प्र. न. जोऊी 


, Varanasi. An eGangotri Initiative 


ath Collection 


| M 


० NA कि 


KD 
(LIBRARY) 
JANGAMAWADIMATH, VARANASI 


SFIS 


Please return this volume on or before the date last stamped 
Overdue volume will be charged 1/- per day. 


त्स्यपुराण 


प्र. न. जोडी 


त्रसाद प्रकाशन 


प्रकाशक : 

श्री. मनोहर य. जोशी 
बी.ए.बी कॉम. 

प्रसाद प्रकाशन, 

१८९२, सदाशिव पेठ, 

पुणे ४११३०. 


* 2) 92) ळे >> 
व“ अ 
meee ७ शा, 
ES > he पि) 
शके १९०६ Loo 


sO URU YISHWARADATA 
Ura EHSAN १२११०१० 
ब ज्र 
LIBRAR | 
Jangemawedi Math, Varanasi 


808. No, or, न त 


भुद्रक : 

प्रमोद वि. बापट 
स्मिता प्रिटसँ 

१०१९, सदाशिव. पेठ 
नागनाथ पाराजवळ 
पुणे, ४११०३० 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


प्रकाशकाचे निवेदन 


___ “आपले वेद : आपली पुराणे ' या योजनेतील पांचवा व शेवटचा 
संच आज प्रकाशित होत आहे. या संचात मत्स्यपुराण, कूमंपुराण, 
गरुडपुराण, ब्रह्मांडपुराण व समालोचन ग्रंथ हे पांच ग्रंथ प्रसिद्ध होत 
आहेत. व याबरोबरच ह्वी योजना पूर्ण होत आहे. सवंसामान्य माणसाची 
जिज्ञासा पुणं करणारा चार वेद व अठरा पुराणांचा एकत्रित प्रका- 
शनाचा अशा प्रकारचा हा मराठीतील पहिलाच प्रयत्न आह़े. व 
वाचकांच्या उत्स्फूतं सहकार्यामुळेच तो एवढ्या सहजतेने पुणं होत आहे. 
आजपर्यंत बहुतेक सर्वे प्रयत्न अपुरेच राहिले आहेत, प्रत्येक प्रयत्नात 


= 


ग्रकाशकाला, “ वाचकांच्या सहभागाच्या अभावामुळे व अर्थातच त्यामळे 
आलेल्या आथिक अडचणींमुळे प्रयत्न सोडून द्यावे लागले” असे खेदाने 
नमूद करावे लागलें आहे. पण आम्ही असे भाग्यवान की आम्हांला 
प्रचंड प्रतिसाद मिळाला व सवे ग्रंथ प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच पूर्वीचे ग्रंथ 


पुन:पुन्हा छापावे लागले. 


र 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


(२) 


सुरुवातीला योजना जाहीर केली होती त्यावेळी प्रत्येक ग्रंथाचे 
ब संपूर्ण संचाचे स्वरूप जसे राहील असे जाहीर केले होते. त्याप्रमाणेच 
- सवे योजना पूर्णं झाली आहे. प्रकाशनाचा कार्यक्रमही ठरल्याप्रमाणंच 
पार पडला. आहे. सवंच कामात अनेकांचे मनापासून सहकाय लाभले 
श्री. स. कु. देवधर व डॉ. प्र. न. जोशी यांच्याबरोवरच्या चर्चेतूनच 
या योजनेने आकार घेतला. श्री. बाबूरावजी पारखे, स्मिताप्रेसचे 
श्री. प्रमोद बापट, सौष्ठव पुस्तकबांधणीचे कातुरे बंधू, तीथक्षेत्रांचे 
फोटो ज्यांनी दिले ते श्री. छ. ग. देशपांडे; अशा कितीतरी व्यक्तींचा 
सहभाग मला लाभला. या सर्वांचा अर्थातच मी ऋणी आहे. 

ऑगस्ट १९८० मध्ये मी ही योजना जाहीर केली त्यावेळी २४ 
ग्रंथांचीच योजना जाहीर केली होती. नंतर विचारांती २५ व्या' समा- 
लोचन ' ग्रंथाची आवश्यकता भासू लागली. ठेवीच्या व्याजात सवे 
हिशोब बसवायचा असल्याने प्रत्येक ग्रंथाची पृष्ठसंख्या आधीच निश्‍चित 
केली होती. परंतु ऐनवेळी ग्रंथाचा विषय व्यवथित पूर्ण व्हावा यासाठी 
अनेक ग्रंथांची पृष्ठसंख्या वाढवावी लागली. अशा तऱ्हेने मूळ योजने- 
पेक्षा सुमारे १००० पृष्ठे वाढली. तसेच प्रत्येक ग्रंथात दोन याप्रमाणे 
एकूण पन्नास रंगीत चित्रे देण्याचा निर्णयही नंतरच घेतला. यामुळे खच 
अर्थातच वाढत गेला, तसेच प्रत्येक संचाचा प्रकारानसमारंभंहो वेग- 
वेगळया ठिकाणी- नाशिक, मुंबई, नागपूर, पणजी व आता पुणे- येथे 
करण्याचेही नंतरच योजले. हे सवं समारंभ वाचकांच्या अमाप उत्साहा- 
मुळे हजारोंच्या उपस्थितीत पार पडले 

दरवर्षी प्रसिद्ध होणारे संच गावोगावच्या वाचकांना कसे पाठवा- 
वेत हाही एक प्रश्‍नच होता. प्रत्येकवेळी संच पोस्टाने पाठविणे खर्चाचे 
ब गैरसोयीचेही होते.शिवाय ग्रंथ खराब होण्याचीही भिती होती.योजनेच्या 
वाचकांनी यातही सहकार्य केले. प्रत्येक गावी एका सभासदाकडे त्या 
गावातील सर्व संच पाठवावेत व तेथून सर्वानी ते न्यावेत असे आम्ही 
ठरविले. हे संच-वितरणाचे काम करण्यासही वाचक आपणहुन पुढें 
आले व त्यासाठी येणारा खचंही घेण्याचे त्यांनी नाकारले 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


(३) 


ही योजना मूळातच शुद्ध व्यावसायिक प्रकाशन म्हणून मी हाती 
घेतली नव्हती. खरे म्हणजे माझा स्वभावही अगदी काटेकोर व्यावसायि- 
काच नाही. व्यवहारांचा ताळेबंद सोडून चालणार नाही, याचे जरी मी 
भान ठेवून होतो तरी ऐनवेळी खर्चे वाढत गेले तरी ग्रंथांच्या परिपूणंतेत 
त्रुटी राहणार नाही अशी काळजी: मी घेतली आहे. सुदेवाने माझा हेतू 
वाचकांनीही जाणला व त्यांच्या वाढत्या पाठबळाने माझा उत्साह 
वधिष्णृ होत गेला. 

योजनेच्या निमित्ताने अनेकांच्या भेटी-गाठी झाल्या. हजारो 


he] 


वाचक मला प्रत्यक्ष भेटून गेले. परगावचे हजारो वाचक आवर्जून 
प्रत्येक वेळी पत्र पाठवितात, तसेच पुण्यात आल्यावर मुद्दाम भेटूनही 
जातात. अशी प्रत्येक भेट हा माझा आनंदाचा ठेवा आहे. अनेकांच्या 
भेटी झाल्या, चर्चा झाल्या, अभिनंदनाचा वर्षाव झाला, काहींनी त्यांना 
वाटलेल्या त्रुटीही सांगितल्या, पण या सवपिक्षा मला प्रकर्षाने जाणवत 
होते ते हे, की या सर्व वाङमयाबदुल वाचकाला अपार कुतूहल आहे 
व ते नेमकेपणाने जाणून घेण्यास ही योजना त्यांना उपयोगी पडत आहे. 

ठेवीच्या व्याजात ग्रंथ हा व्यवहारही सगळ्यांनाच सोयीचा 
वाटला अर्थात उभयपक्षी तो सोयीचा आहे. यापुढे अशीच आणखी 
प्रकाशने करण्याचे वाचकांनीच सुचवले. माझाही तसा विचार होताच. 
त्यामुळेच ' आपली उपनिषदे : आपली पुराणे ' ही पुढील योजना मी 
तयार केली. वेद-पुराणांच्या बहुसंख्य वाचकांनी त्यातही सहभागी होत 
असल्याचे कळविले आहेच. ज्यांनी अजून आपली संमती कळविलेली 
नसेल त्यांनी ती त्वरित कळवावी व हा आनंदसोहळा यापुढेही चाल 
ठेवण्याचा मला सक्रीय आशीर्वाद द्यावा अशी विनंती आहे. 

गेल्या काही वर्षांत अनेकांनी अनेक तऱ्हांचे प्रश्‍न मला विचारले. 
त्यांत बहुतेकांनी एक प्ररन मला नेहमीच विचारला की, “ अशी 
प्रकाशन-योजना प्रथम तुम्हीच केली व तिला प्रचंड यश मिळाले, आपली 
योजना यशस्वी झाली याचा आनंद, अभिमान तुम्हांला वाटतो की 


नाही?” 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


(४) 


मी प्रत्येक वेळी जे उत्तर दिले ते मळा इथे जरूर नमूद करून 
ठेवावेसे वाटते. योजना यशस्वी झाली यात अभिमानाचा भाग माझ्या 
दुष्टीने फारसा नाही. आनंद जरूर झाला पण त्या आनंदाची जात 
जरा वेगळी आहे. वेद व पुराणे या स्वरूपात वाचकांसमोर येणे ही 
काळाची गरज होती. परमेश्वरी इच्छेने हे काम आज ना उद्या होणारच 
होते, पण हे काम करण्यासाठी परमेश्वराने साधन म्हणून मला .निवडले 
व माझ्यामाफेत हे काम पूर्ण करून घेतले याचा मला जरूर आनंद 
चाटतो. 

घेतला आनंद वाटिला आनंद 

यापरता आनंद आणखी कोणता ? 


मनोहर य. जोशी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


4 
i se NS ग 


(॥२९०॥॥७] ) PIE “2७७९110 


८८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


लेखकाचे निवेदन 


“ आपले वेद, आपली पुराणे' या लोकप्रिय ग्रंथमालेतील पांचव्या 
संचातील “ मत्स्यपुराण ' नावाचे एक महत्त्वाचे पुराण वाचकांच्या हाती 
देताना मला मोठा संतोष वाटत आहे. ठरलेल्या वेळेच्या आधीच आमची 
ही यशस्वी ग्रंथमाला पूर्ण होत आहे; याचे श्रेय आमचा ग्राहकवगं, 
मुद्रक, व्यावसायिक सहकारी यांना व श्रीव्यासमुनी यांच्या कृपेला देणे 
इष्ट ठरणार आहे. 

आपल्या प्राचीन परंपरेत पुराणांचा धागा वेदकालापासून आहे. 
अठरा महापुराणे, अठरा उपपुराणे, यांचा प्रचंड विस्तार, त्यांत वेळोवेळी 
पडलेली भर, त्यांतील पाल्हाळ व पुनरुक्ती आणि मुख्यत: संस्कृत भाषा; 
यांमुळे पुराणांतील सांस्कृतिक धन आजपर्यंत सववसामान्य लोकांच्या 
कक्षेत आले नव्हते. मूळ संस्कृत पुराणेही सहजासहजी उपलब्ध होत 
नाहीत. त्यांच्या अवाढव्य विस्तारामुळे ती वाचणेही अशकय बनते. 
म्हणून त्यांचे रूपांतर आजच्या भाषेत करण्याची ही योजना सर्वांनाच 
पसंत पडली. या ग्रंथमालेतील पुराणे ही मूळ संस्कृतातील पुराणांचे 
अक्षरशः भाषांतरे नाहीत. निवडक विषयांची पुन्हा रचना करून, 
पुनरुक्ती टाळून, मूळ कथानकास वा निरूपणास धक्का लागणार नाही, 
अशा हेतूने या ग्रंथांची मांडणी केलेली आहे. माझे स्वत:चे असे या 
पुराणग्रंथांत काहीही नाही हे कबूल करणे अगत्याचे आहे. संस्कृत 
विद्येचे संशोधक, प्राचीन संस्कृतीचे अभ्यासक यांच्यासाठी हा उपक्रम 
नाही हे स्पष्टच आहे. 

संतबोध, संतचरित्रे, संतकार्यं यांच्या चितनात व मननात निम्मे 
आयुष्य गेल्यावर मी संतवाङमयातील अनेक संदभ उपनिषदांत व 
पुराणांत शोधू लागलो. ' अष्टादश पुराणें । तींचि मणिभूषणें ' असे 
पुराणांविषयी ज्ञानेश्‍वर का म्हणतात, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


(२) 


घरी बहुतेक सवे पुराणे होतीच. त्यांच्या अभ्यासात आठ-दहा वर्षे गली. 
या अभ्यासातून ही पुराणग्रंथमाला आकारास आली. ' प्रसाद ' प्रकाशनचे 
श्री. मनोहर य. जोशी यांची कुशलतापूर्वक दुष्टी, भक्कम पाया म्हणून 
या योजनेस लाभली. पुराणांचे हे नवदशन वाचकांना पसंत पडले आहे, 
असे वाटते. पुराणांतील चमत्कार, विकृत संकल्पना, अघटित प्रसंग, 
पाल्हाळ आणि मुख्यतः आजच्या या नव्या काळात पुराणांच्या दर्शनाचा 
उपयोग; यासंबंधी एक समालोचनात्मक ग्रंथ याच संचाबरोबर 
वाचकांच्या हाती देत आहोत. 

हा ' मत्स्यपुराणा "चा ग्रंथ तयार करताना मळा सन १८७४ 
साली रावजी श्रीधर गोंधळेकर यांनी छापलेल्या त्रिखंडात्मक पुराणाचा 
व सन १९८३ साली गीताप्रेसने प्रसिद्ध केलेल्या मत्स्यपुराणाकाचा 
उपयोग झाला आहे. 


“ रेणुका ' रक्ष्मीपाकं -प्र. न. जोशी 
नवी पेठ पुणे ३०. 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


रश 


“ 


मत्स्यपुराणपारचय 


भगवान मत्स्यांनी सांगितलेले पुराण 


श्रुतीनां यत्र कल्पादो प्रवृत्त्यर्थं जनादन: । 
मत्स्यरूपेण सनवे नर्रासहोपवर्णनम्‌ ॥ 
अधिङृत्याब्रवीत्‌ सप्तकल्पवृत्तं मुनीइवराः । 
तन्मात्स्यसिति जानीध्वं सहस्राणि चतुर्दश ॥ 
(मत्स्यपुराण ५३-४९-५०) 
ज्या पुराणात कल्पाच्या प्रारंभी प्रवृत्तीसाठी मत्स्यरूपी जनादेनांनी 
मनूला नरसिहवर्णनप्रसंगी सप्त कल्पांचा विषय समजावून सांगितला, ते 
चौदा हजार इलोकांचे मत्स्यपुराण असे श्रेष्ठ मुनींनो, तुम्ही जाणावे. हे 
खुद्द मत्स्यपुराणातच सांगितले आहे. 
भगवान विष्णूंनी वेवस्वत मनूस मत्स्यरूपाने दशन देऊन हे पुराण 
कथन केल्याची कथा पहिल्याच अध्यायात आली आहे. मन्‌ एकदा 
आपल्या आश्रमात पितरांसाठी तपण करीत होता. त्याच्या हातातील 
पाण्यात त्याला एक लहान मासा दिसला. मनूला त्याची दया वाटली 
व त्याने त्याला आपल्या कमंडळूत ठेवून दिले. तेथे तो सोळा अंगुळे 
वाढला आणि राजाला म्हणाला, ' माझं रक्षण कर. ' तेव्हा मनूने 
त्याला मोठ्या रांजणात ठेवले, पण तेथेही त्याचा आकार वाढला. तेथून 
तो विहिरीत गेला, तेथून सरोवरात, तेथून तो समुद्रात गेला तरी त्याचा 
आकार वाढतच गेला. मग मात्र हा सामान्य मासा नाही, हे मनूच्या 
ध्यानात येऊन त्याने त्या मत्स्यास नमस्कार करून म्हटले, ' आपण कोण 
आहात ?' त्यावर मत्स्य म्हणाला, ' मी विष्णू असून तुला भविष्याची 
सूचना देण्यासाठी आलो आहे. थोड्याच दिवसांनी जलप्रलय होऊन ही 
सृष्टी नाहीशी होणार आहे. त्यावेळी तू सर्वे जीवसुष्टीतील नरमाद्यांच्या 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


(४) 


जोड्या घेऊन एका नौकेत बस. ती नौका माझ्या शिंगास बांध. म्हणजे 
मी त्या जलसागरातून तुझं रक्षण करीन. ' याप्रमाणे मनूने केल्यावर 
मत्स्यरूपी विष्णूंनी त्याला हे पुराण सांगितले. म्हणून यास मत्स्यपुराण 
असे नाव मिळाले. 


मत्स्यपुराणाची रूपरेखा 


हे पुराण अठरा महापुराणांपैकी एक असून याचा क्रम सोळावा 
आहे. याची इलोकसंख्या सुमारें चोदा-पंधरा हजारांची आहे. देवी- 
भागवतात मात्र या पुराणाची संख्या एकोणीस हजार सांगितली आहे. 
या पुराणाचे एकूण अध्याय दोनशेएक्याण्णव असून शेवटच्या अध्यायात 
प्रमुख विषयांच्या अनुक्मणिकेसहित मत्स्थपुराणाचा महिमा निवेदन 
केला आहे. 

या पुराणात सुरुवातीस मन्वन्तरांचे सर्वसामान्य वर्णेन आले आहे. 
नंतर पितृवंश मात्र विस्ताराने वर्णेन केला आहे. तेराव्या अध्यायात 
बैराज, चौदाव्या अध्यायात अग्निष्वात्त, पंधराव्यात बहिषद या पितरांचे 
बंश दिले आहेत. सोळा ते तेविसाव्या अध्यायांत श्राद्धकल्पाचे वणेन 
आले आहे. ययातीच्या चरित्राबरोबर सोमवंशाच्या वाढीचे वर्णन 
विस्ताराने आले आहे. पंचावन्न ते एकशेदोन या अध्यायांत विविध 
ब्रतविधींची माहिती आली आहे. यानंतरच्या दहा अध्यायांत प्रयाग- 
क्षेत्राचे माहात्म्य आले आहे. काशीचे महत्त्वही पुढील पांच अध्यायांत 
आले आहे. यानंतरच्या आठ अध्यायांत नमंदानदीचे माहात्म्य आले 


आहे. 

त्रेपन्नाव्या अध्यायात अठरा महापुराणे व उपपुराणे यांची माहिती 
विषयांच्या अनुक्रमणिकेसह आलेली आहे. पुराणांचा क्रमबद्ध विकास 
ध्यानात येण्याची सोय या माहितीमुळे झाली आहे. भृगू, अंगिरा, अत्री, 
विश्वामित्र, कश्यप, वसिष्ठ, पराशर, अगस्त्य या ऋषींच्या वंशांची 
वर्णेनेही एकशेपंचाण्णव ते दोनशेदोन या अध्यायांतून आलेली आहेत. 
अध्यायक्रमांक दोनशेपंधरा ते दोनवोत्रेचाळीसपर्यंत राजधर्माचे विस्तृत 
वरणेन आले आहे. देव, पुरुषप्रयत्न, साम, दाम, दंड, भेद, दुर्गे, यात्रा, 


८८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


(५) 


साहाय्यसंपत्ती इत्यादी विविध प्रकारच्या अंगांनी राजधर्माचे महत्त्व 
विशद केले आहे. 

भिन्न भिन्न देवांच्या प्रतिमा कशा कराव्यात, त्यांची मापे कशी 
असावीत, त्यांची प्रतिष्ठापना कशी करावी, ताळ-मान कसे व किती 
धरावे, प्रासाद, देवाळये, मंडप इत्यादींची निर्मिती कशी करावी, वास्तु- 
शांतिविधी कसा असावा; अशा काही महत्त्वाच्या वाबींनी हे पुराण 
समृद्ध बनले आहे. काही अध्याथांतून हिमालयाचे, ऐरावतीनदीचे, 
केलासाचे सुरेख वर्णन आले आहे. कालिदासाने ' कुमारसंभव ' लिहिताना 
या वर्णनाचा उपयोग केला असावा, असा जाणच्यांचा तर्क आहे. भक्ती, 


. कर्मयोग यांचेही महत्त्व या पुराणाने वर्णन केले आहे. आत्मज्ञानी 


पुरुषाला कमें सोडता येणार नाही, असा एक महत्त्वाचा सिद्धांत यात 
आला आहे. 

अनेक धर्मशास्त्रीय विषय या पुराणात विस्ताराने आले आहेत. 
सनू व याज्ञवल्क्य यांच्या स्मृतींमधील कित्येक इलोक या पुराणात 
दिसतात, हृरिहरांचे ऐक्य व त्यांच्या अवतारांचे रहस्य हे पुराण वर्णन 
करताना दिसते. नारदपुराण, विष्णुपुराण, भागवतपुराण, महाभारत 
इत्यादी ग्रंथांत या पुराणाचा उल्लेख आला आहे. मत्स्यपुराणातील 
पंचवीस ते बेचाळीस या अध्यायांतील पांचशेसहा इलोक जसेच्या तसे 
महाभारतातील आदिपर्वाच्या ययातीच्या उपाख्यानात आले आहेत. 
आपस्तंबसूत्रांत या पुराणातील एक उतारा आधार म्हणून घेतला आहे. 


सत्स्यपुराणातील कथासृष्टी 


इतर अनेक पुराणांप्रमाणे मत्स्यपुराण अनेक प्रकारच्या आख्या- 
नांनी, कथांनी समृद्ध बनले आहे. महाराज पृथूचे आख्यान, त्याने केलेले . 
पृथ्वीचे दोहन, महर्षी कोशिकांचे पुत्र व पिपीलिकेची कथा, ब्रह्मदत्ताची 
कथा, चार चक्रवाक, चंद्राची उत्पत्ती, त्याचा विवाह, तारेवर त्याची 
आसक्ती, सारेपासून बुधाची उत्पत्ती, पुरूरवा व उवंशी यांचे आख्यान, 
नहुषपुत्न ययातीचे आख्यान; इत्यादी कथाभाग या पुराणाने मनापासून 
वर्णन केला आहे. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


(६) 


कच, देवयानी, शमिष्ठा, शुक्राचायं, वृषपर्वा इत्यादींची कथा या 
पुराणाने विस्ताराने निवेदन केली आहे. ययाती व॒ अष्टक यांचा 
संवाद तत्त्वज्ञानपर आहे. वसुमान, शिबी, कातँवीर्य अजुन, महर्षी आपव, 
स्यमंतकमणी, श्रीकृष्णांचे चरित्र, देवासुरांचा संग्राम, शुक्राचार्यांना 
शिवांकडून वरप्राप्ती, इंद्रपुत्री जयंती म्हणजेच देवयानी, भगवंतांचे 
विविध अवतार, अगस्त्य, वसिष्ठ, उर्वशी यांच्या कथा, राजा पुष्प- 
वाहनाचे आख्यान, राजा पुरूरव्याचा वृत्तांत, दानवश्रेष्ठ मयाची तपस्या, 
त्याच्याकडून त्रिपुराची निर्मिती, देत्यांचे अत्याचार, देवासुरांतील युद्ध, 
विद्युन्मालीचा वध, तारकासुराचा वध, असुररित्रयांची क्रीडा, त्रिपुराचा 
नाश, कातिकस्वामी, हिरण्यकशिपू यांच्या कथा, सावित्रीचे विस्तृत 
आख्यान; अशा महत्त्वाच्या कथांनी हे पुराण समृद्ध बनले आहे. 


स्थान-माहात्म्ये व सृष्टिकर 


मत्स्यपुराणात अनेक तीर्थांचा विस्तृत परिचय आला आहे. अनेक 
अध्यायांतून प्रयागचे माहात्म्य विस्ताराने वर्णन करण्यात आले आहे. 
प्रयागला गेल्याने कोणते फळ मिळते, प्रयागमधील विविध तीर्थे कोणती? 
गंगामाहात्म्य, यमुनामाहात्म्य, प्रयागातीळ सर्वे तीर्थे, ब्रह्मदेव, विष्णू, 
शिव यांचा प्रयागातील निवास; इत्यादी अंगांनी मत्स्यपुणणात प्रयागचे 
महत्त्व विशद करण्यात आले आहे. याचप्रमाणे हिमालय, कैलास, ऐरा- 
चतीनदी, काशी, अमरकंटक, कपिलानदी, ज्वालेइवरतीथं, कावेरीसंगम, 
तमंदेच्या उत्तर-दक्षिण तटांवरीळ तीर्थे, इत्यादी तीर्थेस्थानांची विशेष 
माहिती हे पुराण देताना दिसते. 
` सृष्टिक्रमानुसार विविध जीवांची, वंशांची निर्मिती, त्यांचा 


` बिकास हे पुराणांचे खास विषय आहेत. मत्स्यपुराणातही सृष्टीच्या 


विकासाची रूपरेखा आलेली आहे. ब्रह्मदेवांची पांच मुखे, सरस्वती, 
मन्‌ यांची निर्मिती, आदिसृष्टीची निर्मिती, दक्षकन्यांची उत्पत्ती, देवा- 
दिकांची निमिती, कश्यपांचा वंश, मरुतांची उत्पत्ती, मन्वन्तरांचे चौदा 
देव व सप्तर्षी, सूर्यवंश, चंद्रवंश, इला!चा वृत्तांत, इक्ष्वाकुवंशवणेन, पितुः 
वंशवणेन, यदुवंश, कोष्टूचा वंश, वृष्णीचा वंश, श्रीकृष्णांचा वंश, तुर्वसू 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


(७) 


व द्रहयू यांचे वश, भरताचा वंश, भगंचा वंश, अंगिरांचा वंश, विइवा- 
मित्रांचा वंश, कश्यपांचा वंश, वसिष्ठांचा वंश, अगस्त्यांचा वंश, धर्म- 
ऋषींचा वंश; इत्यादी वंशविस्तारही या पुराणात आला आहे. 


बिविध ब्रतविधींची समद्धी 


मत्स्यवुराणात अनेक ब्रतविधींची विस्ताराने वर्णेने आली आहेत 
देवीच्या एकशेआठ नामांचा पाठ आला आहे. श्राद्धाचे स्वरूप, त्याचे 
प्रकार, श्राद्धासाठी उपयुक्त तीर्थस्थाने; अशा अनेक आचारधर्माचे विवे- 
चन यात आले आहे. सातव्या अध्यायात मदनद्वादशीव्रताचा सविस्तर 
परिचय आला आहे. महर्षी वसिष्ठादींनी दितीसाठी या व्रताचा परिचय 
करून दिला. ब्रतधारीने चैत्रातीळ शुक्लद्वादशीस श्वेत तांदुळांनी परि- 
पुण असा एक छिद्ररहित घट स्थापन करावा. त्यावर रवेतचंदनाचे अनले- 
पन करावे. दोन इवेतवस्त्रांनी तो आच्छादित करावा. नाना प्रकारची 
फळे, ऊस, विविध प्रकारची अन्नसामग्री, गीत-वाद्य, भगत्रान विष्णंची 
अचना इत्यादी तपशील दिला आहे. विष्णूंची पूजा करताना म्हणावे 
* विष्णूंच्या पायांत कामदेव, जंघांत सौभाग्यदाता, मांड्यांत स्मर, कटि- 
भागात मन्मथ, उदरात स्वच्छोदर, वक्षःस्थलात अनंग, सुखात पद्ममुख, 
बाहूत पचशर, मस्तकात सर्वात्मा, यांना नमस्कार असो.” 

अशीच आणखीही व्रते मत्स्यपुराणाने वणिलेली आहेत. नक्षत्र- 
पुरुषत्रत, आदित्यशयनत्रतविघी, श्रीकृष्णजन्माष्टमीव्रत, रोहिणो चंद्र- 
दायनव्रत, सौभाग्यशयनत्रत, अनंततृतीयाब्रतविधी, रसकल्याणिनीब्रत- 
विधी, आर्द्रानंदकरीतृतीयाब्रत, अक्षयतृतीयाव्रत, सारस्वतब्रत, सप्तमी 
स्नपनविधी, भीमद्वादशी व्रतविधी, पण्यस्त्रीब्रतविधी, अश्ञन्यशयनत्रत- 
विधी, अंगारकव्रतविधी, कल्याणसप्तमीत्रत, मंदारसप्तमीब्रत, शभ- 
सप्तमी्रत, विशोकद्वादशी, गुडधेनदानविधी, माहेइवरन्रतविधी, सर्वफल 
त्यागन्रतविधान, आदित्यवारकल्पविधान, सत्रांतिव्रत; अशा किती व्रतः 
विधींची नावे सांगावीत ? 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


(८) 
संत्स्यपुराणाचा स्थलकालविचार 


या पुराणाच्या उत्पत्तिस्थानासंबंधी बरेच मतभेद आहेत. कोणी 
याची निर्मिती दक्षिणेत झाली असे म्हणतात, तर कोणी हे पुराण 
आंध्रात तयार झाल्याचे सांगतात. कोणी नासिकच्या प्रदेशात या पुरा- 
णाची निर्मिती झाल्याचे मानतात, आणखी कोणी नमेदेच्या तटावर हे 
पुराण तयार झाल्याचे सांगतात. या पुराणास नर्मदेचे माहात्म्य विशेष 
आवडीने गायिले आहे असे दिसते. प्रलयकाली सबं वस्तूंचा नाश झाला 
तरी नमंदा मात्र शिल्लक राहीळ असे यात म्हटले आहे. 


एकः स्थास्यसि देवेषु दग्धेष्वपि परन्तप । 
सोमसूर्यावहं ब्रह्मा चतुर्लोकसमन्वितः ॥। 
नमंदा च नदी पुण्या मार्कण्डेयो सहानषिः 
(मत्स्यपुराण २.१२-१४) 
मत्स्यसगवान मनूस सांगतात, ' राजा, आगामी प्रलयकालात 
सत्रं देव दग्ध झाले तरी तू एकटाच राहशील. तसेच चंद्रसूर्य, मी चतुर्लोक 
समन्वित ब्रह्मदेव, पुण्यप्रद नर्मदानदी, महर्षी मार्कंडेय तेवढे शिल्लक 
राहातील.” नमंदानदीच्या तीरांवरीछ लहान लहान स्थानांचीही नोंद 
 पुराणकर्त्याने केली आहे. नमंदा व ओंकारेश्‍वराजवळील कावेरी यांच्या 
संगमाचेही वर्णन यात आले आहे. हा संगम लेखकाने गंगा-यमुना संगमा- 
प्रमाणे पवित्र मानलेला आहे. 
या पुराणाचा इतर प्राचीन ग्रंथांशी आलेला संबंध ध्यानात घेता 
हे सन २०० ते ३०० या काळात तयार झाले असावे, असा जाणत्यांचा 
अंदाज आहे. तरी या पुराणाचा काही मोठा भाग फार प्राचीन असावा, 
असाही तर्क केला गेला आहे. आपस्तंबसूच्रांत मत्स्यपुराणाचा एक उतारा 
असल्याने हे पुराण सनपूर्व ६०० ते ३०० पर्यंत तयार झाले असावे, 
असाही एक अंदाज आहे. 
अमृतमय सुभाषिते 


या मत्स्यपुराणात उपदेशूवजा भाग भरपुर आहे. प्रसंगी सुभाषित 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


Miia: 


(९) 

वजा वाक्यांची प्रेरणाही लक्षणीय आहे. कमेयोगाचे माहात्म्य सांगताना 
म्हटले आहे; 

यस्मिन्कमणि यस्य स्याद्वि्ेषेण च कौशलम्‌ । 

तस्मिनकर्मेणि तं राजा परीक्ष्य विनिवेशयेत्‌ ॥ 

ज्याचे ज्या कामात विशेष कोशल्य असेल, त्याची राजाने परीक्षा 
करावी व त्या त्या कर्मात राजाने त्याची योजना करावी. राजाची 
लक्ष्मी कशी वाढते, राजाने प्रजेशी कसे वागावे हे सांगताना हे पुराण 
म्हणते; 
तथा च रागप्रभवा हि लक्ष्मीः राज्ञां मता भासकरवंशाचंद्र । 
तस्मात्प्रयत्नेंन नरेन्द्रमुख्य कार्योऽनुरागो भुवि मानवेषु ॥ 

` सूर्यकलभूषण राजा, राजाची लक्ष्मी प्रजेच्या प्रेमाने वाढते. 

म्हणून राजाने प्रजेच्या सुखासाठी नेहमी प्रयत्न करावा. कर्मयोगाचे 
महत्त्व विशद करताना ह्या पुराणाने म्हटले आहे; 

कर्मयोगोद्भवं ज्ञानं तस्मात्तत्परंमं पदम्‌ । 

कर्सज्ञानोद्सवं ब्रह्म न च ज्ञानकमंण: ॥ 


कर्मयोगापायून ज्ञानाची प्राप्ती होते. कर्म व ज्ञान यांपासून 
ब्रह्माची प्राप्ती होते. कर्मावाचून ज्ञान मिळत नाही. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


अनुकमणिका 


१ प्रास्ताविक 
मंगलाचरण 
` ब्रह्मदेव व मनू 
भगवान मत्स्य व मनू 
२ कथा-उपकथा 


महाराज पृथूचे चरित्र, पृथ्वीचे दोहन 

महर्षी कौशिकांचे पुत्र ब पिपीलिकेची कथा 
ब्रह्मदत्ताचा वृत्तांत, चार चक्रवाक 

चंद्राची उत्पत्ती, त्याचा विवाह, तारेवर त्याची आसक्ती वगैरे 
तारेपासून बुधाची उत्पत्ती, पुरूरवा व उशी, नहुषपुत्र 
ययातीचा वृत्तांत 

कच, शुक्राचार्य, देवयानी 

देवयानीची विवाहासाठी विनवणी, कचाची अस्वीकृती 
देवयानी-रशामष्ठा यांच्यांत कलह, देवयानी व ययाती 
शुक्राचार्यं व वृषपर्वा, शामष्ठा देवयानीची दासी 
देवयानी व शभिष्ठा, देवयानीचा ययातीशी विवाह 
ययाति-देवयानीस पुत्र, ययाति-श्मिष्ठास पुत्र 

देवयानी व शमिष्ठा यांचा संवाद, देवयानी रागावून पित्याच्या 
घरी जाते, शुक्राचार्यांचा ययातीस शाप 

राजा ययातीचे विषयसेवन व वैराग्य 

ययाती व अष्टक 

, ययाती, वसुमान, शिबी 

कातेवीरये अर्जुनाची कथा 

कातंवीर्याचा पराक्रम, महर्षी आपवांचा शाप 
स्यमंतकमण्याची कथा 

श्रीकृष्णांचे चरित्र, दैत्यांचा इतिहास, देवासुरसंग्राम 
शुक्राचार्यांना शिवांकडन वरप्राप्ती 

शुक्राचार्याकडून शिवस्तुती 

इद्पुत्री जयंतीची देवयानी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१७ 
१८ 
१९ 


२३ 
२६ 
२८ 
३२ 


३५ 
३८ 
४३ 
डड 
४६ 
¥e 
५० 


५२ 


५५ 
५७ 
५९ 
६१ 
६३ 
ष्ट 
द 
६७ 
७१ 
७३ 


(११) 


देवासुरांचा संग्राम 
भगवंताचे विविध अवतार 
अगस्त्य, वसिष्ठ, उवेशी 
राजा पुष्पवाहनाची कथा 
राजा पुरूरव्याचा वृत्तांत 
दानवश्रेष्ठ मयाची तपस्या 
मयाकडून त्रिपुराची निमिती 
त्रिपुरात दैत्यांचा निवास, मयाचे स्वप्नदशंन, 
दैत्यांचा अत्याचार 
त्रिपुरवासौ दैत्यांचा अत्याचार, ब्रह्मदेवांसहित देव शिवांकडे 
शिवांचा दिव्यरथ 
श्रिपुरात उत्पात, नारदांचे आगमन 
देवासुरांचे युद्ध, विद्य॒न्मालीचा वध 
अमृताच्या विहिरीमुळे असुरश्रेष्ठ जिवंत ? 
सवे देत्य पर्चिमसमुद्रावर 
तारकासुराचा वध 
मयासुराचे भाषण, असुरस्त्रियांची क्रीडा 
देव व दत्य यांचे युद्ध, त्रिपुराचा नाश 
तारकासुर, कातिकस्वामी, हिरण्यकशिपू 
पतिब्रता सावित्रीदेवीचे आख्यान 

३ तीर्थस्थानमाहात्म्य 
प्रयागला गेल्याने कोणते फळ मिळते ? 
पुण्यप्रद प्रयागक्षेत्र 
प्रयागाचे माहात्म्य 
प्रयागमधील विविध तीर्थ, गंगामाहात्म्य 
प्रयागमधील आणखी काही तीथं 
प्रयागात अनशनत्रत, यमुनामाहात्म्य 
अन्य तीर्थाच्या संदर्भात प्रयागमाहात्म्य 
प्रयागात सवं तीर्थं 


७४ 
७६ 
७८ 
८१ 
ट 
८९ 
९२ 


९३ 
९६ 
९८ 
१०१ 
१०२ 


_ १०५ 


१०८ 
१०९ 
११२ 
११४ 
११६ 
११८ 


१२४ 
१२६ 
१२६ 
१२७ 
१३० 
१३१ 
१३३ 


, १३४ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


(१२) 


प्रयागात ब्रह्मदेव, विष्णू व शिव यांचा निवास 
भगवान वासुदेवांकडून प्रयागाचे माहात्म्य 
एरावतीनदी 
हिमालयाचे अद्भुत सौंदर्य 
केलासपवंत, गंगेच्या सात धारा 
काशीक्षेत्राचे माहात्म्य 
वाराणसीत व्यासमुनी 
अमरकंटक, कपिलानदी इत्यादी 
अमरकंटकावरील जालेइवरतीथं 
कावेरीसंगमाचे माहात्म्य 
नमंदेच्या उत्तरतीरावरीळ तीथं 
नमंदेच्या दक्षिणतीरावरीरू तीर्थे 
आणखी काही तीर्थे 
` ४ सृष्टिरचना 

ब्रह्मदेवाची पांच मुखे, सरस्वती, मन इत्यादींची निर्मिती 
पुत्रीची इच्छा करणारे ब्रह्मदेव दोषी का नाहीत ? 
आदिसृष्टीची' निर्मिती 
दक्षकन्यांची उत्पत्ती, देवादिकांची निर्मिती 
कद्यपांचा वंशवृक्ष 
मरुतांची उत्पत्ती 

मन्वन्तरांचे चोदा देव व सप्तर्षी 

सूर्यवंश, चंद्रवंश, इला 

इलाचा वृत्तांत, इदवाकुवंशवर्णन 
-पितुबंशवर्णन 

ययातिवंश, यदुवंश 

राजर्षी करोष्ट्चा वंश 

वृष्णिवंशाचे वर्णन 

श्रीकृष्णांचा बंश 

तुबेसू व इहधू यांचे वंश 

1 रि 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१३५ 
१३५ 
१३६ 
१३७ 
१४० 
१४२ 
१५१ 
१५२ 
१५५ 
१५७ 


१५८ ` 


१५९ 
१६१ 


१६२ 


१६२ 


१६६ 


१६७' 
१६% 


१७१ 
१७२ 
१७६ 
१७९ 
१८१ 
१८२ 
१८५ 
१८८ 


१८८... 


MDE 


(१३) 


पुरुवंशाचे वर्णन, भरतवंश 
पूरवंशी नरेशांची वितृस्त ओळख 
अर्तिवंशाचे निरूपण 

भूगोलाचे सविस्तर वणन 
भारतवर्ष, किपुरुषवषं व हरिवषं 

` आणखी काही पर्वत, नद्या 
शाकद्वीप, कुशद्वीप, कचढीप, शाल्मलद्वीप 
गोमेदकद्वीप, पुष्करद्वीप 

सूर्ये व चंद्रमा यांच्या गती 

सूर्याची गती व त्याचा रथ 
सूर्यस्थावर प्रत्येक मासात 
विविध देवांचे अधिरोहण 
चंद्राच्या विचित्र गती 

ग्रहांच्या रथांचे वर्णन, धरुवाची प्रशंसा 
भृगुवंशातील ऋषी 
अंगिरावंशातील ऋषी 
अत्रिवंशवणेन 

विश्वामित्रांचा वंश 

कऱ्यपांचा वंश 

वसिष्ठांचा वंशविस्तार 
पराशरांचा वंश 

अगस्त्यमुनींचा वंदा 

घर्मेऋषींचा वंश 


५. सदाचारदशंन 


देवीच्या एकशेआठ नामांचा पाठ 
श्राद्धविधी 


श्राद्धाचे विविध भेद, त्यांचा समय, योग्य ब्राह्मण 


साधारण व भाभ्युदायिक श्राद्धविधी 


१८९ 
१९२ 
१९५ 
१९७ 
२०१ 
२०४ 
२०६ 
२११९ 
२९१४ 


` 


२१९ 


२२२ 
२२४ 
२२५ 
२२६ 
२२८ 
२३० 
२३० 
२३१ 
२३२ 
२३३ 
२३४ 
२३४ 


२३५ 
२३७ 
२३८ 
२४१ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


(१४) 


श्राद्धरूपी वृक्षाची पुष्पे २४६ 
श्राद्धासाठी विविध तीर्थस्थानें २४८ 
ययातीचा पुरूस उपदेश २५० 
ययाती व अष्टक यांच्या संवादातील उपदेश २५१ 
पुराणांची नामावली, त्यांचा परिचय २५४ 
आणि ही उपपुराणं २५७ 
नक्षत्रपुरुष ब्रतविधी २५९ | 
आदित्यशयन ब्रतविधी २६० 
श्रीकृष्णाष्टमी ब्रतविधी २६१ 
रोहिणीचन्द्रशयन ब्रतविधी २६२ 
जगद्धात्री सतीची आराधना २६३ ` 
अनन्ततृतीया ब्रतविधी २६४ | 
रसकल्याणिनी ब्रतविधी २६५ | 
आर्द्रानन्दकरी तृतीयाब्रतविधी २६६ | 
भीमडादली ब्रतविधी २६६ 
पण्यस्त्री व्रतविधी २६७ 
विशोकद्वादशी व्रतविधी _ २७० | 
नवग्रह शांतिविधी २७१ 
माहेश्वर व्रतविधी २७४ 
विभूतिद्ठादशी व राजा पुष्पवाहन २७५ 
स्नान व तपेणविधी २७७ 
राजाने कसे वागावे ? २७८ 
राजसेवकाने कसे वागावे ? २८२ 
राजधानी कशी असावी ? २८३ 
राजा व त्याची प्रजा २८६ 
नाना नेसागिक वा देवी उत्पात व त्यांची शांती २८७ 

| उदकजनित दोषांचा परिहार २८८ 

| प्रसूतीची विकृती २८८ 

; आणखी काही विकुती अः २८९ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


(१५) 


ग्रहयज्ञ, लक्षहोम, कोटिहोम 
-राजाने आक्रमण केव्हा करावे ? 
शुभाशुभ स्फुरणे 

स्वप्नांची शुभाशुभ फले 

आणि असे शकुन, अपशकुन 

काही कथाभाग 

असा हा वास्तुपुरुष 

घरबांधणीस शुभमूहुतं 

आपले घर कसे असावे ? 

घराची स्थानपरीक्षा 

घरासाठी लाकडे कोणती असावीत? 
देव व देवांगना यांच्या प्रतिमा कशा असाव्यात ? 
शिवमूर्ती कशी असावी ? 
अधेनारीसवर रूपाची मूर्ती 
उमामहेश्वरांची मूर्ती 
शिवनारायणांची मूर्ती 

वराहमूर्तीचे रूप 

नृसिहमूर्तीचे रूप 

विनायक व कात्यायनी यांच्या मूर्ती 
सूयेदेवाच्या मूर्तीचे रूप 

लक्ष्मीं व मदन यांच्या मूर्ती 

देवांचा स्थापनाविधी 

देवमूर्तीची स्थापना 

देवमूर्तीचा स्नानविधी 
वास्तुशांतीच्या निमित्ताने बलिकर्म 
प्रासादाची रचना, त्याचे प्रकार 
आणि असे मंडपप्रकार 
भविष्यकाळातील राजे 
महादानांतील पंचलागलदान 


२९१ 
२९३ 
२९४ 
२९५ 
२९७ 
२९८ 
२९९ 
२९९ 
३०१ 
३०३ 
३०४ 
३०५ 
३०७ 
३०९ 
३०९ 
३१० 
३११ 
३११ 
३११ 
३१२ 
३१३ 
३१४ 
३१८ 
३२० 
३२२ 
३२४ 
३२६ 
३२७ 
२३२९ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


(१६) 


६ तत्त्वज्ञानदर्शन 

संख्यात्मक असा सांख्ययोग 
ययातीचा पूरूस उपदेश 
अष्टक व ययाती यांच्यांतील तत्त्वचर्चा 
कर्मयोगाचे महत्त्व ह 
७. उपसंहार व महिमा 
विषयांची अनुक्रमणिका 
आणि ही फलश्रृती 

[ - ८. स्तोत्रमंजुषा 
१ शुक्राचारयाँनी केलेली शिवस्तुती 
२ देवांनी केलेली शंभूंची प्रार्थना 


| 
| ८८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


व्र ४ 


ह... Ps ध्य. "हिन. च शी. Rv क क 
- Jangamwadi! Math (ळाढलाळी, धीवा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


| 
| 
| 


१, प्रास्ताविक 


मंगलाचरण 


प्रचंडताण्डवाटोपे प्रक्षिप्ता येन दिग्गजाः । 

भवन्तु विघ्नभङगाय भवस्य चरणाम्बुजाः ॥। 

* प्रचंड वेगाने प्रवृत्त झालेल्या तांडवनृत्याच्या आवेशात ज्यांच्या- 
दवारे दिग्गजगण दूर फेकले गेले आहेत, त्या भगवान शंकरांच्या चरण- 
कलमांनी आम्हां सर्वाच्या विघ्तांचा नाश करावा.” 


पातालाइुत्पतिष्णोर्मकरवसतायो यस्य पुच्छाभिधाता- । 
दृष्ये ब्रह्माण्डखण्डव्यतिकरविहितव्यत्ययेतापतरित ॥ 
विष्णोमंत्स्यावतारे सकलवसुमतीमण्डलं व्यइनुवाना- । 
स्तस्थास्योदीरितानां ध्वनिरपहरतादश्रियं बः श्रुतीनाम्‌ ॥। 
 मत्स्यावताराच्या वेळी पाताळातून वर उसळणाऱ्या ज्या 
भगवान विष्णूंच्या पुच्छाच्या आघाताने समुद्र उसळून गेला, ब्रह्मांड 
खंडाच्या संपर्काने उत्पन्न झालेल्या व अस्ताव्यस्त झालेल्या संपुण पृथ्वी- 
मंडलास व्यापून पुन्हा खाली पाडले जाते, त्या भगवानांच्या मुखातून 
उच्चारित अशा श्रुतींच्या ध्वनींनी आपणां सर्वाच्या अमंगलाचा नाझ 
म.पु...२ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१८ ॥ मत्स्यपुराण 

व्हावा. 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं चेव ततो जयमुदीरयेत्‌ 


' नारायण, नरश्रेष्ठ नर व सरस्वती यांना नमस्कार करून 
जयाचा म्हणजे महाभारत, पुराणादींचा पाठ करावयास हवा. तो 
अजन्मा असूनही क्रियेशी संपकं असल्याने ' नारायण' या नावाने 
ओळखला जातो. सत्त्व, रज, तम असे त्याचे त्रिगुणरूप आहे. ऋक्‌, 
यजुः, साम अश्या त्रिवेदांनी तो ओळखला जातो, त्या स्वयंभू भगवानांना 
नमस्कार असो. 


` ब्रह्मदेव व सतू 

एकदा दीर्घकालीन यज्ञ संपल्यावर नैमिषारण्यवासी शोनकादी 
मुनींनी एकाग्रचित्त होऊन बसलेल्या सूताचे वारंवार अभिनंदन करून 
त्याला पुराणासंबंधी, धार्मिक सुंदर कथांसंबंधी जिज्ञासा प्रकट करून 
विचारिले; ' निष्पाप सूता, आतापर्यंत आपण आम्हांस अमृततुल्य अशा 
'पुराणांचं कथन केलंत. त्याच पुराणांचं आणखी एकदा श्रवण घडावं, 
अशी आमची इच्छा आहे. मुने, ऐक्वर्यशाली जगदीरवरानं या सृष्टीची 
रचना कशी केली ? त्या भगवान विष्णूंना कोणत्या कारणासाठी मत्स्य- 
रूप धारण करावं लागलं ? शंकरांना भैरवत्वाची, पुरारित्वाची पदवी 
कशी प्राप्त झाली ? ते वृषभध्वज कपारमालाधारी कसे बनले ? सूता, 
या सवे प्रश्‍नांचं आपण क्रमवार, विस्तारानं वर्णन करावं. यासंबंधी, 
आपण जे अमृततुल्य शब्द बोलाल, ते ऐकून आमची तृप्ती होत नाही.” 

यावर सूत म्हणाला, ' ब्राह्मणांनो, पूर्वी भगवान गदाधरांनी ज्या 
मत्स्यपुराणाचं वर्णन केलं होतं, त्याचं विवरण आज तुम्ही ऐकावं. हे 
पुण्यप्रद, परमपवित्र व आयुष्यवर्धक आहे. प्राचीनकाळी सूर्यपुत्र मनूनं 
पुत्रावर राज्यभार सोपवून मलयाचलाकडं तपासाठी प्रयाण केलं. तो 
क्षमाशील, आत्मगुणांनी संपन्न, सुखदुःखांना समान मानणारा, उत्कृष्ट 
वीर होता. मनूनं त्या पर्वतावर तप करून उत्तम योगाची प्राप्ती करून 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


1 
| 


मत्स्यपुराण । १९ 


घेतली. असं तप करण्यात कोट्यवधी वर्षं गेली.' सुतानें सवे कथा 
निवेदन केली. 

त्यानंतर त्याला ब्रह्मदेव प्रसन्न झाले. ते राजाला म्हणाले, ' वर 
माग.' तेव्हा महाराज मनूने पितामह ब्रह्मदेवांना प्रणाम करून म्हटले, 
“ भगवन्‌, मी आपणांस केवळ एकच वर मागतो. प्रलयाचा काळ 
उपस्थित झाला की मी सर्वं स्थावरजंगम जीवसमहांचं रक्षण करण्यास 
समथ व्हावं. विरवात्मा ब्रह्मदेवांनी त्याला ` तथास्तु ' म्हणून आशीर्वाद 
दिला. देवांकडून पुष्पवृष्टी झाली, ब्रह्मदेव तेथेच अंतर्धान पावले 


भगवान मत्स्य व मन्‌ 


एका समयाची गोष्ट आहे. आश्रमात पितृतर्पण करताना मनच्या 
हातातील जलात एक मत्स्थी आली. त्या मत्स्यीचे रूप पाहून राजा 
मनू दयाद्र झाला. त्याने तिला कमंडलत घालन तो तिचे पालनपोषण 
करू लागला. काही दिवसांनी ती मत्सी मत्स्यरूपाने सोळा अंगले मोठी 
झाली. ' रक्षण करा. रक्षण करा.' असे तो मत्स्य म्हण लागला. तेव्हा 
राजाने त्या जलचारी जीवास मातीच्या एका घड्यात ठेविले. तेथे 
तो एका रात्रीत तीन हात वाढला. पुन्हा त्या मत्स्याने सूर्यपुत्र 
मनूस आतेवाणीने म्हटले, ' राजन्‌, मी आपणांस शरण आलो आहे 
माझं आपण रक्षण करावं.” तेव्हा त्या सूर्यनंदन मनने त्या मत्स्यास 
विहिरीत स्थान दिले. पण एके दिवशी तो मत्स्य त्या विहिरीतही माव 
शकला नाही. तेव्हा राजाने त्यास सरोवरात ठेवून दिले. तेथेही तो 
एक योजन मोठा होऊन दीनवाणीने राजास म्हणाला, ' नृपश्रेष्ठ, माझं 
रक्षण करावं, 

त्यानंतर राजाने त्यास गंगेत सोडन दिले. तेथेही त्याने आणखी 
विशाल रूप धारण केले. तेव्हा भूपालाने त्यास समुद्रात सोडन दिले 
तेव्हा त्या मत्स्याने संपूर्ण समुद्र व्यापून टाकला. त्यावेळी मनने भयभीत 
होऊन त्याला म्हटले, ' आपण कुणी असुरराज तर नाही? आपण 
वासुदेव भगवान आहात का ? नाही तर असा चमत्कार होता ना. असा 
कोटयवधी योजनांचा विस्तार कधी होऊ शकतो ? केशवा, मला माहीत 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२० । मत्स्यपुराण 


` आहे की, आपण मत्स्यरूप धारण करून मला खिन्न करीत आहात. 


हृषीकेशा, आपण जगदीरवर, या जगाचं निवासस्थान आहात. आपणांस 
माझा नमस्कार असो. 

त्यानंतर त्या मत्स्यरूपी भगवान जनादेनांनी म्हटले, ' निष्पाप, 
ठीक आहे. तू मला चांगलं ओळखलंस. भूपाल, थोड्याच वेळात पवेत, 
वनं, काननं यांसहित ही पृथ्वी जलमग्न होणार आहे. म्हणून पृथ्वीपते, 
सर्व जीवसमूहांचं रक्षण करण्यासाठी सवे देवगणांनी ही नौका निर्माण 
केली आहे. सुव्रता, जितके स्वेदज, अंडज, उद्भिज जीव आहेत, जितके 
जरायुज जीव आहेत, त्या सवे अनाथांना तू या नौकेत चढव. तू त्यांचं 
रक्षण कर. राजन्‌, जेव्हा युगान्ताच्या वायूनं ही नौका डगमगू लागेल, 
तेव्हा तू तिळा माझ्या या शिंगाला बांधून टाक. त्यानंतर पृथ्वीपते, 
प्रलय समाप्त झाल्यावर तू सर्वे जगातील स्थावरजंगम प्राण्यांचा 
प्रजापती होशील. कृतयुगाच्या प्रारंभी सर्वज्ञ व धैयंशाली नरेशाच्या 
रूपात तू मन्वन्तराचा अधिपती होशील. त्यावेळी देवगण तुझी पूजा 
करतील. 

भगवान मत्स्यांकडून हे सवे ऐकल्यावर मनूने भगवान मधुसुद” 
नास प्रश्‍न केला, ' भगवन्‌, हा युगान्तप्रलय किती वर्षांनी येईल ! नाथ, 
मी सवे जीवांचं रक्षण कसं करू? मधुसूदना, आपली व माझी भेट 
पुनः कशी होणार ?' यावर भगवान मस्त्य म्हणाले, ' महामुने, आज- 
पासून शंभर वर्षेपर्यंत या भूतलावर वृष्टी होणार नाही. त्यामुळं 
परम अमांगलिक व अत्यंत भयंकर दुष्काळ पडेल. त्यानंतर युगान्त- 
प्रलय उपस्थित झाल्यावर तप्त अंगारांची वृष्टी करणारी सूर्याची सात 
भयंकर किरणं छोट्या-मोठ्या जीवांचा संहार करू लागतील. वडवान- 
लही अत्यंत भयंकर रूप धारण करील. पाताळातून वर येऊन संकर्षे- 
णाच्या मुखातील विषाग्नी व भगवान रुद्रांच्या तिसर्‍या डोळ्यांतील 
ेत्राग्नी या तीनही लोकांना भस्म करतील. परंतपा, अशा प्रकारे जेव्हा 
सवे सृष्टी जळून भस्म होईल, गगनमंडल उष्णतेनं संतप्त होईल, देव- 
देवता व नक्षत्रं यांच्यासहित सवे जग नष्ट होऊन जाईल, त्यावेळी 
संवते, भीमनाद, द्रोण, चंड, बलाहक, विद्युत्पातक, शोण असे सात 


८८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । २१ 


प्रलयकारी मेघ जलाची वृष्टी करू लागतील. सवं पृथ्वी आप्लावित 
होऊन जाईल. सारे समुद्र क्षुब्ध होऊन एकमेकांत मिसळतीरू. तीनही 
लोक पूर्णरूपानं एकाणेवाच्या रूपात परिणत होतील. 

* सुव्रता, त्या वेळी तू ही वेदरूपी नौका ग्रहण करून सवे जीवांना 
व बीजांना तीवर घेऊन, मी दिलेल्या दोरीनं ही नाव माझ्या शिंगास 
बांधून टाक. परंतपा, अशा भीषण काळात सर्व देवसमूह जळून भस्म 
झाला तरी, माझ्या प्रभावानं सुरक्षित राहून तू एकमात्र अवशेष राह- 
शील. या आंतरप्रल्यात सोम, सूर्ये, मी, चार लोकांसह ब्रह्मदेव, पुण्य- 
तोया नमंदानदी, महर्षी माकडेय, शंकर, चारही वेद, विद्यांसह सवं 
पुराणं व तुझ्यासह ही नौका, हे सवे वाचून राहील. महीपते, चाक्षुष- 
मन्वन्तराच्या प्रलयकाळी जेव्हा या प्रकारे पृथ्वी एकार्णवात निमग्न 
होईल, तुझ्याकडून नंतर सृष्टीचा प्रारंभ होईल तेव्हा मी वेदांचं प्रवतंन 
पुनः करीन. 

असे म्हणून भगवान मस्त्य तेथेच अंतर्धान पावले. मनूने तेथेच 
राहून भगवान वासुदेवांच्या कृपेने प्राप्त झालेल्या योगाचा अभ्यास केला. 
त्यानंतर भगवान वासुदेवांनी सांगितल्याप्रमाणे भगवान जनादन एका 
शिंगाच्या मस्त्याच्या रूपात अवतीणं झाले. त्याच वेळी एक सपंही 
रज्जुरूपाने वाहात वाहात मनूच्या पारइवेभागी आला. धर्मज्ञ मनूने 
सापल्या योगबलाने समस्त जीवांना आकषित करून नौकेवर चढविले. 
त्या सर्पेरूपी रज्जूने मनूने त्या नोकेस मत्स्याच्या शिंगास बांधले. त्या- 
नंतर भगवान जनादेनांना नमस्कार करून तो स्वतःच त्या नौकेवर 
बसला. 

अशा रीतीनें प्रयाच्या वेळी योगाभ्यासी मनूने सर्वाचे रक्षण 
केले. ही सवं कथा सांगून सूत म्हणाला, 'या मत्स्यरूपी भगवानांनी 
ज्या पुराणाचं वर्णन केलं होतं, त्याच पुराणाचं प्रवचन आज मो तुम्हां- 
पुढं करीन. आपण सावधान होऊन श्रवण करावं. द्विजवर, आपण जो 
प्रश्‍न मला विचारला आहे, तोच एकार्णवाच्या समयी मनूनं भगवान 
केशवांनाही विचारला होता.” 

मनूने विचारले, ' भगवन्‌, सृष्टीची उत्पत्ती, तिचा संहार, मानव- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


ES ei ८>-“/<*7- 


| nh 


२२ । मत्स्यपुराण 


वंद्य, मन्वन्तरं, मानववंशात उत्पन्न झालेल्या लोकांची चरित्रं, भुवनांचा 
विस्तार, दान ब धर्मे यांचा विधी, सनातन श्राद्धकल्प, वणं व आश्रम 
यांचा विभाग, इष्टापूते (वापी; कूप, तडाग इत्यादीं) ची निर्मिती, 
देवदेवतांची प्रतिष्ठा, धार्मिक विषय; या सर्वांचं आपण विस्तारानं 
वर्णन करावं. 

त्यावर भगवान मत्स्य म्हणाले, ' महाप्रलयाच्या समयास हे सवे 
स्थावरजंगम जगत झोपल्याप्रमाणं अंधकारात बुडून गेलं होतं. त्याची 
कल्पनाच करणं अवघड होतं. कोणतीही वस्तू ज्ञातव्य म्हणून उरली 
नव्हती. त्यानंतर पुण्यकर्माचं उत्पत्तिस्थान असलेले, निराकार, स्वयंभू 
भगवान या समस्त जगतास प्रकट करण्यासाठी अंधकाराचा भेद कर- 
ण्यासाठी प्रादुर्भूत झाले. 

। त्यावेळी जे इंद्रियांपलीकडील, परात्पर,सूक्ष्मपेक्षा सूक्ष्म,महाना- 
पेक्षा महान, अविनाशी व नारायण या नावानं विख्यात असलेले भग- 
वान स्वतः एकटेच अवतीणे झाले. त्यांनी आपल्या शरीरापासून अनेक 
प्रकारच्या जगताची सृष्टी निर्माण करण्याची इच्छा केली. त्यांनी ध्यान 
करून प्रथम जलाची निमिती केली. त्यांत त्यांनी आपल्या वीर्येरूप 
बीजाचा निक्षेप केला. ते बीज एक हजार वर्ष व्यतीत झाल्यावर सुवणं 
व रजत यांचं एक अंडरूप तयार झालं. त्याची कांती दहा हजार सूर्या- 
प्रमाणं होती. त्यानंतर महातेजस्वी स्वतः स्वयंभू त्या अंड्यात प्रवेश 
करू लागला. आपल्या प्रभावानं ते स्वयंभू तत्त्व अंड्यात सवेव्यापक 
झालं ब पुनः विष्णृभावास प्राप्त झालं. 

' त्यानंतर त्या अंड्याच्या आत सवेप्रथम भगवान सूर्ये उत्प 
झाला. तो आदीपासून उत्पन्न झाल्यामुळं त्यास ' आदित्य ' व वेदांचा 
पाठ केल्यानं ' ब्रह्मदेव ' या नावानं विख्यातं झाला. त्यानंच त्या 
अंडधास दोन भागांत विभक्त केलं. स्वर्गलोक व भूतल यांची रचना 
झाली. त्या दोहोंच्या मध्ये संपूर्णं दिशा व अविनाशी आकाश यांची 
निर्मिती झाली. त्याच वेळी त्या अंड्याच्या जरायुभागापासून मेरू 
आदी सात पवेत प्रकट झाले. जो गर्भाशय होता, तो विद्युत्समूहासहित 
मेघमंडळाच्या रूपात परिणत झाला, त्याच अंड्यापासून नद्या, पितुगण, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । २३ 


मनुसमुदाय उत्पन्न झाले. नाना रतनांनी उत्पन्न झालेले लवण, इक्ष्‌, 
सुरा इत्यादी सात समुद्र तयार झाले. हे सवे त्या अंड्याच्या अंतःस्थित 
जलापासून प्रकट झालं. 

* शत्रुदमना, जेव्हा त्या प्रजापती देवास सृष्टीच्या रचनेची 
इच्छा झाली, तेव्हा त्याच्या तेजापासून मातंड (सूरये) प्रादुर्भत झ!ला. 
या महात्म्याचं जे रजोगुण रूप होतं, तेच लोकपितामह चतुर्मुख भगवान 
ब्रह्मदेवांच्या रूपात प्रकट झाले. त्यांनीच देव, असुर व मजव यांसहित 
सवं जगताची रचना केली. त्याला तू रजोगुणरूप सुप्रसिद्ध महान सत्त्व 


समजावंस.' 
ज 


२, कथा-उपकथा 


महाराज पृथूचे चरित्र, पृथ्वीचे दोहन 


सूताने ऋषींना मत्स्य भगवानांनी सांगितलेल्या सृष्टिरचनेचे 
सवें विवरण विस्ताराने केलें. तेव्हा ऋषींनी त्याला विचारिले, ' सूत, 
असं ऐकलं आहे की, पूर्वी अनेक भूपालांनी या पृथ्वीचा उपभोग घेतला. 
पृथ्वीचा व त्यांचा संबंध असल्यामुळं त्यांना “ पाथिव ' वा ' पृथ्वीपती ' 
असे नाव प्राप्त झाले, पण ' पृथ्वी ' हे नाव नेमकं कोणत्या कारणानं 
उत्पन्न झालं ? ती ' गो रूप कशी बनली ? यांत एखादं रहस्य असल्यास 
सांगावं. ऋषींच्या या प्रश्‍नांची उत्तरे सूताने दिली. 

प्राचीन काळी स्वायंभूव मनूच्या वंशात अंग नावाचा एक प्रजा- 
पती झाला. त्याने मृत्यूची कन्या सुनीथाशी विवाह केला होता. 
सुनीथाचे मुख मोठे कुरूप होते. तिच्या गर्भापासून वेत नावाचा एक 
महाबली पुत्र उत्पन्न झाला. तो पुढे सम्राट चक्रवर्ती झाला. पण तो 
सदा अधर्मात रमायचा. परक्यांच्या स्त्रियांचे अपहरण तो करीत राहिला. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२४ । मत्स्यपुराण 


तो लोकांतही या अधर्माचाच प्रचार करू लागला. तेव्हा महर्षींनी 
जगाच्या धर्माचरणाच्या वृद्धीसाठी त्याला विनंती केली. पण त्याचे 
अंतःकरण अशुद्ध असल्यामुळे त्यानें त्यांची विनंती मानली नाही. 
प्रजेला अभय दिले नाही. तेव्हा महर्षींनी त्याला शाप देऊन मारून 
टाकले. | 

त्यानंतर शासकहीन राज्यात अराजकता पसरली. भयभीत 
ब्राह्मणांनी बलपूर्वक वेनाच्या शरीराचे मंथन केले. मंथन झाल्यावर 
त्याच्या शरीरात शरीरस्थित मातेच्या अंशाने म्लेच्छ जाती निर्माण 
झाल्या. त्यांचा रंग काळया अंजनासारखा होता. त्याच्या शरीरस्थ 
धर्मपरायण पित्याच्या अंशापासून, उजव्या हातातून एक धामिक पुत्र 
उत्पन्न झाला. त्याचे शरीर दिव्य तेजाने संपन्न होते. त्याने रत्नजडित 
कवच व बाजूबंद धारण केले होते. त्याच्या हातांत धनुष्यबाण व गदा 
शोभत होती. मोठा प्रयत्न करून तो वेनाच्या पृथू म्हणजे मोठ्या भुजे- 
पासून प्रकट झाला. म्हणून तो पृथू या नावाने प्रसिद्धीस आला. 

त्याला ब्राह्मणांनी पित्याच्या राज्यावर जरी अभिषिक्त केले, 
तरी त्याने परमदारुण तपस्या करून भगवान विष्णूंना प्रसन्न करून 
घेतले. त्यांच्या वरदानाच्या प्रभावाने तो सर्व भूमंडलाचा राजा झाला. 
त्यानंतर अमित पराक्रमी पृथूनें भूतलास स्वाध्याय, वषट्कार, धमे यांनी 
विहीन पाहून तो क्रुद्ध झाला. त्याने धनुष्यबाण हाती घेऊन पृथ्वीवर 
आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला. पृथ्वी भयभीत होऊन, गायीचे रूप 
धारण करून पळून गेली. 

इकडे प्रचंड धनुष्य धारण करून पृथूही तिच्या मागे धावला. 
पृथू मागे येत आहे असे पाहून गोरूप भूमी हताश होऊन, एका जागी 
उभी राहून म्हणाली, ' नाथ, मी आपल्या प्रसन्नतेसाठी काय करू ?' 
तेव्हा पृथू तिला म्हणाला, ' सुव्रते, तू त्वरित या संपूर्ण चराचर जगता- 
साठी मनोवांच्छित वस्तू प्रदान कर.” त्यावर पृथ्वी म्हणाली, ' ठीक 
आहे. मी तसंच करीन.' त्यानंतर नरेश्वर पृथूने स्वायंभूव मनूस वत्स 
करून आपल्या हातानें गोरूप पृथ्वीचे दोहन केले. त्यापासून शुद्ध अन्न 
निर्माण झाले. त्यामुळे प्रजेचा जीवनविर्वाह होत राहिला. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


NP : 


मत्स्यपुराण । २५ 


यानंतर दोहनाची प्रक्रिया चालूच राहिली. ऋषींनीही पृथ्वीचे 
दोहन केले. त्यावेळी चंद्र वत्स होता. दोहन करणारे महर्षी बृहस्पती 
होते. वेद पात्र होते. आणि दोहन करून तयार झालेला पदार्थ तप होता. 
देवांनीही या पृथ्वीचे दोहन केले. इंद्र वत्स झाला. क्षीर ऊर्जस्वी बल 
झाला. या दोहनाच्या वेळी देवांचे पात्र सुवर्णाचे होते. अंतकानेही 
पृथ्वीचे दोहन केले. यावेळी यमराज वत्स बनला. स्वधा रस झाली. 
पितरांचे पात्र रजतमय होते. नागांनी केलेल्या दोहनात नागराज 
धृतराष्ट्र दोहन करणारा, नागराज तक्षक वत्स. पात्र तंबी आणि क्षीर 
व दोहन केल्यानंतर पदार्थं विष होते. असुरांनीही या पृथ्वीचे दोहन 
केले. त्यांनी लोहमय पात्रात इंद्रास पीडित करणाऱ्या मायेचे दोहन केले. 
त्या कर्त्यात प्रल्हादपुत्र विरोचन वत्स झाला. मायेचा प्रवर्तक द्विमूर्धा दोहन 
करणारा होता. 

यक्षांनीही पृथ्वीचे दोहन केले. त्यांना अंतर्धांनविद्येची अभिलाषा 
होती. म्हणून त्यांनी कुबेरास वत्स केले. कच्च्या पात्रात त्यांनी पृथ्वीचे 
दोहन केले. प्रेत व राक्षस यांनीही पृथ्वीपासून भयंकर रुधिरधाराचे 
दोहन केले. त्यावेळी रोप्यनाभ नावाचे प्रेत दोहन करणारे होते. सुमाली 
नावाचे प्रेत वत्स बनले होते. अप्सरांसहित गंधर्वानीही पूर्वी चैत्ररथास 
वत्स बनवून कमळाच्या पानांत पृथ्वीपासून सुगंधाचे दोहन केले. या 
कार्यात नाट्यवेदाचा पारगामी विद्वान वररुची नावाचा गंधर्व दोहन 
करणारा होता. 

पर्वंतांनी पृथ्वीपासून अनेक प्रकारची रत्ने, दिव्य औषधी यांचे 
दोहन केले. यावेळी महाचल सुमेरू दोहन करणारा, हिमवान वत्स व 
पात्र शैलमथ होते. वृक्षांनी पृथ्वीपासून पळाशपत्राच्या पात्रात दुधाचे 
दोहन केले, त्यावेळी पुष्पे व लता यांनी लगडलेला शालवृक्ष दोहन 
करणारा होता. समृद्धिशाली व सवंवृक्षमय प्लक्षवृक्ष वत्स होता. अश्या 
प्रकारे सवे वर्गातील प्राण्यांनी आपापल्या इच्छेस अनुसरून पृथ्वीचे 
दोहन केले. 

महाराज पृथूच्या राज्यात प्रजा दीर्घायू व धनधान्य, सुखवृद्धी 
यांनी संपन्न होती. त्यावेळी कोणी दरिद्री नव्हता. रोगी नव्हता. कोणी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२६ । मत्स्यपुराण 


पापकर्मात रमलेला नव्हता. पृथूच्या शासनकालात कोणत्याच प्रकारचे 
भय नव्हते. लोक दुःख व शोकरहित होते. सदा सुखमय जीवन जगणारे 
होते. त्या महाबली पृथूने प्रजेच्या हितकामनेने प्रेरित होऊन आपल्या 
धनुष्याच्या टोकाने मोठमोठे पवेत उखडून धरातल समतरु बनविले. 
पृथूच्या काळात पुरे, ग्राम, दुर्ग नव्हते. कोणताच मनुष्य शस्त्र धारण 
करीत नव्हता. रोगांचा सर्वथा अभाव होता. क्षय, विनाश, विषमता 
यांचे दुःख नव्हते. लोकांना अर्थशास्त्राची प्रीती नव्हती. लोभाचे चिन्हही 
नव्हते. त्यांना फक्त धर्माची इच्छा होती. 

हे सवं वर्णन करून सूत म्हणाला, ` ऋषींनो, अशा प्रकारे मी 
आपणांस पृथ्वीच्या दोहनाचं, नाना पदार्थांचं वर्णेन करून सांगितलं. 
ज्या वर्णाच्या प्राण्यांना ज्या पदार्थाची रुची असेल ते ते मी तुम्हांस 
सांगितलं. पृथ्वी धर्मात्मा पृथूची कन्या झाली. विद्वानांनी म्हणून हिला 
पृथ्वी असं नाव दिलं. 


महषी कौशिकांचे पुत्र व पिपीरिकेची कथा 


यानंतर सुतास ऋषींनी विचारले, ' सूत, महर्षी कौशिकांच्या 
पुत्रांचा वृत्तांत आम्हांस सांगा.' तेव्हा सूताने हा सवं वृत्तांत निवेदन 
केला. कुरक्षेत्रात कौशिक नावाचे एक धर्मात्मि महर्षी राहात होते.त्यांना 
सात पुत्र होते. स्वसूप, क्रोधन, हिस, पिशुन, कवी, वाग्दुष्ट व पितू- 
वर्ती; अक्षी त्यांची नावे होती. पित्याच्या मृत्यूनंतर ते सवं गर्गेमुनींचं 
शिष्य झाले. त्या वेळी सर्वे लोकांना भयभीत करणारी फार मोठी 
अनावृष्टी झाली. त्यामुळे भयंकर दुष्काळ पडला. 

त्या समयी सवं तपस्वी आपल्या गुरूंच्या, गार्गाचार्याच्या सेवेत 
रमू लागले. एकदा वनात ते सवे भुकेने अत्यंत पीडित झाले. त्यांना 
क्षधा्षांतीचा कोणताच उपाय सुचला नाही. तेव्हा लहान बंधू पितृ- 
वतीने श्राद्धकमे करण्यास संमती दिली. मोठ्या बंधूंची आज्ञा घेऊन 
पितुवर्तीने समाहितचित्त बनून श्राद्धाचा उपक्रम केला. त्यावेळी त्याने 
लहानमोठया क्रमाने दोन बंधूंना देवकार्यात, तीन पितुकार्यात व एकास 
अतिथिरूपात नियुक्‍त केले. तो स्वतः श्राद्धकर्ता बनला. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


= 


मत्स्यपुराण । २७ 


अशा प्रकारे पितृपरायण पितृवर्तीने पितरांचे स्मरण करून 
मत्रोच्चारपूर्वक श्राद्धकमे केले. कालक्रमानुसार मृत्यूच्या नंतर श्राद्ध- 
वंगुण्यरूप कर्मदोषाने ते सर्व दाशपुर (मंदसौर) नावाच्या नगरात 
व्याधरूपात उत्पन्न झाले. पण पितुस्नेहामुळे त्यांना पूर्वजन्मीचे स्मरण 
होते. पुर्वेजन्मीच्या कर्माच्या परिणामाने ते कूरकर्मा पारधी बनले. पण 
पितरांच्या माहात्म्थाने ते जातिस्मर (पर्वेजन्मीचा वृत्तांत जाणणारे) 
झाले. त्यांना वैराग्य उत्पन्न झाले. सर्वांनी अनशन राहुन आपल्या 
शरीरांचा त्याग केला. त्यानंतर ते सातही पुत्र कालंजरपर्वतावर 
भगवान नीलकठांच्या समोर मृगयोनीत उत्पन्न झाले. येथेही त्यांना 
पितरांच्या कृपेने पूर्वेजन्मीचे स्मरण होते. याही योनीत त्यांना ज्ञान व 
वैराग्य यांची प्राप्ती झाली. त्यांनी तीर्थस्थानात राहून, अनशन राहून 
धर्मपूर्वेक आपल्या प्राणांचा त्याग केला. 

त्यानंतर त्या सातही योगाभ्यासी पुत्रांचा जन्म मानससरोवरात 
चक्रवाकाच्या योनीत झाला. या योनोत त्यांची नावे सुमना, कुमुद, शुद्ध, 
छिद्रदर्शी, सुनेत्रक, सुनेत्र, अंशुमान; अशी होती. हे सातही योगाचे 
पारदर्शक विद्वान झाले. यांतील अल्पबुद्धीचे तीन योगभ्रष्ट झाले व 
इकडेतिकडे भ्रमण करू छागले. याच वेळी एक पांचालवंशी नरेश 
एका क्रीडावनात आपल्या स्त्रियांसह हास्यविनोद करीत होता. तो 
महान बलशाली व पराक्रमी होता. त्याच्यापाशी मोठी सेना होती. 
अनेक वाहने होती. 

त्या शोभाशाळी राजास पाहून जलपक्ष्यांपंकी एकास, जो पितृ- 
भक्त पितृवर्ती नावाचा होता, त्यास राज्यप्राप्तीची इच्छा उत्पन्न झाली. 
याच प्रकारे आणखी दोघांनी' राजाचे दोन मंत्री व प्रचुर सेना आणि 
वाहने पाहून मृत्युलोकात मंत्रिपद प्राप्त व्हावे, अशी इच्छा व्यक्त केली. 
त्यांतील जे चार निष्काम होते ते श्रेष्ठ ब्राह्मणकुळात निर्माण झाले. 
त्या तीनमधील पहिला विभ्राजकाच्या पुत्ररूपाने ब्रह्मदत्त या नावाने 
विख्यात झाला. आणि दोन कण्डरीक व सुवालक या नावांनी मंत्र्यांचे 
पुत्र झाले. राजाच्या मृत्यूनंतर पुरोहिताने ब्रह्मदत्तास राज्यपदावर 
अभिषिक्त केले. हा पांचाळनरेश ब्रह्मदत्त मोठा प्रबळ, पराक्रमी, सबं 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२८ । मत्स्यपुराण 


शास्त्रांत प्रवीण, योगज्ञ, सवे प्राण्यांची बोली जाणणारा होता. देवलाची 
संदर कन्या, जी संनती या नावाने विख्यात होती, ती ब्रह्मदत्ताची पत्नी 
झाली. ती ब्रह्मवादिनी होती. या पत्नीच्या बरोबर राहून राजकुमार 
ब्रह्मदत्तानें राज्यकारभार सांभाळला. 

एकदा राजां ब्रह्मदत्त आपल्या पत्नीच्या, संनतीच्या सह भ्गमण 
करण्यासाठी उद्यानात आला. तेथे त्यानें कामकलहाने व्याकुळ झालेल्या 
एका कीटदंपतीस पाहिले. त्या कीटाचे शरीर कामदेवांच्या बाणांनी 
संतप्त झाले होते. चारही बाजूंनी तो प्रियाचा अनुनय करीत होता. तो 
म्हणत होता, ' प्रिये, या जगतात तुझ्यासारखी सुंदर स्त्री नाही. तुझा 
कटिप्रदेश पातळ असून जंघा मोठ्या आहेत. तू स्तनांच्या भारानं झुक- 
लेली आहेस. तू सुवर्णासारखी गोरी आहेस. तू सुंदर कमरेची, मुदुभा- 
षिणी, मनोहर हास्यानं युक्त, लक्ष्यांचा भेद करणाऱ्या नेत्रांची, गूळ व 
साखर यांची प्रेमी आहेस. तू माझ्या भोजनानंतर भोजन करतेस. माझं 
स्नान झाल्यावर स्नान करतेस. मी परदेशी गेल्यावर तू दीन होतेस. 
मी क्रुद्ध झाल्यावर तू भयभीत होतेस. कल्याणी, तू कशासाठी क्रोधाचं 
मुख करून बसली आहेस ?' 

यावर क्रोधाने भरलेली ती मुंगी त्याला म्हणाली, ' शठा, तू 
का व्यर्थं बडबड करतोस? धूर्ता, तू काळ माझा परित्याग करून 
लाडूचा भुगा करून दुसऱ्या एका मुंगीस नाही दिलास ? तेव्हा मुंगा 
म्हणाला, ' वरर्वाणनी, तुझ्यासारखीच रंगरूपाची दुसरी मुंगी असल्या- 
मुळं मी चुकून तिला लाडू दिला. म्हणून भामिनी, तू या अपराधाबद्दल 
मला क्षमा कर. सुव्रते, मी पुन: अशा प्रकारचं कमी करणार नाही. मी 
सत्याची ग्वाही देऊन तुझे चरण पकडतो. तू मज विनीतावर प्रसन्न 
व्हावंस.' असे मुंग्याने म्हणताच मुंगी प्रसन्न झाली. चक्रपाणी भगवान 
विष्णूंच्या कृपेने गर्वं प्राण्यांच्या बोलींचे ज्ञान असणारा ब्रह्मदत्त त्यांचा 
संवाद ऐकून विस्मयचकित झाला. 


ब्रह्मदत्ताचा वृत्तांत, चार चक्रवाक 
ब्रह्मदत्त या भूमीवरील सर्व प्राण्यांच्या भाषा समजत होता. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


SS 


मत्स्यपुराण । २९ 


त्याला हे ज्ञान कसे झाले ? असा प्रश्‍न ऋषींनी सुताला विचारला. 
सूताने सर्वे कथा निवेदन केली. ते चारही चक्रवाक त्या ब्रह्मदत्ताच्या 
नगरात एका वृद्ध ब्राह्मणाच्या पुत्ररूपाने उत्पन्न झाले. त्या जन्मीही 
ते ब्राह्मण पूर्वीप्रमाणेच जातिस्मर होते. त्यावेळी त्यांची नावे धृतिमान, 
तत्त्वदर्शी, विद्याचंड व तपोत्सुक; अशी होतो. ते कर्मानुसार एका अत्यंत 
दरिद्री अशा सुदरिद्र नावाच्या ब्राह्मणाचे पुत्र झाले. लहानपणापासूनच 
त्यांची बुद्धी तपस्येकडे होती. ते द्विजश्रेष्ठ आपल्या पित्यास प्रार्थना 
करीत म्हणाले, ' पिताजी, आम्ही तपस्या करून परमसिद्धी प्राप्त 
करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.' हे ऐकून महातपस्वी सुदरिद्र दीन 
वाणीने म्हणाला, ' पुत्रांनो, तुम्ही असं का बोलता ? मी दरिद्री पिता 
आहे. मला सोडून तुम्ही वनवासी होता? माझा त्याग करून तुम्हांस 
कोणता धमे प्राप्त होईल ? तुमची गती तरी काय होईल ?' 

असे म्हणून त्यांच्या पित्याने त्यांना अनुमती दिली नाही. पुत्रांनी 
पित्यास म्हटले, ' तात, आम्ही आपल्या जीविकोपाजंनाची व्यवस्था 
केली आहे. याशिवाय आपणांस अधिक काय हवंय ? ते तरी सांगा. जर 
आपण प्रात:काळी राजा ब्रह्मदत्तापुढं रलोकाचा पाठ कराल, तर तो 
आपणांस प्रचुर धनसंपत्ती व सहत्न ग्रामं प्रदान करील. तो शलोक असा 
आहे. 


ये विप्रमुख्याः कुरुजाङगलेषु दाशास्तथा दाञ्ञपुरे मृगाशच । 
कालंजरे सप्त च चक्रवाका ये मानसे तेऽत्र वसन्ति सिद्धाः॥ 


' जे कुरक्षेत्रात श्रेष्ठ ब्राह्मण, दाशपुरात व्याध, कालंजपवेतावर 
मृग व मानससरोवरात सात चक्रवाक होते, तेच सिद्ध बनून इथं निवास 
करीत आहेत.' पित्याला असे सांगून ते सवं तपस्या करण्यासाठी वनात 
निघून गेले. इकडे हा सुदरिद्र ब्राह्मण आपल्या स्वार्थसिद्धीसाठी राज- 
भवनाकडे निघाला. 

आता नब्रह्मदत्ताची उत्पत्तिकथा ऐकावी. पूर्वी पांचालदेशात 
एक अणुह नावाचा नरेश होऊन गेला. तो विभ्राटाचा पुत्र होता. पुत्र- 
प्राप्तीसाठी त्याने कठोर व्रत स्वीकारून सामर्थ्यशाली व सर्वव्यापक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


३० । मत्स्यपुराण 


देवदेवे्वर नारायण श्रीहरींची आराधना सुरू केली. काही काळ गेल्या- 
वर जनादन त्याच्या आराधनेने प्रसन्न झाले. त्याच्यासमोर प्रकट होऊन 
ते म्हणाले, ' राजन्‌, तुझं कल्याण होईल, आता तू मनास येईल तो वर 
माग. भगवान विष्णूंनी असे म्हटल्यावर राजाने उत्तम वर मागताना 
म्हटले, ' देवेश, मला एक बलवान, पराक्रमी पुत्र हवाय. तो सवं 
शास्त्रांचा ज्ञाता असावा. तो धा्भिक, योगी, सवं प्राण्यांची बोलभाषा 
जाणणारा असावा.' भगवानांनी त्याला तसा वर दिला व ते अंतर्धान 
पावले. 

त्यानंतर समयानुसार तो प्रतापी ब्रह्मदत्त त्या राजा अणुहाचा 
पुत्र झाला. तो सवे जीवांवर दया करी. सवे प्राण्यांत तो बलसंपन्न 
होता. सवं प्राण्यांची भाषा तो जाणी. तो सवे प्राण्यांचा राजाधिराज, 
सम्राट बनला होता. याच ब्रह्मदत्ताने कामासक्त कीटदंपतीचे बोलणे 
ऐकले. ब्रह्मदत्ताला याचे हसू आले. महाराणी संनतीस याचे आइचयें 
वाटले. तिच्या मनात एखाद्या अनर्थांची शंका आली. तिनें नरेश्वर 
ब्रह्मदत्तास प्रश्‍न केला, 

‹ राजन्‌, आपणांस अकस्मात हसू का आलं ? हास्याचं कारण 
मला समजलं नाही.' 

त्यावर ब्रह्मदत्ताने कीटदंपतीमधील संवाद राणीस सांगितला. तो 
म्हणाला, ' वरानने, त्यांचा प्रेमालाप ऐकून मला हसू आलं. शुचिरिमिते, 
माझ्या हास्याचं दुसरं कोणतंच कारण नाही.' पण राजाच्या या बोलण्या- 
वर राणी संनतीने विश्‍वास ठेवला नाही. ती म्हणाली, ' राजन्‌, आपलं 
हे कथन मला असत्य वाटतं. आपण मलाच पाहून हसळात. आता मी 
जगू तरी कशासाठी ? देवांखेरीज किडामुंग्याची भाषा कुणाला समज- 
णार? आपण तर मलाच हसला होता. याखेरीज दुसरं काय 
असणार ?' 

राणीचे बोलणे ऐकून राजा ब्रह्मादत्ताने उत्तर दिले नाही. है 
रहस्य जाणण्याच्या इच्छेने राजाने श्रीहरीच्या समक्ष नियमपू्वंक अशी 
सात रात्र आराधना केली. भगवान हुषीकेशांनी स्वप्नात येऊन राजास 
म्हटले, ' राजन्‌, प्रातःकाली तुझ्या नगरात भटकणारा एक वृद्ध ब्राह्मण 


| 
| 
| 
| 
i 
| (प ८८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ३१ 


जें काही म्हणेल, त्याच्या वचनांनी तुळा हे रहस्य समजेल.” एवढे 
बोलून भगवान विष्णू अंतर्धान पावले. त्यानंतर राजा ब्रह्मदत्त आपली 
पत्नी व दोन मंत्री यांच्यासह नगरात फिरू लागला. त्याचवेळी एक 
वृद्ध ब्राह्मण त्यांना दिसला. तो मुखाने म्हणत होता; 


ये विप्रमुख्याः कुरुजाङगलेषु दाञ्ञास्तथा दाशपुरे सुगाइच । 
कालंजरे सप्त च चक्रवाका ये मानसे तेऽत्र वसन्ति सिद्धाः 


'जे प्रथम कुत्रक्षेत्रात श्रेष्ठ ब्राह्मणांच्या रूपात, दाशपुरात 
व्याधांच्या रूपात, कालंजर पर्वतावर मृगयोनींत आणि मानससरोवरात 
सात चक्रवाकरूपांत होते, तेच आता सिद्ध बनून इथं निवास करीत 
आहेत.” 

ब्राह्मणाच्या मुखातून असे ऐकल्यावर राजा शोकाकुल होऊन 
दोनही मंत्र्यांसह भूतलावर मूच्छित होऊन पडला. त्याच वेळी त्याला 
ूर्वजन्माची स्मृती झाली. त्या दोन श्रेष्ठ मंत्र्यांतील एक बाभ्रव्य सुवालक 
कामशास्त्राचा प्रणेता व स्वं शास्त्रांचा ज्ञाता होता. तो जगतात पांचाल 
या नावाने विख्यात होता. दुसरा कंडरीकही धर्मात्मा व वेदशास्त्राचा 
प्रवतेक होता. ते दोघेही यावेळी राजाच्या पुढेच शोकमग्न होऊन 
घाराशायी झाले होते. त्यांनाहीं आपल्या पूर्वजन्माची स्मृती होऊन ते 


, विलाप करीत म्हणू लागले; 


' हाय, आम्ही लोळूप होऊन कर्मबंधनात फसलो व योगापासून 
पूणे भ्रष्ट झालो.' असा अनेक प्रकारचा विलाप करून ते तीनही योगाचे 
पारदर्शी विद्वान विस्मयाविष्ट होऊन वारंवार श्राद्धाचे माहात्म्य सांगू 
लागले. त्यानंतर राजाने त्या ब्राह्मणास अनेक गावांसहित प्रचुर धन- 
संपत्ती प्रदान केली. अशा रीतीनें धनाच्या प्राप्तीने हृषित झालेला 
ब्राह्मण निघून गेला. राजा ब्रह्मदत्ताने आपल्या राजलक्षणांनी युक्‍त 
अशा विष्वक्सेन नावाच्या पुत्रास राज्यावर अभिषिक्त केले व तो वनात 
निघून गेला. 

त्यानंतर ब्रह्मदत्त आदी ते सर्वे श्रेष्ठ योगी मत्सररहित व पितृ- 
भक्त वनून त्या मानससरोवरात येऊन भेटले. संततीचा राग संपला. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


३२ । मत्स्यपुराण 


राजाला म्हणाली, ' राजन्‌, आपण जी इच्छा करीत आहात, ती राज्य 
त्यागाचा परिणाम आहे. आणि हे सवे माझ्यामुळं घडलं. राजाने तिचे 
म्हणणे मान्य केले. तिचे अभिनंदन करून तो म्हणाला, ' जर तुझी कृपा 
झाली तर मला हे सवे फल प्राप्त झालंच आहे. 

त्यानंतर ते सर्व वनवासी योगाचा आश्रय घेऊन आपल्या तपो- 
बलाने ब्रह्मरंध्राच्या द्वारे प्राण त्याग करून परमपदास गेले. अशा प्रकारे 
पितरलोक मनुष्यांना आयुष्य, धन, विद्या, स्वगे, मोक्ष, सुख, पुत्र व 
राज्य प्रदान करतात. जे ब्रह्मदत्ताचे हे पितुमाहात्म्य ब्राह्मणांना ऐक- 
वितो, स्वतः ऐकतो, वाचतो तो शंभर कोटी कल्पांपर्यंत ब्रह्मलोकात 
प्रशासित होतो. 


चंद्राची उत्पत्ती, त्याचा विवाह, तारेवर त्याची आसक्ती वगेरे 


यानंतर सूताने ऋषींना श्राद्धाचा योग्य समय, त्याचे स्थान,काही 
नियम इत्यादींची माहिती दिली. सूतास ऋहषींनी चंद्रासंबंधी माहिती 
विचारली. सूताने ती विस्ताराने सांगितली. पूर्वी ब्रह्मदेवांनी आपल्या . 
मानसपुत्रास, अत्रींना सृष्टीची रचना करण्यासाठी आज्ञा दिली. त्या 
सामर्थ्यशाली ऋषींनी सृष्टिरचनेच्या निमित्ताने अनुत्तर नावाचे भीषण 
तप केले. या तपामुळे प्रशांत ब्रह्म त्यांच्या नेत्रांत स्थिर झाले. उमा- 
सहित भगवान शिवांनीही अत्रींच्या मनात व नेत्रांत निवास केला. 
त्यांना पाहून शिवांचा अष्टमांश शिशू चंद्राच्या रूपात प्रकट झाला. 

त्यावेळी महर्षी अत्रींच्या नेत्रांतून जळसंभूत तेज खाली ओघळले. 
त्याने आपल्या प्रकाशाने अखिल चराचर विश्‍वास उद्दीप्त केले. दिशांनी 
त्या तेजास स्त्रीरूपाने धारण करून पुन्रप्राप्तीच्या कामनेने धारण केले. 
ते त्यांच्या उदरात गर्भरूपानें तीनशे वर्षापर्यंत स्थित होते. दिशाना 
जेव्हा तो गभं धारण करणे शकय झाले नाही, तेव्हा त्यांनी त्याचा . 
परित्याग केला. चतुर्मुख ब्रह्मदेवांनी त्या गर्भास उचलले, त्याला सर्वा- 
युधधारी तरुणाच्या रूपात तयार केले. त्यांनी त्याला वेदशक्तिमय _ 
स्थावर बसवून आपल्या लोकास नेले. त्या पुरुषास पाहुन ब्रह्मनऋषींनी | 
म्हटले, ' हे आमच्या लोकांचे स्वामी होतीरू.' त्यावेळी पितर, ब्रह्मादी- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


ann nd er 


मत्स्यपुराण । ३३ 


देव, गंधव, औषधी यांनी ' सोमदैवत्य ' नावाच्या वैदिक मंत्रसमूहांनी 
त्याची स्तुती केली. ही स्तुती झाल्यावर चंद्राचे तेज आणखी वाढले. या 
तेजामुळे भूतलावर दिव्य औषधींचा प्रादुर्भाव झाला. चंद्रमा औषधीश 
म्हणून प्रसिद्धीस आला. चंद्रमा शुक्लपक्षात वाढू लागला व कृष्णपक्षात 
क्षीण होत गेला. 

त्यानंतर प्रचेतानंदन दक्षाने आपल्या रूपलावण्याने संपन्न व 
तेजस्विनी सत्तावीस कन्या त्याला पत्नीरूपाने प्रदान केल्या. तेव्हा 
शीत किरणांच्या चंद्राने एकमात्र भगवान विष्णूंच्या ध्यानात तत्पर 
राहून दहा लाख वर्ष तपस्या केली. तिने प्रभावित होऊन ऐस्वर्यंशाली 
जनार्देन, परमात्मा, नारायण, श्रीहरि चंद्रावर प्रसन्न झाले. वर माग- 
ण्यासाठी त्यांनी सुचविल्यावर चंद्राने म्हटले, 

* भगवन्‌, मी इंद्रलोकास जिंकण्याची इच्छा करीत आहे. तेथील 
देवांनी प्रत्यक्ष माझ्या भवनात येऊन आपापला भाग ग्रहण करावा. 
माझ्या राजसूययज्ञात ब्रह्मदेवादी देवगणांनी ब्राह्मण होऊन, त्रिशूलधारी 
भगवान शंकरांनी रक्षपाल होऊन उपस्थित व्हावं. यावर भगवान 
विष्णूंनी ' तथाऽस्तु ' म्हटले. 

चंद्राने राजसूययज्ञाचे आयोजन केले. या यज्ञात महर्षी अत्री 
होता झाले. भृगू अध्वर्यू झाले. चतुर्मुख ब्रह्मदेव उद्गाता झाले. स्वतः 
श्रीहरी उपद्रष्टे बनून ब्रह्मपद त्यांनी स्वीकारले. सनकादी सदस्य व 
दहा विश्वेदेव चमसाध्वर्य्‌ बनले. यावेळी चंद्राने तीनही लोक दक्षिणा- 
रूपाने दिले. त्यानंतर अवभृथस्तान झाल्यावर चंद्राच्या रूपसोदर्याचे 
अवलोकन करण्याच्या इच्छेने सिनीवाली आदी नऊ देवी त्याच्या सेवेत 
उपस्थित झाल्या. लक्ष्मीनारायणांना, सिनीवाली कर्दमांना, द्युती 
विभावसुस, तुष्टी अविनाशी ब्रह्मदेवांना, प्रभा प्रभाकरास, कुहू 
हविष्मानास, कीर्ती जयंतास, वसू मरीचिनंदनास, घुती नंदीस घेऊन 
चंद्राची सेवा करू लागल्या. चंद्र दहाही दिशांना प्रकाशित करीत होता. 
त्याला सवं प्रकारचे दुलंभ ऐस्वयं प्राप्त झाले. सातही लोकांवर त्याचे 
एकछत्र अधिपत्य सुरू झाले. 

स.पु...३ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


३४ । मत्स्यपुराण 


यानंतर काही दिवसांनी चंद्र एकदा तारेस बरोबर घेऊन आपल्या 

धरी निघन गेला. बृहस्पतींनी सांगितले तरी त्याने तारा त्यांना परत 
दिली नाही. त्यानंतर महेश्वर, ब्रह्मदेव, साध्यगण, लोकपाल, मरुद्गण 
यांनी समजावून सांगितल्यावरही चंद्राने तारेस परत केले नाही. तेव्हा 
शिव क्रद्ध झाले. त्यांनी बृहस्पतींशी स्नेह राखून आजगव नावाचे धनृष्य 
हाती घेऊन चंद्राबरोबर युद्ध करण्यासाठी प्रयाण केले. यावेळी त्यांचे 
मख ततीय नेत्रातील अग्नीमुळें भयंकर दिसत होते. त्यांच्याबरोबर 
भतेइवर व सिद्ध यांचे समुदायही होते. शास्त्रांनी सुसज्जित असे गणेशादी 
यांशी गणही तयार झाले. यक्षराज कुबेरही रथारूढ होऊन एक 
पद्म वेताळ, एक अर्बुद (शंभर कोटी) यक्ष, तीन लाख नाग, बारा 


लक्ष किन्नर यांनीही शिवांचे अनुकरण केले. 


तिकडे चंद्रमाही क्रोधित होऊन नक्षत्रे, दैत्य व असुर' यांच्या 
सेनेसहित शनैश्चर व मंगळ यांचे साह्य घेऊन रणभूमीवर उपस्थित 
झाला. ही तयारी पाहून साती लोक भयभीत झाले. समुद्रांसह पृथ्वी 
कापू लागली. शिवांनी प्रकाशमान व विशाळ अशा अग्नेयास्त्राने चंद्रावर 
आक्रमण केले. दोनही सैन्यांत भीषण संग्राम झाला. युद्धाने उग्र रूप 
धारण केले. सर्वे जीवांचा संहार होऊ लागला. अग्नीप्रमाणे चमकदार 
हत्यारे चमकू लागली. प्रहारांनी सेनिक नष्ट होऊ लागले. जाज्वल्यमान 
शस्त्रांच्या आघातांनी स्वर्गे, भूतल व पाताळ यांचा थरकाप झाला. 

हे पाहून इद्रे क्रुद्ध होऊन ब्रह्मशीषं नावाचे अस्त्र चालविले. 
तेन्हा चंद्राने अचूक लक्ष्यवेध करणारे सोमास्त्र उपयोगात आणले. या 
दोनही अन्त्रांच्या टकरांनी सवें समुद्र, भूमी, अंतरिक्ष यांचा थरकाप 
झाला. सवे जगताचा विनाश होणार असे पाहून ब्रह्मदेवांनी त्यांचे 
निवारण करीत म्हटले, ' सोम, तु असं अकारण कार्य का करीत आहेस? 
यानं लोकांचा नाश होतो ना. सोम, तू दुसऱ्याच्या स्त्रीचं हरण करून 
वर पुन्हा युद्ध करितोस ? म्हणून तू शांतस्वरूप असूनही शुक्लपक्षाच्या 
अंती म्हणजे कृष्णपक्षात पापग्रह म्हणून प्रसिद्ध होशील. तू बृहस्पतींची 
भार्या त्यांना समर्पण कर. दुसऱ्याचं धन घेऊन ते परत करण्यात अप- 
मान होत नाही.' ब्रह्मदेवांची ही आज्ञा चंद्राने मानली. बृहस्पती तारे- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


खख ae 


मत्स्यपुराण । ३५ 


सह आपल्या घरी निघून गेले. 


_ तारेपासुन बुधाची उत्पत्ती, पुरूरवा व उर्वशी, नहुषपूत्र 


घयातीचा वत्तांत 


त्यानंतर एक वर्षाने तारेच्या उदरापासून एक कुमार प्रकट 
झाला. तो वारा सूर्याप्रमाणे तेजस्वी, दिव्य पीतांबरधारी, दिव्य आभू- 
षणांनी विभूषित व चंद्राप्रमाणे कांतिमान होता. तो संपूर्ण अर्थशास्त्राचा 
ज्ञाता, उत्कृष्ट बुद्धीचा व हस्तिशास्त्राचा प्रवर्तक होता. हेच शास्त्र 
' राजपुत्रीय ' नावाने विख्यात झाले. यात गजचिकित्सा आली आहे. 
हा सोमराजाचा पुत्र असल्यामुळे राजकुमार, राजपुत्र व बुध या नावांनी 
प्रसिद्ध झाला. त्याचे जातकर्मादी संस्कार करून ब्रह्मदेवांनी त्याला 
बृहस्पतींच्या घरी आणले. चंद्राने त्या पुत्राचा स्वीकार करून त्याचे नाव 
बुध ठेवले. ब्रह्मदेवांनी त्याला भूतलावर अभिषिक्त करून ग्रहांची समता 
दिली. 

यानंतर बुधास एक पुत्र झाला. इलाच्या गर्भापासून उत्पन्न 
झालेल्या या पुत्राचे नाव पुरूरवा होते. तो स्वे लोकांकडून वंदित झाला. 
त्याने आपल्या प्रभावाखाली शंभराहून अधिक अदवमेधयज्ञ केले. या 
राजा पुरूरव्याने हिमालयपर्वताच्या रमणीय शिखरावर भगवान विष्णूंची 
आराधना करून सवं प्रकारचे एश्वर्य मिळविले. तो सात द्वीपांचा अधि- 
पती झाला. त्याने केशी आदी कोटयवधी देत्यांना नष्ट केले. त्याच्या 
ख्पावर मुग्ध होणारी उववशी त्याची पत्नी झाली. पुरूरव्याने पर्वेत, 
वनें, कानने यांसहित सात द्वीपांच्या पृथ्वीचे धर्मपूवंक पालन केले. 
कीर्ती तर त्याच्यावर सदा चवरी ढाळत होती. भगवान विष्णूंच्या 
कृपेने त्याने इंद्राचे अर्धासन प्राप्त केले. 

पुरूरवा धर्म, अर्थ व काम यांना समानरूपाने पाळीत असे. पूर्वी 
धर्मे, अथे, काम कुतूहलाने आपणांस समान रूपाने राजा कसे पाहातो, 
हे देखण्यासाठी त्याच्यापाशी आले. अध्ये, पाद्य देऊन राजाने त्यांचे 
स्वागत केले. त्यांना सुवणेजडित आसनांवर त्याने नेऊन बसविले. त्यांची 
त्याने पूजा केली. राजाने धर्माची पूजा थोडी अधिक केली. याचा राग 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


३६ । मत्स्यपुराण 


अर्थ व काम यांना आला. क्रुद्ध होऊन अर्थानें राजास शाप दिला, ' तू 
लोभामळं नष्ट होशील. कामानेही म्हटले, ' राजन्‌, गधमादनपवता- 
वरील कुमारवनात तुळा उशीच्या वियोगानं उन्माद होईल. धर्माने 
म्हटले, ' राजेनद्रा, तू दीर्घायुषी व धामिक बनशील. तुझ्या संततीची 
वृद्धी होईल. जोपर्यंत सूर्ये, चंद्र, तारांगण आहेत, तोपर्यंत या भूतला- 
वरून त्यांचा विनाश होणार नाही.' असे म्हणून ते सर्व अंतर्धान पावले 

राजेश्वर पुरूरवा प्रतिदिन देवराज इंद्रास पाहाण्यासाठी अमरा- 
वतीस जात असे. एकदा तो सूर्याच्या रथावर आरूढ होऊन गगन- 
तलाच्या दक्षिणभागी हिंडत होता. त्याच वेळी त्यानें दानवराज केशि- 
बरोबर चित्रलेखा व उवंशी नावांच्या अप्सरांना आकाशात पाहिले. 
तेव्हा पुरूरव्याने वायव्यास्त्राचा प्रयोग करून दानवराज केशीस परा- 
जित केलें. या संग्रामात इंद्रही पराभूत झाला. त्यानंतर राजानें उवे- 
शीला इंद्राला समपित केले. त्यामुळे त्याची देवांशी मैत्री वाढली. तो 
इंद्राचाही मित्र झाला, इंद्राने प्रसन्न होऊन राजास सवं लोकांत श्रेष्ठता, 
बल, पराक्रम, यश व संपत्ती दिली. भरतमुनीकडून त्याचे यशोगनही 
केले. उवंशी पुरूरव्याच्या प्रेमाने त्याचे महान यश गाऊ लागली. 
एकदा भरतमुनीने ' लक्ष्मीस्वयंवर ' नावाचे नाटक केले. त्यात इंद्राने 
मेनका, उवंशी व रंभा या तिघींना नृत्य करण्याचा आदेश दिला. त्यात 
उर्वशी लक्ष्मीचे रूप धारण करून लयपूर्वक नृत्य करीत होती. नृत्य- 
कालात पुरूरव्यास पाहून ती शुद्धबुद्ध विसरली. तेव्हा भरतमुनीने तिला 
अभिनयाचा नियम सांगितला. तो ती सवं विसरून गेली. तेव्हा भरत- 
मुनीने क्रोधित होऊन तिला छाप देताना म्हटले, ' तू याच्या वियोगानं 
भूतलावर पंचावन्न वर्षांपर्यंत सूक्मलतेच्या रूपात उत्पन्न होऊन राहा- 
शील व पुरूरवा तिथंच पिशाचयोनीचा अनुभव घेईल.” 

त्यानंतर उर्वशीने पुरूरव्यास पतिरूपाने स्वीकारले. भरतमुनीच्या 
शापातून निवृत्त झाल्यावर उवंशीनें बुधपुत्र पुरूरव्यापासून आठ पुत्रांना 
जन्म दिला. आयू, दृढायू, अद्वायू, धनायू, धृतिमान, वसू, शुचिविद्य व 
शतायू; अशी त्यांची नावे होती. हे सवे पुत्र पराक्रमी निघाले. यांतील 
आयूस नहुष, वृद्धशर्मा, रजी, दंभ व विपाप्मा नावांचे पांच वीर पुत्र 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ३७ 


झाले. रजीस शंभर पुत्र झाले. हे राजेय या नावाने विख्यात झाले. 
रजीने भगवान नारायणांची आराधना केली. नारायणांनी त्याला असुर 
व मनुष्य यांपासून तो विजयी होईल, असा वर दिला. 

. त्यानंतर प्रल्हाद व इंद्र यांचा संग्राम तीनशे वर्षे चालला. कोणा- 
सच विजय मिळाला नाही तेव्हा देवांनी व असुरांनी ब्रह्मदेवांना विचा- 
रले, ' ब्रह्मन्‌, आमच्यापैकी कुणाचा विजय होईल ?' हे ऐकून ब्रह्मदेव 
म्हणाले, ' ज्याच्या बाजूस रजी होईल, त्याचा विजय होईल.” तेव्हा 
देत्यांनी त्याची विजयासाठी प्रार्थना केली. देवांनीही त्याची प्रार्थना 
केली. रजिराजाने इंद्राकडून अवध्य असलेल्या असुरांचा नाश केला. 
यानें प्रसन्न होऊन देवराज इंद्र राजाचा पुत्र झाला. रजीने इंद्राला राज्य 
समपित केले व तो वनात तपस्या करण्यासाठी निघून गेला. 

त्यानंतर तपस्या, बल व गुण यांनी संपन्न असलेल्या रजिपुत्रांनी 
इंद्राचे वैभव, त्याचे राज्य बलपूर्वक हिरावून घेतले. राज्यापासून भ्रष्ट 
झालेला इंद्र दीनदुःखी होऊन बृहृस्पतींपाशी गेला व म्हणाला, ' गुरुदेव, 
मी रजिपुत्रांकड्न पराभूत झालो आहे. आता मला यज्ञभाग मिळत 
नाही. माझं राज्य नाहीसं झालं आहे. आता राज्यप्राप्तीसाठी एखादा 
उपाय आपण मला सांगावा. तेव्हा बृहस्पतींनी ग्रहशांती करून इंद्रास 
बलवान केले. त्यांनी रजिपुत्रांना मोहात टाकले. इंद्राने रजिपुत्रांचा 
संहार केला. 

नहुषालाही सात पुत्र झाले. यती, ययाती, संयाती, उद्भव,पाची, 
शर्याती व मेघजाती; अशी त्यांची नावे होती. हे सातही वंशउद्धारक 
निघाले. ज्येष्ठ पुत्र यती कुमारावस्थेतच योगी बनला. दुसरा पुत्र 
ययाती धर्माचा आश्रय घेऊन राज्य सांभाळू लागला. त्याचवेळी दानव- 
राज वृषपर्व्याची पुत्री शर्मिष्ठा व शुक्राचार्यांची व्रतपरायण कन्या देव- 
यानी; या दोघी ययातीच्या पत्नी झाल्या. यांच्या गर्भातून राजा यया- 
तीस पांच पुत्र झाले. देवयानीस यदू व तुवेसू नावांचे दोन पुत्र झाले. 
शभिष्ठास द्रहू, अनू व पुरू असे तीन पुत्र झाले. यांतील यदू व पुरू 
यांनी वंशाचा विस्तार केला. 

नहुषनंदन राजा ययाती सत्यपराक्रमी व अजेय होता. त्याने 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


३८ ! मंत्स्यंपुराण 


पृथ्वीचे पालन धमंपुर्वक कैले. विधिपूर्वक यज्ञांची अनुष्ठाने त्याने केली. 
तो भवितपूर्वेक देवांची व पितरांची अचेंना करीत असे. अश्या प्रकारे 
नहुषपुत्र ययातीने अनेक वर्षेपर्यंत धमंपूर्वक प्रजेचे पालन केले. यानंतर 
तो रूपास विकृत करणाऱ्या भयंकर वृद्धावस्थेने ग्रस्त झाला. वृद्ध 
झाल्यावर राजा ययातीने आपल्या यदू, पुरू, तुरवेसू, द्रह्यू, अन्‌ यांना 
आपणांस त्यांची युवावस्था देण्यास सांगितले. पण यदू आदी पुत्रांनी 
पित्याची वृद्धावस्था स्वीकारण्यास संमती दिली नाही. 

तेव्हा सर्वात कनिष्ठ पुत्र सत्यपराक्रमी पुरू त्याला म्हणाला, 
' बाबा, आपण आपलं वृद्धत्व मला द्यावं. माझं हे युवाप्राप्त शरीर 
आपण घ्यावं. आपण सुखानं उपभोग घ्यावा. मी आपली वृद्धावस्था 
घेऊन सुखानं राज्य करीन.' पुरूनें असे म्हटल्यावर राजर्षी ययातीने 
आपल्या तपोबलाच्या आश्रयाने आपले वृद्धत्व पुरूच्या शरीरात व त्याचे 
यौवन आपल्या शरीरात स्थापन केले. ययाती तरुण झाला. पुरू राजाची 
वृद्धावस्था धारण करून राज्यकारभार पाहू लागला. 

अशी एक हजार वर्षे झाली. ययाती कामभोगाने तृप्त झाला. 
तो आपल्या पुत्रास,-पुरूस म्हणाला, ' मुला, केवळ तुझ्याचमुळं मी पुत्र- 
वान आहे. तूच माझा वंशविस्तार करणारा पुत्र आहेस. आजपासून हा 
बंश पुरुवंश या नावानं ओळखला जाईल.” यानंतर ययातीने पुरूस 
राज्याभिषेक केला व काही काळानंतर तो मरण पावला. 


कच, शुक्राचार्य, देवयानी 


राजर्षी ययाती देवराज इंद्रासारखा तेजस्वी होता. पूर्वी शुक्राचाये 
व वृषपर्वा यांच्या कन्यांनी ययातीस पतिरूपाने स्वीकारले होते. बृहस्पती 
देवांचे व शुक्राचार्य देत्यांचे आचार्य बनले हे दोनही ब्राह्मण आपापसांत 
स्पर्धाशील होते. देव युद्धात दानवांना मारीत असत. आणि शुक्राचार्य 
संजीवनीविद्येपासून त्यांना जिवंत करीत. ते पुन्हा उठून देवांशी युद्ध 
करीत. असुरांनी मारलेले देव मात्र परत जिवंत होत नसत. शक्तिशाली 
शुक्राचार्यांनाच संजीवनीविद्या माहीत होती. बृहुस्पतींना ती माहीत 
नव्हती. यामुळे देवांना मोठा विषाद वाटला. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ३९ 


देवांना शुक्राचार्यांची मोठीच भीती वाटे. ते बृहस्पतींच्या ज्येष्ठ 
पुत्रास, कचास म्हणाले, ' पुत्र, आम्ही तुला शरण आलो आहोत. तू 
आता आम्हांस साह्य करावंस. अमित तेजाची ब्राह्मण शुक्राचार्यांपाशी 
संजीवचीविद्या आहे. तू ती त्वरित शीक. यामुळं तुलाही आमच्या- 
बरोबर यज्ञभाग प्राप्त होईल. राजा वृषपर्व्याकडे जाऊन तू शुक्राचार्यांचं 


दशन घे. त्यांची आराधना करण्यास तुझ्याएवढा समर्थ कुणी नाही. त्या 


महात्म्यांच्या प्रिय पुत्रीचं नाव देवयानी आहे. तू त्यांना सेवेनं प्रसन्न 
कर. शील-स्वभाव, मधुर व्यवहार, सदाचार व इंद्रियसंयम यांनी तू 
देवयानीस संतुष्ट कर.' 'ठीक आहे' असे म्हणून बृहस्पतिपुत्र कच वृष- 
पर्व्यापाशी आला. त्याने शुक्राचार्यांची भेट घेतली. त्यांना प्रणाम करून 
तो म्हणाला, ' भगवन्‌, मी अंगिराऋषींचा पोत्र व साक्षात बृहस्पतींचा 
पुत्र आहे. माझं नाव कच आहे. आपण मला शिष्य करून घ्यावं. ब्रह्मन्‌, 
आपण माझे गुरू आहात. मी आपल्याजवळ राहून एक हजार वर्षपर्यंत 
उत्तम ब्रह्मचर्याचं पालन करीन. आपण मला अनुमती द्यावी. 

तेव्हा शुक्राचार्यं म्हणाले, ' कचा, तुझं मी स्वागत करतो. मी 
तुझी विनंती मान्य केली आहे. मी तुझा सन्मान व सत्कार करीन. तुझा 
सत्कार केल्यानं बृहस्पतींचा सत्कार होईल. तेव्हा कचाने शुक्ताचार्यांचा 
आदेश मानून ब्रह्मचर्यव्रत धारण केले. शुक्राचार्यांनी शिष्य म्हणून त्याचा 
स्वीकार केला. आचायं शुक्र व त्यांची कन्या देवयानी यांची तो नित्य 
आराधना करू लागला. तो नवयुवक होता. नृत्य व गायन करून तो 
देवयानीस संतुष्ट करी. आचार्येकन्या देवयानी युवती होती. तिच्यासाठी 
कच फुले व फळे घेऊन तिला प्रसन्न ठेवायचा. ती नेहमी कचाजवळच 
राहायची. आमोदप्रमोदात भाग घ्यायची. त्याची एकान्तात सेवा 


करायची. FF आ ए 
अशा प्रकारे तेथे राहून कचाने पांचशे वषपयत ब्रह्मचर्यव्रताचे 


पालन केले. दानवांना ही वार्ता समजली. त्यानंतर कचास एकान्त- 
प्रदेशात एकटा, गायी चारण्यासाठी तो आला असताना वृहस्पतींच्या 
द्वेषाने व संजीवनीविद्येचे रक्षण करण्यासाठी गाठून दानवांनी त्याला 
मारून टाकले. नंतर त्याच्या शरीराचे तुकडे तुकडे करून त्यांनी ते 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


४० । मत्स्यपुराण 


कोल्ह्यांना व कुत्र्यांना खायला दिले. त्या दिवशी गायी रक्षकाखेरींजच 
आपल्या घरी परत आल्या. देवयानीनें पाहिले, गायी परत आल्या, पण 
त्यांच्याबरोबर कच नाही. तेव्हा तिने आपल्या पित्यास हा प्रकार 
सांगितला. ती म्हंणाली. ' प्रभो, आपण अग्निहोत्र केलं आहे. सूय 
अस्ताला गेला. गायी आज रक्षकाविना परत आल्या आहेत, तरी कच 
काही दिसत नाही. पिताजी, मला असं वाटतं की, कच मारला गेला 
आहे. त्याला पकडलं तरी असावं. मी त्याच्याशिवाय जिवंत राहू 
शकणार नाही, हे खरंच सांगते.' 
तेव्हा तिला शुक्राचाये म्हणाले, ' पुत्री, तू भिऊ नकोस. मी मरण 
पावलेल्या कचास 'ये ये' असं म्हणून जिवंत करीन. असे म्हणून 
त्यांनी संजीवनीविद्येचा प्रयोग करून कचास पुकारले. गुरूंनी पुकारा 
करताच सरस्वतीनंदन कच दुरून दौडतच आला. शुक्राचार्यांना प्रणाम 
करून तो म्हणाला, ' गुरुजी, राक्षसांनी मला मारलं होतं.' त्यानंतर 
देवयानीने स्वतःसाठी वनातून फुले आणण्यासाठी त्याला वनात पाठविले. 
कचाने वेदाचा पाठ करीत वनात जाऊन पुष्पे वेचायला सुरुवात केली. 
याच अवस्थेत दानवांनी त्याला पाहिले. त्याला आसुरांनी दुसऱ्यांदा 
मारून अग्नीत जाळून टाकले व त्याच्या दग्ध शरीराचे चूण करून ते 
त्यांनी मदिरेत मिसळून शुक्राचार्यांना पाजले. देवयानी आपल्या पित्यास 
म्हणाली, ' तात, आज मी त्याला फुलं आणण्यासाठी ` वनात पाठविलं 
होतं. पण तो अजूनपर्यंत आलेला नाही. मला असं वाटतं की, त्याला 
मारलं असावं. पिताजी, मी त्याच्याविना जिवंत राहू शकणार नाही.' 
त्यावर शुक्राचार्य म्हणाले, ' मुली, बुहस्पतीचा पुत्र कच मरण 
` पावला आहे. मी माझ्या विदयेनं त्याला अनेकदा वाचविलं. पण आताही 
तो मारला गेला आहे. आता मी काय करू? देवयानी, तू शोक करू 
नकोस. रडू नकोस. तुझ्यासारखी शक्तिशाली स्त्री मेलेल्यासाठी शोक 
करणार नाही. तुळा तर वेद, ब्राह्मण, इंद्रासहित सवे देव, वसुगण, 
अस्विनीकुमार, देत्य, जगातील सर्वे प्राणी माझ्या प्रभावानं तिनही 
काळी आपलं मस्तक वाकवून प्रणाम करतात. आता या ब्राह्मणास 
जिवंत करणं अशक्य आहे. जर तो जिवंत होईल, तर पुन्हा दैत्यांकडून 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ४१ 


मारला जाईल.” 

तेव्हा देवयानी म्हणाली, ' तात, अत्यंत वृद्ध अंगिरा ज्याचे पिता- 
मह आहेत, तपस्येचं भांडार बृहस्पती ज्याचे पिता आहेत, जो ऋषींचा 
पौत्र व ऋषींचा पुत्र आहे, त्या ब्रह्मचारी कचासाठी मी शोक कसा 
करू नको? मी का रडू नको? तो ब्रह्मचर्यपालनात तत्पर होता. 
तपस्या हेच त्याचं धन होतं. तो कार्येकुश होता. म्हणून तो मला फार 
प्रिय होता. सदा माझ्या मनाप्रमाणं तो वागायचा. आता मी त्याच्या- 
साठी भोजनाचा त्याग करीन. कच ज्या मार्गानं गेला आहे. त्याच 
मार्गानं मी जाईन.' 

देवयानीचा असा दुःखपूर्णं शोक पाहून महर्षी शुक्राचार्यांनी कचास 
हाक मारली. ते दैत्यांना रागावून म्हणाछे, ' असुर माझा द्वेष करतात, 
यात थोडाही संशय नाही. म्हणून तर ते इथं आलेल्या माझ्या शिष्यांचा 
द्वेष करतात. त्यांना मारतात. हे भयंकर स्वभावाचे लोक माझं ब्राह्मणत्व 
नाहीसं करण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणून प्रतिदिन माझ्या विरुद्धच 
आचरण करतात. या पापाचा परिणाम इथं अवश्य प्रकट होईल. ब्रह्म- 
हत्या कुणास नाही जाळणार ? वाटल्यास तो इंद्रही असे ना का. 
गुरूंनी विद्येचा प्रयोग करून कचास हाक मारली. तेव्हा पोटात असलेला 
कच भीत होता. त्याला शुक्राचाये म्हणाले, ' वत्सा, कोणत्या मार्गानं 
तू माझ्या पोटात येऊन स्थिर झालास ? नीट सांग सवं.” 

तेव्हा कचाने म्हटले, ' गुरुदेवा, आपल्या कृपेनं माझ्या स्मरण- 
शक्‍तीनं मला दगा दिला नाही. जे काही घडलं त्याचं मला नीट स्मरण 
आहे. आपलं पोट फाडून बाहेर यावं तर माझ्या तपस्येचा नाश होणार. 
असं काही होऊ नये, म्हणून मी घोर क्लेश सहन करीत आहे. आचार्य, 
असुरांनी मला जाळून माझं चूर्ण केलं. त्यांनी ते चूण मदिरेत घातलं 
आणि आपणांस पिण्यासाठी दिल. आपण ब्राह्मी, आसुरी व दैवी; अशा 
तीन प्रकारच्या मायांना जाणता. यांचं उल्लंघन मी कसं करू?” 

यावर शुक्राचार्यं कन्येस म्हणाले, ' मुली, आता तुझ्यासाठी दुसरा 
कोणताच उपाय नाही. मी आता कोणतं प्रिय कायं करू? माझा वध 
करून कच शरीराच्या वाहेर येईल.” तेव्हा देवयानी म्हणाली, ' तात, 
कचाचा नाश व आपला वध; हे दोनही मला अग्नीप्रमाणं जाळतीळ. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


४२ । मत्स्यपुराण 


कच नष्ट झाल्यानं मला शांती मिळणार नाही. आणि आपण मरण 
पावलात तर मी जिवंत राहू शकणार नाही.' 

यानंतर शुक्राचाये म्हणाले, ' बुहस्पतीच्या पुत्रा, कचा, आता तू 
तयार हो. कारण तू देवयानीचा भक्‍त आहेस. ती तुला चाहते. तू आता 
मृतसंजीवनीविद्या ग्रहण कर. केवळ एक ब्राह्मणच माझ्या पोटातून 
जिवंत बाहेर येईल. मुला, माझ्यासाठी तू जिवंत होऊन बाहेर ये. आणि 
पुत्राच्या नात्यानं तू मला पुनः जिवंत कर. 

अशा रीतीनें गुरूकडून कचाने संजीवनीविद्या प्राप्त केली. विप्रवर 
कच तत्काळ शुक्राचार्यांचे पोट फाडून बाहेर आला. मृतिमान वेदराशी- 
प्रमाणे असलेले शुक्राचाये जमिनीवर पडलेले होते. आपल्या मरण 
पावलेल्या गुरूंना कचाने संजीवनीविद्येच्या प्रभावाने जिवंत केले. गुरूस 
प्रणाम करून तो म्हणाला, ' गुरुदेवांचा आदर न केल्यास शिष्य नरकात 
जातो. | 

हा सवे वृत्तांत सांगून शौनक शतानीकास म्हणाले, ' विद्वान 
शुक्राचाये मदिरापानामुळंच ठकविले गेळे. अत्यंत भयानक अशी त्यांची 
परिस्थिती झाली. त्यांनी कचासह मदिरापान केले होते. हे सर्व पाहून 
कविपुत्र शुक्र क्रोधित झाले. मदिरापानाबद्दल त्यांच्या मनात घृणा 
उत्पन्न झाली. त्यांनी ब्राह्मणांचे हित करण्यासाठी घोषणा केली. ' आज- 
पासून जो कुणी मंदबुद्धी ब्राह्मण अज्ञानानं मदिरापान करील, तो 
धर्मापासून भ्रष्ट होऊन ब्रह्महत्त्येचा पापी होईल. तो इहलोकी व पर- 
लोकी निदित होईल. धमंशास्त्रात माझी ही मर्यादा सर्वांना मात्य 
होईल. साधुपुरुष, बाह्मण, गुरूजवळ अध्ययन करणारे शिष्य, देव व 
सवे माणसं यांनी माझी ही मर्यादा नीट ध्यानात ठेवावी. 

असे म्हणून शुक्राचार्यांनी दानवांना बोलावून म्हटले, ' दानवांनो, 
तुम्ही सवजण मूख आहात. मी तुम्हांस सांगतो की, कचानं संजीवनी- 
विद्या प्राप्त केली आहे. हा ब्राह्मण ब्रह्मस्वरूप आहे.' कचाने एक हजार 
वर्षे गुरूपाशी राहून आपले ब्रत पूर्ण केले. गुरूंची अनुमती घरी जाण्या” 
साठी घेऊन तो त्या तयारीत राहिला. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ४३ 
देधयानोची विवाहासाठी विनवणी, कचाची अस्वीकृती 


कचाचे ब्रत समाप्त झाले तेव्हा तो आपल्या देवलोकात जाण्या- 
साठी तयार झाला. त्यावेळी त्याला गुरू शुक्राचार्यांनी आज्ञा दिली. पण 
देवयानी त्याला म्हणाली, ' महर्षी, अंगिरसांच्या पौत्रा, तू सदाचार, 
उत्तम कुल, विद्या, तपस्या, इंद्रियसंयम इत्यादींनी शोभत आहेस. महा- 
यशस्वी महर्षी अंगिरा जसे माझ्या पित्यांना माननीय वाटतात, त्याच- 
प्रमाणं तुझे पिता मला आदरणीय आहेत. तपोधना, आता मी जे सांगणार 
आहे, त्यावर विचार कर. तू जेव्हा ब्रत व नियम यांचं पालन करीत 
होतास, त्यावेळी मी तुझ्याशी जे वतन केलं होतं, ते तू विसरू नकोस. 
आता तुझं ब्रत समाप्त झालं आहे. तू अभीष्ट विद्या प्राप्त केली आहेस. 
मी तुझ्यावर प्रेम करते. तु माझा स्वीकार करावास. वैदिक मंत्रांनी तू 
विधिवत माझं पाणिग्रहण करावंस.' | 

यावर कच म्हणाला, ' देवयानी, ज्याप्रमाणं तुझे पिता शुक्राचाये 
मला वंदनीय आहेत. तशीच तूही, त्यांच्यापेक्षाही मला माननीय वाटतेस. 
भद्रे, तू गुरुपुत्री असल्यानं सदा पूजनीय आहेस. देवयानी, तू माझ्याशी 
अशा प्रकारे बोलता कामा नये. तेव्हा देवयानी त्याला म्हणाली, ' द्विजो- 
तम, तू माझ्या गुरूंचा पुत्र आहेस. माझ्या पित्याचा नाहीस. कचा, 
जेव्हा असुर तुळा वारंवार मारत होते, तेव्हा मीच प्रेमानं तुझं रक्षण 
केलं. याचं तू स्मरण कर. तू धर्माचा ज्ञाता आहेस. माझी तुझ्यावर 
भक्ती आहे. माझा त्याग करणं उचित नाही.' 

त्यावर कच म्हणाला, ' उत्तम ब्रताचं आचरण करणाऱ्या सुंदरी, 
तु मला अनुचित कार्यात प्रवृत्त करीत आहेस. शुभे, तू माझ्यावर प्रसन्न 
हो. तू मला गुख्पेक्षाही श्रेष्ठ आहेस. भामिनी, शुक्राचार्यांच्या ज्या 
उदरापासून तू आलीस, त्याच उदरात मी होतो. भद्रे, धर्माच्या दृष्टीनं 
तू माझी बहीण झालीस. शुभानने, तू असं काही बोलू नकोस. कल्याणी, 
मी तुमच्या घरी मोठ्या सुखानं राहिलो. तुमच्या विषयी माझ्था मनात 
थोडाही रोष नाही. मी आता घरी जात आहे. तू मला आशीर्वाद दे. 
सदा सावधान राहून माझ्या गुरूंची, शुक्राचार्यांची सेवा तू करीत जा.' 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


४४ । मत्स्यपुराण 


यावर देवयानी म्हणाली, ' कचा, देत्यांकडून तू वारंवार मारला 
जात होतास, तेव्हा मी तुला पतिबुद्धीनं वाचविलं. मी धर्मानुकूल अशा 
कामासाठी तुला प्रार्थना केली आहे. तू जर मला नाकारून जाशील तर 
तुझी संजीवनीविद्या निष्फळ होईल. तेव्हा कच म्हणाला, ' देवयानी 
तू गुरुपुत्री आहेस. तू मळा दोष देऊ नकोस. तू मला शाप दिलास 
भगिनी, मी तुला आर्यधमं सांगतो. अशा वेळी तू शाप देणं योग्य 
नाही. तू धर्माला अनुसरून नव्हे, तर कामास वशीभूत होऊन मला शाप 
दिला आहेस. यासाठी तुझ्या मनातील कामना पुर्ण होणार नाही 
` कोणताही ऋषिपुत्र, ब्राह्मणपुत्र तुझा स्वीकार करणार नाही. माझी 
विद्या सफल न होण्याचा तू मळा शाप दिलास. ठीक आहे. मी ज्याला 
विद्या देईन, त्याला तर ती प्राप्त होईल. 

असे म्हणून द्विजश्रेष्ठ कच मोठ्या त्वरेने इंद्रलोकास गेला.त्याला 
पाहून देव म्हणाले, ' कचा, तू आमच्यासाठी हे महान अद्भुत कायं 
केलंस. तुझ्या यशाचा लोप आता कधी होणार नाही. यज्ञात भाग 
मिळण्याचा अधिकार तुला प्राप्त होईल. 


देवयानी-रशामष्ठा यांच्यांत कलह, देवयानी व ययाती 


कचाने मृतसंजीवनीविद्या जेव्हा आणली, तेव्हा देवांना अतिशय 
आनंद झाला. कचापासून ती विद्या शिकून ते कृतार्थ झाले. मग सर्वांती 
इंद्रास म्हटले, ' पुरंदर, आता पराक्रम करण्याचा समय आला आहे 
आपल्या शत्रूचा संहार करावा. इंद्राने त्याला संमती दिली. तो भूलोका- 
वर चेत्ररथ नावाच्या वनात आला. तेथे त्याने सुंदर कन्या जलक्रीडा 
करीत असलेल्या पाहिल्या. इंद्राने वायूचे रूप घेवून त्यांचे कपडे परस्प- 
रांत मिसळून दिले. सवे कन्या बरोबरच जलातून बाहेर पडल्या. या 
गडबडीत झर्भिष्ठाने देवयानीचे वस्त्र घेतले. शर्मिष्ठा वृषपर्व्याची कत्या 
होती. यामुळे शर्मिष्ठा व देवयानी भांड लागल्या 

देवयानी म्हणाली, ' दानवपुत्री, तू माझी शिष्या असून माझ 
वस्त्र कसं घेतलंस ? तुळा सज्जनांचा आचार समजत नाही? तुझं भर 
होणार नाही.' त्यावर शिष्ठा म्हणाली, ' अग, तुझा पिता माझ्या 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ४५्‌ 


पित्याची एखाद्या सेवकाप्रमाणं स्तुती करतो. तू तर भीक मागणाऱ्याची 
कन्या आहेस. तुझा बाप स्तुती करून दान घेतो. ज्याची स्तुती केली 
जाते त्याची कन्या मी आहे. भिक्षुकी, तुझ्या हातांत तर काही नाही. 


` बघ, माझ्या हातात है हत्यार आहे. तू माझ्यावर व्यर्थ रागावू नकोस.” 


हे सवं ऐकून देवयानी आश्चर्यचकित झाली. शमिष्ठापासून ती 
वस्त्र हिसकावून घेऊ लागली. हे पाहून शमिष्ठेने तिला एका विहिरीत 
ढकलून दिले. ती पाण्यात बुडून मेली असे समजून शमिष्ठा घरी आली. 
त्यानंतर नहुषपुत्र ययाती त्या ठिकाणी आला. त्याच्या रथाचे घोडे 
थकले होते. त्यालाही विश्रांती हवी होती. हिंसक पशूंच्या मागे धावता 
धावता त्याला तहान लागली होती. ययातीने त्या जलूशून्य विहिरीकडे 
पाहिले. तेथे त्याने अर्निशिखेसारखी एक तेजस्वी कन्या पाहिली. ती 
देवांगनाभ्रमाणे सुंदर होती. तिला पाहाताच ययाती म्हणाला, 

“ सुमध्यमे, तू कोण आहेस ? तुझं मुख मोठं मनोहर आहे. तुझं 
वयही तसं अधिक दिसत नाही. तुझ्या कानांत मणिक्यकुंडळं असून ती 
सुंदर व चमकदार आहेत. तू अशा घोर चितेत का आहेस? तू असा 
दीघं श्‍वास का घेतेस? तृण व काष्ठ यांनी झाकलेल्या या विहिरीत तू 
कशी पडलीस ? तू कुणाची पुत्री आहेस ? सवं काही मला नीट सांग. 

' देवांनी मारल्यावर देत्यांना जे आपल्या विद्येनं जिवंत करतात, 
त्या शुकाचार्यांची मी कन्या आहे. आपण मला ओळखलं नाही. महा- 
राज, लाल नखांचा हा माझा उजवा हात आहे. यास धरून आपण 
माझा उद्धार करावा. मी जाणते, आपण उत्तम कुलातील नरेश आहात. 
आपण परम शांत व पराक्रमी आहात. आपण या विहिरीत पडलेल्या 
अबछेचा उद्धार करावा.' 

यानंतर नहुषपुत्र ययातीने देवयानीस ब्राह्मणकन्या समजून, तिचा 
उजवा हात धरून तिला विहिरीतून बाहेर काढले. सुंदर देवयानीची 
अनुमती घेऊन ययाती आपल्या नगरास गेला. तो निघून गेल्यावर देव- 
यानी शोकाने व्याकुळ झाली. तिने आपल्या सखीवरोबर सवं वृत्तांत 
कळविण्यास सांगितले. या वृषपर्व्याच्या नगरीत परत जाणार नाही, 
असेही तिने कळविले. घूणिकाने सवे वृत्तांत शुक्राचार्यांना सांगितला, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


४६ । मत्स्यपुराण 


शुक्राचाये त्वरित वनात आले. आपल्या पुत्रीस, देवयानीस पाहून त्यांना 
आनंद झाला. तिने पित्यास सांगितले, ' तात, वृषपर्व्याच्या मुलीनं आज 
माझा व तुमचाही अपराध केला आहे. मी तर आता शमिष्ठास आपल्या 
परीनं समजावलं. 

त्यावर शुक्राचार्यं म्हणाले, ' देवयानी, तू स्तुती करणाऱ्या, भीक _ 
मागणाऱ्या अथवा दान घेणाऱ्याची कन्या नाहीस. तू कुणाचीही स्तुती 
न करणाऱ्या ब्राह्मणाची पुत्री आहेस. त्याचीच स्तुती सवजण करतात. 
हे सवे वृषपर्वा, देवराज इंद्र व ययाती राज? जाणतात. निद्वंढ, अचित्य 
ब्रह्मच माझं खरं ऐशवयेयुक्‍त बळ आहे. 

शुक्राचाये पुढे देवयानीस म्हणाले, 

* देवयानी, जो मनुष्य दुसऱ्यांची कठोर वचनं सहन करतो, त्याचा 
सर्वं जगावर विजय होतो. देवयानी, उत्पन्न होणाऱ्या क्रोधास अक्रोधानं 
जिकावं. क्रोध न करणाराच श्रेष्ठ आहे. अजाण मनुष्यानं अज्ञानवश 
होऊन केलेल्या वेर-विरोधास सहन करावं. तेव्हा देवयानी त्यांना 
म्हणाली, ' पिताजी, जरी मी अजाण असले तरी धर्मे-अधर्मातील भेद 
जाणणारी आहे. क्षमा मी जाणते. पण तात, वृषपर्व्याच्या पुत्रीनं अत्यंत 
कटू शब्द बोलून मला हिणवलं आहे.' 


शुक्राचार्यं व वृषपर्वा, शभिष्ठा देवयानीची दासी 


देवयानीचे बोलणे ऐकून शुक्राचाये रागाने वृषपर्व्याकडे आले. 
वृषपर्वा राजासहासनावर बसला होता. शुक्राचाये एकदम त्याला म्हणाले, 
“राजन्‌, अधर्माचं फळ त्वरित मिळतं असं नाही. पण केलेल्या पापाचं 
फळ कधी तरी मिळतंच. राजन्‌, अंगिरसांचा पौत्र कच विशुद्ध ब्राह्मण 
होता. माझ्या घरी राहून तो माझी सेवा करायचा. तू त्याचा वध वारं” 
वार केलास. तुझ्या पुत्रीनं माझ्या कन्येचा वध करण्यासाठी तिला 
विहिरीत ढकललं. या दोन अपराधांसाठी मी तुझा त्याग करणार आहे. 
राजन, मी तुझ्या राज्यात एक क्षणही राहाणार नाही. देत्यराज, आपल्या 
उद्धट स्वभावाच्या पुत्रीची उपेक्षा का करतोस ?' | 

त्यावर वृषपर्वा म्हणाला, ' भुगुनंदन, आपण कधीच मिथ्या भाषण 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


| 


मत्स्यपुराण । ४७ 


केलं नाही. आपणांत नेहमी धर्म व सत्य यांचाच निवास असतो. आपण 
आमच्यावर कृपा करावी. भागव, आपण जर आम्हांस सोडून जाल, तर 
आम्ही समुद्रात प्रवेश करू. दुसरी गतीच आम्हांस उरणार नाही.' नंतर 
शुक्राचाये म्हणाले. ' असुरा, तुम्ही समुद्रात जा अथवा चारी दिशांना 
पळून जा. मी माझ्या पुत्रीचा अपमान सहन करू शकत नाही. कारण 
ती मला अत्यंत प्रिय आहे. तू माझ्या देवयानीस प्रसन्न कर. ती प्रसन्न 
झाली तर्च मी इथं राहीन.' त्यावर वृषपर्वा म्हणाला, ' भुगुनंदन, या 
असुरांपाशी जेवढी संपत्ती आहे, तिचे आपणच स्वामी आहात.” 

हे ऐकल्यावर शुक्राचाये वृषपर्व्यासह देवयानीकडे गेले व तिला 
म्हणाले, ' सुभगे, तुझं आता समाधान होईल. तेव्हा देवयानी म्हणाली, 
* तात, आपण या संपत्तीचे स्वामी आहात, याचा स्वतः राजांनी विश्‍वास 
द्यावा. तेव्हा वृषपर्वा म्हणाला, ' पवित्र हास्य करणाऱ्या देवयानी, 
तुळा जी वस्तू हवी, ती तु माग. मग ती अत्यंत दुलभ असली तरी मी 
तुळा देईन.' त्यावर देवयानी म्हणाली, ' मला शर्मिष्ठा हवीय. तिनं 
एक हजार दासींसह माझी दासी बनावं. पिताजी माझा जिथं विवाह 
करतील तिथं ती माझ्याबरोबर येईल.' 

हे ऐकून वृषपर्व्याने शमिष्ठास बोलावून घेतले. झ्मिष्ठाने सवे 
काही जाणले. आपल्या अपराधामुळे शुक्राचार्यांनी निघून जावे हे तिला 
योग्य वाटले नाही. शर्मिष्ठा एक हजार दासींसह शिविकेत बसून वृष- 
पर्व्यापाशी आली व देवयानीस म्हणाली, ' देवयानी, मी एक सहस्र 
दासींसह तुझी दासी बनून सेवा करीन. तुझा पिता ज्याच्याशी तुझा 
विवाह करतील, त्याच्या घरीही मी येईन.' 

यावर देवयानी म्हणाली, ' अग, मी तर स्तुती करणाऱ्याची, 
दान घेणाऱ्या भिक्षुकाची मुलगी ना? तू मोठ्या बापाची कन्या, त्याची 
स्तुती माझे वडील करतात. मग तू माझी दासी कशी होणार ग ?' या- 
नंतर शमिष्ठा म्हणाली, ' आपद्ग्रस्त संबंधितांचं रक्षण कोणत्याही 
उपायानं करायला हवंय. तुझा पिता जिथं तुला देईल. तिथं मी तुझ्या- 
बरोबर येईन.' वृषपर्व्याची पुत्री शिष्ठा दासी होण्यास तयार झाली, 
है पाहून देवयानी म्हणाली, ' पिताजी, आता मी नगरात प्रवेश करीन- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


४८ । मत्स्यपुराण 


आपल्या विद्येचं बल अमोघ आहे. हे आता मला समजलं आहे.' आपल्या 
पुत्रीनं असे म्हटल्यावर शुक्राचार्यं दानवांकडून पूजित झाल्यावर त्यांनी 
नगरात प्रवेश केला. 


देवयानी व शमिष्ठा, देवयानीचा ययातीशी विवाह 


यानंतर दीर्घकाळ गेल्यावर देवयानी पुन्हा त्या वनात विहार 
करण्यासाठी आली. त्यावेळी तिच्याबरोबर एक हजार दासी घेऊन 
शभिष्ठाही सेवेसाठी उपस्थित होती. सवं मैत्रिणींसह देवयानी त्या वनात 
विहार करू लागली.' नाना तर्‍हेचे खेळ खेळून ती आनंदित झाली. 
वासंतिक पुष्पे, नाना प्रकारचे भोज्य पदार्थे यांचा आस्वाद तिने घेतला. 
याच वेळी स्वेच्छेने नहुषपुत्र राजा ययाती त्या वनात शिकार खेळण्या- 
साठी आला. परिश्रमाने तो थकला होता. त्याला पाणी हवे होते. त्याने 
देवयानी, शर्मिष्ठा इत्यादी युवतींनाही पाहिले. राजाने पवित्र हास्य- 
मुखी देवयानी सुंदर आसनावर बसलेली पाहिली. तिच्या रूपास तुलना 
नव्हती. सुंदर, स्त्रियांच्या मध्ये ती असून शिष्ठा तिची चरणसेवा 
करीत होती. त्यांना पाहून ययातीने म्हटले, 

' कन्यांनो, आपली नावं काय आहेत ? आपलं गोत्र काय आहे? 
शुभे, आपण दोघींचाही परिचय मला करून द्यावा. 

: महाराज, मी असुरांचे गुरू शुक्राचार्यांची कन्या आहे. आणि ही 
दानवराज वृषपर्व्याची पुत्री, माझी सखी व दासी शिष्ठा आहे. माझा 
विवाह क्षाल्यावर ही माझ्याबरोबर येईल.” 

“सुंदरी, ही असुरकन्या रूपवती असून तिच्या भुवया सुंदर 
आहेत. ही तुझी दासी कशी झाली ?' 

“ आपण या विचित्र घटनांची चौकशी करू नये. सवं काही 
देवाप्रमाणंच घडतं. आपलं रूप राजाप्रमाणं दिसतं. आपण शुद्ध संस्कृत 
भाषेत बोलता. आपलं नाव काय आहे? आपण आलात कुठून? आपण 
कुणाचे पुत्र आहान ?' 

“मी राजा नहुषाचा पुत्र आहे. ब्रह्मचयेपूवेक मी वेदांचं अध्ययन | 
केलं आहे. माझं नाव ययाती आहे.' 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण' ॥ ४९ 


' महा राज, आपण या वनात कशासाठी आला आहात ? आपणांस 
जल हवंय की कमलं ? की शिकारीसाठी इथं आलात ?' 

' भद्रे, मी एका हिंसक पशूला मारण्यासाठी त्याचा पाठलाग 
करीत होतो, फार थकलो आहे मी. मी पाण्यासाठी इथं आलो आहे. 
आता मी परत जातो. 

' आपलं कल्याण असो. मी दोन हजार कन्या, ही शर्मिष्ठा यांच्या- 
सह आपल्या अधीन आहे. आपण माझे पती व्हावं. 

‹ शुक्रनंदिनी देवयानी, तुझं भलं असावं. भामिनी, मी तुमच्या 
योग्य नाही. क्षत्रियांना आपलं घराणं उचित नाही.' 

' नहुषनंदन, ब्राह्मण व क्षत्रिय एकमेकांत मिसळून गेले आहेत. 
आपण राजर्षीचे पुत्र आहात. आता आपण माझ्याशी विवाह करावा. 

' वरानने, एकाच परमेश्‍वराच्या शरीरातून चारही वर्णांची 
निर्मिती झाली आहे. पण सर्वांचे धमे व शोचाचार अलग अलग आहेत. 
ब्राह्मण त्या वर्णात सवंश्रेष्ठ आहे. 

' नहुषकुमार, नारीसाठी पाणिग्रहण हा एक घर्म आहे. यापूर्वी 
कुणीही पुरुषानं माझा हात पकडला नव्हता. सर्वात आधी आपणच 
माझा हात पकडला. म्हणून आपणच माझे पती आहात, आता मी माझ्या 
हाताचा स्पशं इतरांना कसा करू देणार ?' 

' देवी, विज्ञ पुरुषानं जाणलं पाहिजे की, ब्राह्मणाचा क्रोध सवं 
अग्नीपेक्षाही दुधेषं व भयंकर असतो, 

‹पुरुषप्रवर, ब्राह्मणाचा क्रोध असा असतो, हे आपणांस कुणी 
सांगितलं ?' 

' भद्रे, सर्पं एकासच चावतो. क्रोधानं भरलेला ब्राह्मण सारं राष्ट्र, 
सारं नगर नष्ट करील. भीरू, म्हणून मी ब्राह्मणास अधिक दुर्धषं 
मानतो. म्हणून जोपर्यंत तुझे वडील तुला माझ्या स्वाधीन करीत नाहीत, 


तोपर्यंत मी तुझ्याशी विवाह करू शकणार नाही. 
' राजन्‌, मी आपणांस वरलं आहे. आता माझ्या पित्याची अनुमती 


घेऊन आपण माझ्याशी विवाह करावा. आपण स्वतः त्यांच्यापुढं याचना 
म.पु. व नध 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


५० । मत्स्यपुराण 


करू नये: त्यांनी अनुमती दिल्यावर आपण विवाह करावा. मग त्यांच्या 
कोपाचं भय आपणांस राहाणार नाही.” 

इतके म्हणून देवयानीने आपल्या एका दासीला पित्यास बोलावून 
आणण्यास सांगितले. आपण स्वयंवराच्या विधीने नहुषनंदनास पति- 
रूपानें स्वीकारले असल्याचेही तिने आपल्या पित्यास कळविले. निरोप 
मिळताच शुक्राचार्यांनी तेथे येऊन राजास दशन दिले. राजा ययातीने 
त्यांना प्रणाम केला. तो हात जोडून विनम्प्रभावाने उभा राहिला. देवयानी 
शुक्राचार्यांना म्हणाली, ' तात, हे नहुषपुत्र ययाती आहेत. यांनी संकटाच्या 
वेळी माझा हात पकडला होता. आपण मला यांना समपित करावं. मी 
यांच्याशिवाय कुणासच पती म्हणून स्वीकारणार नाही. 

तेन्हा शुक्राचार्यं म्हणाले, ' वीर नहुषनंदन, माझ्या या लाडक्या 
पुत्रीनं तुम्हांस पतिरूपानं वरलं आहे. आपणं माझ्या या कन्येचा 
पट्टराणी म्हणून स्वीकार करावा.” तेव्हा ययाती म्हणाला, ' भार्गव 
ब्रह्मन्‌, आपण मला वर द्यावा की, या विवाहामुळं मळा वर्णसंकराचा 
दोष लागू नये.' तेव्हा शुक्राचार्य त्याला म्हणाले, ' राजन्‌, मी तुळा या 
अधर्मापासून मुक्त करतो. मी तुझं पाप दूर केल आहे. तू या सुंदर 
हास्याच्या देवयानीस धर्मपूर्वंक पत्नी म्हणून स्वीकार. हिच्याबरोबर 
अतुल सुखाचा अनुभव घे. महाराज वृषपर््याची ही कन्या दामिष्ठाही 
तुला समर्पण करीत आहे. तू. हिचा आदर नीट करीत जा. पण हिला 
कधी शेजेवर घेऊ नकोस. या शभिष्ठेस एकांतात कधी बोलावू नकोस. 


हिच्या शरीरासही स्पशे करू नकोस. आता तू या देवयानीशी विवाह 
कर. 


ययाति-देवयानीस पुत्र, ययाति-शमिष्ठास पुत्र 


ययातीची राजधानी महेंद्रपुरीप्रमाणे होती. तेथे त्याने देवयानीची. 
स्थापना अंतःपुरात केली. तिच्या अनुमतीने त्याने अशोकवाटिकेजवळ 
एक भवन निर्माण करून त्यात शमिष्ठाची एक हजार दासींसह व्यवस्था 
केली. नहुषकुमार ययातीने देवयानीबरोबर अनेक वर्ष विहार केला. तो 
तिच्या सहवासात प्रसन्न व सुखी होता. ऋतुकाल झाल्यावर देवयानी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


| 


मत्स्यपुराण । ५१ 


गभं धारण करून एका पुत्रास जन्म दिला. 

इकडे एक हजार वर्षे व्यतीत झाल्यावर वृषपर्वापुत्री शमिष्ठाने' 
स्वतःस रजस्वलावस्थेत पाहून चिंतामग्त होऊन विचार केला. आपणांस 
ऋतुकाल तर प्राप्त झाला आहे. पण आपणांस पतीनं स्वीकारलेलं 
नाही. ही कशी परिस्थिती आहे? आता कोणता उपाय करावा? 
देवयानी तर पुत्रवती झाली आहे. आपलं यौवन आता व्यर्थं जाऊ नये. 
आपणही ययातीस का समपित होऊ नये? आपण याचना केली तर 
ययाती आपणांस पुत्र देईल. पण तो धर्मात्मा नरेश काय मला एकांतात 
दशन देईल ? 

शमिष्ठा असा विचार करीत असतानाच राजा ययाती तेथे 
अशोकवाटिकेजवळ आला. झामष्ठास पाहून तो आश्‍्चयंचकित झाला. 
मनोहर हास्य करणाऱ्या शमिष्ठाने त्याला एकांतात एकट्यासच 
पाहिले. तिने पुढे होऊन त्याची आराधना केली. हात जोडून ती त्याला 
म्हणाली, | 

: नहुषनंदन, चंद्र, वायू, यम व वरुण जरी असले तरी आपल्या 
भवनातील स्त्रीस कोण पाहू शकणार? महाराज, माझं रूप, कुल, शील 
इत्यादी आपण जाणताच. मी आज आपणांस प्राथना करते की, आपण 
मला आज ऋतुदान द्यावं. माझ्या ऋतुकालास सफल करावं.' 

‹ ज्ञभिष्ठा, तू देत्यराजाची सुशील व निर्दोष कन्या आहेस. मी 
हे सवं जाणतो. तुझ्या शरीराची निदा करावी, असं एकही स्थान नाही. 
पण मी काय करू? जेव्हा देवयानीशी मी विवाह केला, तेव्हा शुक्रा- 
वार्यानी मला स्पष्ट सांगितलं होतं की, शामिष्ठास शेजेवर बोलावून 
घेऊ नकोस.' 

' राजन्‌, परिहासयुक्त वचन असत्य झालं तरी हानिकारक होत 
नाही. स्त्रियांशी विवाहाच्या वेळी, प्राणसंकटाच्या वेळी, सर्वस्व अपहरण 
झालं तर,:विवश असताना असत्य भाषण केल्यास दोष घडत नाही. 
ही पांच प्रकारची असत्यं पापशून्य असतात.' 

' देवी, सरे ्ाप्यांना साजा, पमाण असतो. बर पडलं, तरी 
विपरीत कर्म करू नये” "६८९३१७१०4५ 00१५५५४ 

LIBRARY 
Jangamawsdi Math, Varanasi 
CC-0. Jangamwadi Math ClagioNyaranae. An तर झाफया 


५२ । मत्स्यपुराण 


। राजन्‌, आपला पती व सखीचा पती; दोनही बरोबर मानले 
आहेत. माझ्या सखीनं आपणांस पती मानलं आहे. म्हणून मीही आपणांस 
पतीच मानलं आहे. 

' याचकांना अभीष्टाचं दान करावं, असं माझं ब्रत आहे. तूही 
माझ्याजवळ याचना केली आहेस. मग सांग. मी तुझ्यासाठी कोणतं 
प्रिय काये करू?' 

* राजन्‌, मला अधर्मापासून वाचवून धर्माचं पालन करावं. मी 
आपणांपासून संतानवती बनून धर्माचं आचरण करीन, मी देवयानीची 
दासी आहे. देवयानी आपल्या अधीन आहे. म्हणून राजन्‌, आपण माझा 
अंगिकार करावा.' 

दामिष्ठा असे म्हणाल्यावर राजाने तिचे म्हणणे मानले. त्याने 
शमिष्ठाचा सत्कार करून तिला आपली भार्या बनविली, तिच्याशी सह- 
वास करून तो आपल्या स्थानी निघून गेला. सुंदर भुवयांच्या शभिष्ठानें 
ययातीपासून गर्भ धारण केला. समय येताच तिने सूर्यासारख्या तेजस्वी 
पुत्रास जन्म दिला. 


देवयानी व शर्मोष्ठा यांचा संवाद, देवयानी रागावून पित्याच्या 
चरी जाते, शुक्ताचार्यांचा ययातीस शाप 


शमिष्ठास पुत्र झाला, हे पवित्र हास्याच्या देवयानीस जेव्हा 
समजले, तेव्हा ती दुःखीकष्टी झाली, ती रामिष्ठापाशी गेली व तिला 
म्हणाली, 

* सुंदर भुवयांच्या शमिष्ठे, तू कामलोल्प होऊन हे पाप कशी करून 
बसलीस? ' 

“सखी, कुणी एक धर्मात्मा ऋषी आले होते. ते वेदांचे विद्वान होते. 
मी त्यांना धर्मानुसार कामाची याचना केली. शुचिस्मिते, मी न्यायविरुद 
कामाचं आचरण केलं नाही. त्या ऋषींपासूनच मला संतानाची प्राप्ती 
झाली. मी तुला हे सत्यच सांगते.” 

* शमिष्ठे, तू जर श्रेष्ठ व ज्येष्ठ द्विजापासून संतान प्राप्त केलं 
असशीर तर मग तुझ्यावर माझा राग नाही. भीरू, जर असंच घडलं 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ५३ 


असेल तर चांगलंच आहे. त्या द्विजाचं नाम, गोत्र माहीत आहे ? मला 
जाणण्याची इच्छा आहे. 

' शुचिस्मिते, तो आपल्या तपानं व तेजानं सूर्यासारखा प्रकाशत 
होता. त्याला पाहून मला काही विचारण्याचं साहस झालं नाही.” 

त्या दोघींत अशी चर्चा चालली असताना दोघीही हसल्या. 
शर्मिष्ठा खरे तेच सांगत आहे, असे समजून देवयानी आपल्या मंदिरात 
गेली. राजा ययातीने देवयानीच्या गर्भापासून यदू व तुवेसू अशा दोन 
पुत्रांना निर्माण केले. ते इंद्र व विष्णू यांच्याप्रमाणे वाटत. याच राजर्षी- 
पासून श्भिष्ठास द्रह्यू, अनू व पुरू; असे तीन पुत्र झाले. त्यानंतर 
एकदा देवयानी एकांतात ययातीला भेटली. तेथे तिने सुंदर रूपाची 
मुले खेळत असताना पाहिली. त्यांना पाहून ती आश्‍चर्यचकित झाली व 
म्हणाली; 

' राजन्‌, हे देवासारखे कुमार कुणाचे आहेत ? तेज व रूप यांच्या 
बाबतींत ते मला आपणांसारखे दिसतात.' यानंतर तिने त्या कुमारांनाच 
विचारले, ' मुलांनो, तुम्ही कोण आहात ? तुमच्या ब्राह्मण पित्याचं नाव 
काय ?' त्यावर त्या बालकांनी आपल्या पित्याकडे, ययातीकडे बोट 
दाखविले. ते राजापाशी गेले. पण देवयानीसमोर त्या मुलांना राजाने 
जवळ घेतले नाही. तेव्हा ती बालके रडत रडत शामिष्ठापाशी गेली. त्या 
बालकांवरील राजाचे प्रेम पाहून देवयानी सर्वे प्रकार समजली व 
शर्मिष्ठास म्हणाली, 

' शर्मिष्ठे, तू माझ्या अधीन असून असं अप्रिय वाटणारं वरतेन 
कसं केलंस ?' तू तुझ्या असुरमार्गावर गेलीस. तुला माझी भीती नाही 
वाटली ?' 

' मनोहर हास्याची सखी, मी ज्यांना ऋषी म्हटलं होतं, ते सत्यच 
आहे. मी न्याय व धरम यांना अनुसरूनच वर्तन केलं आहे, मग मला 
तुझी भीती कसली? जेव्हा तू राजास पतिभावानं वरळंस, तेव्हाच 
मीही त्याला पती मानलं होतं. शोभने, तू ज्येष्ठ व श्रेष्ठ ब्राह्मणपुत्री 
आहेस. म्हणून तू मळा माननीय व पूजनीय आहेस. पण हा राजर्षी 


-CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


५४ । मंत्स्यपुराणं 


मला तुझ्याहून अधिक प्रिय आहे. हे काय तू जाणत नाहीस ?' हे सवं 


ऐकून देवयानी राजास म्हणाली 
“मी आता इथं राहाणार नाही. आपण मला अप्रिय अशी गोष्ट 


क्ेलीत.' असे म्हणन डोळे भरून आलेली देवयानी उठली आणि त्वरित 
परत शक्राचार्यांपाशी जाण्यासाठी निघाली. तिळा जाताना पाहून राजा 
व्यथित झाला. त्याने देवयानीस समजावण्याचा प्रयत्न केला. पण ती 
परत आली नाही. तिचे डोळे क्रोधाने लाल झाले होते. थोडयाच वेळात 
रडत रडतच ती शुक्राचार्यापाशी आली. पित्यास प्रणाम करून ती उभी 
राहिली. त्यानंतर राजा ययातीनेही त्यांना वंदन केले. देवयानी 
म्हणाली, 

¦ तात, अधर्मानं धर्मास जिकलं आहे. नीचांची उन्नती झाली 
आहे. उच्चांची अवनती झाली. वृषपर्व्याची पुत्री शमिष्ठा मला डावलून 
पुढं गेली आहे. या महाराज ययातीपासून तिला तीन पुत्र झाले आहेत. 
मला भाग्यहीनेला दोनच पुत्र आहेत. भृगश्रेष्ठ, हे महाराज धर्मेयज्ञा- 
साठी प्रसिद्ध आहेत. पण यांनी मयदिचं उल्लंघन केलं आहे. कविनंदन, 
मी. हे आपणांस यथार्थरूपानं सांगितलं आहे.' 

यानंतर शुक्राचायं ययातीस म्हणाले, ' महाराज, तुम्ही धर्मज्ञ 
असूनही अशा अधर्माला प्रिय कसं मानळंत ? राजा, म्हणून जिला 
जिंकणं कठीण आहे, अशी वृद्धावस्था तुला लौकरच येईल. तेव्हा ययाती 
म्हणाला, ' भगवन्‌, दानवराजाची पुत्री मला ऋतुदान मागू लागली. मी 
ते धर्मसंमत मानून व्यवहार केला. जो मनृष्य न्यायपुवंक ऋतुदान देणार 
नाही, तो भ्रूणहत्या करणारा होतो. मी अधर्माच्या भयानंच शर्मिष्ठास 
जवळ केलं. तेव्हा शुक्राचायें म्हणाले, 

¦ राजन्‌, तू या विषयी माझ्या आदेशास ध्यानात ठेवल नाहीस. 
तू माझ्या अधीन आहेस ना? धर्मात मिथ्या आचार करणारा पुरुष 
चोर ठरतो. ` रर 

क्रोधाने भरलेल्या शुक्राचार्यांनी शाप दिल्यावर नहुषपुत्र ययातीने 
त्याच वेळी आपल्या य्रौवनाचा त्याग केला. तो त्वरित वद्ध झाला आणि 
भृगुश्रष्ठांना म्हणाला, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ५५ 


'भगवन्‌, मी देवयानीच्या सहवासात युवावस्थेत असतानाही 
तृप्त नव्हतो. म्हणून ब्रह्मन्‌, या शरीरास वृद्धत्व येणार नाहीं अशी कृपा 
करावी. तेव्हा शुक्राचायं म्हणाले, ' भूमिपाल, मी खोटं बोलणार नाही. 
तू वृद्ध बनला आहेसच. पण तुला सवलत अशी देतो की, दुसऱ्याचं 
यौवन घेऊन तू वृद्धत्वाचा त्याग करू शकशील. 

या सवलतीस अनुसरून ययाती राजाने आपल्या यदू आदी 
पुत्रांना यौवनाची मागणी केली. स्वतःची वृद्धावस्था त्यांनी घ्यावी 
म्हणून राजाने त्यांना सूचना दिली. पण त्यांनी ती मानली नाही. राजाने 
त्यांना शाप दिला. तो म्हणाला, ' तुम्हांस सवे दोषांनी युक्त अशी वृद्धा- 
वस्था प्राप्त होईल. तुमची संतानं जवान होताच मरण पावतील. तुम्ही 
अग्निहोत्राचा त्याग कराल. 

यानंतर ययातीचे वृद्धत्व त्याच्या पुरू नावाच्या मुलाने स्वीकारले, 
आपली युवावस्था त्याने पित्यास दिली. राजा ययाती पुन्हा तरुण 
झाला. 


राजा ययातीचे विषयसेवन व वेराग्य 


नहुषपुत्र नरश्रेष्ठ ययातीने प्रसन्न होऊन अभीष्ट अशा विषयांचे 
भरपूर सेवन केले. त्याने धर्मानुकूल भोग भोगले. त्याने यज्ञांनी देवांना, 
श्राद्धांनी पितरांना, इच्छेस येईल ते देऊन दीनदुःखितांना, ब्राह्मणांना 
तृप्त केले. त्याने अतिथींना अन्न व जल देऊन, वेश्यांचे धन रक्षण करून, 
शूद्रांवर दया करून, प्रजेचे ध्मंपूर्वेक पालन केले. साक्षात इंद्राप्रमाणेच 
ययातीने आपल्या प्रजेचे रक्षण व पालन केले. 

हा राजा सिंहासारखा पराक्रमी व नवयुवक होता. सवं विषय 
त्याच्या अधीन होते. धर्मास विरोध न करता त्याने उत्तम सुखांचा भोग 
घेतला. तो तृप्त व आनंदी होता. पण त्याने अशी हजार वर्ष सुखभोगात 
काढल्यानंतर त्याला उपरती झाली. त्याने आपल्या पुत्रास, पुरूस 
बोलावून म्हटले, 

* शत्रुदमन पुत्रा, मी तुझं यौवन घेऊन आपल्या रुचीस, उत्साहास 
अनुसरून विषयांचं सेवत केलं. पुरू, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 4 


५६ । मत्स्यपुराण 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कुष्णवत्मेंद भूय एवाभिवर्धते ॥ 
यत्‌ पृथिव्यां ब्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रयः । 
नालमेकस्य तत्‌ सर्वमिति मत्वा हमं ब्रजेत्‌ ॥ 
(३४.१०-११) 


* विषयांची कामना तया विषयांच्या भोगाने कधीच शांत होत 
नाही. पण अग्नीत तूप घातल्यावर जसा अग्नी भडकतो, तशी भोगाने 
विषय वाढतातच. या पृथ्वीवर जितके धान्य, जव, सुवणे, पशू व स्त्रिया 
आहेत. ते सवे एका मनुष्यास पर्याप्त नाहीत. असे मानून शांती धारण 
करावी. पुरू, तुझं भल॑ व्हावं. मी प्रसन्न आहे. ही तुझी युवावस्था तू 
परत घे. हे राज्य तू घे. कारण तूच माझं प्रिय करणारा पुत्र आहेस. 

यावेळी नहुषनंदन ययातीने आपली वृद्धावस्था परत घेतली. पुरू 
पुन्हा युवक झाला. ययाती आपल्या लहान पुत्रास राज्य देत आहे हे 
पाहुन ब्राह्मणादी अस्वस्थ झाले. त्यांनी ययातीस म्हटले, | राजन्‌, 
आपण ज्येष्ठ पुत्रांना डावलून लहान पुत्रास राज्य का देता? आपण 
धर्माचं पालन का करीत नाही?” तेव्हा त्यांना ययाती म्हणाला, ' मी 
ज्येष्ठ पुत्रास राज्य देणार नाही. ज्येष्ठ पुत्र यदूनं माझ्या आदेशाचं 
पालन केळं नाही. जो पित्यास प्रतिकूल असतो, तो सत्पुरुषांच्या दृष्टीनं 
पुत्र होत नाही. जो मातापित्यांची आज्ञा मानतो, तोच वास्तवात पुत्र 
असतो. यदूनं माझी अवहेलना केली. तुवंसू, द्रह्ू, अन्‌ यांनीही माझा 
तिरस्कारच केला. पुरूनं मात्र माझी आज्ञा मानली. म्हणून तोच पुत्र 
या राज्याचा अधिकारी आहे. आपण या पुरूसच राज्याभिषेक करावा, 

प्रजेने राजाचा निर्णय मान्य केला. जो गुणवान पुत्र मातापित्यांची 
आज्ञा मानतो तो लहान असला तरी श्रेष्ठतम असतो. नहुषनंदन ययातीने 
पुरस राज्यावर अभिषिक्त केले. राजा तपस्वी ब्राह्मणांना घेऊं 
नगराच्या बाहेर पडला. यदूपासून यादव निर्माण झाले, तुवेसूची संताने 
यवन झाले. द्रहयूचे पुत्र भोज या नावाने प्रसिद्ध झाले. अनूप।सून म्लेच्छः 
जातीची निर्मिती झाली. याच पुरूच्या वंशातून पौरववंश सुरू झाला. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ५७ 


यातच राजा शतानीक झाला. नंतर हे राज्य कुरुकुलात समाविष्ट झाले 
व तो वंश कुरुवंश या नावाने प्रसिद्ध झाला. वनात राजा ययातीने 
तपस्या करून स्वर्गलोकाची प्राप्ती करून घेतली. 


ययाती व अष्टक 


यानंतर ययातीचे पुण्य क्षीण झाल्यावर तो परत स्वर्गातून पतन 
पावू लागला. याच वेळी राजर्षीत श्रेष्ठ व उत्तम धमंवेत्ता अष्टकाने 
पतन पावणाऱ्या ययातीस म्हटले, ' इंद्रासारखं रूप असणारे आपण 
कोण आहात ? आपलं तेज अग्नीसारखं देदीप्यमान आहे. पण आपलं 
हे पतन पाहून आम्ही चकित झालो आहोत. आपण तर इंद्र, सूर्य, 
विष्णू यांच्यासमान प्रभावी आहात. आपल्या या पतनाचं कारण काय? 
आपण कोण आहात ?' तेव्हा ययाती म्हणाला, 

* महात्मन्‌, मी नहुषाचा पुत्र व पुरूचा पिता ययाती आहे. सवें 
प्राण्यांचा अपमान केल्यानं माझं पुण्य क्षीण झालं आहे. म्हणून मी अशा 
पतनास प्राप्त झालो. मी आपणांपेक्षा वयानं खूप मोठा आहे. म्हणून मी 
आपणांस प्रणाम करीत नाही.' 

‹ राजन्‌, आपण वयानं मोठे आहात, म्हणून श्रेष्ठ आहात. पण 
हे आपलं बोलणं फार झालं. विद्या, तपस्या यांत वरचढ असणारा 
द्विजच पुज्य मानला गेला आहे.' 

' पापास पुण्यकर्मांचा नाशक मानलं आहे. ते नरकाची प्राप्ती 
करून देणारं आहे. श्रेष्ठ पुरुष दुराचारी पुरुषांचं अनुसरण करीत नाही. 
माझ्यापाशी पुण्यरूप धन खूप होतं. पण ते दुसऱ्यांची निदा केल्यामुळं 
नष्ट झालं. मला आता ते प्रयत्न करूनही परत मिळणार नाही. म्हणून 
धीट पुरुषानं सुखदुःख समान मानून हषं वा शोक करू नये. त्यानं 
आपल्या भाग्यासच प्रबळ मानावं. अष्टका, मी भयभीत नाही. मला 
मानसिक त्रास नाही. कारण या जगतात विधाता मला जसं ठेवील 
तसंच मी राहीन. प्रारब्धभोगाचा क्षय व्हायला हवा. मी सुख व दुःख 
यांना अनित्य जाणूनही मला संताप का येतो ? असा संताप होऊ नये 
म्हणून मी प्रयत्न करतो.' नट 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


५८ । मंत्स्यंपुराण 


' महाराज”, अष्टकानें विचारले, ' आपण कोणकोणत्या लोकांत 
सुखभोग घेतले ? ' 

: अष्टका, मी प्रथम समस्त भूमंडलात प्रसिद्ध चक्रवती राजा 
होतो. तिथं सत्कमे करीत मी एक हजार वर्षं सुखानं निवास केला. 
त्यानंतर मी उच्च लोकात आलो. या इंद्रपुरीत मी एकहजार वषं राहून 
त्याहून उंच लोकात गेलो. जिथं जरावस्थेचा प्रवेशही होत नाही, अशा 
प्रजापतींच्या दिव्य लोकात मी गेलो. तिथं हजार वर्ष राहुन मी ब्रह्म- 
देवांच्या धामात गेलो. त्यावेळी माझा प्रभाव देवेश्‍वरांवर होता. त्या- 
वेळी मी नंदनवनात इच्छेंस येईल ते रूप धारण करून अप्सरांच्यासह 
दहालाख वर्ष विहार केला. त्यानंतर एक भयंकर रूप धारण करणारा 
देवदूत आला व मला उच्च स्वरांत म्हणाला, ' जा. तुझं पतन होईल. 
पतन होईल.” त्यानंतर माझं पुण्य क्षीण होऊ लागलं. मी नंदनवनातून 
खाली येत राहिलो. पडताना मला आकाशातून देवांची दयामयी वाणी 
ऐक्‌ आली. “ अहो, मोठ्या कष्टाची बात. पुण्यकर्मा ययाती राजा पुण्य 
क्षीण झाल्यानं खाली परत'येत आहे.' मी खाली पडत असताना देवांना 
विचारलं, ' देवानो, मी साधपुरुषांत पडावं, असा एखादा उपास सांगा. 
तेव्हा नरेन्द्रा, मला देवांनी तुझ्या यज्ञभूमीचा परिचय करून दिला. 
हविष्याचा सुगंध व धूमप्रांत पाहुन मला संतोष झाला. 

'‹ सत्ययुगातील निष्पाप राजा, आपण आपल्या इच्छेस अनुसरून 
दहालाख वषं नंदनवनात राहिलात. मग आपण आता भूतलावर का 
निघालात? 

* स्वगेलोकात ज्याचं पुण्य क्षीण होतं, त्यास परत यावं लागतं.' 

: देवळोकात मनुष्याचं षुण्य क्षीण कसं होतं? प्रजापतींच्या 
घामात कोणते पुरुष जातात ? आपण मला ज्ञानी पुरुष वाटता. 

‹ नरदेव, जो आपल्या मुखांनं स्वतःची पुण्यकमं सांगतो, तो नर” 
कात जातो. म्हणून नरेन्द्रा, दुष्ट व निद्य कर्मांचा त्याग करावा. 

यानंतर अष्टकास ययातीने नरकांची माहिती दिली. पूर्वीच्या 
कर्मानुसार प्राणास कोणता जन्म येतो हेही समजावून सांगितले. मनु” 
ष्याचा विकास गर्भात कसा होतो, त्यास कोणत्या कर्साने यश मिळते, 


“CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangoftri Initiative 


मंत्स्यपुराण । ५९ 


स्वर्गलोक कसा असतो. आश्रमधर्म कसा असतो, दानधर्माचे महत्त्व; 
इत्यादी विषयही ययातीने सांगितले. प्रतर्दन, वसुमान इत्यादींनीही 
राजास काही प्रश्‍न विचारले. 


ययाती, वसुमान, शिबी 


वसुमान ययातीला म्हणाला, ' नरेन्द्रा, मी उषदइवाचा पुत्र आहे. 
मला आपणांस काही विचारायचं आहे. स्वर्गात वा अंतरिक्षात माझ्या- 
साठी काही विख्यात लोक आहेत ? महात्मन्‌ मी आपणांस पारलौकिक 
धर्माचा ज्ञाता मानतो. तेव्हा ययाती म्हणाला, ' राजन्‌, पृथ्वी, आकाश, 
दिशा यांना सूर्ये प्रकाशित करतो. हे सर्वं लोक स्वर्गात तुझी प्रतीक्षा 
करीत आहेत. यावर वसुमान म्हणाला, 

' राजन्‌, हें सर्व लोक आपणांस प्राप्त व्हावेत. धीमान, असा 
प्रतिग्रह घेण्यात तुम्हांस दोष वाटत असल्यास त्यांचं मूल्य म्हणून एक 
मूठभर तृण मला द्यावं. 

‹ राजन्‌, मी अशी खरेदी-विक्री लहानपणीही केलेली मला माहीत 
नाही. यापूर्वी कोणत्याच महात्म्यांनी केलेली नाही. हे काये मी करणार 
नाही. कारण मी तर सत्कर्म करू पाहतो. 

त्यानंतर शिबी म्हणाला, ' तात, मी उशीनराचा पुत्र शिबी 
आपणांस विचारीत आहे. अंतरिक्षात व स्वर्गात माझेही काही पुण्य- 
लोक आहेत का? सांगावं.' तेव्हा ययाती म्हणाला, ' नरेन्द्रा, जे जे 
साधुपुरुष तुला काही मागण्यासाठी आले, त्यांचा अपमान तू कधी केला 
नाहीस. यासाठी स्वर्गात तुझ्यासाठी अनंत लोक आहेत. ते विजेसारखे 
तेजस्वी आहेत. तेव्हा शिबी म्हणाला, ' महाराज, हे लोक आपण खरेदी 
करणार नसाल तर मी ते आपणांस अपण करीन. आपण त्यांचा 
स्वीकार करावा. तात, मी त्या लोकात जाणार नाही. तिथं आपणच 
जावं. तेव्हा त्याऴा ययाती म्हणाला, ' शिवी, दुसऱ्यांनी दिलेल्या लोकांत 
मी विहार करू शकणार नाही. 

यानंतर अष्टक ययातीस म्हणाला, ' राजन्‌, आपणांस आम्ही 
दिछेले लोक नकोत. तरी आम्ही आमचे पुण्यलोक आपणांस समपितु 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


६० । मत्स्यपुराण 


करून नरकात जाण्यासाठी तयार आहोत.' तेव्हा ययाती म्हणाला, 'मी 
पर्वकाळ जे पुण्य केलं नाही, त्याचा परिणाम मी स्वीकारणार नाही. 

‹ नरेन्द्रा, ते अनंत फल तुम्हांसच प्राप्त होईल. 

यानंतर अष्टक म्हणाला, ' आकाशात पांच सुवर्णमय रथ दिसत 
आहेत. ते अग्निशिखेप्रमाणं प्रकाशत आहेत.' यावर ययाती म्हणाला, 
“जे सुवणेरथ चमकत आहेत, ते माझ्यासाठी व तुमच्यासाठी आढे 
आहेत. यांवर आरूढ होऊन आपण माझ्याबरोबर इंद्रलोकास यावं. 
नंतर अष्टक म्हणाला, ' राजन्‌, आपण रथात बसून आकाशात जावं. 
समय येताच आम्ही आपलं अनुसरण करू.” तेव्हा ययाती म्हणाला, 
‹ आपण स्वर्गावर एकदमच विजय मिळविला आहे. सर्वांनी एकदमच 
जावं. देवलोकाचा हा रजोहीन सात्त्विक मार्गे आपणांस स्पष्टपणानं 
दिसत आहे. 

यानंतर ते सर्वजण दिव्य रथावर आरूढ होऊन धर्माच्या बळावर 
स्वर्गात पोचले. त्यावेळी पृथ्वी व आकाश यांत त्यांची प्रभा पसरली. 
अष्टक मध्येच म्हणाछा, ' राजन्‌, महात्मा इंद्र माझा मित्र आहे. मी 
समजत होतो की, मीच एकटा सर्वाच्या आधी तिथं पोचीन. पण हा 
उशीनरषुत्र शिबी एकटाच सर्वांना मागं टाकून पुढं कसा गेला ?' तेम्हा 
ययातीने सांगितले, ' राजन्‌, शिबीनं ब्रह्मलोकाच्या प्राप्तीसाठी आपल्या 
सवेस्वाचं दान केलं होतं. म्हणून तो तुमच्यांत सवंश्रेष्ठ आहे. राजा, 
दान, पवित्रता, सत्य, अहिसा, ही, श्री, क्षमा, समता, दयाळूपणा; है 
अनुपम गुण शिबीत आहेत. बुद्धीत त्याच्याएवढा कुणीच नाही. म्हणून 
शिबी रथारूढ होऊन सर्वापुढं गेला आहे.” 

यानंतर अष्टकाने कुतुहलाने इंद्रतुल्य आपल्या आजोबांना, 
ययातीस पुन्हा प्रश्‍न केला. तो म्हणाला, ' महाराज, मी आपणांस एक 
प्रश्‍न विचारतो. आपण कुठून आलात ? आपण कोण आहात? कुणाचे 
पुत्र आहात ? तेव्हा ययाती म्हणाला, ' मी नहुषाचा पुत्र व पुरूचा 
पिता ययाती आहे. मी या लोकी चक्रवर्ती नरेश होतो. तुम्ही सर्वजण 
माझेच आहात. तुम्हांस मी सवं गुप्त गोष्ट समजावून सांगतो. मी तुमचा 


भाजोबा आहे. मी.या पृथ्वीस जिंकलं व तिला ब्राह्मणांना देऊन टाकल" 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ६१ 


मनुष्य जेव्हा शंभर पवित्र अववांचं दान करतो, तेव्हा तो पुण्यात्मा देव 
बनतो. मी सर्वे प्रकारची दानं केली. मी कधी तोंडातून व्यर्थं शब्द 
काढले नाहीत. साधू सत्याचाच आश्रय घेतात. अष्टका, मी तुला, 
्रतर्दनास, वसुमानास, शिवीस जे हे सांगत आहे, ते सव॑ सत्य आहे. 
माझ्या मनातील विशवास आहे की, सर्वजण सत्यामुळंच पूजित होतात.” 

हा सवे वृत्तांत सांगून शौनक शतानीकास म्हणाले, ' राजन्‌, 
राजा ययाती मोठा महात्मा होता. तो मोठा उदार होता. त्याच्या 
श्रेष्ठ मित्ररूपी दोहित्रांनी त्याचा उद्धार केला. त्यांनी सत्कम॑ करून 
स्वरगेलोकाची प्राप्ती करून घेतली. असं हे नहुषपुत्र ययातीचं चरित्र 
आहे. हाच वंश पुढं पुरुवंशाच्या नावानं विख्यात झाला. त्यातच तुमच्या- 
सारखे इंद्रासमान पुरुष उत्पन्न झाले. 


कातंवीये अर्जुनाची कथा 


यानंतर सूताने ययातीच्या, यदूच्या वंश्ांची वर्णने ऋषींसाठी 
केली. याच वंशात कृतवीर्यं झाला. या कृतवीर्यांचा मुलगा कातंवीये 
अर्जुन होता. तो सहस्र भुजांधारी असल्याने सह्नार्जुन या नावानेही 
प्रसिद्ध झाला. तो सातही द्वीपांचा अधिपती होता. कृतवीर्यनंदन 
सहस्नार्जुनाने दहा हजार वर्षेपर्यंत घोर तपस्या करून महर्षी अत्रींच्या 
पुत्राची, दत्तात्रेयांची आराधना केली. प्रसन्न होऊन त्याला दत्तात्रेयांनी 
चार वर दिले. प्रथम वरामुळे त्याला एक हजार हात प्राप्त झालें. 
दुसऱ्या वराने सत्पुरुषांवरोबर अधमं करणाऱ्यांच्या निवारणाचा अधिकार 
त्याला मिळाला. तिसऱ्या वराने सारी पृथ्वी जिंकून तिचे धर्मानुसार 
पालन करण्याचा अधिकार त्याला प्राप्त झाला. चोथ्या वराने सारी पृथ्वी 
जिकून तिचे धर्मानुसार पालन करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. चोथ्या 
ड रणभूमीवर त्याच्यापेक्षा अधिक बल्वानाकडून त्याचा वध होणार 

T. ॒ 

या वरांच्या प्राप्तीमुळे कातंवीये अर्जुन सप्तद्वीपांच्या पृथ्वीस 
जिकून दशसह्न यज्ञांचे अनुष्ठान त्याने केले. त्याने प्रचुर दक्षिणा वाटली. 
त्याच्या यज्ञांतील स्तूप सुवर्णाचे होते. गंधवं व अप्सरा त्याच्या यज्ञांची 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


६२ । मत्स्यपुराण 


शोभा वाढवीत होत्या. राजा कार्तवीर्याचे महत्त्व पाहून नारद नावाच्या 
गंधर्वाने म्हटले, ' भावी क्षत्रिय नरेश, यज्ञ, दान, तप, पराक्रम व शास्त्र- 
ज्ञान या बाबतीत कातेवीर्याबरोबर होणार नाहीत. योगी अर्जुन रथावर 
आरूढ होऊन, हातांत खड्ग, चक्र व धनुष्य धारण करून सातही 
दवीपांत भ्रमण करीत होता. राजा अर्जुन पन्नास हजार वर्षापर्यंत चक्रवर्ती 
सम्राट बनला होता. तोच आपल्या योगबलाने पशूंचा पालक होता, 
तोच शेतांचा रक्षक होता. तोच समयी मेघ बनून वृष्टी करायचा. सहस्र 
किरणांनी जसा सूये शोभायचा, तसाच तो आपल्या हजार हातांनी 
शोभायचा. 

या सहस्रार्जुनाने कर्कोटकनागाच्या पुत्रास जिंकून आपल्या माहि- 
ष्मती नगरीत बांधून ठेवले होते. भूपाल अर्जून वर्षाऋतूच्या प्रवाहात 
सुखपूवेक क्रीडा करायचा. तो समुद्राचा वेग रोखायचा. ललनांसह कीडा 
करताना त्याच्या गळयातील तुटलेली माळा धारण करणाऱ्या नमदा- 
नदीस चकित होऊन त्याच्या समीप जावे लागे. तो आपल्या हजार 
भुजांनी अनेक मोठ मोठे पराक्रम करीत असे. त्याने अनेकदा लंकेत 
जाऊन आपल्या पांच बाणांनी रावणास मोहित केले होते. रावणास 
माहिष्मतीस बंदिस्त केले होते. पुलस्त्यांनी विनंती केल्यावर त्याने रावणास 
बंधमुक्तही केले. 

पण या सहस्तार्जुनाचे हजार बाहू भृगुकुलोत्पन्न परशुरामाने कापुन 
छिन्न भिन्न केले. याचे कारण असे की, एकदा सामथ्यंशाली महषी 
आपवांनी, वसिष्ठांनी क्रुद्ध होऊन त्याला.शाप दिला होता की, ' हैहया 
तु माझ्या लोकप्रिय बनास जाळून भस्म केलं आहेस. याचा परिणाम 
तुला भोगावा लागेल. भृगुकुलात उत्पन्न झालेला एक तपस्वी व बलवार 
ब्राह्मण तुझ्या हजार भुजा कापून तुझा वध करील. - 

राजा सहु्रार्जुनास शंभर पुत्र असले तरी त्यांतील पांचच महा 
र॒थी होते. त्यांच्या शिवाय शूरसेन, शूर, धुष्ट, क्रोष्टू, जयध्वज, | 
व अवन्ती हे सात अस्त्रविद्येत निपुण, बलवान, शूरवीर, धर्मात्मे १ | 
महात पराक्रमी होते. जयध्वजाचा पुत्र महाबली तालजंघ झाला. त्याला 
शंभर पुत्र तालजंघ या नावाचे झालें. या हैहयवंश्ाचे कुल पांच भागि | 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative र. | 


मत्स्यपुराण । ६३ 


विभक्त झाले. वीतिहोत्र, शार्यात, भोज, आवन्ती, कुंडिकेर; ही ती कुले 
होत. तीही ताल्जंघ या नावांनी प्रसिद्ध झाली. वीतिहोत्राचा पुत्र 
आनते झाला. त्याचा पुत्र दुर्जेय. 

राजा सहस्रार्जुन सद्भावनापूर्वक धर्माने प्रजेचे पालन करीत 
होता. त्याने आपल्या धनुष्याच्या बलाने सागरापर्यंत पृथ्वीवर विजय 
मिळविला. 


कातंवीर्याचा पराक्रम, महर्षी आपवांचा ज्ञाप 


ऋषींनी सूतास विचारले, ' सूत, कातेवीर्यानं बलपूर्वक महात्मा 
आपवांचं वन कशासाठी जाळून टाकलं ? आताच आपण म्हटलं की, 
कातवीर्य प्रजेचा रक्षक होता. तर मग त्यानं महर्षींचं तपोवन का दग्ध 
केलं ?' या प्रश्‍नाचे उत्तर सूताने दिले. 

एकदा सूर्य ब्राह्मणाचे रूप घेऊन कातंवीर्यापाशी आला. तो 
म्हणाला, ' नरेश्वरा, मी सूर्ये आहे. आपण मला एकदाच तृप्ती द्यावी. 
तेव्हा राजाने विचारले, “ भगवन्‌, कोणत्या पदार्थानं आपली तृप्ती 
होईल ? दिवाकर, मी आपणांस कोणतं भोजन देवू ?' तेव्हा सूर्ये त्याला 
म्हणाला, ' दानशिरोमणी, मला सवं स्थावरांचा, अर्थात वुक्षादींचा 
आहार प्रदान कर. त्यानं मी तृप्त होईन.' त्यावर कातवीर्य म्हणाला, 
* तेजस्वीसूर्य, हे सवं वृक्ष माझ्या तेजानं, बळानं जळू शकत नाहीत. मी 
आपणांस प्रणाम करतो. 

त्यानंतर सूर्य त्याला म्हणाला, ' नरेश्वरा, मी तुझ्यावर प्रसन्न 
आहे. मी तुला एक अक्षय व सर्वतोमुखी बाण देतो. त्याच्या योगानं हे 
वृक्ष जळून जातील. त्यामुळं माझीही तृप्ती होईल.” त्यानंतर सूर्याने 
कातंवीर्यास आपले बाण दिले. तेव्हा त्यांच्या साह्याने कातंवीर्याने 
समस्त वृक्ष, ग्रामे, आश्रम, घोष, नगरे, तपोवने, रमणीय वने, उपवने 
यांना जाळून राखेचे ढीग बनविले. अशा रीतीने पूवे व दक्षिणदिशा 
त्याने जाळून भस्म केल्या. या भयंकर तेजाने पृथ्वी, वृक्ष व तूण यांनी 
रहित होऊन नष्टभ्रष्ट झाली. 

त्यावेळी महर्षी आपव त्या वनात दहाहजार वर्षे जलात राहून 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


orate irs 


६४ । मस्त्यपुराणं 


तप करीत होते. व्रत पूर्ण करून ते बहिर आले तेव्हा त्यांना अर्जुना- 
कडून जळालेला आश्रम दिसला. त्यांनी क्रुद्ध होऊन राजर्षी अर्जुनाला 


शाप दिला. यानंतर सूताने ऋषींना क्रोष्टूचा वंश समजावून दिला. 


स्यसंतकमण्याची कथा 

त्यानंतर सूताने वृष्णिवंशाचे वर्णन करून स्यमंतकमण्याची कथा 
सांगितली. गांधारी व माद्री या दोन वृष्णीच्या पत्नी होत, याच वंशात 
प्रसेन नावाच्या राजापाशी स्यमंतक नावाचा श्रेष्ठ मणी होता. हें मणि- 
रत्न भूतलावरील सवें रत्नांचा राजा होते. भगवान श्रीकृष्णांनीही 
अनेकदा त्या रत्नाची इच्छा मनातं धरून प्रसेनापाशी याचना केली. 
पण त्यांना ते प्राप्त झाले नांही. ते समथ असले तरी त्यांनी त्याचे 
अपहरण केले नाही. 

एकदा प्रसेन तो मणी अंगावर घालून शिकार खेळण्यासाठी 
चनात गेला. तेव्हा त्याने एका बिळात वा गुहेत मोठा कोलाहल ऐकला. 
कुतृहलूवश बनून प्रसेताने त्या गृहेत प्रवेश केला. तेथे त्याने एक अस्वल 
पाहिले. अस्वलाची दृष्टी प्रसेनावर व भ्रसेनाची दुष्टी अस्वलावर पडली. 
त्यांच्यात मोठे युद्ध झाले. अस्वळाने प्रसेनास मारून तो मणी घेतला. 
गुहेत मरण पावलेला प्रसेन नंतर कोणासच दिसला नाही. 

प्रसेन मरण पावला तरी श्रीकृष्णांनी मण्यासाठी प्रसेनास मारले, 
असे लोक म्हणतील असे श्रीकुष्णांना वाटले. त्यांनी लोकांना उत्तरही 
दिले. ' ते मणिरत्न धारण करून प्रसेन वनात गेला होता. त्याला तिथं 
कुणी तरी मारलं. मी त्या वृष्णिवंशाच्या शत्रूचा. वध करीन. त्यानंतर 


दीघं काळ लोटल्यावर श्रीक्रषण शिकार खेळण्यासाठी वनातील त्या 


गुंफेपाशी आले. त्यांना पाहून महाबली अस्वलाने दीघं गर्जना केली. ती 
ऐकून हातात तलवार घेऊन श्रीकृष्ण त्या गुहेत शिरले. तेव्हा त्यांनी 
तेथे महाबली अस्वलास, जांबवानास पाहिले. श्रीकृष्णांनी वेगाने त्याला 
आपल्या अधीन केले. त्यावेळी त्याने स्तोत्र म्हणून श्रीकृष्णांची ₹ 
केली. ती ऐकून भगवान कृष्ण संतुष्ट झाले व त्यांनी जांबवानास वर 
देऊन प्रसन्न केले. जांबवान त्यांना म्हणाला, 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotsi Initiative 


मत्स्यपुराण । ६५ 


* प्रभो, आपल्या चक्रप्रभावानं मला मृत्यूच हवा. ही माझी सौंदयं- 
शालीनी कन्या आपणांस पतिरूपानं मानते. प्रभो, हा मणी मी प्रसेनास 
मारून घेतला होता, हा आता आपणांपाशीच असावा. त्यानंतर 
श्रीकृष्णांनी आपल्या चक्राने जांबबानाचा वध केला. कन्येसह तो मणी 
श्रीकृष्णांना मिळाला. घरी आल्यावर कृष्णांनी सवं सारवतांसमोर तो 
मणी सत्राजितास समर्पण केला. तेव्हा सवे यदुवंशियांनी श्रीकृष्णांना 
म्हटले, ' श्रीकृष्णा, आम्ही तर असा निश्‍चय केला होता की, प्रसेन 
तुमच्या हातून मारला गेला.' 

केकयराजाच्या दहा सौंदर्येशालिनी कन्या सत्राजिताच्या पत्ती 
होत्या. त्यांच्या गर्भापासून सत्राजितास पराक्रमी, विश्वविख्यात असे 
शंभर पुत्र झाले. याही वंशाचा विस्तार मोठा झाला. 


श्रीकृष्णांचे चरित्र, देत्यांचा इतिहास, देदासुरसंग्राम 


पूर्वी जे प्रजेचे स्वामी होते, तेच देवाधिदेव महादेव श्रीकृष्ण 
लीलाविहार करण्यासाठी मृत्युलोकात मानवयोनीत जन्मास आले. 
वसुदेवाच्या तपस्येमुळे ते देवकीच्या गर्भातून जन्मास आले. त्यांचे नेत्र 
कमळांसारखे होते. त्यांना चार हात होते. त्यांचे रूप दिव्य कांतीने 
प्रकाशत होते. त्यांच्या वक्षःस्थलावर श्रीवत्सचिन्ह होते. अशा दिव्य 
लक्षणांनी संपन्न असलेल्या श्रीकृष्णांना पाहुन वसुदेव म्हणाला; 

' प्रभो, आपण आपलं हे दिव्य रूप आवरून धरावं. देवा, मी 
कंसाच्या भीतीनं घाबरतो आहे. म्हणून मी आपणांस असं म्हणतो आहे. 
त्यानं माझ्या सहा पुत्रांना आधीच मारलं आहे. हे ऐकून श्रीकृष्णांनी 
आपले रूप आवरून घेतले. वसुदेवाने त्यांना नंदगोपाच्या घरी नेले. तो 
त्याला म्हणाला, ' मित्रा, या बालकाचं नीट रक्षण करावं. देवकीच्या 
गर्भातून उत्पन्न झालेलं हे वालक कंसाचा वध करील.' 

हे ऐकून ऋषींनी सूतास विचारले, “सूत, हा वसुदेव कोण 
होता ? देवकी कोण होती ? भगवान श्रीकृष्ण त्यांना “ तात, माता ' 
असं का म्हणत होते ? देवकीनं त्यांना आपल्या गर्भात का स्थान दिलं! 


म.पु...प 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


६६ । मत्स्यपुराण 


हा नंदगोप कोण होता? महात्रतपरायण यशोदा कोण होती? हिनं 
बालकृष्णाचं पालन का केलं? सूतानें या प्रश्‍नांची उत्तरे दिली. 

पुरुष (वसुदेव) कश्यप आहे व त्याची प्रिय पत्नी देवकी अदिती 
(प्रकृती ) आहे. कश्यप ब्रह्मदेवाचे अंश होते. अदिती पृथ्वीचा अंश होती. 
देवकीने परमेश्‍वरापाशी कामना करून श्रीकृष्णांपासून वर प्राप्त केला. 
तेच योगात्मे श्रीकृष्ण योगमायेचा आश्रय धारण करून समस्त प्राण्यांना 
मोहित करून, मानवशरीर धारण करून या पृथ्वीवर अवतरले. त्या- 
वेळी धर्माचा ऱ्हास झाला होता. तेव्हा असुरांचा नाश करून धर्माची 
स्थापना करण्यासाठी सामथ्येशाली भगवान विष्णूंनी वृष्णिकुलात जन्म 
धारण केला. रुविमणी, सत्यभामा, नग्नजिताची कन्या सत्या, सुभामा, 
जब्या, गांधारराजकुमारी लक्ष्मणा, मित्रविदा, देवी कालिंदी, जांबवती, 
सुशीला, मद्रराजकुमारी कौसल्या आणि विजया; इत्यादी सोळा सहस्र 
देवी श्रीकृष्णांच्या पत्नी होत्या. रक्मिणीने अकरा पुत्रांना जन्म दिला. 
ते सवे युद्धकर्मात निष्णात होते. महाबली प्रद्युम्न, रणशूर चारुदेष्ण, 
सुचारू, भद्रचारू, सुदेष्ण, भद्र, परशू, चारुगुप्त, चारुभद्र, सुचाइक व 
सर्वांत लहान चारुहास; अशी त्यांची नावे होती. 

या बुद्धिमान वसुदेवनंदन श्रीकृष्णांच्या पुत्रांची संख्या एक लाख 
व ऐशी हजार असल्याचे सांगतात. प्रबल व शूरवीर यादवांची संख्या 
तीन कोटी झाली. त्यांतील साठ लाख तर महाबली व पराक्रमी होते. 
देवासुरांच्या संग्रामात महाबली असुर मारले गेले होते. तेच भूतलावर 
` मानवयोनीत उत्पन्न होऊन सर्वांना कष्ट देत होते. यांचाच संहार करण्या 
साठी भगवान यदुकुलात अवतीणे झाले. महाभाग यादवांची एकशे एक 
कुले होती. त्यांचा नेता श्रीकृष्ण असून सवे यादव त्यांच्याच अधीन 
राहात. 

यानंतर ऋषींनी विचारले, ' सूता, सप्तर्षी, कुबेर, यक्ष, मणिभद्रः 
शालंकी, नारद, सिद्ध, धन्वन्तरी, देवसमाज यांशी संघबद्ध होऊन भगवान 
विष्णू कशासाठी अवतीणे झाले ? या महापुरुषांचे किती अवतार झाले! 
आणखी किती होणार आहेत ? वृष्णी व अंधक यांच्या वंशांत सवेश्रेष्ठ 
विष्णू मानवयोनीत कशासाठी प्रकट झाले ? ' 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ६७ 


या प्रश्‍नांचे सविस्तर उत्तर सूताने दिले. जेव्हा धर्मापासून लोक 
विमुख होतात, जेव्हा शुभकर्मांत शिथिलता उत्पन्न होते, तेव्हा भगवान 
विष्णू दिव्य शरीराचा त्याग करून मानवयोनीत अवतार घेतात. पूर्वी 
दैत्यराज हिरण्यकशिपूस शासन करण्यासाठी त्यांनी अवतारः धारण 
केला. बलीच्या पराभवासाठीही त्यांनी अवतार घेतला. प्रथम नरसिह, 
नंतर वामन, वराह, मोहिनी, असे अवतार झाले. तारक, त्रिपुर, अंधक, 
वृत्त छात्र, हालाहल, कोलाहल इत्यादींच्या संदर्भात अवतार झाले. 
देवासुरसंग्रामांत अशा अनेक प्रकारांचे अवतार भगवान विष्णूंना घ्यावे 
लागले. 


शुक्राचार्यांना शिवांकडून वरप्राप्ती 


पूर्वी हिरण्यकशिपूने एक अर्बुद सात कोटी वीस लाख वर्षे 
त्रिलोकाचे राज्य केले. त्यानंतर बली राजा झाला. त्याचा अधिकार 
दोन कोटी सत्तर हजार वर्षापर्यंत होता. त्यासमयी प्रल्हादादी असुर 
निवृत्तिमार्गी होते. अशा प्रकारे दहा युगे सवे विश्‍व दैत्यांच्या अधीन 
होते. प्रल्हादानंतर हे राज्य इंद्राच्या हातांत आले. यापुढे दहा युगे जग 
शत्रुहीन होते. इंद्र सुखाने विश्वाचे पालन करीत होता. याच वेळी 
शुक्राचायं असुरांचा पक्ष सोडून देवांकडे आले. ते पाहून देत्य त्यांना 
म्हणाले, 

' गुरुदेव, आपण आम्हांला सोडून देवपक्षात कसे आलात ? आता 
आमचं कसं होणार ? आम्ही आता रसातळाला जाणार, 

हे ऐकून शुक्राचा दुःखी दैत्यांना मधुर वाणीने म्हणाले, ' असुरांनो, 
तुम्ही भीती सोडून द्या. मी आपल्या तेजोबलानं पुन्हा तुमच्या पक्षात 
येईन. कारण या त्रैलोक्यातील सारे मंत्र, सर्व औषधी, रस, धनसंपत्ती; 
या सवे माझ्या स्वाधीन आहेत. यांतील चतुर्थांशही देवांपाशी नाही. मी 
हे सवे वैभव तुम्हांस देईन. मी तुमच्यासाठीच हे धारण केलं आहे. 

यानंतर शुक्राचायं असुरांच्या पक्षात गेले. हे पाहून सवे देव एकत्र 
होऊन विचार करू लागले, ' बंधूंनो, हे शुक्राचायं आपली सर्वे कार्ये 
उलटसुलट करून टाकतील. जोपर्यंत ते असुरांना वलवान करीत आहेत, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


६८ ॥ मत्स्यपुराण 


त्याच्या आधीच आपण त्यांना मारून टाकावं. उरलेले पाताळात पळून 
जातील.' असा विचार करून देवांनी दानवांवर हल्ला केला. आपला 
संहार होत आहे, हे पाहून असुर शुक्राचार्यांना शरण गेले. तेव्हा त्यांनी 
असुरांच्या रक्षणाचा प्रयत्न केला. देवांना असुरांकडून पीडा होऊ लागली. 
देवांना पराभूत व्हावे लागले. 

तरी ब्राह्मण शुक्राचायं असुरांच्या हितासाठी म्हणाले, ' असुरांनो, 
वामनांनी तीन पादांत बलीचं राज्य संपविलं. जंभासुराचा वध झाला. 
विरोचनाचं निधन झालं. तुमच्याकडील प्रधान असुर अशा रीतीनं नष्ट 
झाले. तुम्ही आता थोडेच उरले आहात. तेव्हा हे युद्ध तुम्ही बंद करावं. 
नंतर काय करायचं ते मी सांगीन. आजच मी विजयभ्राप्तीच्या मंत्रा 
साठी महादेवांपाशी जात आहे. मी त्यांच्यापासून अमोघ मंत्रांना प्राप्त 
करून घेईन. नंतर तुम्ही माझ्या साह्यानं पुन्हा देवांशी लढून विजयी 
व्हाल. 

यानंतर असुरांनी देवांपाशी जाऊन म्हटले, * देवगण, यावेळी 
आम्ही सर्वांनी शस्त्रं खाली ठेवली आहेत. कवचं उतरवली आहेत. 
रथांना सोडून दिलं आहे. आम्ही वल्कलं धारण करून, वनात लपून 
तपस्या करणार आहोत.” हे ऐकून देवांना प्रसन्नता वाटली. त्यांची 
चिता नष्ट झाल्यावर तेही युद्धापासून विरक्त झाले. युद्ध बंद झाल्यावर 
शुक्राचायं असुरांना म्हणाले, ' असुरांनो, तुम्ही अभिमान सोडून तपस्या 
करावी. तुम्ही मी परत पेण्याची वाट पाहावी.' 

असे सांगून शुक्राचाये महादेवांकडे निघाले. ते महादेवांना म्हणाले, 

‹ देवा, मी देवांचा पराभव व असुरांचा जय व्हावा म्हणून भश 
मंत्राच्या प्राप्तीसाठी आलो आहे की ते मंत्र बृहस्पतींपाशी नसावेत. 

* भागेव, तुझं कल्याण असो. यासाठी तुळा कठोर ब्रताचं पालन 
करावं लागेल. तू एक सहस्र वर्षपर्यंत शिर खाली करून धूमसेव 
करशील तर त्या मंत्रांची प्राप्ती होईल. प 

न्य व देवा, ठीक आहे. आपण म्हणता तशी तपस्या आजपासून 
करीन. 


असे म्हणून शुक्राचार्य धूम्र उत्पन्न करणाऱ्या कुंडधार यकार | 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ६९ 


गेले. असुरांच्या हितासाठी, मंत्रप्राप्तीसाठी त्यांनी ्रह्मचयं धारण करून 
महेश्वरांच्या आश्रमात तप सुरू केले. हा सवे वृत्तांत देवांना समजल्या- 
वर ते एकत्र होऊन बृहस्पतींकडे आले व त्यांच्यासहित त्यांनी असुरांवर 
आक्रमण केले. असुरगण भयभीत होऊन देवांना म्हणाले, ' देवांनो, 
आम्ही शस्त्र ठेवून दिलं आहे. आपणही आम्हांस अभयदान दिलं होतं. 
मग आपण आमचा वध करण्यासाठी का प्रवृत्त झालात? आता या 
वेळी आमचे गुरुवर्य इथं नाहीत. आम्हांजवळ शस्त्रही नाहीत. आम्ही 
तपस्व्यांप्रमाणं चीर व वल्कलं धारण करून परिग्रहरहित आहोत. आम्ही 
कवचं व शास्त्रं धारण केल्यानंतर आपणांशी युद्ध करू.” 

असे म्हणून भयभीत झालेले असुर शुक्राचार्यांच्या मातेपाशी गेले. 
मातेने त्यांना सांगितले, ' दानवांनो भिऊ नका. भीती सोडून द्या. 
माझ्याजवळ आल्यावर भीती कसली धारण करता ?' तरी देवांनी बल- 
पुर्वक असुरांवर आक्रमण केले. हे पाहून शुक्रमाता ख्याती क्रुद्ध होऊन 
देवांना म्हणाली, ' मी आताच तुम्हांस इंद्ररहित करीन.' यानंतर त्या 
देवीने अभिचारमंत्राचा प्रयोग करून बळाने इंद्राला स्तंभित केले. 
आपला स्वामी असा स्तंभित झाला, हे पाहून देवगण मुक्यासारखे झाले. 
तेथून पळून जाऊ लागले. देवगण पळून गेल्यावर भगवान विष्णूंनी 
इंद्रास म्हटले, ' सुरश्रेष्ठा, तुझं कल्याण असो. तू माझ्या शरीरात प्रवेश 
कर. मी तुळा इथून अन्यत्र नेईन. 

हे ऐकून इंद्र भगवान विष्णूंत सुरक्षित झाला. हे पाहून ख्यातिदेत्री 
आणखीनच कुपित झाली. ती म्हणाली, ` मधवन्‌, मी सवं प्राण्यांसह, 
विष्णूंसह सर्वांना जाळून टाकीन. तुम्ही दोघांनी माझं तपोबल पाहावंच.' 
है ऐकून इंद्र व विष्णू. भयभीत झाले. आपण आता या संकटातून कसे 
मुक्त व्हावे ? असा प्रन विष्णूंनी इंद्रास केला. तेव्हा इंद्र म्हणाला, 

* प्रभो, जोपर्यंत ही आपणांस जाळीत नाही, तोपयंतच आपण 
हिला मारावं.' हे ऐकून भगवान चितेत पडले. तरी आपत्तीदूर करण्या- 
साठी त्यांनी आपले सुद्नचक्र सिद्ध करून तिचे शिर कापून टाकले. 
आपल्या भायेंचा वध झाला हे पाहून भृगू कुपित झाले व भगवान 
विष्णूंना शाप देत म्हणाले, ' विष्णू, स्त्री अवध्य आहे. हा धर्म न जाणता 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


७०:। मत्स्यपुराण 


` आपण माझ्या भार्येचा वध केलात. म्हणून तुम्हांस मृत्यूलोकात सात 
वेळा जन्म घ्यावा लागेल. 

भगवान विष्णूंना असा शाप दिल्यावर भृगूंनी ते शिर उचलून 
ख्यातीच्या शरीरास लावून म्हटले, ' देवी, तू विष्णूंकडून मारली गेली 
आहेस. तुळा मी पुन्हा जिवंत करतो. जर मी संपूर्ण धर्माचा ज्ञाता असेन, 
मी जर सत्यवादी असेन, तर तू जिवंत व्हावंस. यानंतर देवी जिवंत 
झाली. सर्वांना अतिशय आनंद झाला. | 

शुक्राचार्यांच्या भीतीने इंद्राला शांती मिळाली नाही. रात्रभर | 
जागून तो आपल्या कन्येला, जयंतीला म्हणाला, ' मुली, शुक्राचायं | 
माझ्या शत्रूंच्या हितार्थं भीषण व्रताचं अनुष्ठान करीत आहे. त्यांनी | 
मला अतिशय व्याकुळ केलं आहे. तू त्यांच्यापाशी जाऊन माझं काये _ 
सिद्ध कर. ते प्रसच होतील, अशी त्यांची तू आराधना कर.” आपल्या | 
पित्याची आज्ञा ऐकून इंद्रपुत्री जयंती शुक्राचार्याच्या तपस्थानी गेली. 
तेथे तिने शुक्राचार्यांना खाली मुख करून कुंडधार नावाच्या यक्षाकडून | 
धूमकणांचे सेवन करताना पाहिले. त्यांच्या शरीरावर धूळ पसरली _ 
.होती. ते अत्यंत दुर्बल झाले होते. मधुर भाषण करणाऱ्या जयंतीते 
शुक्राचार्यांची स्तुती केली. त्यांचे हातपाय दाबून तिने त्यांची सेवा केली. 
तिने त्यांच्याजवळ अनेक वर्षं निवास केला. 

एक सह्न वर्षांनंतर शुक्राचार्यांचे धूम्रब्रत पूर्ण झाले. भगवान 
झंकर त्यांच्यावर प्रसन्न होऊन म्हणाले, ' भृगुनंदना, आजपर्यंत तू एक- 
ट्यानंच हे खडतर व्रत केलं आहेस. म्हणून तू तप, बुद्धी, शास्त्रज्ञान, बह! 
तेज यांनी युक्त होऊन सर्वे देवांना पराजित करशील. ब्रह्म्‌; 
इच्छा काय आहे? तू सवे शत्रूंचं दमन करशील. यानंतर भगवां 
महादेवांनी त्यांना प्रजेशत्व (प्रजापती), धनेंशत्व (धनाध्यक्ष), थ्‌ 
यत्व; इत्यादी वर दिले. हे वरदान प्राप्त झाल्यानें शुक्राचा्याचे री 
पुलकित झाले. याच हुर्षाबरोबर त्यांच्या हृदयात भगवान झंकरांचे ए 
स्तोत्र प्रद्ूत झाले. त्यांनी भगवान शंकरांची स्तुती करताना म्हटले! 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ७१ 
गुक्राचार्याकडून शिवस्तुती 


* आपण शितिकंठ आहात. जगाच्या रक्षणांसाठी आपण हालाहल 
विषाचं प्राशन केलंत. आपण कनिष्ठ, सुवर्चा, सुंदर तेजाचे लेलिहान 
(वारंवार जीभ चाळवणारे), काव्य, वत्सर, अंधस्पती (सर्वं अन्नांचे 
स्वामी), कपर्दी (जटाजूटधारी), कराल (भीषण), हयेक्ष (पिवळ्या 
नेत्रांचे) वरद, संस्तुत (प्रशंसित), सुतीथे, देवदेव, रंहस्‌ (वेगवान), 
उष्णीषी (शिरावर पगडी धारण करणारे) ,सुवक्‍त्र, बहुरूप, वेधा (विधान- 
कर्ता ) ,वसुरेता (अर्निरूप ) ,रद्र,तप,चित्रवासा (चित्र विचित्र वस्त्रधारी ), 
ऱ्हस्व, मुक्तकेश, सेनानी, रोहित (मृगर्पधारी), कवी (अतीन्द्रिय 
विषयांचा ज्ञाता), राजवृक्ष (रुद्राक्षवृक्षरूप), तक्षकक्रडन (नागराज 
तक्षकाबरोबर क्रीडा करणारे), सहस्नशिरा, सहस्राक्ष, मीढुष (स्तुतीची 
वृद्धी करणारा), वर, भव्यरूप, इवेत, पुरुष, गिरीश, अके, बली, आजप्य 
(घृतपायी ), सुतृप्त, सुवस्त्र, धन्वी (धनुर्धर) भार्गव, निषंगी (भाता 
धारण करणारे), तार (विश्वाचे रक्षक), स्वक्ष (शोभून दिसणाऱ्या 
ेत्रांचे ), क्षपण (भिक्षुरूप), ताम्र, भीम, उग्र, शिव आहात. 

‹ आपण महादेव, शवे (प्रयकाळात सर्वांचा संहार करणारे), 
विश्वरूप शिव, हिरण्य, वरिष्ठ, ज्येष्ठ, मध्यम, वास्तोष्पती (गृहक्षेत्राचे 
पालक), पिनाक, मुक्‍ती, केवल, मुगव्याध (मृगरूपधारी यज्ञासाठी 
व्याघरूप ), दक्ष, स्थाणू (आधारस्तंभ) भीषण, बहुनेत्र, धुर्ये (अग्न- 
गण्य), त्रिनेत्र, ईश्वर, कपाली (चोथ्या हातात कपालधारी), वीर, 
मृत्यू, त्र्यम्बक, बभ्रू (विष्णुस्वरूप), पिंशंग (भुऱ्या रंगाचे), पिंगल 
(निळसर, पिवळचा रंगाचे), अरुण, पिनाकी, ईषुमान्‌ (बाणधारी), 
चित्र, रोहित (लाल रंगाचे), दुन्दुम्य (दुंदुभीचे शब्द ऐकताच प्रसन्न 
होणारे), एकपाद, अज, बृद्धिंद, आरण्य (अरण्यवासी) गृहस्थ, यती, 
ब्रह्मचारी, सांख्य (आत्मानात्मविवेकशील), योग, व्यापी, दीक्षित, 
अनाहत, शवं (दारुकावनातील मुनींना मोहित करणारे), भव्येंश 
(पावेतीचे प्राणपती), यम, रोधा (धर्मेनहासाचे निरोधक), चेकितान 
(अतिशय ज्ञानसंपन्न) ब्रह्मिष्ट, महर्षी, चतुष्पाद, मेध्य (पवित्रस्वरूप) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


७२ । मंत्स्यपुराण 


रक्षी (रक्षक) शीघग, शिखंडी, कराल, दंष्ट्री, विशववेधा (विश्वाचे 
सृष्टिकर्त), भास्वर (दीप्तिमान), प्रतीत, सुदीप्त, समेधा, कर, अवि- 
कृत, भीषण आहात. | 

‹ आपण शिव, सौम्य, मुख्य, धार्मिक, शुभ, अवध्य, अमृत, नित्य, 
शाश्वत, व्यापृत (कर्मसचिव), विशिष्ट, भरत, साक्षी, क्षेम, सहमान 
(सहनशील), सत्य, अमृत, क्ते, परशू, शूली, दिव्यचक्षू, सोमप,आज्यप, 
धमप, ऊष्मप, शुची परिधान, सद्योजात (पांच मूर्तीपैकी एकीतून प्रकट 
होणारे) , मृत्यू, पिशिताश (फळाचा गाभा खाणारे), सवे, मेघ, विद्युत्‌, 
व्यावृत्त (गज चर्माने आवृत), वरिष्ठ, भरित (परिपूर्ण), तरक्ष 
(व्याघ्विश्षेष),त्रिपुरघ्त, तीर्थे, अवक्र रोमश, तिग्मायुध (तीक्ष्ण हत्यार 
धारण करणारे), व्याख्य, सुसिद्ध, पुस्ती (पुलस्त्यक्रषिरूप) , रोचमान, 
चंड, (अत्यंत क्रोधी), स्फीत (वृद्धिंगत), ऋषभ, ब्रती, यूञ्जमान (सवेदा 
कार्यरत), शुची, ऊध्येरेता (अखंडित ब्रह्मचारी), असुरच्न, स्वाध्न 
(निजजनांचे रक्षक), मृत्युष्न (मृत्यु टाळणारे), यज्ञिय (यज्ञासाठी 
हितकारी), कृशान्‌ (आपल्या तेजाने तृणादींना सूक्ष्म करणारे) प्रचेता 
(चेतना देणारे), वन्ही, निर्मल आहात. 

‹ आपण रक्षोध्त (राक्षसांचा संहार करणारे), पशुष्न, अविध्त, 
इवसित, विभ्रांत (श्नांतिमान), महान्त, अत्यंत दुर्गेम, कुष्ण, जयन्त, 
लोकानामीइवर, अनाश्रित, वेध्य (भक्तांना लक्ष्यरूप) , समत्वाधिष्ठित, 
हिरण्यबाहू (सोनेरी कांतीच्या भुजांचे ),व्याप्त,मह (दीप्तिशाली ), सुकर्म 
प्रसह्,ईशान ( नियंते ),सचक्षू,क्षिप्रेषू (शी घ्रतेने बाण चालविणारे) ,सदश्व 
(उचैःश्रवादी उत्तम अश्वरूप), शिव, मोक्षद, कपिल, पिशंग (कनका- 
प्रमाणे कांतिमान), महादेव, धीमान्‌, महाकल्प, दीप्त, रोदन (रड 
विणारे), हस (हसविणारे), दुढधन्वा (सुदृढ धनुष्य धारण करणारे), 
कवची (कवचधारी), रथी, वरूथी ( भूत व पिशाच यांची सेना 
असलेले), भूगुनाथ, शुक्र, गव्हरेष्ठ (निकुंजप्रिय), वेधा (ब्रह्मस्वरूप); 
अमोघ, प्रशान्त, सुमेध, वृष (धर्मस्वूप), कृत्तिवासा (गजासुराचे चम 


घारण करणारे), पशुपती, भूतपती आहात. आपणांस वारंवार प्रणाम 


असो, 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ७३ 


आपण प्रणव, स्वाहा, ऋग्यजुःसाम, स्वधा, वषट्कार, मंत्रात्मा, 
त्वष्टा, घाता, कर्ता, चक्षुःश्रोत्रमय, भूतभव्यभवेश (भत, भविष्य व 
वर्तमान यांचे ज्ञाते ), कर्मात्मा, वसू, साध्य, रुद्र,आदित्य, सुर,विश्व, मारुत, 
देवात्मा, अग्नीषोमविधिज्ञ, पशुमन्त्रौषध, स्वयंभू, अज, अपूर्वप्रथम, 
प्रजापती, ब्रह्मात्मा,आत्मेश,आत्मवए्य,सर्वेशातिश्षय (सवे ईश्वरांत मोठा ), 
स्वेभूतांगभूत, भूतात्मा, निर्गृण, गुणज्ञ, व्याकृत (रूपांतरित), अमृत, 
निरुपाख्य (अदृश्य), मित्र, योगात्मा, पृथिवी, अंतरिक्ष, मह (महर्लोक) 9 
त्रिदिव्य (स्वँ), जन (जनलोक), तप (तपोलोक), सत्य (सत्यलोक), 
लोकात्मा, अव्यक्त, महान्‌, भूतादी, इंद्रिय, आत्मज्ञ, विशेष, सर्वात्मा, 
नित्य, आत्मलिंग, सूक्ष्म, शुद्ध, विभू, मोक्षात्मा आहात. आपणांस 
नमस्कार असो.' 


इं्रपुत्री जयंतीची देवयानी 


शुक्राचार्यांनी वरीलप्रमाणे भगवान शंकरांची प्रार्थना करून, हात 
` जोडून ते नञ्रपणाने उभे राहिले. तेव्हा भगवान शिवांनी आपल्या 
हाताने त्यांना स्पशं करून दशन दिले व तेथेंच ते अंतर्धान पावले. त्या- 
नंतर शुक्ाचार्यांनी मागे उभ्या असलेल्या जयंतीस पाहून म्हटले, ' सुभगे, 
तू कोण आहेस ? मी तपस्वी. माझी सेवा करून कष्ट का करतेस? मी 
तुझी ही भक्ती, नम्रता, इंद्रियनिग्रह पाहून प्रसन्न झालो आहे. वर- 
वणिनी, तू माझ्याकडून काय इच्छितेस? वरारोहे, तुझी अभिलाषा 


काय आहे? तू अवश्य सांग. मी ती पूणं करीन. मग ती कितीही 


दुष्कर असो.' 

हे ऐकून जयंतीने त्यांना म्हटले, ' ब्रह्मन्‌, आपण आपल्या तेजो- 
बलानं माझा मनोरथ जाणला असेल. आपणांस सवं ज्ञात आहे. हे 
ऐकून शुक्ताचार्यांनी आपल्या दिव्य दृष्टीने तिचा मनोरथ जाणून म्हटले, 
' सुंदर भावांच्या सुश्रोणी, इंदीवर कमलासारखा तुझा वणं श्याम आहे. 
देवी, तुझे नेत्र अत्यंत रमणीय आहेत. तुझं बोलणं अतिशय मधुर आहे. 
दहा वर्षं तू इथं माझ्याबरोबर राहिलीस. जो हवा असेल तो वर तू 
मळा माग.” 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


७४ । मत्स्यपुराण 


असे म्हणून शुक्राचाये परत आपल्या घरी जयंतीसह आले. त्यांनी 
तिचे पाणिग्रहण केले. नंतर तपोबरसंपन्न शुक्राचार्यांनी मायेचे आवरण. 
निर्माण करून सवं प्राण्यांपासून अदृश्य होऊत, ते दहा वषे जयंतीबरोबर 


राहिले. याच वेळी दितीच्या पुत्रांना समजले की, शुक्राचायं सफर मनो- | 


रथ होऊन घरी आले आहेत. तेव्हा ते सवे हर्षाने त्यांना पाहाण्यासाठी 


त्यांच्या घरी आले. न 
इकडे बृहस्पतींना समजले की, शुक्राचाय जयंतीची मनोकामना 


पाहून संतुष्ट झाले व दहा वर्षांपर्यंत जयंतीच्या बंधनात सापडले | 


आहेत. दैत्यांचे हे महान छिद्र पाहून इंद्राच्या प्रेरणेने त्यांनी शुक्राचार्याचे | 
रूप धारण केले आणि असुरांना बोलाविले. ते आले तेव्हा शुक्रलूपधारी | 
बृहस्पती त्यांना म्हणाले, आपलं स्वागत असो. तुमच्या कल्याणासाठी | 
मी तपोवनातून परत आलो आहे. तिथं प्राप्त झालेल्या विद्या मी | 


तुम्हांला देईन. 


हे ऐकून सवे दानव बिद्याप्राप्तीसाठी तेथे एकत्र आले. एवढ्यात : 
शुक्राचार्यांचा ठरलेला दहा वर्षांचा समय पूर्ण झाला. आपल्या यज- | 


मानाची वार्ता पाहाण्यासाठी ते उत्सुक झाले. एवढ्यात त्यांना जयंती- 
पासून देवयानी नावाची कन्या प्राप्त झाली, ते जयंतीला म्हणारे, 
‹ पवित्र हास्याची देवी, साध्वी, आता मी यजमानांची देखभाल करण्या 
साठी जातो.' हे ऐकून जयंती शुक्राचार्यांना म्हणाली, “ महात्रत, आप 
आपल्या भक्तांचं कल्याण अवश्य पाहावं. कारण सत्पुरुषांचा तोच धर्म 
आहे. ब्रह्मन्‌, मी आपल्या धर्माचा लोप व्हावा, असं कसं म्हणू ! 
देवासुरांचा संग्रास 

त्यानंतर असुरांच्या जवळ शुक्राचायं गेले. तेव्हा त्यांना त्यांचे 
रूप धारण केलेले बृहस्पती तेथे दिसले. तेव्हा ते असुरांना म्हणाले, 
: दानवांनो, तुम्ही नीट एका. आपल्या तपस्येनं शंकरांना प्रसन्न करणारा 
शुक्राचाये मी आहे. या बृहस्पतीनं तुम्हांस फसविलं आहे” हे ऐकतात 
सवे दानव आश्चर्यचकित झाले. किकतंव्यमूढ ते बनले. तेव्हा शुक्राचा 
त्यांना म्हणाले, ' असुरांनो, तुमचा आचायं मी शुक्राचायं आहे. भा 


ह (८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


सत्स्यपुराण । ७५ 


हा देवांचा आचार्य बृहस्पती आहे. याचा त्याग करून तुम्ही मला 
अनुसरावं.' हे ऐकून तपस्वी बृहस्पती दानवांना म्हणाले, ' दैत्यांनो, 
तुमचा गुरू शुक्राचायं मीच आहे. आणि माझं रूप धारण करून हा 
बृहस्पती इथं आला आहे. असुरांनो, माझं रूप धारण करून हा तुम्हांस 
मोहात टाकतो आहे. 

हे ऐकून सवे दैत्य एकत्र आले व म्हणाले, ' हाच ऋषी आम्हांस 
दहा वर्षं शिक्षण देत आहे. म्हणून हेच आमचे गुरू होत.' सवे दानवांनी 
बृहस्पतीना प्रणाम केला. त्यांचा त्यांनी अंगीकार करून त्यांचे अभिनंदन 
केले. क्रोधाने ते दत्य शुक्राचार्याना म्हणाले, ' हेच आमचे हितैषी गुरुदेव 
आहेत. आपण आमचे गुरुदेव नाहीत. आपण इथून निघून जावं. आपण 
शुक्राचाये असा वा बृहस्पती असा. आमचे ऐर्वर्यंशाली गुरुदेव हेच होत. 
आम्ही यांचीच आज्ञा मानू.' 

असे म्हणून सवे असुर बृहस्पतींच्या जवळ आले. दानवांच्या या 
वतेनामुळे शुक्राचायं कुपित झाले. ते म्हणाल, ' मी समोर असताना 
तुम्ही माझी आज्ञा मानली नाही. म्हणून तुमची चेतना नष्ट होईल. 
तुमचा पराभव होईल.' असुरांना असा शाप देऊन शुक्राचाये तेथून 
निघून गेले. शुक्राचार्याजी असुरांना शाप दिला हे पाहून बृहस्पतीना 
आनंद झाला. त्यांचा हेतू साध्य झाला होता. नंतर ते आपल्या स्वरूपात 
प्रकट' झाले. आपण असुरांना जिंकले, समजून ते तेथून निघून गेले. 
बृहस्पती निघून गेल्यावर सबं असुर भ्रमात म्हणू लागले, ' आपण तर 
फसलो आहोत. बृहस्पतीनं आपणांस व्यथित केलं आहे. 

असंतुष्ट दानव प्रल्हादास पुढे करून शुक्राचार्यांकडे गेले. त्यांना 
पाहून शुक्राचार्य म्हणाले, ' दानवांनो, मी समजावून सांगत असताना 
तुम्ही ऐकलं नाही. म्हणून तुम्ही पराभूत झालात.' हे ऐकून प्रल्हादाच्या 
डोळ्यांत अश्रू जमा झाले. तो गद्गद्वाणीने म्हणाला, ' भूगुनदन,आपण 
आमचा त्याग करू नये. भार्गव, आम्ही आपलेच अश्रित, सेवक व भक्‍त 
आहोत. आपण आमचा स्वीकार करावा. बृहस्पतींनी आम्हांस मोहात 
टाकलं. आपण आपल्या दिव्यदृष्टीनं आम्हांस जाणावं. भृगुनंदन, आपण 
आमच्यावर कृपा करणार नसाळ तर आम्ही आजच रसातळास जाऊ.' 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


७६ । मत्स्यपुराण 


अज्षा प्रकारचा अनुनय झाल्यावर शुक्राचार्यांनी दिव्यदुष्टीने सवं 
काही जाणले. त्यांचे हृदय करुणेने भरून आले. क्रोधाचा त्याग करून 
ते असुरांना म्हणाले, ' प्रल्हाद, तुम्ही भिऊ नका. रसातळास कुणीच 
जाऊ नका. माझ्या शापानं तुमची चेतना नष्ट झाली होती. ती तुम्हांस 
आजच परत प्राप्त होईल. या विपरीत काळातही तुम्ही देवांवर विजय 
मिळवाल. पण तुम्हांस एकदा पातालात जावं लागेल. कारण ब्रह्मादेवां- 
नीच असं सांगितलं होतं. माझ्या कृपेनं तुम्ही देवांचा पराभव करून 
त्ेलोक्याचं राज्य दहा युगांपर्यंत भोगाल. सावर्णी मन्वन्तरात तुम्हांस 
परत राज्य प्राप्त होईल. त्यावेळी तुमचा पौत्र बली त्र्येलोक्यावर राज्य 
करील, देवांच्या राज्यावर बली अधिष्ठित होईल. असं मला भगवान 
शंकरांनीही सांगितलं आहे. हे माझे शंड व अमके दोन शिष्य बृहस्पती- 
प्रमाणं प्रभावशाली आहेत. ते तुमचं रक्षण करतील. 

असे शुक्राचार्यांनी सांगितल्यावर सवे असुर प्रत्हादासह आपा- 
पल्या घरी गेले. विजयाच्या आशेने असुरांनी आपापली शस्त्रे व कवचे 
धारण करून देवांच्या निकट जाऊन त्यांना पाचारिले. असुरसेना घेऊन 
आल्याचे देवांनी पाहिले. देवही शस्त्रांनी सिद्ध होऊन युद्धास तयार 
झाले. देवासुरांचा हा संग्राम शंभर वर्षे चालला होता. यात असुरांनी 
देवांना पराभूत केले. तेव्हा देवांनी विचार केला की, आपण यज्ञाच्या 
निमित्तानं शंड व अमके यांना बोलावून असुरांवर विजय मिळवावा. ते 
त्या दोघांना म्हणाले, ' द्विजवर, आपण असुरांचा पक्ष सोडावा. आपण 
सवेजण दानवांचा पराभव करू.' यानंतर मात्र देवांना विजय मिळून 
दानवांचा पराभव झाला. दानव बहीन झाले. शुक्राचार्यांच्या पूर्वीच्या 
शापाने अशा प्रकारे दानव पराभूत झाले. धर्माची पुनः स्थापना झाली. 
या असुरांचा विनाश करण्यासाठी भगवान विष्णूंना पुनःपुन्हा अवतार 
धारण करावा लागला. 


भगवंताचे विविध अवतार 
पूर्वी एकदा सामर्थ्यशाली ब्रह्मदेवांनी म्हटले होते की, जे अ 


प्रल्हादाच्या आज्ञेत राहाणार नाहीत, ते मनृष्यांच्या हातून मारले | 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ७७ 


जातीरू. ` चाक्षुष मन्वन्तरात धर्माच्या अंशापासून साक्षात भगवान 
नारायणाचा अवतार झाला. त्यानंतर वैवस्वत मन्वन्तरात त्यांनी एक 
यज्ञानुष्ठान प्रवतित केले. त्या यज्ञाचे पुरोहित ब्रह्मदेव होते. चौथ्या 
तामस मन्वन्तरात देवांना विपत्तिग्रस्त पाहून हिरण्यकशिपूचा वध 
करण्यासाठी समुद्राच्या तटावर नृसिंहांचा अवतार प्रकट झाला. या 
द्वितीय नृसिंहावतारात रुद्र पुरोहित होता. सातव्या वैवस्वत मन्वन्तर 
राच्या त्रेतायुगात, जेव्हा त्रिलोकावर बलीचा अधिकार होता, त्यावेळी 
तिसरा वामनावतार झाला. भगवान विष्णूंचे हे तीन दिव्य अवतार होत. 

यांशिवाय आणखी सात अवतार भूगूंच्या शापामुळे मानवयोनीत 
झाले. प्रथम त्रेतायुगात, जेव्हा धर्माचा चतुर्थांश नष्ट झाला होता, तेव्हा 
भगवान माकंडेयांना पुरोहित करून दत्तात्रेयांच्या रूपात अवतीणं झाले. 
पंधराव्या त्रेतायुगात चक्रवर्ती मांधाताच्या रूपात पांचवा अवतार झाला. 
त्यावेळी पुरोहितपद महर्षी तथ्य (उत्तण्य) यांना मिळाले. सहावा अवतार 
परशुरामांच्या रूपात झाला. त्याने संपूर्ण क्षत्रियांचा संहार केला. त्यावेळी 
विशवामित्रादी सहायक वनले होते. चोविसाव्या त्रेतायुगात सातव्या अव- 
ताराच्या रूपात रावणाचा वध करण्यासाठी भगवान श्रीराम महाराज 
दशरथाचे पुत्र म्हणून अवतीणं झालें. त्यावेळी वसिष्ठ पुरोहित होते. 
अठ्ठाविसाव्या द्वापरयुगात आठवा अवतार म्हणून भगवान विष्णू पराशर 
वेदव्यासांच्या रूपात अवतीणे झाले. त्यावेळी जातूकर्ण्याने पुरोहितपद 
भूषविले. 

धर्माची स्थापना व असुरांचा विनाश करण्यासाठी नववा अवतार 
बुद्धांचा झाला. सुंदर त्यांचा सहचर रूपवान होता. त्यांचे नेत्र कमला- 
सारखे होते. त्यावेळी पुरोहित महर्षी द्वैपायन होते. या युगाच्या 
समाप्तीच्या वेळी जेव्हा संध्यामात्र शिल्लक राहील, तेव्हा विष्णुयशाच्या 
पुत्ररूपाने कल्कींचा अवतार होईल. या दहाव्या अवतारात पराशरपुत्र 
व्यास व याज्ञवल्क्य पुरोहित होतील. त्यावेळी भगवान कल्की आयुध- 
धारी शेकडो, सहस्रो विप्रांना बरोबर घेऊन चारही दिशांना असलेले 
ध्मेविमुख जीव, पाखंडी, शूद्र राजे यांचा नाश करतील. ब्रह्मद्वेष 
शत्रूंचा संहार करण्यासाठीच कल्कींचा अवतार होईल. या अठ्ठाविसाव्या 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


७८ । मत्स्यपुराण 


युगात भगवान कल्की सेनेसह विराजमान व यशस्वी होतील. त्यावेळी 
ते धमंहीन शूद्रांचा नाश करतील. पापी लोकांचा संहार करतील. त्या- 
नंतर आपले कारये पूणं करून भगवान कल्की सेनेसह विश्रांती घेतील. 
त्यावेळी सर्व प्रजा समुद्धिशालिनी होऊन त्यांची सेवा करील. त्यानंतर 
मात्र प्रजा मोहित होऊन एक दुसऱ्यावर कुपित होईल. परस्पर लढून 
एकमेकांना मारतील. त्यावेळी कार्यकाळ समाप्त झाल्यावर भगवान 
कल्की अंतर्धान पावतील. 

याप्रमाणे राजा नष्ट झाल्यावर कोणीच रक्षक उरणार नाही. 
तेव्हा प्रजा युद्धभूमीवर एकमेकांस मारील. सवे अत्यंत दुःखी होतील. ते 
लोक परिवारहीन होऊन ग्रामे व नगरे सोडून वनात राहातील. त्यांचे 
वर्ण, धर्म व आश्रम नष्ट होतील. करियुगाची सभाप्ती आली की, 
देशवासी अन्न विकू लागतील. चौकांत शिवमूती विकल्या जातील. 
स्त्रिया आपले शील विकतील. त्या वेश्याकर्मात प्रवृत्त होतील. त्यांचे 
शरीर लहान होईल. लोक अल्पायुषी होतील. ते वनांत, नदीतटांवर व 
पवेतांवर राहातील. कंदमुळे, पानें, फले, यांचे ते भोजन घेतील. कल्कल, 
मृगचर्म, पशुचर्म हीच त्यांची वस्त्रे असतील. ते सवे वर्णेसंकरांचे आश्रित 
होतील. नाना उपद्रवांनी पीडित होतील. त्यांची धनसंपत्ती कमी होईल. 
असा कष्टदायक अनुभव घेत घेत प्रजा कलियुगाबरोबर नष्ट होईल. 
यानंतर कृतयुगाचा प्रारंभ होईल. 


अगस्त्य, वसिष्ठ, उवेशी 


यानंतर सूताने ऋषींना तुर्वसू, ब्रहयू, अनू, पुरू, नीप, अग्नी! 
इत्यादींची वंशावळी समजावून दिली. नंतर नक्षत्रपुरुषव्रत, आदित्यशयन- 
ब्रत, श्रीकृष्णाष्टमीब्रत, रोहिणीचंद्रशयनव्रतविधी तलाव, उद्याने, 
विहिरी, पुष्करणी, देवमंदिर यांची प्रतिष्ठा, वृक्षमहोत्सव, सौभा 
शयनव्रत; इत्यादी विषयांचे वर्णन आले आहे. यानंतर एकसष्टाव्या 
अध्यायात नारद व भगवान महेश्वर यांच्या संवादातून अगस्त्य, वसिष्ठ, 
उवेशी अप्सरा यांच्या प्रकटीकरणाच्या कथा आल्या आहेत. 


नारदांनी विचारले, ' त्रिपुरविनायक महेइवरा, भूर्लोक, भुवर्लोक, | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An 898190 Initiative 


मत्स्यपुराण । ७९ 


स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, या सर्वांवर कुणाचं 
आधिपत्य होतं? या लोकांत सुंदर रूप, दीर्घायू, सौभाग्य, विपुल लक्ष्मी 
यांची प्राप्ती कशी झाली ?' या प्रश्‍नांचे उत्तर देताना भगवान महे- 
इवरांनी सवे वृत्तांत सांगितला. पूर्वी एकदा इंद्राने भूलोकीच्या असुरांचा 
नाश करण्यासाठी वायुदेवावरोबर अग्नीस झाज्ञा दिली. अग्नीने हजारो 
दानवांना जाळून भस्म केले. तारक, कमलाक्ष, कालदष्टू, परावसू, 
विरोचन इत्यादी प्रधान दानव रणभूमीवरून पळून जाऊन समुद्रात 
प्रविष्ट झाले. तेथे ते लपून बसले. अग्नी व वायू यांनी त्यांना अशक्त, 
निर्बल, निर्जीव समजून त्यांच्याकडे दुलेक्ष केले. तरी ते दानव देव, नाग, 
मनुष्य यांना पीडित करून पुन्हा जलात प्रविष्ट होत. अशा प्रकारे पांच- 
सात दानव जलदुर्गात राहून त्रिलोकास पीडा देत असत. म्हणून इंद्राने 
वायू व अग्नी यांना समुद्रातील जळ सुकवून टाकण्याची आज्ञा दिली. 
तेव्हा अग्नी व वायू शंवरासुराचा नाश करणाऱ्या इंद्राला म्हणाले, 

' देवेन्द्रा, समुद्राचा विनाश करणं, हा तर महान अधमं होईल. 
पुरंदरा, असं केल्यास बहुतेक जीवांचा नाश होईल. आम्ही हे पाप कर- 
णार नाही. सुरश्रेष्ठा, या समुद्राच्या जलात शेकडो, कोटयवधी जीव 
निवास करतात. त्यांचाही नाश करावा ?' 

हे ऐकून सुरेन्द्राचे डोळे क्रोधाने लाल झाले. त्याने आपल्या 
कोधाग्नीने अग्नीस जाळताना म्हटले, ' विभावसो, देवांवर धर्माचा, 
अधर्माचा प्रभाव कसला ? आपण वायूसह माझ्या आज्ञेचं उल्लंघन केलं 
आहे. अहिंसा आदी मुनित्रत धारण करून आपण धमं, अर्थे इत्यादींची 
उपेक्षा केली आहे. म्हणून आपण मानवलोकात वायूबरोबर मुनिरूपात 
जन्म घ्याल. अग्नी, मानवयोनीत उत्पन्न झाल्यावर जेव्हा आपण अगस्त्य- 
रूपानं समुद्राचं शोषण कराल, तेव्हा आपणांस देवत्वाची प्राप्ती होईल.' 

अशा रीतीनं इंद्राच्या शापाने ते दोघे त्याचक्षणी पृथ्वीवर आले. 
त्या दोघांनी एकत्र अशा एक कुंभाचे शरीर धारण केले. ते मित्रावरु- 
णाच्या वीर्यापासून उत्पन्न होऊन वसिष्ठांचे अनुज बनले. यानंतर ते 
उग्रतपस्वी अगस्त्यमुनींच्या नावाने विख्यात झाले. हे सवें ऐकून नार- 
दांनी विचारले, ' त्रिपुरसूदन, हे मुनी वसिष्ठांचे भाऊ कसे झाले ? 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


८० । मत्स्यपुराण 


पित्रावदण त्यांचा पिता कसा झाळा ? अगस्त्यांचा जन्म कुंभापासून, 
घड्यापासून कसा झाला ?” याही प्रश्‍नांचे उत्तर नारदांनी दिले. 

पूर्वी पुराणपुरुष भगवान विष्णू धर्माचे पुत्र होऊन गंधमादन- 
पर्वतावर तपस्या करीत होते. त्यांच्या तपस्येने भयभीत होऊन इंद्राने 
त्या तपात विध्न निर्माण करण्यासाठी अप्सरा, वसंतत्रद्वतू, कामदेव यांना 
त्यांच्याकडे पाठविले. श्रीहरी त्यांचे गाणे, नृत्य पाहून कामभ्रवृत्त 
झाले नाहीत. त्यांचे मन क्षुब्ध झाले. त्यांनी त्यांनाच क्षुब्ध करण्यासाठी 
आपल्या उसप्रदेशापासून सर्वांना मोहित करणारी एक नारी निर्माण 
केली. तिने सर्व देवांना व त्या दोन देवभ्रेष्ठांना क्षुब्ध केले. त्यावेळी 
श्रीहरींनी त्या अप्सरांसमोरच देवांना म्हटले, ' देवगण, ही एक अप्सरा 
आहे. ही लोकांत उवंशी या नावानं प्रसिद्ध होईल.' 

यानंतर एका घड्यापासून मित्र व वरुण यांच्या अंशापासून दोन 
मुनिश्रेष्ठ उत्पन्न झाले. प्राचीन काळातील गोष्ट आहे. एकदा महाराज 
निमी स्त्रियांबरोबर जुगार खेळत होता. त्याचवेळी महर्षी वसिष्ठ 
त्याच्यापाशी आले. पण राजाने त्यांचे स्वागत केले नाही. तेव्हा वसिष्ठ- 
मुनींनी राजास शाप दिला, ' तू देहरहित होशील. त्यानंतर राजानेही 
मुनींना तोच शाप दिला. अशा झापांनी त्या दोघांची चेतना हरपली. ते 
दोघे शापापासून मुक्‍त होण्यासाठी जगत्पती ब्रह्मदेवांपाशी गेले. तेथे 
ब्रह्मदेवांच्या आदेशाने राजा निमीचा निवास प्राण्यांच्या नेत्रांत झाला. 
त्यांना विश्राम देण्यासाठी डोळ्यांच्या पापण्या लवून निमेष होतो. 
वसिष्ठही जलकुंभापासून प्रकट झाले. ते अत्यंत शांत स्वभावाचे होते. 
त्यांचा वणे गोरा होता. त्यांना चार भुजा होत्या. अक्षसूत्र (यज्ञोपवीत) 
व कमंडलू त्यांनी धारण केलें होते. विप्रांनी घेरलेले अगस्त्यमुनी 
आपल्या पत्नीसह राहून मलयपर्वतावरील एका प्रदेशात वेखानविधीस 
अनुसरून अत्यंत कठोर तप करण्यास उद्युक्त झाले. त्यानंतर तारका- 
सुराने जगास अत्यंत पीडा दिली. हे पाहून ते अत्यंत कुपित झाले व 
त्यांनी समुद्र पिऊन टाकला. हे पाहून शंकरादी देव त्यांना वर देण्या- 
साठी उत्सुक बनले. त्याचवेळी ब्रह्मदेव व विष्णू वर देण्यासाठी प्रकट 
झाले ब म्हणाले, ' मुने, आपलं कल्याण असो. आपलं अभीष्ट होईल. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


| 
| 


मत्स्यपुराण । ८१ 


आपण एखादा वर मागावा. 

तेव्हा अगस्त्यमुनी म्हणाले, ' देवा, मी सहत्त ब्रह्मदेवांच्या पंच- 
बीस कोटी वर्षांपर्यंत दक्षिणाचलाच्या मार्गावर विमानात स्थित होऊन 
निवास करीन. त्यावेळी माझ्या विमानाचा उदय होताच जो मनुष्य 
माझं पूजन करील तो क्रमश: सात लोकांचा अधिपती होईल.' तेव्हा 
देवगणांनी ' एवमस्तु ' म्हणून प्रस्थान केले. म्हणून विद्वान अगस्त्यां- 
साठी सदा अघ्यं प्रदान करतात. यानंतर नारदांनी विचारल्यावरून 
महादेवांनी अगस्त्यपूजनाचा विधी समजावून सांगितला. 


राजा पुष्पवाहनाची कथा 


यानंतर अनेक व्रतविधींची विधाने आली आहेत. अनंततृतीया 
ब्रत, रसकल्याणिनीव्रत, आर्द्रानन्दकरी तृतीयाब्रत, अक्षयतृतीयाव्रत, 
सारस्वतव्रत, सूर्यचंद्रग्रहणांत स्नानविधी, सप्तमीस्नपनव्रत, भीमद्वादशी- 
ब्रत, अशून्यशयन (द्वितीया) व्रत, अंगारकव्रत, शुक्र व॒ गुरू यांचा 
पूजाविधी, कल्याणसप्तमीब्रत, विश्ोकसप्तमीब्रत, फलसप्तमीब्रत, शके- 
रासप्तमीब्रत, कमलसप्तमीव्रत, मंदारसप्तमीव्रत, शुभसप्तमीव्रत, 
विशोकद्वादशी व्रत, गुडधेनुदानविधी, पर्वंतदान, धान्यशेलदान, लवणा- 
चलदान, गुडपर्वंतदान, सुवर्णाचलदान, शकंराशेलदान, नवग्रहशांतिविधी, 
नवग्रहांचे स्वरूप, महेश्‍वरव्रत, सवेफलत्यागब्रत, आदित्यवारकल्प, संक्रां- 
तिव्रत, विभूतिद्वादशीत्रत; इत्यादी व्रतविधींचे त्यांच्या माहातम्यांसह 
वणन आले आहे. 

शंभराव्या अध्यायात विभूतिद्वादशीच्या प्रसंगाच्या निमित्ताने 
रजा पुष्पवाहनाचा वृत्तांत आला आहे. फार पूर्वी रथन्तरकल्पात पुष्प- 
बाहन नावाचा एक राजा होऊन गेला. तो सूर्याप्रमाणे तेजस्वी होता. 
भाच्या तपस्येने संतुष्ट होऊन ब्रह्मदेवांनी त्याला एक सोन्याचे कमळ 

स्पविमान) प्रदान केले. ते इच्छेनुसार कोठेही जाऊ शकत होते. ते 

सवष वि र राजा पुष्पवाहन आपल्या जनांसह्‌ त्यावर बारड होऊन 

वहार करीत असे. 

म.पु...६ 


ह CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


"४४५४५४१ Nf Rh, 


८२ । मत्स्यपुराण 


कल्पाचा आदीत पुष्करनिवासी त्या पुष्पवाहनाच्या सातव्या 
हीपावर अधिकारी होता. पुढे ते द्वीप पुष्करद्वीप या नावाने ओळखले 
जाऊ लागले. ब्रह्मदेवांनी हे विमान राजाला दिलेले असल्यामुळे देव व 
दानव त्याला पुष्पवाहन म्हणू लागले. राजाला त्रिलोकात कोणतेच 
स्थान अगम्य नव्हते. त्याच्या पत्नीचे नाव लावण्यवत्ती होते. ती अनु- 
पम सुंदर होती. तिच्या भोवती हजारो नारी असत. पार्वती जशी शंक- 
रांना प्रिय, तशीच ती राजाची अत्यंत आवडती होती. तिला दहा पुत्र 
झाले. ते सवें धनुर्धारियात अग्रगण्य होते. 

एकदा प्रचेताचे पुत्र मुनिवर वाल्मीकी राजाच्या घरी आले. 
त्यांना आलेले पाहताच राजाने विचारले, ' मुनींद्र, कोणत्या कारणानं 
मला हे मानवांनी पूजित असं स्थान प्राप्त झालं आहे? कोणत्या कार- 
णानं मला ही देवांगनांना पराजित करणारी भार्या प्राप्त झाली आहे? 
माझ्या थोडयाशा तपानं प्रसन्न होऊन मला ब्रह्मदेवांनी हे कमलगृह 
कशासाठी दिलं आहे? यात अमात्य, हत्ती, रथसमूह्‌, जनपदवासी, 
शेकडो राजे बसू शकतील. हे विमान चमकणाऱ्या तार्‍्यांनी वेढलेल्या 
चंद्राप्रमाणं शोभतं. प्रचेता, या प्राप्तीसाठी पूर्वजन्मी मी व माझ्या 
पुत्रांनी असं कोणतं पुण्य केलं होतं ?' 

हे ऐकून महर्षी वाल्मीकी त्याला म्हणाले, ' राजन्‌, तुझा पूर्व- 
जन्म अत्यंत भीषण अशा व्याधकुलात होता. रात्रंदिवस तू पापकर्मांत 
रमत होतास. तुझं शरीरही बेडील होतं. त्यातून दुर्गंध वाहायचा. ते 
मोठं कुरूप होतं. त्या जन्मी तुझा कुणीही हितैषी मित्र नव्हता. तुला 
पुत्र नव्हता की भाई-बंधू नव्हते. तुला माता नव्हती. पिता नव्हता. 
तुझी ही अनुकुल पत्नी तेवढी होती.एकदा अनावृष्टीनं भयानक दुष्काळ 
पडला. भुकेनं पीडित होऊन तू त्यावेळी आहाराच्या शोधात होतास. 
पण तुला जंगली फळं, खाद्यवस्तू मिळाली नाही. एवढ्यात तुझी दृष्टी 
एका सरोवराकडं गेली. ते कमलसमूहानं मंडित होतं. त्यात मोठमोठी 
कमलं फुललेली होती. तू त्यांतील अनेक कमल तोडन वैदिश नावाच्या 
नगरीस निघून गेलास. 


“तिथं तू ती कमलपुष्पं विकून मूल्य प्राप्त करावं म्हणून खूप 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ८३ 


हिंडलास. पण ती कमळं काही विकली गेली नाहीत. त्यावेळी तू भुकेनं 
अत्यंत व्याकुळ झाला होतास. तू तुझ्या पत्नीसह एका भवनाच्या प्रांगणात 
बसून राहिलास. तिथं रात्री तू एक मंगळ ध्वनी ऐकलास. तो ऐकन त्‌ 
तुझ्या पत्नीसह त्या स्थानी गेलास. तिथं एका मंडपात भगवान विष्णूंची 
पुजा होत होती. तिथं अनंगवती नावाची एक वेश्या माघमासातील 
विभूतिद्वादशीव्रताची समाप्ती करून आपल्या गुरूस, भगवान हुषी- 
केशांना विधिवत शृंगार करून सुवर्णे मय कल्पवृक्ष, श्रेष्ठ लवणाचल, सर्व 
उपकरणांसह शय्या यांचं दान करीत होती. अनंगवतीची पूजा पाहून 

तू ती फुलं भगवान विष्णूंच्या शृंगारासाठी दिलीस. तुम्ही पतिपत्नींना 

भक्तिभाव उत्पन्न झाला. तुमच्या या क्रियेमुळं अनंगवती प्रसन्न झाली. 

तिनं तुम्हांस थोडी धनराशी दिली. पण तुम्ही ती नाकारली. तेव्हा अनंग- 

वतीनं तुम्हांस भक्ष्य, भोज्य, लेह्य व चोष्य अशा चार प्रकारांचं अन्न 

दिलं. तुम्ही त्या अन्नाचाही त्याग केलात, तुम्ही तिला म्हणालात, 

‘वरानने, आम्ही उद्या भोजन करू. दृढवते, आम्ही दोघंही जन्मभर 

पापकम केलं. पण आज आम्हांस विशेष आनंद झाला आहे.' 

* याच वेळी तुम्हां दोघांना धर्माचा लेशांश प्राप्त झाला. तुम्ही 
रात्रभर जागरण केलंत. प्रातःकाली अनंगवतीनं भक्तिपर्वेक आपल्या 
गुरूंना छवणाचलासहित शय्या व अनेक गावं, यांचं दान केलं तिनं 
वारा ब्राह्मणांना सुवणे, वस्त्र, अळंकार त्यांसहित बारा गायी प्रदान 
केल्या. यानंतर तिनं सुहृद, मित्र, दीन, अंध, दरिद्री आणि तुमचं दांपत्य 
यांना भोजन घातलं. तुमचा तिनं विशेष आदरसत्कार केला. राजेंद्रा, 
यामुळं तुला हे राजराजेइवराचं रूप प्राप्त झालं. त्या कमलांनी भगवान 
केशवांची पुजा झाल्यामुळं तुझं पाप नष्ट झालं. तुला या कमळमंदिराची 
प्राप्ती झाली. तुझ्या सात्त्विक भावाच्या माहात्म्यानं ब्रह्मरूप भगवान 
जनादन, लोकेश्वर ब्रह्मदेवही संतुष्ट झाले. म्हणूनच तुझं है पुष्करमंदिर 
कुठंही जाण्यासाठी समं आहे. ती अनंगवती वेश्याही यावेळी काम- 
देवाची पत्नी रतीच्या सवतीच्या रूपात उत्पन्न झाली आहे. त्यावेळी 
तिचं नाव प्रीती असून ती सर्वांना आनंद देणारी आहे. म्हणून राजश्‍वरा, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


८४ । मत्स्यपुराण 


तू हे पुष्करगृह भूतलावर सोडून गंगातटावर विभूतिद्वादशीचं व्रत कर.' 

इतके म्हणून प्रचेतामुनी तेथून अंतर्धान पावले. राजा पुष्पवाहनाने' 
मनींनी सांगितल्याप्रमाणे सवे केले. त्याच्यावर भगवान केशव प्रसन्न 
झाले. 


राजा पुरूरव्याचा वृत्तांत 


यानंतर नंदिकेश्‍वरांनी नारदांना साठ व्रतांचे विधान व माहात्म्य 
समजावून दिले. यानंतर स्नान, तपंणविधी, माकंडेयांकडून युधिष्ठिरास 
प्रयागमाहात्म्यकथन, प्रयागक्षेत्री अनशनव्रत, तेथील कल्पवास, भूगोलाचे 
विस्तृत वर्णन, भारतवषं, किपुरुषवर्ष, हरिवर्षं यांची वणेने, यांचा 
परिचय आला आहे. 

एकदा भगवान मत्स्यांना मनूने विचारले, ' जनार्दना, आपण 
मला बुधपुत्र पुरूरव्याचं जीवनचरित्र सांगितलंत. पण मला असं सांगा 
की, कोणत्या कर्मामुळं राजा पुरूरव्यास असं सुंदर रूप प्राप्त झालं ? 
त्याला सौभाग्य प्राप्त कसं झालं ? त्रिलोकातील श्रेष्ठ अप्सरा उवंशी 
सोंद्यंशाली गंधर्वांचा त्याग करून सवं प्रकारांनी राजा पुरूरव्याची 
संगिनी कशी बनली ?' 

मत्स्यभगवानांनी या प्रश्‍नांची उत्तरे दिली. राजा पुरूरवा पुर्वे- 
जन्मीही पुरूरवा याच नावाने विख्यात होता. तो चाक्षुष मन्वन्तरात 
मनूच्या वंशात उत्पन्न होऊन मद्रदेशाचा अधिपती झाला. यावेळी तो 
राजाच्या स्वे गुणांनी संपन्न असला तरी कुरूप होता. पूवंजन्मी हा राजा 
पुरूरवा एका नदीच्या तटवर्ती एका गावात श्रेष्ठ ब्राह्मण होता. त्या 
वेळीही त्याचे नाव पुरूरवा होते. त्यानें राज्यप्राप्तीची इच्छा मनात 
धरून, द्वादशीस उपवास करून भगवान विष्णूंचे पुजन केले. एकदा 
त्याने ब्रतोपवास करून अंगास तेल लावले व नंतर स्नान केले. त्यामुळे 
त्याला मन्रदेशाचे निष्कंटक राज्य प्राप्त झाले. पण उपवासी शरीराला 
तेल लावल्यामुळे तो कुरूप झाला, तो जरी राज्यगुणांनी संपन्न होता, 
तरी रूपहीन असल्यामुळे प्रजेला त्याच्याबद्दल अनुराग वाटत नव्हता. 

म्हणून मद्रनरेशाने रूपभ्राप्तीसाठी तपस्या करावी, या इच्छेने 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मंत्स्यपुरांण । ८५ 


आपला राज्यभार मंत्र्यांवर सोपवून तो हिमाल्यपर्वतावर निघून गेला. 
तीर्थस्थानांचे दशन घेऊन तो पायीच निघाला. राज्याच्या सीमेवर 
येताच त्याला ऐरावती (रावी) नावाची अत्यंत मनोहारिणी नदी दिसली 
ही नदी हिमालयातून निघून प्रवाहित झाली होती. तिचे जल उ. 
सारखे शीतल व वर्फराशीप्रमाणे उज्ज्वल होते. 

पुढील एकशेसोळाव्या अध्यायात सूताने या ऐरावतीनदीचे 
सविस्तर वर्णेन केले आहे. या नदीत दुपारी आपल्या सौंदर्याने मत्त 
होऊन अप्सरांचे समूह गंधर्वासह क्रीडा करीत होते. त्या अप्सरांच्या 
शरीरांवरून गळणाऱ्या कुंकुमाने रंगीबेरंगी झाली होती. त्यात तटा- 
वरील वृक्षांच्या रंगीत फुलांची वृष्टी नदीत होत होती. या नदीचे पाणी 
ऐरावताच्या गंडस्थलापासून वाहाणाऱ्या मदजलासारखे होते. देवांगनांच्या 
स्तनांवरीळ चंदनाने युक्‍त होते. त्यावर भ्रमर भ्रमत होते. या नदीच्या 
तटावर कामाने वशीभूत झालेले मुग हरिणींच्यासह विहार करीत 
होते. कमलांनी ती नदी सुंदर दिसत होती. तिला पाहून राजा पुरूरवा 
पुढे निघाला. 

त्या नदीच्या जलाच्या पानाने पुरूरव्याची थकावट दूर झाली. 
त्यानंतर त्याने महान हिमवान पवत पाहिला. या हिमालयाच्या अद्भुत 
छटांचे वर्णनही विस्ताराने एकशेसतराव्या अध्यायात आले आहे. या 
पबतावर राजा पुरूरवा मोठया हर्षाने हिंडू लागला. देवयोगाने राजा 
त्या पर्वताच्या अशा सुरम्य भागात येऊन पोचला, की जेथे मनुष्य सहसा 
प्रवेश करीत नाही. येथूनच श्रेष्ठ नदी ऐरावती उगम पावली होती. 
येथील अनेक वृक्षांचे सविस्तर वर्णन सूताने केले. 

पुर्वी या स्थानावर महर्षी अत्रींचा पुण्यमय आश्रम होता. त्या 
ऋषींच्या पुण्यमय निवासाने हा प्रदेश अहिंसक वनला होता. तेथील 
मांसभक्षक जीव केवळ दूध व फळे यांचाच आहार घेत असत मन्रेश्‍वराने 
त्या पवताच्या आश्रयाने आपले निवासस्थान बनविले. तेथे सरव बाजूंनी 
कधी म्हशीचे, कधी वकरींचे दूध अमृताप्रमाणे सवत असे. हे पाहून 
भाळ पुरूरव्यास अत्यंत हर्ष झाला. तेथे दिव्य सरोवरे होती. निर्मल 
गळाच्या नद्या वाहात होत्या. नाल्यांतून कधी गरम, तर कधी शीतळ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


2६ । मंत्स्यपुराणं 


जल वाहात होते. त्या sei सुंदर गुहा होत्या. त्या 

च्या मपात होत नव्हता. 
श पिवळ्या रंगाचे शिखर आहे. त्यावर 
मेघ एकत्र येऊन हिमवर्षाव करीत. पृथ्वीवरील सर्वे कामना पुर्ण करणारा 
तो आश्रम होता. तेथे सदा भूंगांचा गुंजारव होई. तेथे सव पापे नष्ट 
होत असत. पूवेजन्मीच्या आराधनेच्या प्रभावाने राजा पुरूरवा या स्थानी 
पोचला. त्याचे भ्रम दूर झाले. त्या सुंदर, मंगलमय, शुभका रक आश्रमास 

रूरव्यास हषं झाला. 
ह सा ताया एका शिखरावर एक सुंदर विवर होते. ते माळती- 
छतांनी आच्छादित होते. त्याला पाहाताच पुरूरवा आइचरयंचकित झाला. 
त्याने त्या विवरात प्रवेश केला. शंभर हातांच्या अंतराएवढा त्याचा 
मार्ग होता. तो अंधारयुक्त असल्याने अत्यंत संकटमय होता. चारशे 
हातांच्या अंतरावर असलेल्या एका कांतिमान स्थानाकडे पुरूरवा येऊन 
पोचला. ते स्थान उंच, अत्यंत गंभीर व गोलाकार होते त्याचा विस्तार 
एक कोस होता. तेथे सूयं तापत नव्हता, की चंद्र दिसत नव्हता. तरी ते 
स्थान रात्रंदिवस प्रकाशयुक्त होते. तेथे एक सरोवर होते. ते सोन्या- 
चांदीसमान रंगीबेरंगी वृक्षांनी सुशोभित होते. तेथे नाना वृक्षांची फुलें 
माणकांच्या रंगांनी फुललेली होती..त्या सरोवराच्या चारही दिशांना 
शिलांची एक वेदी बनलेली होती. त्या सरोवरात नाना प्रकारची कमले 
उमलली होती. 

त्या सरोवरातील जी भूमी होती, ती हिऱ्यांनी आच्छादित झाली 
होती. ती नाना प्रकारच्या रत्नांनी मंडित होती. तेथे जलात उत्पन्न 
होणाऱ्या कवड्या, शपा ब शंख होते. तेथे मत्स्य, कासवे, मकर यांचे 
निवासस्थान होते. तेथे मरकतमणी व हिरे यांचे हजारो तुकडे पडले 
होते. पद्मराग, इंद्रनील, महानील, पुष्पराग, कर्केतन, तुत्थक व शेष 
इत्यादी मण्यांचेही तुकडे चमकत होते. काही ठिकाणी झाजावतं, मुख्य, 
रुधिराक्ष, सूर्यकांत, चंद्रकांत, नीलवर्णातिक, ज्योती रस, रम्य व स्यमंतक 
मण्यांचे तुकडेही विखुरलेले होते. सुरमणी, सपंमणी, वलक्षमणी, स्फटिक- 
मणी, गोमेद, पित्त, घूलीमणी, मरकत, वैडूये, सौगंधिक, राजमणी, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


क ri i rr er 


मत्स्यपुराण । ८७ 


हिरे, मुख्य व ब्रह्मणी यांचेही तुकडे तेथे पडलेले होते. कोठे कोठे 
विखुरलेले मोती ताऱ्यांप्रमाणे चमकत होते. 

त्या सरोवराचे पाणी थोडे गरम होते. त्यात स्नान केल्याने थंडी 
दुर होत होती. त्या सरोवराच्या मध्यभागी एक वेड्यंमण्याची सुंदर 
शिला होती. ही रमणीय शिला महर्षी अत्रींनी आपल्या तपस्येच्या 
प्रभावाने निर्माण केली होती. ती आठशे हात विस्तृत व चौकोनी होती. 
या शिळेवर एक रमणीय पुष्करणी होती. ती चौकोनी, मनमोहिनी व 
आकाशासारखी निर्मळ होती. ती शीतल व निर्मल जलाने व कमलांनी 
सुशोभित होती. तिचे पाणी सुस्वादू, पचायला हलके, शीतल व सुगंध- 
युक्त होते. त्याने वायुविकार होत नसे. शरीरास ते तृप्ती द्यायचे. 

त्या पुष्करणोच्या मध्यभागी महर्षी अत्रींनी तपस्येसाठी एक 
भवन निर्माण केले होते. तो सुंदर प्रासाद चांदीचा बनविला होता. तो 
चंद्रकिरणांप्रमाणे प्रकाशित होत असे. त्याला सर्व प्रकारची रत्ने जडवि- 
ठेली होती. आत प्रवेश करण्यासाठी त्याला सोन्याची शिडी होती. 
तिला वेडूयेमणी लावलेले होते. त्या भवनास इद्रनीलमण्यांचे खांब होते. 
त्याच्या वेदीवर व जमिनीवर मरकतमण्यांची फरशी होती. त्या 
भवनात देवाधिदेव भगवान जनादेनांची मूर्ती सवं आभूषणांनी विभूषित 
होऊन शेषनागाच्या फण्यांवर शयन करणारी होती. लक्ष्मी आपल्या 
कमळदलसमान कोमल हातांनी भगवानांचे चरण दाबीत होती. 
ह मस्तकावर कल्पवृक्षाच्या फुलांच्या माळांचा मुकुट शोभत 

T. 

या भगवानांची स्थापना महर्षी अत्रींनी केली होती. सिद्धगण 
त्यांची पूजा करीत असत. कत्पवृक्षाच्या फुलांनी त्यांची अचना होई. 
त्यांच्या अंगास दिव्य चंदनाचे अनुलेपन होते. ते दिव्य धूपाने पूजित 
झाले होते. सिद्धगण त्यांना सरस फळांचा उपहार देत असत. अश्या या 
भगवानांच्या मूर्तीसमोर राजा पुरुरव्याने गुढगे टेकवून, मस्तक भूमीवर 
ठेवून त्यांना प्रणाम केला. त्याने सहस्र नामांनी त्या मधुसूदनांचे स्तवन 

- त्यांना प्रदक्षिणा घातली. त्याच देवमंदिराच्या भआाश्रमात निवास 

करण्याचा त्याने निश्‍चय केला. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


८८ । मंत्स्यपुंरांणं , 

नंतर तो विवरातून बाहेर आला. एक अतिशय मनोहारिणी 
गंफेचा आश्रय घेऊन, तो नाना प्रकारच्या फुलांनी मधृसूदनांची पूजा 
करीत तपस्येत लीन झाला. तो नित्य त्रिकाळ स्नान व अग्निहोत्र करीत 
असे. राजा बिछाना न घालताच गुहेत शयन करीत असे. त्याने रात्रीचे 
भोजन सोडले होते. तो केवळ जलावरच निर्वाह करी. तरी त्याला 
कसल्याच प्रकारची ग्लानी येत नसे. त्याचे शरीर तेजोमय बनले. राजा 
पुरूरव्याने त्या आश्रमात भगवान विष्णूंची पूजा करून, सुख-दुःखांची 
पर्वा न करता काही काळपर्यंत निवास केला. 

राजकीय सामग्री व आहार यांचा त्याग करून राजा पुरूरवा 
त्या आश्रमात निवास करू लागला. तेथे त्याला गंधर्व व अप्सरा यांचा 
क्रीडाविहार पाहायला मिळे. राजा तेथील फुलांचा हार गुंफून, भगवान 
विष्णूंना समपित करून नंतर गंधर्वाना तो देई. तेथील अप्सरांची मन- 
सोक्त क्रीडा तो न पाहिल्यासारखा करी. काही अप्सरांच्या शरीरांतून 
कमलाचा गंध येई. त्याला आकृष्ट होऊन भुंगे त्यांच्या शरीरांभोवती 
गुंजारव करीत. काही अप्सरांचे डोळे पुष्परजांनी आक्रांत झाले होते. 
त्यांच्या पतींनी त्यांत फुंकर घालून त्यांना धूलिरहित केले. काही 
सुंदरींनी पुष्पे जमवून ती आपल्या पतींना दिली. पतींनी त्यांची गुंफलेली 
माळ त्यांनी आपल्या मस्तकावर बांधली. 

काहीजणी पतीने वाकविलेल्या लतेची फुले तोडीत होत्या. त्या 
स्वतःस इतरांपेक्षा वरचढ मानीत होत्या. काही सुंदर देवांगना गंधर्वांसह 
कीडा करीत होत्या. त्यावेळी त्या राजाकडे पाहात होत्या. काही सुंदरी 
आपल्या पतींच्या अंगांवर जल उडवीत होत्या, तर काहीजणींच्या 
अंगांवर त्यांचे पती पाणी उडवीत होते. राजाने अशा स्तानमग्न 
अप्सरांना पाहिले. सं देवदेवी, गंधर्व-अप्सरा भगवान जनादंनांची पूजा 
करतात, हेही त्याने पाहिले. 

त्या अप्सरा प्रदोषकालात सदा देवाधिदेव भगवान जनादेनांच्या 
समोर वाद्यांच्या तालावर नृत्य करीत असत. अक्या प्रकारे गंधर्वांची, 
अप्सरांची क्रीडा पाहून राजा पुरूरवा भगवान केशवांची मनोभावे 
पूजा एकाग्रमनाने करीत होता. एकदा त्या गधर्वांचे, अप्सरांचे समूह 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ८९ 


राजाच्या जवळ आले आणि म्हणाले, ' राजन्‌, आपण या स्वर्गतुल्य 
देशात आले आहात. म्हणून आम्ही आपणांस मनोऽभिूषित वर प्रदान 
करू. त्यांना ग्रहण करून आपण घरी जावं अथवा इथंच राहावं. 

तेव्हा राजा त्यांना म्हणाला, ' गंधर्वानो, अप्सरांनो, आपण 
अमित तेजस्वी आहात. आपलं दर्शन कधी निष्फळ होणार नाही. आपण 
आजच मळा असं वरदान द्यावं की त्यामुळं भगवान जनार्दनांची कृपा 
माझ्यावर होईल. त्याला ' ठीक आहे. असंच होईल ' असे म्हणून ते 
गंधर्व अप्सरांसह तेथून निघून गेले. F 

त्यानंतर राजाने भगवान जनार्देनांची एक मासपर्यंत पुजा करीत 
तेथे निवास केला. तेथील गंधवं व अप्सरा राजाच्या निर्लोभ कर्माने 
संतुष्ट झाल्या. याच वेळी राजा पुरूरव्याने हजारो रत्नांनी चित्रित अज्ञा 
त्या आश्रमात प्रवेश केला. तेथे तो एक मासपर्यंत केवळ जल पिऊन 
निवास करून राहिला. फाल्गुनमासाच्या पोणिमेच्या रात्री स्वप्नात 
त्याने देवाधिदेव भगवान विष्णूंचे मंगलदायक शब्द ऐकले. ' राजन्‌, ही 
रात्र संपल्यावर तुझी महर्षी अत्रींशी भेट होईल. त्यांची भेट झाल्यावर 
तू कृतकृत्य होशील.' 

है स्वप्न पाहिल्यावर राजाने प्रातःकाली उठून, इंद्रियांना संयत 
करून विधिपूर्वक स्नान केले. भगवान जनादंनांची पूजा केली. त्यानंतर 
त्याला महर्षी अत्रींचे प्रत्यक्ष दशन झाले. त्यामुळे तो कृतकृत्य झाला. 
धर्मात्मा राजाने अत्रींना भगवानांकडून झालेल्या स्वप्नदशनाचा वृत्तांत 
सांगितला. राजाने देवाधिदेव भगवान जनार्दनांची कृपा संपादन करून 
देवाचेंन केले व अग्नीत आहुत्या टाकल्या. अशा रीतीने भगवान केशवांच्या 
वरदानाने त्याच्या सवं मनकामना पुणे झाल्या. 


दानवश्रेष्ठ सयाची तपस्या 


बेन यानंतर सूताने केलासपर्वेताचे वर्णन करून गंगेच्या सात धारांचा 
शपति ऋषींना सांगितला. जंबूदीपाचे त्याने वर्णन केले. झाकद्वीप, कुश- 
दीप, कोंचद्वीप, झाल्मलद्वीप यांचेही वर्णन केले. यानंतर सूर्य व चंद्र 
याच्या गती समजावून सांगितल्या. सूर्याच्या रथाचे वणन सुताने केले. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


९०। मंत्स्यंपुरांणं 


त्याच्या रथावर प्रत्येक मासास भिन्न भिन्न देवतांचे आरोहण कसे wh 
हेही समजावून सांगितले. चंद्राची गती, हाच्या रथांचे वणन, धरु 
प्रशंसा, देवगृहांचे वर्णन, ्रिपुरनिर्माणाचे वणन; इत्यादी विषय समजावून 
दिल्यावर सूताने त्रिपुराची सवे माहिती ऋषींना दिली. 

ऋषींती एकदा सूतास विचारले, “सूत, भगवान महेइवरांना त्रिपुरी 
का म्हणतात? या देवाधिदेवांनी त्रिपुरास हि केळं ? आपण 
आम्हांस हा सवे वृत्तांत कृपा करून सांगावा. सूताने या सवं प्रश्‍नांची 
उत्तरे दिली. 

मय नावाचा एक मायावी असुर होता. तो नाना प्रकारच्या माया 
निर्माण करीत असे. तो एकदा संग्रामात देवांकडून पराजित झाला. 
म्हणून त्याने घोर तपस्या केली. त्याची तपस्या पाहून इतर दैत्यही 
त्याच्या तपस्येत भाग घेऊ लागले. त्यांत एक महाबली विद्युन्माली व 
दुसरा महापराक्रमी तारक होता. हे दोघेही मयाच्या तेजाने आकृष्ट 
होऊन त्याच्या पाइवंभागी बसून तपस्या करू लागले. तपस्येच्या प्रभावाने 
ते तिघे जणू मूतिमान तीन अनींप्रमाणे दिसू लागले. या तीन देत्यांच्या 
तपस्येमुळे त्रिलोक संतप्त झाला. ते हेमंतऋतूत जलात शयन करीत. 
ग्रीष्मऋतूत पंचांर्निसाधन करीत. वर्षाऋतूत आकाशाच्या खाली खुल्या 
मैदानात उभें राहात. सर्वांना प्रिय असणाऱ्या आपल्या शरीरांना ते 
अञ्ा रीतीनें सुकवीत होते. फल, मूल, फूल, जल हाच त्यांचा आहार 
होता. कधी कधी ते निराहारही राहात असत. त्यांच्या वल्कलांवर 
चिखल साचला होता. त्यांचे मांस गळत होते. ते दुर्बल बनले होते. 
त्यांच्या तपस्येच्या प्रभावाने सारे जग निष्प्रभ झाले होते. सवंत्र उदा- 
सीनता पसरली होती. सर्वाचे स्वर मंद झाले होते. 

अशा रीतीने या तीन दानवरूपी अग्नींनी त्रिलोक दग्ध होत आहे 
असे पाहून भगवान पितामह ब्रह्मदेव त्यांच्यासमोर साक्षात प्रकट झाले. 
त्यांनी पितामहांना पाहून त्यांची स्तुती केली. त्यावेळी ब्रह्मदेवांचे नेत्र 
व मुख खुळून गेले. ते त्या प्रभावशाली दानवांना म्हणाले, ' दैत्यांनो, 
तुमच्या तपस्येनं मी संतुष्ट झालो आहे. तुम्हांला वर देण्यासाठी मी इथं 
प्रकट झालो आहे. तुमच्या मनासारखा वर तुम्ही मागावा.' 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ९१ 


वर देण्यासाठी ब्रह्मदेव प्रकट झालेले पाहून असुरांचा शिल्पी 
मयाचे नेत्र हर्षाने उत्फुल्ल झाले. तो म्हणाला, देव, प्राचीनकाळी 
तारकामय संग्रामात देवांनी देत्यांना पराजित करून त्यांना जखमी केलं 
काहींना मृत्यू आला. त्यावेळी आमच्यातील असुर भयानं चारही दिशांना 
पळून गेले. आमचा शरणदाता कोण आहे, आमचं कल्याण कसं होईल; 
हे आमच्या ध्यानात आलं नाही. मी आपल्या तपस्येच्या प्रभावानं आता 
अशा एका दुर्गाची इच्छा करीत आहे की, त्याचा पाडाव करणं देवांनाही 
अदक्‍्य व्हावं. पितामह, त्या त्रिपुरात पृथ्वी, जल, अग्नी यांचा शिरकाव 
नष्टतेसाठी न व्हावा. मुनींचे शाप, देवांची अस्त्र यांचा प्रवेश त्यात होऊ 
नये. हे त्रिपुर सर्वांनाच अलंघनीय व्हाव” 

असुरांचा विश्‍वकर्मा, महाशिल्पी मय असे म्हणताच विसवसरष्टे 
ब्रह्मदेव दैत्यांच्या अधीरवरास, मयास म्हणाले, ' दानवा, तुझ्यासारख्या 
असदाचारीस सर्वांमरत्वाचं विधान इष्ट नाही. तू तृणानंच आपल्या 
दुर्गास निर्माण कर.' हे ऐकून हात जोडीत मय त्या पद्मयोनी ब्रह्म 
देवांना म्हणाला, ' जो एकदाच सोडलेल्या एकाच बाणानं तो दुर्गे जाळ 
शकेल, तोच युद्धात आम्हांस मारू शकेल. उरलेल्या प्राण्यांपासून आम्ही 
अवध्य राहू.” ब्रह्मदेवांनी त्याला “ तथाऽस्तु ' म्हटले व ते अंतर्धान 
पावले. 

पितामह निघून गेल्यावर सूर्याप्रमाणे प्रभावशाली मयादी दानव 
आापापल्या स्थानी निघून गेले. ते महाबलशाली दानव तपस्या व वरदान 
यांनी अतिशय शोभू लागले. काही काळानंतर दानवश्रेष्ठ महाबृद्धिवान 
मयाने दुर्गाची रचना करण्याचा विचार केला. हा दुगे कसा असावा ? 

त्रिपुर कसे असावे ? त्यात आपणांशिवाय कोणाचाच निवास नसावा. 

ते एकाच बाणाने नष्ट होऊ नये. या पुरांची रचना कशी करावी? या 
उरांची निमिती पुष्यनक्षत्राच्या योगात होईल. याच नक्षत्रावर आकाशात 
ही तीन पुरे परस्परांत मिळून जातील. ती एकाच बाणाने नष्ट होणार 

- त्यांतील एक पुर भूतलावर लोहमय, दुसरे गगनतलात रजतमय 
१ तिसरे सुवर्णमय असेळ. अशा प्रकारे तीन पुरांनी युक्त असे हे स्थल 
निपुर या नावाने विख्यात होईल. त्याच्या अंतर्भागात शंभर योजनांच्या 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


९२ । मत्स्यपुराण 

विस्ताराचे विष्कंभ (बाधक स्तंभ) असतील. या त्रिपुरात गच्च्या, 
मनष्यांचे वध करण्यासाठी यंत्रे, चक्रे, न्िशूल, उपल, ध्वज, मंदराचल, 
व सुमेर्सारखे द्वारांनी व शिखरांनी शोभणारे परकोट इत्यादींचा 
समावेश होईल. तारक लोहमय पुराचे, मय सुवर्णमय पुराचे, विद्युन्माली 


'रजतमय पुराचे रक्षण करील. एकमात्र भगवान शंकरांशिवाय या 


न्िपुराचा नाश कोणीच करू शकणार नाही. 
मयाकडून त्रिपुराची निर्मिती 


वरीलप्रमाणे विचार करून महाशिल्पी मयदानव दिव्य उपायांच्या 
प्रभावाने, मनाच्या संकल्पानुसार त्रिपुर नावाच्या दुर्गाची रचना करण्यास 
तत्पर झाला. परकोट, गोपुर, गच्च्या, दरवाने, भवनाचे मुख्य द्वार; 
यांची रचना त्याने नककी केली. विशाळ राजमार्ग, पायवाटांनी युक्त 
असे रस्ते, गल्ल्या, मंतःपुर, शिवमंदिर, वटवृक्षांसहित तराव, विहिरी, 
सरोवरे यांच्या निमितीचाही त्याने विचार केला. उद्याने, सभाभवने, 
वाटिका, दानवांना बाहेर पडण्याचे मागे; यांचाही विचार मयाने केला. 

अक्षा रीतीने नगररचनेत निपुण अशा मयानें केवळ मनाच्या 
संकल्पानुसार एका दिव्य निपुराची रचना केली. त्याने निर्माण केलेल्या 
काळचा लोहाच्या पुराचा स्वामी तारकासुर झाला. जे रजतमय पुर 
होते, त्याचा मालक विद्युन्माली झाला. मयाने निर्माण केलेल्या तिसऱ्या 
सुवणेमय पुराचा मालक स्वतः सामर्थ्यशाली मय झाला. मय दानवाचे 
विशाल पुर मेरुपवंतासारखे दिसू लागले. 

पूर्वी ज्याप्रमाणे त्रिलोचन भगवान शंकरांनी पुष्पक विमानाची 
रचना केली होती, त्याचप्रकारे मय दानवाने केवळ पुष्यनक्षत्राच्यां 
संयोगाने काळाची व्यवस्था करून त्रिपुराची निर्मिती केली. त्याने 
शेकडो, हजारो सोने, चांदी, लोह यांची भवने स्वतः निर्माण केली. त्या 
देवशत्रूची ही पुरे रत्नखचित असल्याने वि्ञेष शोभा पावत होती. ती 
शेकडो महालांनी युक्‍त होती. त्यांत सबं लोक स्वच्छंदाने बिहार करीत 
असत. त्यांत उद्याने, विहिरी, कमळयुक्त सरोवरे यांची शोभा वाढतं 
होती. त्यांत अशोकवृक्षांची सुंदर वनें होती. त्यात कोकिळपक्षी गात 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण ९३ 


असत. त्यांत मोठमोठ्या चित्रशाळा होत्या. सात, मजल्यांची 
भवने भयाने मोठी सुंदर निर्माण केली होती. त्याव क्या 
पताका शोभत होत्या. त्यांवर माळा शोभत होत्या. त्यांच्या घंटा शब्द 
हत्या, उत्कृष्ट गंधयुक्त पदार्थांनी ही पुरे सुवासित झाली होती 
षे, नैवेद्य आदी पूजासामग्रीने ती सजलेली होती. तेथे जल्पू्ण कलश 
स्थापन केले होते. ते यज्ञजन्य धुराने अंधकारित झाले होते. त्या त्रिपुरात 
अनेक उज्ज्वल भवने ओळीने उभी होती. त्यांवर मोत्यांच्या लटकणार्‍्या 
झालरी होत्या. 

ती मल्लिका, चमेली आदी पुष्पांनी व गंध, धप आदींनी पंच 
इंद्रियांना सुख देणारी होती. या त्रिपुरात सोने, चांदी, लोखंड यांचे 
प्राचीर बनले होते. त्यांवर मणी, रत्ने, काळे फत्तर जडवलेके होते. त्या 
एकेक पुरात शेकडो गोपुरे होती. त्यांच्यावर ध्वजा व पताका फडकत 
होत्या.ती पर्वंतशिखराप्रमाणे दिसत होती.या त्रिपुरांत नपुराचा झणत्कार 
होत असल्याने ती नगरी अत्यंत रमणीय झाली होती. त्या पुरीचे सौदयं 
्वर्गाहूनही अतिशय मोठे होते. तीत कन्यापुरही होते. उद्याने, विहार- 
स्थळे, तलाव, वटवृक्षाखाली चबुतरे, सरोवरे, नद्या, वने व उपवने यांनी 
ती संपन्न होती. तेथे अनेक दिव्य भोग व नाना प्रकारची रत्ने होती. 
त्या पुरीच्या बाहेरच्या रस्त्यांवर फुले विखुरलेली होती. मायेच्या उप- 
करणांची या नगरीत शेकडो खोळ खंदक निर्माण केले होते. अद्भुत 
पराक्रम करणाऱ्या मयाने निर्माण केलेल्या या उत्तम दुर्गाचा वृत्तांत 
ऐकून देवराज इंद्राचा शत्रू अनेंक हजार देत्यांसह तेथे आला. सवं 
भकारचे दैत्य या नगरीत भरून राहिले. आकाश जणू अधिक जल्पुणं 
ढगांनी व्यापुन गेले होते. 
निपुरात देत्यांचा निवास, मयाचे स्वप्नदर्शन, दैत्यांचा 
भत्याचार 


असुरशिल्पी भयाने अद्या प्रकारे त्रिपुर नावाच्या नव्या दुगे- 
पषा निमिती केली. ती देवांनाही दुर्गम झाली. तीमधील देत्य यम- 
शाही भयानक होते. ते सर्व आपल्या स्त्री-पुत्रांसह येऊन त्या 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


९४ । मत्स्यपुराण 


नगरीत स्थिरावले. देवशतूंची ते पुर. पूर्णेपणाने व्यापून क क 
कोटी दैत्यांनी ते भरून गेले. सुतल व पाताल यांतील अ a a थे 
आहे. पवतांवर राहून जीवननिर्वाह करणारे देत्यही तेथे आले. त्यां 
कांती काळया मेघांसारखी होती. या नगरीतील असुर ज्या वस्तूंची 
कामना करीत त्या वस्तू मय त्यांना देत असे. त्या दानवांच्या सुडौल 
शरीरांवर चंदनाचा अनुलेप होता. निमेल आभूषणे त्यांनी लेइली होतीः 
वस्त्रे, माळा, अंगराग यांनी ते अलंकृत झाले होते. ते मत्त गजेद्रासारखे 
दिसत असत. असे देत्य चांदण्या रात्री व सायंकाळी कमलांनी सुशोभित 
अशा उद्यानांत व तपोवनांत आपल्या पत्नींसह निरंतर हषंपूर्वंक विहार 
करीत. | 

अशा या मयनिमित स्थानात राहून महासुर आनदाचा उपभोग 
घेत असत. त्यांनी धर्म, अथे, काम यांच्या संपादनात आपली बद्ध खच 
केली. त्रिपुरात राहाणाऱ्या त्या देवशत्रूंन स्वर्गवासियांप्रमाणे सुख 
लाभत होते. तेथे पुत्र पितृगणांची, पत्नी पतींची सेवा करीत. ते पर- 
स्परांशी कलह करीत नसत. त्यांच्यांत परस्पर प्रेम होते. 

कोणत्याही प्रकारचा अधमं प्रबळ होऊन त्रिपुरवासियांना बाधा 
करीत नसे: ते दैत्य शिवमंदिरात जाऊन शंकरांची अचंता करीत. 
वेदोक्त वचनांचा उच्चार करीत. देवांची अचेंना, ब्राह्मणांना नमस्कार 
करून ते दान व ध्म, अर्थ व काम यांचे साधक बनले होते. तेथे अलक्ष्मी 
(दारिद्र), असूया, तृष्णा, भूक, कली व कलह; हे सवे एकदा एकत्र 
येऊन त्या त्रिपुरात आले. या भयानक दुर्गृणांनी सायंकाळी त्रिपुरात 
प्रवेश केला. त्यांनी राक्षसांवर अधिकार प्राप्त केला. या दु्गुणांता मयाने 
स्वप्नात दानवांच्या शरीरांत प्रवेश करताना पाहिले. तेव्हा सहल 
किरणधारी व उज्ज्वल प्रकाश देणाऱ्या सूर्याप्रमाणे मयाने तारक व 
विद्युन्माली यांच्यासह सभाभवनात प्रवेश केला. तेथे ते सुवर्णमय 
आसनांवर बसले. मयदानवाच्या एका बाजूस तारकासुर ब दुसर्‍या 
बाजूस दानवश्रेष्ठ विद्युर्माली बसला. 

यानंतर युद्धभूमीवर घायाळ झालेले, मनात क्रोध धारण करणारे 
सवे देवशन्ू दानव तेथे येऊन बसले, सवे दानव सुखपूर्वेक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ९५ 


बसल्यावर मायंचा उत्पादक मय त्यांना म्हणाला, ' दाक्षायणीच्या 
पुत्रांनो, तुम्ही आता आकाशात भ्रमण करणारे व्हा. विशेषरूपानं 
गर्जना करा, मी एक भयानक स्वप्न पाहिलं आहे. रं रूप भयानक 
असून जणू ते या त्रिपुराचा नाश करणारं वाटलं. ते अतुल पराक्रमी 
प्राणी क्रोधानं भरलेले होते. या पुरात प्रवेश करून ते दानवांच्या 
शरीरांत घुसत होते. हे त्रिपुरनगर अंधारानं व्यापलेलं होतं. हे नगर 
घरं व तुम्ही लोक यांच्यासह समुद्राच्या जलात बुडत होतं. एक स्त्री 
नग्न होऊन उलूकावर बसून चालली होती. तिच्याबरोबर एक पुरुष 
होता. त्याच्या ललाटावर एक लाल टिळा लावला होता. त्याला चार 
पाय व तीन नेत्र होते. तो गाढवावर बसला होता. त्यानं त्या स्त्रीला 
प्रेरित केलं. तेव्हा त्यानं मला नित्रेतून सावध केलं. अज्ञा या अत्यंत 
भयंकर नारीस मी स्वतः पाहिलं. दितिपुत्रांनो, मी हे असं एक स्वप्न 
पाहिलं. हे स्वप्न असुरांना अतिशय कष्टदायक वाटल. 

म्हणून तुम्ही मला राजा समजत असाल, तर मी सांगतो ते 
नीटपणानं ऐका. तुम्ही कुणाचीही असूया करू नका. काम, क्रोध, ईर्ष्या, 
असूया इत्यादी दुर्गणांना सोडून सत्य, दम, धर्मे व मनिमागे यांचा 
तुम्ही आश्रय घ्या. शांतिदायक अनुष्ठानांचा प्रयोग करून महेशवरांची 
उजा करा. तुम्ही असं केलंत तर या स्वप्नाची शांती होईल. असुरांनो, 
अस वाटत आहे की, त्रिनेत्रधारी देवाधिदेव भगवान रुद्र निश्‍चयानं 
आपणांवर कुपित झाले आहेत. कारण आपल्या या त्रिपरात भविष्यात 
होणाऱ्या घटना आता दृष्टीस पडत आहेत. म्हणून तुम्ही कलहाचा 
त्याग करून सरलतेचा आश्रय घ्यावा. या दुःस्वप्नाच्या परिणामरूप 
कालाची प्रतीक्षा करा. 

4 मय दानवाचे हे असे भाषण ऐकून सवं दानव क्रोध व ईर्ष्या यांना 
र भा ते जणू विनाशाकडे गेले होते. ते आपल्या भावी विनाशञा- 
१ होते. ते परस्परांकडे पाहून ते क्रोधी वनले. त्यांचे डोळे 
सी त्यांनी सत्य ब धर्म यांचा त्याग केला व ते निद्य कर्मात 
भनेः ते पवित्र ब्राह्मणांचा द्वेष करू लागले. त्यांनी देवांची अचंना 

सोडून दिले. ते गुरुजनांचा मान राखीत नव्हते. ते परस्वर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


९६ । मत्स्यपुराण 


क्रोधपूर्ण व्यवहार करू लागले. ते कलहास प्रवृत्त झाल्यामुळे धर्माचा 
उपहास करू लागले. ' मीच सवे काही ? असे म्हणून त दुसऱ्याची निदा 
करू लागले. ते गुरुजनांशी कडवट शब्दांनी बोलू लागले. रात्री दही, 
सातू, दूध, कपित्याचे मूळ खाऊ लागले. त्यांचा शुद्धाचार नष्ट झाला. 
नरत्याग करून ते जलास स्पर्शे करीत, पण पाय न धूताच अभ गावर 
जाऊ लागले. ते अकस्मात भयभीत झाले. त्यांनी स्तरीसहवासानंतर 
झरीराची शुद्धी करण्याचे सोडून दिले. गोपनीय कार्यातही ते निलेज्ज 
बनले. ते प्रथम सुशील असले तरी आता मोठे क्रूर बनले, ते देव व 
तपस्वी यांना कष्ट देऊ लागले. मयाने त्यांना मना केले असतानाही ते 
विनाशाकडे चालले होते. 

त्यांच्या मनांत कळहाची इच्छा निर्माण झाली. ते ब्राह्मणांचा 
अपमान. करू लागले. दानव त्रिपुराचा आश्रय घेऊन संक्रुद् होऊन 
वैभ्राताची नंदन, चैत्ररथ, अशोक, वराशोक, सवे्तुक आदी वनांचा, 
देवांच्या निवासस्थानांचा, स्वर्गाचा, तपस्वींच्या वनांचा विध्वंस करू 
लागले. देवमंदिर व आश्रम नष्ट करू लागले. देव व ब्राह्मण यांच्या 
उपासकांना मारू लागले. अशा रीतीने दानवांचे त्रिपुर नष्ट होण्याच्या 
पंथाला लागले. 


त्रिपुरवासी देत्यांचा अत्याचार, ब्रह्मदेवांसहित देव शिवांकडे 


त्रिपुरवासी दानवांचे शील भ्रष्ट झाले होतेच. त्यांच्यांत दुष्टताही 
पुरेपूर भरली होती. त्या दुरात्म्यांनी लोकांचा व तपोवनांचा चाश 
करायला सुरुवात केली.ते आकाशात जाऊन सिंहनाद करायचे. त्यामुळ 
सवे जीवजंतू भयभीत होत असत. यामुळे सर्वत्र अंधकार पसरला. 
भयाने ग्रस्त होऊन आदित्य, वसू, साध्य, पितृगण, मरुद्गण हे सवे एकत्र 
झाले आणि पितामह ब्रह्मदेवांना शरण गेले. तेथे पंचमुख ब्रह्मदेव सुवणे" 
मय कमलासनावर बसले होते. देवगण त्यांच्याजवळ आले आणि त्यांना 
नमस्कार म्हणून म्हणू लागले; 
“निष्पाप पितामह, निपुरनिवासी दानव आपल्या वरदानानं सुरक्षित 
होऊन आम्हांस सेवकांसारखे कष्ट देत आहेत: आपण त्यांना मना कराव. 


८७८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ९७ 


पितामह, मेघांच्या गर्जनेमुळं हंस, सिंहाच्या गर्जनेनं मृग भयभीत होऊन 
पळू लागलात, त्याप्रमाणं या दानवांच्या भयानं आम्ही इकडं तिकडं 
लपून बसलो आहोत. पापरहित ब्रह्मन्‌, दानवांच्या या उपद्रवानं आम्ही 
आमची मुलं, आमच्या पत्नी यांची नावंही विसरून गेलो आहोत. लोभ 
व मोह यांनी अंध झालेले दानवगण देवांची निवासस्थानं फोडन तोडन 
टाकीत आहेत. त्रध्षींचे आश्रम उद्ध्वस्त करीत आहे. जर आपण त्वरित 
या दानवांचा नाश करून लोकांचं रक्षण केलं नाही तर देव,मनष्ये आश्रम 
यांच्या विरहित जग होईल.” र 

त्यानंतर देवांनी पद्मयोनी ब्रह्मदेवांना निवेदन केले तेव्हा 
चंद्रासारख्या गौरवर्ण मुखाच्या सामर्थ्यशाली ब्रह्मदेवांनी इंद्रादी देवांना 
म्हटले, ' बुद्धिमानांत श्रेष्ठ देवगण, मी या मयास जो वर दिला होता, 
त्याच्या अंताचा आता समय आला आहे. त्यांना मी पूर्वीच याची सूचना 
दिली होती. श्रेष्ठ देवांनो, त्यांचं निवासस्थान असलेलं हे त्रिपुर तर 
एका बाणानंच नष्ट होणारं आहे. त्यावर वाणांची वृष्टी करण्याची 
जरूरी नाही. परंतु देवांनो, मला तर तुमच्यांत असा कुणीही दिसत 
नाही की, जो एका बाणानंच दानवांसहित या त्रिपुराचा नाश करील, 
देवाधिदेव प्रजापती शंकरांशिवाय दुसरा असा कोणताच पराक्रमी वीर 
दिसत नाही की, जो एकाच बाणानं या त्रिपुराचा नाश करील. म्हणून 
तुम्ही सवे एकत्र जमून दक्षयज्ञविध्वंसक भगवान शंकरांपाशी जाऊन 
त्यांना त्रिपुराच्या विनाशासाठी प्रार्थना करावी. ते एकाच बाणानं या 
पुराचा नाश करतील. 

हे ऐकून सर्वं देव ' ठीक आहे, आम्ही चलतो.' असे म्हणून ब्रह्म- 
देवाबरोबर शंकरांच्या सभेत आले. तेथे त्यांनी त्रिशूलपाणी शंकर- 
पावेती व नंदी यांच्यासह भगवान शंकर विराजमान झालेले पाहिले. 
अजन्मा महादेवांच्या शरीराचा वणं अग्निसारखा उद्दीप्त होता. त्यांचे 
नेत्र अग्निकुंडासारखे लाळ होते. त्यांच्या शरीरातून सहस्रो अग्नीं 
सारली व सूर्यांतारखी प्रभा प्रकटत होती. ते अग्नीच्या रंगाच्या विभू- 
तीने विभूषित झाले होते. त्यांच्या ललाटावर बाछचंद्र शोभत होता. 

म.पु. ७ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


९८ ॥ मत्स्यपुराण 
मख पूणिमेसारखे सुंदर होते. देवगण त्या अजन्मा नीललोहित महादेवां- 


> 


पाशी गेळे. त्यांनी पशुपती, पावंतीवल्लभ, वरदायक शत्रूंची स्तुती कर- 
ताना म्हटले} 

‹ भगवान्‌, आपण भव म्हणजे सृष्टीचे उत्पादक व पालक आहात. 
आपण शवे (प्रलयकाली सर्वाचे संहारक) आहात. आपण रुद्र, वरद, 
पशुपती, उग्र, कपर्दी आहात. आपणांस नमस्कार असो. आपण महादेव, 
भीम, त्र्यंबक, शांत, ईशान, भयष्न (भयाचा नाश करणारे), अंधक- 
घाती (अंधकासुराचा वध करणारे) आहात. आपण नीलग्रीव, भीम, 
वेधाः, वेधसा सुतः (ब्रह्मदेवांकडून स्तुत), कुमारशत्रुनिघ्न (कुमार 
कातिकेयाच्या शत्रूंना मारणारे), कुमारजनक, विलोहित (लाल रंगाचे), 
ध्रूम, वर, क्रथन (प्रणयकारी), नीलशिखंड (निळी जटावाले), शूली, 
दिव्यशायी (दिव्य समाधीत राहाणारे), उदग (सर्पंधारी), त्रिनेत्र, 
हिरण्यवसुरेता (सुवर्णादी धनांचे उत्पत्तिस्थान), अचित्य, अंबिकाभर्ता, 
सवंदेवस्तुत, वृषध्वज (बेलाच्या चिन्हाने युक्त ध्वजधारी), मुंड (मुंड- 
घारी), जटी, ब्रह्मचारी, सलिले तस्यमान (जलात तपस्या करणारे), 
ब्रह्मण्य (ब्राह्मणभक्त), अजित (अजेय), विस्वात्मा, विश्वसृक्‌ ( विश्वाचे 
स्रष्टा), विश्वमावृत्य तिष्ठते (जगास व्यापून राहिलेले), दिव्यरूप, 
प्रभू, दिव्यशंभू (अत्यंत मंगलम), अभिगम्य (शरण जाण्यास योग्य), 
काम्य (अत्यंत सुंदर), स्तुत्य, सर्वदा अच्यं (सदा पूजनीय), भक्तानु- 
कंपी (भक्तांवर दया करणारे), यन्मनोगतं नित्यं दिशते (मनाची 
अभिलाषा पूर्ण करणारे) आहात. आपणांस नमस्कार असो.” 


शिवांचा दिव्यरथ 


क याप्रमाणे ब्रह्मादिक देवांनी महादेवाची स्तुती केल्यावर ते ब्रह्म- 
देवांना म्हणाले, ' देवांना भय कुठून आहे? देवांनो, तुमचं आगमन 
उत्तम असो. तुमचं मनोगत काय आहे ? तुम्हांस न द्यावं असं माझ्या- 
कडं काहीच नाही. मी तुमचं अवस्य कल्याण करीन. दैत्यांनी तुमचा 
रष केल्यानं ते माझाही द्वेष करतात. कोणत्याही उपायानं त्या असुरांचा 
नाश व तुमचा उदय मला पाहिलाच पाहिजे.” 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ९९ 


हे ऐकून ब्रह्मदेवादी, महादेवादी देव शिवांना म्हणाले, ' भगवान 
शिवा या असुरांनी घोर तप केलं आहे. म्हणून आमचा नाश ओढवला. 
आम्ही आपणांस शरण आलो आहोत. त्रिनयन शिवा, शक्र वर्णाच्या 
गोपुरांनी सुशोभित अशी तीन पुरं त्यांनी निर्माण केली. दितीचा पुत्र 
मयासुर फार भयंकर कलहप्रिय आहे. महादेवा, ते मयासुरासह दानव 
त्या त्रिपुराच्या दुर्गाचा आश्रय घेऊन, वराच्या योगानं निर्भय बनन 
आम्हांस त्रास देतात. त्या दानवांनी आमची उद्यानं, आमची नंदनननं 
नाहीशी केली आहेत. त्यांनी रंभादी श्रेष्ठ अप्सरा व उत्तम स्त्रिया 
हरण केल्या आहेत. महेश्वरा, इंद्रादी देवांचं बसायचं कुमद, अंजन,वामन, 
ऐरावत आदी हत्ती यांचं अपहरण केलं आहे. इंद्राच्या रथाचे मुख्य सिह 
त्यांच्या रथांना घोडे झाले आहेत. रथ, गज, स्त्रिया, धन इत्यादी 
भामचं स्वस्व त्यांनी हरण केलं आहे. आता आमच्या प्राणांचाच 
आम्हांस संशय उत्पन्न झाला आहे.” 

हे ऐकून देवांचे स्वामी, वर देणारे, वृषवाहन, त्रिनेत्र शिव देवांना 
म्हणाले, ' देवांनो, तुम्हांस दानवांपासून जे भय निर्माण झालं आहे ते 
नाश पावो. मी आता ते त्रिपुर जाळतो. पण मी सांगतो, त्याप्रमाणं 
तुम्ही अगत्यानं करावं. तुम्ही मला युद्धात उपयोगी असा रथ सिद्ध 
करून द्या. शिवांची ही विनंती सर्व देवांनी मान्य केली. देवांनी महा- 
देवांसाठी पृथ्वीचा रथ केला. घोडे बांधण्यासाठी दोन लाकडे शिवांचे 
दोन पार्षद झाले. मेरूचे शिखर रथात बसण्याची जागा झाली. मंदार- 
पर्वत चाकांचा कणा झाला. या रथास चंद्र व सूय अशी सोन्यारप्याची 
चाके झाली. देवांनी या रथाच्या चाकांना कृष्ण व शुक्ल पक्षांच्या दोन 
धावा तयार केल्या. कंवल व अझवतर नागांची यंत्रे बनविली. शुक्र, गुरू 
बुध, मंगळ व शनी या ग्रहांनी या रथाच्या रक्षणासाठी आकाशाचे 
सदर आवरण तयार केले. रत्ने, मोती व इंद्रनीलमण्यांनी खचित असे 
तीन वेळूंचे ज्‌ बांधण्याच्या मधील लाकूड देवांनी तयार केले. भागीरथी 
भध, शतद्रू, चंद्रभागा, पूर्ववाहिनी सरस्वती, वितस्ता, विपाशा, यमुना 
गडकी, परिचिमवाहिनी सरस्वती, देविका, शरयू या सवेश्रेष्ठ नद्या त्या 
भयाच्या वाझांच्या ठिकाणी झाल्या. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१०० । मत्स्यपुराण 


धृतराष्ट्रवंशातील नाग या रथाची सवे यंत्रे बांधण्यासाठी दोऱ्या 
झाल्या. अनेक नाग वेगयूबत वाण बनून शिर्वाच्या धनुष्यात व भात्यात 
राहिले. सुरसा, सरमा, कद्रू, विनता, शुची, तृषा, क्षुधा इत्यादी उग्र 
देवता व सवेनाशक मृत्यू, ब्रह्महत्या, गोहत्या, बालहत्या; या सव गदा, 
शक्‍ती इत्यादी आयुधे बनून शिवांच्या पथावर आरूढ झाल्या. देवांनी 
या रथास कृतयुगाचे जू केले. या युद्धयज्ञात देव कानांत सुवर्णाची कुंडले 
घालून ब्राह्मणादिक चार वर्ण झाले. या रथाचे जू देवांनी धृतराष्ट्र 
नावाच्या नागाने घटट बांधून ठेवले. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व अथर्व- 
वेद; हे शिवांच्या रथाचे चार घोडे झाले. अन्नदान, प्रमुख दाने या 
घोड्यांची भूषणे झाली. पद्म, महापद्म, तक्षक, कर्कोटक, धनंजय हे 
नाग त्या घोड्यांचे केस बांधण्याच्या दोऱ्या झाले. 

ओंकारापासून निर्माण झालेली स्तोत्रे, मंत्र, यज्ञ, ऋतू, अवांतर 
कमें, उपद्रव, त्यांचे प्रतिकार, पशू मारून करण्याची इष्टी; ही या 
युद्धयज्ञातील उपवाहने झाली. त्या रथाच्या घोड्याचा चाबूक ओंकारच 
झाला. वषट्कार चाबकाचे अग्र होते. सिनीवाली, कुहू, राका, शुभकारक 
अनुमती त्या रथाच्या घोड्यांच्या दोऱ्या झाल्या. कृष्णवर्णी, पिवळी, 
शुभ्र, मंजिष्ठ रंगाची वस्त्रे त्याच्या पताका झाल्या. सहा ऋहतूंचे संवत्सर 
रथाचे धनुष्य झाले. पावेती जरारहित दोरी झाली. त्रिपुर जाळणाऱ्या 
बाणाची निर्मिती विष्णू, चंद्र व अग्नी या तीन देवतांकडून झाली. 

असा हा दिव्य रथ तयार झाल्यावर सवे देव शिवांना म्हणाले, 
' दानवरूपी शत्रूंना जिंकणाऱ्या महादेवा, देवांचं रक्षण करण्यासाठी 
आम्ही रथ तयार करून आपणांस दिला आहे.' शिवांनी तो रथ पाहिला. 
संतुष्ट होऊन ते इंद्रादी देवांना म्हणाले, ' आता या रथसंपत्तीस योग्य 
रथी तुम्ही मला द्यावा. हे ऐकून सवे देव चिंताग्रस्त झाले. विष्णुंशिवाय 
सारथी कोण होणार ? पण ते तर बाणात राहिले. सवं देवांना चिता 
वारली. शेवटी ब्रह्मदेवांनी त्या रथाचे सारथ्य स्वीकारले. हे पाहून 
गंधर्वांसह सवे देवांनी सिंहनाद केळा. शिवही प्रसन्न होऊन रथावर 
बसले. शिवांच्या भाराने रथाचे अश्व पीडित होऊन जमिनीवर पडले. 
धूळ त्यांच्या तोंडांत गेली. ब्रह्मदेवांनी अदवांचाचा भार दूर केल्यावर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १०१ 


सव देवांनी सिंहनाद व समुद्रासारखा घोषयुक्त जयजयकार केला 

त्यांचा रथ वेगाने धावू लागला. सर्पांनी फत्कार करावा तसे 
त्याचे घोडे मुखांनी इवासोच्छ्वास करीत होते. ध्वजाच्या काठीवर 
शिवांच्या आज्ञेने नंदी बसला. शुक्र व बृहस्पती हातांत दंड धारण करून 
रथाचे रक्षण करीत होते. अनंत भगवान, शेषनाग हातांत वाण घेऊन 
शिवांच्या रथाचे संरक्षण करीत होते. यम, कुबेर, इंद्र, कातिकस्वामी 
यांनी रथाचे रक्षण केले. शिवगण रथाच्या भोवती नाचत होते. भग, 
भरद्वाज, वसिष्ठ, गौतम, क्रतू, पुलस्त्य, पुलह, मरीची, अत्री, अंगिरा, 
पराशर, अगस्त्य; इत्यादी ऋषींनी शिवांची स्तुती केली. तो रथ 
आकारामागनि त्रिपुरावर चालून गेला. 


त्रिपुरात उत्पात, नारदांचे आगमन 


दिव्य रथात शिव आरूढ झाल्यावर प्रमथादी पार्षदगण उग्र नाद 
करू लागले. नंदीची गर्जना सुरू झाली. रथाचे अश्‍व ओरडत होते. याच 
वेळी चंद्रासारखे कांतिमान नारद उड्डाण करून त्वरेने त्रिपुरपुरात आले. 
यावेळी मयाने त्रिपुरपुरात काही तरी उत्पात होणार हे जाणले. नारदांना 
पाहाताच सवं दानवांनी आपापल्या गोत्रांचा उच्चार करून त्यांना 
नमस्कार केला. त्यांना अर्ये, पाद्य, मधुपर्क इत्यादी उपचार दानवांनी 
समपित केळे. देत्यांची पूजा स्वीकारून ते सुवर्णाच्या सिंहासनावर बसले. 
त्यांना मयाने मोठ्या हर्षाने आणि संतोषाने विचारले; 

* नारदा, आमच्या त्रिपुरावर उत्पाताचं लक्षण निर्माण झालेलं 
दिसतंय. रात्री भयंकर स्वप्न दिसतात. रथाचे ध्वज भंग पावतात. वारा 
नसतानाच रथाचा ध्वज भूमीवर पडतो. पुरातील गच्च्या व पताकांसह 
गोपुरे हलतात. “ मारा, मारा ' अशी भयंकर वाणी होते. नारदा, एका 
शिवांवाचून मी इंद्रादी देवांनाही भीत नाही. आपण भूत ब भविष्य यथार्थे- 
त्वानं जाणता. म्हणन या उत्पातांसंबंधी आम्हांस काहीतरी सांगावं 

त्यावर नारद म्हणाले, ' दनुपुत्रा, या उत्पाताचं कारण नीट ऐक. 
सन्मार्गावाचून जे इतर मार्गाचं अवलोकन करतात, त्यांचा नाश होईल, 
असं वेदवेत््या चषींचं मत आहे. मया, तू सन्मार्गावर आहेस. पण तू 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१०२ । मत्स्यपुराण 


देवांच्या शत्रूंना साह्य करतोस. म्हणून दानवांचा चाश करणारी ही 
उत्पादसूचक चिन्हं आहेत. कैलासपती शंकर आता लोकमय महास्थात 
बसून या त्रिपुरासह तुला व असुरांना मारण्यासाठी येत आहेत. तेव्हा तू 
महातेजस्वी सदाशिवांना शरण जा.' रि र 

असे सांगून नारद आपल्या स्थानास निघून गेले. यानंतर मयासुर 
दानवांना म्हणाला, ' दानवांनो, तुम्ही शूर आहात. तुम्हांस पुत्र झाले 
आहेत. तुमची कतंव्यं तुम्ही केली आहेत. तेव्हा तुम्ही आता भय न 
मानता देवांशी युद्ध करा. इंद्रासह सवे देवांना जिंकून दिव्य देवसभेत 
बसून सर्व भोगांचा उपभोग भोगा. देत्यांनो, तुम्ही अंगांत कवच घाला. 
हातांत शस्त्र धारण करा. पुरांच्या सीमेवर देवांशी लढण्यासाठी तयार 
व्हा. आपली ही तीनही पुरं अशा अंतरावर उभी करा, की ती शत्रूंना 
जिकण्यासाठी समर्थं होतील. देव आकाशात संचार करणारे व शूर 
आहेत, हे तुम्हांस माहीत आहे. म्हणून प्रयत्न करून बाणांनी त्यांना 
विदीणं करावं. 

दानवांना असे म्हणून तो दानवराज मयासुर देवांशी युद्ध करण्यास 
तयार झाला. प्रयम तो दिगंबर, देवाधिदेव, मदनशत्रू, अंधकासुर व दक्ष 
-यांचा नाश करणाऱ्या शिवांची पुजा करण्यासाठी गेला. परंतु शिवांना 
त्याची दया आली नाही. पण त्यांचा क्रोध थोडा शांत झाल्यावर त्या 


चंद्रशेखर शिवांनी मयासुरास इष्ट असा वर दिला. त्यामुळे मय दानव 
निर्भय झाला. 


देवासुरांचे युद्ध, विद्युन्मालीचा वध 


इछावृत्तखंडात देवासुरांच्या युद्धाची भूमी होती. हे खंड विस्तृत 
छांब आहे. येथेच बलीचा यज्ञ झाला. वामनांनी त्यास बांधले. देवांची 
सर्वे शुभ कर्मे याच भूमीत झाली. त्यांनी कन्यादाने येथेच केली. 
शिव येथेच क्रीडा करतात. इंद्रादी लोकपाल येथेच राहातात. अशा या 
भूमीवर भगवान शिव इंद्रास व आपल्या प्रथमगणांना म्हणाले, ' इंद्रा 
विमानं, पताका, ध्वज यांनी सुशोभित असं हे तुमच्या शत्रूच त्रिपुर 
दिसत आहे. हे त्रिपुर वर्तुळाकार असून अग्नीप्रमाणं लोकांना अत्यंत 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण 1 १०३ 


ताप देणारं आहे. लोहासारखे काळे, भयंकर मुखाचे, विजयाची इच्छा 
करणारे, आयुधं धारण करणारे दानव या पुरातून बाहेर येत आहेत. 
इंद्रा, तू श्रेष्ठ आयुधं घेऊन सेन्य, शेकडो देव, माझे प्रमथादी गण यांच्या 
साह्यानं या असुरांचा नाश कर. मीही या त्रिपुराचं छिद्र अवलोकन 
करीन. ज्यावेळी पुष्यनक्षत्रात ही तीनही पुरं एकत्र येतील, त्यावेळी मी 
एका बाणानं ही तीनही पुरं जाळून टाकीन. 
शिवांचे हे बोलणे ऐकून देवांचा राजा इंद्र मोठ्या सैन्यासह 
त्रिपुरातील असुरांना जिंकण्यासाठी शिवांच्या आज्ञेने निघाला. वेगवान 
रथ, इंद्रादी देव, शिवांचे पार्षद युद्धासाठी निघाले. ते सिंहनाद करीत 
होते. त्रिपुरातील दानवही युद्धास प्रवृत्त होऊन त्यांनी त्यांना आपल्या 
आयुधांनी कंपित केले. उन्मत्त दानवही सिंहनाद करून नाना प्रकारची 
रणवाद्ये वाजवू लागलें. इकडे देवांचा सिंहनादही मोठा होता. मोठमोठ्या 
असुरांनी ते त्रिपुर भयंकर दिसू लागले. त्यावेळी दानव त्रिपुराच्या 
तटांवर वसले होते. कोणी गच्च्यांवर चढून त्या हलतात असे म्हणू लागले. 
कोणी शूरवीर गळ्यांत सुवर्णाच्या माळा घालून, हातांत शस्त्रे घेऊन 
तयार झाले. ते परस्परांशी बोलत होते. बिचारविनीमए करीत होते, 
तारकाक्ष नावाचा प्रमुख देतय क्रोधाने युद्धास तयार झाला. मोठे 
सपे बिळांतून जसे बाहेर येतात, तसे दैत्य युद्धभूमीकडे त्वरेने निघाले. 
सिंहांनी जसे लहान हत्तींना कोंडावे, त्याप्रमाणे शिवांच्या पाषंदांनी 
त्या धावणाऱ्या दैत्यांना कोंडले. देवदानवांची रूपे अग्नीप्रमाणे जाज्वल्य- 
मान भासू लागली. त्यांनी भयंकर नाद करून आपापली धनुष्ये सज्ज 
करून वाणांचा वर्षाव सुरू केला. त्यावेळी मांजरे व हरिणे यांच्यासारख्या 
विक्राळ मुखांचे झिवपार्षद पाहुन आपल्या रूपसाँदर्याच्या गर्वामुळे दैत्य 
त्यांना हसले. देव व दैत्य बाणांची वृष्टी करून परस्परांची कवचे फोडू 
रायले. 
दानव शिवगणांना म्हणाले, ' आता तुम्ही मरणारच. जाता कुठं? 
आम्ही तुम्हांस मारू. तुम्ही मागं फिरा,' असे कठोर बोलून दानवांनी 
शिवगणांना तीक्ष्ण वाणांनी व्यथित केले. सिंहासारखे नेत्र असलेल्या 
नी मोठमोठ्या शिला व वृक्ष यांनी अनेक देत्यांचा नाश केला. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१०४ ॥ मंत्स्यपुराण 
देत्यही बाणांची अखंड वृष्टी करू लागले. शिवगणांच्या शरीरांतून 
रक्ताचे प्रवाह वाहू लागले. देवांच्या वाण, पाषाण, वज, विशूल, पट्टि 
इत्यादी आयुधांनी, कुऱ्हाडीसारख्या शस्त्रांनी किती तरी देत्यांचे चण 
झाले. 
आता तारकासुर दैत्यांना जिकणार, असे त्रिपुरातील दत्य बोलू 
लागले. इकडे रुट्रगणही दानवांस जिंकणार, अशी भाषा करू लागले. 
देव व दैत्य एकमेकांवर बाणांचा वर्षाव करीत सिंहनाद करीत होते. 
त्यावेळी तुटलेले पाय, हात, मस्तके, शुभ्र ध्वज, छत्र, मांस व रकत 
यांनी यद्धभमी भयंकर दिसू लागली. युद्धातील चमत्कार पाहाण्यासाठी 
आकाशात सिद्ध, चारण, अप्सरा यांचे समुदाय जमले.आकाशात देवांच्या 
दुंदुभी वाजू लागल्या. दैत्यांचा पराभव झाला. सवे देव आपल्या शस्त्रं 
सह तारकासुराच्या त्रिपुरात घुसले. विद्युन्माली व मयासुर यांची बिकट 
अवस्था झाली. तथापि विद्युन्मालीने भयंकर परिघ हातात घेऊन तो 
नंदीस मारला. त्यामुळे नंदी मूच्छित झाला. त्यानंतर घंटाकणं, शंकुकणे, 
महाकाळ हे शिवपाषंद मोठ्या क्रोधाने विद्युन्मालीच्या अंगावर धावून 
, गेले. विद्युन्मालीनें त्यांच्यावर वारंवार बाणांचे प्रहार केले. तो उच्च 
स्वरांत सिंहनाद करू लागला. 
एवढयात तेजस्वी नंदी सावध होऊन विद्युन्मालीवर धावला. 
त्याने वच्त्रासारखे एक कठीण आयुध विद्युन्मालीच्या अंगावर सोडले. ते 
भयंकर वज विद्युन्माळीच्या वक्षावर आदळले. तो त्या बज्याच्या प्रहाराने 
ठार झाला. दानवांचे सैन्य आक्रोश करीत पळू लागले. रोषानें त्यांनी 
देवांवर वृक्ष व पर्वत यांची मोठी वृष्टी केली. 
यानंतर प्रतापी व तेजस्वी असुरश्रेष्ठ तारकाक्ष युद्धास सन्मुख 
झाला. महामायावी मयासुरही शिवगणांच्या नायकांना मारू लागला. 
तारकाक्षाने सवे देवसैन्यास जाळण्यास सुरुवात केली. त्याच्या प्रभावाने 
देवाचे सेनय क्षीण झारे. असुरी मायेने देवांच्या सैन्यावर अग्नी पडू 
लागला. पूतनादिक महाभयंकर ग्रह, नक्र, भुजंग, मोठे पवत, सिंह, 
व्याध, मोठे वृक्ष, सुमरासारखे मृग, आठ पायांचे शरभ, उदक व वायू 
यांची मायासृष्टी मयाने रचली. याप्रमाणे तारकासुर व सयासुर यांनी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराणं । १०५ 


मायेच्या प्रभावाने शिवगणांना पराभूत केले. मायेच्या अंधाराने तर ते 
अधिकच पीडित झाले. 

अशा वेळी शिवगणांचे रक्षण करण्यासाठी देवांतील प्रमख वीर 
आपल्या आयुधांसह शत्रूच्या सेन्यात शिरले. गदा द रोग यांसहित यम, 
तेजस्वी वरुण, कोट्यवधी देवांसहित कातिकस्वामी, ऐरावतासह स्वतः 
इंद्र, नक्षत्रांचा स्वामी चंद्र, शनीसहवतंमान सूर्य, मृत्यूसह महातेजस्वी 
शिव यांनी शत्रूच्या सैन्यात प्रवेश केला. देवांनी दानवांचे सैन्य पळवन 
लावले. दानवांच्या सैन्यास शिवपाषंदही मारू लागले. दानवांच्या मायेचा 
संहार झाल्यावर देवांच्या अस्त्रांचा प्रभाव अधिकच वाढला. शिव- 
गणांच्या नायकांनी मोठा सिंहनाद केला. शिवगणांतील मख्यांनी दानव- 
समुदायाचा नाश केला. मयासुराने कातिकस्वामीस बाणाने प्रहार करून 
तारकासुरास तो म्हणाला; 

* देत्यथेष्ठ, तारकासुरा, या देवसेनापतीस प्रहार करून आतामी 
सैन्यासह निपुरात जातो. मी फार दमलो आहे. थोडी विश्रांती घेऊन 
मी पुन्हा या देववीरांशी युद्ध करीन. आमची अंगं इस्त्रांच्या प्रहारांनी 
क्षीण झाली आहेत. आपली शास्त्रं, कवचं, ध्वज, वाहनं यांचीही फार 
मोडतोड झाली आहे. शिवगण, नंदिकेश्‍वरादि नायक, ब्रह्मादिक लोक- 
पाल जयश्रीनं शोभत आहेत. तेव्हा आता तरी यांशी युद्ध करू नये.” 

मयासुराचे हे भाषण ऐकून आरक्तवणं नेत्रांचा तो तारकासुर 
विश्रांतीच्या इच्छेने दितिपुत्रांसह त्वरेने त्रिपुरात गेला. त्यावेळी ह्षयुक्त 
झालेले अदितिनंदन, इंद्रादी देव, शिवांचे गण यांनी शंख, मृदंग, नोबत, 
सिहनाद यांसह गर्जना केली. 


अमृताच्या विहिरीमुळे अघुरभेष्ठ जिवंत ? 


त्रिपुरात आछेला मयासुर देवांच्या नाशाचा विचार करू लागला. 
महायशस्वी विद्युन्माली रणावर पडला, याचे त्याला मोठे आरचयं 
वाटले, निपुरात सर्वत्र अनर्थ झाला होता. क्रुद्ध झालेल्या कालापासून 
आपले संरक्षण कसे होईल ? याचाच विचार तो करीत होता. हे त्रिपुर 
भकप्यास महादेदांचेछ साह्य हवे. इंद्र, यम, वरुण, कुदेर, यांच्यापासून 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१०६ ॥ मत्स्यपुराण 


' पण तो महादेव मात्र जिंकण्यास अशक्य आहे. तो दानव- 
र्य ह वीरांना म्हणाला, ' मी आता श्रेष्ठ औषधींनी युक्त अशी 
अमताच्या उदकानं भरलेली एक विहिर उत्पन्न करतो. त्या जलान मरण 
पावलेले दैत्य परत उठून बसतील. न 

असे चितन करून त्या महाबलाढ्य मायावी मयासुराने मायेने 
एक उत्कृष्ट विहीर निर्माण केली. ती दोन योजने लांब व खोळ आणि 
एक योजन रुंद होती: तिला पायऱ्या होत्या. ती शीतल व अमृतासारख्या 
स्वादाने युक्‍त अशा उत्तम व मधुर जलाने परिपूणे होती. गुणवती सत्री 
सारखी ती शोभत होती. सूर्येविकासी व चंद्रविकासी कमले, बदके यांनी 
ती शोभत होती. महेश्‍्वरांनी जशी गंगा उत्पन्न केली, तशी ही विहीर 
मयासुराने निर्माण केली. त्या विहीरीत विद्युन्माली पडताच तो उठून 
` बसला. त्याने मयासुर व तारकासुर यांना म्हटलें; 

' कोलह्यासारख्या प्रमथादी गणांनी युक्‍त, शिवांसहित तो नंदी 
कुठं आहे ? आम्ही त्या नंदीस पीडा देऊन युद्ध करू. शिवांच्या आश्यान 
आम्ही युद्धात यशस्वी होऊ. जर त्यांनीच आम्हांस युद्धात मारल, तर 
आम्ही यमाचे अतिथी होऊ. तेव्हा त्याला आलिंगन देऊन मयासुर 
म्हणाला, ' विद्युन्माली, तुझ्याशिवाय मला हे राज्य व जीवन यांची 

अपेक्षा नाही. समथे दानवा, मरण पावलेल्या दानववीरांना जिवंत 
करण्यासाठी मी ही मोठी अमृताची विहीर निर्माण केली आहे. दैत्या 
तु यमलोकातून परत इथं आलास, हे मोठं भाग्यच आहे. 

यानंतर असुरांनी आपल्या वाद्यांच्या गर्जेना केल्या. भेरीचा 
भयंकर आवाज ऐकून असुर युद्धास तत्पर होऊन त्रिपुरातून त्वरेने बाहेर 
आले. शिवांचे पार्षदही निपुरातील दानवांच्या अंगांवर धावून गेले. 
देव व असुर यांच्यांत घनघोर युद्ध सुरू झाले. तलवारी, शूल, धनुष्य, 
बाण इत्यादी आयुधे विजेसारखी चमकू लागली. शिवगण व असुर 
घायाळ होऊन नरकात पडलेल्या प्राण्यांसारखे आक्रोश करू लागले 
अनेक वीरांची मस्तके रणभूमीवर पडू लागली. उभय सैन्यांतील योडे 


कुऱ्हाडी, पटा, तलवारी, परिघ इत्यादी आयुधांनी छिन्नभिक्न होऊ 
जमिनीवर पडले. 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १०७ 


शिवाचे पार्षद वीरश्रीने युक्त होऊन अकस्मात गर्जना करू छागले. 
इतर सिध्दगणांचे गायन सुरू झाले. त्यावेळी शिवांचे अनेक पार्षदगण 
परिघ नावाच्या आयुधाने जखमी झाले. त्यांच्या मुखांतून रक्‍ताचा 
प्रवाह सुरू झाला. काही शिवगणांनी त्रिपुरनिवासी असुरांना नाराच 
नावाच्या लोखंडी वाणांनी, पवंतशिखरांनी मारले. त्यानंतर मयासुराच्या 
आज्ञेने वरिष्ठ दानवांनी मरण पावलेल्या दैत्यांना अमृताच्या विहिरीत 
टाकले. ते त्वरित स्वर्गातील देवांसारखी रूपे घेऊन, उत्तम वस्त्रांनी व 
अलंकारांनी नटून पुन्हा उठून वसले. त्यांनी दंड ठोकन पुन्हा सिंहनाद 
केला. 
तेन्हा शंकुक्णे नावाचा एक शिवगण मोठया त्वरेने शिवांकडे 
गला व त्यांना म्हणाला, “ महादेवा, आपल्या पाषंदांनी अनेक दैत्य 
मारले. पण ते अमृताच्या विहिरीच्या प्रभावानं पुन्हा उठ्न बसतात. 
पुन:पुन्हा ते जिवंत होतात.” र 

यानंतर दानवांच्या सेन्यात भयंकर उत्पात झाले. भयंकर नेत्रांचा 
दानव तारकासुर सिहासारखे तोंड पसरून शंकरांच्या रथावर धावला. 
त्रिपुरात दूंदुभी व शंख यांचे भयानक शब्द झाले, तारकासुर शिवांच्या 
रथावर धावत गेला हे पाहून इतर दानवही युध्दास तत्पर झाले. तेव्हा 
भूमिकंप झाला. शिवांचा रथ भूमिगत झाल्याचे पाहून शंकर व ब्रह्मदेव 
यांच्या चित्तास क्षोभ वाटला. त्यावेळी महाबलाढ्य ब्रह्मदेवांनी त्या 
ैलोक्यरूप रथास सावरून धरले. पीतांबरधारी विष्णूंनीही मोठ्या 
वृषभाने रूप धारण करुन त्या स्थास सावरले. तेव्हा दैत्यांचा राजा 
तारकासुर पंखयुक्त महापर्वंतासारखा धावला. त्याने ब्रह्मदेवांवरही 
महार केला. ब्रह्मदेव हे पाहून रागाने लाल झाले. 

याच वेळी त्रिपुरातील दैत्य व दानव यांनी तारकासुराच्या 
सन्मानासाठी मेघगजेनेसारखा भयंकर सिंहनाद केला. वृषभरूपधारी 

र हातात सुदर्शनचक्र घेऊन त्रिपुरात शिरून देत्यांच्या सैन्याचे मर्दन 
करू लागले. त्या अमृतमय विहिरीतील सर्वे जर विष्णूंनी प्राशन केले. 
या नंतर शिवांच्या पार्षदांनी अनेक असुरांना मारले. देत्यांच्या अंगा- 
रक्ताच्या नद्या वाहू लागल्या. भयंकर मुखाच्या शिवगणांनी दान- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१०८ । मत्स्यपुराणे 
वांना मागे सारले. युद्धातून निवृत्त होऊन मयासुर व विद्युन्माली आपल्या 
तरिपुरात गेले. इंद्र व नंदिकेश्वर विजयाने हसू लागल. 


सबं देत्य परिचिमसमुद्रावर 


संग्रामात शिवगणांनी त्रिपुरवासी दैत्यांचा पराभव केल्यावर ते 
भयभीत होऊन आपल्या त्रिपुरात गेले. ते मृतप्राय व म्लानवदन झाले 
होते. मनातून खिन्न झाले होते. उदास झालेल्या देत्यांना तो मयराजा 
म्हणाला, ' दैत्यांनो, तुम्ही शिवगणांकडून पीडित होऊन आता या त्रिपु- 
रात आला आहात. आता या युद्धात देव नवको आपला पराभव कर- 
णार. कालाचं हे असं आरचर्येकारक बरू आहे. 

यानंतर मयासुराने मेघासारखी गर्जना केली. सवं देत्य तेजोहीन 
दिसत होते. अमृतवाणीचे रक्षण करणारे दूत देत्यप्रमुखास म्हणाले, 
' देत्यनायका, अमृतरसानं पूर्ण असलेली विहीर कुणी बेलाचं रूप घेऊन 
प्राशन केली. आता ती मरण पावलेल्या स्त्रीसारखी शुष्क आहे' हे 
ऐकून दानवासुर मय म्हणाला, ' दानवहो, मी मायेच्या बलानं ही अमृ- 
ताची विहीर निर्माण केली. तीच नष्ट झाल्यानं आपण आता या त्रिपु- 
रात नष्ट होऊ. ती पीतांबरधारी विष्णूंनीच प्राशन केली, यात संशय 
नाही. देत्यांचं सवं काही गुप्त विष्णूंना माहीत असतं. आता आपण 
इथून हितकर अशा दूर देशास जाऊ. या पुरासह आपण समुद्राच्या 
तीरावरं जाऊ. तिथं देवांचे सवे उद्योग व्यर्थ होतील. आता आपणांस 
समुद्र हेच आश्रयस्थान आहे. 

असे म्हणून तो देत्यांचा राजा मयासुर तत्काळ त्रिपुरासह सिंधु- 
नदीचा बांधव जो समुद्र त्याच्या तटावर गेला. हे पाहून त्रिनेत्र शिवांनी 
्रह्मदेवांना प्रश्‍न केला, ` भगवन्‌, आपणांस भिऊनच त्रिपुरनिवासी 
दानवांनी महासागराचा आश्रय घेतला आहे. ब्रह्मदेवा, हे दानव ज्या 
ठिकाणी गेळे आहेत, तिथंच आपण आपला हा रथ त्वरेनं न्यावा.” 
यानंतर इंद्रादी देवांनी सिंहनाद करून ते शिवरथावरोबर सर्व आयुधां- 
सह्‌ मोठ्या हर्षाने पश्‍्चिमसमुद्राकडे निघाले. तेथे पोचल्यावर त्यांनी 
सुदर पताकांनी सुशोभित, रणवाद्यांची गर्जना व शाखांचे शब्द यांनी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १०९ 


निनादित असे त्रिपुर पाहिले. ते पाहून बलाढय देवही मेघासारखी 
गर्जना करू लागले. त्या दानवांच्या समूहातही खवळलेल्या समद्रापेक्षा 
महान असा मुदगांचा ध्वनी झाला. त्रिपुरातील शत्रंना पाहून शिव 
इंद्रास म्हणाले, ' देवगणपालका, इंद्रा, हे निपुरस्थान सरव प्रकारांनी 
उत्तम आहे. तरी यम, वरुण, कुबेर, कातिकस्वामी इत्यादींच्या साह्यानं 
मी आताच या तीनही पुरांचा निश्‍्चयानं संहार करीन. इंद्रा, ही तीनही 
पुरं ज्या समुद्रावर आहेत, तिथं तू जा.' असे म्हणून स्वतः श्िवच भमि- 
रूप महारथात बसुन समुद्रावर निघाले. शिव इंद्राला म्हणाले. री तू 
बाणवृष्टी, मुसळं, वज्रे इत्यादी शस्त्रांनी सर्व दानवांसह पुराचा 
पराभव कर.' हे ऐकून अदितीचे इंद्रादी पुत्र युद्धासाठी क्षीरसागरावर 
र राहिले. शिवांनी त्यांना साह्य केले. इंद्राने प्रथम त्रिपुरावर 


तारकासुराचा वध 


अमरांचा राजा इंद्र त्रिपुरातील असुरांना मारण्यासाठी निघाला. 
शिव त्याला अनुमोदन दिले. त्रिपुराचा नाश करण्यासाठी सर्व देव 
शख व हत्ती यांच्या शब्दांसह पणव व पटह ही वाद्ये वाजवीत येत 
आहेत, हे त्रिपुरवासी असुरांनी पाहिले. शिव आपल्या संहारासाठी येत 
आहेत, असे पाहून निपुरातील महाबलिष्ठ असुर प्रलयकालाच्या समु- 
नव्य प्रक्षुब्ध झाले. देवांच्या वाद्यांचे नाद ऐकून दानवही आपली 
अ! ह त सिंहनाद करू लागले. असुर व देव परस्परांना मारू 
" नष्ठ नाग जसे श्‍वास टाकतात, पक्षी जसे भ्रमण करतात, 
ए कापतात, मेघ जसे गर्जना करतात, व्याघ्र जसे जांभया 
न सः जोराने वाहातात, वाढलेल्या लाटांनी समुद्र जसे 
एच होतात; तसे ते देव व दैत्य परस्परांशी युद्ध करू लागले. 
त्याच्या घनृष्यांचे मेघगर्जनेसारखे मोठमोठे शब्द होऊ लागले. ते 
a म्हणू छागले, ' अरे, भिऊ नकोस. कुठं जातोस? आता 
“से समज. मी इथं आहे. सामथ्यं असेल तर प्राप्त करून परा- 
व. हे घे आयुध. शत्रूस छिन्नभिन्न कर. मार, विदारण कर. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


११० । मत्स्यपुराण 


असे म्हणताच दानव यमाच्या घरी गेले. कोणी तलवारीने मरण पावले 
कुणी कुऱहाडींनी शिरच्छेद पावले. कोणी मुद्गलांखाळी चिरडून मेले. 
कोणी भ॒जांच्या प्रहारांखाली मेले. कोणी पट्टीशया नावाच्या आयुधाने, 
कोणी शलाने मरण पावले. रंगाने मुंज नावाच्या गवताच्या पुष्पांसारखे, 
शरीरांनी पर्वेतांसारखे ते भयंकर दानव भयानक सुसरी व मासे यांनी 
व्यापलेल्या समुद्रात पडले. त्यामुळे समुद्राच्या जलातही मेघासारखी 
गर्जना होऊ लागली. मासे, सुसरी, तिमी, तिमिगल इत्यादी जलचर 
जंतू त्यांच्या रक्ताच्या वासाने उन्मत्त झाले. ते प्राणी त्या दानवांचे 
रवत पिऊ लागले. स्थ, आयुधे, घोडे, वस्त्रे, अलंकार यांनी युक्‍त अशा 
दैत्यांना ते गिळू लागलें. दोन घटकांत समुद्राचा प्रदेश रक्तमिश्रित उद- 
कांनी पूणे झाला. 

त्यानंतर त्रिपुराच्या पूर्वेकडील महाद्वारात देवसैन्यासह महा- 
बलाढ्य इंद्र दानवांना पीडा देत राहिला. शिवांचा पुत्र कातिकस्चामी 
त्रिपुराच्या उत्तरेकडील द्वारावर उभा राहिला. कालदंड नावाचे आयुध 
घेऊन यम, श्रेष्ठ परशायुध घेऊन कुबेर यांनी मयासुराच्या त्रिपुराचे 
परिचिमद्वार बंद केले. दहा हजार सूर्यासमान तेजस्वी, दक्षप्रजापतीचे 
हात्रू, त्रिनयन भगवान शिव रथासह जाऊन त्रिपुरचे दक्षिणद्वार त्यांनी 
बंद केले. त्यांनी त्रिपुरातील उंच, सुवर्णमय, केलासारखी शुभ्र, गोपुरांनी 
सुशोभित अशी दैत्यांची घरे वेढून टाकली. त्या घरांना उपटून त्यांनी 
ती समुद्रात टाकून मोठयाने गर्जना केली. 

या युद्धात पुष्पादी उपवने, कोकिळपक्ष्यांसह अशोकवृक्षांसहित 
निपुरातील घरे वीरांच्या रक्ताने लाल झाली. शिवगण घरे उखडीत 
असताना दैत्यस्त्रिया, ' नाथ, बापा, प्रभो', अशा नावांनी बोलू लागल्या. 
आपला व आपल्या स्त्रीपुत्रांचा नाश जवळ आला आहे; हे पाहून मह 
दैत्य क्रोधाने व्याप्त झाले. कुऱ्हाडी, मोठमोठ्या शिळा, पाषाण, त्रिशूळ, 
वज्रे, गोफणगुंडे, फिरवून मारण्याची आयुधे यांनी परस्परांच्या शरीः 
रांचा व घरांचा नाझ होऊ लागला. त्रिपुरातील मागे रक्ताच्या चिख- 
छाने माखून गेले. सोन्याच्या विटा, स्फटिकाची फुटलेली चित्रे, तुटलेली 
मस्तके, पाय व हात इत्यादी व्याप्त असलेल्या मार्गावरून सुखाने जाणे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १११ 


अशक्य झाले. 
यामुळे तो तारकासुर क्रोधाने डोळे लाळ करून वृक्षाखाली 
राहिला. त्याचे दार पराक्रमी शिवांनी बंद केलं. तेव्हा तो शिवांच्या च्या 
भूतगणांना मारीत पुरातून बाहेर पडला. भयंकर शब्द करीत तो तेथे 
संचार करू लागला. शिवांचा रथ धरण्याच्या उद्देशाने तो मर्यादा उल्ल 
घलेल्या समुद्रासारखा पुढे सरसावला. शेष, शिव, ब्रह्मदेव यांनी त 
कासुराशी युद्धास प्रवृत्त झाले, आकाशातील रथावर आरूढ वारि 
शिवांनी अत्यंत क्षुब्ध होऊन तारकासुराच्या अंगसंधीचा भे र 
भयंकर सिहनाद केला. आ 
प त्यावेळी एक पाय ऋर्वेदरूपी अश्वाच्या पुष्ठावर व एक पाय 
1 पाठीवर ठेवून शिव हातात धनुष्यबाण घेऊन तीनही पुरांचा 
एकत्र समागम होण्याची वाट पाहू लागले. त्यावेळी अश्‍व व नंदी यांचे 
स्तन व दात त्रिशूलधारी शिवाच्या पायांच्या भाराने पीडित झाले. ते 
पडले. तेव्हापासून घोड्यांना स्तन व गायींना दात दिसेनासे झाले 
त्यानतर नंदीने तारकासुरास, अतिभयंकर ब आरक्त नेंत्रांच्या त्या असु- 
रास शिवांच्यासमोर कोंडून धरले. गंध देणारा सुतार जसा चंदनवक्षास 
तोडतो, त्याप्रमाणे नंदीने तीक्ष्ण कुऱ्हाडीचा प्रहार त्या दानवराजावर 
केला. तो असुरही तलवार उपसून नंदीच्या अंगावर धावला. तेव्हा 
नंदीने यज्ञोपवीत होऊन तारकासुराचा शिरच्छेद केला. तारकासुर मरण 
पावल्यावर शिवगणांतील प्रमुखांनी भयंकर सिंहनाद केला. 
र हा सवं प्रकार पाहून मयासुर विद्युन्मालीस म्हणाला, ' हा भयंकर 
“णे कसा येत आहे ? शिवगणांतीळ प्रमुख वीर युद्ध कसं करतात?” 
त विद्युन्माली रणभूमीवर आला. तो मयासुरास म्हणाला, 'नक्ष- 
क नेत्रांनी शोभणारा हा तारकासुर मरण पावला हे पाहून 
> हर्षानं मेघासारखी गर्जना करीत आहेत. त्यावर मयासुर 
म्हणाला, “ विदयुन्मालिन्‌, प्रस्तुतचा काळ स्वहितास अनकल 
` मी या तरिपुराचं आता पराक्रमानंच रक्षण करतो.' न 
रळ म्हणून मयासुर व विद्युन्माली हे देत्यश्रेष्ठ शिवगणांना मारू 
गणांनी जे घेतले होते, ते त्यांपासून परत घेऊन त्यांना 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


११२ ॥ मत्स्यपुराण 
दैत्यांनी पुरातून बाहेर घालवून दिले. पण यम व वरुण यांचे मृदंग, 


पणव नावाचे वाद्य, दवंडी नावाचे वाद्य, धनुष्याची दोरी, त्यांच्या 
हातांच्या टाळया, सिहनाद यांची पुजा करून इंद्रादी देव पुनः युद्धास 


सज्ज झाले. देवांनी शिवांची उत्तम प्रकारे पूजा केली. 


सयासुराचे भाषण, असुरस्त्रियांची क्रीडा 


तारकासुर मरण पावल्यावर मयासुराने शिवगणांना निपुरातून 
बाहेर घालविले व तो आपल्या भयभीत झालेल्या दानवांना म्हणाला, 
' झसुरांनो, यावेळी जे कतँव्य आहे ते मी तुम्हांस सांगतो. ज्यावेळी पुष्प- 
नक्षत्रावर चंद्र येईल, तेव्हा ही पुरे क्षणमात्र एकत्र होतील. त्यावेळी 
तुम्ही निर्भय होऊन युद्ध करावं. हा काळ मी कोकिळपक्ष्याच्या सांगण्या- 
वरून निरिचित केला आहे. कारण याच योगावर लक्ष ठेवून देव या 
त्रिपुरावर एक बाण मारतील आणि हे पुर नष्ट करतील. म्हणून देत्यांनो, 
पराक्रम, बल, वैरभाव यांना ध्यानात ठेवून तुम्ही या त्रिपुराचं रक्षण 
करावं. शिव ज्यावेळी या त्रिपुरावर बाणाचा नेम धरतील, तेव्हा तुम्ही 
पूणं शक्तीनं त्याच्या रथास मागं फिरवावं. असं केलंत तरच ते चिता- 
ग्रस्त होऊन पुष्पयोगाची प्रतीक्षा करतील. 

हे भाषण ऐकून त्रिपुरबासी मयासारखे भयंकर दानव वारंवार 
[सहनाद करून मयासुरास म्हणाले, ' शिव या त्रिपुरावर बाण सोडणार 
नाहीत, अल्या रीतीनं आम्ही याचं प्रयत्त करून रक्षण करू. हे दितिपृत्र 
आजच रणांगणावर जाण्यासाठी उत्सुक आहेत. या संग्रामात आपला 
जय झाला तर हे त्रिपुर कल्पांतापयंत आकाशात चिरंतन राहील आणि 
आमचा पराजय झाला तर सवे दानव नाहीसे होतीलू.' 

असा संकल्प करून देवांचे शत्रू दानव हर्षे पावले. प्रदोषकाळी 
ते आनंदाने विषयक्रीडेत रमू लागले. शीतल चंद्र उदित झाल्यावर तिप 
रातील असुर आपला देह व आपली घरे यांना अलंकृत करू लागले. 
त्यांनी लहान रस्ते, राजमागें, देवालये, राजवाडे, घरे, मठ यांत 
चाफ्याच्या फुलांसारखे अनेक दीप लावले. सर्व दानव धनसंपन्न 
होते. त्रिपुरातील अंधार नष्ट झाला. विषयवासनेने युक्त असे ते दानवं 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ११३ 


पुर्वरात्री आपल्या स्त्रियांवरोबर घरी रमू लागले. त्यांच्या संदर स्त्रिया 
कामोत्पत्तीच्या घमंविदूंनी शोभू लागल्या.त्या मंजळ भाषणे करू लागल्या 
वीण्यांचे मधुर स्वर उमटत राहिले. कोकिळपक्ष्यांचे शब्द कामाची वद्धी 
करू लागल. दानवांना मदन आपल्या पंचवाणांनी व्यथित करू लागला. 
एखादी सुंदर स्त्री पतीच्या पायांशी बसून आपले गाल त्याच्या 
पायांवर ठेवून प्रेमकलहाने रुदन करीत होती. काजळमिश्चित ्रेमाश्चूंनी 
तिचे मुखकमल शोभत होते. आणखी एक स्त्री वर्तुळाकार आरशात 
आपले मुख पाहून त्याची शोभा वर्णेन करीत होती. एकांतातील नर्म- 
युक्त विनोदी भाषणे ती आठवत होती.एखादी स्त्री आपल्या रोमांचयकत 
सुंदर अवयवांनी आपल्या तरुणाशी रत झाली. आणखी एक विषयग्रस्त 
स्त्री आपल्या पतीशी कामक्रीडा करू लागली. एक स्त्री आपल्या पतीस 
फार काळानंतर प्रसन्न होऊन गोड गोड बोलू लागली. निपुरातील 
असुरस्त्रियांची स्तने गोरोचनमिश्चित हरिचंदनाने युक्त व अमताने 
भरलेल्या सुवर्णंकळशांसारखे होते. त्यांच्या अधरोष्ठांना चुंबनांनी क्षते 
पडलेली होती. ज्रिपुरात कोठे मधुर गायन होत होते. कोठे मद्यप्राशन 
होते. कोठे सारंगी वाजत होती. सवं त्रिपुरात आंब्यांच्या फुलांचा सुगंध 
पसरला होता. 
यावेळी कोणी एक स्त्री मद्यपानाने घर्मयृक्‍्त झाली. ती श्रमल्या- 
वर तिचा पती तिच्या गालांचा वास घेत होता. ती स्त्री त्यास म्हणाली, 
“तू असा वालकासारखा माझ्या गालांचा वास का घेत आहेस ? तुझ्या 
मनात असंच काही असेल तर तू सोन्याच्या कमरपट्टयानं शोभणाऱ्या 
पुष्ट व उंच अशा माझ्या विशार कमरेश्षी लगट कर. त्रिपुरातीळ स्त्रिया 
चड्राभोवतीच्या नक्षत्रांप्रमाणे शोभत होत्या. त्यांच्या अंगांस केशरमिश्रित 
सुंगधी द्रव्ये लावलेली होती. झोपाळ्यावर बसून त्या पुरुषांशी क्रीडा 
करीत होत्या. चमत्कारिक पदराने युक्त असा त्यांचा वेष होता. त्यांच्या 
अंगांवर सुवर्णाचे अलंकार होते. त्यांच्या वेणीचे वर्तुळाकार वुचडे त्या 
छेने झोके घेत असताना वरखाली होत होते. त्या झोके घेत असताना 
त्याच्या तुटलेल्या माळा व कमरपट्ट्यांतून गळून पसरलेले मणी यांनी 
म.पु. ८ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


११४ । मत्स्यपुराण 


शोभत होत्या. 
उत्तररात्री त्रिपुरातील दानव निद्रिस्त झाल्यावर इंद्रादिक: देव 


शिवरथासह रणभूमीवर आले. सूर्याचा उदय होत होता. 


देव व देत्य यांचे युद्ध, त्रिपुराचा नाश 


तेजाची खाणच असा सूये उदयास आल्यावर सर्व देव प्रल्य- 
कालाच्या सागराप्रमाणे गर्जना करू लागले. सह्नेत्रयुक्त इंद्र, कुबेर, 
वरुण यांच्यासह शिव त्रिपुरावर स्वारी करण्यासाठी निघाले. अनेक 
रूपे धारण करणाऱ्या शिवगणांनी सिंहनाद केला. रणवाद्यांचे शब्द प्रकट 
झाले. देवांचे सैन्य मोठया हरणाऱ्या वृक्षांच्या वनासारखे दिसत होते. 
देवांचे मोठे सैन्य पाहून दानवांतील प्रमुखांचा समुद्रासारखा क्षोभ झाला. 
दानव हातांत तलवारी, पट्टिश, बर्च्या, शूल, दंड, कुऱहाडी, धनुष्ये, वजे, 
मोठमोठी मुसळे इत्यादी आयुधे घेऊन क्रोधाने लाल नेत्र करून पंखयुक्त 
पर्वतांसारखे आकाशात उडाले. त्यांनी इंद्रावर प्रहार केले. विद्युन्माली, 
मयासुर यांसह सवे दानव शंकरादी देवांशी युद्धास सज्ज झाले. 

ते बलहीन झाल्यामुळे त्यांना जयाची खात्री नव्हती. ते क्षीण 
झालेल्या हस्तपादी अवयवांसारखे दिसत होते. ते क्रोधाने परस्परांनाच 
मारू लागले. कोणी वञ़्ाने, कोणी बाणांनी, कोणी चक्रांनी छिन्नभिन्न 
झाले. जखमी असुर समुद्रात पडत. गदा, मुसळे, तोमर, कुऱहाडी, 
वच््रे, शूल, तलवारी, पट्टिश, पर्वंतशिखरे इत्यादी आयुधे समुद्रात पडू 
लागली. त्यामुळे समुद्रातील तिमी नावाच्या मत्स्यांचा व सुसरींचा नाश 
झाला. 

मेघासारखा कुष्णवर्णाचा दैत्य विद्युन्माली मोठया वेगाने नंदीवर 
धावून गेला. तो नंदीस म्हणाला, ' नंदिकेशवरा, मी दनुपुत्र तुझ्याशी 
युद्ध करण्यासाठी आलो आहे. तू आता माझ्या हातून जिवंत सुटत 
नाहीस. त्यावर तो नंदी असुरास म्हणाला, ' दानवा, अधर्मास प्रवृत्त 
झालेल्यांना जयाची संधी नसते. मी तुळा मारण्यास समर्थ आहे.' असे 
म्हणणाऱ्या नंदीवर विदयुन्मालीने बाण सोडला: त्या बाणाने नंदीच्या 
वक्षस्थलाचे रक्त प्राशन केले. अत्यंत क्रोधाने नंदीनेही विद्युत्मालीस 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ११५ 


वुक्षाने मारले. विद्युन्मालीने तो वृक्ष आपल्या तीक्ष्ण बाणांनी तोडला. 
है पाहून नंदीस मोठा राग आला. तो विद्युत्मालीस मारण्यासाठी धावला. 
दानवश्रेष्ठानें शंभर बाणांनी वेधले. नंदीने विद्यन्मालीचा रथ मोठ्या 
वेगाने नेला. दानवासह तो रथ खाली पडला. पण आपल्या आसुरी 
मायेने विद्युन्माली त्या रथातून बाहेर पडला व त्याने नंदीवर पुन्हा 
शक्तीचा प्रहार केला. नंदीने ती शक्ती आपल्या अंगातून काढली व तीच 
पुन्हा विदुन्मालीस मारली. या शक्तीने विदयुन्मालीचे कवच व हृदय 
फुटून तो भूमीवर पडला. | 
विद्युन्माली दैत्य मरण पावला. त्यावेळी सिद्ध, चारण, किन्नर 
यांनी आनंदाने पावेतीपती शिवांचे पूजन केले. त्यानंतर मयासुर शिव- 
गणांचे सैन्य जाळू लागला. मयासुराच्या शूलांनी त्यांची हृदये फुटली. 
गदांनी मस्तके चूर्ण झाली. अंगे बाणांनी तडित झाली. आणि शिवांचे 
गण समुद्रात पडू लागले. यानंतर इंद्र, यम, कुबेर, नंदिकेश्वर कातिक- 
स्वामी; यांनी तारकासुर व विद्युन्माली हे दैत्य मारले असुनही मयासुर 
युद्धास प्रवृत्त झाला. इंद्रादी देव मयासुरास शस्त्रांनी ताडन करू लागले. 
मयासुर मेघासारखी गर्जना करीत होता. शिवगणांनी त्याच्यावर अनेक 
प्रहार केले. 
याच वेळी पुष्यनक्षत्राचा योग आला. तीनही पुरे एकत्र झाली. 
याच वेळी अरनी, चंद्र व विष्णू यांनी युक्त असा एक वाण त्रिनयन 
महादेवांनी त्वरेने त्रिपुरावर टाकला. त्रिपुरातील मयासुर आता मरणार, 
म्हणून शिवही कष्टी झाले. नंदी त्रिपुरात जाऊन मथासुरास म्हणाला, 
र या त्रिपुराचा आता नाश होणार आहे. तू आताच घरातून बाहेर ये.' 
हे ऐकून मयासुर त्रिपुराच्या बाहेर आला. यानंतर शिवांच्या बाणाने 
त्रिपुर जळत राहिले. त्यातील हजारो घरे बाणातील अग्नीने जळू लागली. 
विपुरातील देवालये, राजमंदिरे, रम्य गच्च्या, वने, उपवने, पतींनी 
आलिंगलेल्या स्त्रिया, भर्त्यांशी रमत असलेल्या रमणी, त्या अग्नीने जळू 
छागल्या. काही स्त्रियांनी अग्नीस विनंती केली. त्या थरथर कापत 
होत्या. त्रिपुरातील अग्नी दानव स्त्रियांना जाळू लागला. अग्नीने 
जळणारी घरे समुद्रात पडत होती त्यामुळे समुद्राचे पाणी तप्त झाले. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


११६ । मत्स्यपुराण 


त्यातील जीवांना त्रास झाला. सबं दानवांसह त्रिपुर नष्ट झाले तरी 
मयासुराचे श्रेष्ठ राजमंदिर मात्र राहिले. देवराज इंद्राने मयासुराच्या 
घरासही शाप दिला. ते राहाण्यास अयोग्य झाले. ते अग्नीने व्याप्त 
राहिले. 

आकाक्षातील धुवाजवळ मयाचे घर होते. आपले घर राहाण्यास 
उपयोगी नाही हे पाहून मयासुर खिन्न झाला. घराची इच्छा करणाऱ्या 
मयासुरास शिवांनी एक पुर व उत्तम घर निर्माण करून दिले.इंद्रादिकांनीही 
मयाचा द्वेष सोडून शिवांची पूजा केली. सवे देवांना अत्यंत हष झाला. जो 
मनुष्य पितरांच्या श्राद्धप्रसंगी रुद्रविजयाचा हा वृत्तांत श्रवण करतो, त्यास 
सवं यज्ञांचे फल प्राप्त होते. हे आख्यान अत्यंत कल्याणदायक व पुण्य- 
कारक असून वंशात पुत्र देणारे आहे. 


तारकासुर, कातिकस्वामी, हिरण्यकशिपु 


यानंतर एकशेपंचेचाळिसाव्या अध्यायात सूतानें तारकासुराची 
कथा सांगण्यासाठी कातिकस्वामीची उत्पत्ती सांगून तारकासुराचे आख्यान 
सांगितले आहे. यातच दक्षाच्या कन्यांना कश्यपांपासून झालेल्या संततीची 
स्थूल माहिती आली आहे. यानंतर हिरण्यकशिपूची हकिगत आली आहे. 
दितीचे तप, तिला वजशरीरी वञ्रांग नावाचा पुत्र झाला व त्याने 
इंद्रास पाशाने बांधून आणल्याची कथाही याच अध्यायात आली आहे. 
पुढल्या अध्यायात बज्यांग इंद्रास मारणारा पुत्र व्हावा म्हणून तप करीत 
असल्याची कथा आली आहे. त्या दैत्यास ब्रह्मादेवांच्या वराने महापराक्रमी 
पुत्र झाला. 

तो पुढील अध्यायात देव आपल्या वंशाचा क्षय करणारे समजून 
पारियात्रपवंतावर तप करण्यासाठी गेला. तेथे निरशन राहून त्याने तप 
केले. त्यामुळे सवं देव उद्विग्न झाले. ब्रह्मदेव त्याला प्रसन्न होऊन ' वर 
माग ' असे म्हणाले. तेव्हा तारकासुराने आपणांस सात दिवसांच्या 
बाछकापासून मृत्यू यावा, असा वर मागितला. तो घरी आल्यावर सर्व 
दत्य त्याच्याभोवती जमा झाले. तारकासुर त्यांचा राजा झाला. वसंतादिक 
त्याची सेवा करू छागले. सूरयेचंद्रादिक लोकपाल त्याची सेवा करीत 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


| 
! 


मत्स्यपुराण । ११७ 


होते. त्याने युद्धात देवांना जिकण्याचा विचार केला. सेनापतीने तारका- 
सुराचा रथ तयार केला. सवं दैत्य गर्जना करू लागले. सर्व देवांनी 
इंद्राशी विचार करून यमास मुख्य सेनापती केले. तो तयार होऊन 
महिषावरूत रणभूमीकडे निघाला. अग्नी, वायू, इत्यादी लोकपालही 
आपापल्या गणांसहित निघाले. 

यानंतर एकशेअठ्ठेचाळिसाव्या अध्यायात देवासुरांतील यद्धाने 
रणभूमी रक्ताच्या डोहांनी दुस्तर झाल्याचे वर्णन आहे. सर्व भमी 
वेतालादिक भूतगणांनी व्याप्त झाली. देवासुरांच्या संग्रामात श्रीविष्णंनी 
काळनेमी नावाच्या देत्याचा वघ केला. त्यांनीच ग्रसन नावाच्या दैत्याचा 
वध केला. देवासुरांच्या या युद्धात तारकासुरास जयाची प्राप्ती झाली. 
त्याने देवांना बद्ध केले. सवे देव ब्रह्मदेवांना शरण गेले व त्यांची ते 
स्तुती करू लागले. ब्रह्मदेवांनी सांगितले की, तारकासुर सवं देवदेत्यांना 
अवध्य आहे. त्याचा वध करणारा अद्याप जन्मास यावयाचा आहे. तो 
हिमाल्याच्या कन्येच्या उदरी जन्म घेणार आहे. ब्रह्मदेवांनी योग्य 
समयाची वाट पाहाण्यास देवांना सांगितले. 

नंतर ब्रह्मदेवांनी कालरात्रीस देवकायं साधण्याबद्दल आज्ञा केली. 
तेन्हा ती हिमालयाच्या घरी गेली. पार्वतीच्या जन्मोत्सवाने सर्व देवांना 
हषं झाला होता. नंतर इंद्राने नारदमुनींना हिमालयाकडे पाठविले. 
पार्वती शिवांना द्यावी म्हणून नारदांनी हिमाल्यास सांगितले. इंद्राच्या 
रेरणेने मदनाने शिवाच्या मनात कामभाव निर्माण केला. त्यामुळे शिव 
रागावले व त्यांनी मदनास दरध केले. त्याच्या स्त्रीने, रतीने मोठा शोक 
केला व ती शिवांना शरण गेली. तो परत प्राप्त होईल असा शिवांनी 
तिला वर दिला. हा सवं कथाभाग एकशेतरपन्नाव्या अध्यायात आला 
आहे. 

यानंतर पुढील पांब-सहा अध्यायांत तारकासुरवधाचे आख्यान 
आरे आहे. पार्वतीस तू काळी आहेस असे शंकरांनी म्हटल्यावर ती 
रागाने तपोवनात गेली. याचवेळी तारकासुराचा आडी नावाचा दैत्य 
पातीचे रूप घेऊन शिवांपाशी गेला. या देत्यास ओळखून शिवांनी 
त्याचा वधः केछा. ब्रह्मदेवाच्या वराने पाती गौरी झाली. गोरी पार्वती 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


११८ । मँत्स्यंपुराणे 
शिवांपाज्ली येण्यास निघाली. तिला कातिकस्वामी नावाचा एक पुत्र 
झाला. सर्व देवांनी या पुत्राची स्तुती केली. तारकासुराचा वध करण्याची 
विनंतीही देवांनी त्यास केली, नंतर या कातिकस्वामींनी तारकासुराचा 
वध केल्याने सर्वे देवांना आनंद झाला. 

यानंतर पुढच्या एकशेसाठाव्या अध्यायात हिरण्यकशिपूची कथा 
आली आहे. तो दैत्य प्रमत्त झाल्याने देवांच्या प्रार्थनेंवरून विष्णूंनी 
नर्रासहाचे रूप धारण करून हिरण्यकशिपूचा वध केला. यानंतर पुढच्या 
काही अध्यायांत मनूची सृष्टी, नारायणांचे स्वरूप, युगधर्म मारकंडेयांना 
भगवंतांच्या मायेचे दशन, मधुकंटभ दैत्याचा वध, देवांचे भय, हयग्रीव 
इत्यादी देत्यांशी युद्ध, या तारकामय संग्रामात विष्णूंनी कालनेमी 
दानवाचा केलेला वध, मंधकावर शंकरांचा बाण, त्याच्या रक्तापासून 
अनेक दैत्यांची निर्मिती, शंकरांनी मातुगणांची केलेली निमिती, शंकरांनी 
केलेला अंधकासुराचा वध; इत्यादी कथाभाग ऐकशेअठ्ठयाहत्तर 
अध्यायांपर्यंत आला आहे. यानंतर शंकरांनी पार्वतीस काशीक्षेत्राची 
महती विवरून एकक्षेचौऱ्यांशिव्या अध्यायापर्यंत सांगितली आहे. या- 
नंतरच्या काही अध्यायांत नमंदेचेही माहात्म्य आले आहे. यानंतर पुन्हा 
एकशेसत्त्याएँशीव्या अध्यायांत त्रिपुरपुराच्या दहनाची कथा आली 


आहे. | 
पतिव्रता सावित्रीदेबीचे आख्यान 


यानंतर दोनशेआठाव्या अध्यायात पतिव्रता स्त्रीचे माहात्म्य 
आले असून त्यानिमित्ताने सावित्रीचे आख्यान चाळ झारे आहे. पूर्वी 
मद्र्देशात शाक गोत्राचा अश्‍वपती. नावाचा राजा होऊन गेला. तो 
पुत्राच्या इच्छेने सावित्रीदेवीची उपासना करू लागला. शंभर ब्राह्मर्णा- 
कडून तो प्रतिदिवशी होम करवीत असे. दहा महिन्यांनंतर त्या राजास 
सावित्रीने आपले रूप दाखविले. ती त्याला म्हणाली; 

“ राजा, तु माझा अखंड भकत आहेस. मी तुला एक कन्या देईन. 

इतके म्हणून साविन्नीदेवी विजेसारखी गुप्त झाली. नंतर राजाची 
माखती नावाची राणी गरोदर राहिली ब. दहाव्या महिन्यात प्रसूत 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराणं । ११९ 


झाली. ती सावित्रीच्या प्रसादाने झालेली असल्याने तिचे नाव सावित्री 
ठेवण्यात आले. पुढे त्या कन्येस तारुण्य प्राप्त झाले. तेव्हा तिच्या पित्याने 
सत्यवान नावाच्या राजपुत्रास तिला देण्यासाठी तयारी केली नारदांनी 
राजास सांगितले की, हा राजपुत्र एका वर्षात क्षीणायू होईल. तेव्हा 
राजाने विचार केला की, शास्त्रानुसार कन्यादान एकदाच होते. राजाने 
आपली कन्या द्युमत्सेनाच्या पुत्रास, सत्यवानास दिली. 

नारदांचे भविष्यकथन मनात ठेवून सावित्री खिन्न अंतःकरणाने 
धैय धरून पती व सासुसासरे यांची उत्तम प्रकारे सेवा करू लागली. 
याच वेळी राजा युमत्सेन राज्यावरून पदच्युत होऊन अंध झाला. राज- 
कन्या आपली सुन झाली याचाही फारसा संतोष त्याला झाला नाही. 
सत्यवान मृत्यू पावणार हे समजून सावित्रीने शवशुराची आज्ञा घेऊन 
सावित्रीचे त्रिरात्रत्रत केले. ठरलेल्या दिवशी सत्यवान उत्तम फुले व फळे 
आणण्यासाठी वनात गेला. आपण पतीसह वनात जावे, म्हणून सावित्रीने 
इवशुरास विनंती केली. त्याची आज्ञा मिळताच ती सत्यवानाबरोबर 
वनात गेली. 

आपले भय मनात तसेच ठेवून ती पतीस वनातील भिन्नभिन्न 
वृक्षांची माहिती विचारू लागली. तो स्वतः श्रमला असुनही तिला 
वनातील वृक्ष, पक्षी, मृग, दाखवून त्यांची माहिती देऊ लागला. त्याने 
तिला आम्रवृक्ष, वसंतऋतू, अशोकवृक्ष, पलाश, पांगारा, नागचाफा, 
मोगरा, कोकिळपक्षी, भ्रमर व भ्रमरी, कावळा व कावळी, कपिजळ 
पक्षी व त्याची स्त्री, चिमणीच्या जातीचे पक्षी, राघू, व्याध्रांची जोडी, 
वोनर-वानरी, मांजर, ससा, विषयासक्त हत्ती, वराह व त्याची स्त्री, 
म्हशीमागे धावणारा रेडा, स्त्रीसह हरिण, वनगाय व गवा, निर्मल हंस 
व त्याची सखी, चक्रवाक पक्षी; इत्यादींची माहिती सावित्रीस देऊन 
तो म्हणाला, ' सुंदरी, प्रिये, मी फलांचा संग्रह केला आहे. तू पुष्पांचा. 
भाता मी समिधा गोळा करून आणतो. तोपर्यंत तु या सरोवराच्या 
तीरावर वृक्षाच्या छायेत विश्रांती घेत माझी बाट पाहा.” 

तेव्हा त्याला सावित्री म्हणाली, ' नाथ, मी तुमच्या आज्ञेप्रमाणंच 

न. पण आपण फार दुर जाऊ नये. कारण या घोर अरण्यात मला 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१२० । मेत्स्यंपुराणे 


फार भय वाटतं. यानंतर त्या सत्यवानाने सावित्रीजवळच असलेल्या 
वृक्षाच्या समिधा गोळा केल्या. तो त्यावेळी मरणोन्मुख असलेला तिने 
पाहिला. सत्यवान लाकडे तोडीत असताना त्याच्या मस्तकात वदना 
उत्पन्न झाल्या. त्या वेदनांनी तो पीडित होऊन भार्येस म्हणाला, ' सावित्री, 
ही काष्ठं तोडण्याच्या श्रमानं मी कष्टी झालो आहे. माझ्या मस्तकात 
शूळ उत्पन्न झाला आहे. मला मूर्च्छा आल्यासारखं वाटतं आहे. मी 
आता तुझ्या मांडीवर डोकं ठेवून निद्रा करतो. असे म्हणून सत्यवान 
सावित्रीच्या मांडीवर डोके ठेवून झोपी गेला. 

त्याच वेळी त्या महाभाग्यसंपन्न अशा सावित्री नावाच्या पतित्रतेने 
आपल्या समीपच्या प्रदेशात धर्मराजास पाहिले. तो नीलकमलाप्रमाणे 
इयाम होता. त्याने पीतांबर धारण केला असून तो विद्युल्लतेनें युक्त 
अशा मेघासमान शोभत होता. त्याची मुकुटकुंडले सूर्यासारखी तेजस्वी 
होती. त्याच्या गळयात हार होता. त्याने वाहुभूषणे धारण केली होती. . 
असा हा यम धर्मराज आपल्याबरोबर काल व मृत्यू यांना घेऊन 
सावित्रीच्या समोर आला. त्याने सत्यवानाच्या देहामधून अंगुष्ठमात्र 
पुरुष. (जीव) आपल्या पाशाने बांधून आपल्याकडे ओढून तो त्यासह 
दक्षिणदिशेस निघाला. 

आपला पती गतप्राण झाला हे पाहून सावित्री दक्षिणदिशेस 
जाणाऱ्या यमाच्या मागे निघाली. ती यमराजास हात जोडून म्हणाली, 
“ मातृभक्तीनं ही कमंभूमी प्राप्त होते. पितृभक्तीनं स्वर्ग मिळतो. गुरूच्या 
कृपेनं ब्रह्मलोक मिळतो. आणि ज्यानं हे तीन धमं सांभाळले, त्याच्या 
सवे क्रिया सफळ होतात. जोपयंत माता, पिता, गुरू जिवंत आहेत, 
तोपर्यंत मनुष्यांनी अन्य धर्माचं आचरण करू नये. त्यांचं प्रिय व हित 
पाहुन त्यांचीच शुश्रूषा करावी. इतर काही कर्म करायची, तर त्यांचा 
विरोध नसावा. 

_ सावित्रीचे हे बोलणे ऐकून यम म्हणाला, ' सावित्री, तू आता- 
पयंत केलेफे मनोरथ पुरे झाले. आता तू त्वरित परत जा. तू मागं 
जाणार नाहीस तर मला जाण्यास अडचण होईल. तुलाही श्रम होतील: 
सावित्री, तू धसंज्ञ असून गुरुपूजेबद्दळ प्रीती. बाळगणारी आहेस. तू सुशीछ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १२१ 


पतिब्रता आहेस. म्हणून तू मागं फीर. कारण आता तुला ग्लानी आली 
आहे.' त्यावर सावित्री म्हणाली, ' यमघर्मा, पती हाच स्त्रियांचा देव 
असून तोच त्यांचा उत्तम आश्रमही आहे. त्यांचे प्राण व धन तोच आहे. 

साध्वी स्त्रिया त्याच्यावरोबरच गमन करतात. पिता, बंधू, पुत्र हे स्त्रीला 
स्वल्प देतात. पती तर तिला अपरिमित देतो. तेव्हा त्याची पूजा कोणती 
स्त्री करणार नाही ? म्हणून देवोत्तमा, आपण माझ्या पतीस जिथं नेता. 

तिथंच माही जाणं भाग आहे. देवा, आपण माझ्या पतीस घेऊन जात 
आहात, मी तुमच्या मागं येण्यास असमथं होईन, तेव्हा मी या जीविताचा 
त्याग करीन. 

त्यानंतर यम म्हणाला, ' शुभकारके, पतित्रते, तू महाभाग्यवती 
आहेस. मी तुला प्रसन्न झालो आहे. तू आता याच्या प्राणाखेरीज 
कुठलाही एक वर माग.” त्यावर सावित्री म्हणाली, । धर्मज्ञा, माझा 
सासरा महात्मा असून अंध आहे. तो स्वराज्यापासून पदच्यत झाला 
आहे. त्याला नेत्र व राज्य यांची प्राप्ती व्हावी.” हे ऐकून यम म्हणाला, 
कल्याणी, तू फार दूर आलीस. आता तू माघारी जा. तुझ्या मनासारखं 
सव होईल.' यावर सावित्री त्याला म्हणाली, ' देवोत्तमा, साधंची 
साधूंशी संगत जडल्यावर त्यांना क्लेश वा दुःख कुठून होणार ? तुमच्या 
सान्निध्यामुळं मला स्लानी आलेली नाही. आपण देवांपेक्षाही श्रेष्ठ 
देव आहात. मला कधीच श्रम झाले नाहीत.' 

“ विशाळनयने, मी तुझ्या धर्मानुकूल भाषणानं संतुष्ट झालो आहे. 
ए सत्यवानाच्या प्राणावाचून आणखी एक वर मागण्यास विलंब करू 
नकोस. 

' प्रभो, माझ्या पित्यास पुत्र नाही. मला झंभर सहोदर बंधू 
असावेत.” त 
_ “स्तुतियोग्य सावित्री, तू आल्या मार्गानं घरी जा. पतीच्या उत्तर- 
क्रियेचा विचार कर. कारण परलोकी गेलेल्या पतीस परत आणण्यास तू 
समथ नाहीस. तू पतिब्रता असल्यामुळं थोडीशी माझ्या मागं येऊ शक- 

` केल्याणरूपिणी, या सत्यवानानं गुरसेवारूपी साधन करून मोठं 
पुण्य संपादन केलं आहे, म्हणून मी याला घेऊन जातो. गुणवती, ज्ञानः 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१२२ । मंत्स्यंपुरांण 

संपन्न पुरुषानं माता, पिता व गुरू यांची सेवा करावी. या सत्यवानानं 
निरंतर त्यांची सेवा केली आहे. म्हणून तू चिरकालपर्यंत याच्यासह 
स्वर्गात निवास करशील. मंगलकारके, तप, ब्रह्मचयें, अग्निसेवा करून 
जसे पुरुष स्वर्गात जातात, तसेच ते गुरुसेवेनंही जातात.कल्याणी,माझ्या 
मागं येण्याचा तुझा मनोरथ पुरे. तू जो वर मागितलास तो तुळा प्राप्त 
होईल. आता तू घरी जा. 

‹ देवश्रेष्ठा, आपल्या चरणांची सेवा उत्तम धर्मास कारण आहे. 
असा धर्म संपादन केल्यास मला ग्लानी येणार नाही. धर्माचा लाभ सवे 
लाभांपेक्षा अधिक आहे. जीव कुठंही गेला तरी धर्मच त्याच्या मागं 
येतो. मित्र, बांधव कुणीच त्याच्याबरोबर जात नाहीत. प्राणिसंहारक 
देवा, ब्रह्मदेव, इंद्र, उपेंद्र (विष्णू), शिव, चंद्र, यम, सूये, अग्नी, वायू, 
वरुण, अष्टवसू, अश्विनीकुमार, कुबेर इत्यादी सर्व देव जीवास धमच 
संपादन करण्यास सांगतात. घर्मामुळंच त्यांचे मनोरथ सफर होतात. 
धर्मानंच सवे काही प्राप्त होतं. राज्य, सन्मान, विद्या, रत्नं, सुवणं, 
चवप्या, वस्त्रं, चामरं, शुंगा रसाधनं, उत्तम गंध, गायन, माला, गंध, वस्त्रं, 
रूप, ओदायें, सुंदर स्त्रिया इत्यादी सवे धर्मामुळंच मिळतं. म्हणून यज्ञ, 
तप, दान इंद्रियनिग्रह, क्षमा, ब्रह्मचयं, सत्य, तीर्थतीरावर उत्तम मरण, 
ब्रह्मयज्ञ, साधूची सेवा, देवपूजा, गुरूंची सेवा, ब्राह्मणांचं पूजन, वेदांचं 
अध्ययन, ब्रह्मचर्य इत्यादी साधनांनी पुण्य प्राप्त होतं. 

देवा,हे आयुष्य अनित्य आहे. म्हणूनच बालपणापासूनच धर्माचरण 
करावं. कारण आज कुणाला मृत्यू येणार हे कुणीही जाणत नाही. देवा, 
मृत्यू हा सर्वासमोर असूनही लोक स्वत:स अमर समजतात हे महदा" 
इचयें आहे. बालक तारुण्याच्या अपेक्षेनं मृत्यूस दुर समजतो. तरुण 
वृध्दाकडं पाहून मृत्यू दूर समजतो आणि वृध्द मृत्यूच्या मांडीवर 
बसूनही विषयांची इच्छा करतो! वृध्दावस्थेत पुन्रादिकांनी कितीही केलं 
तरी मृत्यू त्याची दुदेशा करतोच. प्राणिमात्रांस कुठंही अभय नाही. 
सववत्र भय व मरण असतं. पण जे प्राणी सुकृत करतात, तेच स्वस्थ 
व निर्भय असतात. ! 


* विद्यालनयले, सावित्री, तुझ्या या धर्मयुक्त भाषणानं यी संतुष्ट 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मंत्स्यपुराण । १२३ 


झालो आहे. तू या सत्यवानाच्या प्राणावाचन ठ 
येइल तो वर माग.' हाणली ए तर 

“देवा, पुत्रहीन प्राण्यास उत्तम लोकात गती प्राप्त होत नाही.आपण 
कपा करून मला शभर औरस पुत्र द्यावेत, अशी माशी प्रार्थना आहे.' 

सुशीले, सावित्री, माझ्या मागं येण्याचा हा तुझा मनोदय तू सोडन 
दे.तूजे मागितलंस ते स्वे तुला प्राप्त होईल. पण आता तू परत माघारी 
जा. तुझ्या येण्यानं माझ्या गमनास प्रतिबंध 
य होतो आणि तुलाही श्रम 

* यमधर्मा, आपण धर्म व नीती यांना जाणणारे आहात. तुम्हीच 
जगाचे प्रभू असल्यामुळं स्वं प्रजा धर्मानं वागते. देवा, म्हणूनच यम या 
नावानं आपली प्रसिद्धी सवंत्र आहे. प्रभो, आपण सर्व लोकांना धर्मानं 
सांभाळता, म्हणूनच आपणांस धर्मराज म्हणतात. सर्वाच्या मरणानंतर 
त्यांच्या पापपुण्यास अनुसरून तुम्ही त्यांच्या समीप जाता.म्हणून तुम्हांस 
मृत्यू हे नाव आहे. आपण सर्वांच्या आयुष्याचा काळ आहात. म्हणून 
काल हेही नाव आपणांस शोभतं. आपण सर्वांचा संहार करता, म्हणून 
आपणांस अंतक म्हणतात. आपण सूर्याचे पुत्र असल्यानं आपणांस वैव- 
स्वत हे नाव आहे. आपण सर्वांनी आयुष्य क्षीण झालं की बळानं नेता, 
म्हणून प्राणहर हेही नाव आपणांस शोभतं. देवा, आपण साधूंना आश्रय 
आहात. जगदीशा, मी आपणांस शरण आले आहे. 

* धर्मज्ञानसंपन्न सावित्री, तुझ्या या भक्तीनं व स्तुतीनं मी प्रसन्न 
झालो आहे. तुझ्या या पतीस, सत्यवानास मी सोडून दिलं आहे. आता 
तुझा मनोरथ पुणं झाला आहे. आता तू घरी जा. हा सत्यवान तुझ्या- 
सह पंचायशी वर्ष राज्य करील. नंतर तो उत्तम लोकात देवांसह क्रीडा 
करील. तुझ्या उदरी याच्यापासून शंभर पुत्र निर्माण होतील. ते चिर- 
का पृथ्वीवर राज्य करतील. धमंज्ञे, तू केलेल्या या स्तोत्रानं जे माझी 
स्तुती करतील, त्यांना दीर्घायुष्य प्राप्त होईल. 

असे म्हणून धर्मराजाने सत्यवानास पाद्यातुन मुकत केले व तो 
कोळ व मृत्यू यांसह गुप्त झाला. त्यानंतर सावित्री सत्यवान जेथे मरण 
पावळा त्या टिकाणी आली. त्या संध्याकाळी तिने आपल्या पतीचे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१२४ । मत्स्येपुराणं 
मस्तक मांडीवर घेतले. सत्यवानाने हळूहळू डोळे उघडले. तो सावित्रीस 
म्हणाला, ' प्रिये, जो मला देहातून बाहेर काढीत होता, तो कुठं आहे? 
तो कोण होता? या वनात आजचा दिवस निद्रेत फुकट गेला. तू उप- 
वासानं म्लान झाली आहेस. त्यात वनात आल्यानं दुःखी झाली आहेस 
आता आपण त्वरित निघू या. 

त्यावर सावित्री म्हणाली, ' प्राणनाथ, आता सूर्यास्त झाला आहे. 
आता आपण आपल्या आश्रमात जाऊ. कारण माझे सासरे नेत्रहीन 
आहेत. मी हे सवे वृत्त त्यांना सांगीन. असे म्हणून ती आपल्या आश्न- 
मात येण्यासाठी निघाली. ती आश्रमात आली त्याच वेळी द्युमत्सेनराजास 
दृष्टी आली होती. त्यानें आपला पुत्र सत्यवान व सून सावित्री येत 
असल्याचे पाहिले. सत्यवानाने येऊन आपल्या मातापित्यांना नमस्कार 
केला. सत्यवानाने वनातील सवे प्रकार सवे तपोधन ऋषींना सांगितला. 
सावित्रीनेही सवं हकीगत त्यांना कथन केली. त्याच रात्री सावित्रीने 
वटसावित्रीचे ब्रत यथाविधी समाप्त केले. द्युमत्सेनास पुनः राज्याची 
प्राप्ती झाली. सावित्रीस त्यानंतर शंभर बंधू झाले. अशा रीतीने या 
पतिब्रता राजकन्येने आपल्या पितृकुलाचा व पतिकुलाचा उद्धार केला. 
या उत्कृष्ट गुणवतीने आपल्या पतीसही यमपाशातून सोडविले. म्हणून 
पुरुषाने स्त्रियांचे निरंतर देवांप्रमाणे पूजन करावे.या साध्वी स्त्रियांच्या 
कृपेनेच त्रेलोबयाचे रक्षण होत असते. aR 


३. तीर्थस्थानमाहात्म्य 
प्रयागला गेल्याने कोणते फळ मिळते ? 
अध्याय एकश्ेतीन ते एकशेबारापर्यंत प्रयागतीर्थांचे माहात्म्य 


विविध अंगांनी वर्णन केले आहे. पूर्वी माकंडेयमुनींनी हे माहात्म्य पांडु- 
पुत्र युधिष्ठिरास सांगितले होते. महाभारत युद्ध समाप्तं झाले. कुन्तीनंदन 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १२५ 


युधिष्ठिरास बांधवांच्या हत्येने अतिशय शोक झाला. तो चिता करू 
लागला. ' हाय, राजा दुर्योधन अकरा अक्षौहिणींचा स्वामी होता. त्याचा 
नाश झाला. श्रीकृष्णांचा आश्रय घेतल्यानं आम्ही केवळ पांच पांडव 
वाचलो. सव प्रमुख वीरांना मारून आता हे राज्य कशासाठी घ्यायचं ? 
भोगांना काय करायचं ?' अशा विचारांनी राजा युधिष्ठिर चिताग्रस्त 
झाला. आता आपण प्रायरचित्त तरी कोणते घ्यावे? कोणता ब्रतोप- 
वास करावा ? कोणत्या तीर्थाचे सेवन करावे? या महापातकापासून 
मुक्त होऊन सर्वोत्तम विष्णुलोकास कसे जाता येईल ? श्रीकृष्णांना तरी 
कसे विचारावे ? त्यांनीच तर हे कमं करायला लावले. अशा विचारांनी 
युधिष्ठिर व्याकुळ झाला. कुंती, द्रौपदी यांनाही शोक झाला. 
| यावेळी महर्षी मार्कंडेय वाराणसीत निवास करीत होते. 
त्यांना योगवलाने युधिष्ठिराच्या मनातील चिता समजली. ते स्वरित 
हस्तिनापुरास आले. युधिष्ठिराने त्यांचे मनापासून स्वागत केले. त्याने 
मुनींना सिंहासनावर वसविले. त्यांची पुजा केली. संतुष्ट होऊन माकडेयांनी 
युधिष्ठिरस विचारले, 
सड ' राजन्‌, तु असा कष्टी का आहेस? तुला चिता कसली आहे? 
कोणतं अमंगल झालं?! 
' महामुनी, राज्यप्राप्तीसाठी आम्ही जो व्यवहार केला, त्यानं मी 
चिताग्रस्त झालो आहे.' 
“* महावाहू राजा, रणक्षेत्रावर युद्ध केल्यास क्षत्रियास पाप नाही 
लागत. 
` महाप्राज्ञ, तरी आपण असं एखादं साधन सांगावं की, ज्यामुळं 
माझं हे पाप संपेल. 
* राजा, ऐक. स्वं पापांचा विनाश करण्यासाठी प्रयागगमन हेच 
भेष्ठ साधन आहे.” 
“मुने, प्राचीनकाळी प्रयागची स्थिती कशी होती ? प्रयागाची 
यात्रा कशी करावी ? तिथं जाण्यानं, स्नान केल्यानं काय फल मिळतं ? 
सव मला सांगावं. । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१२६ । मत्स्यपुराण 
पुण्यप्रद प्रयागक्षेत्र 


प्रयागात प्रतिष्ठानपुरापासून वासुकीहृदापर्यंत जेथे कंबल, अश्व- 
तर, बहुमूलक नामांचे नाग निवास करतात. ते स्थान तीनही लोकांत 
प्रजापतिक्षेत्र या नावाने प्रसिद्ध आहे. तेथे स्नान केल्यास स्वर्गाची प्राप्ती 
होते. तेथे मृत्यू झाल्यास पुन्हा जन्म घ्यावा लागत नाही. ब्रह्मादी देव 
तेथे राहाणाऱ्यांचे रक्षण करतात. सवे पापांचा नाश करणारी अनेंक 
तीर्थे आहेत. येथे साठ हजार धनुर्धर वीर गंगेचे रक्षण करतात. सात 
घोड्यांच्या रथातून जाणारा सूर्यदेव यमुनेची देखभाल करतो. श्रीहरी 
सर्व देवांना घेऊन या प्रयागमंडराचे रक्षण करतात. महेश्वर हातात 
त्रिशूल घेऊन नेहमी वटवृक्षाचे रक्षण करतात. म्हणून अधर्मी पुरुष या 
प्रयागक्षेत्रात प्रवेश करू शकत नाही. प्रयागतीर्थाचे दर्शन, नामसंकीर्तन, 
तेथील मृत्तिकेचा स्पशे यांनी मनुष्य पापातून मुक्‍त होतो. 

या प्रयागक्षेत्रात पाच कुंडे आहेत. त्यांतून गंगा वाहाते. मनुष्य 
कितीही पापी असला तरी हजारो योजनांवर दूर असेना तो, पण गंगेचे 
स्मरण करीत असल्यास त्याला परम गती प्राप्त होते. गंगेच्या नामानेच, 
तिच्या दर्शनानेच, तिच्या स्नानानेच सात पिढ्यांची पापे नष्ट होतात. 
सत्यवादी, क्रोधरहित, अहिसापरायण, धर्मानुगामी तत्त्वज्ञ, गोब्राह्मणांच्या 
हितात तत्पर राहून जो मनुष्य गंगा व यमुना यांच्या संगमात स्वान 
करतो, तो सवं पापांपासून मुक्त होतो. त्याचे मनोरथ सफल होतात. 
यथे ब्रह्मचर्यपू्वेक राहून पितरांना तपण करावे. म्हणजे त्याला सवे अभि- 
छाषित पदार्थांची प्राप्ती होते. येथे सूर्यकन्या महाभागा यमुनानदी तीन 
लोकांत विख्यात असून ती भगवान शंकरांच्या निवासाने धन्य झाली 
आहे. हे पुण्यप्रद प्रयागक्षेत्र मनुष्यांना दुलेभ आहे. देव, दानव, गंधवे, 
ऋषी,सिद्ध, चारण आदी गंगाजलाचा स्पशे करून स्वर्गेलोकात विराज- 
मान होतात. 


प्रयागाचे माहात्म्य 
प्रयागाचे माहात्म्य ऐकल्याने मनुष्य सवे पापांतून मुक्‍त होतो. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १२७ 


दुःखी, दरिद्री यांना तर हे प्रयागक्षेत्र उत्तम आहे. रोगग्रस्त, दीन, वद्ध 
माणसाने येथे स्नान केले तर तो सुवर्णाच्या कांतीसारखा तेजस्वी बनून 
स्वर्गात जातो व सुंदर अप्सरांबरोबर आनंदाचा उपभोग घेतो. त्याला 
अभीष्ट मनोरथ प्राप्त होतात. तेथे सवं रत्नांनी सुशोभित, अनेक 
रंगांच्या ध्वजांनी मंडित, अप्सरांनी समृद्ध, दिव्य विमानं यांच्यासहित 
तो दीव्य गीतांचा व वाद्यांचा अनुभव घेतो. त्यानंतर मात्र पुण्य क्षीण 
झाल्यावर त्याचे पतन स्वर्गातून खाली पृथ्वीवर होते. तो या प्रयागाची 
यात्रा करतो. मनुष्य देशात असो, विदेशात असो, घरात असो वा 
वनात असो, त्याने प्रयागाचे स्मरण केले की, त्याला ब्रह्मलोकाची 
प्राप्ती होते. 

FE लोक कशा प्रकारचा असतो ? येथील भमी सुवणंमय असते. 
येथील वृक्ष इच्छेनुसार फल देतात. येथे मुनी, ऋषी व सिद्ध निवास 
करतात. येथे मनुष्य आपल्या पुण्यकर्माच्या प्रभावाने हजारो स्त्रियांनी 
युक्‍त, मगल व रमणीय मंदाकिनीच्या तटावर ऋषींच्यासह सुख 
भोगीत असतो. तो गुणवान व धनसंपन्न होतो. तो परत मत्यलोकात 
भाला तरी त्याला या गंगायमुनासंगमाची आठवण येते. तो 'देवपुजा 
व गोदान यांत रमतो. 


प्रयागमधील विविध तीथं, गंगामाहात्म्य 


गोवंशास कष्ट देऊन मनुष्य घोर नरकात पडतो. गायींचा क्रोध 
मोठा भयंकर असतो. जो मनुष्य विधीस अनुसरून पुत्र, बालके यांना 
भयागात स्नान घालतो, गंगाजलाचे पान करवितो, ब्राह्मणांना दान 
“ता, त्याला सवे फळे प्राप्त होतात. जो मनुष्य ऐश्वर्याने युक्त होऊन 
बलावर स्वार होऊन प्रयागला जातो, त्याचे तीर्थफल नष्ट होते. गंगा- 
यमुनेच्या संगमावर ऋषिप्रणीत विवाहविधीने आपल्या संपत्तीस अनुसरून 
$न्यादान करतो, त्याला नरकाचे दर्शन कधीच होत नाही. तो अक्षय- 
कालपर्यंत आनंदाचा उपभोग घेतो. त्याला सौँदर्यशाली स्त्रीपुत्रांची 
भाप्ती होते. म्हणून आपल्या संपत्तीस अनुसरून येथे दान करावे. मग 

झेल वाढत राहाते. दानकर्ता प्रहयकालापर्यंत स्वर्गात निवास 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१२८ । मत्स्यपुराण 


करतो, यात संशय नाही. 
जो मनुष्य प्रयागमधील अक्षयवटाखाली प्राणांचा त्याग करतो, 
तो रुद्रलोकात जातो. प्रलयकालीही सूये अक्षयवटास जाळू शकत नाही. 
प्रलयकाळी जेव्हा सूर्य, चंद्र, चौदा भुवने नष्ट होतात, सारे जगत 
एकाणेवात जलात निमग्न होते, त्यावेळी श्रीभगवान विष्णू या प्रयागात 
यज्ञाराधनेत स्थित असतात. देव, दानव, गंधवे, ऋषी, सिद्ध, चारण 
इत्यादी सदा या गंगांयमुनेच्या संगमातीळ तीर्थाचे सेवन करतात. येथे 
प्रयागची स्तुती करून ब्रह्मादी देवगण, ऋषी, सिद्ध, चारण, लोकपाल, 
साध्यगण, पितर, सनत्कुमारादी ऋषी, अंगिरादी ब्रह्मर्षी, नाग, गरुड, 
आदी पक्षी, सिद्ध, आकाशाचारी जीव, सागर, नद्या, पवेत, सपे, विद्याधर 
यांच्यासह भगवान श्रीहरी येथे निवास करून असतात. हे प्रयागक्षेत्र 
पृथ्वीचे जघनस्थान आहे. 
हे प्रयाग तीनही लोकांत विख्यात आहे. याखेरीज मोठे तीथे 
नाही. जो व्रतनिष्ठ मनुष्य या संगमात स्नान करतो, त्याला राजसूय 
व अर्वमेधयत्ञांचे श्रेय मिळते. या पृथ्वीवर दहा हजार तीर्थे आहेत. 
या मोठ्या तीर्थाखेरीज तीन कोटी अन्य तीर्थे आहेत. पण त्या सर्वांचा 
निवास या प्रयागात आहे. गंगायमुनेंच्या संगमावर प्राण सोडणाऱ्यास 
योगनिष्ठ व सत्यपरायण विद्वानास मिळणारी गती प्राप्त होते. ज्यांनी 
प्रयागची यात्रा केली नाही, ते या जगात असून नसल्यासारखेच आहेत. 
अशा या परमपदस्वरूप प्रयागतीर्थाचे दर्शन घेतल्यावर मनुष्याची सवं 
पापे नष्ट होतात. 
कंबल व अश्‍वतर हे दोन नाग यमुनेच्या दक्षिणतटावर निवास 
करतात. येथे स्नान केल्यास, जलपान केल्यास मनुष्याची सर्व पापांतून 
मुक्तता होते. प्रयागक्षेत्रातील महादेवांच्या स्थानाची यात्रा केल्यास 
मनुष्याची मागील दहा पिढ्यांची पापे नष्ट होतात. येथे स्नान करणाऱ्या 
मनुष्यास अश्वमेधयज्ञाच्या फलाची प्राप्ती होते. गंगेच्या पूर्वतटावर 
विख्यात समुद्रकूप व प्रतिष्ठानपुर आहे. येथे मनुष्य तीन रात्री क्रोधः 
रहित होऊन ब्रह्मचयेपूवेक निवास करील, तर तो सर्वं पापांपासून मुक्‍त 
होईल. त्याला अदवमेघयज्ञाचे फल प्राप्त होईल. भागी रथीच्या पुर्वतटावर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १२९ 


प्रतिष्ठानाच्या उत्तरेस ' हंसप्रपतन ' नावाचे एक तीर्थ असून ते तीनही 
लोकांत प्रसिद्ध आहे. येथे स्नान केल्यास अस्वमेध्यज्ञाचे फल प्राप्त होते. 
येथील यात्रा करणारा मनुष्य चंद्र असेपर्यंत स्वर्गात प्रतिष्ठित होतो. 

जो मनुष्य पुण्यप्रद उवेशीरमण तथा विज्ञा हंसपांडुर नावाच्या 
तीर्थात आपले प्राण सोडतो, त्याला सहासष्ट हजार वर्षेपर्यंत पितरां- 
सहित स्वर्गात स्थान प्राप्त होते. ऋषी, गंधरवे, किन्नर त्याची पुजा 
करतात. पुण्य क्षीण झाल्यावर तो मनुष्य स्वर्गातून पृथ्वीवर येऊन दहा 
हजार गावांचा भूपाल होतो. तो अनेक सहस्र नारींचा पती होतो. त्याला 
उवेशीसारख्या शंभर कन्या प्राप्त होतात. तो करगोटा व नूपुर यांच्या 
झंकारशब्दांनी झोपेतून जागा होतो. असे भ्रचुर भोग भोगून तो पुन्हा 
प्रयागतीर्थांची यात्रा करतो. 

जो मनुष्य प्रयागतीर्थात एक मास इवेत वस्त्र धारण करून, 
जितेंद्रिय होऊन नियमपूर्वक राहातो, एकदाच भोजन करतो, तो अनेक 
जन्मांत राजा होतो. समुद्रापर्यंतच्या पृथ्वीचा चक्रवर्ती सम्राट होतो. 
सुवर्णालंकारांनी विभूषित अशा शेकडो स्त्रिया त्याला प्राप्त होतात. 
तो घनधान्यांनी संपन्न होऊन नित्य दान करीत असतो. असे प्रचुर भोग 
भोगून तो पुन्हा प्रयागतीर्थाची यात्रा करतो. 

जो मनुष्य रमणीय संध्यावटाच्या छायेत ्रह्मचर्यपूर्वंक जितेद्रिय 
व निराहार राहून पवित्रभावाने संध्योपासना करतो, त्याला ब्र्ह्म- 
लोकाची प्राप्ती होते. जो मनुष्य कोटितीर्थास जाउन प्राणांचा परित्याग 
करतो, त्याला कोट्यवधी वर्षापर्यत स्वर्गात प्रतिष्ठा प्राप्त होते. त्या- 
नंतर पुण्य क्षीण झाल्यावर तो स्वर्गातून परत सुंदर रूप धारण करून 
पृथ्वीवर येतो. सुवर्ण, मणी, मोती यांनी समृद्ध अशा कुलात तो जन्म 
घेतो. यानंतर वासुकिहृदाच्या उत्तरेस भोगावती नावाचे एक तीर्थ आहे. 
येथेच दशाइवमेध नावाचे आणखी एक तीर्थ आहे. तेथे स्नान करणाऱ्या 
मनुष्यास अइवमेधयज्ञाचे फल प्राप्त होते. तो संपत्तिश्षाली, सौंदरयसंपन्न, 
चतुर दानी व धर्मात्मा होतो. वेदांच्या अध्ययनाने जे पुण्य मिळते, सत्य 
भाषणाने जे पुण्य मिळते, अहिंसाब्रताने जे पुण्य मिळते; ते सर्व प्रयागच्या 

म.पू...९ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१३० । मत्स्यपुराण 

यात्रेने प्राप्त होते. गंगेत स्तान केले की कुरुक्षेत्रासारखे फल मिळते. पण 
जेथे गंगा विध्यपर्वंताशी संयुक्त झाली आहे, तेथे ती कुरुक्षेत्रापेक्षा दस- 
र म यानी युक्त, महाभाग्यशालिनी, तपस्विनी गंगा वाहाते, 
त्या स्थानाला सिद्धक्षेत्र मानतात. गंगा भूतलावर मनुष्यांना, पाताळात 
नागांना, स्वर्गात देवांना. तारते. म्हणून ती ' त्रिपथगा ' आहे. मृत 
प्राण्यांची हाडे जितकी वर्षे गंगेत असतात, तितकी वर्षे ते स्वर्गात 
प्रतिष्ठित होतात. गंगा सवं तीर्थात उत्तम आहे. नद्यांत महानदी आहे. 
महान पापे करणाऱ्यांना मोक्षदायिनी आहे. गंगा तर सवत्र अगदी सुलभ 
आहे. पण गंगाह्वार, प्रयाग, गंगासागरसंगम यांना दुलभ मानले आहे. 
या स्थानी स्नान केल्यास मनुष्य स्वगेलोकास जातो. येथे शरीरत्याग 
करणाऱ्यास पुनः जन्म घ्यावा लागत नाही. ज्यांचे चित्त पापी आहे, 
त्यांना गंगेशिवाय गती नाही. महेश्‍वरांच्या जटाजूटापासून निघालेली 
मंगलमयी गंगा सवे पापे हरण करणारी आहे. ही पवित्रांत पवित्र व 
सर्व मंगलांत मंगलरूपा आहे. 


प्रयागमधील आणखी काही तीर्थ 


प्रयागचे माहात्म्य ऐकूनहीं मनुष्य सवं पापांपासून मुक्‍त होतो. 
गंगेच्या उत्तरतटावर मानस नावाचे एक तीर्थ आहे. येथे तीन रात्री 
निराहार राहून निवास करणाऱ्याच्या सवे कामना पूर्णं होतात. गाय, 
पृथ्वी व सुवणं यांचे दान करण्याने जे फल मिळते, तेच फल या मानस- 
तीर्थाच्या स्मरणाने मिळते. जो मनुष्य निष्काम भावनाने गंगेत स्नान 
करतो, त्याला स्वरे प्राप्त होतो. त्याला नरकाचे दर्शनही होत नाही. 
तो हंस व सारस यांनी युक्त अशा विमानात बसून देवलोकास जातो. 
तो तेथे त्याची झोप अप्सरांच्या मधुर गायनाने संपवितो. अशा रीतीने तो 
अनेक हजार वर्षापर्यंत स्वगेसुखाचा लाभ घेतो. पुनः पुण्यकमं क्षीण 
झाल्यावर तो सुवर्ण, मणी, मोती यांनी संपन्न अशा कुलात जन्म घेतो. 

माघमासात गंगायमुनासंगमात स्नान केले तर, सहासष्ट हजार 
तोर्थांत स्नान केल्याचे पुष्य प्राप्त होते. एक लाख गायींचे दान केल्याचे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १३१ 


फल मिळते. गंगायमुनासंगमावर कषरिनीची साधना केल्यास मनष्य 
सवं अंगांनी संपन्न, निरोगी व पांच कमे द्वियांनी स्वस्थ होतो. या प्राण्याच्या 
अंगावर जितके रोमकृप असतात, तितकी सहस्र व्ष तो स्वर्गात प्रतिष्ठित 
होतो. त्याचे पुण्य क्षीण झाले की, तो स्वर्गातून च्युत होऊन भूतलावर 
जंबूद्रीपाचा अधिपती होतो. तेथे तो प्रचुर भोग भोगतो. प्रयागतीर्थास 
तो येतो. 

चंद्रग्रहणाच्या दिवशी जो मनुष्य संगमाच्या जलात प्रवेश करतो, 
तो स्वं पापांतून मुक्त होऊन सोमलोकांस जातो. तेथे चंद्रासह तो 
आनंदाने राहातो. यानंतर साठ हजार वषे तो स्वर्गलोक व ऋषी, गंधर्व 
यांनी सेविलेल्या इंद्रलोकात राहातो. स्वर्गातून च्युत होऊन तो पथ्वी- 
वरील समृद्ध कुलात जन्म घेतो. जो मनुष्य प्रयायक्षेत्रात शिर खाली व 
पाय वर करून अग्नीच्या ज्वालांचे पान करतो, तो एक लाख वर्षेपर्यंत 
स्वर्गेलोकात प्रतिष्ठित होतो. स्वर्गातून च्युत झाल्यावर तो भूतलावर 
अग्निहोत्री होतो. येथे प्रचुर भोग भोगून तो पुनः प्रयागाची यात्रा 
करतो. 

जो मनुष्य प्रयागमध्ये राहून आपल्या शरीराचे मांस पक्ष्यांना 
खायला देतो, त्याला एक लाख वर्षेपर्यंत सोमलोकात प्रतिष्ठा मिळते. 
तेथून तो च्युत झाल्यावर या लोकात धर्मात्मा, गुणसंपन्न, सौंदयंशाली, 
विद्वान, प्रियभाषी राजा होतो. येथे प्रचुर भोग भोगून नंतर तो प्रयागाची 
यात्रा करतो. प्रयागाच्या दक्षिणतटावर व यमुनेच्या उत्तरतटावर 
ऋेणप्रमोचन नावाचे परम श्रेष्ठ तीर्थं आहे. तेथे एक रात्र निवास 

स, स्नान केल्यास मनुष्य सर्व ऋणांतुन मुक्त होतो. तो ऋण रहित 


>) 


होऊन स्वर्गेलोकी जातो. 


अयागात अनशनत्रत, यसुनामाहात्म्य 


भयागात जे श्रद्धाळू विद्वान इंद्रियांना वश करून अनशतब्रताचे 
गछन करतात, ते सर्व अंगांनी संपन्न, निरोगी, पांच कमेंद्रियांनी स्वस्थ 
होतात. ते चालताना त्यांच्या प्रत्येक पावलावर अइ्वमेधयज्ञाचे फल 
"त होते. ते आपल्या पुढल्या दहा ब मागल्या दहा कुलांचा उद्धार 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१३२ । मत्स्यपुराण 


करून सवे पापांपासून मुक्त होतात व परमपदास जातात. 
यानंतर राजा युधिष्ठिराने मार्कडेयांना एक भरन विचारला. तो 
म्हणाला, ' प्रभो, आपण मला धर्माचं माहात्म्य सांगत आहात. एका 
बाजूनं असं दिसतं की, धर्माची प्राप्ती थोड्याच प्रयत्नानं होते आणि 
दुसऱ्या बाजूनं असं दिसतं की, दशाइवमेधसदुश अनेक व्रतं करून धर्माची 
प्राप्ती होते. आपण या माझ्या संदेहाचं निवारण करावं. 
या प्रश्‍नाचे उत्तर मार्कडेयांनी दिले. प्रयागाचे मंडळ पांच योजने 
आहे. या भूमीवर पाऊल ठेवताच पावलोपावली अश्वमेधयज्ञाचे फल 
प्राप्त होते. जो मनुष्य या प्रयागमंडलात आपल्या प्राणांचा त्याग करतो, 
तो पूर्वीच्या सात पिढ्यांचा व पुढील चौदा पिढ्यांचा उद्धार करतो. 
म्हणून मनुष्याने प्रयागाचे सेवनं करावे. ज्याच्या मनात श्रद्धा नाही, 
ज्याचे चित्त पापांनी आच्छादित आहे, अशा पुरुषाने देवांकडून सुरक्षित 
असलेल्या या प्रयागक्षेत्रात प्रवेश करू नये. प्रयागास लोक स्नेहाने, 
धनाच्या लोभाने जातात, त्यांना कोणत्या तीथेफलाची प्राप्ती होते ? 
कतव्य, अकतेव्य यांच्या ज्ञानाने विहीन असणाऱ्यांना गती कोणती 
मिळते ? या युधिष्ठिराच्या प्रशनांचेही उत्तर माकंडेयांनी दिले. 
जो मनुष्य जितेंद्रिय, श्रद्धायुक्त, अहिसाव्रती होऊन पवित्र भावाने 
नियमपूर्वेक राहून या प्रयागात एक मासभर राहील, स्तान करील 
त्याची सर्वं पापे नष्ट होतील. त्याला परमपदाची प्राप्ती होते. प्रयागात 
तीनही काळी स्नान करून, भिक्षा मागून भोजन केल्यास तोही पापांतून 
मुकत होतो. जो मनुष्य अजाणता प्रयागाची यात्रा करतो, त्याच्याही 
सर्व कामना पूर्ण होतात. तो स्वगेलोकी प्रतिष्ठित होतो. धनधान्यांनी 
परिपूणे अशा अविनाशी पदाची त्याला प्राप्ती होते. जो जाणूनबुजून 
नियमानुसार या प्रयागाची यात्रा करतो, तो सर्व भोगांनी संपन्न होतो. 
आपल्या पितरांचा उद्धार तो करतो. या प्रयागतीर्थाचे नाव घेतल्यानेही, 
याचे श्रवण केले तरीही पापाचा नाझ होतो. 
यानंतर युधिष्ठिराने विचारले, महामुने, यभुनेत स्नान करण्यानं 
कोणतं पुण्य प्राप्त होतं ? कोणतं फल प्राप्त होतं ?' या प्रदनाचे सविः 
स्तर उत्तर माकंडेयांनी दिले. महाभागा यमुनादेवी सूर्याची कन्या आहे. 


CEC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १३३ 


ती तीनही लोकांत विख्यात आहे. संगमस्थानावर हिला विज्षष ख्याती 
प्राप्त झाली आहे. जेथे गंगेचा उगम होतो, तेथेच यमुनाही निर्माण 
झाली आहे. हिचे नाव हजार योजनांपासून घेतले तरी त्याच्या पापांचा 
नाश होतो. यमुनेत स्तान, जलपान व तिचे नामसंकीर्तन यांनी पुण्याची 
प्राप्ती होते. आपल्या सात कुलांना पवित्रता मिळते. यमुनातटावर जो 
आपल्या प्राणांचा त्याग करतो, त्याला परमगतीची प्राप्ती होते. 

यमुनेच्या दक्षिणतटावर सुप्रसिद्ध अग्नितीर्थं आहे. परिचिमदिशेस 
धर्मेराजतीथं आहे. ते नरक या नावाने प्रसिद्ध आहे. येथे स्नान करून 
मनुष्य स्वर्गेळोकात जातो. त्यास पुनर्जन्म येत नाही. अशा प्रकारे 
यमुनातटावर हजारो तीर्थे आहेत. यमुनेच्या उत्तरतटावर धर्मात्मा 
सुर्याचे नीरुजक (निरंजन) नावाचे तीथं आहे. येथे इंद्रासहित सवं देव 
त्रिकाल संध्योपासना करतात. देव व सर्व विद्वज्जन या तीर्थाचे सदा 
सेवन करतात. अशी अनेक तीर्थे पापांचा नाश करणारी आहेत. गंगा 
व यमुना या दोनही नद्या समान फल देणाऱया आहेत. केवळ ज्येष्ठ 
असल्याने गंगेची पूजा सवंत्र होते. जो मनुष्य प्रात:काळी उठून या 
माहात्म्याचा पाठ करतो, श्रवण करतो, त्याची सबं पापे नष्ट होतात. 
तो स्वर्गलोकास जातो. 


अन्य तोर्थांच्या संदर्भात प्रयागमाहात्म्य 


प्रयागासंबंधी आणखी काही माहिती मार्कडेयांनी युधिष्ठिरास 
सांगितली. या तीर्थात सोमतीर्थ नावाचे एक महान पुण्यप्रद तीर्थं सर्व 
पातकांचा नाश करणारे आहे. युधिष्ठिराने पुन्हा त्यांना विचारले, 
' महामुने, या भूतलावर नेमिञ्चारण्य नावाच्या वनात पुष्कर नावाचं 
तीथं आहे. कुरक्षेत्रही आहे. पण या सर्वांना सोडून लोक प्रयागाची 
शंसा का करतात ? आपण त्याची एवढी स्तुती का करता ?' या 
भशनाचे उत्तर विस्ताराने मार्कडेयांनी दिले. 

अश्रद्धाळू, अपवित्र, दुर्बुद्धी, मांगलिक कार्यापासून विन्मुख; हे 
सवे पापी आहेत. आता प्रयागाचे माहात्म्य पाहावे. ब्रह्म सवं प्राण्यांत 
विराजमान असते. ब्राह्मणात त्याचा अंश विशेष प्रकारचा असतो. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१३४ । मत्स्यपुराणं 


त्याचप्रमाणे विद्वान लोक सवे तीर्थापेक्षा प्रयागाचे माहात्म्य विशेष 
मानतात. हे तीर्थ खरोखरच पूजनीय आहे. या प्रयागाचे स्मरण ब्रह्मही 
करीत असते. असे तीथे मिळाल्यावर मनुष्यास अन्य वस्तू प्राप्त कर- 
ण्याची इच्छा होत नाही. देवत्व प्राप्त झाल्यावर कोण मनुष्य बनण्याची 
इच्छा करील ? 

जो मनुष्य पृथ्वी, गाय, अग्नी, ब्राह्मण, शास्त्र, कांचन, जल,स्त्री 
माता, पिता यांची निदा करतो, त्याची उध्वंगती होत नाही. असे 
प्रजापती ब्रह्माने म्हटले आहे. कर्मे करून योगाची प्राप्ती करून घेणे 
दुलॅभ आहे. कारण मनुष्य नित्य पापकर्मातच रमतो. असा मनुष्य घोर 
नरकात जातो. जो मनुष्य हत्ती, घोडा, बैल, मणी, मोती, सुवर्णे आदी 


दुसऱ्याचे चोरतो, नंतर त्याचे दान करतो, तो स्वर्गात जात नाही.' 


स्वतःची वस्तू दान करणारा सुख भोगतो. अशा प्रकारे योग, धमं,दाता, 
सत्य, असत्य, अस्ति, नास्ति यांचे जे काही फल आहे ते सांगितले आहे. 


प्रयागात सवं तीथं 


विद्वानांचे असे सांगणे आहे की, नैमिशारण्य, पुष्कर, गोतीर्थे, 
सिंधुसागर, गयातीर्थं गयेशेजारचे धेनुक, गंगासागर; अशी आणखी 
तीन कोटी दहा हजार अन्य तीर्थे आहेत. ही सवं पुण्यप्रद असून प्रया- 
गात नित्य निवास करतात. येथे तीन अग्निकुंडे आहेत. यांतून सवें 
तीर्थांकडून नमस्कृत अशी गंगानदी प्रवाहित होऊन प्रयागाच्या पुढे 
जाते. याच प्रकारे तीनही लोकांत विख्यात अशी सूर्यपुत्री यमुनादेवी 
येथे गंगेशी मिळाली आहे. गंगा व यमुना यांचा हा मध्यभाग पृथ्वीचा 
जघनभाग आहे. भूतळ, अंतरिक्ष, स्वगेलोक यांत मिळून साडेतीन कोटी 
तीर्थं आहेत. पण ही स्वे प्रयागस्थित गंगेच्या सोळाव्या अंशाबरोबरही 
नाहीत; असे वायूने म्हटलें आहे. म्हणून गंगेची प्रधानता मानली आहे. 
प्रयागात कंबल व अश्वतर नाग आहेत. येथे भोगावतीतीथं आहे. येथे 
प्रजापतींची वेदी आहे. येथे शरीरधारी वेद व यज्ञ, तपोधन महषिगण 
ब्रह्माची उपासना करतात. येथे देवगण व चक्रवर्ती सम्राट यज्ञांनी 
समृद्ध बनतात. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १३५ 


तीनही लोकांत प्रयागपेक्षा मोठे अन्य तीथे कोणतेही नाही. 
सर्वांत अधिक प्रभावशाली महाभागा गंगा येथे वतमान आहे. हा देश 
तपोमय आहे. गंगेच्या भोवतीचा प्रदेश सिष्दक्षेत्र आहे. हे प्रयागमहात्म्य 
धन्य, स्वगंप्रद, सत्य, सुखदायक, पुण्यप्रद, धर्मेसंपन्न, परमपावन, श्रेष्ठ 
धमंस्वरूप व सर्व पापांचा विनाश करणारे आहे. हे महषींनाही गोपनोय 
आहे. हे पाठ केल्यास द्विज पापरहित होतो. हे पुण्यप्रद तीथ माहात्म्य 
ऐकून त्याला जातिस्मरत्व (पुर्वेजन्मीची आठवण) प्राप्त होते. तो 
स्वर्गेलोकात आनंदाचा अनुभव घेतो. 


प्रयागात ब्रह्मदेव, विष्णू व शिव यांचा निवास 


या प्रयागात सवं जगताचा निवास असतो. येथे भविनाशी व 
सामथ्यंशाली ब्रह्मदेव, विष्णू, शिव इत्यादी देव वास करतात. ब्रह्मदेव, 
विष्णू व शिव कोणत्या कारणासाठी प्रयागात निवास करतात? प्रयागाचे 
मंडल पाच योजनांपयंत आहे. येथे पापकर्माचे निवारण ब प्राण्यांचे 
रक्षण करण्यासाठी देवगण निवास करतात. प्रतिष्ठानपुराच्या उत्तरेस 
गुप्तरूपाने ब्रह्मदेव निवास करतात. भगवान विष्णू प्रयागात वेणीमाधव- 
रूपात विद्यमान आहेत. परमेश्‍वर शिव अक्षयवटरूपात स्थित आहेत. 

यांच्या खेरीज गंधर्वासह देवगण, सिध्दसमूह्‌, परमऋषी या प्रयाग- 
क्षेत्राचे रक्षण करतात. या क्षेत्रात अनेक पापांचे हवन करून प्राणी 
नरकाचे दर्शेन घेत नाहीत. प्रयागात अशा प्रकारे ब्रह्मदेव, विष्णू शिव, 
सात द्वीपे, सात समुद्र, स्व पर्वत रक्षण करण्यासाठी तत्पर आहेत. हे 
प्रजापती ब्रह्मदेवांचे क्षेत्र आहे. हे प्रयाग पुण्यप्रद व परम पवित्र आहे. 


भगवान वासुदेवांकडून प्रयागाचे माहात्म्य 


यानंतर धर्मराज युधिष्ठिराने आपले बंधू व पत्ती द्रौपदी यांच्या- 

सह ब्राह्मणांना नमस्कार करून गुरुजनांना तर्पण केलें. भगवान वासु- 
देवही अकस्मात तेथे आले. तेव्हा सवे पांडवांनी श्रीकृष्णांची पुजा केली. 
सरव महात्म्यांनी व श्रीकृष्णांनी धर्मपुत्र युधिष्ठिरास राज्यावर अभिषेक 
` माकंडेयांनीही त्याला ' स्वस्ति. तुझं कल्याण असो.” असा आज्ी- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१३६ । मत्स्यपुराण 


वाद दिला. युधिष्ठिर आपल्या बंधूंसह तेथे दान देऊन निवास करू 
लागला. जो प्रातःकाली उठून या माहात्म्याचा पाठ करील, त्याला 
परमपदाची प्राप्ती होते. तो सर्वे पापांतून मुक्‍त होऊन रुद्रलोकास 
जातो. 

यावेळी भगवान वासुदेवांनीही प्रयागचे माहात्म्य यृधिष्ठिरास 
सांगितले. प्रयागक्षेत्री जाऊन नित्य भगवानांचा जप करावा. हुवन करावे. 
असे केल्याने स्वर्गाची प्राप्ती होईल. जो मनुष्य प्रथागची यात्रा करतो, 
अथवा तेथे निवास करतो, त्याचा आत्मा सबं पापांतून मुक्त होतो. तो 
रद्रलोकास जातो. जो प्रतिग्रहापासून विमुख, संतुष्ट, जितेंद्रिय, पवित्र, 
अहुकारापासून दूर आहे, त्यालाच फलाची प्राप्ती होते. जो क्रोधरहित 
आहे, इमानदार आहे, सत्यवादी आहे, दुढवृत आहे, सवं प्राण्यांशी स्वतः- 
प्रमाणेच व्यवहार करतो, तोच तीर्थफलाचा भागीदार होतो. सवे ऋषींनी 
ब देवांनी यज्ञांचे विधान सांगितले आहे. या यज्ञांचे अनुष्ठान निर्धन 
मनुष्य करू शकणार नाही. कारण अज्ञांसाठी अनेक उपकरणी व सामग्री 
लागते. यांचे अनुष्ठान राजा अथवा समृद्ध पुरुषच करील. म्हणून या 
यज्ञांपेक्षा श्रेष्ठ यात्रा प्रयागची आहे. दहा हजार तीर्थे व तीन कोटी 
नद्या माघमासात गंगेत येऊन निवास करतात. 

असे सांगून भाग्यशाली व तेजस्वी वसुदेवनंदन श्रीकृष्ण अंतर्धान 
पावले. त्यानंतर युधिष्ठिराने सहकुटुंब जाऊन प्रयागक्षेत्री विधिवत स्नान 
केले. त्याला परमशांतीचा लाभ झाला. 


ऐरावतीनदी 


यानंतर एकशे सोळाव्या अध्यायात ऐरावतीनदीचे वर्णन आले 
आहे. ही नदी हिमाल्यापासून निघाली असून तिच्यात जलक्रीडेसाठी 
गंधवे व इंद्रादी देव येतात. तिच्या तटांबर तपस्वी लोकांचे आश्रम 
आहेत. श्रेष्ठ ब्राह्मण तिचे सेवन करतात. ही पुण्यनदी शीतल जलाने 
परिपूर्ण, मनोहारिणी, मनाची प्रसन्नता वाढविणारी, ऱ्हास व वृद्धी यांनी 
युक्त, रमणीय, चंद्रमूर्तीसारखी उज्ज्वल, वेगाने वाहणारी, ब्राह्मण व 
पक्षी यांनी सेवित, तपस्व्यांनी सुशोभित, पापांचा नाश करणारी, सर्वे- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


SSS TT ES 


मत्स्यपुराण । १३७ 


श्रेष्ठ, समुद्राची पट्टराणी, महषिगणांनी सेवित, सर्वे लोकांच्या मनां 
उत्सुकता निर्माण करणारी, परम मनोहर, सवं लोकांची हितक रिण, 
स्वर्गाचा मार्गे दाखविणारी, गोसमूहांनी व्याप्त, परमसुंदर वाळ 
हंस व सारसपक्षी यांच्या शब्दांनी गुंजित, कमलांनी सुशोभित नसर 
रूपी खोल नाभीने युक्त, द्वीपरूपी ऊरू व जघनभाग असलेली : निळ्या ; 
कमलूरूपी नेत्रांनी शोभणारी, फुललेल्या कमलासारख्या मुखाची बफ 
रूपी उज्ज्वल इवेतरूपी वस्त्राने युक्त, चक्रवाकरूपी ओठांची कल्याण- 
मयी, बगळ्यांच्या पंक्तीसारखे दात असणारी, चंचल मत्स्यांच्या ओळी- 
सारख्या भुवया असणारी, हत्तींच्या रमणीय गंडस्थळरूपी स्तनांनी 
शोभणारी, हंसरूपी नुपुरांच्या झंकाराने यक्त व कमलनालरूपी कंकणांनी 
सुशोभित अशी आहे. ड 


हिमालयाचे अद्भुत सौंदयं 


एकशे सतराव्या अध्यायात राजा पुरूरव्याने ऐरावतीनदीनंतर महान 
हिमालयपर्वंत पाहिला. त्याची शिखरे गगनचुंबी होती. तेथे केवळ सिद्ध 
लोकच राहात असत. तेथे नद्यांच्या प्रवाहांचा घर्घर आवाज होत असतो. 
त्यावर देवदारवृक्षांची निळसर वने होती. मेघांची उत्तरीय वस्त्रे 
होती. शीतता, मोठमोठे वृक्ष, अप्सरांची चरणचिन्हे, भयानक गुंफा, 
विद्याधर, किन्नर, अप्सरा, कल्पवृक्ष, गंधवे यांनी तो संपन्न होता. तो 
पवत तपस्व्यांचे आश्रयस्थान होता. कामी जनांना तो अत्यंत दुर्लभ 
होता. त्यावर मृग आदी वन्य पशू स्वच्छंदाने विहार करीत होते. 
सिहांच्या गर्जनेने हत्तीचे त्यावरील कळप व्याकुळ होत असत. तेथील 
प्रदेश कुंज व तपस्वी यांनी अलंकृत होता. तेथे वासुकी आदी नागांची 
ाश्रयस्थाने होती. येथे तपस्वी तपोरत होते. लहानमोठ्या झऱ्यांनी 
तो प्रदेश रमणीय वाटे. विज्या वृक्ष, गुंफा, वेली यांनी हा प्रदेश समद्ध 
झारा होता. र 
हा हिमप्रदेश मेघाप्रमाणे श्यामल होता. त्याला अनेंक प्रकारचे 
[ैक्षसमूह होते. शाळ (साखू ), ताल (ताड), तमाल, कणिकार (कण्हेर), 
भामछ, न्यग्रोध (वड), अइ्वत्य (पिंपळ), शिरीष, शिंशपा, इलेष्मातक, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१३८। मत्स्यपुराण 


आमलक, हरीतक, बिभीतक (बेहडा), भूज, मुंजक, बाणवृक्ष, सप्तच्छद, 
महानिब, लिंब, निर्गुडी, हरिद्रुम, देवदारू, कालेयक, पद्मक, चदन, बंल, 
कैथ, लाल चंदन, आञ्रात (एकलता), अरिष्टक (रिठा), अक्षोट, अब्दक 
(नागरमोथा), अर्जुन, हस्तिकणं (पलाश), कोविदार, घ्राचीनामलक, 
धतक, मराटक, खजूर, नारळ, प्रियाळ, आम्रातक, इंगुद, तंतुमाल, धव, 
काश्मरी, शालपर्णी, जायफळ, सुपारी, कट्फल, वेलदोडा, मंदार, 
कोविदार, किंशुक, कुसुमांशुक, यवास, शमी, तुलसी, बेत, नारंगी, हिंगू, 
प्रियंगू इत्यादी वृक्षांनी तो परंत शोभत होता. 

लाल अशोक, अशोक, आकल्ल, अविचारक, मुचकुंद, कुंद, 
आठरूष (अड्ळसा), परुषक, किरात, किकिरात, केतकी, सफेद केतकी, 
शौभांजन, अंजन, कलिंग, निकोटक (अंकोल), विजयसाल, असना, आम्र, 
पिवळी जुई, सफेद जुई, मालती, चंपा, तुंबर, अतुंबर, मोच, लोच, लकुच, 
लीळ, कमल, पुष्पांकुरांनी व प्रफुल्ल फुलांनी युक्त असे चव्य, बकुल, 
पारिभद्र, हरिद्रक, धाराकदंब, कुटज, कदंब, आदित्यमुस्तक, कुंभ, कुंकुम, 
कटुफल, बोर, पाली, वेत डाळिंब, चंपा, बंधूक (दुपारी ) , सबंधूक (तीळ) , 
कुंजांचे समूह्‌, लाल गुलाबाची फुले, मल्लिका, करवीर, कुरबक, हिमवर, 
जंबू, नृपजंबू (मोठे जांभूळ), कापूर, गुरू, अगुरू, बिंब, प्रतिबिंब, 
संतानक; इत्यादी वृक्षांनी तो प्रदेश समृद्ध होता. 

गुरगुळवृक्ष, हिताल, इवेत ऊस, केतकी, करवीर, अशोक, 
चक्रमदेन, पीलू, धातकी, तितिडीक, रोध,विडंग,क्षी रिकाद्रुम, अरमन्तक, 
काल, जंबीर, इवेतक, भल्लातक, इंद्रयव, वल्गुज, सिंदुवार, करुम, 
कासमदे, अविष्टक, वरिष्टक, रुद्राक्ष, द्राक्ष, सप्तपणे, पुत्रजीवक, कंको- 
लक, लवंग, त्वगद्रम (दालचिनी), पारिजात; इत्यादी वृक्ष त्या पर्वतावर 
शोभत होते. पिपली वा नागरवल्लींच्या लता त्यावर पसरलेल्या होत्या. 
काळी मिरची व नवमल्लिका यांच्या रूतांचे कुंज बनले होते. द्राक्ष व 
माधवीलता यांचे मंडप तेथे शोभत होते. 

कोठे स्वेतकमल, रुरूट, स्वादुकंटक, भांडीर, विदूसार, राजजंबूक, 
वारक, सुवचेला (सूयंमुखी) अशा अनेक वृक्षांनी हिमालय शोभून दिसत 
होता. कंकोळ, क्षीरकाकोली, छत्र, अतिछत्र, कासमर्दी, कंदळ, कांडक, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १३९ 


क्षीरशाक, कालशक इत्यादी शाकांच्या झडपा 
डपानं रू 
न झुडपांनी त्याची शोभा वाढविली 
तेथे आयुष्य, यश, बल 

न यु ' बेल प्रदान करणार्‍या, वद्धावस्था यांचे 

उ १ ब व मृत्यू यां 
भय हुर करणाऱ्या, तहान व भूक यांचे कष्ट निवारण करणाऱ्या सर्व 
प्रकारच्या औषधी होत्या. तेथे सुवासिक लता होत्या. वेणुवनात मधर 
आवाज होत असे. कासपुष्पे, शरगृल्मे, कुश, ऊस, दुर्लभ कापूस मालती 
इत्यादी वृक्षांनी व लतांनी तेथील शोभा वाढली होती. तगर अतिविषा 
1 ) 


दृष्टीला आनंद ं 
यांनी तेथील बो रोती. hp 0 उ 
नागलोक, स्वर्गेलोक, मृत्युलोक; इत्यादी लोकांतील सवे प्रका- 
रची धान्ये, शाक, फळे, मुळे, कंद, फुले येथे विद्यमान होती. वक्ष | 
ऋतूना अनुकूल फळांफुलांनी समृद्ध होते. तेथे अनेक रंगांचे रूपांचे पक्षी 
राजा पुरूरव्याने पाहिले. मोर, शतपत्र, कलविक, कोकिळ कलहंस 
हेस, जलकुक्कुट, खंजरीट, कुरर, कालकूट, खट्वांग, गोक्ष्वेडक कुंभ 
(डोमकावळा ), धातंराष्ट्र, पोपट, बगळे, चक्रवाक, कंश ध्वनी कर- 
ह पक्षी, तीतर, टिटवी, शरभ, लोहपृष्ठ, गोच्म, गिरिवर्तक, कबतर 
मेना, जीवजीवक (चकोर), लवा, वर्तक, वार्ताक, रकतवरत्म, 
क ( हंसांचा प्रकार) , ताम्रचूड, स्वर्णेचूड, कोंबडा, काष्ठकुक्कुट, 
हा कुकुमचूड, भूंगराज, सीरपाद (मोठा सारस), 
हलि, 7 नव (काक), मंजुलीतक, दात्यूह, भारद्वाज, चाष 
नीलकंठ) ; इत्यादी पक्ष्यांचे समूह त्याते पाहिले. 
ना हरणे, वाघ, सिंह, चित्ते, शरभ, अस्वले, वानरे,ससे, 
क य हत्ती, म्हशी, नीलगायी, बल, चमर, सृमर, गाढवे, 
वर 7 कुत्री, मृग, कस्तुरी मृग, अष्टपदी शरभ, कोंचपक्ष्याच्या आकाराचे 
१ भयानक कृतमाल, उंट, गेंडे, ड॒करे, घोडे, खेचरे; अशा अनेक 
"य पशूंनी तो प्रदे समृद्ध होता. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१४० । मत्स्यपुराण 
केलासपर्वंत, गंगेच्या सात धारा 


यानंतर एकशे एकविसाव्या अध्यायात कैलासपर्वेताचे वर्णन आले 
असून गंगेच्या सप्तधारांचेही विवरण आले आहे.हिमालयातील अत्रींच्या 
आश्रमाच्या उत्तरेस हिमालयाच्या पृष्ठभागात केलास नावाचा पवत 
आहे. त्यावर त्रिपुरासुराचे संहारक शंकरांचा निवास आहे. त्या शिख- 
रावर नाना प्रकारची रत्ने व कल्पवृक्ष आहेत. याच पर्वतावर श्रीमान 
कुबेर गुह्यकांसह निवास करतो. कॅलासाच्या पायथ्याशी मंदोदक नावाचे 
एक सरोवर आहे. त्याचे जरू मोठे पवित्र, नि्मेल व शीतल आहे. ते 
दह्याप्रमाणे उज्ज्वल आहे. याच सरोवरापासून मंगलमयी दिव्य मंदा- 
किनी नदी प्रवाहित झाली आहे. त्या नदीच्या तटावर नंदन नावाचे 
एक महान दिव्य वन आहे. कॅछासाच्या पूर्वोत्तर दिशेस चंद्रप्रभ नावाचा 
पंत असून तो रलनांप्रमाणे चमकतो. तो सर्व धातूंनी विभूषित व अनेंक 
प्रकारच्या सुगंधांनी समृद्ध असून सुवेलपवंतापर्यंत फैलावलेळा आहे. 
त्याच्या जवळ अच्छोद नावाचे एक दिव्य सरोवर आहे. त्यापासून 
अच्छोदिका (अच्छोदा) नावाची कल्याणमयी नदी प्रवाहित झाली 
आहे. या नदीच्या तटावर चैत्ररथ नावाचे एक दिव्य व सुंदर महान 
वन आहे. 
या पवेतावर शूरवीर यक्षसेनापती मणिभद्र गृह्यकांबरोबर निवास 
करतो. केलासाच्या दक्षिणपूर्व दिशेस रारू रंगाचा हेमशुंग नावाचा एक 
विशार पवेत आहे. तोही दिव्य सुवेलपवंतापर्यंत पसरलेला आहे. त्याची 
कांती सूर्याप्रमाणे आहे. तो सवे प्रकारच्या औषधींनी व सैनशिल 
नावाच्या घातूने परिपूर्ण आहे. त्याच्या पायथ्याशी लोहित नावाचे एक 
विशार व दिव्य सरोबर आहे. येथूनच पुण्यमय छौहित्य (ब्रह्मपुत्र) 
नावाचा एक नद निर्माण झाला आहे. त्याच्या तटावर विश्ञोक नावाच 
एक दिव्य व विस्तृत वन आहे. या पर्वतावर मणिधर नावाचा यक्ष 
राहातो. र 
कैलासाच्या परचिमो्तर दिशेस ककुद्मान्‌ नावाचा पर्वत असून 
त्यावर सवं प्रकारच्या औषधी मिळतात. तो अंजनासारखा काळा व 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १४१ 


तीन शिखरांनी शोभतो. या पर्वतावर भगवान रुद्रांचा गण ककुद्मी 
(नंदिकेश्वर) याची निर्मिती झाली. तो सदं धातूंनी संपन्न असून 
त्याच्या पायथ्याशी सिद्धांनी सेविलेले मानससरोवर आहे. या सरोवरा- 
पासून लोकपावनी, पुण्यसलिला शरयू नावाची नदी प्रकटली आहे. या 
नदीच्या तटावर वरुणाचे वैभ्राज नावाचे एक वन आहे. या वनात 
्रहेतीचा पुत्र ब्रह्मघाता नावाचा राक्षस निवास करतो. तो कुबेराचा 
अनुचर आहे. 

क॑लासाच्या पश्चिमेस सवं औषधींनी संपन्न असा वरुण नावाचा 
एक पर्वेत आहे. हा पवंतश्रेष्ठ सुवर्णादी धातूंनी विभूषित आहे. हा 
शंकरांना आवडणारा आहे. यावर शोभाशाली, सुवर्णसदृद्ष चमकणाऱ्या 
दिव्य शिला आहेत. तो आपल्या सुवर्णमय शिखरांनी आकाशाला भिड- 
लेला आहे. येथेच शृंगवान्‌ नावाचा एक महान दिव्य पर्वत आहे. तो 
समृद्धशाली व दुर्गम आहे. या पर्वतावर धूम्रलोचन भगवान शिव निवास 
करतात. या पर्वताच्या पायथ्याशी शेलोद नावाचे एक सरोवर आहे. 
त्यातून मंगलमयी, पुण्यतोया शैलोदका नावाची नदी प्रवाहित होते. 
हिला चक्षुषी असेही नाव आहे. ती दोन पर्वतांमधून वाहात जाऊन 
पर्चिमसागरास मिळालेली आहे. 

कैलासाच्या उत्तरेस हिरण्यशुंग नावाचा एक अत्यंत विशाल 
पर्वत आहे. हा हरितालाने परिपुर्ण पवेत गौरापर्यंत पसरलेला आहे. या 
कल्याणकारी पर्वतावर दिव्य औषधी मिळतात. याच्या पायथ्याशी 
विदुसर नावाचे एक अत्यंत रमणीय सरोवर आहे. ते सुवर्णमय वाळूने 
समृद्ध आहे. येथेच राजर्षी भगीरथाने गंगा भूतलावर आणण्यासाठी 
अनेक वर्षे तपरुचर्या केली. म्हणून येथेच निपथगा गंगा प्रवाहित झाली. 
ती सोमपर्वतापासून सात भागांत विभक्त झाली. या सरोवराच्या 
पटावर अनेक मणिमय यज्ञस्तंभ व सुवर्णमय विमाने शोभतात. येथेच 

छायापथ तथा नक्षत्रमंडल विद्यमान आहे. येथे त्रिपथगा गंगादेवी 
रात्री चमकते. 

गंगादेवी स्वर्गलोक व अंतरिक्षलोक पवित्र करून भूतलावर आली 
न शिवांच्या मस्तकावर पडली. शिवांनी आपल्या योगमायेने तिळा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


1१४२ । मत्स्यपुराण 
तेथेच गुंतवून ठेवले. त्यामुळे कुपित झालेल्या गंगेचे काही थेंब पृथ्वीवर 
पडले. त्यांतून बहुसर नावाचे एक सरोवर बनले. तेच पुढे बिंदुसरोवर 
नावाने प्रसिद्ध झाले. गंगादेवी क्रोधाने आपल्याशी म्हणाली, 'मी 
आपल्या धारांनी पृथ्वीवरून पाताळात प्रवेश करीन. गंगेचा हा क्रोध 
शिवांना समजला. त्यांनी तिळा आपल्याच अंगात सामावून घेण्याचा 
प्रयत्न केला. याचवेळी राजा भगीरथ शिवांपुढे आरा. क्षीणकाय अशा 
राजाला पाहून शिवांना त्याच्या प्रयत्नाची, आपण त्याच्यावर संतुष्ट 
झाल्याची स्मृती झाली. प्रसन्न होऊन शंकरांनी गंगानदीस सोडून दिले. 
यानंतर गंगा सात धारांनी प्रवाहित झाली. त्रिपथगा गंगेचे तीन 
प्रवाह पूर्वाभिमुख व तीन धारा परिचिमाभिमुख होऊन प्रवाहित झाल्या. 
सातवा प्रवाह स्वतः भागीरथीचा होता. पुर्वेस वाहणाऱ्या प्रवाहांची नावे 
नलिनी, ल्हादिनी, पावनी अशी होती. परिचिमेकडीळ धारा सीता, चक्षू 
व सिंधू या नावांनी प्रसिद्ध झाल्या. सातवी धारा भगीरथाच्या मागे 
दक्षिणदिशेस वळली. ती भागीरथी या नावाने प्रसिद्ध झाली. 


काशीक्षेत्राचे माहात्म्य 


यानंतर अध्याय एकशेएकोणएऐशीपासून एकशे चोऱ्यांशीपर्यंत 
झंकरांनी काशीक्षेत्राचे माहात्म्य विस्ताराने वर्णेन करून सांगितले आहे. 
पूर्वी सूताने हेच माहात्म्य ऋषींना सांगितले. फार प्राचीनकाळी पूर्णे- 
भद्र नावाचा एक यक्ष होता. त्याला यज्ञ नावाचा एक पुत्र होता. त्याला 
हरिकेश या नावानेही प्रसिद्धी मिळाली. त्याला ब्राह्मणांबद्दळ दया वाटे. 
तो वृत्तीने धामिक होता. त्याची शंकरांवर भक्ती होती. तो नित्य सदा- 
शिवांचे चितन करी. हे पाहून आपल्या योगनिष्ठ पुत्रास पूर्णभद्र म्हणाला, 
* पुत्रा, तू दुराचारी झालास. मी तुला पुत्र मानणार नाही. कारण यक्ष- 
कुलोत्पन्न पुरुषास हे आचरण उचित नाही. आपण यक्ष स्वभावतः क्रूर, 
मांसभक्षी ब हिसक आहोत. वत्सा, तु ब्रह्मदेवांनी दिलेल्या वृत्तीचा त्याग 
करू नकोस. तू यक्षजातीस अनुकूल अशी कर्म कर. नाही तर तू घरातून 
बाहेर कुठेही जा. 

पित्याचे हे बोलणे ऐकताच हरिकेश आपले घर व नातेवाईक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


सहस्र वर्षे झाल्यावर त्या यक्षावर वारूळ क 
ं ` मुग्यांसारख्या कीटकांनी 
त्याचे मांस कुरतडून खाल्ले. तो केवळ उस 
तो शिवाच्या ध्यानात लीन झालेला पाहून एकदा पार्वतीने हिरी 
विचारले; T 


केतकी, तमाल, फणस, अशोक, डंडणी या वक्षांनी हे नटलेले आहे. येथे 
काही ठिकाणी प्रफुल्लित कमळे आहेत. त्यांच्या रजांनी पंख शोभताना 
यथ पक्षी गुंजारव करीत असतात. सारसपक्षी, कोंबडे, चक्रवाक, बदके 
कारंडव, उन्मत्त भ्रमर यांनी हे वन सुशोभित दिसते. सुगंधित षे व 
आस्मवृक्ष यांनी युक्‍त अशा या वनात मदयक्त देवांगना नित्य निवास 
करतात. विद्याधर, सिद्ध, चारण, अप्सरा यांचाही येथे निवास असतो. 
सिंह, मयूर, हत्ती यांनी हे वन शोभून दिसते. हजारो प्रफुल्लित कमळे, 
ना अशोक, हसपक्षी, हरिण, चातकपक्षी, किन्नरस्त्रिया, ऋषींचे 
व च मोगऱ्यांच्या वेली, सिद्धांच्या स्त्रिया, हरिणांचे कळप यांनी हे 
es बनले आहे. तिळवा, शेंदुर, केशर, कुसुंबा, रुप्याच्या 
दृक्ष, पीतवर्णी पानांचे वृक्ष यांनी हा प्रदेश व्याप्त आहे. 
च क असे हे क्रीडावन काशीत आहे. हे वाराणसीक्षेत्र माहात्म्याने 
शिवा का सवे प्राण्यांना मोक्ष देणारे हे आहे. येथेच सिद्ध 
त साठी नाना प्रकारची ब्रते करतात. येथें अप्सरा नित्य 
र त, तर गंधवे नित्य गात असतात. म्हणून शिवांना येथे वास 
हता वाटला. येथे शिवांवर मन ठेवून सर्व कमें त्यांना समर्पण 
हेप न मरुष्य मोक्षास जातो. तसा तो इतर क्षेत्री जात नाही. म्हणून 
. तहाक्षत्र शिव कधीच सोडीत नाहीत. ते या स्थानाचा त्याग करीत 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१४४ । मत्स्यपुराण 


नसल्यानें यास अविमुक्त क्षेत्र म्हणतात. 

नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, गंगाद्वार, पुष्कर या ठिकाणी निवास 
करणाऱ्या साधकांना मोक्ष प्राप्त होत नाही. प्रयाग अथवा काशी येथेच 
मोक्षाची प्राप्ती होते. प्रयागापेक्षाही हे क्षेत्र थोर असल्याने महातपस्वी 
जेगीषव्यक्रर्षी योगसाधनाने येथे उत्तम गतीस पावले. ते सवे योय्यांत 
शिवांच्या कृपेने मुख्य झाले. सिद्ध, ऋषी यांना येथेच मोक्ष मिळतो. या 
क्षेत्रात राहाणाप्यांना ऐस्वरये, उत्तम भोग, सायुज्य यांची प्राप्ती होते. 
महायक्ष कुबेरही येथे राहून, सवे कर्मे शिवांना अर्पेण करून येथे स्थिरावला 
आहे. सवे गणांचे स्वामित्व त्याला प्राप्त झाले आहे. जे संवतंतऋषी पुढे 
उत्पन्न होणार आहेत, तेही शिवांची भकती येथेंच करून उत्तम सिद्धी 
पावतील. लोकांत वेदांचे प्रवतेन करणारे, महातपस्वी, धर्मेक्ते योगी, 
मुनिश्रेष्ठ असे पराशरऋषींचे पुत्र वेदव्यास याच क्षेत्रात रमतील, असे 
शिवांनी पावेतीस सांगितले. 

देवर्षीसह ब्रह्मदेव, विष्णू, वायू, सूये, देवराज इंद्र, स्वरगेवासी 
महात्मे, इतर देव याच क्षेत्रात राहून महादेवांची उपासना करतात. 
अलकंराजाही शिवांनाच भजणारा होईल. जे कोणी या क्षेत्रात राहून 
सिवांची भक्ती करतील, ते अत्यंत दुलभ अशा मोक्षास जातील. विषया- 
सक्त व धमेत्याग केलेला मनुष्य या क्षेत्रात मरण पावला तर तोही 
मुकत होतो. विषयांवर ममता न करणारे, गंभीर बुद्धीचे, सात्त्विक, 
जितेद्रिय, महाब्रती; असे शिवांची भक्ती करणारे ज्ञानसंपन्न होऊन 
उत्तम लोकात जातात. है क्षेत्र सर्वाहून उत्तम, कल्याणदायक व ब्रह्म” 
प्राप्तीचे कारण आहे. ही वाराणसीनगरी सवेदा रमणीय असून त्रिभूवचांत 
श्रेष्ठ आहे. या नगरीत आल्याने अनेक पापांचा नाश होतो. 

हा सवं महिमा सांगून शिव पावेतीस म्हणाले, ' देवी, एक यक्ष 
माझी भक्ती करून तपानं निष्पाप झाला. त्याला वर द्यायला पाहिजे. 
असे म्हणून शिव त्या तपोनिष्ठ यक्षाकडे पावंतीसह गेले. त्याचे अस्थि- 
पंजर शरीर पाहुन पार्वती झिवांना म्हणाली, ' शंकरा, तुम्हांस उग्र 
म्हणतात, ते योग्यच आहे. कारण या यक्षाचं हे उग्र तप पाहूनही त्याला 
तुम्ही वर का देत नाही ? महादेवा, हा यक्षकुमार या महापुण्यकारके 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


भ 


मत्स्यपुराण । १४५ 


अशा अत राहूनच तुमची उपासना करीत आहे. मग तो असा क्लेश 
का भोगतो ? परमेशा, आपण त्यावर कृपा करून त्वरित वर द्यावा. 
हे ऐकून जगत्पालक शंकर त्या तपस्वी यक्षश्नेष्ठाकडे गेले त्यांनी 
त्याला दिव्य ज्ञान दिले. त्यानेही ज्ञानदृष्टीने शंकरांना पाहिले ् त्याल 
शिव म्हणाले, “ यक्षनंदना, मी तुला एक अद्भत वर देतो. तला उ 
टु - तुला त्रैलो- 
क्यातील ज्ञान व माझ्यासारखं शरीरतेज यांची प्राप्ती होईल. त्‌ सर्व 
दुःखरहित होशीर.' हरिकेक्षास शिवांपासुन वर मिलाले 
शिवांना साष्टांग नमस्कार केला. तो त्यांना म्हणाला, “ भगवन्‌, माझी 
अनन्यभक्ती आपणांवर राहून, निरंतर आपल्या गणांचं स्वामित्व 
मला मिळावं. सवं लोकांना अन्न देण्याचं प्रभुत्व मला प्राप्त व्हाव.' 

& त्यानंतर महादेव त्याला म्हणाले, ' हरिकेशा, तू जराः व मृत्य्‌ 
सवं रोग यांतून मुक्त होऊन गणांचा अध्यक्ष होशील. लोकांना तू रव्य 
देणारा होशील. तू सर्वांना पुज्य होशील. तू सर्वांना अजिक्य होशील. 
समग्र योगाचं ऐरव्यं तुला प्राप्त होईल. तू लोकांचा अन्नदाता व या 
काशीचा क्षेत्रपाळ होशील. तू महावलाढ्य, अति धैयंवान, ब्राह्मणां- 
विषयी दयाळू, मला अत्यंत प्रिय, तीन नेत्रांनी युक्त, हातात दंड 
धारण करणारा, महायोगी होशील. माझे गण तुझे सेवक होतील.' 

यानंतर हरिकेशास असे सामथ्ये देऊन शिव आपल्या स्थानास 
निघून गेले. या काशीक्षेत्रात अडुसष्ट स्थाने असून गजचमं धारण कर- 
णारे साक्षात सदाशिव येथे निरंतर राहातात. या क्षेत्रात केलेली जप, 
दान, होम, यज्ञ, तप इत्यादी कर्मे अक्षय होतात. हजारो जन्मांतील 
पापे या काशीत प्रवेश करताच नष्ट होतात. पापयोनीतील जीव येथे 
मरण पावल्यास त्यांना सद्गती मिळते. वस्त्रप्रद, रुद्रकोटी, महास्थान 
सिद्धेश्‍वर, गोकणं, रुद्रकर्ण, सुवर्णाक्ष, अमर, महाकाल, कायावरोहण; 
ही काशीतील स्थाने शिवांच्या वास्तव्यामुळे पवित्र आहेत. कालिंजरवन, 
शकुकण, स्थलेश्‍वर ही स्थानेही अशीच पवित्र आहेत. 

हरिरचंद्र, आम्यातकेश्‍वर, जलेश्वर, श्रीपवंत, महालय, कल्याण- 
कारक कृमिचंडेश्‍वर, केदार व महाभैरव; ही आठ स्थाने गुह्यांपेक्षाही 


म. पु...१० ; 


= 
ली 


दरा, 
CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


Te 


१४६ ॥ मत्स्यपुराण 


गह्य आहेत. ही शंकरांना अत्यंत प्रिय आहेत. त्रलोक्यातील प्रसिद्ध 
स्थाने काशीक्षेत्राच्या चरणी निरंतर असतात. 

यानंतर कातिकंस्वामीनेही सनकादिक ऋषींना या क्षेत्राचे 
माहात्म्य सांगितले. या क्षेत्रात निरंतर शिवांचा निवास असल्याने येथे 
सिद्धी प्राप्त होतात. या क्षेत्रात मणिकणिकेजवळ स्मशानभूमीत एक 
तीर्थासारखे पवित्र, गुप्त व उत्तम असे शिवमंदिर आहे. ते फकत योगी 
ब्रह्मचारी, वेदान्तनिष्णात यांनाच दिसते. जो मनुष्य या काशीक्षेत्रात 
देहपात होईपर्यंत निवास करतो, त्याला सर्वे प्रकारची फळे प्राप्त 
होतात. तो पापरहित होऊन उत्तम गतीस जातो. जो ब्राह्मण त्रिकाल 
भोजन करून एकाग्रचित्ताने योगात तत्पर होईल, त्यास वायूचा आहार 
घेणाऱ्याचे साम्य प्राप्त होईल. जो मनृष्य या काशीत क्षणमात्र ब्रह्म- 
चयं वृत्तीने राहील, त्यास उत्तम फळाची प्राप्ती होईल. जो इंद्रिये 
जिंकून या काशीत एक मास राहील, त्याला उत्तम पाशुपत नावाच्या 
शिवब्रताचे फल प्राप्त होईल. तो मोक्षास जाईल. शतावधी जन्मांत 
ज्याला योगगतीचा लाभ होत नाही, तो येथे शंकरांच्या प्रभावाने होतो. 
या क्षेत्रात ब्रह्महत्येचेही पाप दूर होते. त्याच्यावर शिव सदा संतुष्ट 
असतात आपल्या भक्तांवर कृपा करण्यासाठी महादेव आपल्या गणांसह 
या काशीक्षेत्रात राहातात 

या अविमृक्तक्षेत्रात अणिमादिक अष्टसिद्धींचा लाभ होतो. 
एखादा ज्ञानसंपन्न मनुष्य मेरुपवेत, सप्तद्वीपे, सवे समुद्र यांचे गुण कथन 
करील, पण या अविमुक्तस्थानाचे वर्णन करण्यास कोणीही समर्थं नाही 
या क्षेत्री स्वकर्मातसार वतन करणाऱ्याच्या कानांत अंतकाळी स्वतः 
शिव तारकमंत्राचा उपदेश करतात. जो मनष्य मणिकणिकेत देहत्याग 
करील, त्याला शिंवांच्या कृपेने उत्तम गतीची प्राप्ती होईल 

हे सवें काशीचे माहात्म्य ऐकन पावती शिवांना म्हणाली 
' शंकरा, हिमालयपवंत, मंदराचल, गंधमादन, कॅलासनिषघ,महातेजस्वी 
मेरू, मानस, देवांची क्रीडास्थानं, नंदनवन, प्रमख देवस्थानं, तीर्थं यांपेक्षा 
आपणांस काशीचं स्थानच अधिक प्रिय का? या अविमुक्तक्षेत्रात अस 
कोणतं गृह्य आहे की तुम्ही त्यामुळं या स्थानात रमता ?' पार्वतीचे हे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १४७ 


प्रश्‍न ऐकून शिवांनी तिला आणखी माहात्म्य वणन करून सांगितले. 

वाराणसीत प्रत्यक्ष शिवांचा निवास असल्याने येथे सिद्ध, गंधव, 
भागीरथीनदी यांचा निवास असतो. काशीक्षेत्रातील लिंगात त्यांचे 
स्थान असते. सवं भूतांचा प्रलय झाला तरी प्राणी काशीक्षेत्राचा त्याग 
करीत नाहीत. गंधर्वांसह देव, यक्ष, सपे, राक्षस हे सवं प्रलयकाळी 
शिवाच्या मुखात प्रवेश करून काशीत राहातात. येथे शिवांची पुजा 
केल्यास तिचे ग्रहण प्रत्यक्ष शिव करतात. जो मनुष्य येथे राहून रुद्राने 
शिवांचे भजन करतो, दाने देतो, नित्य तप करतो, शिवांचे पुजन करतो, 
त्यावर शिव संतुष्ट होतात. सवं यज्ञांची दीक्षा घेऊन जो येथे सवे. दाने 
देतो, त्यास शितलोकाची प्राप्ती होते. शिवांच्या कृपेने ते संतापरहित 
होऊन येथे राहातात. 

हे सवें ऐकून पावती पुनः शिवांना म्हणाली," देवा, तुम्ही माझ्या- 
साठी दक्षयज्ञाचा विध्वंस केलात. यावरून माझ्यावर आपल प्रेम नक्कीच 
आहे. पण या अविमुकत क्षेत्राचे गुण ऐकून माझ्या मनाची तृप्ती होत नाही. 
मला आणखी या काशीचं माहात्म्य सांगावं.” तेव्हा शंकरांनी तिला या 
काशीक्षेत्राचे आणखी माहात्म्य सांगितले. या अविमुक्तक्षेत्रात शिवांचे 
पुजन केल्यास मनुष्यास शंभरकोटी कत्पांनी ही गर्भवास प्राप्त होत नाही. 
या क्षेत्रात शिवांच्या प्रसादाने सर्व लोक क्षय, मृत्यू, नाशवंत देह यांनी 
रहित होऊन शिवांच्या स्वरूपात प्रवेश करतात, शाक व पाने भक्षण 
करणारे, इंद्रियांचा निग्रह करणारे, रोमरंध्रांनी जल सेवन करणारे, 
सूर्यकिरणांना प्राशन करणारे, पाषाणभस्माचा आहार घेणारे, प्रतिमासी 
एकदाच दर्भाच्या अग्राने जलाचा स्वाद घेणारे, वृक्षमूलांवर राहाणारे, 
शिळेवर शयन करणारे, देहाने सूर्यासारखे तेजस्वी बसणारे, अन्य स्थली 
ब्रते व जप करणारे; असे लोक त्रिकाल भोजन येथे करून वास कर- 
णाऱ्यांच्या षोडशांशही योग्यता पावत नाहीत. 

कारण पुरुषांत शिवांसारखा, स्त्रियांत पावंतीसारखी कोणीही 
नसून त्यांच्या निवासाने या क्षेत्रास माहात्म्य प्राप्त झाले आहे. एका 
अन्मातच या क्षेत्री प्राण्यांना योग व मोक्ष यांची प्राप्ती होते. या पृथ्वी- 
वर काझीसारखे क्षेत्र पूर्वीही झालेले नाही. पुढेही होणार नाही. कारण 


८८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१४८ । मत्स्यपुराण 


या स्थानी चार अंशांनी मृतिमान धर्म निरंतर असल्याने चारही वर्णांना 
उत्तम गती प्राप्त होते. सवं ब्राह्मण मंत्रयुक्त यज्ञाने शिवांचेच पूजन 
करतात. रुद्रपूजनामुळे त्यांना कसलेच भय उरत नाही. शास्त्रांत समंत्रक 
व अमंत्रक अशा दोन प्रकारचे विधी आहेत. सांख्य व योग अशा दोन 
प्रकारचे योग आहेत. या कोणत्याही प्रकाराने शिवांचे भजन करणारा 
शिवरूपच होतो. त्याचा व शिवांचा वियोग कधीच होत नाही. पृथ्वी- 
वरील लोकांत निर्गुण व सगुण अशा दोन प्रकारांचा योग आहे. सगुण 
योग जाणण्यास विशेष योग्य असून निर्गृणयोग मात्र मनास दुर्बोध 


आहे. 

यानंतर शिवांनी पावेतीस भकती व योग यांची माहिती दिली. 
नंतर पार्वतीने या क्षेत्राच्या छांबीरुंदीचे प्रमाण शिवांना विचारले. या 
क्षेत्राची लांबी पूवंपछ्चिम अशी दोन योजनांची असून रुंदी दक्षिणोत्तर 
अशी अर्ध्या योजनाची आहे. या क्षेत्रात भीष्मचंडिकेइवरापासून पर्वते- 
इवरापर्यंत भागीरथीच्या तीरावर जो प्रदेश आहे, त्यास वाराणसी 
म्हणतात. या स्थानी शिवांनी विनायक, कृष्मांडराज, जयंत व मदोत्कट 
यांची योजना केली आहे. कित्येक सिंहमुख, व्या घमुख, विकट, कुबडे, 
ठेंगणे, नंदी, महाकाल, चंडघंट, महेरवर, दंडी, चंडेइवर, घंटाकणे महावर; 
इत्यादी गण व त्यांचे नायक हातांत शूळ व मुद्गल घेऊन या क्षेत्राचे 
रक्षण करतात. जो मनुष्य या क्षेत्रात सुवर्णाची शिंगे, रुप्याचे खूर, 
वस्त्र, कृष्णाजिन यांनी युक्त अशी दुग्धसंपन्न गाय मनोभावे वेदपारंगत 
ब्राम्हणांना देतो, त्याचे कुल तरून जाते. जो मनुष्य या क्षेत्रात सुवणं, 
रुपे, वस्त्रे, अन्ना दिक पदार्थ ब्राह्मणास देतो त्याला अक्षय फल मिळते. 

जो मानव या क्षेत्रातील तीर्थात स्नान करतो, तो सवं रोगांपासून 
मुक्त होतो. येथे स्नान करणाऱ्यास दहा अश्वमेधांचे फळ मिळते. या 
तीर्थात दान करणारा अग्नीसारखा तेजस्वी होतो. या तीर्थात जो अन्न- 
दानादींनी ब्राह्मणास तृप्त करतो, त्याला सौत्रामणी नावाच्या यज्ञाचे 
फळ प्राप्त होते. या काशीत जो विधीनुसार अग्नीत प्रवेश करतो, तो 
अंतःकाळी सिवांच्याच मुखात जातो. येथे जो ब्राह्मणास दहा सुवणंपुष्पे 
देतो, त्यास अग्निहोत्राचे फळ मिळते. धूप व गंध यांचे दान केल्यास 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


| 
j 


मत्स्यपुराण । १४९ 
भूमिदानाचे फळ त्याला मिळते. 
पुर्वी ब्रह्मदेवांना एक पांचवे उत्तम मस्तक उत्पन्न झाले. ते सुवर्णा- 
च्या कांतीने युक्‍त होते. महादेवांनी कोधाविष्ट होऊन आपल्या डाव्या 
अंगठ्याच्या नखाने ते मस्तक तोडले. तेव्हा ब्रह्मदेवांनी महादेवांना 
आपल्या कपाळाने युक्‍त होशील, असा शाप दिला. ्रह्महत्येने व्याकुळ 
होऊन महादेव हिमाळ्यावर गेले. तेथे त्यांनी ऐरवर्यसंपन्न नारायणांना 
याचना केली. तेव्हा त्या नारायणांनी आपल्या कुशीस नखाच्या मग्राने 
छिद्र पाडले. त्यातून रक्ताची मोठी धार वाहू लागली. ती पन्नास योजने 
लांब गेली. देवांची शंभर वर्षे ती वाहातच होती. तरी ते अद्भृत उग्र 
कपाळ पूर्ण भरले नाही. भगवान विष्णूंना शिवांनी सवं प्रकार सांगि- 
तला. नंतर ते सवं पुष्य क्षेत्रे व व तीथे या ठिकाणी हिंडले. पण त्यांचा हा 
ब्रह्मशाप काशीत दूर झाला. ही सवं कथा पार्वतीस सांगून शिव म्हणाले, 
' सुंदरी, म्हणून हे स्मशान देवांचं स्थान असून मला प्रिय आहे. 
मी कारूरूपानं या काशीत राहातो. मीच सर्वाना उत्पन्न करतो, त्यांचा 
संहार करतो. म्हणून सवे गृह्यांत हे परम प्रिय आहे. हे देवाधिदेव 
परमेरवरांचं अति पवित्र तपोवन आहे. अति गुह्य उत्तम स्थान आहे. 
यासच महास्मशान असंही म्हणतात. या क्षेत्रातील वायूनं उडविलेले 
रजःकण अंगावर उडल्यास सवं दुष्ट कमं करणारेही मोक्षाची गती 
पावतात. मेरू अथवा मंदार पवंताएवढी पापं करणाराही काशीत सुखी 
होतो. हे देवाधिदेवांचं एकान्तस्थान, तीर्थं व तपोवन आहे. इथंच 
ब्रह्मादिक देव, नरनारायण, साध्यगण, अनन्यभक्त राहून माझी उपा- 
सना करतात.” 
ब्रह्मदेव व शंकर हे ज्या ठिकाणी प्रमुख आहेत, तेथे चारही लोक 
' आहेत. येथे मृत्यू पावल्यास पुनः जन्मास येत नाही जो मनुष्य काशी 
` सोडणार नाही, त्याची चिता भगवान करतात. स्व तीथे, स्थाने, क्षेत्र 
स्मशाने, पुण्य तीर्थांची तीरे, कूप, प्रवाह, पुण्य पवंत, सरोवरे यांपेक्षाही 
हे काशीक्षेत्र श्रेष्ठ आहे. या क्षेत्राचे सेवन व सांरक्षण ब्रह्मदेव करतात. 
याच ठिकाणी सप्त भवने,सुवर्णाचा मेरूप्वंत आहे. जे ब्राह्मण या क्षेत्रात 
सूर्याची उपासना करतात, जे क्षत्रिय, वैश्य व शू एकाग्रचित्ताने शिवांची 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१५०। मत्स्यपुराण 


भकती करतात, त्यांना देहत्यागानंतर मोक्ष प्राप्त होतो. 

_ जितेंद्रिय संन्यासी लोकांनी आठ महिने संचार करावा, पर्जन्य- 
काळी एकत्र निवास करावा, असा शास्त्रांत नियम आहे. पण त्यांनी या 
काशीत बारा महिने राहिल्यास चालते. ज्या पतिव्रता स्त्रिया काशीत 
राहतात, त्या संसारातून मुकत होऊन ' मोक्षास पावतात. ज्या विषया- 
सक्त स्त्रिया काशीत मरण पावतात, त्यांनाही उत्तम गती प्राप्त होते. 
अशा या स्थळाचे सेवन न करणारे लोक मूख असतात. ते विष्ठा, मूत्र व 
रेत यांत वारंवार पडतात. काम, क्रोध, लोभ, दंभ, स्तंभ, मत्सर, निद्रा, 
तंद्रा, आळस्य, दुर्जनत्व, असे दहा दोष, इतर विघ्ने, उपद्रव यांना स्वतः 
इंद्राने निर्माण केले. पण तो काशीत असल्याने शिवांच्या कृपेने निविध्न 
झाला आहे. सवं पृथ्वी मधू व केटभ या देत्यांच्या मेदाने निर्माण झाली 
आहे. पण या भेदाचा संबंध काशीत नाही. म्हणून काशीखेरीज इतर 
क्षेत्रांत भूमीवर संस्कार करावे लागतात. देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, 
वासुकी नाग; हे सवे काशीस निवास करून शंकरांची उपासना करतात. 
ऋषी, देव व असुर, मुमुक्ष, संन्यासी हे सवं याच अविमुक्तक्षेत्रात 
निवास करतात. 

ज्या प्रदेशापर्यंत भागीरथी आहे, त्या स्थानापयंत शिवांच्या 
वाराणसीक्षेत्राची मर्यादा आहे. मोक्ष साध्य करून घेण्यासाठी तपोनिष्ठ 
लोक या स्थानाचा त्याग करीत नाहीत. या भूमीवरील नद्या, समुद्र, 
पर्वेत यांपेकी कोणीही या क्षेत्रात समान नाहीत. पण भूलोक, अंतरिक्ष, 
स्वगे यांतील तीर्थे या काशीच्या समान आहेत. शंकरांनी है क्षेत्र उत्पन्न 
केले असल्याने तेच येथे सर्वाचा स्वीकार करतात. म्हणून येथील मानव 
सिद्धी पावतात. समुद्रात जशी रत्ने असतात, तसा या क्षेत्रात गुणांचा 
अपार विस्तार आहे. व्याधींनी व्यापलेला मानव या क्षेत्रात राहिल्यास 
तो शोकरहित होतो. दान, तप, यज्ञ, विद्या या साधनांनी जी इष्ट गती 
प्राप्त होत नाही, ती या क्षेत्रात आपोआप मिळते. नाना प्रकारचे 
्राह्मणादी वर्णे, नीच वणे, चांडाल, जातिहीन इत्यादी सामान्य पातके 


ब महापातके यांनी नखशिखांत व्याप्त असतात. या सर्वाना हे क्षेत्र 
अषधासारखे आहे. प्या 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १५१ 

वाराणसीत व्यासमुनी 

स्कंदाने सांगितलेले असे हे काशीमहारम्य सूताने सर्व ऋषींना 
निवेदन केले. हे वाराणसीक्षेत्र सवं स्मञ्ञानांत गुप्त आहे. इतर स्थानी 
योगसाधनेवाचून मनुष्य मोक्षास जात नाही. पण या क्षेत्री एकाच जन्मी 
उत्तम गती प्राप्त होते. या क्षेत्री एकदा अमित तेजस्वी व्यास भिक्षेसाठी 
नित्य भ्रमण करीत होते. पण त्यांना भिक्षा मिळाली नाही. ते क्रुद्ध 
होऊन येथील लोकांना म्हणाले, ' मी सहा महिने या नगरात प्रतिदिनी 
भिक्षा मागतो. पण हे लोक मला भिक्षा देत नाहीत. या काशी- 
पुरास कोणता दोष लागला आहे, हे समजत नाही. म्हणून या नगराचं 
तीथेत्व नष्ट व्हावं, असा मी शाप देतो. या नगरात तीन पुरुषांपर्यंत 
विद्या सारखी राहणार नाही. धन स्थिर राहणार नाही. सख्य टिकणार 
नाही. इथं सिद्धी प्राप्त न व्हावी म्हणून मी विघ्न निर्माण करीन? 

व्यासांची ही शापवाणी ऐकून भयभीत झालेले शिव आपल्या 
प्रिय पावंतीस म्हणाले, ' देवी, सांप्रत कृष्णद्वैपायन व्यास कोपून या 
नगरास शाप देण्यासाठी उत्सुक झाले आहेत. तेन्हा पार्वती त्यांना 
म्हणाली, ' अहो ऐश्वयंसंपन्न देवा, या व्यासास कुणी निर्माण केलं? ते 
कृद्ध होऊन शाप का देतात? तेव्हा शिव म्हणाले, ' पार्वती, या व्यासांनी 
अनेक वर्षं उत्कृष्ट तप केलं आहे. बारा वर्ष मौन धारण करून त्यांनी 
ध्यान केलं. नंतर त्यांना क्षुधा लागली पण या काशीत त्यांना कुणी 
भिक्षा घातली नाही. म्हणून ते क्रोधानं शाप देत आहेत ते शाप देत 
नाहीत तोपयंत तू त्यांना प्रसन्न करण्यासाठी उपाय शोध. प्रिये, हे 
कृष्णद्वेपायन नावाचे व्यास साक्षात नारायणच आहेत, असं समज, है 
व्यास देवांचा देवपणाही नाहीसा करतील. आपण गृहस्थ होऊन या 
व्यासांना भिक्षा घालू.” 

असे म्हणून पार्वतीसह शंकरांनी मनुष्यवेष धारण करून व्यासांना 
दर्शन दिले. ते त्यांना म्हणाले, ' एरवयंपुर्ण साधो, आपण भिक्षेसाठी 
आमच्या घरी आलाच नाहीत.” शिवांनी व्यासांना अमृतासमान मधुर 
भिक्षा दिली. तेव्हा त्यांनी भोजन करून हर्षयुवत मनाने चितन केले. ते 
शिवपार्वती स नमस्कार करून म्हणाले, “ शंकरा, या वाराणसीत तुम्ही, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१५२ । मंत्स्यपुरांणं 


देव, देवी पार्वती, गंगानदी, मिष्टान्न, उत्तम गती अशा वस्तू आहेत. इथं 
राहाणं कुणास रुचणार नाही ? ' यानंतर शिव व्यासांना म्हणाले, ' महा- 
मुने, तुम्ही या क्षेत्रात राहू नये. कारण आपण महाकोपिष्ट आहात. हे 
ऐकून व्यास शिवांना म्हणाले, ' महादेवा, चतुर्देशी व अष्टमी या दोन 
दिवशी तरी आपण मला इथं राहाण्याची अनुज्ञा द्यावी. शिवांनी 
व्यासांना तशी अनुमती देऊन ते अंतर्धान पावले. 

अशा रीतीने व्यासही या क्षेत्रात राहिले. देवन्राह्मणांचा द्वेष 
करणारे, भक्तीचा द्वेष करणारे, ब्रह्महत्या करणारे, कृतघ्न, कपटी, 
लोकद्वेषी, गुरुद्रेषी, तीर्थं व देव यांचा द्वेष करणारे, पापांविषयी तत्पर, 
कुत्सित इत्यादींचा वास या क्षेत्रात होत नाही. कारण दंडनायक काल- 
भेरव या दुष्टांना शासन करण्यासाठी येथे राहिला आहे. काशीत 


राहाणाऱ्याने या दंडनायक भेरवाची यथाशक्ती गंधपुष्पादिकांनी पुजा 
करून या क्षेत्रपालास नमस्कार करावा. 


हे काशीपुर इंद्राच्या अमरावतीपेक्षा उत्कृष्ट आहे. प्रयागाहून 
श्रेष्ठ आहे. या ठिकाणी देवाधिदेव शंकर अध्यक्षरूपाने शोभतात. जो 
येथे राहून लिंगाचेंन करतो, इतरांकडून करवितो, त्यास शतकोटी 
कल्पांनीही पुनर्जन्म ग्रेत नाही. काशीक्षेत्रात जे महादेवांचे पुजन करतात, 
त्यांचे स्तवन करतात, ते सवं पापांतून मुक्‍त होऊन अजरामर देव 
होतात. घोर कलियुग जाणून जे काशीस सोडीत नाहीत, ते नर कृतार्थ 
होतात. जे नर पृथ्वीवर काम, कध, लोभ यांनी ग्रस्त आहेत, त्यांना 
भैरवाच्या मोहाने काशीबाहेर जावे लागते. या काशीत आनंदकाननात 
दशाश्वमेध, छोलाके, केशव व बिदुमाधव अशी चार व पांचवी मणि- 
कणिका; अशी मुख्य तीर्थे आहेत. 
अमरकंटक, कपिलानदी इत्यादी 
ह यानंतर ऋषींनी सूतास नर्मदानदीचे माहात्म्य विचारके. या 
नमदेच्या माहात्म्यात ओंकार, कपिछानदी व अमरेश यांची माहात्म्ये 
आहेत. पूर्वी महाबृद्धिवान धमराजाने महामुनी मार्क्डेयांना नर्मदेचे 
माहात्म्य बिचारले होते. नमंदानदी कशी उत्पन्न झाली ? ही श्रेष्ठ 
कशी झाछी ? या प्रश्‍नांची उत्तरे मार्कडेयांनी दिली. ही नदी सर्व 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १५३ 


पापांचा नाश करणारी असल्याने सवे नद्यांत भेष्ठ आहे. ही नदी सर्व 
प्राण्यांना संसारसागरातून तारते. गोदावरी, कनखल, कुरुक्षेत्र, नर्मदा 


त्यास पवित्र करते, भागीरथीत एकदाच स्नान केल्यास पवित्रता येते. 
नमंदेचे जरू दशंनावरोबरच शुद्ध करणारे आहे. 

कलिंगदेशाच्या परिचिमेस अर्ध्या भागातून पुण्यकारक अमरकंटक 
नावाच्या पर्वतावर नर्मदानदी आहे. ती स्व देवांना, ऋषींना रमविणारी 
आहे. देव, असुर, गंधवं, तपोधन ऋषी, यांनी अमरकटकावरीळ नर्मदा- 
तीरी तप करूनच परमसिद्धी मिळविली. या नदीत जो स्नान करून, 
इंद्रिये स्वाधीन ठेवून, नियमपूर्वक अहोरात्र उपोषण करील, तो आपल्या 
शंभर कुलांना तारील. या परवंतावरील जलेश्वर नावाच्या नमंदेच्या 
तीर्थात जो स्नान करील, यथाविधी पिंडदान करील, त्याचे पितर ब्रह्म 
देवाच्या एक दिवसापर्यंत तृप्त होतात. या पवताच्या भोवती शिवांची 
कोट्यवधी लिंगे आहेत. येथे नर्मदास्नान करून गंध, पुष्पे, वृक्का आदी- 
केरून त्या छिंगांची पुजा जो करील, त्यावर कोटिलिंगस्वरूप शंकर 
प्रसन्न होतील यात संशय नाही. 

या पर्वताच्या परिचिमभागी सर्वेश्‍वर महादेव निवास करतात. 
तेथे स्नान करून पितरांचे श्राद्ध केल्यास त्यांची सप्तकुळे स्वर्गात आनंद 
पावतात. असे पितृतर्पण करणारा मनुष्य अप्सरांचे समुदाय, सिद्ध व 
चारण यांनी युक्‍त अशा स्वर्गात दिव्य गंधाची उटी व अलंकार यांनी 
सुशोभित होऊन साठ हजार वर्षे निवास करतो. नंतर तो मृत्युलोकी 
पऊन सत्कुलात उत्पन्न होतो. तो धनवान, दानशूर व धार्मिक असतो. 
तो पुन: या तीर्थाचे स्मरण करून त्याचे सेवन करतो व आपल्या सात 
ठैळांचा उद्धार करून कैलासास जातो. 

ही श्रेष्ठ नदी नमंदा सवाशे कोस लांब असून दोन योजने रुंद 
आहे. अमरकंटक पर्वतावर साठ कोटी, साठ सहस्र तीथे आहेत. जो 
मनुष्य ब्रह्मचयं धारण करून, शुचिर्भूत होऊन, क्रोध जिकून, इंद्रिये 

धीन ठेवून, हिँसेचा त्याग करून, प्राणिमात्रांच्या हितात तत्पर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१५४ । मेत्स्यंपुराणं 


होऊन या अमरकंटकावर प्राणत्याग करील, त्याला अप्सरांचे समुदाय, 
सिद्ध व चारण यांनी युक्त अशा स्वर्गात, दिव्य सुगंधाची उटी, पारि- 
जातादी दिव्य पुष्पांच्या माळा, यांनी संपन्न होऊन सर्वे देवगणांसह तो 
तेथे साठ हजार वषें आनंदाने क्रीडा करतो. नंतर तो पृथ्वीवर जन्मास 
येऊन प्रतापी राजा होतो. अनेक रत्ने, हिरे, वेड्यंमणी यांनी तो अलं- 
कृत होतो. त्याला अनेक. दासदासी, उन्मत्त गज, अश्व, दिव्य मंदिर 
अशा थाटात शंभर वषं राहाता येते. 

जो कोणी अमरकंटकावर अग्नीत अथवा सुवर्णासारख्या श्रेष्ठ 
जलाशयात अनशनव्रत करून प्राणत्याग करील, त्याला पुनः जन्म घ्यावा 
लागत नाही. जो अमरकंटकावरून उडी टाकून देहत्याग करतो, त्याच्या 
चरात तीन हजार कन्या व इतर सेवक त्याची आज्ञा पाळतात. तो 
उत्तम भोगांनी युक्त होऊन प्रलयकालपर्यंत क्रीडा करतो. अमरकंटका- 
वरील कोटयवधी शिर्वालगांची पुजा नमंदेत स्नान करून जो करतो, 
त्याच्यावर शिव संतुष्ट होतात. 

या अमरकंटकाच्या परिचिमेस महेरवर देव आहेत. येथे जो मानव 
स्नान करून, इंद्रियांना जिकून पितरांचे श्राद्ध करील, त्याची सात कुळे 
स्वर्गात आनंद पावतात. तो साठ हजार वर्षे स्वर्गेलोकी दिव्य गंधाची 
उटी व उत्तम अलंकार यांनी भूषित होतो. स्वर्गातून खाली आल्यावर 
तो भूलोकी उत्तम कुलात जन्म घेतो. तो धनवान, दानशूर व घामिक 
होतो. तो पुनः त्या तीर्थाचे सेवन करून आपल्या सात कुळांचा उद्धार 
क्रून सप्तलोकास जातो. 

अक्षी ही श्रेष्ठ नदी नर्मदा उगमापासून मुखापर्यंत शंभर योजने 
लांब व दोन योजने रंद आहे. जो मनुष्य या अमरकंटकपर्वेतावर ब्रह्म” 
चर्याने राहून, शुचिर्भूत होऊन, हिसेचा त्याग करून, आपला आचार 
शिवांना अर्पण करून प्राणत्याग करतो, तो एकळक्ष वर्षपरयंत स्वर्गात 
आनंद मिळवितो. या पवेताच्या पदिचिमभागी त्रेलोक्यप्रसिद्ध असे जले" 
इवर नावाचा एक डोह आहे. तेथपर्यंत रुद्रकोटी तीर्थ समजावे. या 
तीर्थावर संध्यावंदन करून पिंडदान केल्यास दहा वर्षेपर्यंत पितर तूर्त 
होतात. नमंदेच्यां दक्षिणभागी कपिछा नावाची एक महानदी आहे. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराणं । १५५ 
तिच्या उभयतीरांवर अर्जुनवक्षांची दाटी आहे. ही कपिलानदी त्रेलो- 
क्यात प्रख्यात व पुण्यकारक आहे. लोकांना भाग्यसंपन्न करणारी आहे. 
या नदीच्या उगमापासून मुखापर्यंत शंभर कोटी तीर्थे आहेत. 

हय या कपिलानदीच्या तटाको केलेले कमं कोटिगुणित होते. तिच्या 


नाग, देवांचे समुदाय, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, तपोधन ऋपी यांचा निवास 
असतो. या नदीत स्नान करून एक अहोरात्र जे उपोषण करतात, ते 
आपल्या शभर कुळांना तारतात. 

नमंदानदीत कोठेही स्नान केले तरी मनुष्यास अस्वमेध्यज्ञाचे 
फल भप्त होते. सरस्वती, गंगा व नर्मदा यांच्या उत्तरतीरी जे कोणी 
राहातात, त्यांना झिवलोकी निवास प्राप्त होतो. नर्मदातीरावर स्नान 
व दान या दोनही कर्माचे फल समान आहे. अमरकंटकपर्वतावर जे 
मानव प्राण सोडतात, ते कोटिवर्षापर्यंत रुद्रलोकात पूजित होतात. 
नमदानदीचे उदक फेस व लाटा यांनी सुशोभित असून पुण्यकारक व 
पवित्र आहे. या उदकास वंदन केले तर मनुष्य सर्व पातकांपासून मुक्‍त 
होतो. नमंदानदी उभय तीरांवर पुण्यकारक असून ब्रह्महत्येचा नाश 
करणारी आहे. ही नर्मदा तीनही लोकांत रमणीय व पुण्यकारक आहे. 

छ सवे तीर्थपिक्षा नर्मदा व समुद्र यांच्या संगमावर दशगुणित 
उप्य अधिक प्राप्त होते. 


भमरकंटकावरील ज्वालेइवरतीथं 
` यानंतर एकशेशहाएँशीव्या अध्यायातही नमंदानदीचे महत्त्व 
निवेदन केले आहे. ही नदी सवं नद्यांत श्रेष्ठ आणि पुष्यतीयपिक्षाही 
देतकारक व पुण्यदायक आहे. या नदीच्या तीरांवरीळ तीर्थात स्नान 
केल्याने मनुष्य सर्व पातकांपासून मुक्त होतो. यानंतर माकंडेयांनी 
{विष्ठिरास जलेसर नावाच्या तीर्थाचे माहात्म्य सांगितले. एकदा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१५६ । मंत्स्यपुंरांण 


क्रषींचे समुदाय, मरुद्गण, इंद्रादिक देव उग्रनयन झंकरांना शरण गेले 
च म्हणाले, ' पराक्रमी, महाभयंकर व बलोन्मत्त असा त्रिपुराचा स्वामी 
एक दानव बाणासुर नावाचा आहे. त्याच्या भीतीनं शिवा, आम्ही 
आपणांस शरण आलो आहोत. शंकरा, या दु:खापासून आपण आमचं 
रक्षण करावं. असे देवांनी म्हटल्यावर शिव त्यांना अभय देऊन नमंदा- 
तीरी गेले. त्यांनी दैत्याच्या वधाचा विचार केला. त्यांनी नारदांना 
बोलावून म्हटले, 

‹ नारदा, या त्रिपुरातीक़ स्त्रिया अप्सरांप्रमाणं असून पतीसच देव 
मानणाऱ्या आहेत. त्यांच्या बलानं हे त्रिपुर आकाशात भ्रमण करते. 
तुम्ही त्यांना बोध करावा. त्या स्त्रियांचे अंतःकरण भ्रष्ट करण्यासाठी 
नारद त्या त्रिपुरात गेले. त्यांनी गविष्ठ अशा नारदांना पाहिले. रल- 
खचित कुंडले, सुवर्णाची बाहुभूषणे, मुकुट, हार, सुवर्णाचा गोफ, चंद्र- 
कांतमणी, कमरेतील रत्नजडित कांची (करगोटा) यांनी बाणासुर 
शोभत होता. त्याने नारदांचे स्वागत केले. त्याच्या पट्टराणीने नारदांना 
वंदन केले. नारदांनी तिला तिल्धेनुदानब्रताचा महिमा सांगितला. 

अशा रीतीने नारदांना बाणासुराच्या. कड़े पाठवून नमेदेच्या 
तीरावर शंकर राहिले.तेथील अमरेश्वर नावाच्या तीर्थस्थानी राहून त्यांनी 
बाणासुराच्या नाशाचा विचारं केला. शिवांच्या प्रभावाने त्रिपुर जळू 
लागले. दानव स्त्रीपुरुष अग्नीने दग्ध होत गेरे. बाणासुराची शिवनिष्ठा 
पाहून शिवांनी त्याला वर दिला. त्रिपुरातील एक पुर वौळपवंतावर पडले. 
दुसरे अमरकंटकावर पडले. त्या त्या स्थानी कोट्यवधी शिवलिंगांची 
स्थापना झाली. याच अमरकंटावर ज्वालेंदवर नावाचे स्थान .निर्माण 
झाले. या तीर्थात स्नान, दान, अनशनादिक कर्मे करणारा मनुष्य सार्वे- 
भोम राजा होतो. हा अमरकंटकपवंत स्वर्ग, मृत्यू व पाताल या तीनही 
लोकांत प्रख्यात आहे. हा पुण्यकारक पवेत सवं पवंतांत श्रेष्ठ आहे. 
सिद्ध व गंधवं या पर्वेतावर सदा वास करतात. हा महापर्वत अनेक वृक्ष 
व वेली यांनी व्यापलेला असून नाना प्रकारच्या पुष्पांनी शोभून दिसतो. 
यावर पावंतीसहित शंकर, ब्रह्मदेव, विष्णू, विद्याधरगण, इंद्र, ऋषी, 
किन्नर, यक्ष यांचा निवास असतो. अनेक नागांसह वासुकी या पर्वतावर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १५७ 


स्नान करतो, तो सर्वे पापातून मुक्त होऊन रुद्रलोकास जातो. 


कावेरीसंगमाचे माहात्म्य 


__ यानंतर एकदेअठठयाऐशिव्या अध्यायात शौनकादी ऋपींनी माकं- 
यांना लोकांच्या हितासाठी कावेरीसंगमाचे माहात्म्य विचारले. 
कावेरी व नमंदा यांचे माहात्म्य त्यांनी युधिष्ठिरास सांगितले. कावेरी 
वे नमदा यांच्या संगमात यक्ष श्रेष्ठ कुबेराने स्नान करून शंभर वर्षे 
घोर तप केले. त्याला वर देण्यासाठी महादेव प्रसन्न होऊन प्रकट झाले. 
आपण सर्व यक्षांचा राजा व्हावे असा वर त्याने झिवांना मागितला. 
शिवांनी * तथास्तु ” म्हटल्यावर लगेच यक्षांनी कुबेराची पुजा करून 
व्याला राज्याभिषेक केला. असा हा कावेरीसंगम जे जाणीत नाहीत, ते 
जन्मास येऊन फसळेच, असे समजावे. 
> णून प्रयत्न करून या कावेरीसंगमात स्नान करावे. कावेरी व 
नमदा या दोन पुण्यकारण नद्या आहेत. जो या संगमात स्नान करील, 
भगवान शिवांची पुजा करील, त्याला अश्वमेधयज्ञाचे फल प्राप्त होऊन 
तो देहपातानंतर रुद्रलोकात पूज्य होतो. जो या संगमस्थानी अग्निप्रवेश 
करील अथवा अनशन करून देहत्याग करील, त्याला पुन: जन्म येणार 
` तो उत्तम स्त्रियांसह स्वर्गलोकी साठकोटी, साठ सहस्त वर्षे शंकरां- 
कीडा करील. नंतर तो पृथ्वीवर येऊन धामिक वृत्तीचा राजा 
तो भोगसंपन्न व दानी होतो. कावेरी व नर्मदा नद्यांचे जल जो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१५८ । मत्स्यपुराण 


प्रावान करतो, त्याला उत्तम चांद्रायणब्रताचे फल प्रात्त होते. गंगा व 
यमुना नद्यांत स्तान केल्याने जे फल प्राप्त होते, ते कावेरीसंगमात 
स्नान करणाऱ्यास मिळते. 


नर्मदेच्या उत्तरतीरावरील तीर्थे 


नमंदेच्या उत्तरतीरावर सर्वे पापांना हरण करणारे मंत्रेशवर 
नावाचे एक प्रसिद्ध तीर्थ आहे. यात स्नान केल्यावर मनुष्य देवांसहित 
स्वर्गलोकात यथेच्छ रूप धारण करून पांच हजार वषं क्रीडा करतो. 
यानंतर मेघ जेथे-उत्पन्न झाला, त्या गर्जनतीर्थात तो जातो. या तीर्थाच्या | 
प्रभावाने रावणपुत्र इंद्रजित हे नाव पावला.यानंतर जेथे उदकाचा आवाज 
मेघासारखा होतो,त्या मेघनाद नावाच्या तीर्थास जाऊन मेघनाद नावाचा 
गण शिवगणांत प्रमुख झाला. यानंतर आम्यातकेइवर नावाच्या तीर्थास 
जावे. तेथे स्नान केल्यास मानवास गोसहस्रनामाचे फल प्राप्त होते. 
नमंदेच्या उत्तरतीरी विधुत नावाचे एक तीथे आहे. या तीर्थात स्नान 
केल्यास पिता व देव यांचे तपेण केल्यास सवे मनोरथ पूर्ण होतात. 

यानंतर नमंदेत ब्रह्मावर्त नावाचे एक तीर्थ आहे. तेथे ब्रह्मदेवांचा 
नित्य निवास असतो. या तीर्थात स्नान करणारा मनुष्य ब्रह्मलोकात 
स्थान मिळवितो. येथून अंगारेश्‍वर नावाच्या तीर्थास जावे. तेथे गेल्या- 
वर सर्व पापांतून मुक्‍त होऊन मनुष्य सप्तलोकात जातो. यानंतर माण- 
साने उत्तम अशा कपिछातीर्थास जावे. त्याला तेथे गेल्याने एकवर्णी 
कपिला दान केल्याचे फळ मिळते. यानंतर देव व ऋषी यांनी सेवित 
अशा करजतीर्थांस जावे. तेथे स्तान करणारा मनुष्य गोलोकास जातो. 
यानंतर कुंडलेशवरतीर्थांस जावे. हे स्थान पावेतीसह शंकरांचे निरंतर 
निवासस्थान आहे. येथे स्नान केल्याने मनुष्य देवांनाही अवध्य होतो. 
पुढे सर्व पातकांचा नाश करणाऱ्या पिप्पछेश नावाच्या तीर्थास जावे. 
तेथे स्नान केल्याने मनुष्य शिवलोकी पुज्य होतो. 

यानंतर मनुष्याने विमलेइवर नावाच्या श्रेष्ठ तीर्थास जावे. तेथे 
प्रत्यक्ष शिवांनी देवांची एक शिला निर्माण केली आहे. या शिलेव 
प्राणत्याग केल्यास शिवलोक प्राप्त होतो. यानंतर पुष्करणी नावाच्या 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १६९ 


तीर्थास जावे. कारण तेथे स्नान केह इंद्राचे 
अशी ही नमंदा शिवांच्या हारातः ति fa 
मनुष्यास भवसागरातून तारते. सव॑ ऋषी या ल ड 
प्रकारे स्तुती करतात. सर्व देव निरंतर हिचे स्तवन करतात. देव ग 
अप्सरा या नदीची स्तुती करतात. ते म्हणतात, ' नमंदे रातह 
असून तुझ उदक पुण्यकारक आहे. तूं स्वतः समद्रात त 
सव पापांचा नाश करणारी आहेस. देवी, तुझं मुख सर्वाच्या तापत्र ठ 
ईर करत. तुला वारंवार नमस्कार असो. तू लोकांना पविव जल 
सज्जनांना इष्ट वर देणारी आहेस. म्हणन तुला आम्ही वारंवार ह 
स्कार करतो.' जो मनुष्य विश्‍वास ठेवून हे नमंदास्तोत्र म्हणतो तो 
. राह्मण असल्यास वेदविद्येने संपन्न होतो. क्षत्रिय असल्यास विजयी होतो 
वश्य असल्यास त्याला द्रव्यादिक वस्तूंचा लाभ होतो. शद्रास उतत 
गती मिळते. धनाची इच्छा करणाऱ्यास धनाची प्राप्ती होते फार काय 
सांगावे ? प्रत्यक्ष शिवही नर्मदेत स्नान करतात. अशी ही | नमंदानदी 
महापुण्यकारक असून ब्रह्महत्यादिक पापांचा नाश करणारी आहे. 


नमंदेच्या दक्षिणतीरावरील तीथं 


` यानंतर युधिष्ठिराने माकंडेयांना विचारले, ' मुनिश्रेष्ठा, महा- 
देवांचा निशूल कोणत्या स्थानी पडला ? त्या स्थानाचा महिमा मला 
(क sas हा महिमा निवेदन केला. नमंदेत ज्या स्यानी 
आ » त्यास शूलभंद नावाचे तीथक्षेत्र म्हणतात. येथे 
र पूजा केल्यास सहस्र गोप्रदानांचे फळ प्राप्त होते. या तीर्थाच्या 
महादेवांची पुजा केल्यास, तेथे त्रिरात्र निवास केल्यास त्यास 
फ यंत नाही. यानंतर मनुष्याने भीमेश्‍्वरास, नारदेशवरास जावे. 
ध तूप व मध यांच्या प्रवाहाने युक्त अद्या महापुण्यकारक आदित्ये- 
रास जाऊन तेथील नंदिकेश्‍वरास आलिंगन दिल्यास जन्माचे साफल्य 
स प रक स्वतंत्रेश्‍वर इत्यादी स्थानांचे दर्शन घेतल्यास 
नानांचे फल प्राप्त होते. 
यानतर ज्या ठिकाणी देव व दैत्य यांच्यांत मोठे युद्ध झाले,ज्यात 


८८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१६० । मत्स्यपुराण 


असुर मोह पावले, ते कोटितीर्थ येते. सवे देवांनी दानवांचा शिरच्छेद 
येथेच केला. देवांनी येथे नंदिकेशवरचिन्हाचा ध्वजयूवत रथ तयार 
केला. त्यात आरोहण करणाऱ्या त्रिशूलधारी महादेवांची त्यांनी स्थापना 
केली. येथे कोटयवधी दैत्य मारले गेले. म्हणून यास कोटीश्वर असे नाव 
प्राप्त झाले. या तीर्थाच्या दर्शनाने स्वर्गाचा मार्गे मोकळा झाला. घृत- 
सहित श्रीफल भक्षण करून, दीपसहित शुंकरांची प्रतिमा मस्तकावर 
घारण करून कोटितीर्थास प्रदक्षिणा करतो, तो सवे पृथ्वीचा भोगसंपन्न 
` राजा होतो. मरणानंतर तो रुद्रस्वरूप होतो. काही कालानंतर तो 
भूलोकी जन्म घेऊन राजा होतो. नंतर पुनः तो स्वर्गास जातो. म्हणून 
मानवाने त्रयोदशीस येथील शिवांचे दशन घ्यावे. 
यानंतर सर्वे पापांचा नाश करणाऱ्या परम मंगल अशा ' अगस्त्ये- 
इवर नावाच्या तीर्थास जावे. या उत्तम तीर्थात स्नान करणारा मनुष्य 
्रह्मलोकात पूज्य होतो. जो मनुष्य एकाग्रचित्ताने कातिकमासी कृष्ण- 
पक्षात चतुर्देशीच्या दिवशी घूतानें शिवांना स्नान घालतो, तो आपल्या 
एकवीस कुलांसह शिवपुरास जातो. तेथून त्याची अधोगती होत नाही. 
घेन, जोडा, छत्री, घृत, कांबळे, भोजन यांची दानें अगस्त्येशवरास केली 
तर मनुष्याचे पुण्य कोटिपटींनी वाढते. यानंतर बलाकेइवर नावाच्या 
तीर्थात स्नान केल्यास मनुष्य सावभौम राजा होतो. 
नमंदेच्या दक्षिणतीरावर. इंद्राचे एक प्रसिद्ध तीर्थे आहे. येथें एक 
अहोरात्र उपोषण करून दुसऱ्या दिवशी स्नान करावे. भक्तीने जनादेनांची 
पूजा करावी. त्याला सहस्न गोप्रदानांचे फल मिळते. तो विष्णुलोकी 
जातो. यानंतर मनुष्याने ऋषितीर्थास जावे. नंतर ब्रह्मदेवांनी निर्माण 
केलेल्या देवतीर्थास जावे. अशा रीतीनें या एकशेनव्वदाव्या अध्यायात 
रावणेश्वर, ऋणतीर्थं, वटेदवर, भीमेदवरतीथे, तुरानमंदासंगम, सोम- 
तीर्थ, पिगलेश्‍वर, कर्कोटकेइवर, सुरेदवर, नंदितीर्थ, दीपेश्‍्वर, व्यासतीथे, 
ऐरंडीनदी, सलिलतीथं, नमदाइक्षुसंगम, लिंगसारतीथं, भंगतीर्थ, वटेश्‍वर- 
तीथ, संगमेश्‍वर, कोटितीर्थ, अंगारेइवरतीर्थ, कठेवर, चंद्रभागातीथे, 
इंद्रतीथं, ब्रह्मावतंतीथे, कपिळातीथं, नमंदेशतीर्थ, संगमेश्‍्वरतीथे, 
आदित्यायनतीथं, गर्गेश्वर, नागेश्वर, कुबेरभवन, मारताळय, यमत 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १६१ 


महल्यातीथे, सोमतीर्थं, शुभतीर्थ, विष्णृतीर्थ, तापसेञ्वर, ब्रह्मतीर्थं, 
सिद्धेश्‍वर, अंकोळतीथं, त्र्यंवकतीथ ; इत्यादी अनेक तीथंस्नानांचा महिमा 
या अध्यायात आला आहे. 


आणखी काही तीर्थे 


यानंतर पुढल्या अध्यायात भागंवेश, शुक्लतीर्थे इत्यादीचे विस्ताराने 
वर्णन आले आहे. पुढल्या एकशेब्याण्णब्या अध्यायात अनरकतीथं, कपिला- 
तीर्थं, ऋषितीर्थे, गंगावदन, दशाश्‍वमेधजननतीथं, भृगुतीर्थं, गौतमेस्वर, 
घोतपापतीथं, एरंडीतीर्थ, हिरण्यदीप नावाचे तीर्थे, कनखलतीथं, हंसतीथं, 
वराहतीर्थे, चंद्रतीथ, दीपेरवरतीथं, स्ंतीथं, शिखितीथ; इत्यादी तीथं- 
स्थानांचे वर्णन आले आहे. एकशेत्र्याण्णव्या अध्यायात अंकुशेरवर, 
नमंदेशवर, अक्वतीर्थ, पितामहतीर्थ, सावित्रीतीथं, मनोहरतीर्थे, मानस- 
तीर्थे, कुंजतीथे, त्रिदशज्योतितीर्थं,ऋषिकन्यातीथं, स्वर्णे बिदुतीर्थ, अप्सरेश- 
तीर्थे, नरकतीर्थ, भारभूतितीर्थ, भारभूती, ऐरंडीनमंदासंगमतीथे, नमंदा- 
समुद्रसंगम, विघहनतीर्थ, विमलेइवर, कौ शिकीती्थ ; इत्यादी तीर्थासह 
नमेदामाहात्म्य आले आहे. प्रत्येकाच्या लहानशा कथेचाही संदभ 
थोडक्यात आहे. 

एक महत्त्वाची कथा अशी आहे. दशाइ्वमेधतीर्थाच्या पश्चिमेस 
ब्राह्मणश्रेष्ठ भुग्‌ देवांच्या सहस्र वर्षापर्यंत सदाशिवांची आराधना करीत 
होता. तेव्हा भूगूंवर वारूळ चढून त्यावर पक्षी बसत होते. तेव्हा पावंतीने 
शंकरांना विचारले, ' हा कोण तप करीत आहे ? तेव्हा झिवांनी भृग्‌ 
आपल्यापासून वर प्राप्त करण्यासाठी प्राथना करीत आहे, असे पार्वतीस 
सांगितले. तेव्हा पादंती म्हणाली, “या भूगृंच्या शिखतुन धूर निघू 
रागळा तरी तुम्ही का प्रसन्न होत नाही? खरंच आपली आराधना 
फारच कठीण आहे.' ‹ पावंती ', शंकर म्हणाले, ' हा भूगू फार क्रोधी 
आहे. तु पाहाच. असे म्हणून शिवांनी नंदीस मुनींचे वारूळ पाडण्यास 
सांगितले. नंदीने वारूळ पाडल्यावर भुग्‌ त्याला क्रोधाने शाप देऊ लागले. 
पण शिवांचे त्यांना दर्शन झाले व त्यांनी त्यांची प्रार्थना केली. अपराधां- 


म.पु... ११ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१६२ । मत्स्यपुराण 


बद्दल त्यांनी क्षमा मागितली. शिव भूगूंवर प्रसन्न झाले. भृग्‌ म्हणाले, 
“महादेवा, माझं हे स्थान रुद्रवेदी या नावानं प्रसिद्ध व्हावं. असे हे 


भृगुतीर्थं निर्माण झाले. हे सपं पापांतून मुकत करते. 
% 


- ४. सुष्टिरचना 


ब्रह्मदेवांची पांच मुखे, सरस्वती, मन्‌ इत्यादींची निर्मिती 


मत्स्यपुराणाच्या तिसऱ्या अध्यायात या विषयास प्रारंभ झाला 
आहे. मनूने मत्स्यभगवानांना विचारले, ' भगवन्‌, लोकपितामह ब्रह्मदेव 
चतुर्मुख कसे झाले ? त्यांनी कोणत्या लोकांची निर्मिती केली? या 
प्रश्‍नांची उत्तरे मत्स्यभगवानांनी दिली. देवांचे पितामह ब्रह्मदेवांनी 
कठोर तपस्या केली. तिच्या प्रभावाने अंगे (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, ज्योतिष, छंद), उपांगे (पुराण, न्याय, मीमांसा, धमंशास्त्र), 
पद (वेदमात्रांचे पदपाठ), क्रम, इत्यादींसह वेदांचा प्रादुर्भाव झाला. 
मीमांसा व न्यायशास्त्र यांची निमिती झाली. 

नंतर ब्रह्मदेवांनी दहा मानसपुत्रांना निर्माण केले. मरीची, अत्री, 
अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतू, प्रचेता, वसिष्ठ, भुग्‌, नारद असे हे दहा 
पुत्र मुनिरूपात निर्माण झाले. यानंतर त्यांच्या शरीरापासून मातृविहीन 
पुत्र तयार झाले. त्यांच्या उजव्या अंगठ्यापासून दक्ष प्रजापती निर्माण 
झाला. त्यांच्या स्तनांपासून धर्मे, हृदयापासून कुसुमायुध काम, भ्रूमध्या- 
पासून क्रोध व ओठांपासून लोभ यांची निर्मिती झाली. बुद्धीपासून मोह, 
अहंकारापासून मद, कंठापासून प्रमोद, नेत्रांपासून मृत्यू यांची निर्मिती 
झाली. तळहातापासून भरत निर्माण झाला. ब्रह्मदेवाचे दहावे संतान 
कन्या असून तिचे नाव अंगजा होते. 

जेव्हा ब्रह्मदेवांनी सृष्टिरचना करण्याची इच्छा केली, तेव्हा ते 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १६३ 
सावित्रीचे ध्यान करून तप करू लागले. तेव्हा त्यांचे शरीर दोन भागांत 
विभक्त झाले. त्यांचा अर्धा भाग स्त्रीरूप व अर्धा पुरुषरूप झाला. ही 
स्त्री सरस्वती वा शतरूपा या नांवाने विख्यात झाली. तीच सावित्री, 
गायत्री, ब्रह्माणी या नावांनी ओळखली जाते. ब्रह्मदेवांनी हिला आपलो 
पुत्री मानले. ते तिच्यावर लब्ध होऊन म्हणू लागले, ' कसं सुंदर रूप 
आहे. कसं अपुर्व सौंदयं आहे ! ' सावित्री वाकून त्यांना नमस्कार करू 
लागली. सावित्री त्यांना प्रणाम करू लागली. तिला पाहाप्याच्या इच्छेने 
त्यांच्या उजव्या भागातील मागच्या बाजूत एक नूतन मुख प्रकट झाले. 
त्यांनी केलेल्या उग्र तपाचे फल हळूहळू नष्ट झारे. अशी पांच मुख 
निर्माण झाली. 

यानंतर ब्रह्मदेवांनी आपल्या मानसपुत्रांना देव, असुर, मानव, 
यांची प्रजा निर्माण करण्यासाठी आज्ञा दिली. त्या आज्ञेस अनुसरून 
पुत्रांनी विविध प्रकारची सृष्टी निर्माण केली. यानंतर ब्रह्मदेवांनी ' 
चरणांवर प्रणाम करण्यासाठी पडलेल्या अनिदिता शतखूपाश्षी विवाह 
केला. यानंतर झतरूपास मनू नावाचा पुत्र झाला. तो स्वायंभुव या 
नावाने विख्यात झाला. त्यासच विराट्‌, अधिपुरुष अशी नावे मिळाली. : 


पुत्रीची इच्छा करणारे ब्रह्मदेव दोषी का नाहीत ? 
आदिसुष्टीची निर्मिती 


यानंतर मनूने विचारले, ' भगवन्‌, पुत्रीची अभिलाषा धरणारे: 
ब्रह्मदेव कसे दोषी नाहीत ? विभो, आपण या शंकेचं निरसन करावं,” 
या शंकेचे निरसन मत्स्यभगवानांनी केले. ही शतरूपारूपी आदिसृष्टी 
आहे. ही इंद्रियजन्य विषयांच्या पलीकडची आहे. शतड्पा इंद्रियां- 
आहे. या दिव्य व संपन्न तेजाची परीक्षा मांसपिंडरूप मानवी 
नेत्रांनी करता येणार नाही. सर्पाचा मार्ग सपं, पक्ष्यांचा मार्ग पक्षीच 
जाण शकतात. शतरूपास मानव कधीच जाणू शकणार नाही. देवांच्या 
कार्यांचा विचारच करू नये. गायत्री ब्रह्मदेवांच्या अंगापासून उत्पन्न 
असल्यामुळे हे मिथुनरूप अमूत व मूतिमान, अशा दोनही ख्पांचे 

आहे. जेथे भगदान तेथे गायत्री, आणि जेथे गायती तेथे ब्रह्मदेव, अशी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१६४ । मत्स्यपुराण 


स्थिती असते. ब्रह्मदेव वेदसमूहरूप व सावित्री त्यांची अधिष्ठात्री देवी 
असल्याने त्यांच्यावर दोष येत नाही. तरी त्यावेळी ब्रह्मदेवांनी कामास 
शाप दिला की, ' तू माझं मन प्रक्षुब्ध केलंस. म्हणून कामदेव, शिव 
तुला दग्ध करतील. तेव्हा कामदेव त्यांना म्हणाला, 

‹ आपण मळा उगाच शाप देता. सवे देहधायियांची इंद्रिय प्रक्षुब्ध 
करण्यासाठीच मला निर्माण केलं आहे. आपणच मला तशी आज्ञा केली 
आहे. विभो, म्हणून मी निर्दोष आहे. भगवन्‌, माझ्यावर कृपा करावी. 
तेव्हा ब्रह्मदेव म्हणाले, ' कामदेव, वैवस्वत मन्वन्तरात असुरांचे विनाशक 
श्रीराम यदुबंशात बररामाच्या रूपानं अवतरतीळ. त्यांच्या भ्रात्याच्या, 
श्रीकृष्णांच्या पोटी तू पुत्ररूपानं अवतरशील. तू शरीर प्राप्त करून 
द्वारकेत सर्व भोग भोगशील. नंतर तू भरतवंशात महाराजाचा, वत्साचा 
पुत्र होशील. नंतर विद्याधरांचा अधिपती होऊन महाप्रल्यापर्यंत धर्म- 
पूर्वक सुखांचा भोग भोगून माझ्याकडं परत येशील.' 

यानंतर मत्स्यभगवानांनी मनूस यदुवंशाचा परिचय करून दिला. 
कामदेवाच्या जन्माचा वृत्तांत सांगितला. ब्रह्मवादिनी गायत्री शतरूपा, 
शतेंद्रिया या नावांनीही ओळखली जात असे. हिच्या गर्भापासून ब्रह्म- 
देवांनी रती, मन, तप, बुद्धी, महान्‌, दिक्‌ व संभ्रम; अशा सात संतानांना 
जन्म दिला. ब्रह्मदेवाच्या मरीची आदी दहा मानसपुत्रांनी ज्ञानात्मक 
संसाराची रचना केली. त्यानंतर ब्रह्मदेवांनी त्रिशूलधारी वामदेवांची व 
पूवजांचेही पुर्वज सनत्कुमारांची निर्मिती केली. भगवान वामदेवांनी 
आपल्या मुखापासून ब्राह्मणांची, बाहूंपासून क्षत्रियांची, मांड्यांपासून 
वेश्यांची व पायांपासून शाद्रांची निर्मिती केली. त्यानंतर त्यांनी वीज, 
वज, मेघ, इंद्रधनुष्य. व छंद यांची रचना केली. त्यानंतर त्यांनी मेघांची 
रचना केली. नंतर त्यांनी जरामरणरहित व त्रिनेत्रधारी चोऱ्यांशी कोटी 
साध्यगणांना उत्पन्न केले. 

यानंतर बुद्धिमान स्वायंभुव मनूने कठोर तपस्या करून अनंती 
नावाच्या एका सुंदर कन्येचा पत्नी म्हणून स्वीकार केला. त्याला हिच्या” 
पासून भ्रियब्रत व उत्तानपाद असे दोन पुत्र प्राप्त झाले. धर्माची कच्या 
सुनुताने उत्तानपादापासून अपस्यती, अपस्यंत, कितिमार, भ्रुव या चार 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १६५ 
पुत्रांना निर्माण केले. यांतील श्रुवाने तीन हजार वर्षे तप करून ब्रह्माः 
देवांपासून एक दिव्य व अढळ असे स्थान प्राप्त करून घेतले. या धुवास 


मनूची कन्या धन्यापासून शिष्ट नावाचा उन झाला. या शिष्टाने अग्नि. 


जित, अभिमन्यू; या दहा शूर व निष्पाप पुत्रांना जन्म दिला. 

_ आस्तेयीने उरूच्या संयोगापासून अग्नी, सुमनस्‌ ल्याती 
अंगिरस, गय; अशा सहा परम कांतिमान पुत्रांना जन्म ह्ला पितरांची 
कन्या सुनीथाने अंगाच्या संपर्कापासुन वेनास जन्म दिला. ब्राह्मणांनी या 
अन्यायी वेनाच्या हाताचे मंथन केले. यापासून महातेजस्वी पृथ नावाचा 
पुत्र प्रकट झाला. त्याला दोन पुत्र अंतर्धान व हविर्धान या नावांचे झाले 
अतर्धानाने शिखंडिनीच्या गर्भापासून मारीच नावाचा पुत्र निर्माण केला. 

` अस्निकन्या धीषणाने हविर्धानाच्या संयोगापासून प्राचीनब्ाहिष 
साग, यम, शुक्र, वळ, शुभ; या सहा पुत्रांना जन्म दिला यांतील 
प्राचीनवर्ही ऐश्‍वयेशाळी प्रजापती होता. त्याने हविर्धान नावाच्या 
मजेचा विस्तार केला. समुद्रकन्या सुवर्णाच्या गर्मापासुन दहा पुत्रांना 
जन्म दिला. ते सवं धनुवेदाचे पारगामी विद्वान होते. ते प्रचेता या 
नावाने विख्यात झाले. या प्रचेतांच्या संरक्षणात वक्ष शोभा पावत होते. 
पण इंद्रदेवाने अग्नीच्या साह्याने ते वृक्ष जाळून भस्म केले. त्यानंतर 
चेद्रमाची कन्या मारिषाने प्रचेतांचे पत्निपद स्वीकारले. त्यांच्या संयोगाने 
इ नावाचा श्रेष्ठ पुत्र जन्मास आला. त्यानंतर या सोमकन्येने सर्व 
वृक्षांची व औषधींची निर्मिती केली. यालाच चंद्रावती नावाची नदी 
झाली. दक्ष प्रजापतीस ऐशी कोटी संताने झाली. यांचाच विस्तार सवंत्र 
साळा. यांतील काहींना दोन पाय होते. काहींना अनेक होते. काहींची 
गुले वाकडी होती. काहींचे कान खुंटांसारखे होते. काहींचे कान केसांनी 
साकले होते. काहींची मुखे घोड्यांसारखी वा अस्वलांसारखी होती. 
काहींची मुखे कुत्री व डुकरे यांच्या मुखांसारखी होती. काहींची उटा. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


"PP 


१६६ । मत्स्यपुरांण 
प्रमाणे होती. या धर्मात्मा दक्षाने अनेक स्त्रियांनाही निर्माण केले. 
त्यांतील दहा कन्या त्यानें यक्षांना दिल्या. तेरा कर्यपांना दिल्या आणि 


सत्तावीस कन्या त्यानें चंद्राला दिल्या. याच कन्यांपासून देव, असुर व 
मानव आदींनी परिपू्णे असे जग निर्माण झाले. 


दक्षकन्यांची उत्पत्ती, देवादिकांची निसिती 


शौनकादी. शिष्यांनी सूतास विचारले, ' सूता, देव, दानव, गंधव, 
नाग, राक्षस या सर्वांची उत्पत्ती कशी झाली?” या प्रश्‍नाचे उत्तर सूताने 
विस्ताराने दिले. दक्षानंतर स्त्री-पुरुषांच्या संयोगाने सृष्टीची निर्मिती 
झाली. दक्षाने पांचजनीच्या गर्भापासून एक हजार पुत्र निर्माण केले. 
यांनाच . ' हयेशव ' असे नाव आहे. यांनी नारदांच्या सांगण्यावरून 
विभिन्न दिशांना प्रयाण केले. समुद्राला मिळालेल्या नद्या जशा परत 
येत नाहीत, तसे ते परत आले नाहीत. यानंतर दक्षाने वीरिणीच्या 
गर्भापासून पुनः एक हजार पुत्र निर्माण केले. ते ' शबल ' या नावाने 
प्रसिद्ध होते. तेही नारदांच्या सांगण्यावरून गेले ते परत आलेच नाहीत. 

यानंतर प्रचेतानंदन प्रजापती दक्षाने वीरिणीच्या गर्भापासून साठ 
कन्यांना निर्माण केले. यांतील दहा कन्या दक्षाने धर्माला समपित केल्या. 
तेरा कऱ्यपांना, सत्तावीस चंद्राला, चार अरिष्टनेमीस, दोन भृगुनंदन 
शु्रांस, दोन बुद्धिमान कृशाइवास व दोन अंगिरांना दिल्या. यांतील 
मरुत्वती, वसू, यामी, लंबा, भानू, अरुंधती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या, 
सुंदरी विश्वा; या दहा धर्माच्या पत्नी झाल्या. यांतील विशवाने विदवे- 
देवांना, साध्यानें साध्यांना, मरुत्वतीने मरुतांना, वसूने वसूंना, भागूने 
सूर्यांना, मुहूर्ताने मृहुर्तास, लंबाने घोषास, यामीनें नागवीथीस व संकल्पाने 
संकल्पास जन्म दिला. अरंधतीच्या गर्भापासून भूतलावरील सर्व जीव- 
जंतूंची निमिती झाली. 

जे प्रभावशाली देव सर्व विश्वाला व्यापून राहातात, ते सबं 
' वसू ' या नावाने विख्यात आहेत. आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, 
अनल, प्रत्यूष व प्रभास; हे आठ वसू होत. यांतील आप नावाच्या 
वसूस क्यांत, दंड, शांब, मणिवक्त्र या नावांचे चार पुत्र झाले. ते सवे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मंत्स्यपुराणं । १६७ 


यज्ञाचे अधिकारी झाले. उरलेल्या वसूंपैकी घवाचा पुत्र काल झाला 
सोमापासून वर्चाची उत्पत्ती झाली. धरास कल्याणीपासून द्रविण र 
्रव्यवाह नावांचे दोन पुत्र झाले. हरीची कन्या मनोहराने याच धराच्या 
संयोगाने प्राण, रमण, शिशिर या नावांच्या तीन पुत्रांना जन्म दिला. 
शिवाने अनलापासून मनोजव व अविज्ञातगती या दोन पुत्रांनाजन्म दिला. 
अस्निपुत्र कुमार कातिकेय हा गवतासारख्या झुडपांत निर्माण झाला होता. 

याचेच अनुज शाख, विशाख व नेगमेय या नावांनी प्रसिद्ध झाले. 
प्रत्यूष वसुस देवल, विभू हे दोन पुत्र झाले.प्रभासास विश्वकर्मा नावाचा 
पुत्र झाला. तो शिल्पकलेत निपुण होता. अजैकपाद्‌, अहिर्बुध्न्य, विरू. 
पाक्ष, रवत, हर, बहुरूप, सुरराज त्र्यंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी व 
अपराजित; हे अकरा रुद्र गणेश्वर या नावांनी प्रसिद्ध झाले. यांना 
चोऱ्यांशी कोटी पुत्र झाले. हेच सबं दिशांचे रक्षण करतात. 
कञ्यपांचा वंशवृक्ष 

अदिती, दिती, दनू, अरिष्टा, सुरसा, सुरभी, विनता, तासा, 
कोधवशा, इरा, कदू, विर्वा, मुनी; या तेरा कद्यपांच्या पत्नी होत. 
चाक्षुष मनूच्या काळात तुषित नावाचे जे देवगण होते, तेच वैवस्वत 
मन्वन्तरात द्वादश आदित्य म्हणून प्रसिद्धीस आले. त्यांची नावे इंद्र, 
धाता, भग, त्वष्टा, भित्र, वरुण, यम, विवस्वान्‌, सविता, पूषा, अंशु- 
मान व विष्णू अशी होती. अदितीने मरीचीपासून या श्रेष्ठ पुत्रांना 
आप्त केले. महर्षी कृशारवांचे पुत्र देवप्रहरण या नावाने विख्यात झाले. 
दितीने महर्षी कर्‍्यपांपासून हिरण्यकरिपू व हिरण्याक्ष या दोन पुत्रांना 
प्राप्त करून घेतले. हिरण्यकसिपूस त्याच्याच समान प्रल्हाद, अनुल्हाद, 
सल्हाद व ल्हाद नावांचे चार पुत्र झाले. यांतील प्रल्हादास आयुष्मान्‌, 
शिवी, बाष्कळ व विरोचन असे चार पुत्र झाले. विरोचनाचा पुत्र बली. 
बलीला शंभर पुत्र झाले. त्यांतील बाण सवंश्रेष्ठ होता. यांशिवाय धृत- 
राष्ट्र, सूरये, चंद्र, चं्रांशुतापन, निकुंभनाभ, गुर्वक्ष, कुक्षिभीम, विभीषण; 
इत्यादी गुणसंपन्न पुत्र त्याला होते. यांतील बाणास सहस्र भुजा होत्या. 
त्याला सवं अस्त्रंचे ज्ञान होते. याच्या तपस्येने संतुष्ट होऊन भगवान 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


HRs i, 


१६८ । मत्स्यपुराण 


शंकर त्याच्या नगरीत राहू लागले, 
दितीच्या द्वितीय पुत्रास, हिरण्याक्षास उलूक, शकुनी, भूतसंतापन, 
महानाथ या नावांचे पुत्र झाले. यांच्यापासून सत्त्याहत्तर कोटींचे पुत्र 
पौत्र निर्माण झाले. ते सर्व बलशाली, विशार शरीराचे, नाना प्रकारची 
रूपे धारण करणारे होते. दनूने कश्यपांपासून शंभर वलशाली पुत्रांना 
प्राप्त केले. त्यांतील विप्रचित्ती प्रधान होता. याच्याशिवाय द्विमूर्धा, 
झकुनी, झंकुशिरोधर, अयोमुख, शंबर, कपिश, वामन, मरीची, मेध- 
वान्‌, इरागर्भेशिरा, विद्रावण, केतू, केतुवीर्य, शतऱ्हद, इंद्रजित, सप्त- 
जित, वञ्जनाभ, एकचक्र, महाबाहू, वज्ञाक्ष, तारक, अतिलोमा, प्रलोमा, 
बिंदू, महासुर, बाण, स्वर्भानू, वृषपर्वा; असे काही दनूचे आणखीही 
पुत्र आहेत. यांशिवाय स्वर्भानूची प्रभा, प्रलोभाची शची, मयाची उप- 
दानवी, मंदोदरी व कुहू, वुषपर्व्याची शर्मिष्ठा, सुंदत व चंद्रा, वेश्‍वा- 
नराची पुलोमा व कालका या नावांच्या कन्याही होत्या. यांतील पुलोमा 
व कारका कश्यपांच्या पत्नी होत्या. या दोन्‍्हींपासून पूर्वी साठ हजार 
दानवांची उत्पत्ती झाली. पौलोम व कारकेव संज्ञांचे दानव उत्पन्न झाले. 
हे हिरण्यपुरात निवास करीत होते. ब्रह्मदेवांच्या वरदानामुळे हे देवां- 
नाही अवध्य होते. पण विजयाने (अर्जुनाने) त्यांचा संहार केला. 
विप्रचित्ताने सिंहिकेच्या गर्भापासून सेंहिकेय नावाच्या पुत्रांना 
जन्म दिला. त्यांची संख्या तेरा होती. हे हिरण्यकशिपूचे भाचे होते. 
व्यंस, कल्प, राजेंद्र, नळ, वातापी, इल्वल, नमुची, इवसृप, अजन, नरक, 
कालनाभ, सरमाण व कालवीर्य; अशी त्यांची नावे होती. या सर्वांनी 
दनूचा वंश वाढविला. देत्य संल्हादाचे पुत्र निवातकवच या नावाने 
प्रसिद्ध होते. ते सर्वे देव, गंधर्व, नाग व राक्षस यांच्याकडून अवध्य 
होते. परंतु अर्जुनाने शिवांचा आश्रय घेऊन त्यांचा रणभूमीवर नाश 
केला. ताम्माने कश्यपापासून शुकी, स्येनी, भासी, सुग्रीवी, गृध्चिका व 
शुची या नावांच्या सहा कन्यांना जन्म दिला. शुकी व धर्म यांनी शुक 
व उलूक यांना निर्माण केले. श्येनीपासून बाजपक्षी, भासीपासून कुरर 
गृध्रीने गिधाडे, पारावत, कबूतरे यांना जन्म दिला. शुचीच्या गर्भा- 
पासून हंस, सारस, क्रॉच, प्लव (कारंडवासारखे जलपक्षी) अश्ची 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १६९ 


निर्मिती झाली. सुग्रीवाने वकरे, मेंढ्या, उंट, गाढव यांना जन्म दिला. 

विनताचे दोन पुत्र गरुड व अरुण होत. यांच्यापासून सवं पक्षी 
निर्माण झाले. यांचे तिसरे संतान सौदामिनी नावाची कन्या होती. 
अरुणास संपाती व जटायू हे दोन पुत्र झाले. संपातीस वभ्रू व शीघ्रग 
या नावांचे दोन पुत्र झाले. जटायूस कणिकार व शतगामी या नावांचे 
दोन पुत्र झाले. यांशिवाय जटायूस सारस, रज्जुवाल, भेरुंड नावांचे 
पुत्रही होते. या पक्ष्यांच्या पुत्रपौत्रांची संख्या अनंत आहे. सुरसा व कद्रू 
यांच्या गर्भापासून सहस्र फणांचे एक एक हजार सर्पे निर्माण झाले. 
यांतील प्रधान सर्पे असे: शेष, वासुकी, कर्कोटक, शंख, ऐरावत, कंबल, 
धनंजय, महानील, पद्म, अइवतर, तक्षक, एलापत्र, महापद्म, धृत- 
राष्ट्र, बलाहक, शंखपाल, महाशंख, पुष्पदष्टर, शुभानन, शंकुरोमा,बहुल, 
वामन, पाणिन, कपिल, दुर्मुख व पतंजली. या सर्व सर्पाच्या पुत्रपौत्रांची 
संख्या अगणित होती. परंतु प्राचीनकाळी जनमेजयाच्या सर्पयज्ञात अनेक 
सर्प जळून मेले. कोधवशाने आपल्या नावासारखे दंषट्रधारी एक लाख 
सक्षसांना जन्म दिला. ते सवं भीमसेनाने नष्ट केले. सुरभीने कश्यपां- 
पासुन रुद्रगण, गायी, म्हशी यांना उत्पन्न केले. मुनीने मुनिसमुदाय व 
अप्सरासमूह्‌ यांना निर्माण केले. अरिष्टाने अनेक किन्नर व गंधर्व यांना 
जन्म दिला. इरापासून समस्त तृण, वृक्ष, लता, झाडी यांची निमिती 
झाली. असा हा कश्यपांचा वंशविस्तार आहे. 
मरुतांची उत्पत्ती | 

प्राचीनकाळी देवासुरसंग्रामात भगवान विष्णू व देवगण यांच्याकडून 
दैत्यांचा संहार झालेला पाहून देत्यमाता दिती शोकाने विव्हळ झाली. ती 
उत्तम भूलोकात जाऊन स्यमंतपंचकक्षेत्रात सरस्वतीच्या मंगळ तटावर 

पतिदेव महर्षी कश्यप यांची आराधना करू लागली. घोर तपश्चर्या 

करताना ती फलाहार करून कृच्छूचांद्रायणादी व्रते करू लागली. वृद्धत्व 
व शोक यांनी ती व्याकुळ झाली होती. तिने शंभर वर्षे कठोर तपस्या 
कैली. तिने शोकसंतप्त होऊन वसिष्ठादी ऋषींना विचारले, ' ऋषीनो, 
माझ्या पुत्रशोकाचा नाश होईल असा एखादा उपाय मळा सांगा ना. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१७० । मत्स्यपुराण 


त्यानंतर ऋषींनी तिळा मदनद्वादशीचे व्रत सांगितले. 

ऋषींनी सांगितल्यावर दितीने हे व्रत केल्यावर तिच्या प्रभावाने 
महर्षी कश्यप प्रसन्न होऊन तिच्यापाशी आले. तिला सौंदर्य व यौवन 
यांनी संपन्न करून त्यांनी वर मागण्यासाठी सांगितले. दिती त्यांना 
म्हणाली, ' पतिदेवा, मी आपणांस असा एक पुत्र मागते की, जो इंद्राचा 
वध करू शकेल. सवं देवांचा विनाश करणारा पुत्र मला हवा आहे.' 
, तेव्हा मुनी तिला म्हणाले, ' शुभे, मी तुला एक अत्यंत ऊर्जस्वी व इंद्राचा 
वध करणारा पुत्र देईन. पण त्यासाठी तू आपस्तंवक्त्षींची प्रार्थना करून 
पुत्रे ष्टियज्ञाचं अनृष्ठान कर. सुब्रते, यज्ञाची समाप्ती होताच मी तुझ्या 
उदरात इंद्राचा नाश करणाऱ्या पुत्रासाठी गर्भाधान करीन.' यानंतर 
आपस्तंबांनी अत्यंत खचिक असा पुत्रेष्टियज्ञ केला. ' इंद्रशत्रुभेवस्व- 
इंद्राचा शत्रू निर्माण व्हावा ' अशा मंत्राने आहुती दिली. 

यज्ञाच्या समाप्तीनंतर दितीच्या उदरात कद्यपांनी गर्भाधान 
करून तिला म्हटले, ` वरानने, तु शंभर वर्षं या तपोवनात राहून गर्भाचं 
रक्षण कर. वरवणिनी, गर्भिणी स्त्रीनं संध्याकाळी भोजन करू नये. 
वृक्षाच्या मुळाशी तिनं कधी बसू नयें. त्याच्या निकटही तिनं कधी जाऊ 
नये. घरातही मुसळ, उखळी इत्यादीवर बसू नये. पाण्यात शिरून स्नान 
करू नये. सुन्या घरात जाऊ नये. मनास उद्विग्न करू नयें. नखानं, 
राखेनं पृथ्वीवर रेघा काढू नयेत. कठीण परिश्रमाची कामं करू नयेत. 
लोकांशी वादविवाद करू नये. केस मोकळे सोडून तिनं बसू नये. कधी 
अपवित्र राहू नये. उत्तरदिशेस डोकं करून झोपू जये. नग्न होऊन, 
उद्विग्न होऊन, भिजलेल्या पायांनी कधी शयन करू नयें. अमंगलसूचक 
वाणी कधी ऐकू नये, बोलू नये. अधिक जोरानं हसू नये. नित्य मांगलिक 
कार्यांत तत्पर राहून गुरुजनांची सेवा करावी. सवं औषधींनी यक्त अशा 
गरम जलानं स्नान करावं. प्रसन्न चित्तानं सदा आपल्या पतीचं हित 
चितावं. नक्तब्रताचं पालन करावं. अशा स्त्रीस होणारा पुत्र शीलवान व 
दीर्घायू होतो. या नियमांचं पालन न केल्यास गर्भपाताचा संभव असतो. 

असे म्हणून महर्षी कश्यप निघून गेले. दिती त्यांच्या कथनानुसार 
ब्रत करू लागली. तिच्या या तपाने इंद्र भयभीत झाला. तो देवलोक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १७१ 


सोडून त्वरित तिच्याजवळ आला. तो तिची छिद्र पाहात राहिला. अशी 
शंभर वष गेली. एकदा दिती आळसाने पाय न घृता, केस मोकळे सोडन 
दिवसा झोपी गेली, तेन्हा देवराज इंद्राने तिच्या उदरात प्रवेश केला. 
त्याने आपल्या वज्याने त्या गर्भाचे सात तुकडे केले. या तुकड्यांपासून 
सात शिशू निर्माण झाले. इंद्राने पुनः त्यांचे प्रत्येकी सात सात तुकडे 
केले. ते शिशू जोराने रडू छागले. इंद्राने त्यांना ' रड नका ' असे म्हटले. 
मदनद्वादशीच्या प्रभावाने ते जिवंत राहिले. तिच्या उदरातच हे एकोण- 
पन्नास तुकडे शिशुरूपात वाढू लागले. 'मा रुदत-रडू नकोस ' असे यांना 
म्हटल्यामुळ मरुत या नावांनी ते प्रसिद्ध झाले. इंद्र दितीच्या उदरातून 
बाहेर आला व तिला म्हणाला, ' देवी, मला तू क्षमा कर.' देवराज 
इंद्राने मरुतांना देवासमान करून तो त्यांच्यासह दितीला घेऊत स्वर्गात 
गेला. 


मन्वन्तरांचे चौदा देव व सप्तर्षी 


स्वायंभुव मन्वन्तरात याम नावाचे देवगण होते. मरीची आदी 
मुनी सप्तर्षी होते. या मनूचे आग्नीध्य, अग्निवाह,, सह, सवन, ज्योतिः 
ष्मान्‌, द्युतिमान्‌, हव्य, मेधा, मेधातिथी व वसू असे दहा पुत्र होते. या- 
नतर स्वारोचिष मनूस नभ, नभस्य, प्रसृती, भानू; असे चार पुत्र होते. 
या मन्वन्तरात दत्त, निरच्यवन, स्तंब, प्राण, कश्यप, औव व बृहस्पती हे 
यातील सप्तर्षी होत. यामधील देवगण तुषित या नावाने प्रसिद्ध आहेत. 
महर्षी वसिष्ठांचे हस्तींद्र, सुकृत, मूर्ती, आप, ज्योती, अद व स्मय 
नावांचे सात पुत्र प्रजापती असतात. हे झाले दुसऱ्या मन्वन्तराचे वर्णन. 
यानंतर औत्तमी नावाच्या तिसऱ्या मन्वन्तरात औत्तमी नावाचा मनू 
झाला. त्याला दहा पुत्र होते. ईष, ऊर्ज, तज, शुची, शुक्र, मधू, माधव, 
नभस्य, नभस्‌, सह्‌ अशी त्यांची नावे होती. यांतील सह परम उदार व 
कीर्ती वाढविणारा होता. या मन्वन्तरात भावना नावाचे देवगण झाले. 
कोकुरंडी, दाल्भ्य, शंख, प्रवहण, शिव, सित व संमित; हे सप्तर्षी होत. 
है सातही अत्यंत ऊर्जस्वी व योगप्रवर्तक होते. 

चौथे मन्वन्तर तामस या नावाने विख्यात आहे. या मन्वन्तरात 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१७२ । मत्स्यपुराणं 


कवी, पृथू, अग्नी, अकपी, कपी, जल्प व धीमान हे सात मुनी झाले. 
देवगण साध्य नावाचे होते. तामस मनूस अकल्मष, धन्वी, तपोमूल, 
तपोधन, तपोरती, तपस्य, तपोद्ुती, परंतप, तपोभोगी, तपोयोगी; असे 
दहा पुत्र होते. हे सदाचारी व वंशविस्तारक होते. पांचव्या रैवत मन्व- 
न्तरात देवबाहू, सुबाहू, पर्जन्य, सोमप, मुनी, हिरण्यरोमा व सप्ताश्व; 
असे सात ऋषी होते. अमूतंरजा नावाचे देवगण होते. अरुण, तत्त्वदर्शी, 
वित्तवान्‌, हव्यप, कपी, युक्‍त, निरुत्सुक, सत्त्व, निर्मोह व प्रकाशक असे 
त्याला दहा पुत्र होते. धर्म, पराक्रम व बळ यांनी ते संपन्न होते. 

यानंतर सहाव्या चाक्षुष नावाच्या मन्वन्तरात भुग्‌, सुधामा, 
विरुजा, सहिष्णू, नाद, विवस्वान्‌, अतिनामा; हे सप्तर्षी होते. देवगण 
लेखा नामाने प्रसिद्ध होते. लेखा, ऋभव, ऋभाद्य, वारिमूल, दिवौकस 
अशा देवांच्या पांच योनी होत्या. चाक्षुष मनूसही र्रू आदी दहा पुत्र 
होते. सातवा मनू चालू असून त्याचे नाव वैवस्वत असे आहे. या मन्व- 
न्तरात अत्री, वसिष्ठ, कश्यप, गोतम, योगी भारद्वाज, प्रतापी विश्वामित्र 
व जमदग्नी हे सात ऋषी आहेत. साध्य, विइवेदेव, रुद्र, मरुत्‌, वसू, 
अस्विनीकुमार, आदित्य; हे सात देवगण आहेत. या मनूसही इक्ष्वाक 
आदी दहा पुत्र भूमंडलात प्रसिद्ध आहेत. ५ 

सावर्णी मन्वन्तरात अदवत्यामा, शस्द्वान, कौशिक, गालव, 
शतानंद, काश्यप व परशुराम हे सात ऋषी आहेत. धृती, वरीयान्‌, 
यवस, सुवर्णे, वृष्टी, चरिष्णू, ईड्य, सुमती, वसू, पराक्रमी शुक्र हे दहा 
पुत्र असतील. यानंतर प्रजापती रुचीचा पुत्र रौच्य मनू होईल. भूतीचा 
पुत्र भौत्य हा मनू नंतर होईल. यानंतर ब्रह्मदेवांचा पुत्र मेरुसावर्णी 
मनू होईल. यानंतर ऋत, ऋतधामा व विष्वक्सेन या नावांचे मनू 
उत्पन्न होतील. 


सुयंबंशा, चंद्रवंदा, इला 


यानंतर अकराव्या अध्यायात सूतानें सूर्यवंश व चंद्रवंश यांचे 
सविस्तर वर्णन करून सांगितले. पूर्वी महर्षी कझ्यपांना अदितीपासून 
विवस्वान्‌ (सुर्य) पुत्र झाला. त्याला संज्ञा, राज्ञी व प्रभा नावांच्या तीन 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १७३ 


पत्नी होत्या. रेवताची कन्या राज्ञीने रेवत नावाच्या पुत्रास व प्राने 
प्रभात नावाच्या पुत्रास जन्म दिला. संज्ञा त्वाष्ट्र (विश्वकर्मा) ची पुत्री 
होती. तिला वैवस्वत मनू व यम या नावांचे दोन. पुत्र झाले. यमना 
नावाची एक कन्याही तिला झाली. यम व यमुना ही जुळी संताने होती. 
काही काळानंतर त्वाष्ट्री (संज्ञा) सुर्याचे तेजस्वी रूप सहून करू शकली 
नाही. तेव्हा तिने आपल्याच शरीरापासून रूपवान व आपल्यासारख्या 
एका स्त्रीस उत्पन्न केले. ही ' छाया ' या नावाने प्रसिद्ध झाली. या 
छायेला संज्ञा म्हणाली; 

“ वरानने, छाये, तू माझ्या पतिदेवांची सेवा कर. माझ्या संतानांची 
आईप्रमाणं काळजी घे.' 

छायेने हे सवं मान्य केले. ती विवस्वानाची सेवा करू लागली. 
त्याने तिला संज्ञा समजून तिच्याशी व्यवहार सुरू केला. तिला मनूच्या 
खूपासारखा एक पुत्र झाला. हाच सावर्णी या नावाने प्रसिद्ध झाला. 
यानंतर छायेला शनी नावाचा पुत्र व तपती, विष्टी नावांच्या कन्या; 
अशी संताने झाली. छाया आपल्या मुलांवर विशेष प्रेम करी. हा पक्षपात 
पाहुष यम व इतर संताने क्रुद्ध झाली. त्यांनी आपला उजवा पाय उचलून 
छायेस मारण्याची धमकी दिली. छायेने यमास ज्ञाप दिला, ' तुझ्या या 
एका पायास किडे खातील. यातून पु व रुधिर ठिबकत राहील.' या 
शापामुळे रागावलेला यम आपल्या पित्याकडे गेला. तो म्हणाला. ' देवा, 
या रागावलेल्या मातेनं मला अकारण शाप दिला. बालस्वभाव म्हणून 
मी आपला उजवा पाय सहज उचलला होता. तिनं मला शाप दिला. 
ती माझी खरी माता नाही. तेव्हा विवस्वान म्हणाला, ' मी काय करू? 
कमफल अनिवायं आहे. पुत्रा, मी तुला एक कोंबडा वा मोर देईन. तो 
तुझ्या पायातील किडे खाऊन टाकील. तो पु व रक्त यांनाही दूर 
करील. 

हे ऐकल्यावर यम थोडा शांत झाला. तो गोकर्णतीर्थास जाऊन 
तेथे कठोर तपस्या करू लागला. त्याने वीस हजार वर्षे महादेवांची 
भाराधना केली. त्याला महादेव प्रसन्न झाले. यमाने त्यांच्यापासून लोक- 
पात्व, पितरांचे आधिपत्य, जगातील धर्माधर्मांचा निर्णय करण्याचा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


RRR 


semen 


१७४ । मत्स्यपुराण 


अधिकार प्राप्त केला. इकडे विवस्वानाने त्वष्टा (विश्वकर्मा) पाशी जाऊन 
सवे वृत्तांत सांगितला. तेव्हा त्वष्टा सांत्वनपूर्वेक विवश्वानाछा म्हणाला, 
' भगवन्‌, आपल्या प्रचंड तेजास सहन न करू शकणारी संज्ञा घोडीचं 
रूप धारण करून इथं माझ्याकडं आली होती. दिवाकर, पण मी 
तिला घरी घेतलं नाही. ही अनिदिता संज्ञा आता मरुदेशास गेली आहे. 
तिथं घोडीच्या रूपात ती आमण करीत आहे. मी तुमचं तेज कमी 
करण्यासाठी तुम्हांला एका यंत्रावर चढवितो. असं तेज कमी झालं की, 
तुम्ही आनंददायक व्हाल. 

त्याची आज्ञा सूर्याने स्वीकारल्यावर त्याला त्वष्ट्याने यंत्रावर 
चढवून त्याचे तेज थोडे कमी केले. त्या कमी केलेल्या तेजाचे त्याने 
विष्णूंचे सुदशेनचक्र केले. त्याचे रुद्रांचे त्रिशूल व इंद्राचे वज निर्माण 
केले. सूर्यास त्याने अनुपम सोंदर्यंशाली बनविले. भगवान सूर्यदेव संज्ञेस 
भेटण्यासाठी पृथ्वीतलावर आला. तेथे त्याला संज्ञापासून अदि्विनीकुमारांची 
प्राप्ती झाली. संज्ञाच्या नाकाच्या अग्रभागापासुन ते तयार झाल्याने 
त्यांना नासत्य व दस्र अशी नामे मिळाली. काही दिवसांनंतर संज्ञाने 
अश्वरूपधारी सूर्यास ओळखले. ती आनंदाने पतीबरोबर विमानात बसून 
स्वर्गास आली. 

छायाचा पुत्र तपोधन सावर्णी मन्‌ आज सुमेरुगिरीवर विद्यमान 
आहे. शनीस तपस्येच्या प्रभावाने ग्रहांची समता प्राप्त झाली आहे. 
काही दिवसांनंतर यमुना व तपती या दोन कन्या नद्यांच्या रूपात परिणत 
झाल्या. भयंकर रूपाची तिसरी कन्या विष्टी (भद्रा) काल (करण) रूपात 
स्थित झाली. वैवस्वत मनूस दहा महाबली पुत्र झाले. यांत इल श्रेष्ठ 
होता. उरलेल्या नऊ पुत्रांची नावे अशी होती. इक्ष्वाकू, कुशनाम, अरिष्ट, 
धृष्ट, नरिष्यंत, करूष, शर्याती, पुषध्च व नाभाग. हे सवे पराक्रमी व 
दिव्य पुरुष होते. वृद्धावस्था प्राप्त झाल्यावर धर्मात्मा मनू आपल्या 
ज्येष्ठ पुत्रावर, इछावर राज्यभार सोपवून महेंद्रपर्वतावरील वनात गेला. 
इल सवं भूपालांना पराभूत करीत चालला असताना शिवांपाशी आला. 
हे महान उपवन कल्पद्रुम व रता यांनी समृद्ध असून ' शरवण ' या 
नावाने प्रसिद्ध होते. या वनात देवेश्वर शिव उमेसह क्रीडा करीत होते. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १७५ 


या वनात जो कोणी प्रवेश करील त्याला स्त्रीत्व प्राप्त होईल, अशी 
अट त्यांची ठरली होती. राजा इलास ही शतं माहीत तव्दती तो - 
स्वच्छंदाने त्या वनात आला. प्रवेश होताच त्याला स्त्रीत्व प्राप्त झाले. 
त्याच वेळी त्याचा घोडाही घोडीच्या रूपात परिवतित झाला. इलाच्या 
शरीरातील सर्वे पुरुषत्व नष्ट झालें. आपणांस स्त्रीरूप प्राप्त झाल्याचे 
पाहून राजास नवल वाटले. 

ही नारी इला या नावाने प्रख्यात झाली. तिचे रूप परोठे सुंदर 
होते.तिचे नेत्र कमलांसारखे मोठे होते. तिच्या मुखाची कांती पौणिमेच्या 
चंद्रासारखी होती. तिचे शरीर हलके होते. तिचे केस निळसर व कुरुळे 
होते. तिचे दात अत्यंत मनोहर होते. ती मनोहर व गंभीर स्वरांत 
बोलत होती. तिच्या शरीराचा रंग क्‍्यामगोरमिश्चित होता. ती हंसा- 
सारखी, हृत्तीसारखी चालत असे. तिच्या भुवया धनुष्याप्रमाणे वक्र 
होत्या. तांब्याच्या रंगाची तिची नखे होती. अशी ही सुंदर नारी त्या 
वनात फिरताना विचार करू लागली, ' आपला पिता कोण ? माता 
कोण ? बंधू कोण ? आपला पती तरी कोण आहे ? 

याचवेळी सोमपुत्र बुधाने तिला पकडण्याचा प्रयतन केला. बु्राने 
विशिष्ट वेषभूषा करून हातांत कमंडलू व पुस्तक धारण करून बांबूच्या 
काठीत अनेंक पवित्र वस्तूंना धारण केले होते. ब्रह्मचारीवेषात त्याने 
लांब शिखा धारण केली होती. समिधा, पुष्प, कुश, जल घेऊन तो 
बटूसह वेदाचा पाठ करीत होता. तो जणू या वनात एखादी वस्तू 
शोधीत होता. वृक्षसमूहांच्या गर्दीत वसून त्याने इलास बोलाविले. इलाच्या 
निकट येऊन तो म्हणाला; 

“सुंदरी, अग्निहोत्रादी सेवा सोडून तू माझ्या घरून इथं कशी 
आलीस ? 

` तपोधन, मी आपणांस, पतीस, कुलास विसरून गेले आहे. आपण 
माझ्या कुळाचा परिचय करून द्यावा.” 

' वरवणिनी, तू इला आहेस. मी अनेक विद्यांचा ज्ञाता बुध आहे. 


माझा पिता ब्राह्मणांचा अधिपती आहे.' 
वुधाचे बोलणे ऐकून इला बुधाच्या भवनात गेली. त्या भवनास 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१७६ । मत्स्यपुराण 


रत्नांचे खांब होते. येथे आल्यावर इलास कृतार्थता वाटली. ती मनाशी 
. म्हणू लागली, ' कसा सुंदर परिसर आहे. कसं अद्भुत रूप आहे. किती 
प्रचुर घन आहे. कसं उच्च कुल आहे! माझ्या पतिदेवांचं कसं अनुपम 
सौंदये आहे ! ' इलाने येथे बुधाबरोबर अनेक वर्ष सुखभोग भोगले. 


इलाचा वृत्तांत, इक्ष्वाकुवंशवर्णन 


अनेक दिवस झाले तरी इल राजधानीस परत आला नाही, हे 
पाहून त्याचे लहान बंधू राजा इळाचा (सुयुम्नाचा) शोध घेता घेता 
त्याच शरवणापाशी आले. तेथे त्या सर्वांनी एका अनुपम घोडीस पाहिले. 
तीवर रत्नजडिस जीन होते. त्याला ओळखून सबं बंधू चकित होऊन 
म्हणाले, ' अरे, हा तर आपल्या बंधूचा चंद्रमभ नावाचा घोडा आहे. 
मग हा अशा सुंदर घोडीत कसा परिणत झाला ?' ते सवे कुलपुरोहित 
बसिष्ठांपाशी आले. वसिष्ठांनी सर्वे काही ध्यानाने ओळखून म्हटले; 

' राजपुत्रांनो, पूर्वी शंभुपत्नी उमानं या शरवणात एक अट 
मानली होती. या वनात प्रवेश करणारा पुरुष स्त्री होणार, अशी शतं 
होती. याच शर्तीमुळं राजा इलप्रमाणेच ही घोडी झाली. इलास पुनः 
पुरुषत्व प्राप्त करण्यासाठी तुम्हांस शिवांची आराधना करावी लागेल. 

वसिष्ठांची आज्ञा मानून सवे बंधूंनी शिवांचे स्तोत्राने स्तवन 
केले. पावंतीने व शिवांनी त्यांना एक उपाय सांगितला. इक्ष्वाकू राजाने 
केलेल्या अइ्वभेध्षयज्ञाचे फल त्यांना समपित केले तर राजा इल 
निःसंदेह किंपुरुष (किन्नर) होणार होता. सवे मनुपुत्र राजधानीस परत 
आले. इक्ष्वाकूनें सवं यज्ञफल शिवांना व पारवंतीस समपित केले. इल 
यामुळे किपुरुष बनला. तो एक मास स्त्रीरूपात राहू लागला. बुधाच्या 
घरी स्त्रीरूपात असताना तिने गर्भ धारण केला. तिला सवंगुणसंपच्न 
असा एक पुत्र झाला व बुध स्वर्गेलोक़ी निघून गेला. 

तेव्हापासून इलाच्या नावावरून या वर्षास इलावृत नाव पडले. 
अशा रीतीने चंद्रवंश व सूर्यवंश यांच्या प्रारंभी सवंप्रथम मनुनंदन इल 
हाच राजा झाला. इलाच्या पुरुषवंशात उत्पन्न झालेल्या राजाने, पु 
रव्याने चंद्रवंशाची वृद्धी केली. इक्ष्वाकूने सूर्यंवंशाची वृद्धी केली. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १७७ 


किपुरुषाच्या अवस्थेत इलाचे नाव सुद्युम्न होते. या सुझुम्नास उत्कल, गय 
व महापराक्रमी हरिताश्‍व असे तीन अपराजित पुत्र झाले. इलाने उत्क- 
लास उत्कलाचा, गयास गयेचा, हरिताइवास कुरुप्रदेशाच्या पूर्वदिशेचा 
स्वामी केले. आपल्या ज्येष्ठ पुरुषास, पुरूरव्यास त्याने प्रतिष्ठानपुरात 
स्थापन करून स्वतः इल वनात निघून गेला. 

मनूचा ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकू मध्यदेशाचा अधिकारी झाला. मनूच्या 
अन्य पुत्रांत नरिष्यंताचा शुच नावाचा महावली पुत्र होता. नाभागास 
अंबरीष झाला. धृष्टास धृष्टकेतू, चित्रनाथ व रणधृष्ट असे तीन परा- 
क्रमी पुत्र झाले. शर्यातीस आनतं नावाचा एक पुत्र झाला. सुकन्या 
नावाची एक पुत्री झाली. आनर्तास रोचमान नावाचा प्रतापी पुत्र झाला. 
आनर्ताच्या देशाचे नाव आनतं (गुजराथ ) झाले. कुशस्थली (द्वारका) 
त्याची राजधानी झाली.रोचमानाचा पुत्र रेव रेवत वा ककुद्मी या नावांनी 
ओळखला गेला.त्याला रेवती नावाची एक कन्या झाली.ती बलरामाची 
भार्या झाली. करूषास अनेक पुत्र होते. ते कारूष नावाने विख्यात झाले. 
पूषध्राने गायीची हत्या केली, म्हणून गुरूच्या शापाने तो शूद्र झाला. 

देवराज विकुक्षी इक्ष्वाकूचा पुत्र होय. यास पंधरा पुत्र झाले. 
यासच एकझेंचोदा पुत्र आणखी झाले. त्याचा ज्येष्ठ पुत्र ककुस्थ नावानें 
विख्यात झाला. त्याचा पुत्र सुयोधन. त्याचा पुत्र पृथू, त्याचा विरवग, 
त्याचा इंदु व त्याचा युवनाइव पुत्र झाला. त्याचा पुत्र श्रावस्त वत्सक 
म्हणून ओळखला जातो. त्याने गौडदेशात श्रावस्ती नावाची नगरी 
वसविली. श्रावस्तास बृहदश्व व त्यास कुवलाश्व झाला. तोच पूर्वी 
धुंधूकडून मारला गेला म्हणून धुंधुमार या नावाने विख्यात झाला. 
धुंधुमारास दुढारव, दंड व कपिलाइव असे तीन पुत्र झाले. प्रतापी 
कपिलाइव धोंधुमारी या नावाने प्रसिद्ध झाला. दुढाश्‍्वाचा पुत्र प्रमोद व 
त्याचा हयेश्व झाला. त्याचा पुत्र निकुंभ व त्याचा संहताइव. त्याचे 
अङृताशव व रणाइव असे दोन पूत्र. 

रणाइवाचा पुत्र युवनाइव, त्याच्यापासून मांधाता झाला. मांधा- 


म.पु १२ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१७८ । मत्स्यपुराण 


तास पुरुकुत्स, ध्मेसेन व प्रतापी मुचकुंद असे तीन पुत्र झाले. यांतील 
पुरुकुत्साचा पुत्र नमेंदापती वसुद झाला. याचा पुत्र संभूती व याचा 
त्रिधन्वा झाला. याचा पुत्र त्रय्यारुण, याचा सत्यव्रत, सत्यव्रतास हरि- 
इचंद्र, यास रोहित, यास वृक व वृकास बाहुक झाला. बाहुकाचा पुत्र 
सगर राजा झाला. या सगरास प्रभा व भानुमती नावांच्या दोन पत्नी 
होत्या. या दोघींनी पूर्वी पुत्रप्राप्तीसाठी ओर्वाग्नींची आराधना केली 
होती. और्वांनी त्यांना संतुष्ट होऊन वर दिला, ' तुमच्यांपेको एकोस 
साठ हजार पुत्र होतील. दुसरीस एकच वंशप्रवतंक पुत्र होईल. तेव्हा 
प्रभाने साठ हजार पुत्र मागितले. भानुमतीने एकच पुत्र स्वीकारला. 
भानुमतीस असमंजस नावाचा पुत्र झाला. यदुवंशातील कन्येने, प्रभाने 
साठ हजार पुत्रांना जन्म दिला. ते अश्वमेधयज्ञाच्या घोड्याचा शोध 
घेत असताना विष्णूंनी त्यांना जाळून दग्ध केले. 

यानंतर असमंजसाचा पुत्र अंशुमान, त्याचा दिलीप, त्याचा 
भगीरथ, त्याचा नाभाग पुत्र झाला. नाभागाचा पुत्र अंबरीष. याचा 
सिधुद्वीप, याचा अयुतायू व याचा पुत्र ऋतुपर्णे झाला. याचा पुत्र 
कल्माषपाद व त्यास सर्वकर्मा झाला. त्याचा पुत्र अनरण्य व त्याचा 
निघ्न झाला. त्यास अनमित्र व राजा रघू असे दोन पुत्र झाले. रघूस 
दिलीप व त्यास अज झाला. यास दीघेंबाहू व त्यापासून राजा अजपाल 
झाला. अजपालास दशरथ झाला. यास नारायणांच्या अंशापासून चार 
पुत्र झाले. रावणाचा अंत करणारा राम ज्येष्ठ पुत्र होत।. रामास कुश 
व ऊव असे दोन पुत्र झाले. कुशास अतिथी व त्यास निषध झाला. 
निषधाचा पुत्र नल व त्यापासून नभ काला. त्यास पुंडरीक व त्यास 
क्षेमधन्वा झाला. त्याचा पुत्र प्रतापी वीरवर देवानीक, त्याचा पृत्र अहीनगू 
व त्याचा सहस्राइव. त्याचा चंद्रावलोक व त्याचा तारापीड झाला. या- 
पासून चंट्रागिरी व त्यापासून भानुचंद्र झाला. याचा पुत्र श्रुतायू महा- 
भारतयुद्धात मारला गेला. या वंशात नल नावाचे दोन राजे झाले. एक 
वीरसेनाचा पुत्र व दुसरा राजा निषधाचा पृत्र. असा हा वैवस्वतवंशीय 
इक्वाकूच्या वंशातील राजांचा वृत्तांत. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १७९ 
पितुवंशवर्णन 


यानंतर तेरा ते पंधरा अध्यायांत भगवान मत्स्यांनी पित सरांच्या 
वंशाचे वर्णेन केले. स्वर्गात पितरांचे सात गण आहेत. त्यांतील तीन 
मूतिरहित व चार मूतिमान आहेत. ते सर्व अमित तेजस्वी आहेत. अमूत 
पितृगण वैराज नावाच्या प्रजापतीची संताने आहेत. म्हणून ती वैराज 
या नावाने प्रसिद्ध झाली. देवगण त्यांची पुजा करतात. ते सर्वे सनातन- 
लोक प्राप्त केल्यावर योगमार्गाने च्युत होऊन ब्रह्माच्या दिवसाच्या 
अंतभागी ब्रह्मवादी म्हणून उत्पन्न होतात. यावेळी त्यांना पूर्वंजन्म- 
स्मृती असल्याने सर्वोत्तम सांख्ययोगाचा आश्रय घेऊन सिद्धी प्राप्त होते. 
म्हणून दात्यांनी योग्यांना श्राद्धीय वस्तू प्रदान कराव्यात. 

उपर्युक्त पितरांची मानसकन्या मेना हिमवानाची पत्नी आहे. 
तिचा पुत्र मैनाक होय. त्याच्याही आधी क्रौंच झाला होता. याच्याच 
नावे क्रौंचद्वीप विख्यात झालें. नंतर मेनास उमा, एकपर्णा, अपर्णा या 
नावांच्या तीन कन्या झाल्या. त्या सवे योगाभ्यासात तत्पर व तपस्विनी 
होत्या. हिमवानाने यांतील एक कन्या रुद्रांना, एक सितास व एक जंगी- 
षव्यास दिली. 

मरीचींचे वंशज देवांचे पितृगण जेथे निवास करतात, ते लोक 
सोमपथ या नावाने विख्यात आहेत. देव या पितरांचे ध्यान करतात. हे 
यज्ञपरायण पितृगण अरिनिस्वात या नावाने प्रसिद्ध आहेत.ते जेथे राहातात, 
तेथे अच्छोदा नावाची नदी वाहाते. ती याच पितरांची मानसकन्या साहे. 
प्राचीनकाळी पितरांनी एक अच्छोद नावाचे सरोवर निर्माण केले होते. 
पूर्वी अच्छोदाने एक सहस्र वर्षेपर्यंत घोर तपस्या केली. त्या तपस्येने 
संतुष्ट होऊन पितृगण रूपधारी होऊन वर देण्यासाठी आले. त्या रूप- 
संपन्न व दिव्यगंधाने युक्त अशा पितरांना पाहून सुंदरी अच्छोदा व्यग्र, 
झाली. यामुळे ती योगापासून भ्रष्ट झाली. ती पृथ्वीवर प्रयमच पडली 
अमावसुने अच्छोदावरोवर राहाण्याची इच्छा प्रकट केली. ही तिथी 
अमावस्या म्हणून प्रसिद्ध झाली. ही तिथी पितरांना प्रिय असून या 
दिवशी केलेले श्राद्ध अक्षय फळदायक होते. र 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१८० । मत्स्यपुराण 


तपस्या नष्ट झाल्याने अच्छोदा लज्जित झाली. आपल्यासाठी ती 
पुनः पितरांची प्रार्थना करू लागली. त्यांनी तिला वर दिला. ' अठ्ठा- 
विसाव्या द्वापरयुगात तू मत्स्ययोनीत जन्मशील व तीतून मुक्त होऊन 
तु राजा उपरिचर वसूची कन्या होशील. तुझा कन्या या अवस्थेत बदरींच्या 
वृक्षांनी व्यापलेल्या एका द्वीपातील महर्षी पराशरांकडून एक पुत्र 
प्राप्त होईल. तो बादरायण या नावानं प्रसिद्ध होईल. तो नारायणांचा 
अवतार असेल. तो वेदांचं विभाजन करील. त्यानंतर समुद्राच्या अंशानं 
उत्पन्न झालेल्या पुरुवंशी राजाकडून, शंतनूकडून तुळा विचित्रवीयं व 
चित्रांगद या नावांचे दोन पुत्र होतीळ.बुद्धिमान विचित्रवीर्याचे दोन क्षेत्रज 
धृतराष्ट्र व पांड्पुत्र यांना उत्पन्न करून तू प्रौष्ठपदी (भाद्रपदाची पौणिमा 
व पौष कृष्ण अष्टमी) अष्टकारूपात पितुलोकात जन्म घेशील. मनुष्य- 
लोकात सत्यवती व पितुलोकात तू अष्टका या नावांनी प्रसिद्ध होशील. 
कालांतरानं तू मनृष्यलोकात अच्छोद या नावाची नदी होशील, 

स्वर्गात विभ्नाज नावाचे अत्यंत तेजस्वी लोक राहातात. तेथे परम 
श्रेष्ठ, उत्तम, व्रतपारायण बहिषद्‌ नावाचे पितर विद्यमान आहेत. येथे 
फल देणारे बही (कुश) उपस्थित असतात. येथे पितृश्राद्ध करणाऱ्यांना 
आनंद प्राप्त होतो. देवता, असुर, गंधव, अप्सरा, यक्ष, राक्षस इत्यादी 
येथे राहून पितरांसाठी यज्ञाचे विधान करतात. महर्षी पुलस्त्यांचे शेकडो 
पुत्र आत्मबलसंपन्न होऊन येथे निवास करतात. या पितरांची एक मानस- 
कन्या पीवरी नावाची होती. या कन्येने तप करून भगवान विष्णूंना 
एक वर मागितला. आपणांसाठी तिने योगाभ्यासी, सौंदर्यशाली, जितेंद्रिय, 
वनत्यांत श्रेष्ठ असा पती मागितला. ' व्यासपुत्र शुकांशी तुझा विवाह 
होईल ', असा भगवानांनी तिला वर दिला.ते म्हणाले, यांच्या संबंधातून 
योगाभ्यासपरायण कृत्वी नावाची कन्या होईल. तू ती पांचाल नरेशास 
समपित करशील. ही तुझी कन्या ब्रह्मदत्ताची माता होईल. तिची प्रसिद्धी 
“गौ ' नावानं होईल. त्यानंतर तुला कृष्ण, गौर, प्रभू व शंभू असे चार 
पुत्र होतील. यानंतर आत्मबलानं तुला मोक्षाची प्राप्ती होईल. 

महर्षी वसिष्ठांचे सुकाली नावाचे पुत्ररूप पितर मानस या नावाने 
विख्यात असून ते अत्यंत सुंदर व धमेमूर्ती आहेत. ते सवं स्वर्गेलोकाच्या 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १८१ 
पलीकडे ज्योतिर्मासी या लोकात राहातात. येथे श्ाद्धकतें शूद्रही कामना- 
पूर्ती करून घेतात. या पितरांची ' गौ ' नावाची मानसकन्या स्वर्गात 


नावाने विख्यात आहेत. महर्षी पुलहांच्या अंगापासून उत्पन्न झालेले 
वैस्यगण त्यांची पुजा करतात. या पितरांची एक मानसकन्या विरजा 
नावाची असून ती राजा नहुषाची पत्नी व ययातीची माता होती. नंतर 
ती ब्रह्मलोकात एकाष्टका या नावाने प्रसिद्ध झाली, 

ब्रह्मांडाच्या वर मानस नावाचा एक लोक आहे. तेथे अविनाशी 
सोमप नावाचे पितर निवास करतात. त्यांच्या मानसकन्येचे नाव नमंदा 
आहे. या पितरांची उत्पत्ती स्वधापासून झाली. यांची ही नर्मदा नावाची 
कन्या नदी होऊन सर्वांना पवित्र करते. यानंतर श्राद्धाचा विषय सविस्तर 
आला आहे. 
ययातिवंश, यदुवंश 

यानंतर त्रेचाळिसाव्या अध्यायात ययातिवंश व यदुवंश यांचे वर्णन 
आले आहे.ययातीचा ज्येष्ठ पुत्र यदु याला तेजस्वी,धनुधंर असे सहस्नजी, 
कोष्ट, नील, अंतिक व लघू असे पांच पुत्र झाले. सहलरजीचा पुत्र राजा 
शतजी. त्याला हैहय, हय व वेणृह्य असे तीन पुत्र झाले. हेह्याचा पुत्र 
ध्मेनेत्र. त्याचा कुंती, त्याचा संहत. संहताचा पुत्र महिष्मान. याचा 
भतापी पुत्र रुदरश्ेणय, हा वाराणसीनगरीचा राजा झाला. याचा पुत्र 
इदमः याचा पुत्र परम बुद्धिमान व पराक्रमी कनक होता. याला कृत- 
वीये, कृतग्नी, कृतवर्मा, कृतौजा असे पुत्र झाले. यांतील कृतवीर्यापासून 
अर्जुनाचा जन्म झाला. हा सहल्लार्जुन नावाने प्रसिद्ध झाला. याने दहा 
देणार वर्षे तपश्चर्या करून दत्तात्रेयांची आराधना केली. दत्तात्रेयांनी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१८२ । मंत्स्यपु राणं 


प्रसन्न होऊन त्याला एक हजार भुज्या दिल्या. सतपुरषांशी अधर्मे कर- 
णाऱ्यांचे निवारण करण्याचा वर त्याला मिळाला. तिसऱ्या वराने त्याने 
गद्धात पथ्वीस जिकून धर्मानुसार तिचे पालन केले. चौथ्या वराने 
ह्याचा वध युद्धभूमीवर त्याच्यापेक्षा बवान हातांनी nN 

धष्ट याचा वध परशुरामाने केला. याच्या शंभर पुद्रांपेकी पांच 
महारथी होते. शूरसेन, शूर, धृष्ट, क्रोष्टू, जयध्वज, वैकर्ता व अवन्ती हे 
सात अस्त्रविद्येत बलवान होते.जयध्वजा'चा पुत्र तालजेघ. यालाही शंभर 
पुत्र झाले. ते सवे तालजंघ या नावाने विख्यात झाले. हुंहयवंशी या 
नरेशांचे कु पांच भागांत विभक्त झाले. बीतिहोत्र, शार्यात, भोज, 
आवन्ती, कुंडिकेर अशी त्यांची नावे होती. बीतिहोत्राचा पुत्र प्रतापी 
आनर्त ग॒जराथचा शासक झाला. त्याचा पुत्र दुर्जेय शत्रूंचा विनाशक 
होता. सह्रभुजाधारी कृतवीर्येनंदनाने, राजा अर्जुनाने धमंपूर्वेक प्रजेचे 
पालन केले. 


राजर्षी कोष्ट्चा वंदा 


या वंशात वृषिणिवंशावतंस भगवान विष्णू कृष्ण या नावाने अवः 
तीणे झाले. क्रोष्ट्चा महारथी पुत्र वुजिनीवान. याला स्वाह नावाचा 
महाबली पुत्र झाला. वक्त्यांत श्रेष्ठ असा रुषंगू नावाचा पुत्र याला 
झाला. याचा पुत्र चित्ररथ. याचा पुत्र शशबिदू- हा पुढे चक्रवर्ती सम्राट 
झाला. शशबिदूस शंभर पुत्र झाले. यांपैकी प्रत्येकास शंभर पुत्र झाले. 
ते सवं धनसंपत्ती, तेज, सौंदये, बुद्धी यांनी परिपूर्णं होते. यांतील पृथुः 
श्रवा, पृथृयश्ञा, पृथुधर्मा, पृथुंजय, पृथुकीर्ती व पृथुमना; हे सहा मही 
बली होते. उत्तम यज्ञांचे अनुष्ठान करणाऱ्या पृथुश्रव्यास सुयज्ञ नावांचा 
पुत्र झाला. याचा पुत्र उशना सवेश्रेष्ठ धर्मात्मा होता. यानें पृथ्वीचे 
रक्षण करून शंभर अश्वेश्य्ञांचे अनुष्ठान केले. याचा पुत्र तिति 
शत्रूंना ताप देणारा होता. राजर्षींत श्रेष्ठ मरुत्त तितिक्षूचा पुत्र होय. 
याचा पुत्र कंबलबहिष होय. याचा पुत्र विद्वान रुक्मकवच. यानेही अश्व 
मेधयज्ञ करून ब्राह्मणांना प्रचुर दक्षिणा दिली. याला रुक्मेषू, पृथुरुषम, 
ज्यामध, परिघ, हरी असे पांच पराक्रमी पुत्र झाले. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १८३ 


ज्यामधाचौ पत्नी शैब्या प्रौढ झाली तरी तिला पुत्र झाला नाही. 
ज्यामधास एका युद्धात विवाहासाठी एक कन्या प्राप्त झाली. ती त्याने 
पत्नीस देऊन म्हटले; 

' शुचिस्मिते, ही माझी पत्नी नाही. ही तुझी सून आहे.' 

* कुणाची ही स्नुषा ?' 

* तुझ्या गर्भापासून जो पुत्र उत्पन्न होईल त्याची ही पत्नी होईल. 

हे ऐकून या कन्येने उग्र तपस्या केली. तपाच्या प्रभावाने वृद्धाव- 
स्थेत गेलेल्या शैब्याने गर्भे धारण केला. तिला विदर्भ नावाचा पुत्र 
झाला. याने त्या कन्येपासून क्रथ, कैशिक, लोमपाद या पुत्रांना जन्म 
दिला. हे सर्वे शूरवीर व युद्धकुशल होते. लोमपादास मन्‌ नावाचा एक 
पुत्र झाला. मनूचा पुत्र ज्ञाती. केशिकाचा पुत्र चिदी. याचे पुत्र चंद 
झाले. विदर्भेपुत्र क्रथास कुंती नावाचा पुत्र झाला. याचा पुत्र घृष्ट. हा 
पराक्रमी व रणविज्ञारद होता. याचा पुत्र निवृती धर्मात्मा व हात्रुवी- 
रांचा संहारक होता. याचा पुत्र विदूरथ. याचा पुत्र दशाह व याचा 
पुत्र व्योम. याचा पुत्र जीमूत. याचा विमल. याचा भीमरथ. याचा पुत्र 
नवरथ. याचा पुत्र दृढरथ, याचा पुत्र शकुनी, याचा करंभ, याचा देव- 
रात होय. याचा पुत्र महायशस्वी देवक्षत्र. याचा पुत्र महातेजस्वी मधू 
झाला. याचा पुत्र पुरवसू, याचा पुरुषश्रेष्ठ पुत्र पुरुद्रान. याचा व 
विदर्भं राजकुमारो भद्रसेनीचा संभोग होऊन जंतू नावाचा पुत्र झाला. 
या जंतूची पत्नी ऐक्ष्वाकी. हिच्या गर्भापासून सत्त्वत नावाचा पुत्र उत्पन्न 
झाला. 

अशी ही ज्यामधाची संतानपरंपरा होय. कौसल्या सात्त्वताची 
` पत्नी होती. त्यांचे बलसंपन्न पुत्र भजी, भजमान, देवावृध, अंधक, 

दाभोज, वृष्णी हे पुत्र होत. यांचाही वंशविस्तार झाला. सुंजयाला 

दोन कन्या सृंजयी व वाह्यका भजमानाच्या दोन पत्नी होत्या. यांना 
वाह्यक नावाचा पुत्र झाला.याखेरीज दोन कन्या व अनेक पुत्रही त्यांना 
झाले. निमी, कृमिल, बृष्णी हे सवं भजमानाच्या संयोगाने सुंजयीपासून 
व वाह्यकापासून उत्पन्न झाले. 

यानंतर राजा देवावृधाचा जन्म झाला. याला पुत्र झाला नाही. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१८४ । मत्स्यपुराणं 


त्यानें अत्यंत घोर तप केले. मंत्राने युक्‍त होऊन त्याने पर्णाशानदीच्या 
जलास स्पर्श केला. ही नदी राज्याचे कल्याण करणाचा विचार करू 
लागली. दुसरी एखादी स्त्री शोधण्यापेक्षा आपणच हजारो रूपे धारण 
करून प्रकट व्हावे, असा विचार तिने केला. नंतर पर्णाशा सुंदर रूपात 
प्रकट झाली. तेव्हा त्या ब्रतशाली राजाने तिला पत्नीरूपात स्वीकारले. 
त्यांना सद्गुणसंपन्न असा बश्रू नावाचा पुत्र झाला. हा राजा यज्ञानु- 
ष्ठानी, दानशूर, शूरवीर, ब्राह्मणभवत, सुदुढव्रती, सौंदर्येवान, तेजस्वी, 
पराक्रमी होता. बभ्रूपासून कंकाच्या कन्येस कुकुर, भजमान, शशी, 
कंबलबहिष्‌, असे चार पुत्र झाले. कुकुराचा पुत्र वृष्णी, त्याचा पुत्र 
धुती, त्याचा पुत्र कपोतरोमा, त्याचा तैत्रिरी व याचा पुत्र सर्पे आणि 
त्याचा पुत्र विद्वान नर होता. नलाचा पुत्र दरदुंदुभी झाला. 

दरदुंभीते पुत्रप्राप्तीसाठी अश्‍्वमेधयज्ञाचे अनुष्ठान केले. या विशाल 
यज्ञात पुनवसू नावाचा पुत्र प्रकट झाला, तो विद्वान, शुभाशुभ कर्माचा 
ज्ञाता, यज्ञपरायण व ज्ञानी होता. याचा आहुक नावाचा पुत्र होता. 
याची जुळी बहीण आहुकी होती. आहुक अजेय व लोकप्रसिद्ध झाला. 
आहुकीचा विवाह अवन्तीनरेशाशी झाला. आहुकाच्या संयोगाने काश्‍्याच्या 
कन्याने देवक व उग्रसेन या दोन पुत्रांना जन्म दिला. हे दोघे देवपुत्रां- 
प्रमाणे कांतिमान होते. देवकास पराक्रमी व कांतिवान पुत्र झाले. देववान, 
उपदेव, सुदेव व देवरक्षित अशी त्यांची नावे होती. याला सात बहिणी 
होत्या. देवकाने त्यांना वसुदेवास समपित केले. देवकी, श्रुतदेवी, मित्र- 
देवी, यशोधरा, श्रीदेवी, सत्यदेवी व सुतापी; अशी त्यांची नावे होती. 

उग्रसेनास नऊ पुत्र झाले. त्यात कंस श्रेष्ठ होता. उरलेल्यांची 
नावे न्यग्रोध, सुनामा, कंक, शंकू, अजभू, राष्ट्रपाल, युद्धमृष्टी, सुमुष्टिद . 
अशी होती. त्यांना कंसा, कंसवती, सतंतू, राष्ट्रपाली, कंका नावांच्या 
पांच बहिणी होत्या. भासमानाचा पुत्र महारथी विदूरथ व शूरवीर 
राजाधिदेव विदूरथाचा पुत्र झाला. राजाधिदेवास शोणाइव व श्‍वेतवाहन 
नावांचे दोन पुत्र झारे. ते देवांसमान कांतिमान व ब्रततत्पर होते. 
शोणाश्वास शमी, देवशर्मा, निकुंत, शक्र व शत्रुजित असे शूरवीर व 
युद्धनिपुण पुत्र झाले. शमीचा पुत्र प्रतिक्षत्र, त्याचा प्रतिक्षेत्र, त्याचा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १८५ 


भोज व त्याचा हृदीक झाला. या हृदीकास दहा अनपम पुत्र झाले. त्यांत 
कृतवर्मा ज्येष्ठ व शतधन्वा मधला होता. उरलेल्यांची नावे मशी होती; 
देवाह, नाभ, धिषण, महावल, अजात, वनजात, कनीयक व करंभक. 
देवार्हा कंवलर्वाहष नावाचा विद्वान पुत्र झाला. याचा पुत्र असोमजा, 


वंशी मानले गेले आहेत. 
वृष्णिवंशाचे वर्णेन 


यानंतर पंचेचाळिसाव्या व सेहेचाळिसाव्या अध्यायांत सात्त्वताच्या 
कनिष्ठ पुत्राच्या वृष्णीच्या वंशाचे वर्णन सूताने केले. गांधारी व माद्री 
या दोन वृष्णीच्या पत्नी होत. गांधारीने सुमित्र व मित्रनंदन या दोन 
पुत्रांना व माद्रीने युधाजित, तत्परचात देवमीढुष, अनमित्र, शिबी, कृत- 
लक्षण या पुत्रांना जन्म दिला. अनमित्राचा पुत्र निघ्न व यास प्रसेन व 
शक्तिसेन या नावांचे दोन पुत्र झाले. प्रसेनाच्या जवळ स्यमंतक नावाचा 
शष्ठ मणी होता. श्रीकृष्णांनी हा मणी सत्राजितास समपित केला. कैकय- 
सजाच्या दहा सौंद्यंश्ालिनीकन्या सत्राजिताच्या पत्नी होत्या. त्यांच्या- 
पासून त्याला शंभर पुत्र झाले होते. त्यांत भंगकार ज्येष्ठ होता. यास 
ब्रतवर्तीपासून तीन कमलनयनी सुकुमार कन्या झाल्या. सत्यभामा, 
व्रतिनी व पद्मावती अशी त्यांची नावे असून भंगकाराने त्या श्रीकृष्णांना 
समर्पण केल्या. कनिष्ठ वृरिणनंदन अनमित्रापासून शिंनीचा जन्म झाला. 
त्याचा पुत्र सत्यक व त्याचा पुत्र सात्यकी. सत्यवान व प्रतापी युयुधान 
हे दोघे सिनीचे नातू होत. युयुधानाचा पुत्र अलंग व त्याचा पुत्र दयुम्नी. 
याचा पुत्र युगंधर होय. 
अनमित्राच्या दुसऱ्या पत्नीपासून, पृथ्वीपासून वीरवर युधाजित 
अन्मास आला. त्याला वृषभ व क्षत्र नावांचे दोन शूरवीर पुत्र झाले. 
भाने काशिराजाची कन्या जयंतीशी विवाह केला. त्यांना जयंत 
गावाचा पुत्र झाला. तो यज्ञांत रमणारा, शूरवीर, शास्त्रज्ञ व अतिथींचा 
होता. त्याला अकूर नावाचा पुत्र झाला. शिविनरेशाची एक कन्या 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१८६ । मत्स्यपुरांण 


रत्ना नावाची होती.ती या अक्र्राची पत्नी झाली.त्यांनां अकरा महाबळी 
पुत्र झाले. त्यांची नावे उपलभ, सदालभ, वृकल, वीय, य सदा- 
पक्ष, शत्रुघ्न, वारिमेजय, धमंमृद, धर्मेवर्मा व धृष्टमान; अइ होती. 
हे सवे पुत्र यज्ञादी कर्मे करणार होते. अक्रूर व उग्रसेना यांना देववान 
व उपदेव नावांचे दोन पुत्र झाले. त्यालाच अद्विनीच्या गर्भापासून 
पृथ, विपृथ्‌, अदवत्यामा, सुबाहू, सुपाइवक, गवेषण, वृष्टिनेंमी, सुधर्मा, 
शर्याती, अभूमी, वर्जभूमी, श्रमिष्ठ, श्रवण; असे तेरा पुत्र झाले. 
ऐक्ष्वाकीने (माद्रीने) शूरसेन नावाच्या एका पुत्रास जन्म दिला. 
तोच पुढे देवमीदूष या नावाने विख्यात झाला. शूरास भोजाच्या 
गर्भातून दहा पुत्र व पांच सुंदर कन्यांची प्राप्ती झाली. पुत्रांत प्रथम 
महाबाहू वसुदेव उत्पन्न झाला. त्याची प्रसिद्धी आनकदुंदुभी या नावाने 
झाली. त्यानंतर देवभाग, देवश्रवा, अनाधुष्टी, शिनी, नंद, सुंजय, श्याम, 
दामीक, संयप यांचे जन्म झाले. श्रुतकीर्ती, पृथा, श्रुतादेवी, श्रुतश्रवा, 
` राजाधिदेवी अशी या पांच कन्यांची नावे होती. कृताच्या पत्नीने, श्रुत- 
देवीने सुग्रीव नावाच्या पुत्रास जन्म दिला. केकयदेशाच्या श्रृतकीर्तीच्या 
गर्भापासून राजा अनुव्रताने जन्म घेतला. चेदिदेशाच्या नरेशाची पत्नी 
श्रुतश्रवाने सुनीथ नावाच्या पुत्रास जन्म दिला. शूराने आपल्या पृथा 
नावाच्या कन्येस मैत्रीस वश होऊन वृद्ध राजा कुंतिभोजास पुत्रीरूपाने 
दिली. वसुदेवाची ही बहीण म्हणून कुंती या नावाने विख्यात झाली. 
बसुदेवाने ती पांडूस प्रदान केली. र 
` गा पांडपत्नीने पांडूच्या वंशवृद्धीसाठी महारथी देवपुत्रांना जन्म 
दिला. धर्माच्या संयोगाने प्रथम युधिष्ठिराचा जन्म झाला. वायूच्या 
संयोगाने वृकोदर भीमाचा जन्म झाला. इंद्राच्या संयोगाने धनंजय 
अर्जुनाची निमिती झाली. अदिविनीकुमारांच्या संयोगाने भइ 
(माद्रीस) रूप व शील यांनी संपन्न असे नकुल व सहदेव झाले. pl 
दुंदुभी (वसुदेव) याच्या संयोगाने रोहिणीस राम (बलराम) झाला. 
यानंतर तिला सारण, दुदेम, दमन, सुभ्रू, पिंडारक, महाहनू यांची शात 
झाली. रोहिणीच्या गर्भातून चित्रा व अक्षी या दोन कन्या झाल्या.. ह 
देवाच्या संपर्कापासून देवकीस सुषेण, कीतिमान, उदार, भद्रसेन, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १८७ 


वास, भद्रविदेह असे पुत्र झालें. यांना कसाने मारले. 

यानंतर देवकीच्या गर्भातून श्रीकृष्णांचा जन्म झाला. त्यानंतर 
त्याची लहान बहीण सुभद्रा जन्मास आली. त्यानंतर देवकीला श्री 
नावाचा उन झाला. तासाच्या गर्भातून शौरिकुलाचा उद्धार करणारा 
सहदेव झाला. देवरक्षिताने उपासंगधर नावाच्या पुत्रास व एका संदर 
कन्येस जन्म दिला. कन्येला कंसाने मारले. विजय, रोचमान, वर्धमान 
व देवर हे महान आत्मवलाने संपन्न पुत्र उपदेवीस झाले. महात्मा अव- 
गाह वृकदेवीच्या उदरापासून जन्मास आला. याच वृकदेवीस नंदन 
नावाचा आणखी एक पुत्र झाला. 

देवकीने आपल्या सातव्या पुत्रास मदनास व भाग्यशाली गवेषणास 
जन्म दिला. पूर्वी श्रद्धादेवीवरोबर वनात फिरताना वसुदेवाने एका 
वैश्यकन्येशी रत होऊन कौशिक नावाच्या ज्येष्ठ पुत्रास जन्म दिला. 
वसुदेवाची नववी सुतन्‌ व दहावी रथराजी या नावांच्या दोन पत्नी 
होत्या. यांच्यापासून त्याला पुंड व कपिल नावांचे दोन महाबली पुत्र 
झाले. सौभद्र व भव या नावांचे त्यांना आणखी दोन पुत्र झाले. ज्येष्ठ 
उने जरा नावाचा निषाद झाला. तो महान धनुधेर होता. देवभागाचा 
उन उद्धव नावाने प्रसिद्ध झाला. देवश्रवाचा प्रथम पुत्र पंडित नावाचा 
होता. यशस्विनी ऐक्ष्वाकीने अनाधृष्टीशी संयोग करून शत्रुसंहारक 
निधूतसत्त्व नावाच्या पुत्रास जन्म दिला. 

निधूतसत्त्वास श्राद्ध नावाचा पुत्र झाला. संतानहीन करूषावर 
कपा करून कृष्णांनी त्याला सुचंद्र नावाचा एक पुत्र प्रदान केला. तो 
पराक्रमी व भाग्यशाली होता. जांबवतीचे चारुदेष्ण व सांब हे दोन 
उन उत्तम लक्षणांनी युक्त, पराक्रमी व बलसंपन्न होते. नन्दनास तंति- 
गाछ व तंति या नावांचे दोन पुत्र झाले. शमीकाचे चारही पुत्र, विराज, 
धनू, श्याम व सृंजय या नावांचे अत्यंत पराक्रमी होते. यांतील इयाम 
संतानहीन झाला. शमीक भोजवंशाच्या आचारव्यवहाराची निदा करीत 
जनात गेला. तेथे त्याने आराधना करून राजर्षीची पदवी प्राप्त केली. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१८८ । मत्स्यपुराण 


श्रीकृष्णांचा वंदा 

धर्मांची स्थापना व असुरांचा विनाश करण्यासाठी सामथ्येशाली 
विष्णूंनी वृष्णिकुळात जन्म घेतला. रुक्मिणी, सत्यभामा, नग्नजिताची 
कन्या सत्या, सुभामा, शैब्या, गांधारराजकुमारी लक्ष्मणा, मिर्त्रविदा, 
जांबवती,सुशीला,भद्रराजकुमारी कौसल्या व विजया आदी सोळा हजार 
देवी श्रीकृष्णांच्या पत्नी होत्या. रुक्मिणीने अकरा पुत्रांना जन्म दिला. 
ते सवे युद्धकर्मात निष्णात असून त्यांची नावे प्रद्युम्त, चारूदेष्ण, सुचारू, 
भद्रचारू, सुदेष्ण, भद्र, परशू, चारुगुप्त, 'चारुभद्र, सुचार्क व चारुहास 
अशी होती. रुक्मिणीची एक कन्या चारुमती नावाची होती. 

सत्यभामेच्या उदरापासून भानू, भमरतेक्षण, रोहित, दीप्तिमान, 
तास््र,चक्र व जलंघम या पुत्रांचा जन्म झाला.यांना चार लहान बहिणीही 
होत्या. जांबवतीस सांब नावाचा पुत्र झाला. मित्रविदाने मित्रवान व 
मित्रविद यांना व नाग्नाजिती सत्याने मित्रबाहू व सुनीथ यांना जन्म दिला. 
अशा रीतीने इतर पत्नींपासूनही हजारो पुत्रांची उत्पत्ती झाली. उपसंगास 
दोन पुत्र वज्र व संक्षिप्त या नावांचे होते. भूरीन्द्रसेन व भूरी हे दोन 
गवेषणाचे पुत्र होत. प्रद्युम्नास विदर्भराजकुमारीच्या गर्भापासून अनि- 
रुद्ध नावाचा पुत्र झाला. तो बुद्धिमान व पराक्रमी होता. अनिरुद्धाच्या 
पुत्राचे नाव मृगकेतन होते. पाश्‍वेनंदिनी काइ्याने सांबाच्या संयोगाने 
पांच पुत्रांना जन्म दिला. ते तेजस्वी, सत्यवादी, सौंदर्येशाली व पराक्रमी 
होते. अशी ही यादवांची संख्या तीन कोटी झाली. त्यांतील साठ लाख 
महाबली व पराक्रमी होते. 
तुर्वस्‌ व दुह्‌ यांचे वंदा 

अठ्ठेचाळिसाव्या अध्यायात तुवेसू व द्रहयू यांच्या बंशांचे वर्णन 
आले आहे. ययातीचा पांचवा पुत्र तुवेसू असून त्याचा पुत्र गर्भ नावाचा 
होता. त्याचा पुत्र गोभान्‌ झाला. गोभानूचा पुत्र अजेय व शूरवीर 
रुसारी होता. याचा पुत्र करंधम व त्याचा मरुत्त होता. याने संता 
हीनतेमुळे पुरुवंशी दुष्यंतास आपले पुत्र माने. अशा रीतीने तुवेसूचा 
वंदा पुरुवंशात समाविष्ट झाला. दुष्यंताचा पुत्र वरूथ. याचा पत 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १८९ 


आंडीर (भुवमन्यू) होय. आंडीरास संघान, पांड्य, केरल, चोल, कणे 
असे पृत्र होऊन त्यांच्या नावे ते ते देश प्रसिद्ध झाले. द्रूहस सेतू व 
केतु नावांचे दोन शूरवीर पुत्र झाले. सेतूचा पूत्र शरद्रान व त्याचा पत्र 
चेता. प्रचेतास शंभर पुत्र झाले. ते सर्व राजे झाले. न 

ययातीच्या तृतीय पुत्रास, अनूस सभानर,चाक्षुष व परमेष नावांचे 
शूरवीर व धार्मिक पुत्र झाले. संजयास पुरंजय नावाचा पूत्र झाला. 
प्रथम जनमेजय हा पुरंजयाचा पुत्र होय. याचा पुत्र महाशाल असून 
याचा पुत्र महामना होय. हा मोठा धर्मात्मा, सातही द्वीपांचा अधीश्वर 
होता. याचे उशीनर व तितिक्ष असे दोन पुत्र विश्वविख्यात होते. उश्ी- 
नरास भृशा, कृशा, नवा, दर्शा, दृषद्वती या पांच पत्नी होत्या. त्यांच्या 
गर्भापासून परम धर्मात्मि कुवर्धक उत्त उत्पन्न झाले. भृशाचा पुत्र नृग. 
नवाचा पुत्र नव होता. कृशाने कृशास व दर्शने सुत्रतास जन्म दिला. 
दुषद्वतीचा पुत्र उशीनरनंदन राजा शिबी झाला. शिबीस पृथुदर्भ,सुवीर, 
केकय व मद्रक असे चार विश्वविख्यात पुत्र झाले. हे सवे शिबिगण या 
नावाने प्रसिद्ध झाले. यांची समृद्ध जनपदे केकय, मद्रक, सौवीर, पौर 
या नावांनी विख्यात झाली. नृगाचे जनपद केकय व सुब्रताचे जनपद 
भंबष्ठ या नावाने प्रसिद्ध झाले. कृशाची राजधानी वृषलापुरी होती. 
नव नवराष्ट्राचा अधिपती झाला. 

तितिक्षू पूर्वदिशेस विख्यात राजा झाला. त्याचा पुत्र वृषद्रथ 
व त्याचा सेन होता. सेनास सुतपा व सुतपाचा पुत्र बली झाला. यासच 
, भगवान विष्णूंनी बांधून टाकले. या बलीचे पांच पुत्र पृथ्वीपती झाले. 
अंग, वंग, सुह्म, पुंडू, किंग हे बलीचे क्षेत्रज पृत्र होत. 


पुरुवंशाचे वणन, भरतवं 


पूरूचा महातेजस्वी पुत्र राजा जनमेजय होता. त्याचा पुत्र प्राची- 
जत असून त्याने पूर्वदिशा बनविली. प्राचीत्वताचा पुत्र मनस्यू. याचा 
शत्र राजा वीतायुध. याचा पूत्र धुंधुराजा. याचा पुत्र बहुविध व याचा 
पुत्र संयाती. याचा पुत्र रहुंवर्चा. याचा पुत्र भद्राइव. या भद्राशवानें घृताची 
गावाच्या अप्सरेपासून दहा पूत्र निर्माण केले. त्यांची नावे अशी; औचेयू , 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१९० । मत्स्यपुराण 


ना ऋनेयू, हेय, कक्षेयू, सतेयू, धृतेयू, विनेयू, श्रेष्ठ स्थलेयू, धरमेयू , संतनेयू 
व पुण्येयू. औचेयूच्या पत्नीचे नाव ज्वळना होते. ही नागराज तक्षाची 
कन्या होती. हिला रन्तिनार झाला. यानें आपल्या मनस्विनी नावाच्या 
सुंदर पत्नीपासून वीरवर धर्मात्मे पुत्र निर्माण केले.याची तिसरी संतती 
गौरी नावाची सुंदर कन्या होती. हीच मांधाताची जननी. इलिना यम- 
राजाची कन्या होती. हिला ऐलिन नावाचा पुत्र झाला. याने उपदानवी- 
पासून ऋष्यंत, दुष्यंत, प्रवीर व अनघ या चार पुत्रांना जन्म दिला. 
ुष्यंतास शकुंतलेपासून भरत झाला. हा चक्रवर्ती सम्प्राट होता. 

या दुष्यंतपुन्राने, भरताने आकाशवाणी ऐकली, दुष्यंत, तू आपल्या 
पत्राचं भरण-पोषण कर. दाकुंतलेचा अपमान नरू नकोस.' पूर्वी भरः 
ताच्या सवे पुत्रांचा नाश झाला. हे पाहून मरुद्गणांनी बृहस्पतींचा पुत्र 
भरद्वाज आणून भरताच्या हाती दिला. त्याला ' मरुत्सोम' या नावाच्या 
यज्ञामुळे भरद्वाजाची प्राप्ती झाली. हा भरद्वाज राजा वितथ नावाने 
प्रसिद्ध झाला. या वितथाचा पुत्र भवमन्यू. यास बृहत्कत्र, महावीयं, 
नर व गर्गे असे चार पुत्र झाले. नराचा पुत्र संस्कृती झाला. याला 
दोन महायसास्वी पुत्र गुरुधी व रंतिदेव झाले गर्गाचा पुत्र शिवी. त्याचे 
वंशधर शैव्य वा गर्गे या नावांनी विख्यात झाले. शिवीस आहार्यंतनय 
व उरक्षव हे दोन पुत्र झाले. उरुक्षवाची पत्नी विशाळाने त्र्यरुण, पुष्करी 
कवी या तीन पुत्रांना जन्म दिला. या सर्वाना उरुक्षव म्हणतात. शेवटी 
त्यांना ब्राह्मणत्व मिळाले. काव्याचे वंशधर तीन महर्षी होते. अशा रीतीने 
गरे, संकृती व कविवंशात उत्पन्न झालेले लोक क्षत्रियांशाने युक्त ब्राह्मणं 


अंगिरागोत्रीय बुहत्क्षत्राने या समृद्ध पृथ्वीचे शासन केळे. यातेच 
पूर्वी हस्तिनापुर नावाचे नगर वसविले होते. हस्तीस अजमीढ, द्विमीढ 
पुरुमीढ नावांचे तीन कीतिक्षाली पुत्र होते. अजमीढाच्या कुरुकुलात 
उत्पन्न झालेल्या तीन पतनी होत्या. नलिनी, धूमिनी, केशिनी या नावांनी 
त्या प्रसिद्ध होत्या. अजमीढाने त्यांच्या गर्भापासून अनेक धर्मात्मा पुत्र 
उत्पन्न केले. अजमीढास केशिनीपासून कण्व नावाचा पुत्र झाला. याच' 
पुत्र मेघातिथी, याच्यापासून काण्वायन ब्राह्मणांची उत्पत्ती 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१ मत्स्यपुराण । १९१ 
धूमिनीच्या गर्भापासून अजमीढास वृहदन्‌ झाला. याचा पुत्र बृहंत. याचा 
बृहन्मना पुत्र. याचा पुत्र बृहद्धनू. याचा पुत्र वृहृदिष्‌. याचा पुत्र जयद्रथ 


राजा दृढरथ, राजा वत्सावतंक असे चार लोकविख्यात पत्र झाले. 
वत्सावतकाचे वंशधर परिवत्सक नावाने ओळखले जातात. रुचिः र 
पुत्र महायरास्वी पृथुसेन. याचा पौरव. याचा नीप पुत्र दोय नाच 
तेजस्वी पुत्रांची संख्या शंभर होती. ते सर्व राजे झाले. मर 
. काव्यापासुन समर नावाचा पुत्र उत्पन्न झाला. तो नीपवंशाच 
प्रवतंक, लक्ष्मीने युक्त व कीतिवर्धेक होता, समरास पार, संपार र 
सदश्व हे तीन पुत्र झाले. पारास पृथ्‌ झाला. पृथूस सुकृत झाला बा 
विभ्याज नावाचा पुत्र झाला. याचा पत्र अणुह. हा शुकदेवांचा जामात 
व इत्वीचा पती होता. अणुहाचा पत्र राजा ब्रह्मदत्त झाला. याचा य॒ग- 
id ण याचा उदक्सेन पुत्र. याचा पृत्र भल्लाट. याचा 
पु जय (दुसरा). धाने सर्व नीपवं 
aes ) . याच्या रक्षणासाठी उग्रायुधाने सवं नीपवंशी 
हा उग्रायुध सूर्यंवंशात उत्पन्न झाला होता. त्याने एकदा घोर 
तपस्या केली. त्याच वेळी राजा जनमेजय युद्धात पराजित झाल्याने तेथे 
आहा. त्याला राज्य देण्यासाठी उग्रायुधाने नीपवंशियांचा संहार केला. 
धूमिनीच्या गर्भातून अजामीढास यवीनर झाला. त्याचा पत्र धृतिमान. 
"याचा पुत्र सत्यधृती, त्याचा प्रतापी दुढनेमी. याचा पत्र सुधर्मा होता. 
क पुत्र प्रतापी सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट झाला. याच्या वंशात महा- 
रव नावाचा एक पुत्र झाला. याचा पुत्र राजा रक्मरथ. याचा पत्र 
सुपाश्व. याचा पुत्र धर्मात्मा सुमती. याचा पुत्र संनतिमान. याचा पुत 
ह पराक्रमी होता. या राजाने सामवेदाच्या संहितांचे 
वंशात विशेष म क्तिकरण केले. हे उग्रायुध या इताचे पुत्र पौरव- 
स महत्त्वाचे होते. यांनीच पराक्रम करून पृथकाचा पिता 
न श जितेंद्रिय महाराज नीलाचा वध केला. उग्रायुधाचा पुत्र 
व ली क्षम झाला. क्षेमापासुन सुनीथाचा व सुनीथापासून नुपंजयाचा 
` पूपजयापासून विरथ झाला. हे सर्वे नरेश पौरव या नावाने 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१९२ । मत्स्यपुराण 
विख्यात झाले. 


पूरुवंशं नरेशांची विस्तृत ओळख 


यानंतर सूताने पन्नासाव्या अध्यायात पूरुवंशी नरेशांचा विस्तृत 
इतिहास ऋषींना सांगितला. अजमीढाची नलिनी नावाच्या पत्नीपासून 
राजा नीलाचा जन्म झाला. नीळाने उग्र तपस्या केल्याने सुशांतीची 
प्राप्ती त्याला झाली. सुझ्ांतीस पुरुजातू व पुरुजातूस पृथू झाला. पृथूचा 
पुत्र भद्राइव. भद्राश्वास मुद्गर, जय, राजा बृहदिषू, पराक्रमी जवीनर, 
कपिल असे पांच पुत्र झाले. या पाचांनी पंचालदेशाचे जनपद रक्षिले. 
मुद्गलाचे पुत्रगण मौदगल्य झाले. महायशस्वी ब्रह्ि्ठाने मृद्गलास 
पितार्पाने स्वीकारले. त्याचा पुत्र इंद्रसेन, त्याचा पुत्र विध्याइव. याच्या 
संयोगाने मेनकाच्या गर्भातून जुळी संताने निर्माण झाली. यांतील एक 
राजर्षी दिवोदास व दुसरी यशस्विनी अहल्या. 

अहल्याने शरद्वान गोतमांचा पुत्र ऋषिश्चेष्ठ शतानंदास उत्पन्न 
केले. शतानंदाचा पुत्र महातपस्वी, धनुर्वेदतज्ज्ञ सत्यधृती झाला. याचे 
वीयं अमोघ होते. एकदा एका अप्सरेस पाहून त्याचे वीर्ये स्नान करताना 
सरोवरात गळून गेले. या वीर्यामुळे त्या सरोवरात जुळी संताने निर्माण 
झाली. एकदा महाराज शंतनू शिकार खेळण्यासाठी त्या सरोवरापाशी 
आला. त्याने कृपावश होऊन त्या संतानांना जवळ घेतले. 

दिवोदासाचा ज्येष्ठ पुत्र धामिक राजा मित्रयू होता. त्याला 
मैत्रायण व मैत्रेय झारे. राजा चैद्यवर हा मेत्रेयानाचा पुत्र. चैद्यवराचा 
मुलगा सुदास. याच्याच पुत्ररूपाने अजमीढ पुनः प्रकटला. याचेच दुसरे 
नाव सोमक होते. याचा पुत्र जंतू. तो मरण पावल्यावर अजमीढ सोमकासं 
शंभर पुत्र झाले. अजमीढाची धूमिनी नावाची पत्नी होती. तिने पुत्रांची 
वृद्धी केली. जंतू मरण पावल्यावर तिने पुत्रप्राप्तीसाठी शंभर वर्षे तप 
केले. निरंतर अग्निहोत्र केल्याने तिच्या शरीराचा रंग धुरकट, काळसर 
झाला. याचवेळी अजमीढाने गर्भाधान केले. धूमिनीने ऋक्ष नावाच्या 
पुत्रास जन्म दिला. हा आपल्या शंभर भावांत ज्येष्ठ होता. तो रंगाने 
काळसर होता. याचा पुत्र संवरण, याचा कुरू. याने कुरुक्षेत्राची 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १९३ 
केली. हे पाहून इंद्राने त्याला वर दिला. म्हणून कुरुक्षेत्र पुण्यप्रद व 


रमणीय क्षेत्र झाले. याच कुरूचा वंश पुढे कौरव या नावाने प्रसिद्ध 
झाला. 

कुरूस सुधन्वा, जन्हू, महातेजस्वी परीक्षित व प्रजन हे पुत्र झाले. 
सुधन्वाचा पुत्र च्यवन. हा धर्म व अर्थ यांचा ज्ञाता होता. च्यवनाच 
पुत्र कृमी, तो ऋक्षापासुन उत्पन्न झाला होता. कृमीचा पुत्र महापराक्रमी 
चँद्योपरिचर वसू. तो प्रभावशाली, शूरवीर, आकाशगमन करणारा 
होता. चैद्योपरिचरास गिरिकाच्या संयोगाने सात संताने झाली. यांतीळ 
पहिला महारथी मगधराज होता. हाच बृह्द्र्थ या नावाने विख्यात 
झाला. यानंतर प्रत्यश्रवा, कुश, परिवाहन, यजुष्‌ व मत्स्य असे त्याला 
बंधू झाले. सातवे संतान काली नावाची एक कन्या होती. बृहद्रथाचा 
पुत्र कुशाग्र. याचा पुत्र वृषभ व याचा पुत्र पुण्यवान. याचा पुण्य व याचा 
राजा सत्यधृती नावाचा होता. याचा पुत्र धनुष. याचा सर्व. याचा पुत्र 
संभव. याचां पुत्र राजा वृहुद्रथ. याचे दोन पुत्र दोन तुकड्यांच्या स्वरूपात 
होते. ते जरा नावाच्या राक्षसीने जोडून दिले. म्हणून हा जरासंध या 
नावाने प्रसिद्ध झाला. हा क्षत्रियांचा विजेता होता. जरासंधाचा पुत्र 
प्रतापी सहदेव होता. याचा पुत्र लक्ष्मीवान व महाप्रतापी सोमवित्‌ 
झाला. याचा पुत्र श्रुतश्नवा. हे सर्वे नरेश मागध या नावाने विख्यात झाले. 

जन्हूने सुरथ नावाच्या भूपालास पुत्ररूपाने जन्म दिला. याचा 
पुत्र वीरवर राजा विदूरथ. याचा पुत्र सार्वभौम. याचा जयत्सेन. याचा 
पुत्र रुचिर. याचा भौम व याचा त्वरितायू. याचा पुत्र अक्रोधन, याचा 
देवातिथी. याचा दक्ष. याचा पुत्र भीमसेन. याचा पुत्र पुरुवंशी दिलीप व 
याचा पुत्र प्रतीप. या प्रतीपास देवांपी, शंतनू व वाल्हीक असे तीन पुत्र 
होते. बाल्हीकास सात पुत्र झाले. प्रजेने दोषी ठरविल्याने देवापी राज्य 
सोडून मुनी झाला. हा राजा कुष्ठरोगी होता. 

शंतनू राजा झाला. हा मोठा विद्वान व महान वैद्य होता. हा ज्या 
वृद्धास स्पशं करी तो युवक बनत असे. म्हणून याचे नाव शंतनू. याने 
जन्हुनंदिनी गंगेस आपली पत्नी मानले. त्याने हिच्यापासून देवव्रतास 


म...१३ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१९४ । मत्स्यपुराण 


(भीष्मास) उत्पन्न केले. दाशकन्या काली सत्यवतीने शंतनूपासूनच 
विचित्रवीयं नावाच्या पुत्रास जन्म दिला. महर्षी कृष्णद्वैपायन व्यासांनी 
विचित्रवीर्याच्या क्षेत्रात धृतराष्ट्र व पांडूस व दासीने विदुरास उत्पन्न 
केले. धृतराष्ट्राने गांधारीपासून शंभर पुत्रांना जन्म दिला. त्यांत 
दुर्योधन ज्येष्ठ होता. पांड्च्या कुंती व माद्री अशा दोन पत्नी होत्या. 
या दोघींपासून पांच पांडव जन्मास आले. या पांच पांडवांना द्रौपदी- 
पासून पांच पुत्र झाले. युधिष्ठिरास प्रतिविध्य, भीमसेनास श्रुतसेन, 
अर्जुनास श्रृतकीर्ती, सहदेवास श्रुतकर्मा व नकुलास शतानीक झाला. 
यांशिवाय पांडवांना आणखी सहा महारथी पुत्र झाले. भीमसेन व 
हिडिबा यांना घटोत्कच झाला. काशी व भीम यांना सर्वग पुत्र झाला. 
मद्रराज कुमारीने सहदेवाच्या संयोगाने सहोत्र नावाचा पुत्र निर्माण 
केला. नकुलपुत्र निरमित्र चेदिराजकुमारी करेणुमतीच्या उदरापासुन 
जन्मास आला. पृथापुत्र अर्जुनाच्या संयोगाने सुभद्रेस महारथी अभिमन्यू 
झाला. युधिष्ठिरपत्नी देवकीने यौधेय नावाच्या पुत्रास जन्म दिला. 
अभिमन्यूचा पुत्र परीक्षित झाला. परीक्षिताचा पुत्र परम धर्मात्मा 
जनमेजय झाला. 

जनमेजथानें आपल्या यज्ञात वाजसनेय (शुक्ल्यजुवंदाचे आचाये)- 
ऋषींना ब्रह्माच्या पदावर नियुक्त केले. हे पाहून कृष्णयजुर्वेदाच्या 
आचार्यांनी, वैशंपायनांनी त्यांना शाप देताना म्हटले, ' तुझा हा नवीन 
ग्रंथ भूतलावर स्थिर होणार नाही.' या जनमेजयाचा पुत्र शतानीक. 
याला अधिसीमकुप्ण नावाचा पुत्र झाला. 

यानंतर सूताने ऋषींनी विचारल्यावरून भविष्यातील क्षत्रिय 
राजांची कल्पना करून दिली. अधिसी मकृष्ण हा राजा याकाळी (पुराण- 
निरूपणकाळी ) चाळू आहे. याचा पुत्र विवकू. गंगेने हस्तिनापूर वाहून 
नेल्यावर हा त्या नगराचा परित्याग करून कौशांबीनगरीत प्रवेश करील. 
'याला प्रबल असे आठ पुत्र होतील. त्यांतील ज्येष्ठ भूरी असेल. याचा 
पुत्र चित्ररथ नावाचा असेल. याचा शुचिद्रव, याचा वृष्णिमान, याचा 
सुषण, याचा सीनथ नावाचा पुत्र राजा होईल. याला महायशस्वी 
नुचक्ष्‌ होईल. याचा पुत्र सुखीबळ, याचा पुत्र परिष्णव, याचा पुत्र सुतपा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १९५ 


होईल. याचा पुत्र मेधावी, याचा पुरंजय, याचा उं व याचा पुत्र 
तिग्मात्मा होईल. याचा बृहद्रथ व याचा सुदामा होईल. याचा शतानीक 
व याचा उदयन होईल. यापासून वीरवर राजा वहीनर व याचा पुत्र 
दंडपाणी होईल. याचा पुत्र निरमित्र, याचा क्षेमक होईल. असा हा 
पुरुवंश. पांड्पुत्र अर्जुनाचा वंश. 


अग्निवंशाचे निरूपण 


स्वायभुव मन्वन्तरात अग्नी हा देव ब्रहमदेवांचा मानसपुत्र होता. 
स्वाहाने त्याच्या संयोगापासून पावक (दक्षिणाऱ्नी), पवमान (गाहु- 
पत्य), शुची (आहवनीय) या तीन पुत्रांना जन्म दिला. यांनाही अग्नीच 
म्हणतात. यातील पावकास वैद्युत (पाण्यापासून), पवमानास निमेथ्य 
(मंथन करून), आणि शुचीस सौर (सूर्यापासून) ; अग्नी झाले. पव- 
मानाच्या अग्नीस कव्यवाहन म्हणतात. पावकाचे पुत्र सहरक्ष व शचीचे 
पुत्र हव्यवाहन या नावांनी ओळखले गेले. सहरक्ष असुरांचा अरनी आहे. 
पितरांचा अग्नी कव्यवाहन आहे. असे हे तीन देव, असुर व पितर 
पृथक्‌ पृथक्‌ अग्नी आहेत. यांच्या पुत्रांची संख्या एकोणपन्नास आहे. 

सवश्रथम पावन नावाचा लौकिक अन्नीदेव ब्रह्मदेवांचा पुत्र आहे. 
त्याचा पुत्र ब्रह्मौदनार्नी असून तो भरत या नावाने प्रसिद्ध आहे. वैश्वानर 
नावाचा अग्नी शंभर वर्षांपर्यंत हव्यास वहन करतो. पुष्कर वा आकाशाचे 
मथन करून अथर्वास पुत्ररूपाने जो अग्नी उत्पन्न झाला, तो दध्यङडाथर्वण 
नावाने प्रसिद्ध झाला. यालाच दक्षिणाग्नी म्हणतात. भूगूपासुन अथर्वाची 
व अथर्वापासून अंगिराची उत्पत्ती झाली. त्यापासून अलोकिक अग्नी 
निर्माण झाला. त्याला दक्षिणारनीही म्हणतात. 

पवमान अग्नी निर्मथ्य या नावानेही ओळखला जातो. तोच 
ब्रह्मदेवांचा प्रथम पुत्र गाइँपत्य अग्नी आहे. संशतीस सभ्य व आवसथ्य 
असे दोन पुत्र झाले, यानंतर आहवनीय अग्नीने आपणांस सोळा भागांत 
विभक्त केरे. आणि कावेरी, कृष्णवेणा, नर्मदा, यमुना, गोदावरी, 
वितस्ता (झेलम), चंद्रभागा, इरावती, विपाशा, कौशिकी (कोसी), 
भत्र (सतलज), शरयू, सीता, मनस्विनी, ल्हादिनी व पवना या सोळा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१९६ । मत्स्यपुराण 


नद्यांत त्याने विहार केला. असे करताना अग्नीने नद्यांच्या गर्भापासून 
निर्माण केलेले पुत्र धिष्णू वा धिष्ण म्हणून ओळखले गेले. 

आता यांच्या विहाराची वा उपासनायोग्य स्थानांची संक्षेपाने 
ओळख अशी. यज्ञादी पुण्य अवसरी उपस्थित होऊन विभू, प्रवाहण, 
अग्नीध्ष इत्यादी धिष्णू यथास्थान वावरतात. वासव वा कृशानू अरनी 
यज्ञाच्या वेदीच्या उत्तरभागात स्थित होतो. या अग्नीचे एक नाव 
सम्राट आहे. या अग्नीस आठ पुत्र असून विप्रगण त्यांची उपासना 
करतात. पवमान नावाचा द्वितीय अग्नी पर्जेन्यरूप असून उत्तरदिशेस 
स्थित पावकास समूह्य अग्नी म्हणतात. असम्मुज्य हव्यसूद अग्नीस 
शामित्र म्हणतात. शतधामा अग्नी सुधाज्योती आहे. यालाच रोद्रेश्वयं 
या नावानेही अभिहित केले जाते. ब्रह्मज्योती अग्नीस वसुधाम व ब्रह्म- 
स्यानीयही म्हणतात. अजैकपाद उपासनीय अग्नी आहे. याला शाला- 
मुखही म्हणतात. हा वेदीच्या दक्षिणदिशेस असतो. वासव नावाच्या 
अग्नीचे आठही पुत्र ब्राह्मणांकडून उपासनीय आहेत. 

या आठ विहरणीय अग्निपुत्रांचे वर्णन असे. बहिष नावाचा 
होत्रीय अग्नीचा पुत्र हव्यवाहन अग्नी आहे. यानंतर प्रचेता नावाच्या 
प्रशंसनीय अग्नीची उत्पत्ती झाली. याचेच दुसरे नाव संसहायक आहे. 
यानंतर अग्निपुत्र विश्‍्ववेदास ब्राह्मणाच्छंसि म्हटले जाते. जलाने उत्पन्न 
होणारा अग्नी स्वांझ सेतू या नावानेही ओळखला जातो. या धिष्ण्य 
नावाच्या अग्नींना यज्ञात यथास्थान आवाहन होते. ब्राह्मण सोमरसा- 
द्वारे यांची पूजा करतात. पावक नावाच्या अग्नीस योग म्हणतात. यासच 
अवभृत असे नाव आहे. त्याची वरुणाबरोबर पूजा होते. हृदय नावाच्या 
अग्नीचा पुत्र मन्युमान असून यास जठराग्नीही म्हणतात. हा मनुष्यांच्या 
उदरांत राहून अन्नाचे पचन करतो. परस्परांशी घर्षण होऊन निर्माण 
होणाऱ्या अग्नीस विद्वाग्नी म्हणतात. मन्युमान अग्नीचा पुत्र संवर्तक. 
हा अत्यंत भयंकर आहे. हा समुद्रात राहून वडवानलमुखाने सतत जल” 
पान करतो. 

समुद्रप्रवासी संवतेक अग्नीचा पुत्र सहरक्ष असून तो मनुष्यांच्या 
घरांतून निवास करतो. त्यांच्या सवे कामना तो पुणं करतो. सहरक्षाच 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । १९७ 


पुत्र क्रव्यादगनी असून तो मरण पावलेल्या पुरुषांना भक्षण करतो. हे 
सव पावक नावाच्या अग्नीचे पुत्र होत. यांच्याखेरीज जे अन्य पुत्र 


कामनापूर्तीसाठी यज्ञांचा जो देव आहे, त्याचे नाव रक्षोहा आहे. 
याचे दुसरे नाव यतिकृत असुन इतरांची नावे सुरभी, वसुरत्न, नाद, 
हयरव, रुक्मवान, प्रवग्यं व क्षेमावान; अशी आहेत. हे सर्व शची नावाच्या 
अग्नीचे पुत्र आहेत. या सर्वाची संख्या चवदा आहे. 


भूगोलाचे सविस्तर वर्णन 


यानंतर एकशेतेराव्या अध्यायात भूगोलाचे सविस्तर वर्णन आले 
आहे. द्वीपांचे हजारो भेद असले तरी प्रधान अशी सात द्वीपे आहेत. 
जबूद्दीपाचा विस्तार एक लाख योजने आहे. हे अनेक प्रकारच्या सुंदर 
देशांनी व नगरांनी परिपूर्ण आहे. यात सिद्ध व चारण यांचा निवास 
असतो. हे सर्व प्रकारच्या धातूंनी व शिलासमूहांनी समन्वित पर्वतांनी 
सुशोभित असते. या पर्वेतांपासून अनेक नद्या उगम पावतात. याच्या 
दवपासून पश्‍चिमेस सहा विस्तृत असे वर्षपर्वंत आहेत. हिमवानपर्वत 
सदा बर्फाने झाकला गेलेला आहे. सुवर्णाने व्याप्त असा हेमकूट नावाचा 
बत आहे. अतिशय सुंदर असा निषद नावाचा पर्वतही येथेच आहे. 

यातील सुवणेमय भेरपर्वत चारही रंगांनी शोभणारा आहे. तो 
उल्वम (गर्भायशासम) मानला जातो. हा चारही दिशांना चोवीस 
हजार मेलांपर्यंत पसरला आहे. हा अव्यक्तजन्मा ब्रह्मदेवांच्या नाभी- 
वेधनापासून उद्भूत झाला आहे. याचा पूर्वंभाग इवेत रंगाचा असल्याने 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१९८; मत्स्य पुराण 


याचे ब्राह्मणत्व शोभून दिसते. याचा दक्षिणभाग पिवळ्या रंगाचा असून 
त्यापासून वैद्यत्वाचा बोध होतो. याचा परिचिमभाग काळसर असल्याने 
त्याचे शूद्रत्व प्रतीत होते. याचा उत्तरभाग लाल रंगाचा असून त्या- 
पासून क्षत्रियत्व सिद्ध होते. यानंतर नीलपर्वेत आहे. हा वेडर्यमण्यांनी 
व्याप्त आहे. इवेतपवेत सुवणेमय असल्याने पिवळ्या रंगाचा आहे. 
सुवर्णमय शिखरांनी शोभणारा शृंगवानपवेत आहे. त्याची शिखरे मयूर- 
पिसांच्या रंगांप्रमाणे शोभून दिसतात. या सवे पर्वेतांचा आश्रय सिद्ध व 
चारण यांनी घेतलेला आहे. 
पृथ्वीच्या मध्यभागी इलावृत नावाचे वर्षं आहे. ते महामेरू 
पवेताच्या चारही दिशांना फैलावलेले आहे. चोवीस हजार योजनांच्या 
समतल भूमीवर हे विस्तृतपणे पसरले आहे. यांच्या मध्यभागी महामेरू 
नावाचा एक पंत आहे. तो धूमरहित अग्नीसारखा चमकतो. मेरु- 
पर्वताचा अर्धा दक्षिणभाग व अर्धा उत्तरभाग या नावांनी प्रसिद्ध आहे. 
सात वर्षांत सात पृथक्‌ पृथक्‌ सात वर्षपर्वंत आहेत. जंबूद्वीपात नील, 
निषध हे दोन विशार पवंत असून स्रेत, हेमकूट, हिमवान व शुंगवान 
हे लहान पंत आहेत. ऋषभपवंत जंबूद्वीपाएवढाच विस्ताराने आहे. 
हेमकूटपवेत ऋषभप्वेताच्या बाराव्या भागाने लहान आहे. हिमवान 
त्याच्या विसाव्या अंशाने कमी आहे. हेमकूट नावाचा विशाल पर्वेत 
- अहुचाऐश्ली हजार योजनांचा असून हिमवानपवेत पूर्वेपासून पर्चिमेकडे 
ऐशी हजार योजने फैलावला आहे. हिमवानाच्या संबंधित वर्षास भारत 
“वषं असे नाव आहे. र 
हेमकूटापर्यंतचा प्रदेश किपुरुष या नावाने ओळखला जातो. हेम- 
कूटाच्या पुढे निषधपवेतापयंत हरिबषं मानतात. हरिवर्षानंतर भेरु- 
` पवेतापर्यंतचा प्रदेश इलावृतवर्षे या नावाने ओळखला जातो. इलावृता- 
पासून नीलपवंतापर्यंतचा प्रदेश रम्यकवषे नावाने विख्यात आहे. रम्यक 
वर्षापासून श्वेतपवंतापर्यंतचा प्रदेश हिरण्यवर्षं या नावाने प्रसिद्ध आहे. 
यानंतर शृंगशाक नावाचे वर्षे आहे. याला कुरुवर्षही म्हणतात. मेरू 
पवेताच्या दक्षिणेस व उत्तरेस धनुष्याच्या आकारात दोन वर्षे आहेत. 
त्यांच्यामध्ये इळावर्ष आहे. निषधपवंताच्या पुर्वेस मेरूची दक्षिणवेदी १ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


` मत्स्यपुराण । १९९ 
इलावृताच्या पश्चिमेस उत्तरवेदी आहे. नीलपर्वताच्या दक्षिणेस व 
व निषधपवंताच्या उत्तरेस माल्यवान पर्वेत आहे. गंध्मादनपर्वत बत्तीस 


आनंदाचा उपभोग घेतात. 

या पर्वताच्या पुर्वेस भद्रारव, दक्षिणेत भारत, पडिचिमेस केतुमाल, 
उत्तरेस उत्तरकुरू असे देश आहेत. त्याच्या चारही दिशांना रत्नांनी 
भरलेले मंदर, गंधमादन, विपुल, सुपाइवं नावांचे पर्वत आहेत. त्यावर 
अरुणोद, मानस, सितोद, भद्र या नावांची सरोवरे व अनेक वने आहेत. 
मदारपर्वतावर भद्रकदंवा, गंधमादनपर्वताबर जांभूळ, विपुलपवंतावर 
पिंपळ व सुपारवंपर्वतावर वड यांचे वृक्ष आहेत. 

गंधमादनच्या परिचमेस अभरगंडिक नावाचा पर्वत आहे. तो 
बत्तीस हजार समतल भूमीने संपन्न आहेः येथील निवासी केतुमाळ 
या नावानें विख्यात आहेत. ते सर्व कालाग्नीसारखे भयानक, महान 
सत्त्वसंपञ्च व महाबली आहेत. तेथील स्त्रियांचा रंग लाल कमलासारखा 
आहे. त्यावर फणसाचा एक महान दिव्य वृक्ष आहे. त्याची पाने अत्यंत 
चमकदार असतात: यांच्या फळांचा रस पिऊन तेथील निवासी दहा 
हजार वर्षापर्यंत जिवंत राहतात. माल्यवानाच्या पूर्वंभागात पूर्वगंडिका 
नावाचा पर्वत आहे. तो वत्तीस हजार योजने लांब व शंभर योजने इंद 
आहे: त्याच्या पायथ्याशी भद्रास्व नावाचा देश आहे: येथील निवासी 
सदा प्रसन्न असतात. येथे भद्रमाल नावाचे वन आहे. तेथे कालाय 
नावाचा एक महान वृक्ष आहे. येथील निवासी गोरे, सत्त्वसंपन्न व 
महावली असतात: तेथीळ स्त्रियांची कांती कुमुदिनीसारखी असते. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२०० । मत्स्यपुराण 


त्या संदर व प्रिय असतात: काही स्त्रिया गौरवर्णी असतात: त्यांची 
कांती चंद्रासारखी असते. त्यांचे शरीर चंद्रासारखे शीतळ असते. त्या- 
पासून कमलाचा गंध पसरतो. ते लोक काछाञ्रफलाचा रस पितात व 
सदा तरुण राहातात: ते निरोगी राहून दहा हजार वर्षांपयत जगतात. 
नीळपर्वंताच्या दक्षिणेस व निषधपर्वेताच्या उत्तरेस रमणक 
नावाचे वषं आहेः येथील प्रजा गौरवर्णाची व विलासी आहेः तेथे 
रोहिण नावाचा एक महान वटवृक्ष आहे. त्याच्या फळांचा रस पिऊन 
येथील निवासी जीवननिर्वाह करतात. तेथील भाग्यवान पुरुष सदा 
प्रसन्न असतात. ते अकरा हजार वर्षापर्यंत जगतातः इवेतपर्वेताच्या 
उत्तरेस व शुंगावानपवेताच्या दक्षिणेस हिरण्वत नावाचे एक वर्षे आहे. 
येथे हैरण्वती नावाची नदी वाहातेः येथील निवासी महाबली, पराक्रमी, 
प्रसन्नचित्त, गोरवर्ण, कुलीन व देखणे असतात. त्यांचे आयुष्य बारा 
हजार पांचशे वर्षांचे असते: या वर्षात पानांनी आच्छादित असा लकुच 
नावाचा एक महान वृक्ष आहे. त्याच्या फलांचा रस येथील मानव 
पितात. शुंगावनपर्वताची तीन शिखरे फार उंच असतात! त्यांतील 
एक मणिमय, दुसरे सुवर्णमय, तिसरे रत्नमय असते. 
या शुंगवानपर्वंताच्या उत्तरेस व दक्षिणतटापर्यंत उत्तरकुरू नावाचे 
-वर्षे असून ते परम पुण्यप्रद सिद्धांनी सुसेवित आहेः येथे अमृततुल्य जल 
प्रवाहित होते. वृक्षांना मधासारखी मधुर फळे येतात. त्यांच्यापासूनच 
येथे वस्त्रे, फले व आभूषणे यांची निर्मिती होते. काही वृक्ष अत्यंत 
सुंदर व कामना पुणे करणारे आहेत. काही मनोहर वृक्षापासून दूध 
स्रवते. येथील सर्व भूमी मणिमय असून तीवर सुवर्णाची वाळू पसरलेली 
असते. सर्वांत शीतर, मंद व सुगंधी वायू वाहातो. देवलोकापासून च्युत 
झालेलें घर्मात्मे येथे जन्म धारण करतातः ते सर्व गौरवे, कुलीन व 
स्थिर योवनाचे असतात: त्यांच्या स्त्रिया अप्सरांप्रमाणे सुंदर असतात. 
ते स्त्रीपुरुष जोडप्यानेच जन्मतात व एकदुसऱ्यासाठी त्यागही करतात. 
ते परस्परांवर अनुरक्त, शोकरहित, सदा प्रसन्नचित्त असतात. या महा" 
पराक्रमी मानवांचे आयुष्य अकरा हजार वर्षांचे असतेः कोणताही पुरुष 
दुसरा विवाह करीत नाहीः 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


| मत्स्यपुराण । २०१ 
भारतवषं, किपुरुषवष व हरिवषं 


या भारतवर्षात स्वायंभवादी मनूंनी प्रजांची निमिती केली. 


च्छ 


येथील प्रजेचे भरणपोषण करणाऱ्या सनूस भरत म्हणतात. येथे स्वर्ग, 
मोक्ष, भोग इत्यादींची प्राप्ती होते. या भारतवर्षाखेरीज अन्यत्र कोठेच 
कर्माचे विधान सांगितलेले नाही. या भारतवर्षाचे नऊ भेद आहेत. 
इंद्रद्वीप, कशेरुमान, ताम्मपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सोम्यद्वीप, गांध्वं- 
द्वीप, वारुणद्वीप; हे आठ विभाग व नववा समुद्रांनी घेरलेला भारत- 
वर्षांचा विभाग. हे द्वीप दक्षिणेपासून उत्तरेकडे एक हजार योजने पसरलेले 
आहेः याचा विस्तार गंगाउद्गमापासून कन्याकुमारीपर्यंत आहे. या 
दरीपाच्या चारही दिशांना म्लेच्छ जातीचे लोक राहातात. याच्या पुर्वेस 
किरात व परिचिमेस यवन राहातात: मध्यभागी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय 
व शूद्र यांचा निवास असतो. यात वणे व आश्रम यांचे विधिपूर्वक पालन 
होते. या द्वीपातील मनुष्यांची गती कमंपर असुन त्यांना स्वर्गं व मोक्ष 
यांची अपेक्षा असते. 

हे मानवद्वीप त्रिकोणाकृती असून यास जिकणारा सम्राट मानला 
जातो. यांनाच विराट असेही मानतात, या महान भारतवर्षात सात 
विश्वविख्यात कुलपर्वत आहेत. महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, ऋक्षवान, 
विध्य, पारियात्र हे सात कुलपर्वत असून याच्या समीप हजारो पर्वत 
आहेत. त्यांची शिखरे चित्रविचित्र आहेत. 

या पंतांच्या संयुक्त प्रदेशात आयं व म्लेच्छ जातींचा निवास 
आहे. हिमालयाच्या पायथ्यापासून सिंधू, गंगा, सरस्वती, शतदू (सतलज), 
चंद्रभागा (चिनाब), यमुना, शरयू, इरावती (रावी), वितस्ता (झेलम), 
विपाशा (व्यास), देविका, कुहू, गोमती, धूतपापा, बाहुधा, दुषद्वती, 

शिकी, तृतीया, निरचीरा, गंडकी, चक्षू, लोहित्य; इत्यादी नद्या 

प्रवाहित होतात. वेदस्मृती, वेत्रवती, वृत्रघ्नी, सिंधू, पर्णाशा, चंदना, 
सदानीरा, मही, पारा, चमंण्वती, यूपा, विदिशा, वेणुमती, दिप्रा, 
भवन्ती व कुंती या नद्यांचा उगम पारियात्रपर्वतात आहे. 

शोण, महानदी, नमंदा, सुरसा, क्रिया, मंदाकिनी, दशार्णा, चित्र: 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२०२ । मत्स्यपुराण 


कटा, तमसा, पिप्पली, इंयेनी, करतोया, पिशाचिका, विमला, चंचला, 
वंजुला, वाळ्वाहिनी, शुक्तिमन्ती, शुनी, लज्जा, मुकुटा, हुदिका या 
स्वच्छसलिला नद्या ऋक्षवन्तपर्वंतात उगम पावतात. तापी, पयोष्णी 
(पूर्णा वा पैनगंगा ? ), निविध्या, क्षिप्रा, निषधा, वेण्या, वैतरणी, विश्व- 
माला, कुमुद्वती, तोया, महागौरी, दुर्गा व अंतःशिछा; या सवें पुष्य- 
तोया नद्या विध्याचळापासून उत्पन्न झाल्या आहेत. गोदावरी, भीमरथी, 
कृष्णवेणी, बंजुला (मंजीरा), कर्णाटककी, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा, वाह्या 
(वर्धा), कावेरी या सर्व दक्षिणेकडील नद्या सह्यपर्वतातून उगम 
पावतात. 

कृतमाला, ताम्मपर्णी, पुष्पजा, उत्पलावती या कल्याणमयी नद्या 
मलयाचलापासून निघतात. यांचे जल अत्यंत शीतल असते. त्रिषामा, 
ऋषिकुल्या, इक्षुला, त्रिविदा, अचला, लांगूलनी, वंशधरा, या नद्या 
महेद्रपवंतापासून निघतात. ऋषीका, सुकुमारी, मंदगा, मंदवाहिनी, कृपा, 
पलाशिनी, या नद्यांचा उगम शुब्तिमानपवंतापासून आहे. या सर्वे पुण्य- 
तोया नद्या पुण्यप्रद, समुद्रगामिनी आहेत. या विशवासाठी मातेसमान 
आहेत. यांना शेकडो, हजारो लहानमोठया नद्या मिळणाऱ्या आहेत. 

यांच्या परिसरात कुरू, पांचाळ, शाल्व, सजांगलू, शूरसेन, भद्रकार, 
बाह्य, सहपटच्चर, मत्स्य, किरात, कुंती, काशी, कंत, कोसळ, आव॑त, 
कॉलिंग, मूक व अंधक या देशांची जनपदे आहेत. सह्यपर्वताच्या निकट 
गोदावरी नदी प्रवाहित होते. अखिछ भूमंडळात हा प्रदेश अत्यंत मनोरम 
आहे. गोवर्धन, मंदराचल, गंधमादनपवंत, यांवर श्रीरामांसाठी स्वर्गीय 
वृक्ष व दिव्य ओषधी यांची विपुलता आहे. येथील मुनिवरांच्या प्रभावाने 
हा प्रदेश पुष्पांनी परिपूणं असून मनोहर आहे. बाल्हीक, वाटधात, 
आभीर, कालतोयक, पुरंध्य, शूद्र, पल्लव, आत्तखंडिक, गांधार, यवन, 
सिंधू, (सिंध), सौवीर, मद्रक, शक, द्रुह्य, पुरिंद, पारद, आहारमूतिक, 
रामठ, कंटकार, केकेय, दशनामक; या क्षत्रियांच्या उपनिवेशांत, 
. (प्रदेशांत) वैशय व शूद्रही निवास करतात. यांखेरीज, कंबोज, दरद, 
बर्बर, पहरूव, अत्री, भरद्वाज, प्रस्थळ, कसेरक, लंपक, तल्गान व 
जांगरसहित सैनिक प्रदेश; हे सवे उत्तरापथातीर देश आहेत. प्व 


१ 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण 1.२०३ 
दिशेस अंग, बंग, मृद्गुरक, अंतगिरी, बहिगिरी, प्लवंग, मातंग, 
यमक, मालवणंक, सुह्य, प्रविजक, मागे, वागेय, मालव प्राग्ज्योतिष 
पुण्ड, विदेह, त!म्रलिप्तक, शाल्व, मागध, गोनद ही जनपदे आहेत. 

आता दक्षिणपथातील जनपदे अशी आहेत. पांड्य, केरळ, चोल, 
कुल्य, सेतुक, मूषिक, कुपथ, वाजिवासिक, महाराष्ट्र, महिषक, किग 
आभीर, सहेषीक, आटव्य, शबर, पुलिद, विध्यमुलिक, वैद दंडक, 
कुळीय, सिराल, अश्मक, भोगवर्धन, तैत्तिरिक, नासिक्य, नमंदेवरील 
अन्त:प्रातातील प्रदेश. भारुकच्छ, माहेय, सारस्वत, काच्छीक, सोराष्ट्र, 
आनत, अनुद; हे सवं अपरांत प्रदेश आहेत. मालव, करूष, मेकल, 
उत्कल, ओंड, माष, दशाण, भोज, किष्किधक, तोशरू, कोसल, 
पुर, वैदिश, तुमुर, तुंबर, पद्म, नैषध, अरूप, शौंडिकेर, वीतिहोत्र, 
अवंती; हे सवं प्रदेश विध्यपवंताभोवती आहेत. निराहार, सवंग, कुपथ्‌, 
अपथ, कुथप्रावरण, ऊर्णादवं, समुद्रक, त्रिगर्त, मंडल, किरात, चामर; 
है पर्वेतांवरील प्रदेश होत. 

जंवूनर्ष, व किंपुरुषवषं हे दोन वर्षे अत्यंत बिज्ञाल व नंदनवनाप्रमाणे 
शोभणारी आहेत. किपुरुषवर्षातील माणसांचे आयुष्य दहा हजार वर्षाचे 
असते. येथे जन्म घेणारांची कांती तापवलेल्या सुवर्णासारखी असते. या 
उुण्यमय किंपुरुषवर्षात प्लक्षाचा एक वृक्ष असून त्यापासून सतत मध 
सवत असतो. येथील निवासी या रसाचे पान करून निरोगी, शोकरहित 
व प्रसन्तचित्त होतात. येथील पुरुषांचा रंग सुवर्णासारखा व स्त्रिया 
अप्सरांसारख्या सुंदर असतात. हरिवर्षात सुवर्णाच्या कांतीसारखे मानव 
उत्पन्न होतात. ते देवलोकातून आलेले व विभिन्न रूपांचे असतात. या 
वर्षातील लोक इक्षुरसाचे पान करतात. त्यामुळे त्यांना वृद्धावस्था कधी 
येत नाही. ते चिरकाल जिवंत राहातात. त्यांचे आयुष्य अकरा हजार 
वर्षांचे असते. इलावृतवर्षात सूर्याचा ताप कधी होत नाही. येथील मानव 
वृद्ध होत नाहीत. या वर्षात नक्षत्रांसह चंद्र व सूर्य यांचा प्रकाश नसतो. 
येथील मानवांची शरीरे कमलकांतीने व गंधाने समृद्ध असतात. त्यांची 
वस्त्रे सुवर्णाच्या तारांनी तयार होतात. देवलोकातीळ जीव येथे जन्म 
धारण करतात. या इलवृतवर्षातील लोकांचे आयुष्य तेरा हजार वर्षांचे 
असते. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२०४। मत्स्यपुराण 


सेरुगिरीच्या दक्षिणेस ब निषधपर्वताच्या उत्तरेस सुदर्शन नावाचा 
एक विशाल व प्राचीन जांभळांचा वृक्ष आहे. तो सदा पुष्पांनी व फलांनी 
समृद्ध असतो. सिद्ध व चारण त्याचे सेवन करतात. या वृक्षावरूनच या 
द्वीपास जंबूद्वीप असे नाव पडले आहे. या वृक्षराजाची उंची अकराशे 
योजने आहे. हा महानवृक्ष स्वर्गापर्यंत पसरला आहे. त्याच्या फलांच्या 
रसाची नदी येथे वाहते. मेरूस प्रदक्षिणा घालून ही नदी पुन्हा जंबू- 
वृक्षाच्या मुळांपर्यंत येते. येथील रहिवासी सदा हषंपूर्वेक जंबूरसाचे पान 
करतात. त्यामुळे त्यांना वृद्धावस्थेची बाधा कधीच होत नाही. त्यांना 
कधी भूक लागत नाही, की त्यांना कधी थकावट येत नाही. त्यांना 
कसलेच दुःख होत नाही. येथे जांबूनद नावाचे सुवणं प्राप्त होते. या- 
पासून देवांची आभूषणें तयार होतात. हे सुवर्णे इंद्रगोपाप्रमाणे लाल 
व चमकदार असते. राक्षस, पिशाच, यक्ष इत्यादी हिमालयावर निवास 
करतात. हेमकूटपर्वतावर अप्सरांसहित गंधर्वांचा निवास असतो. शेष, 
वासुकी, तक्षक इत्यादी नागांचा निवास याच प्वेतावर असतो. महामेरू- 
बर तेहतीस देव क्रीडा करतात. नीला व वेडूर्य या मण्यांची संपन्न अशा 
नीलपर्वंतावर सिद्ध व ब्रह्मर्षी यांचा निवास असतो. ₹वेतपवंतावर देत्य 
व दानव राहातात. पवंतश्रेष्ठ शृंगवान पितरांचे विहारस्थल आहे. 


आणखी काही पर्वत, नद्या 


एकशेएकविसाव्या अध्यायात कैलासपर्वताचे वर्णन, सप्तधारा गंगा 
आणि जंबूढीप यांचे .विवरण आहे. गंगानदी हिमवानास दोन भागांत 
विभक्त करून दक्षिणसमुद्रास मिळते. यानंतर चक्षूनदी वीरमरू, कालिक 
शूरिक, तुषार, बबेर, कार, पल्हव, पारद व शक या देशांना आप्लावित 
करून समुद्रास मिळते. सिंधू नदी दरद, उजंगुड, गांधार औरस, कुहू, 
शिवपौर, इंद्रमरू, वसती, सेव, उर्बश, वब, कुपथ, भीमरोमक, शुना 
मुख व उदेमरू या देशांतून वाहाते. मंगलमयी गंगा गंधवें, किचर, यक्ष, 
राक्षस, विद्याधर, नाग, कलापग्रामवासी जन, किंपुरुष, किरात, पुर्िद, 
कुरू, भारत, पांचाल, कौशिक, मत्स्य, मगध, अंग, उत्तर सुह्य, वंग व 
ताम्म्रलिप्त या देशांना पवित्र करते. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


| 
| 
| 


नत्स्यपुराण । २०५ 


याच प्रकारे पुण्यतोया ल्हादिनी पूर्वाभिमुख होऊन उपका, निषाद, 
धीवर, ऋषिक, नीलमुख, केकर, अनेककर्ण, किरात, कालंजर, विकणं, 
कुशिक, स्वर्गेभौमक; या देशांना भिजवून समुद्राच्या तटावर पोचन 
त्यात लीन होते. नलिनीनदी विदुसरोवरात उत्पन्न होऊन पुर्वेदिशेस 
वाहाते. ही कुपथ, इंद्रयुम्नसरोवर, खरपथ, वेत्रद्ठीप, शंकुपथ, इत्यादी 
प्रदेशांना समृद्ध करून, उज्जानक (जुनागढ) च्या मरुभूमीतून वाहून 
कुथप्रावरणाकडे वाहाते. इंद्रद्वीपाच्या निकट ही लवणसागरास जाऊन 
मिळते. याच सरोवरापासून पावनी नदी मोठ्या वेगाने पूवं दिशेस 
वाहाते. ती तोमर, हंसमागे, समूहक देशांना भिजवून पुर्वेकडे वाहाते. 
तेथे अनेक पंतांना विदीणे करून क्णंप्रावरणात पोचून अश्वमखदेशास 
येते. यानंतर मेरुपवंतास भिजवून, विद्याधरांच्या लोकात जाऊन जैमि- 
मंडलकोष्ठ नावाच्या सरोवरात ही नदी प्रवेश करते. 

वंशौकसाराच्या तटावर सुरभी नावाचे एक वन आहे. यात 
जितेद्रिय व विद्वान हिरण्यशृंग निवास करतो. तो कुबेराचा अनुचर, 
यज्ञविन्मुख, अमित तेजस्वी व पराक्रमी आहे. थेथेच अगस्त्यगोत्रीय विद्वान 
्रह्मराक्षसांचेही निवासस्थान आहे. कुबेराचे हे चार अनुचर हिरण्यः 
शृंगाच्या आश्रमात राहातात. हेमकूटपर्वंताच्या शिखरांवर सर्पाचे 
सरोवर आहे. येथूनच सरस्वती व ज्योतिष्मती नावांच्या दोन नद्या 
प्रवाहित होतात, त्या क्रमशः पूर्वे व परिचिमसमुद्रास जाऊन मिळतात. 
पवेतश्चेष्ठ निषधावर विष्णुपद नावाचे सरोवर आहे. नाग व विष्णुपद 
ही दोनही सरोवरे गंधर्वांना अनुकूल आहेत. मेरूच्या पारवेभागी चंद्र- 
भभ नावाचे महान सरोवर असून यातून पुण्यसलिला जंबूनदी प्रकट 
होते. या नदीत जांवूनद नावाचे सुवर्ण मिळते. येथेच पयोद व पुंडरीक- 
वान नावांची दोन सरोवरे आहेत. यांचे जल क्रमशः नील व ३वेत आहे. 
या दोन सरोवरांपासून आणली दोन सरोवरे प्रकट झाली. त्यांतील एक 
स्तरमानस या नावाने प्रसिद्ध झाले. यातूनच मृग्या व मृगकांता या 
दोन नद्या निघाल्या. कुरुदेशात सागरासारखी अगाध व विस्तृत अशी 
नारा सरोवरे असून ती कमर व मत्स्य यांनी भरलेली असतात. ही 
` वेजय” या नावाने विख्यात आहेत. यांतूनच शांती व मध्वी नावांच्या 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२०६ । मत्स्यपुराण 


दोन नद्या प्रवाहित होतात. किंपुरुषादी आठ वर्षांत इंद्रदेव वृष्टी करीत 
नाही. पण तेथील नद्या अन्नोत्पादक जलांनी प्रवाहित झालेल्या असतात. 

बलाहक, ऋषभ, चक्र व मैनरक हे चार पर्वत चार दिशांना 
लवणसागरापर्यंत पसरलेले आहेत. चंद्रकांत, द्रोण, सुमहान या पवतांचा 
विस्तार उत्तरेस महासागरापर्यंत आहे. चक्र, बधिरक व नारद हे पर्वेत 
पर्चिमदिशेस पसरले आहेत. यांचाही विस्तार उत्तरेस महासागरापर्यंत 
आहे. जीमूत, द्रावण, मैनाक, चंद्र हे महापवंत दक्षिणदिशेस आहेत. 
दक्षिणेकडील समुद्रात चक्र व मैनाक पवेतांमध्ये संवतेक नावाच्या 
अग्नीचा निवास आहे. तो या सागराचे जल प्राशन करतो. समुद्रात 
निवास करणारा औषधे नावाच्या अग्नीस वडवाग्नी म्हणतात. याचे 
मुख घोडीसमान आहे. पूर्वी जेव्हा इंद्र पवेतांचे पंख कापू लागला, तेव्हा 
हे चारही पर्वत त्याच्या भीतीने लवणसागरात दडून राहिले. हे पवंत 
शुक्लपक्षात दिसतात व कृष्णपक्षात समुद्रात डुबतात. 


शाकद्वीप, कुशद्वीप, कंचद्वीप, शाल्मलह्वीप 


एकश्षेबाविसाव्या अध्यायात वरील द्वीपांचे वर्णन आले आहे. 
` शाकद्वीपाचा विस्तार जंबूद्वीपाच्या दुप्पट असून चारही दिशांना त्याचा 
विस्तार तिपटीचा आहे. या द्वीपाने हा लवणसागर घेरलेला आहे. शाक- 
द्वीपात अनेक पुण्यमय जनपदे आहेत. येथील निवासी दीर्घ आयुष्य 
भोगतात. त्या क्षमाशील व तेजस्वी लोकांना दुभिक्ष माहीत नसते. 
याच द्वीपात मण्यांनी विभूषित असे श्वेत रंगाचे सात पवेत आहेत. हेच 
येथील वर्षपवेत होत. हे रत्नाकराद्री नावाचे वर्षपवेत उंच शिखरांनी 
व वृक्षांनी संपन्न आहेत. यांतील पहिला पवंत मेरू असून तो देव, ऋषी 
व गंधवे यांनी सुसेवित आहे. हा सुवर्णमय पवेत पूर्वदिशेस पसरला 
आहे. याचेच दुसरे नाव उदयगिरी आहे. येथे मेघगण वृष्टी करण्यासाठी 
येतात. याच्या पाइवेभागी सवे औषधींनी संपन्न असा जलधार नावाचा 
एक अत्यंत विशाल परंत आहे. हा चंद्र या नावानेही विख्यात आहे. 
यापासूनच इंद्र नित्य जळूग्रहण करतो. 
येथेच महान शक्तिशाली नारद नावाचा पर्वत आहे. यासच दुर्गः 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


वर [ष 
(९ द a 


a नावाचा एक महान पवेत आहे. यासच सुमना असेही 
म्हणतात. या पर्वतावर भगवान वराहांनी हिरण्याक्षाचा वघ केला 
होता. यानंतर सवं औषधींनी युक्‍त असा, स्फटिकशिलांनी व्याप्त परम 
hr नावाचा पर्वत आहे. यापासुन अग्नी विदेषरूपाने 
र क्व: केशव असेही म्हणतात. येथूनच वायूच्या 
Fe wl पवतांना दोन दोन नावे आहेत, त्याचप्रमाणे 
अळी व्य त दोन नावे आहेत. उदयपवंताचे वषं उदय व 
- प्रसिद्ध आहे. यांतील पहिले उदय वर्ष गतय या नावाने 
क ना जलधार पवताच्या वर्षास सुकुमार म्हणतात. तेच 
प. १0४७ य त आहे. नारदपवंताच्या वर्षाचे नाव कौमार 
र नती य म्हणतात. इयामपर्वेताचे वषं अवीचक्र या 
प जाकी जा ज्य याच मंगलमय वर्षास मुनिगण आनंदक नावाने 
दसो हा कल्याणमय वर्षास कुसुमोरकर नावाने 
x मिक नावाच्या वर्षास असित नाव आहे. आंविकेय 
र मंनाक व क्षेमक म्हणतात. सातव्या केसरपर्वंताच्या 
व विश्राज आहे. हेच धुव नावानेही ओळखले जाते. 

र क मध्यभागी शाक नावाची एक महान वनस्पती आहे. 
i जा महापुरुषांचे अनुगमन करणारी आहे. या वर्षात देव, 
A [रण बिहार करतात. या द्वीपात चारही वर्णांच्या प्रजांची 

दर जनपदे आहेत. प्रत्येक वर्षात समुद्रगामिनी सात नद्याही 


आहेत. या नद्यांन 
देत. या 1 दोन दोन नावे आहेत. केवळ गंगा सात धारांची, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२०८ । मत्स्यपुराण 


नामांची आहे. गंगा-कुमारी या नावानेही ओळखली जाते. हीच नदी 
अनुतप्ता, तपःसिद्धा, सुक्‌मारी, सती, नंदा-पावनी, शिबिका-द्विविधा, इक्षू- 
कुहू, वेणु-अमृता, सुकृता-गभस्ती; अशी गंगेची रूपे स्वे प्राण्यांना 
पवित्र करतात. या गंगानदीस अनेंक नद, नद्या, सरोवरे येऊन मिळतात. 
इंद्र येथूनच जळ ग्रहण करतो. 

या सहायक नद्यांची नावे सांगणे कठीण आहे. त्या सवे नद्या 
पुण्यतोया आहेत. यांच्या तटांवर निवास करणारे जनपदवासी सदा 
ह्षपूवंक यांचे जल पीत असतात. यांच्या तटांवर शांतमय, प्रमोद, शिव, 
आनंद, सुख, क्षेमक व नव; हे सात विश्वविख्यात देश आहेत. येथे वणे 
व आश्रम यांचे पालन होत असते. येथील सर्वे निवासी निरोगी, बलवान, 
भृत्युरहित असतात. त्यांच्यांत अवसपिणी (अधोगामिनी), उत्सपिणी 
(ऊध्वंगामिनी) क्रिया होत नाहीत. येथे युगव्यस्थाही नसते. येथे सदा 
ेतायुगच असते. शाकादी द्वीपांतही वर्णं व आश्रम यांचा संकर होत 
नाही. धर्माचा परित्याग न केल्याने येथील प्रजा एकान्तसुखाचा अनुभव 
घेते. त्यांच्यांत माया-कपट नसते. लोभ, ईर्ष्या, असूया, भय नसते. 
धर्माचा विपर्यय नसतो. घमं त्यांच्यासाठी स्वाभाविक कमें असते. ते 
स्वधर्मानुसार एक दुसऱ्याचे रक्षण करतात. 

कुश नावाचे द्वीप अत्यंत विशाल मंडळाचे आहे. त्याच्या चारही 
दिशांना नद्यांचे जल प्रवाहित होत असते. हे द्वीप मेघांसारख्या रंगाच्या, 
सवे धातूंनी युक्त, मणिविद्रुमांनी विभूषित अशा 'पर्वंतांनी समृद्ध वनले 
आहे. येथे विभिन्त आकारांचे रमणीय जनपदे व फुलाफलांनी भरलेले 
वृक्ष शोभा पावतात. ते धनधान्यांनी परिपूर्ण आहे. तेथे सवे प्रकारची 
रत्ने प्राप्त होतात. ग्रामीण व जंगली पशूंनी ते भरलेले आहे. हे उर 
द्वीप क्षीरसागराच्या चारही बाजूंनी घेरलेले आहे. येथेही रत्नांनी 
समृद्ध असणारे सात पवत आहेत. येथील नद्या रत्नांचे भंडार आहेत. 
येथील पर्वेत व नद्या दोन दोन नामांच्या आहेत. सूर्याप्रमाणे चमकणारा 
कुमुद नावाचा पेत विद्रमोच्चय या नावानेही ओळखला जातो. 
पयत येथे उ्तत या नावाने प्रसिद्ध आहे. तो सर्वे धातूंनी परिपूर्ण, सिच 
समूहांनी समृद्ध अशा शिंखरांनी शोभतो. हा पर्वत हेमपर्वत या १ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । २०९ 


ओळखला जातो. 

तिसरा पर्वत बलाहक नावाचा आहे. तो अंजनासारखा काळा 
आहे. तो आपल्या हरितालामय शिखरांनी शोभतो. हा पर्वत द्युतिमान 
या नावानेही ओळखला जातो. चोथा पर्वत द्रोण नावाचा असून या 
महान गिंरीवर विशल्यकरणी व अमृतसंजीवनी अक्षा महाबरूवान 
ओषधी मिळतात: हा समृद्धशाली पर्वत पुष्पवान या नावाने विख्यात 
आहेः पांचवा कंक नावाचा पंत असून तो सासयुक्त पदार्थांनी संपन्न 
आहे: या पर्वतास कुशेशयही म्हणतात. सहावा महिष नावाचा परवत 
मेघाप्रमाणे काळा आहे: तो दिव्य पुष्पे व फळे यांनी युक्‍त अश्या वृक्षांनी 
संपन्न आहे. हा हरी या नावानेही विख्यात आहे. या पर्वतावर महिष 
नावाचा अग्नी असून तो जलापासून उत्पन्न झाला आहे! सातवा पर्वत 
कुकुद्मान नावाचा असून यासच मंदर म्हणतात. हा सवं धातूंनी युक्त 
व अत्यंत सुंदर आहे: या पर्वतावर अनेक प्रकारची रत्ने मिळतातः 
त्यांचे रक्षण प्रजापतीसह स्वतः इंद्र करतो: तोच येथील प्रजेची देखभाल 
करतो: याच्याच अंतर्भागी विष्कंभपर्वत दुप्पट आकाराचा आहेः 

कुशद्वीपात असे हे सात पर्वत आहेत: आता सात वर्षाचे वणन 
पाहावे: कुमुदपर्वंताच्या वर्षाचे नाव श्वेत आहेः यासच उन्नत या 
नावानेही, ओळखतात. उन्नतपवंताचे लोहित या नावाचे एक वर्ष आहे. 
यास वेणुमंडलही म्हणतातः वलाहकपर्वंताचे वपं जीमूत असून यासच 
स्वेरथाकार म्हणतात: द्रोणपवंताच्या वर्षाचे नाव हरिक आहेः यासच 
लूवणही म्हणतात: कंकपर्वंताचे वर्षे ककुद्‌ असून यासच धृतिमान्‌ 
म्हणतात: महिषपवंताच्य़ा वर्षाचे नाव महिष असून त्याला प्रभाकर या 
नावानेही ओळखतातः कक्रुद्मीपर्वंताचे वर्ष कपिल या नावाने विख्यात 
आहेः कुशद्रीपात ही सात विशिष्ट वर्षे व सात पृथक्‌ पृथक्‌ . पर्वत 
आहेत. र 
आता या वर्षांतील नद्यांची माहिती अशी आहे: या प्रत्येक वर्षात 
नद्याही सातच आहेत: या पुण्यसलिला नद्या दोन दोन नावांच्या आहेत. 
पहिल्या नदीचे नाव धूतपापा असून तिलाच योनी असेही म्हणतात. 

म...१४ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२१० । मत्स्यपुराण 


दुसऱ्या नदीचे नाव सीता आहे. हिलाच निशा असेही म्हणतात. तिसऱ्या 
नदीचे नाव पवित्रा असून तिलाच वितृष्णा म्हणतात. चौथी नदी 
ल्हादिनी होयः ही चंद्रमा या नावाने प्रसिद्ध आहे. पांचव्या नदीचे नाव 
विद्युत्‌ असून हीच शुक्ला या नावाने प्रसिद्ध आहे. पुंड्ा ही सहावी नदी 
विभावरी या नावाने प्रसिद्ध आहे. सातव्या नदीचे नाव महती असून 
धृती या नावानेही ती प्रसिद्ध आहे. यांच्याशिवाय शेकडो, हजारो लहान- 
मोठ्या नद्या या प्रमुख नद्यांना मिळणाऱ्या आहेत, यांचे जल ग्रहण 
करून इंद्र वृष्टी करतो: या महान कुशद्वीपाच्या चारही दिशांना चंद्रा- 
प्रमाणे घृत व मठ्ठा यांचे भरलेले सागर आहेत. यांचा विस्तार क्षीर- 
समुद्राच्या दुप्पट आहे. 

क्रौचद्रीपाचा विस्तार कुशद्वीपापेक्षा दुप्पट आहेः या द्वीपाभोवती 
घुत्तसागर आहे. या क्रांचद्वीपात देवन नावाचा पर्वत आहे. गोविद 
नावाचा पर्वत येथेच आहे. यानंतर क्रौंच नावाचा पर्वेत असून पावनक, 
अंधकारक, देवावृत्‌ नावांचे पर्वत आहेत. पुंडरीक नावाचा विशाल 
पर्चेत येथेच आहेः या द्वीपाच्या वर्षांची नावे अशी आहेत. करोंचपवंताच्या 
प्रदेशाचे नाव कुशल आहे. वामनपर्वताचा प्रदेश मनोऽनुग आहे. तिसरा 
प्रदेश उष्ण या नावाचा आहे. यानंतर पावनक, अंधकारक व मुनिदेश 
असे प्रदेश आहेत. यानंतर दुंदुभिखन नावाचा देश येथेच आहे. हे द्वीप 
सिद्ध व चारण यांनी व्याप्त आहे. येथील निवासी प्राय: गौरवर्णाचे 
असून परम पवित्र आहेत. या द्वीपाच्या प्रत्येक वर्षात मंगलमयी नद्या 
वाहातात. गौरी, कुमुद्वती, संध्या, रात्री, मनोजवा, ख्याती, पुंडरीका; 
या सात प्रकारच्या गंगा येथे वाहातात. यांशिवाय अनेक लहानमोठ्या 
नद्या आहेत. 

आता शास्मलद्वीपाचे वर्णन पाहावे. हे द्वीप क्रौंचद्वीपाच्या पेक्षा 
दुप्पटीने मोठे आहे. हे घृतमंडोदसागराने घेरलेले आहे. यात पुण्यमय 
जनपदे आहेत. येथील निवासी क्षमाशील ब तेजस्वी आहेत. यांना 
` दीर्षायुष्य लाभते. येथे कधी दुष्काळ पडत नाही. येथील पहिल्या पर्वताचे 
चाव सुमना आहे. तो सूर्याप्रमाणे चमकणारा व पिवळ्या रंगाचा आहे. 
यानतर दुसरा पह कुंभमय नावाचा आहे. याचे दुसरे नाव सवेसुख 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


dr 000 ती. 


मत्स्यपुराण । २११ 


आहे. हा दिव्य ओषधींनी संपन्न आहे. तिसरा सुवर्णमय व भ्रमराच्या 
पंखासम!न रोहित नावाचा विशाल पर्वत आहे. सुमनापर्वंताचा देश 
कुशल या नावाने व सर्वसुखपवंताचा देश सुखोदय या नावाने ओळखला 
जातो. तिसऱ्या रोहितपर्वताचा देश रोहिण या नावाने प्रसिद्ध आहे. 

येथे अनेक प्रकारच्या रत्नांच्या खाणी आहेत. त्यांचे रक्षण स्वत: इंद्र 
करतो. तोच येथील प्रजांचे पालन करतो. येथे मेघ वर्षाव करीत नाहीत. 
येथे शीताची वा उष्णतेची अधिकता नसते. या तीनही द्वीपांत वर्णा- 
श्रमांचा पणे प्रचार आहे. येथे ग्रहगण नाहीत, की चंद्रमा नाही. येथील 
निवासींत ईर्ष्या, असूया, भय इत्यादी विकार दिसत नाहीत. येथे 
पर्वंतांपासून झरणारे जलच अन्नाचे उत्पादन करते. येथील निवासी 
षट्रसयुक्त भोजन करतात. त्यांच्यांत उंचनीचतेचा भाव नसतो. येथे 
लोभ नसतो. परिग्रहाची (दान घेण्याची) भावना नसते. लोक निरोगी 
व वलवान असतात. ते एकांतसुखाचा उपभोग घेतात. हे लोक तीस 
हजार वर्षापर्यंत मानसी सिद्धीस प्राप्त करून सुख, दीर्घायू, सुंदर रूप, 
धर्म व ऐश्वर्य यांचा उपभोग घेतात. कुश, क्रौंच व शाल्मल; या तीनही 
द्वीपांची अशीच स्थिती असते. 


गोसेदकट्वीप, पुष्करद्वीप 


आता सहाव्या गोमेदकद्वीपाचे वर्णन पाहा. गोमेदकद्वीपाने सुरोदक- 
सागर घेरला आहे. याचा विस्तार झाल्मलद्वीपाच्या दुप्पट आहे. या 
द्वीपात उंच शिखरांचे दोन पर्वत आहेत. त्यांतील पहिल्याचे नाव सुमना 
आहे. हा पर्वत अंजनाप्रमाणे काळा आहे. दुसरा कुमुद नावाचा पंत 
सवे प्रकारच्या ओषधींनी संपन्न, सुवर्णमय, शोभाशाली व वृक्षादींनी 
समृद्ध आहे. हे गोमेदकट्ीप सहाव्या सुरोदसागराच्या दुप्पट आकाराच्या 
इक्षरसोदसागराने वेढलेले आहे. यात धातकी व कुमुद नावांचे दोन 
अत्यंत विस्तृत प्रदेश आहेत. ते “ हव्यपुत्र ' या नावाने विख्यात आहेत. 
सुमना नावाच्या पर्वताचे जे प्रथम वषं आहे, यासच धातकीखंड 
म्हणतात. गोमेद नावाचे जे वर्ष आहे, त्याला स्ंसुखही म्हणतात. 
यानंतर कुमुदपवंताच्या प्रदेशास कुमुद म्हणतात. हे दोन पर्वत अन्य 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२१२ । मत्स्यपुराण 


पवेतांपेक्षा उंच आहेत. या गोमेदकद्वीपाच्या पुवेंभागात सुमना नावाचा 
एक पंत परिचिमेपर्यंत पसरलेला आहे. या द्वीपाच्या परिचमार्धात 
कुमुद नावाचा पर्वत आहे. या द्वीपाचा दक्षिणार्धे धातकीखंड व उत्तराधं 
कुमुद या नावांनी ओळखला जातो. 

यानंतर सातव्या सर्वोत्तम द्वीपाचे नाव पुष्कर असे आहेः कारण 
हे वीप अनेक पुष्करांनी, कमलांनी व्याप्त आहेः हे परिमाणाने गोमेदक- 
दवीपापेक्षा दुप्पट असून इक्षुरसोदकसागराने घेरलेले आहेः पुष्क रद्वीपात 
चित्रसानू (विचित्र शिखरांचा) नावाचा एक शोभाशाली पवत आहेः तो 
अनेक चित्रविचित्र मणिमय शिखांनी व शिलासमूहांनी सुशोभित आहेः 
हामहान पवेत चित्रसानू द्रीपाच्या पूर्वंभागात स्थित आहेः हा महान गिरी 
सत्तावीस योजने विस्तृत व चोवीस योजने उंच आहेः या द्रीपाच्या 
पश्चिमार्धात समुद्रतटावर मानस नावाचा एक पर्वंत असून तो चंद्रा- 
प्रमाणे शोभून दिसतोः हा साडेपन्नास हजार योजने उंच आहेः मानस- 
पर्वताच्या पूर्वाधात असूनही याचा पुत्र महावीत नावाचा पवेत द्रीपाच्या 
पष्चिमभागाचे रक्षण करतो: अशा प्रकारे हा प्रदेश दोन भागांत विभक्त 
झाला आहे. पुष्करद्वीप स्वादिष्ट जलाच्या महासागराने घेरलेले आहे. 
हे गोमेदकद्रीपाच्या दुपटींनी मोठे आहे. या द्वीपातील माणसे तीस 
हजार वर्षापर्यंत जिवंत राहातात. त्यांना वृद्धावस्था येत नाहीः ते निरोगी 
ब सुखी असतात. 

तीनही द्वीपांत सर्वत्र सुख, दीर्घायू व सुंदर रूप यांची सुलभता 
असतेः त्यांच्यांत उंचनीच भाव नसतो: पराक्रम व रूप या दृष्टींनी ते . 
एकतुल्य असतात: वध करण्याजोगा, मारण्याजोगा त्यांच्यात कोणी 
नसतोचः त्यांच्यांत ईर्ष्या, असूया, भय, लोभ, दंभ, द्वेष, संग्रह यांचे 
नावही नसते. त्यांच्यांत सत्यासत्यचर्चा, धर्माधमेविवाद, वर्णाश्नमाची 
चर्चा, पशुपालनव्यवसाय, शेती, त्रयीविद्या, दंडनीती, नोकरी, दंड- 
विधान यांना स्थान नसतेः तेथे वर्षा होत नाही की नद्या वाहात नाहीत. 
तेथे थंडी-उष्णता नसते. पर्वतावरून झरणारे, ठिबकणारे जलूच अन्नाची 
निर्मिती करते. येथील लोक वृद्धावस्थेच्या कष्टाने रहित व सुखमय 
असतात: अशीच स्थिती धातकीखंड व महावीत या दोनही प्रदेशांत 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । २१३ 


असते. 

अशा प्रकारे सातही द्वीप पृथक्‌ पृथक्‌ अशा सात समदरांनी घेरलेले 
आहेतः जो समुद्र ज्या द्वीपानंतर येतो, तो परिणामख्प त्या द्वीपावरोवर 
असतो: जलाची वृद्धी झाली की जलराशीस समुद्र म्हणतात: ' ऋषि ' 
धातूचा अर्थ गमन असून यापासून ' वर्ष ' शब्द तयार झाला: या वर्षांत 
चार प्रकारांची प्रजा सुखपूर्वक निवास करते. पूर्वदिशेस चंद्रोदय झाला 
की, समुद्र जलाने भरून येतो. चंद्राचा अस्त होत चालला की समुद्राचे 
वाढते पाणी क्षीण होते. तथापि शुक्लपक्ष व कृष्णपक्षमध्ये पाणी वाढत 
असले, कमी होत असले तरी समुद्राच्या मर्यादेत कमीजास्त काही होत 
नाही. पाण्याचा हा चढउतार एकशेपंधरा अंगुलांपर्यंत असतो. दोनही 
बाजूंनी भूमीस समुद्राने घेरले की ती भूमी द्वीप होते. जल धारण 
केल्याने समुद्र उदधी होतो. अकस्मात झाल्याने ' गिरी ' व पृथ्वीच्या 
संधिस्थानास बद्ध करणारा ' पवत ' होतो. 

शाकद्वीपात शाक नावाचा पर्वत असल्याने त्यास शाकद्वीप म्हणतात. 
कुशद्वीपात जनपदाच्या मध्यभागी विशाळ कुशस्तंब असल्याने हे कुश- 
द्वीप झाले. कोंचद्वीपात कंच नावाचा पर्वत असल्याने त्यास करोंचद्वीप 
नाव पडले. शाल्मलद्वीपात शाल्मल नावाचा महान वृक्ष असल्याने या 
द्वीपाचे नाव शाल्मलद्वीप झाले. गोमेदकद्वीपात गोमेद नावाचा पंत 
आहे. याच नावाने हे द्वीप ओळखले जते. पुष्करद्वीपात कमलासारखा 
वृक्ष असल्याने त्यास हे नाव पडले. हा वटवृक्ष अव्यक्त ब्रह्मदेवांच्या 
अंशापासून निर्माण झाला आहे. म्हणून देवगण याची पूजा करतात. 
या द्वीपात साध्यगणांच्या सह प्रजापती ब्रह्मदेव निवास करतात. येथे 
महर्षीसह तेहतीस देवता उपासना करतात. येथे महर्षी व देव ब्रह्मदेवांची 
पणा करतात. जंबूद्रीपापासून अनेक प्रकारची रत्ने मिळतात. 

वरील सवं द्वीपांतील व वर्षांतील प्रजा सरळ, ब्रह्मचय, सत्य- 
वादिता, इद्रियनिग्रह, निरोगी प्रकृती इत्यादी गोष्टी पाळणारी आहे. 
ते सवे स्वाभाविकपणे पंडित असतात. तेथे भोजन विनासायास प्राप्त 
होते. ते सहा रसांनी युक्त व महान बलवर्धक असते. पुष्करद्वीपातील 
पवत * लोकालोक ' या नावाने विख्यात आहे. त्याचा पुढला भाग प्रकारा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२१४ । मत्स्यपुराण 


यक्त ब मागील भाग अंधकारर्‍युक्त असतो. हा महान पवत जलराशीने 
वेढलेला आहे. पृथ्वीपेक्षा दसपट जल पृथ्वीचे रक्षण करते. जलापेक्षा 
दसपट अग्नीं सवे बाजूंनी जलाचे रक्षण करतो. अग्नीपेक्षा दसपट वायू 
तेज धारण करून असतो. वायूपेक्षा दसपट आकाश भूतांना धारण 
करते. या आकाशापेक्षा दसपट तामस अहंकार आहे. यापेक्षा दसपट 
महद्भूत (महतत्त्व) आहे. आणि हे तत्त्व अनंत अव्यक्ताने धारण केले 
आहे: या विकृतिशील तत्त्वांचे विकार आधार-धेयभावाने कल्पित 
आहेत. ते परस्पर उत्पन्न होतात व एकदुसऱ्यास धारण करतात. 

ते सर्वं एक दुसऱ्यात प्रविष्ट झाल्यामुळे स्थिरतेस पोचले आहेत. 
नंतर त्यांना विशिष्टता प्राप्त होते. या तत्त्वांपलीकडील सवं जग निर्जन 
आहे. तत्त्वांतील सवे भेद प्रकाशमान आकाशात विलीन होतात. ही 
तत्त्वे प्राण्यांची उत्पत्ती करतात: पृथ्वीपासून वायूपर्यंतची तत्त्वे कार्या- 
कार्यात्मक व महत्त्व आदि भेद कारणात्मक आहेत. असे हे सात 
द्वीपे, सात समुद्र इत्यादी एकदेशी प्रधान तत्त्वाचे विश्वरूप आहे. 


सयं व चंद्रमा यांची गती 


एकशेचोविसाव्या अध्यायात सूर्य व चंद्रमा यांच्या गतीचे वर्णन 
आले आहे. सूर्ये व चंद्रमा सात द्वीपे व सात समुद्र, भूतलाचा अर्धभाग, 
त्याच्या बाहेरचे अन्य प्रदेश आपल्या प्रकाशाने उद्भासित करतात. ते 
विश्‍वाच्या अंतिम सीमेपर्यंत प्रकाश पसरवितात. सामान्यतः सूर्य तीनही 
लोकांत शीध्रतापूर्वंक भ्रमण करतो: ' अव्‌ ' धातू रक्षण व प्रकाशार्थक 
आहे. प्रकाश पसरविणे व प्राण्यांचे रक्षण करणे यांमुळे सूर्यास ' रवी 
म्हणतात. महनीय असल्यामुळे पृथ्वीस ' मही ' म्हणतात. सूर्यमंडलाचे 
परिमाण नऊ हजार योजने आहे. या मंडळाचा विस्तार तिप्पट म्हणजे 
सत्तावीस हजार योजने आहे. व्यास व मंडल यांच्या दुष्टीने सूर्यापेक्षा 
चंद्र अत्यंत लहान आहे 
आधुनिक विद्वानांनी दिव्यलोकाची स्थिती पृथ्वीमंडलाबरोबर 
मानली आहे. सवे पृथ्वी पन्नास कोटी योजने विस्तृत आहे. तिचा अर्धा 
भाग मेरुपवेताच्या उत्तरोत्तर पसरलेला आहे. मेरुपवंताच्या मध्यभागी 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । २१५ 


तो चारही दिशांना एक कोटी योजने पसरला आहे. अशा प्रकारे पृथ्वीच्या 
अर्ध्या भागाचा विस्तार एकोणनव्वद लाख, पन्नास हजार योजनें आहे. 
या सर्व पृथ्वीचा विस्तार चारही दिशांना तीन कोटी योजने आहे. पृथ्वीचे 
आंतरिक मंडल बाह्यमंडलाच्या तिप्पट अधिक आहे. अशा रीतीने तिचे 
परिमाण अकरा कोटी सदतीस लाख योजने आहे. आकाशमंड७ा"त 
जितकी तारागणांची स्थिती आहे, तितकाच पृथ्वीचा विस्तार मानला 
आहे. पृथ्वीमंडलाच्या परिमाणावरोबर आकाशमंडल्ही आहे. मेरु- 
पर्वताच्या पूर्वेदिशेस मानसोत्तरपर्वताच्या शिखरावर वस्वोकसारा नावाची 
महेंद्राची पुण्यमय नगरी आहे. ती सुवर्णाने सुसज्जित आहे. मेरुच्या 
दक्षिणदिशेस मानसपवंताच्या पृष्ठभागावर संयमनीपुरी आहे. येथे यमराज 
निवास करतो. मेरूच्या पश्चिमेस मानसपवंताच्या शिखरावर बुद्धिमान 
वरुणाची सुखा नावाची रमणीय पुरी आहे. मेरूच्या उत्तरेस मानस- 
पर्वताच्या शिखरावर महेंद्रपुरीसारखी चंद्रदेवाची विभावरीपुरी आहे. 
दक्षिणायनात सूर्य तुटलेल्या वाणाप्रमाणे शी घगतीने चालतो. तो 
ज्योतिश्चक्रास सदा बरोबर घेऊन फिरतो. सूर्य जेव्हा अमरावतीपुरीस 
पोचतो, तेव्हा तो गगनमंडलाच्या मध्यभागी असतो. त्यावेळी मध्यान्ह 
होते. त्याचवेळी तो यमराजाच्या संयमनीपुरीत उदित होऊन विभावरी- 
नगरीत अस्त होताना दिसतो. सुखानगरीत याचवेळी अर्धी रात्र असते. 
याच प्रकारे सूर्ये जेव्हा मध्यान्हकाली यमराजाच्या संयमपुरीत पोचतो, 
तेव्हा वरुणाच्या सुखानगरीत तो उगवताना व महेँद्राच्या वस्वौकसारा 
(अमरावती) नगरीत अस्त होताना दिसतो. विभावरीत या वेळी अर्धी 
रात्र असते. जेव्हा दोन प्रहरांच्या समयास सूर्यं वरुणाच्या सुखानगरीत 
पोचतो, तेव्हा चंद्रदेवाच्या विभावरीपुरीत त्याचा उदय होतो. जेव्हा 
सूर्याचा महेद्राच्या अमरावतीत उदय होतो, तेव्हा वरुणाच्या नगरीत 
त्याचा अस्त दृष्टीस पडतो. संयमनीपुरीत अर्धी रात्र यावेळी असते. 
अझा प्रकारे स्वतः ञ्चमण करणारा सूर्य नक्षत्रांनाही भ्रमण 
करायला लावतो. तो चारही दक्षिणान्त पाश्‍्वंभागांत चाळत राहातो. 
सूयं उदय पावल्यावर आपल्या तेजस्वी किरणांनी दोन प्रहरी तापतो 
आणि नंतर हळूहळू तो किरणांसह अस्त पावतो. सूर्याच्या या उदयास्तां- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२१६ ॥ मत्स्यपुराण 


मुळे पूवे व पश्चिम दिशांचे ज्ञान होते. सूये जसा पुर्वेदिशेस तापतो, 
त्याच प्रकारे पश्‍चिम, उत्तर व दक्षिण दिशांनाही प्रकाश देतो. ज्या 
दिशांना सूर्याचा उदय होतो, ते उदयस्थान मानले जाते. जेथे सूर्याचा 
अस्त होतो, ते अस्तस्थान मानतात. मेरुपवंत सवं पंतांपेक्षा उत्तरेस व 
लोकालोकपवंत दक्षिणदिशेस आहे. म्हणून सूर्याचे खूप दूर जाणे व 
पृथ्वीच्या छायेने आवृत होणे; या कारणांनी त्याची किरणे अवरुद्ध 
होतात. म्हणून सूर्य रात्री दिसत नाही. अशा रीतीने एक लाख किरणांनी 
शोभणारा सुर्य जेव्हा पुष्करद्वीपात मध्यभागी पोचतो, तेव्हा तो उंच 
आकाशात असल्यामुळे दृष्टीस पडतो. सूर्य एका मुहु्तात पृथ्वीचा तिसावा 
भाग चालतो. त्याच्या गतीचे प्रमाण एका मुहुर्तास एकतीस लाख, 
पन्नास हजार योजनांपेक्षा अधिक असते. 

याच क्रमाने जेव्हा सूर्य दक्षिणदिशेस जातो, तेव्हा सहा महिने 
भ्रमण केल्यावर तो सातव्या मासात उत्तरदिशेकडे येतो. दक्षिणायनाच्या 
समयी सूर्ये पुष्करद्वीपात भ्रमण करतो. मानसोत्तर व मेरुपर्वतांच्या मध्ये 
पुष्करद्वीपचे अंतर तिप्पट आहे. आता दक्षिणदिशेकडील सूर्याच्या गतीचे 
परिमाण पाहा. हे दक्षिणायनमंडल नऊ कोटी पंचेचाळीस लाख योजनें 
विस्तृत आहे. ही सूर्याची एका दिनरात्रीची गती आहे. दक्षिणायनातून 
निवृत्त होऊन जेव्हा सूय विषुववृत्तावर स्थित होतो, तेव्हा तो क्षीर- 
सागराच्या उत्तरदिशेस भमण करीत असतो. आता विषुवमंडलाचे परि- 
माण पाहावे. हे विषुवमंडल तीन कोटी एकवीस लाख योजनांचे आहे. 
भ्रवणनक्षत्रात जेव्हा सूर्यं उत्तरदिशेस जातो, तेव्हा तो गोमेदद्वीपाच्या 
उत्तरेस भ्रमण करीत असतो. आता उत्तरदिशषेच्या 'मणमंडलाचा 
दक्षिण उत्तर मध्यभागाचे प्रमाण क्रमशः पाहावे. मध्यभागी जरद्गव, 
उत्तरेस ऐरावत, दक्षिणेस वेशवानर; इत्यादी स्थाने आहेत. उत्तरदिशेस 
सुर्याच्या मार्गास नागवीथी व दक्षिणदिचेच्या मार्गास अजवीथी म्हणतात. 

दोनही आषाढ म्हणजे पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा हे तीन अजवीथी 
आहेत. अभिजित्‌, श्रवण, स्वाती हे नागवीथी आहेत. अदिवनी, भरणी 
व कृत्तिका; हे तीन नागवीथी म्हणून प्रसिद्ध आहेत. रोहिणी, आदरा, 
मृगशिरा नागवीथी आहेत. पुष्य, इलेषा, पुनवसू हे तीन ऐरावतीवीथी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । २१७ 


आहेत. या तीन वीथी उत्तरदिशेचा मागे दाखवितात. पुर्वाफाल्गुनी, 
उत्तराफात्गूनी व मघा हे तीन ' आर्षभी 'वीथी आहेत. पुवभाद्रपदा 
उत्तरभाद्रपदा, रेवती; है तीनही ' गोवीथी ' म्हणन परि आहेत. 
श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा हे तीन ' जरद्गवतीयी ' आहेत. या तीन वीची. 
मध्यममार्गाच्या आहेत. हस्त, चित्रा, स्वाती या तीन ' अजवीथी ' असून 
ज्येष्ठा, विशाखा व अनुराधा या तीन * मृगवीथी ' आहेत. मल, पूर्वा- 
पाढा व उत्तराषाढा या ' वश्वानर 'वीथी आहेत. या दक्षिणमार्गाच्या 
आहेत. उत्तर व दक्षिण दिशांतील अंतर एकतीस लाख तीन हजार 
सहाशे योजनांचे आहे. उत्तरायण व दक्षिणायनकालात दोनही दिशांतील 
व रेखांतील अंतर एकाहत्तर लाख पंचवीस हजार योजने आहे. सूयं 
दोनही दिशांतीळ बाहेरच्या व आतील भागांत भ्रमण करतो. हे सुयं- 
मडल सदा उत्तरायणात आतून व दक्षिणायनात वाहेरून भ्रमण करते. 
उत्तरदिशेस सूर्ये एकशेऐंशी मंडळांच्या आतून फिरून त्यांना पार करतो. 
__ आता मंडलाचे प्रमाण अठरा हजार अठ्ठावन्न योजने आहे. या 
मंडळाचा व्यास तिरपा आहे. सूर्यं दिवसभर कुंभाराच्या चाकाप्रमाणे 
नाभिमंडलावर भ्रमण करतो. सूर्याप्रमाणे चंद्रमाही भ्रमण करतो. त्याच 
प्रकारे दक्षिणायनातही सूर्य चाकाप्रमाणे शी घ्रतापूर्वक मून त्याला 
पार करतो. म्हणूनच तो इतक्या विस्तृत भूमीस थोडया समयात पार 
करतो. दक्षिणायनच्या समयी सूर्यं साडेतेरा नक्षत्रांच्या मंडलास 
शीधतेने मध्यभागापासन बारा मूहुर्तात पार करतो. पण रात्रीच्या वेळी 
त्याला नक्षत्रांना पार करण्यासाठी अठरा मुहूते लागतात. ज्याप्रमाणे 
ऊँभाराच्या चाकाच्या मध्यभागी गती मंद असते, त्याप्रमाणे उत्तरा- 
गणाच्या समयी सूयं मंदगतीने चालतो. म्हणून थोडीशी भूमी पार 
करण्यासाठी त्याला अधिक समय लागतो. उत्तरायणाच्या समयी सुर्य 
दिवसाच्या अठरा मुहर्तांत तेरा नक्षत्रांच्या मध्यात भ्रमण करतो. पण 
रावी या नकषत्रांना पार करताना त्याला बारा महत छागतात. हे चक्र 
या दोनही गतींतून मन्दतर गतीने फिरते. चाकाच्या मध्यभागी असलेल्या 
मृत्पिडाच्या प्रमाणे ऽहवही या चक्राच्या मध्यभागी स्थित होऊन फिरतो. 
च्छव तीस मुहुर्तांत दोनही दिशांच्या मध्यवर्ती मंडळात मण करतो. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२१८ । मत्स्यपुराण 


उत्तरायणाच्या समयी दिवसा सूर्याची गती मंद व रात्री जरूद 
असते. दक्षिणायनात सूर्याची गती दिवसा जलद व रात्री मंद असते. 
लोकालोकप्वंतापासून लोकसंतानक व वेइवानर नावांच्या पर्वंतांबाहेरून 
सूयं पुष्करद्वीपात पोचतो. सूर्याची प्रभा प्रभातकालीन असते. या 
मार्गाच्या पारवंभागी लोकालोकपवेत असतो. हा दहा हजार योजने 
उंच आहे. हा पवेत मंडलाकार असून त्याचा एक भाग प्रकाशयुक्त व 
दुसरा तिमिरयुक्त असतो. या लोकालोकपर्वेतावर सूरये, चंद्र, नक्षत्रे, 
तारागण इत्यादी प्रकाशित होतात. जेथपर्यंत प्रकाश पोचतो, त्यांना 
लोक मानले आहे. उरलेला भाग निरालोक (तमसाच्छन्न) मानला 
आहे. ' लोकु ' धातूचा अर्थ दशन म्हणजे आलोकन आहे. जो आलोक 
दुष्टिपथापासून दूर आहे, तो अनालोकता आहे. सूये परिभ्नमण करताना 
ज्या समयी लोकालौक पर्वेतापर्यंत पोचतो, त्यास संध्या म्हणतात. 
उषःकाल व व्पुष्टी यांत अंतर असते. ब्राह्मणांनी उषःकालास रात्रीत 
व व्यृष्टीस दिवसा परिगणित केले आहे. 

तीन कलांचा एक मुहूत असतो. एका दिवसात पंधरा मुहूतं 
असतात. ज्याप्रकारे अहगेणाच्या हिशेबाने दिवसांची ऱहासवृद्धी होते, 
त्याच प्रकारे संध्येच्या मुहूर्तातही महासवृद्धी होते. तीन तीन मुहूर्ताचे 
दिवसाचे पांच भाग होतात. सूर्योदय झाल्यावर तीन मुहूर्ताचा काल 
प्रातःकाल असतो. यानंतरचा तीन मुहुर्तांचा. काळ संगवकाल असतो, 
यानंतर तीन मुहुर्तांचा कार मध्यान्ह व यानंतरचा कार अपराण्ह या 
नावाने ओळखला जातो. यानंतर सायंकाळ होतो. याच प्रकारे रात्रीही 
पंधरा मुहृतं असतात. जेथपर्यंत सूर्याचा प्रकाश पोचतो, त्याला लोक 
म्हणतात. यानंतरचा प्रदेश तमसाच्छन्न असतो. यासच अलोक म्हणतात. 
या लोक व अलोक यांच्यामधील लोकालोकपर्वंतावर चार लोकपाल 
महाप्रलयकालापर्यंत राहातात. वैराज सुधामा, प्रजापती कदम, पर्जच्य 
हिरण्यरोमा आणि राजस केतुमान; अशी त्यांची नावे आहेत. हे सर्व 
लोकपाळ सुखदुःख, अभिमान, आलस्य, परिग्रह यांनी रहित असतात. 

लोकालोकपर्वंताचे उत्तरेकडील जे शिखर आहे, त्यास अगस्त्य 
शिखर म्हणतात. त्याचे सेवन देवषिगण करतात. हे वेश्‍वाचरमार्गाच्यां 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । २१९ 


बाहेर आहे. हे पितृयाणमार्ग या नामाने प्रसिद्ध आहे. याच मार्गावर 
प्रजाभिलाषी अग्निहोत्री, लोकांना संतान देणारे ऋषिगण निवास 
करतात. हेच ऋषी आपल्या आशीर्वादाने प्राण्यांची कर्मे सफल करतात. 
त्यांचा मागें दक्षिणायनात आहे. हे प्रत्येक युगात आपल्या उग्र तपस्येने, 
धर्मशास्त्राच्या मर्यादेने स्खलित झालेल्या धर्माची पुनः स्थापना करतात. 
या क्रियानिष्ठ ऋषींची संख्या अहुचांशी हजार आहे. हे सूर्याच्या दक्षिण- 
मार्गाचा आश्रय घेऊन प्रलयकालापर्यंत स्थित होतात. हे मृत्युगामी 
असतात. प्राण्यांच्या कर्माची पूर्ती, इच्छा, द्वेषपरता, स्त्रीसहवास, सांसारिक 
विषयभोगांचे सेवन; या कारणांनी या ऋषींना सिद्ध असूनही स्मशानात 
जावे लागते. 

द्वापस्युगात प्रजाभिळाषी सात ऋषी या मृत्युलोकात उत्पन्न 
झाले. पण पुढे त्यांना संततीबद्दल घृणा उत्पन्न झाली. यामुळे त्यांनी 
मृत्यूला जिकले. या ऊध्वेरेत्या ऋषींची संख्या अठुचांशी हजार आहे. हे 
सूर्याच्या उत्तरमार्गाचा आश्रय घेऊन प्रलयकालापर्यंत राहातात. हे लोक- 
कल्याणकतें, स्त्रीपुरुषसंपर्करहित, ईषया, द्वेष यांनी रहित, त्यागी, 
असल्याने त्यांना अमरत्वाची प्राप्ती झाली आहे. कामासक्त व्यक्तींना 
याची प्राप्ती होत नाही. सप्तषिमंडलाच्या वर उत्तर दिशेस जेथे 
व्र्वाचा निवास आहे, तेथेच भगवान विष्णूंचे तिसरे पद स्थिरावले 
आहे. ते आजही आकाशात उद्भासित होत आहे. भगवान विष्णूंच्या 
या परमपदाची प्राप्ती झाली की, जीवांना शोक करावा लागत नाही. 
४कवलोकाच्या प्राप्तीसाठी लोक धर्मसंपादनाचा प्रयत्न करतात. 


सूर्याची गती व त्याचा रथ 


यानंतर एकशेपंचविसाब्या अध्यायात ऋषींनी सूतास विचारले, 
* सूत, हे ग्रह, ही नक्षत्रं सूयेमंडलात कशी भ्रमण करतात ? हे परस्पर 
मिळून फिरतात की, पृथक्‌ पृथक्‌? यांना कोण फिरवितो ? का ते 
स्वतःच भ्रमण करतात?” सूताने या प्रश्‍नांचे स्पष्टीकरण केले. हा 
विषय प्राण्यांच्या मनात मोह उत्पन्न करणारा आहे. कारण प्रत्यक्ष- 
रूपाने दृश्य असुनही यावद्दळ मोह उत्पन्न होतो. आकाशमंडळांत या 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२२० । मॅत्स्यपुराण 


चौदा नक्षत्रांच्या मध्ये शिशुमार* नावाचे चक्र आहे. तोच उत्तानपादाचा 
पुत्र व आहे. हा ध्रुव स्वतः भ्रमण करून ग्रहांच्या वरोवर सूर्य व 
चंद्र यांनाही भ्रमण करायला लावतो. नक्षत्रगणही चक्राप्रमाणे भ्रमण 
करीत ध्हवाच्या मागोमाग जातात. जे ज्योतिर्गेण वायुमय बंधनात ध्रुवाशी 
निबद्ध असतात, ते ध्र्वाच्या मानसिक संकल्पाने मण करतात. या 
ज्योतिर्गणांचे भेद, योग, कालाचा निश्‍चय, अस्त, उदय, उत्पात, उत्तरा- 
यणात वा दक्षिणायनात गमन, विषुवरेखेवर स्थिती, ग्रहांचे वणं; 
इत्यादी सवं कार्ये छरुवाच्या प्रेरणेनेंच होतात. 

'ज्यांच्यापासून जीवांची उत्पत्ती होते, त्या मेघांना जीमूत म्हणतात. 
हें मेघ एक योजन दूर असलेल्या आवह नावाच्या वायूच्या आश्रयावर 
असतात. यांत काही विकार उत्पन्न झाला की ते वृष्टी करतात, यासच 
महावृष्टी म्हणतात. पूर्वी तेजस्वी इंद्राने जीवांच्या कल्याणासाठी 
स्वच्छंदशाली व समृद्धिशाली पंतांचे पंख कापले होते. या पंखांपासून 
उत्पन्न झालेल्या मेघांना पुष्करावर्तक म्हणतात. पंतांच्या पंखांचे नाव 
पुष्कर होते. ते मोठे असून जलाने परिपूणं होते. हे अनेक प्रकारची रूपे 
धारण करतात. भयंकर गर्जना करतात. कल्पांताच्या वेळी वृष्टी करतात 
व कल्पांताचा अग्नी शमवितात. हें अमृताने युक्त असतात. 

ते वायूच्या आधारावर चालतात, फिरतात. हे अंडे विदीर्ण 
झाल्यावर त्यापासून प्राकृतिक. कपाल निर्माण झाले. यातच सामर्थ्ये- 
शाली चतुर्मुख ब्रह्मदेव उत्पन्न झाले. याच अंडकपालांना सवें मेघांच्या 
रूपात मानले गेले आहे. या सर्व मेघांना समानरूपानें तृप्त करणारा 
घूम आहे. यांतील पर्जन्य नावाचा मेघ सर्वांत श्रेष्ठ आहे. याशिवाय 
ऐरावत, वामन, अंजन आदी चार दिग्गज आहेत. हत्ती, पर्वत, मेघ व 
सपे; या सर्वांचे कुल एकच आहे. ते दोन भागांत विभक्त झाले असले 
तरी त्यांचे उत्पत्तिस्थान एकच आहे. त्यासच जळ हे नाव आहे. पर्जेन्य- 
मेघ व चारही वृद्ध दिग्गज हेमंतऋत अन्नाची वृद्धी करण्यासाठी शींता- 
3 दार हा एक मगरीसारता जाणी आहे लो नेहमी सममा 


वेटोळे घालून असतो. या स्थितीस शिशुमारचक्र म्हणतात. या गोल नक्षत्रमंडलासं 
म्हणून याची उपमा दिली आहे. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । २२१ 


पासून उत्पन्न झालेल्या तुषारांची वृष्टी करतात. परिवह नावाचा सहावा 
वायू यांचा आश्रय आहे. हा ऐइवयंशाली पवन आकाशगामिनी, दिव्य 
अमृतरूपी जलाने संपन्न, पुण्यमयी व्रिपथगा नावाने विख्यात असलेली 
गंगा धारण करतो. गंगेपासून प्रकटलेल्या जलास दिग्गज आपल्या 
लहान-मोठ्या सोंडांनी फवाऱ्याच्या रूपात व्यक्त करतात. यासच 
नीहार (धुके) म्हणतात. 
दक्षिणपाइवंभागी जो पर्वत आहे, तो हेमकूट या नावाने प्रसिद्ध 
आहे. हा हिमालयपर्वेताच्या उत्तर व दक्षिणदिशांत (पसरलेला आहे. 
येथें पुण्डू नावाचे एक प्रसिद्ध नगर आहे. या नगरात तुषारांनी उत्पन्न 
झालेली वृष्टी होते. यानंतर हिमवानपवंतापासून निर्माण झालेला वायू 
तेथे उत्पन्न झालेल्या जलबिंदूंना आपल्याबरोबर घेऊन त्या महागिरीस 
शिंपड्न तो इभास्य नावाच्या वर्षात जातो. त्यानंतर जीवांच्या वृद्धी- 
साठी तेथे शेष वृष्टी होते. 
सूर्यच सवे प्रकारच्या मूळ वृष्टीला कारण आहे. या लोकात 
वर्षा, धूप, हिम, रात्र, दिवस, दोन संध्या, शुभाशुभ फले ध्रुवापासूनच 
प्रवतत होतात. ध्रुवाकडून अधिष्ठित झालेल्या जलास सूयं ग्रहण करतो. 
जळ सवं प्राण्यांच्या शरीरांत परमाण्रूपाने असते. म्हणूनच स्थावर- 
जंगम सवं प्राण्यांची शरीरे जळताना त्यांच्यांतील जल धुराच्या रूपाने 
बाहेर येते. या धूमापासून मेघ होतात. म्हणून धूमास अभ्नमय स्थान 
म्हणतात. सूर्यं आपल्या तेजोमयी किरणांनी सवं स्थानांतून जल ग्रहण 
करतो. हीच किरणे वायूच्या संयोगाने समुद्रातील जलही शोषून घेतात. 
त्यानंतर सूयं ऋतूंना अनुसरून जलास आपल्या इवेत किरणांनी मेघांना 
देतो. वायूने प्रेरित झाल्यावर मेघस्थित ज वृष्टीच्या रूपाने पृथ्वीवर 
पडते. अशा प्रकारे सूर्यं सवं प्राण्यांच्या वृद्धीसाठी सहा महिन्यांपर्यंत 
वृष्टी करतो. या वेळी वायूच्या आघाताने मेषनिर्घोषही होतो. या 
विजा अर्नीपासून निर्माण होतात. ' मिह सेचने, म्हणजे सिचन. या- 
पासून मेघ शब्द तयार झाला. याच प्रकारे ' अपो विश्चति ' अथवा 
“न आश्यन्ते आपो यस्मात्‌, म्हणजे ज्यापासून जलाची प्राप्ती होत 


नाही, त्याला अश्न म्हणतात. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२२२ । मत्स्यपुराण 


यानंतर सूर्याच्या स्थाची रचना पाहा. यास एक चाक, पांच अरे 
आणि तीन नाभी असतात. या चक्राच्या नेंमीत (धावेत) सुवर्णमयी 
आठ लहान लहान अरे असतात. अशा या उद्दीप्त व शीघ्रगामी रथात 
बसून सूर्यं विचरण करतो. या स्थाची लांबी एक लाख योजने आहे. 
त्याचा ईषादंड (धुरा) स्थाच्या मध्यभागापेक्षा दुप्पट आहे. ब्रह्मदेवांनी 
या रथास काही हेतूने निर्माण केले आहे. त्याची असंग (रथाला घोड 
बांधण्याची दोरी) सुवर्णमय आहे. या रथास पवनाप्रमाणे शीध्गामी 
घोडे जूंपलेले आहेत. चक्राकार गतीने चालणारे छंदच या घोड्यांच्या 
रूपांत उपस्थित असतात. हा रथ वरुणाच्या रथाच्या लक्षणांशी मिळेता- 
जुळता आहे. या रथानेच सूर्य प्रतिदिन गगनमंडलात आमण करतो. 
सूर्याची अंगे व रथाचे अवयव यांच्यांत समता आहे. दिवसास सूर्याच्या 
एकचाकी रथाची नाभी म्हणतात. वषं त्याचे अरे आहेत. आणि 
सहा ऋतू त्याची नेमी. रात्र त्याचे वरूथ (कवच), आणि धूप 
त्या रथावरील फडकणारी ध्वजा होय. काष्ठा त्याची नासिका व क्षण 
त्याच्या दातांच्या पंक्ती आहेत. निमेष या रथाचा अनुकषं (तळ) व 
कला त्याचा ईषादंड आहे. त्याच्या रथाला जोडलेल्या दोनही टोकांना 
अर्थ व काम म्हणतात. 

गायत्री, त्रिष्ट्पू, जगती, अनुष्टुप्‌, पंक्ती, बृहती व उष्णिक्‌; हे 
सात छंद या रथाच्या घोड्यांच्या रूपात असून ते वायुवेगाने रथ 
ओढतात. या रथाचे चक्र अक्षाशी बांधलेले असून अक्ष ध्र्वाशी संलग्न 
आहे. म्हणून चक्राबरोबर अक्ष व अक्षाबरोबर ध्रव भ्रमण करीत असतो. 
या रथात बसून सूर्यदेव आकाशमंडलात *्मण करतो. हे मंडल 
कुंभाराच्या चाकाप्रमाणे आकाशात चारही दिशांना फिरत असते. 


सुर्यरथावर प्रत्येक मासात विविध देवांचे अधिरोहण 


सूर्याचा हा रथ प्रत्येक मासात क्रमशः देवांकडून अधिष्ठित होतो. 
अनेक ऋषी, गंधवे, अप्सरा, ग्रामणी, सपं, राक्षस यांच्यासह तो सूर्या- 
बरोबर फिरत असतो. हे सवे देवगण दोन दोन मासांसाठी सूर्याच्या 
निकट निवास करतात. धाता ब अर्यमा हे दोन देव, प्रजापती पुलस्त्य 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । २२३ 


व पुलह हे दोन था वासुकी व संकी हे नाग, गायकांतील श्रेष्ठ 
तुंबुरू नारद है दोन गंधवे, कतुस्थला व पुंजिकस्थला या दोन अप्सरा, 
सूर्याच्या रथावर निवास करतात. 
ज्येष्ठ व आषाढ मासांत मित्र व वरुणदेव, अत्री व वसिष्ठ हे ऋषी, 
तक्षक व रंभक हे नाग, मेनका व सहजन्या अप्सरा, हाहा व हूहू हे 
दोन गंधवे, रथंतर व रथकृत्‌ हे ग्रामणी, पुरुषाद व वध हे राक्षस सूर्या- 
बरोबर असतात. श्रावण व भाद्रपद मासांत इंद्र व विवस्वान हे देव, 
भंगिरा व भृगू ऋषी, एलापत्र व शंखपाळ नावांचे नाग, विश्वावसू 
व सुषेण हे गंधवे, प्रात व रथ नावांचे ग्रामणी, प्रम्लोचा व निम्लोचन्ती 
या अप्सरा, हेतू व व्याघ्र हे राक्षस यांचा निवास सूर्याच्या रथावर 
असतो. 
शरद ऋतूत दोन महिने देवगण सूर्यापाशी निवास करतात. 
पर्जन्य व पूषा हे देव, भरद्वाज व गौतम हे ऋषी, चित्रसेन व सुरुची हे 
गंधर्व, विश्वाची व घृताची या अप्सरा, ऐरावत व घनंजय हे नाग, 
सेनजित्‌ व सेनानायक सुषेण हे ग्रामणी, आप व वात हे दोन राक्षस; 
असे सर्वजण आदिवन व कातिक महिन्यांत सूर्याच्या रथावर निवास 
करतात. हेमंतऋतूच्या दोन महिन्यांत, मार्गशीषं व पौष या मासांत 
अंश व भग देव, कश्यप व क्रतू ऋषी, महापद्म व कर्कोटक हे नाग, 
गानविद्येत निपुण चित्रसेन व पूर्णायू हे दोन गंधं, पूर्वेचित्ती व उवंशी 
या दोन अप्सरा, तक्षाव व अरिष्टनेमी हे सेनापती वा ग्रामणी,विद्य॒त्‌ व 
सूयं नावांचे दोन उग्र राक्षस यांचा निवास सूर्याबरोबर असतो. माघ 
व फाल्गुन मासांत, शिशिरद्रद्वतुत त्वष्टा व विष्णू हे दोन देव, जमदरनी 
व विश्वामित्र हे ऋषी, कद्रुपुत्र कंवल व अर्वतर हे नाग, धृतराष्ट्र व 
सूर्यवर्चा हे दोन गंधव, तिलोत्तमा व मनोहारिणी रंभा या अप्सरा, 
ऋतजित्‌ व सत्यजित्‌ हे दोन ग्रामणी, ब्रह्मोपेत व यज्ञोपेत हे दोन 
राक्षस सूर्याच्या स्थावर असतात. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२२४ । मत्स्यपुराण 


चंद्राच्या विचित्र गती 


याच एकशेविसाव्या अध्यायात चंद्राच्या गतीचेही वणंन आले 
आहे. सूर्याप्रमाणे चंद्रमाही आमण करतो. त्याचीही ऱहास-वृद्धी होते. 
चंद्राचा र्थ तीन चाकांचा असून त्याला आणखी दोन घोडे जुंपलेले 
असतात. घोडे, सारथी, हार यांनी सुशोभित होऊन चंद्राचा रथ जलाच्या 
मध्यापासून प्रकटतो. त्याच्या स्थाला इवेत रंगाचे दहा उत्तम घोडे 
जुंपलेले असतात. ते अश्‍व दिव्य, अनुपम, मनासारख्या गतीचे असतात. 
चतुःश्रवा नावाचे घोडे चंद्राच्या रथास ओढतात. त्यांचे नेत्र व कानही 
स्वेत रंगाचे असतात. ते सर्वं शंखासारखे उज्ज्वल असतात. चंद्राच्या 
रथाच्या दहा अदवांची नावे अशी आहेत; अज, त्रिपथ, वृष, वाजी, 
नर, हय, अंशुमान, सप्तधातू, हंस व व्योममृग. चंद्र पितरांसह देवां- 
कडून घेरलेला असा मण करतो. 
शुक्लपक्षाच्या प्रारंभी सूर्याच्या परभागी स्थित होऊन चंद्राचा 
परभाग दिनाच्या क्रमाने पुणे होतो. पंधरा दिवसांपर्यंत देवांकडून शोषित 
झालेल्या चंद्राच्या एक एक भागास सूये आपल्या एकाच किरणाने 
दिनाच्या क्रमानें परिपूर्णं करतो. सूर्याच्या सुषुम्ना नावाच्या किरणाने 
परिवधित चंद्राच्या कला शुक्लपक्षात वृद्धीस पावतात व ङृष्णपक्षात 
क्षीण होतात. पुनः शुक्लपक्षात वाढतात, अशा प्रकारे सूर्याच्या 
पराक्रमाने चंद्राचे शरीर वृद्धिगत होते व पूणिमेपर्यंत ते पूणे होऊन 
संपूर्ण मंडल इवेतवर्णाचे होते. यानंतर जलाचा सारभूत व रसात्मक 
असलेल्या चंद्राचे मधुसदृश जलमय अमृतास देवगण कृष्णपक्षाच्या 
` हितेयेपासून चतुर्दशीपर्यंत पितात. तो कलेकलेने क्षीण होत जातो. त्यावेळी 
तेहतीस हजार तीनशे तेहतीस देव चंद्राचे अमृत पीत असतात. 
या प्रकारे दिनाच्या क्रमाने देवगण पंधरा दिवस चंद्रामृताचे पान 
करतात व अमावस्येस तेथून निघून जातात. पितृगण अमावस्येस चंद्रा 
जवळ असतात. भमावस्येपर्यंत पंधरा दिवस चंद्रामृतापासून निघणार्‍या 
सरावाचे पान करून ते अमर होतात. ते सवे पितर सौम्य, बर्हिषद 
अग्निष्वात्त व काव्य या नावांनी ओळखले जातात. पांच वर्षांच्या कार्य” 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मंत्स्यपुरोंगे 1 २२५ 


कालाचे पितर द्विजगण काव्य म्हणून ओळखतात. सौम्य नावाच्या - 
पितरांना पक्ष ऋतू जाणावे. दोन बहिषद्‌ व अरिनष्वात्त मास, हे तीनही 
पितुलोकात निवास करणारे द्विज आहेत. अमावस्येनंतर चंद्राचा रिक्‍त 
भाग पुणं होतो. अशा प्रकारे चंद्राची वृद्धी व क्षय सूर्याच्या निमित्ताने 
होतात. 


ग्रहांच्या रथांचे वर्णन, ध्रुवाचीं प्रशंसा 


एकशे सत्ताविसाव्या अध्यायात सूताने हषींसाठी ग्रहकक्षानुसार 
ग्रह, नक्षत्रे, राहू इत्यादींच्या रथांचे वर्णेन केले माहे. सोमपुत्र वुधाचा रथ 
उज्ज्वल व तेजोमय आहे. याला वायूप्रमाणे. वेगवान, पिवळया रंगाचे 
दहा घोडे जोडलेले असतात. वेत, पिशंग, सारंग, नील, पीत, विलोहित, ` 
कृषण, हरित, पूषत, पृष्णी अशी त्यांची नावे आहेत. मंगळाचा रथ 
सुवर्णेनिमित असून तो आठ अंगांनी युक्त व लाल रंगाच्या आठ 
घोड्यांनी सज्ज असतो. त्यावर अग्नीतून प्रकटलेली ध्वजा फडकत 
असते. त्यावर आख्ड होऊन किशोरावस्थेचा मंगळ कधी सरळ तर 
कधी वक्रगतीने विचरण करतो. अंगिरांचा पुत्र देवाचा विद्वान बृहस्पती 
पिवळ्या रंगाच्या व वायुसमान वेगशाली आठ दिव्य अश्वांच्या दिव्य 
रथावर आख्ढ झालेला असतो. तो एका राशीत एक वपंपर्यंत राहातो. 
शुक्र आपल्या वेगशाली रथावर आछढ होऊन अमण करतो. त्याच्या 
रथास अरनीसारखे आठ घोडे जुंपलेले असतात. तो घ्वजांनी सुशोभित 
असतो. शनैरचर आपल्या लोहनिमित रथावर आरूढ होऊन "बमण 
करतो. त्याला वायुतुल्य वेगवान व वलवान घोडे असतात. राहूचा रव 
तेजोमय असून त्याला कवचादींनी सुसज्ज केलेले काळया रंगाच आठ 
घोडे असतात. केतूच्या रथासही वायूसमान शी धगामी आठ घोडे 
असतात, त्याच्या शरीराची कांती भातेनाच्या घुरासारखी अतत. ता 
दुवळ्या शरीराचा व भयंकर असतो. हे सर्व वायुरूपी दोरीने श्रुवाशी 
संवद्ध असतात. 

वायुरूपी अदृश्य दोरांनी बांधलेले हे सवे अइव आमण करताना 

म...१५ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


_ २२६। मत्स्यपुराण 


नियमानुसार त्या रथांना ओढतात, ज्याप्रकारे ध्रूवाशी बद्ध असलेले 
सूर्य, चंद्र आदी ग्रह गगनमंडलात परिभ्रमण करतात, त्याच प्रकारे | 
संपुण ज्योतिरगेण धरुवाच्या मागे फिरत. असतात. ज्या प्रकारे नदीच्या 
जलात नौका जलाच्या बरोबर वाहात असते, त्याच प्रमाणें देवांची 
गृहेही वायूच्या वेगाने भ्रमण करीत असल्याने आकाशमंडलात त्यांना 
देवगृहच म्हणून ओळखतात. आकाशमंडलात जितक्या तारका आहेत, 
तितकीच ध्रुवाची किरणे आहेत. तेलाचा घाणा स्वतः भ्रमण करतो व 
आपल्या बरोबरच्या सवं वस्तूंना फिरवितो, तसेच वायुरूपी दोरीने 
बांधलेल्या ज्योती सर्वत्र भ्रमण करतात. ज्या वायूमुळे या ज्योतीचे 
वहन होते, त्याला ' प्रवह ' म्हणतात. अया प्रकारे ध्रुवाशी बांधलेले 
हे ज्योतिशचक्र भ्रमण करीत असते. यामुळेच गगनमंडलात स्थित अशा 
शिशुमारचक्रात हा ध्रुव तारकांमय व तारांनी युक्त असतो. दिवसा केलेली 
पापे रात्री या चक्रास पाहून नष्ट होतात. 

शिशुमारचक्राच्या शरीरात जितक्या तारका असतात, त्यांचे 
दर्शन करून, शिशुमाराची आङृती जाणून मनुष्य तितकी वर्षे जिवंत 
राहातो. उत्तानपादास या शिशुमारचक्राचा वरचा जबडा व यज्ञास 
खालचा जबडा मानतात. त्याच्या मस्तकावर धर्मे स्थित असतो. हृदयात 
नारायण व साध्यगण, पुढच्या पायांत अश्विनीकुमार असतात. वरुण 
व अयमा त्याच्या मागच्या मांडया आहेत. शिएनाच्या स्थानी संवत्सर 
व गुदस्थानी मित्र असतो. त्याच्या शेपटीच्या भागी अग्नी, महेंद्र, मरीची, 
कश्यप, ध्रुव इत्यादींचा निवास असतो. ताऱ्यांचा हा स्तंभ नक्षत्रे, 
चंद्र, सूर्य, ग्रह. तारागण यांच्या बरोबर अस्त होत नाही की उदयही 
पावत नाही. आग्नीध्य व कश्यप यांच्या वंशात ध्र्वच सर्वश्रेष्ठ आहे. 
हा. ध्रव एकटाच मेरूच्या अंतवर्ती शिखरावर ज्योतिशचक्रास घेऊन 
भ्रमण करीत असतो. त्यावेळी त्याचे मुख खाली वळलेले असते. 


भगुवशातील ऋषी 


यानंतर एकशे अठ्ठाविसाव्या अध्यायात देवगृह व सूर्य-चंद्रांची 
गती यांचे वणंन आले आहे. नंतर एकके चौऱ्याण्णवाव्या अध्यायापासून 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । २२७ 


दोनशेदोनाव्या अध्यायापर्यंत सूताने ऋषींना ऋषींची नामगोत्रे, त्यांचा 
वंशविस्तार समजावून म आहे. प्रथम त्याने ब्रह्मदेवांचे चरित्र 
सांगितले. ह ह महादवाच्या शापामुळे ऋषींनी देहत्याग केला. तेव्हा 
ब्रह्मदेवांनी च्या माता व देवस्त्रिया पाहिल्या. त्यावेळी ब्रह्मदेवाचे 
वीये स्खलित झाले. तेव्हा देहत्याग केलेले पुरातन ऋषी निर्माण झाले. 
प्रथम तपोनिधी भृग्‌ उत्पन्न झाले. नंतर अंगारांतून अंगिराऋषी उत्पन्न 
झाले. अत्री, मरीची, पुलस्त्य, पुलह, वसिष्ठ; इत्यादी ऋषी निर्माण 
झाले. पुलोम्याची दिव्य कन्या भृगुनषींची भार्या झाली. यांच्यापासून 
यज्ञ करणारे वारा देव उत्पन्न झाले. भुवन, भौवन, सुजन्य, सुजन, 
शुची, क्रतू, मूर्धा, त्याज्य, वसुद, प्रभव, अव्यय व दक्ष; असे हे वारा 
भृगुवंशातील द्वादश देव होत. 

भृगूंनी पौलोमीच्या उदरापासून देवांचे कनिष्ठ बंधू ब्राह्मण उत्पन्न 
केले. यांत प्रथम महाभाग्यशाली च्यवन व दुसरा आमुवान झाला. याचा 
पुत्र ओव व याचा जमदग्नी. ओऔर्वांनी भूगवंश्ञाची वृद्धी केली. या गोत्र- 
वंशात आणखीही अनेक ऋषी झाले. भृगू, च्यवन, आमुवान, ओवं, 
जमदग्नी, वात्स्य, दंडी, नडायन, वेगायन, वीतिहव्य, पेल, शोनक, 
शौनकायन, जीवंती, आवेद, कापणी, वेहीनरी, विख्पाक्ष, रो हित्यायनी, 
वेश्‍वानरी, नील, लुब्ध, सावणिक, विष्णू, पोर, बालाकी, ऐलिक, अनंत- 
भागी, भृग, भार्गेय, माकंड, जवी, वीती, मंड, मांडव्य, मांड्क, फेनप, 
स्तनित, स्थलपिंड, शिखावणं, शाकंराक्षी, जालधी, सौधिक, क्षुभ्य, 
कुत्सन्य, मौद्गलायन, कमयिन, देवपती, पांडुरोचीं, गालव, सांकृत्य, 
चातकी, सार्पी, याज्ञपिडायन, गार्ग्यायन, गायन, गार्हायन, गोष्ठायन, 
वात्यायन, वैशंपायन, वैकणिनी, शांकरव, याज्ञेयी, श्राष्ट्रिकायनी, 
छालाटी, नाकुली, छोक्षिष्य, उपरिमंडल, अळूकी, सौचकी, चोत्स, 
पेंगलायनी (दुसरा), सात्यायिनी, माळायनी, कोटिली, कौचहस्तिक, 
सौहसोवती, कोवाक्षी, कौशी, चांद्रमसी, नेकजिव्ह, जिह्मक, व्यधाद्य, 
लोहवेरी, शारद्वतिक, नेतिष्य, लोलाक्षी, चलकुंडल, वागायनी, अनुमती, 
पूणिमागतिक, असक्कत्‌; अशा अनेक ऋषींनी भूगुगोत्राची वृद्धी केली. 
जमदग्नी, विद, पौलस्त्य, वैजभृत्‌ उभयजात. कायनी, शाकटायन, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२२८ । मत्स्यपुराण 


ओरवेय, मारुत; असे आणखीही काही शुभकारक ऋषी आहेत. 

| भृग्‌, च्यवन व आमुवान हे ऋषी परस्परांत विवाहयोग्य नाहीत. 
भृगुदास, अमागेपथ, ग्राम्यायनी, कटायनी, आपस्तंबी, बिल्वी, नेकशी, 
कपी, आष्टिषेण, गादेभी, कादेमायनी, अश्‍्वलायनी, रूपी या नावांचे 
ऋषी स्वकीय वंशाची वृद्धी करणारे आहेत. यस्क, बीतिहव्य, मथित, दम, 
जेवंत्यायनी, मौज, पिली, चली, भागिली, भागवित्ती, कौशापी, काऱ्यपी, 
बालपी, श्रमदागंपी, सौर, तिथी, गार्गय, जावाळी, पौष्णायन, ग्रामद, 
इत्यादी ऋषी भृगकुलाचा वंश वाढविणारे आहेतः भृग्‌, वीतहव्य, रेवस, 
वेवस हे ऋषी एकमेकांशी विवाहास योग्य नाहीत. भृगुकुलातील शाला- 
यनी, शाकटाक्ष, मैत्रेय, खांडव, द्रीणायन, रोक्मायन, आपिशली, आपिका- 
यनी, हंसजिव्ह, असे काही ऋषी वंशवृद्धी करणारे आहेत. भुग्‌, वध्ऱ्यश्व, 
दिवोदास हे ऋषी परस्पर विवाहास योग्य नाहीत. एकायन, यज्ञपती, 
मत्स्यगंध, प्रत्यूह, सोरी, ओक्षी, कार्दमायनी, गृत्समद, सनक इत्यादी 
ऋषी वंशवृद्धी करणारे आहेत. 


अंगिरावंशातील ऋषी 


मरीचिऋषींचि कन्या सुरूपा अंगिरामुततींची भार्या झाली. तिला 
दहा पुत्र झाले. आत्मा, आयू, दमन, दक्ष, सद, प्राण, हविष्यमान, 
गविष्ठ, ऋत, सत्य; अशी त्यांची नावे होती. हे सवं अंगिरस नावांचे 
देव यज्ञात सोमपान करणारे आहेत. सुख्पाने भंगिराऋषींपासून बृहस्पती, 
गौतम, संवतेक, उतथ्य, वामदेव, भजस्य, ऋषिज; या नावांचे पुत्र 
उत्पन्न केले. या गोत्रात, उतथ्य, गोतम, तौलेय, अभिजित, सा्धेनेमी, 
छौगाक्षी, क्षीर, कोष्टिकी, राहुकर्णी, सौपुरी, कराती, सामलोमकी, 
पोषजिती, भागवत, ऐरीडव, कारोटक, सजीवी, उर्पाबदू, सुरेषी, वाहिनी- 
पती, वैशाली, क्रोष्टा, आरुणायनी, सोमोत्रायनी, कासोरू, कौशल्य, 
पाथिव, रोहिण्यायनी, रेवाग्नी, मूलप, पांडू, क्षपाविश्‍वकर, अरी, पारि- 
करारी; इत्यादी ऋषी वंशवृद्धी करणारे आहेत. | 

मंगिरा, उतथ्य, उशिजया या तीन प्रवरांचे ऋषी परस्परांत विवाहास 
योग्य नाहीत. आत्रेयायनी, सौवेष्ठय, अग्निवेद्य, शिलास्थली, बालि- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


। 


| 


मत्स्यपुराण । २२९ 


शायनी, ऐकेपी, वाराही, वाष्कली, सो, सोटी, त्रिणकर्णी, प्रावही, आश्व 
लायनी, वाराही, वहिसादी, शिखाग्रीवी, कारकी, महाकापी, उडपती 
कौचकी, धूमित, पुष्पान्वेषी, सोमतन्वी, ब्रह्मतन्वी, सालडी, बालडी, ए 
रारी, देवस्थानची, ह।रिकर्णी,सरिद्भवी, प्रावेपो, साद्यसुग्रीवी, गोमेदर्गोधक, 
मत्स्याच्छाद्य, सूल्हर, फलाहार, गांगोदधी, कोरुपती, कोरक्षत्री, नायकी, 
जेत्यद्रोणी, जेव्हळायनी, आपस्तंबी, मौंजवृष्टी, माष्ठंपिंगली, महातेजा 
पैल, शाळंकायची, व्याख्येयव, मारुत; या सवे ऋषींना वेदोक्त तीन 
प्रवर आहेत. 

अंगिराऋषींचे अंगिरा, बृहस्पती व भरद्वाज हे तीन प्रवर परस्पर- 
विवाहास योग्य नाहीत. काण्वायन, कोपचय, वात्स्यत रायण, शाष्ट्रकत्‌, 
राष्ट्रपिंडी, लेंद्राणी, सायकायनी, क्रोष्टावक्षी, बहुवीती, तालकृत, 
मधुरावह लावङ्कत्‌, गालवितू, गाथी, माकंटी, पोलिकायनी, स्कंदस हे 
ऋषीही अंगिरागोत्रातीळ आहेत. अंगिरा, देवगुरू बृहस्पती, भरद्वाज, 
गर्गे व सैन्य या प्रवरांतील ऋषी परस्परविवाहास योग्य नाहीत. 
कपीतर, स्वस्तितर, दाक्षी, शक्ती, पतंजली, भूयसी, जलसंधी, बिदु- 
मादी, कुसीदकी, ऊर्व, राजफेशी, वौषडी, शंसपी, शाली, कलशी, कंठ, 
कारीरय, काटय, धान्यायनी, भावास्यायनी, भारद्वाजी, सौव॒धी, लध्वी, 


देवमती; या ऋषींना वेदोक्त तीन प्रवर आहेत याच अगिरावंशात 


अंगिरा, दमवाह्य, उरुक्षय, परस्परायणी, अर्पणी, लौक्षी, गाग्यं, ह्री, 
गालवी; या सर्वाना तीनच प्रवर आहेत. 

यानंतर विवाहयोग्य नसलेल्या ऋषींची यादी दिलेली आहे. 
बृहदुक्थ, वामदेव, अत्री हे तीन प्रवर, अंगीरा, बृहेदुवथ, वामदेव हे 
परस्परांशी विवाहयोग्य नाहीत. अंगिरा, विरूप, रथीतर हे तीन प्रवर 
परस्परांशी विवाहयोग्य नाहीत. विष्णुवृद्धी, शिवमती, जतृण, कतृण, 
महातेजस्वी पुत्रव, बेरपरायण या ऋषींना तीन प्रवर आहेत. अंगिरा, 
मत्स्यदरध, मुद्गल या प्रवरांचे ऋषी विवाहयोग्य नाहीत. हंसजिव्ह, 
देवजिव्ह, अग्निजिव्ह, विराडप, अपाग्तेय, अइवयू, परण्य, स्तावी, मोद्गल 
यांचा विवाह योग्य नाही. अंपांडू, गुरू, झाकटायन (तिसरा), भ्रायाथ, 
मानारी, माकड, असरण, शिव, कटू, मर्कटप, नाडायन, श्यामायन, यांचे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२३० । मंत्स्यपुराणे 


तीन प्रवर असून ते अंगिरा, आजमीढ, कटय; हे ऋषी परस्परविवाहास 
योग्य नाहीत. तित्तिरी, कपिभू, गाग्यं यांचे अंगिरा, तित्तिरी व कविभू 
यां ऋषींत परस्परविवाह होत नाही. 

त्याचप्रमाणे ऋक्ष, भरद्वाज, ऋषिवान, मानव, मेत्रवर आणि 
अंगिरा, भरद्वाज, बृहस्पती, मित्रवरऋषी, मानव हे पंचप्रवरांनी युक्‍त 
असल्यामुळे एकमेकांशी विवाहयोग्य नाहीत. भारद्वाज, हुत, शोंग, 
शैशिरेय हे ऋषी द्यामुष्यायण* गोत्रातील आहेत. 


अत्रिवंशवणंन 

यानंतर सूताने ऋषींना अत्रिवंशातील गोत्रविस्तार करणारे व 
कदेमायन शाखेतील व शारायण नावाच्या ऋषींचा वृत्तांत निवेदन केला. 
उद्दालकी, शोण, कणिरथ, शौक्रतू, गोरग्रीव, गौरजी, चैत्रायण, अर्धपण्य, 
वामरथ्य, गोपन, तकिबिदू, कणजिव्ह, हरप्रीती, नेद्राणी, शाकलायनी, 
तैलप, वेलेय, अत्री, गोणीपती, जलद, भगपाद, महातपस्वी सौपुष्पी, 
छंदोगेययांस स्यावाइव, अत्री, आरचेनाशन; हे वेदोक्त तीन प्रवर असल्याने 
परस्परांशी विवाह करीत नाहीत. दाक्षी, बली, पर्णवी, ऊर्णेनाभी, 
शिळादेनी, बीजवापी, शिरीष, मौंजकेश, गविष्ठिर, भलंदन, अत्री, 
गविष्ठिर, पूर्वातिथी हे वेदसंमत तीन प्रवर आहेत. म्हणून हे ऋषी 
विवाहयोग्य नाहीत. 

यानंतर मनुराजास भगवान मत्स्यांनी अत्रिवंशातील कन्यांचे पुत्र 
सांगितले. कालेय, वालेय, वासरथ्य, धात्रेय, मैत्रेय; या ऋहषींना . अत्री, 
वामरथ्य, पौत्री हे एकच तीन प्रवर असल्याने ते परस्परांशी विवाहयोग्य 
नाहीत. 
विइवामित्रांचा वंदा | 

या अत्रींचाच आणखी एक वंश मनूस भगवान मत्स्यांनी सांगितला. 


अत्रींना श्रीसोम (चंद्र) या नावाचा एक पुत्र झाला. या वंद्यातील 
विश्वामित्र आपल्या तपाने ब्राह्मण झाला. विश्वामित्र, देवरात, वैकृति- 
MMRDA SENDS SS Po SN RUNING NP 


. *दत्तकासमाता त पिता यांच्या गोत्रांचा संबंध असतो. म्हणून त्यास 
द्यामुष्यायण म्हणतात. ह «5 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । २३१ 


गाळत, नतडः सलक, अभय, आयतायन, श्यामायन, याज्ञवल्क्य, जाबाल, 
संधवायन, ब्राश्रव्य, करीष, संश्रृत्य, संश्रुत, उलूप, ओपगहय, पयोद, 
जनपादप, खरवाक्‌, हृल्यम, साधित, वाक्त, कौशिक; इत्यादी ऋषींना 
विश्वामित्र, देवरात, उद्दाळ हे तीनच प्रवर असून ते परस्परविवाह 
करण्यास योग्य नाहीत. देवश्चवा, सुजातेय, सौसुक, कारकायन, वैदेहरात, 
कुशिक; या सवे ऋषींना देवश्रुवा, देवराय, विदवामित्र हेच वेदोक्त 
शुभप्रवर आहेत. हे ऋषी विवाहयोग्य नाहीत. धनंजय, कपदेय, परिकूट 
व पाणिनी हे सवे ऋषी त्रिप्रवरीच आहेत. विश्वामित्र, आद्य, मधुछदस; 
हेही न्रिप्रवरीच आहेत. कमलायजी, अस्मरथ्य, चंचूली; हेही त्रिप्रवरी 
असल्याने परस्परविवाहासाठी योग्य नाहीत. विश्वामित्र, लोहित, अष्टक 
व पुरण यांतीछ विश्वामित्र व पूरण हे दोन प्रवरी आहेत. उदरेणू, 
कथक, उदावही, शाटयायनी, करीराशी, शालंकायनी, लावकी, मौजा- 
यनी, खिलिखिली, विद्य, विश्वामित्र यांना तीन प्रवर असल्याने ते पर- 
स्परांशी विवाहयोग्य नाहीत. 
कइ्यपांचा वंश [ 

मरीचितऋषींना कस्यप नावाचा पुत्र झाला. या वंशाचा विस्तार 
एकशेअङ्ुयाण्णवाव्या अध्यायात मत्स्यांनी मनूस विवरून सांगितला आहे. 
आश्रायणी ऋषिगण, मेष, कीरिटकायन, उदग्रज, माठर, भोज, विनय- 
रक्षण, शालाहालेय, कोरिष्ट, कन्यक, आसुरायण, मंदाकिन्य, वेमुगय, 
धुती, भोजपायन, देवयान, गोमयान, अधरछाय अभय, कात्यायन, 
शाक्रयाण, बहिर्योग, गदायन, भवनंदी, महाचक्री, दाक्षपायन, योधयान, 
कार्तीवय, हस्तिदान, वात्स्यायन, निकृतज, आश्‍वलायनी, प्राग्रायण, 
पौमौली, आइववातायन, कोवेरक, स्याकार, अग्निशर्मायण, मेषप, 
केकरसप, ब्र्च, प्राचेय, ज्ञानसंज्ञेय, आगनाप्रासेव्य, स्यामोदर, वेवशप, 
उद्बलायन, काष्ठाहारी, मारीच, आजिहायन, हास्तिक, वेकणय, कादय- 
पेय, सासिस, हारितायन, मातंगी, भृगू, वत्सर, कस्यप, निश्लुव; हे सबं 
ऋषी तीन प्रवरांनी युक्त असल्याने परस्परांशी विवाहयोग्य नाहीत. 

अनसूय, नाकुरय, स्तातप; राजवर्तृप, थेशिर, उदवही, सौरधी, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


` २३३ ॥ मेत्सयंपुरांण 


रोपसेवकी, यामनी, काद्रपिंगाक्षी, सजातंबी, दिवावष्टाइव हे सवं 
द्यामष्यायण गोत्रात उत्पन्न. झालेले असून त्यांचे ज्ञान भक्तीनेच होते 
वत्सर॑, काव्यप, वसिष्ठ; हे तीन प्रवरी असल्याने त्यांचा विवाह पर- 
स्परांशी होत नाही. संयाती, नभ, पिप्पल्य, जलंधर, भुजातपूर, पूरये, 
कदम, गर्देभीम॒ख, हिरण्यबाहू, केरात, काश्यप, गोभिल, कुलह, वृषकंड, 
मृगकेतू, उत्तर, निदाघ, मसृण, भटस्य, महांत, शांडिल्य, दानव, देवजाती 
-पैप्पळ, दित्सप्रवर या सवे ऋषींना असित, देवल, कश्यप हे तीन शुभ- 
कारक प्रवर असल्याने त्यांचा परस्परविवाह होत नाही 


 बसिष्ठांचा वंशविस्तार 


वसिष्ठकुळातींल ऋषींना एकच प्रवर असतो. व्या घ्रपाद, औपगव, 
.व॑वलव, शादवलायन, कपिष्ठल, ओपलोम, अलब्ध, षठ, कठ, गोपायन, 
बोधप, दाकव्य, बाह्मक, वारिशय, पारिशय, वाग्ग्रंथी, आपस्थूण, शीत- 
वृत्त, ब्राह्मपुरेयक, रोमायन, स्वस्तिकर, शांडिली, गौडिनी, वाडोहिल 
सुमना, उपवृद्धी, चौली, वोली, ब्रह्मवल, पौली, श्रवस, पौडव, याज्ञवल्क्य, 
या ऋषींना एकच प्रवर असल्याने हे परस्परविवाह करू शकत नाहीत. 
शैलालय, महाकर्णं, कौरव्य, क्रोधी, कपिजल, वालखिल्य, भाग- 
' वित्तायन, कीलायन, कालशिख, कोरकृष्ण, सुरायण, शाकाहार, शाकधी, 
- काण्व, उपलप, शाकायन, उहाक, माषरावय, दाकायन. वालवय, वाकय, 
गोरथ, लंवायन, इयामवय, कोडोदरायण, प्रलंबायन, औपमन्यू, सांख्या- 
` यन, वेदशेरक, पालंकायन, उद्ग़ाह, बलेक्ष्‌,: मातेय, ब्रह्मवली, पर्णागारी, 
यांना भगीवसू, वसिष्ठ, इंद्रभ्रमदी हे तीन प्रवर असल्याने हे ऋषी एक- 
भेकांशी विवाह करीत नाहीत. 
औओपस्थल, स्वस्थली; पालोह्‌, लोहल, माध्यंदिन, उमाक्षती. 
पेप्पलादी, विचक्षुषू, त्रैशृंगायन, सैवल्क, कुंडिन; या सर्वांचा वसिष्ठ, 
मित्रावरुण, कुंडिन हे तीन प्रवर असल्याने या ऋहषींचा परस्परांशी 
विवाह होत नाही. शिवकणं; वय, पादप, इत्यादी ऋषींना जातूकर्ण्य 
वसिष्ठ व अत्री हे तीन प्रवस्‌ असल्याने हे ऋषी परस्परांशी विवाह करू 
शुक्त नाहीत. 3 ८००३ उ रा Ft 2 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । २३३ 
परादारांचा वंश 


. यानंतर दोनशेव्या अध्यायात अगस्त्यांच्या वंशातील ऋषींची माहिती 
आली आहे. महातपस्वी वसिष्ठांनी निमिराजाचे पुरोहित या नात्याने 
तड ea यामुळे फार श्रम झाले. ते विश्रांती घेत 
ATR RTS जाऊन म्हणाला, ' आपण आणखी यज्ञ 
करावेत. तेव्हा त्याला वसिष्ठ म्हणाले, ' आता तू थोडा थांब. पुर्वीच्या 
यज्ञांनी मी अमलो आहे. थोडी विश्रांती घेतल्यावर मी यज्ञ करीन. 
तेव्हा राजा निमी म्हणाला, “ परलोकप्राप्तीच्या कार्यास विलंब कश्षा- 
साठी ? अति-बलिष्ठ यमाशी माझं सख्य नाही. धमंकार्यात त्वरा 
करावी. कारण जीवित अत्यंत चंचळ आहे. तुम्ही जर यज्ञ करणार 
नाही तर मी दुसरीकडं जाईन.' 
हे ऐकून वसिष्ठ क्रोधित झाले व त्यांनी निमीस झाप दिला. 
“ तुझा देहपात होईल. मी श्रमलेला आहे. तेव्हा निमी म्हणाला, ' मी 
धर्मकार्याबद्दल तत्पर असून तुम्ही मला विघ्न का आणता? अन्यां- 
कडूनही मी धर्मकार्यं करू नये, असं इच्छिता ? मला शाप देता? मग 
:तुमचाही देहपात होईल.” यानंतर वसिष्ठ व निमिराजा यांचा देहपात 
- झाला. दोघांचे देहरहित जीव ब्रह्मदेवांपाशी गेले. तेव्हा ब्रह्मदेव म्हणाले, 
' निमिराजा, मी आजपासून तुला स्थान देतो. राजा, तू सर्वाच्या नेत्रांच्या 
पापण्यांत राहाशीळ. तुझ्यामुळेच त्यांच्या पापण्यांची उघडझाप होईल.' 
यानंतर निमिराजाचा जीव सर्व माणसांच्या डोळयांच्या पापण्यांत गेला. 
; यानंतर ब्रह्मदेव वसिष्ठांना म्हणाले; “ वसिष्ठा, तू मित्रावरुणांचा पुत्र 
होशील. तुझं नाव वसिष्ठच राहील. तू पूर्वीच्या दोनही जन्मांचं वृत्त 
स्मरशील.' 
याच वेळी मित्र व वरुण हे देव बदरिकाश्रमात अखंड तप करीत 
होते. या प्रफुल्ल वनात उत्कृष्ट व गुणवती उवंशी फुले तोडीत होती. 
मति सूक्ष्म असे आरक्त वस्त्र नेसलेली उवेशी मित्र व वरुण यांच्या 
. दृष्टीस पडली. ते तिच्या रूपावर मोहित झाले. ते कामवेगाने व्यथित 
. झाले. त्या दोघांचे वीर्य कृष्णाजिनावद गळाले. त्यांनी हे वीर्य उदकाचे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२३४ । मत्स्यपुराण 


भरलेल्या सुंदर कलशात स्थापन फेछे. यापासून श्रेष्ठ वसिष्ठ व अगस्त्य 
यांचा जन्म झाला. वसिष्ठांनी अरुंधतीशी विवाह केला. त्यांना तिच्या- 
पासून शक्‍ती नावाचा पुत्र झाला. यास पराशर, याचा पुत्र व्यास. यानेच 
भारत नावाचा ग्रंथ तयार केला. कांड्षप, वाहनप, जेम्हप, भौमतापन, 
गोपाली हे या पराशरवंशातील ऋषी होत. अपोह्य, वाह्ममय, ख्यातेय, 
कोतुजाती व ह्येरवी हे या वंशातील पांच कषी कृष्णवर्णी होते. कार्ष्णा- 
यन, कपिसुख, काकेयस्थ, अजापती व पुष्कर हे पांच ऋषी कृष्णवर्णी 
होते. आविष्टायन, वालेय, स्वायष्ट, उपय व इषीकहस्त हे पांच ऋषी 
शभ्रवणी होत. पाटिक, बादरी, स्तंब, क्रोधनायन, क्षोमी हे इयामवर्णी 
होत. खल्यायन, वाष्णायन, तैलेय, यूथप, तंती हे पांच ऋषी धूस्रवर्णाचे 


होत. | 
अगस्त्यमुनोंचा वंश 


` ` . यानंतर दोनवोएकाव्या अध्यायात भगवान मत्स्यांनी मनूस 
अगस्त्ममुनींचा बंश समजावून दिला. अगस्त्य, करंभ, कौशल्य, करट, 
सुमेधस्‌, मयोभुव, गांधारकायण, पोलस्त्य, पोलह, केतू इत्यादी ऋषींना 
अगस्त्य, महेंद्र व मयोभुव हे तीन प्रवर असल्याने हे ऋषी परस्परांशी 
विवाहयोग्य नाहीत. पौर्णमास व पारण यांना अगस्त्य, पौर्णमास, पारण 
हे तीन प्रवर आहेत. म्हणून हे परस्परांशी विवाहयोग्य नाहीत. 
अगस्त्यांनाच कऋतू हे नाव प्राप्त झाले. पुलहवंशातील. 'ऋषींना 

अगस्त्य म्हणतात. पुछस्त्यांच्या वंशात राक्षस उत्पन्न झाल्यामुळे त्यांनी 
अगेस्त्यांच्या पुत्रास स्वकीय पुत्र मानला. म्हणून या पुलस्त्याँच्या 
. बंशासही अगस्त्य हे नावं मिळाले. ह. 
धर्मऋषींचा वंदा St 

* बैवस्वतमन्वन्तरात धर्म नावाच्या -ऋषींपासून दक्षकन्यांच्यां 
उदरीं जी संताने झाली, त्याची माहिती मत्स्यांनी मनूस सांगितली. 


धेर्मांपासून अरुंधतीला मोठ्या आकृतीने युक्त अशी पवेतादिक अनेंक 
स्थाने उत्पन्न शाली. या घर्सांपासुनच धर, धृव, सोम, आप, अनि 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । २३५ 


अनल, प्रत्यूष, प्रभास; हे अष्ट वसू झाले. यातील घराचा पुत्र द्रविण, 
श्रुवाचा पुत्र कार ल कालापासून क्षणलवादिक भाग झाले. जातः 
वर्चस नावाचा एश्वयवान पुत्र झाला. आपास धीमान नावाचा पुत्र 
झाला. अनळास ऊमार झाला. अनिलास पुरोजवा पुत्र झाला. प्रत्यषाचा 
पुत्र देवळ व प्रभासाचा पुत्र विश्वकर्मा. हा देवांचा शिल्पकार होता 
यास नागवीथी आदिकरून नऊ पुत्र झाले. 
धर्मापासून लंबा नावाच्या स्त्रीला घोष नावाचा पुत्र झाला. 
भानू नावाच्या पत्नीस त्यांना भानू नावाचे पुत्र झाले. तिजपासूनच से 
ग्रह, नक्षत्र आणि इतर तेजस्वी पुत्र झाले. धर्मापासून मरुतृवतीस 
मरुत्वत नावाचे पुत्र झाले. संकल्पा नावाच्या स्त्रीपासून त्यांना संकल्प 
नावाचा पुत्र झाला. मुहुर्तापासून त्यांना मूहुतं नावाचे पुत्र झाले. साध्या 
नावाच्या धर्मेपत्नीपासून साध्य नावाचे पुत्र त्यांना झाले. मन, उर्मन, 
आण, नर, उषान, वीर्यवान, चित्तह्दरय, अयन, हंस, नारायण, विभू, 
प्रभू, असे वारा साध्य नावाचे देवगण आहेत. विश्वा नावाच्या पत्नी 
पासुन त्यांना विश्वेदेव झाले. ऋतू, दक्ष, वत्स, सत्य, कालनाम, मनी, 
कुरज, मनुज, बीज, रोममान; असे दहा विश्वेदेव आहेत. रं 


५. सदाचारदर्शन 


देवीच्या एकशेआठ नामांचा पाठ 


इतर प्रमुख पुराणांप्रमाणें मत्स्यपुराणही अनेक प्रकारच्या ब्रत- 
माहात्म्यांनी, नाना प्रकारच्या सदाचारांनी, राजधर्मांदी विवरणांनी 
समृद्ध आहे. तेराव्या अध्यायात पितृवंझाच्या वर्णनाच्या वेळी, सतीचा 
ऐैत्तांत सांगत असताना देवीची एकशेआठ नामे सांगितली आहेत: 
देशाने सतीस विचारले, “ पापरहिता देवी, कोणकोणत्या तीर्थस्थानांतु 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२३६ | मत्स्यपुराण 


जाऊन तुझं दर्शन घ्यावं ? कोणत्या नामांनी तुझं स्तवन करावं i 

तेव्हा देवीने दक्षाळा प्रमुख स्थानांचा आपल्या नामांसहित उल्लेख 
केला. ही देवी वाराणसीत विशालाक्षी, नैमिषारण्यात छिगधारिणी, 
प्रयागात ललितादेवी, गंधमादनपर्वतावर कामाक्षी, मानससरोवरात 
कुमुदा, अंबरात विश्‍ुवकाया, गोमंतात गोमती, मंदराचलावर काम- 
चारिणी, चैत्ररथवनात मदोत्कटा, हस्तिनापुरात जयंती, कान्यकुब्जात 
गौरी, मलयपर्वंतावर रंभा, एकाम््रकात कीतिमती, विर्वेश्‍वरात विइवा, 
पुष्करात पुरुहूता, केदारतीर्थात मागेदायिनी, हिमवानाच्या पृष्ठभागात 
नंदा, गोकर्णतीर्थात भद्रकणिका, स्थानेश्वरात भवानी, बिल्वतीर्थात 
ब्रिल्वपत्रिका, श्रीदीळावर माधवी, भद्रेश्‍वरात भद्रा, वराहशेलावर जया, 
कमलालयतीर्थात कमला, रुद्रकोटीत रुद्राणी, कालंजरगिरीवर काली, 
महालिंगतीर्थात कपिला, मर्कोटात मुकुटेश्‍वरी, शालग्रामतीर्थात महादेवी, 
शिर्वल्गात जलप्रिया, मायापुरीत कुमारी, संतानतीर्थात ललिता, 
सहस्राक्षतीर्थात उत्पलाक्षी, कमलाक्षतीर्थात महोत्पला, गंगेत मंगला, 
पुरुषोत्तमतीर्थात विमला, विपाशात अमोघाक्षी, पंडूवर्धनःत पाटला, 
सुपाइवंतीर्थात नारायणी, विकूटात भद्रसुंदरी, विपुलात विपुला, मलया- 
चलावर कल्याणी, कोटितीर्थात कोटवी, माधववनात सुगंधा, गोदाश्रमात 
त्रिसंध्या, गंगाद्वारात रतिप्रिया, शिवकुंडतीर्थात शिवानंदा, देविकानदीच्या 
तटावर नंदिनी, द्वारकापुरीत रुक्मिणी, वृंदावनात सती राधाखूपानं 
असते. 

ती मथुरापुरीत देवकी, पाताळात परभेइवरी, चित्रकूटात सीता, 
विध्यपर्वंतावर विध्यवासिनी, सह्याद्रीवर एकवीरा, हरिइचंद्तीर्थात 
चंद्रिका, रामतीर्थात रमणा, यमुनेत मुगावती, करवीरात महालक्ष्मी, 
विनायकतीर्थात उमादेवी, वैद्यनाथात अरोगा, महाकालात महेखवरी, 
उष्णतीर्थात अभया, विध्यकंदरात अमृता, मांडव्यतीर्थांत मांडवी, 
माहेश्‍्वरपुरात स्वाहा, छागलांडात प्रचंडा, मकरंदकात चंडिका, सोम 
तीर्थात बरारोहा, प्रभासात पुष्करावती, सरस्वतीत देवमाता, समुद्रपर्ट 
वर्ती महाल्यतीर्थात महाभागा, पयोषणीत (वैनगंगेत) पिंगलेश्‍वरी, 
' कृतशोचतीर्थात सिंहिका, का्तिकेयात यशस्करी, उत्पलावतेकात लोला, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


ESSIEN £ ~ 


मत्स्यपुराण । २३७ 


शोणसंगमात सुभद्रा, सिद्धपुरात लक्ष्मी माता, भरताश्रमात अंगना, 
जालंधरपवतावर विश्‍वमुखी, किष्किधापवंतावर तारा, देवदारुवनात 
पुष्टी, कारमीरमंडलात मेधा, हिमगिरीवर भीमादेवी, विश्वेश्‍वरात पुष्टी, 
कपाळमोचनात शुद्धी या रूपांत ही देवी असते. 

कायायरोहण (कारवण, वडोद्याजवळ) मध्ये माता, शंखोद्धा रात 
ध्वनी, पिंडारकक्षेत्रात धृती, चंद्रभागेत काला, अच्छोदात शिवकारिणी, 
वेणात अमृता, बदरीतीर्थात उर्वशी, उत्तरकुरूत ओषधी, कुशद्वीपात 
कुशोदका, हेमकूटपर्वेतावर मन्मथा, मुकुटात सत्यवादिनी, अदवतीर्थात 
वंदनीया, वेश्रवणालयात निधी, वेदवनात गायत्री, शिवसन्निधीत पावंती, 
देवलोकात इंद्राणी, ब्रह्मदेवाच्या मुखात सरस्वती, सूर्येविवात प्रभा, 
मातांत वैष्णवी, सतींत अरुंधती, सुंदर स्त्रियांत तिलोत्तमा, चित्तात 


ब्रह्मकला आणि अखिल शरीरधारियांत शक्‍ती, या नावांनी ही देवी 
निवास करते. 
अशी हो एकशेआठ नामे व त्यांची स्थाने यांचा पाठ करणारा, 


श्रवण करणारा सवं पापांपासून मुक्‍त होतो. या तीर्थात स्नान केल्यास 
मनुष्य कत्पपर्यंत शिवपुरात निवास करतो. जो मनुष्य तृतीया वा 
अष्टमी या तिथींना शिवांपाशी जाऊन या नामांचा पाठ करील त्याला 
अनेक पुत्र होतील. श्राद्धप्रसंगी वा देवार्चनाच्या समयी या नामांचा 
पाठ जो करील त्याला परब्रह्मपद प्राप्त होईल. 


शाद्धविधी 

पंधराव्या अध्यायात सूताने पितृवंशाचे वर्णन केले. सरव पितरां- 
साठी चांदीचे वा चांदीमिश्चित धातूचे पात्र स्वघाचा उच्चार करून 
ब्राह्मणात दान केल्याने पितर प्रसन्न होतात. श्राद्वकर्त्याने श्राद्धकाळात 
भथम अग्नी, सोम, यम यांना तर्पण करून तृप्त करावे. अग्नीच्या 
अभावी ब्राह्मणाच्या हातावर, जलात, अजाकर्णावर, अस्वकर्णावर, 
गोशाळेत, जलापाशी अन्नादी वस्तू टाकाव्यात. पितरांचे स्यान आकाश 
सांगितले आहे. त्यांच्यासाठी दक्षिणदिशा विशेष प्रशस्त मानली आहे. 
भाचीनावीत (अपसव्य) करून दिलेले जल, तिळ, सव्यांग (शरीराचा 
उजवा भाग), दर्भ, फळाचा गीर, गोदुग्ध, मधुररस, खड्ग, लोहू, मध 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२३८ ।.मत्स्यपुराणं 


कुश, सांवा, तांदूळ, यव, तिळ, मूग, ऊस, इवेत पुष्प व घृत; हे पदार्थं 
पितरांसाठी संदा प्रिय व प्रशस्त असतात. 

श्राद्धासाठी वजित व पितरांना अप्रिय असेही काही पदार्थ आहेत. 
मसूर, शण, भाजीची शेंग, काळे उडीद, कुसुमाचे पुष्प, कमल, बेल वा 
बिल्वपत्र, मंदार, धोत्रा, पारिभद्र (लिंब, देवदारूचे पुष्प वा पान), 
अडूळशाचे फूल, मेंढीचे वा बकरीचे दूध; हे पदाथें पितृकार्यात बज्ये 
आहेत. जो मनुष्य पितरांना भक्तीने तृप्त करील, त्याला पितर हृषित 
करतात. समृद्धी, स्वगे, आरोग्य, संतान इत्यादी फले ते प्रदान करतात. 
म्हणून देवकार्यापेक्षाही पितृकार्ये मोठे आहे. देवांपेक्षा पितरांना दिलेले 
तर्पण महत्त्वाचे आहे. पितर शीघ कृपा करतात. ते क्रोधरहित, दास्त्र- 
विहीन, दुढ मैत्रीयुक्‍्त, शांतात्मे, पवित्रतापरायण, सदा प्रियवादी, 
भक्तांवर अनुरवत, सुखदायक असतात. हविषान्न भक्षण करणाऱ्या या 
पितरांच्या अधिनायकपदावर श्राद्धाचा देव सूये असतो. 


श्राद्धांचे[विविध भेद, त्यांचा समय, योग्य ब्राह्मण 


` ` ` पुढल्या सोळाव्या अध्यायात सूताने श्राद्धाविषयी आणखी माहिती 
नऋषींना दिली आहे. प्रतिदिन पितरांसाठी अन्नादींनी वा जलाने वा 
फलमूलाने श्राद्धकमे करावे. श्राद्ध नित्य, नैमित्तिक, काम्यख्पानें करता 
येते. नित्यश्राद्ध अध्ये व आवाहनरहित असते. याला ' अदैव ' मानतात. 
पर्वांनुसार संपन्न होणारे श्राद्ध ' पार्वण ! म्हणतात. हे तीन प्रकारे 
असते. या पार्वेणश्राद्धात पंचाग्निविद्येचा ज्ञाता, गाहंपत्यादी अग्नींचा 
उपासक, स्नातक, त्रिसुपर्णाचा अभ्यासक, वेदाच्या सहा अंगांचा ज्ञाता, 
श्रोतिय, ्रोतियाचा पुत्र, धमंशास्त्रांचा विद्वान, सर्वज्ञ, वेदवेत्ता, कुलीन, 
पुराणांचा ज्ञाता, धर्मज्ञ, स्वाध्याय व जपतप यांत तत्पर, शिवभक्त, 
पितृपरायण, सूर्येभक्त, वेष्णव, ब्राह्मणभक्त, योगवेत्ता, शांत, आत्म्यास 
वश करणारा शीलवान ब्राह्मण असावा. 

. मुलीचा पुत्र, आपला मित्र, गुरू, कुलपतीवा आचायें, माम! 
भाऊबंद, ऋत्विक्‌, विद्यागुरू, सोमपायी यांना श्राद्धाच्या भोजनासाठी 
प्रयत्नपुवेक बोलवावे. शिवाय विधिवाक्यांचा व्याख्याता, यज्ञाचा 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । २३९ 
मीमांसक, सामवेदाच्या स्वरांचा साता, पंक्तिपावनांत परमपवित्र 
3 


ब्रह्मचारी, वेदज्ञ, ब्रह्मज्ञानी; हे सव 
vg हे सव धाद्धाच्या भोजनासाठी अगत्याने 
बोलवावेत. असे ब्राह्मण जेवल्यानेच श्राद्ध परमाथंसंपन्न होते 
अभिशस्त (कलंकित), नपं होप हयात) 
), नपुंसक, चहाडखोर, विकृत अंगांचा, रोगी वाईट 
1 1 |... शे र 
नखांचा, काळ्या दातांचा, कुंड (सधवेचा जारजपुत्र, पती जिवं 
ळी र ,» पती जिवंत 
अ जारापासुन झालेला पुत्र), गोलक (विधवेचा 
| जारजपुत्र), 
कुत्र्यांचा पालक, परिवित्ती (मोठा भाऊ अविवाहित असताना ल्हान 
भावाने विवाह केल्यास त्याला परिवित्ती म्हणतात.), नोकर, ज्याचे 
मन अन्य श्राद्धात गुंतले आहे असा, वेडा, उन्मादी, कूर, चोर, दंभी, 
मंदिरात देवपूजा करून वेतन घेणारा; असे ब्राह्मण श्राद्धकर्मात निषिद्ध 
मानले गेले आहेत. कृतघ्न, नास्तिक, त्रिशंकू, वर, द्राव, वीत, द्रविड, 
कोकण इत्यादी देशांतील निवासी, संन्यासी इत्यादींचा विशेषरूपाने 
श्राद्धाच्या प्रसंगी त्याग करावा. 
श्राद्धाच्या आधी एक-दोन दिवस श्राद्धकर्त्यानें विनीतभावाने 
ब्राह्मणांना निमंत्रित करावे. पितर या ब्राह्मणांच्या निकट येतात. ते 
वायुरूप होऊन यांच्याबरोबर राहातात. हे ब्राह्मण बसल्यावर पितरही 
बसतात. यावेळी श्राद्धकर्त्याने ब्राह्मणाच्या उजव्या गुढघ्यास स्पर्श करून 
म्हणाव, 'मी आपणांस निमंत्रित करीत आहे. ' यानंतर आपल्या 
बांधवांना म्हणाव, ' आपण क्रोधरहित, शौचाचारपरायण, ब्रह्मचयंत्रती 
असाव. श्राद्वधकर्त्याने * पिंडान्वाहायंक. ' नावाचे श्राद्ध सदा अमावास्येस 
केरावं. गोशालेंत वा एखाद्या जलाशयाच्या समीप दक्षिणदिशेस, गोम- 
याने स्थान सारवून तेथे भक्तिपूर्वक श्राद्ध करावे. श्राद्धकर्त्याने पितरां- 
पाठी केलेल्या चरूस समसंख्येत (२, ४, ६) मुठीत धरून म्हणावे, 
मी पितरांना चरू प्रदान करीत आहे. ' असे म्हणून पितरांना चरू 
समपेण करावा. अग्नीत तुपाची धार सोडून चरूचे तीन भाग करून 
समोर ठेवावेत. हे भाग चार अंगुखांच्या विस्ताराचे असावेत. तीन दवी 
(पळी) .खैराच्या वा चांदीमिश्रित धातूच्या असाव्यात. हिचे परिमाण 
5 वळलेल्या हाताबरोबर असावे. अपसव्य होऊन (जानवे डाव्या 
ग उजव्या खांद्यावर घेऊन) ताम्हण, मेक्षण (प्रणीतापात्र), 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२४० । मत्स्यपुरांण 


समिधा, कुश, तिंल, इतर पात्रे, शुद्ध नवे वस्त्र, गंध, धूप, चंदन; इत्यादी 
सामग्री आपल्या उजव्या बाजूस ठेवावी. 

यानंतर घराच्या दरवाज्यासमोर गोमयाने सारवलेल्या भूमीवर 
अपसव्य होऊन गोमूत्राने मंडलाची रचना करावी. पुष्पसहित अक्षतांनी 
त्याची पुजा करावी. नंतर ब्राह्मणांना वंदन करून त्यांचे पादप्रक्षालन ` 
करावे. त्यांना कुशासनावर बसवावे. विधिपूर्वक आचमन करावे. त्यांची 
श्राद्वासाठी संमती घ्यावी. देवकार्यासाठी दोन व पितुकार्यासाठी तीन, 
अथवा दोनही कार्यात एक एक ब्राह्मण भोजनासाठी असावा. धनसंपन्न 
असुनही श्राद्धकतर्थाने पावेणश्राद्वात विस्तार करू नये. प्रथम विश्वेदेवास 
अध्ये समपित करून ब्राह्मणांची अर्ध्यादींनी पूजा करावी. शाद्धकतर्याने 
ब्राह्मणांच्या अनुमतीने चरू कासेच्या भांड्यात ठेवून ग॒ह्योवताच्या 
विधानानुसार विधिपूर्वक अग्नीत समर्पण करावा. अग्नी, सोम व यम 
यांनाही तपण करावे. अग्नीचा उपासक यज्ञोपवीतधारी श्रेष्ठ ब्राह्मण 
‹ दक्षिण ' नावाचा अग्नी प्रज्वलित झाल्यावर श्राद्वकमे करतो. पर्य- 
क्षणादीपासून निवृत्त होऊन, सवे विधी समजावून घेऊन, प्राचीनावीती 
होऊन कार्ये करावे. 

नंतर उरलेल्या हवीचे सहा पिंड तयार करावेत. त्यांवर आपल्या 
डाव्या हाताने जलपात्राने तिलमिश्चित जळ द्यावे. ईर्ष्या-देषरहित बनून, | 
हातात कुश घेऊन, डावा गुढघा मोडून प्रयत्नपूर्वेक वेदीवर रेखा ओढून 
त्यांवर कुश पसरावेत. दक्षिणदिशेस मुख करून पिडांसाठी असलेल्या 
कुशांवर अननेजन (जलसंस्कार) करून हातात पळी घेऊन क्रमशः 
एकेक पिंड घेऊन पितरांचे गोत्र, नाम उच्चारून कुशांवर एक एक 
करून ठेवावेत. त्या पिडांवर प्रत्यवनेजन ज सोडावे. गंध, धूप इत्यादींची 
या सहा पितरांचे पूजन करून त्यांना नमस्कार करावा. बेदमंत्रांती 
त्यांना आवाहन करावे. यानंतर शराद्धकर्त्याने कुशांवर पितरांच्या पत्नीं- 
साठी अन्न प्रदान करून पिडांवर आवाहन व विसर्जन इत्यादी किमा 
कराव्यात. त्यानंतर श्रद्धकर्त्याने त्या सबं पिंडांतून थोडा अंश घेऊन 
सवेप्रथम प्रयत्नपूवेक निमंत्रित ब्राह्मणांना द्यावा. र 

कारण पिंडान्नापासून काढलेला अंश अमावास्येस ब्राह्मण खातात. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । २४१ 
म्हणून या श्राद्धाला ' अन्वाहायेक ' म्हणतात. श्राद्धकर्ता प्रथम पवित्रक 
धारण करून तिळ व जल ब्राह्मणाच्या हातात देतो. नंतर पिडांश 
संमपित करतो. यानंतर ' आमच्या पितरांसाठी स्वधा होवो ' असे 
म्हणून भोजन देतो. ब्राह्मणाने क्रोधाचा त्याग करून ' हे गोड आहे. 
पवित्र आहे ' असे म्हणून भोजन करावे. भोजनानंतर ब्राह्मणांनी 
“ विकिरन्‌ ' क्रिया करावी. त्यावेळी जलसहित अन्न घेऊन पथ्वीवर 
जलास सोडावे. त्या ब्राह्मणांनी आचमन केल्यावर जल, पुष्प, अक्षत 
आदी सामग्री स्वस्तिवचनपूर्वंक पिडांवर समपित करावी. श्राद्गफल 
भगवानांना समर्पण करावे. ब्राह्मणांना प्रदक्षिणा करावी. 

श्राद्धकत्यने या वेळी दक्षिणेस मुख करून पितरांना म्हणावे, 
' पितृगण, आमच्या दात्यांची, वेदांची, संतानांची वृद्धी व्हावी. आमची 
श्रद्धा कमी न व्हावी. दानासाठी आमच्याजवळ विपुल संपत्ती असावी. 
अधिक अन्न असावे. आमच्याकडे अनेकांनी मागावे. पण आम्ही कुणा- 
जवळ याचना करू नयें. यावर ब्राह्मणांनी ' असंच होईल ' असे म्हणावे. 
श्राद्धसमाप्तीनंतर पिंड, गाय, वकरी व ब्राह्मणांना द्यावेत, अथवा पक्ष्यांना 
वा जलास द्यावेत. मधला पिंड श्राद्धकर्त्याची पत्नी खाते. पितृकमं समाप्त 
झाल्यावर वेदवदेवाचे पुजन करावे. नंतर आपल्या इष्टमित्रांसह, शांति- 
पूर्वक पितृसेवित अन्नाचे भोजन करावे. श्राद्धकर्ता, श्राद्धभोवता यांनी 
श्राद्धाच्या भोजनानंतर त्या दिवशी पुन्हा भोजन करू नये. त्या दिवशी 
मार्गेगमन, वाहनावर बसणे, परिश्रम करणे, मेथुन, स्वाध्याय, कलह, 
दिवसा शयन; या सर्वांचा त्याग करावा. 


साधारण ब आभ्युदयिक श्राद्धविधी 


साधारण श्राद्ध भोग व मोक्ष देणारे असते. सूर्याचे उत्तरायण, 
दक्षिणायनसमयी, विषुवयोगात, कृष्णपक्षातील अष्टकायोगात (मागँशोषे, 
पौष, फाल्गुन कृष्णपक्षातील सप्तमी, अष्टमी, नवमी या तीन तिथींचा _ 
समुदाय असताना), अमावास्येस, पूणिमेस, आर्द्रा, मघा व रोहिणी 
नक्षत्रां, द्रव्य व ब्राह्मण मिळाल्यावर, गजच्छाया, व्यतिपात, वेधृती- 


म...१६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२४२ । मत्स्यपुराण 


योगांत, विष्टि( भद्रा ) करणात साधारण श्राद्ध केले जाते. वेशाख- 
मासाची शुक्लतृतीया (अक्षयतृतीया), कातिकमासाची शुक्लनवमी 
(अक्षयनवमी), माघमासाची पूणिमा, भाद्रपदमासाची शुक्लत्रयोदशी; 
या युगादी तिथी आहेत. या तिथींना केलेले श्राद्ध अक्षय होते. 

आश्विनमासाची शवळनवमी, कातिकमासाची शुक्लद्वादशो, चेत्र- 
मासाची शुक्लतृतीया, भाद्रपदाची शुक्लतृतीया, फाल्गुनी अमावस्या, 
पौषातील शुक्लएकादशी, आषाढाची शुक्लदशामी, माघमासाची शुक्ल- 
सप्तमी, श्रावणमासाची कृष्णाष्टमी, आषाढाची पूणिमा, कातिक, 
फाल्गुन, चैत्र व ज्येष्ठ यांची पुणिमा; या चौदा तिथी चोदा मन्वन्तरांच्या 
आदितिथी आहेत यांत केलेले श्राद्ध अक्षय फलदायी होते. ज्या तिथीस 
मन्वन्तराची आदितिथी माघाच्या शुक्सप्तमीस भगवान सूर्यं रथावर 
आरूढ होतो, ही तिथी रथसप्तमी या नावाने प्रसिद्ध आहे. या तिथीस 
मनुष्याने तिळमिश्चित जल प्रदान केले, तपेण केले तर सहस्र वर्ष श्राद्ध 
केल्याचे फल प्राप्त होते. 

विद्वान शराद्धकर्त्याने वेशाखी पुणिमा, सूर्य चंद्रग्रहण, विशेष उत्सव, 
पितृपक्ष, तीर्थस्थान, देवमंदिर, गोशाला, दीपगृह, वाटिका; अशा एकान्त- 
स्थानी व समयी श्राद्धकार्य करावे. या श्राद्धाच्या आधी एकदोन दिवस 
विनम्रभावाने शीलवान, सदाचारी, गुणी, रूपवान, आस्थावान ब्राह्मणांना 
निमंत्रित करावे. विखवेदेवांना आसन प्रदान करून यव व पुष्पांनी त्यांची 
अर्चेना करावी. दोन मातीची पात्रे ठेवून, त्यांत कुशमिश्चित पवित्रक 
टाकून ' झं नो देवीरभीष्टये०' हा मंत्र म्हणून ती जलाने भरावीत. 
' यवोऽसि०' या मंत्राचा उच्चार करून त्यात यव टाकावेत. पुन्हा 
गंध, पुष्प आदींनी पूजा करून त्यांना विश्वेदेवांच्यापुढे ठेवावे. पुन्हा 
' विशवेदेवास०' इत्यादी दोन मंत्र म्हणून विश्‍वेदेवांना आवाहन करून 
वेदीवर जव विखरावेत. गंधःपुष्पादीनी अलंकृत करून ' या दिव्या 
आपः०' या मंत्राने त्यांना अघ्ये प्रदान करावा. 

यानंतर पितृकार्यास आरंभ करावा. प्रथम कुशांचे आसन प्रदान 
करावे. तीन अध्यपात्रे तयार करावीत. त्यांत प्रथमतः कुझ्निमित पवित्रक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


0 
| 


मत्स्यपुराण । २४३ 
घाळून ' शंनो देवी०' या मंत्राने त्यांत जल भरावे. पुन्हा ' तिलोऽसि० 
या मंत्राने त्यांत तिल टाकून त्यांची गंधपुष्पांनी पुजा करावी. पितरां- 
साठी प्रयुक्त केलेली ही पात्रे लाकडाची, वृक्षाच्या पानांची अथवा? 
सुवर्णमय, रजतमय असावीत. अञ्चा रीतीने पितरांसाठी अध्य, पिंड, 
भोजनपात्र शक्य तो चांदीचे असावे. कारण चांदी जिवांच्या नेत्रांतून 
उद्भवलेली असल्याने ती शिवांना अत्यंत प्रिय आहे. पण देवकार्यात 
ही भशुभ मानली आहे. म्हणून देवकार्यात चांदी दूर ठेवावी. 

अशा रीतीने यथाशक्ती पात्रांची व्यवस्था करून, मत्सररहित 
होऊन, हातात कुश घेऊन “या दिव्या०' या मंत्रासह आपल्या पित्याचे 
नाव, गोत्र यांचे उच्चारण करून अर्ध्यपात्रे ठेवावीत. ' मी आपल्या 
पितरांना आवाहन करीन ' असे ब्राह्मणांना उद्देशून म्हणावे. त्यांनी 
अनुमती दिल्यावर ' उशन्तस्त्वा०', ' आयान्तु नः०' या दोन ऋचांनी 
पितरांना आवाहन करावे. त्यानंतर ` या दिव्या०' या मंत्राने त्यांना 
अर्घ्यं प्रदान करून गंध, पुष्प आदींनी त्यांची पूजा करावी. पिंडदानाच्या 
आधी.त्या जलास हातात घेऊन ते पितृपात्रात ठेवून ते वेदीच्या अग्न: 
भागी उलटून ठेवावे. आणि ' पितृभ्यः स्थानमसि ' `हे पितरांसाठी 
स्थान आहे ' असे म्हणून त्यावर जल शिपडावे. या कार्यातही पूर्वी- 
प्रमाणे सावधान राहून अग्निकार्य करावे. 

त्यानंतर हातात कुश घेऊन प्रशांतचित्ताने गुणकारी डाळ, शाक 
आदींनी युक्त असे विविध प्रकारचे खाद्यपदाथं आपल्या दोनही हातांनी 
परिवेषित करावेत. या पदार्थांत दही, दूध, गोड अन्न, गोधृत, गोदुरध, 
खीर इत्यादी जे काही पितरांना दिले जाईल ते अक्षय होते. पितर 
गृहस्थाच्या घरी प्रथम देव असतात. म्हणून श्राद्धाच्या वेळी पितृसंबंधी 
सूक्तांचा पाठ करावा. पुराण, ब्रह्मदेव, विष्णू, सूये ब रुद्र यांची विविध 
सूक्ते, इंद्र, अग्नी, सोम यांची पवित्र सूक्ते, वृहद्रथंतर, रोहिणतहित 
ज्येष्ठ साम, शांतिकाध्याय, मधुत्राह्मण, मंडलब्राह्मण; इत्यादी तुकतांचा 
ब्राह्मणांकडून पाठ करावा. केळे 

ब्राह्मणांचे भोजन झाल्यावर सर्व वर्णांना तियत केलेले अन्तादी 
पदार्थं जलाने परिपूर्ण करून भोजन करणाऱ्यासमक्ष वाढून म्हणावे' 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२४४ । मत्स्यपुराण 


' माझ्या कुळात ज्यांचा अग्निसंस्कार झाला आहे, अथवा झाला नाही, 
ते सर्वं या अन्नानं तृप्त व्हावेत. त्यांना परमगती प्राप्त व्हावी. ज्यांना 
माता नाही, पिता नाही, बंधू नाही, ज्यांची गोत्रशुद्धी झालेली नाही, 
` ज्यांच्यापाशी अन्न नाही, त्यांच्या तृप्तीसाठी मी हे अन्न ठेवलं आहे. 
त्यांनाही तृप्ती लाभावी.' यानंतर तृप्त ब्राह्मणांच्या हातावर पाणी 
सोडावे. नंतर गोमय, गोमूत्र व जल यांनी सारवलेल्या जमिनीवर 
विधिपूवक दक्षिणाभिमुख कुश पसरावेत. श्राद्धकत्याने पित्याचे नाव व 
गोत्र उच्चारून प्रथम कुशांवर अवनेजन (जरू शिंपडावे) द्यावे सर्व पिडांना 
त्या कुशांवर ठेवावे. गंध, पुष्पादींनी पिंडांची पूजा करावी. त्यांवर 
प्रत्यवनेजनाचे जल शिंपडावे. डावा गृढगा टेकवून डाव्या बाजूने प्रदक्षिणा 
करावी कुश हातात घेऊन विधिपूर्वक पितुकायं करावे. 

श्राद्धकर्त्याने दीप लावावा. पुष्पांनी पुजन करावे. ब्राह्मणांचे 
पूजन करून त्यांना दक्षिणा द्यावी. पितरांना प्रसन्न ठेवण्यासाठी गाय, 
पृथ्वी, सोने, वस्त्र, शय्या इत्यादींचे ब्राह्मणांना दान करावे. नंतर 
स्वधाचा उच्चार करून श्राद्वकर्त्याने पूर्वाभिमुख होऊन विश्‍्वेदेवांना 
जळ प्रदान करावे. त्यांचा आशीर्वाद घ्यावा. ब्राह्मणांना म्हणावे, 
“ आमचे पितर सोम्य व्हावेत. ' त्यावर ब्राह्मणांनी म्हणावे, ' सन्तु हो.' 
यानंतर यजमानाने म्हणावे, ' आमच्या गोत्राची वृद्धी व्हावी. आमच्या 
दात्यांची अभिवृद्धी व्हावी. ' ब्राह्मण याला अनुमोदन देतील. यानंतर 
ब्राह्मणांनी स्वस्तिवाचन करावे. पिंडांना उचलून भवितपूर्वंक ग्रहबली 
करावा हे तपेणरूप कार्य पुत्रहीन, पुत्रवान, स्त्रिया यांसाठीही आहे. 

नंतर ब्राह्मणांपुढे उभे राहून जलपात्र हातात घेऊन ' वाजे वाजे ' 
म्हणून कुशांच्या अग्रभागाने पितरांना विसजित करावे. त्यानंतर पुत्र, 
स्त्री, बंधुबांधव यांना बरोबर घेऊन, आठ पावले त्या ब्राह्मणांच्या मागे 
चाळून त्यांना प्रदक्षिणा करावी. नंतर परत येऊन अग्नीला प्रणाम 
करावा. मंत्रोच्चारणपूर्वंक पर्युक्षण करावे. वैश्वदेव ब नित्य बली प्रदान 
ह नंतर नोकरचाकर, पुत्र, बंधुबांधव, अतिथी यांच्यासह भोजन 
करावे, 


आम्युदयिक वृद्धिश्राद्ध उत्सव, हर्षसंयोग, यज्ञ, विवाह आदी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । २४५ 
शुभ अवसरी करतात. या शाद्धात प्रथम मातांची पुजा करून नंतर 
पितरांची पूजा होते. नंतर मातामह व विश्‍्वेदेव यांची पूजा करावी. 
श्राद्वकर्त्याने पूर्वाभिमुख होऊन प्रदक्षिणा करून दही, अक्षत, फल. जल 
आदी सामग्री दुर्वा व कुश यांच्यासह पिंडांन पित ब क 
आभ्युदयिक श्राद्धात ' सम्पन्नम्‌ ' या मंत्र 0७ टा 

ड MR चा उच्चार करून दोनही 
प्रकारच्या पितरांना अर्घ्य द्यावा. यावेळी वस्त्र, सुवणं इत्यादींनी 
ब्राह्मणांची पुजा करांवी. तिळाऐंवजी ' नान्दी ' शब्द उच्चारून यवांनी 
कार्य संपन्न करावे. श्रेष्ठ ब्राह्मणांकडून मांगलिक सूक्तांचा व स्तोत्रांचा 
पाठ करावा. 

यानंतर अठराव्या अध्यायात सुताने ' एकोद्दिष्ट ' (पिता आदी 
केवळ एका व्यक्तीस उद्देशून केलेल्या) श्राद्धाचा विधी ऋषींनी समजा- 
वून सांगितला. याचे वर्णेन स्वतः भगवान चक्रपाणी विष्णूंनी केले आहे 
पित्याच्या मृत्यूनंतर पुत्रांनी शौचपर्यंत काय काय करावे हे या अध्यायात 
आले आहे. ब्राह्मणांत दहा दिवसांच्या अशोचाचे विधान आहे. क्षत्रियांत 
वारा दिवसांचे, वेद्यांत पंधरा दिवसांचे, शूद्रांत एक मासाचे अशौच 
असते. ज्याचा मुंडनसंस्कार झालेला नाही, अशा लहान मुलाचे मरणा- 
शौच एक रात्रपर्यंत असते. मोठ्या मुलाचे अशौच तीन रात्रीपर्यंत 
असते. 

अशाच प्रकारे सवं वर्णासाठी जननाशौचही असते. मरणाशौचात 
अस्थिसंचयनानंतर अंगस्पशे करण्याचे विधान आहे. प्रेतात्म्यासाठी 
वारा दिवस पिडदान करावे. कारण हे पिंड त्याला पाथेय म्हणन 
उपयोगी येतात. प्रेतात्मा बारा दिवसपर्यंत प्रेतपुरीस, यमपुरीस जात 
नाही. वारा दिवसपर्यंत तो आपले घर, आपला पुत्र, आपली पत्नी यांना 
पाहू शकतो. म्हणून दहा दिवसांपर्यंत त्याची थकावट दूर करण्यासाठी 
जरुघट तयार असावा. अकराव्या दिवशी अकरा ब्राह्मणांना भोजन 
घालावे. वाराव्या दिवशी एकोदिष्ट श्राद्ध करावे. यात आवाहन, 
अग्नीत पिंडदान, विश्वेदेवाचे पूजन निषिद्ध आहे. या श्राद्धात एकच 
पवित्रक, एकच अर्ध्य, एकच पिंड यांचे विधान आहे 

* उपतिष्ठताम्‌ ' या शब्दाचा उच्चार कृरून तिलसहित ज॒ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२४६ ३ मंत्स्यंपुरोण 


प्रदान करावे. ' स्वदितम्‌ हा संपूर्ण मंत्र म्हणून अन्न पृथ्वीवर ठेवावे. 
आणि विसर्जनाच्या समयी ' अभिरम्यताम्‌ ' असे म्हणावे. वेदज्ञ पुत्राने 
आपल्या पित्याचे श्राद्धकाये याप्रकारे पूर्णे करावे. पित्याच्या मृत्युतिथीस 
प्रतिमास कार्ये करावे. सूतक संपल्यावर दुसऱ्या दिवशी सोन्याची प्रतिमा 
फलवस्त्राने समन्वित करून शय्यादान करावे. वस्त्राभूषणांनी द्विज- 
दंपतीचे पूजन करावे. त्यानंतर वृषोत्सर्गे (बैल सोडण्याचा विधी). 
करावा. यावेळी एका कपिला गायीचे दान करावे. भक्ष्यभोज्य पदा- 
थांनी युवत असे तिळजलपूर्णं जळपात्र दान करावे. हे दान वर्षपर्यंत 
करावे. 

एक वर्षे पूणं झाल्यावर सरपिडीकरण श्राद्ध करावे. यानंतर 
प्रेतात्मा पार्वणश्राद्धाचा भागी होतो. सपिंडीकरण श्राद्धात सर्वप्रथम 
विइवेदेवांना नियुक्त करावे. त्यानंतर पितरांना स्थान द्यावे. प्रेतास 
वेगळे स्थान द्यावे. अध्ये देण्यासाठी चंदन, जरू, तिर यांनी युवत चार 
पात्रे तयार करावीत. प्रेतपात्रातील जलास तीन भागांत विभक्त करून 
पितुपात्रात घालावे. अशा रीतीने चार पिंडांना तयार करून त्यांना 
पितर व प्रेत यांच्या स्थानी पृथक्‌ पृथक्‌ ठेवावे. यानंतर ' ये समानाः ' 
या दोन मंत्रांसह शेवटच्या चोथ्या पिडास स्वर्णंशळाकेने वा कुशाने तीन 
भागांत विभक्त करावे. यानंतर प्रेतात्मा संतुष्ट होऊन पितृरूपात 
परिवतित होतो. अग्निष्वातादी देवपितरांच्यामध्ये त्याला उत्तम व 
अविनाशी पद प्राप्त होते. हा प्रेतात्मा ज्या पितरांच्या मध्ये असतो, 
त्यांच्या पिडांचे तीनही भाग त्या पितरांच्या पिडांत मिळवावेत. 

यानंतर संक्राती अथवा गृहणादी पर्वात त्रिपिड श्राद्ध करावे. 
एकोदिष्ट राद्ध प्रेतातम्याच्या मृत्यूच्या दिवशी करण्याचे विधान आहे. 
जो थाद्धकर्ता पित्याच्या मृत्यृतिथीत एकोदिष्ट श्राद्ध न करता केवळ 
अन्य श्राद्ध करतो, तो पितृघातकी समजला जातो. प्रतिवर्षं एकोदिष्ट 
श्राद्ध करावे. 


श्राडरूपी वृक्षाची पुष्पे 
यानंतर एकोणिसाव्या अध्यायात ऋषींनी सूतास विचारले, 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


भत्स्यपुराण । २४७ 


“सूत, मनुष्यास पितरांसाठी हव्य, कव्य कशा प्रकारानं द्यावं ? मृत्यु- 
लोकात दिलेलं हव्य-काव्य पितरांना पितृलोक[त कसं पोचतं ? कोण 
पोचवितं मृत्युलोकी जर ब्राह्मण ते खात असतील, ते अग्नीत जात 
असेल, तर मग आपल्या कर्मानुसार शुभ वा अशुभ योनीत गेलेल्या 
पितरांना ते कसं पोचतं ?' 

या प्रश्‍नांची उत्तरे सूताने दिली. पितरांना वसुगण, पितामहांना 
रुद्रगण व प्रपितामहांना आदित्यगण म्हटले जाते. अशी वैदिक श्रती 
आहे. पितरांचे नाम व गोत्र त्यांच्याकडे हव्यकव्य पोचवितात. अतिज्य 
भक्तिपूर्वक उच्चारित श्राद्धातील मंत्रही हे काम करतात. अग्नि- 
ष्वात्तादी पितरांच्या आधिपत्यपदावर असतात. या देव-पितरांसमोर 
जे खाद्य पदार्थ पितरांचे नाम, गोत्र, काल, देश यांचा उच्चार करून 
श्रद्धाने अपण केले जातात, त्यांनी पितृगण तृप्त होतात. ते त्यावेळी 
त्यांच्या योनीस उपयुक्त अशा आहाराच्या रूपात परिणत होतात. 
शुभ कर्माच्या प्रभावाने पिता देवयोनीत उत्पन्न झाला असेल तर त्याच्या 
उद्देशाने दिले गेलेले अन्न अमृत वनून त्याला प्राप्त होते. हे श्राद्वान्न 
देत्ययोनीत भोगरूपात व पशुयोनीत तृणरूपात बदलते. सर्पयोनीत हे 
वायुरूप होऊन पितरांना मिळते. यक्षयोनीत हे अन्न द्रवरूपात व राक्षस- 
योनीत मांसरूपात परिवतित होते. दानवयोनीत मायाख्पाने, प्रेतयोनीत 
रुधिर व जळरूपाने आणि मानवयोनीत नाना प्रकारच्या भोगरसांनी 
परिवतित होते. 

रमण करण्याची शक्‍ती, सुंदर स्त्रिया, भोजनाचे पदार्थ, हे पदार्थ 
पचविण्याची शक्‍ती, प्रचुर संपत्ती, दान देण्याची निष्ठा, सुंदर रूप, 
स्वास्थ्य, ही सर्व थाद्धरूपी वृक्षाची पुष्पे आहेत ब्रह्मप्राप्ती त्यांचे फळ 
आहे. पितृगण प्रसन्न झाल्यावर मनुष्यास आयुष्य अनेक पुव, धन, 
विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख व राज्य प्रदान करतात असे ऐकले आहे की, 
कौशिकाचे पुत्र पूर्वी थाद्धाच्या प्रभावाने व्याध, मृग, चक्रवाक इत्यादी 
योनींत पांच वेळा जन्म घेऊन मुक्त झाले व भगवान विष्णूंच्या बकुठः 
धामास गेले. ही कथा पूर्वी याच ग्रंथात आपण वाचलो आहेच. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२४८ । मत्स्यपुराण 
श्रा्वासाठी विविध तीथस्थाने 


वाविसाव्या अध्यायात ऋषींनी श्राद्ध केव्हा करावे? कोण- 
कोणत्या स्थानी ते करावे? असे प्रश्‍न विचारल्यावरून सूताने सविस्तर 
निवेदन केले आहे. अपराण्हकाल (दिवसाचा तिसरा प्रहर), अभिजित 
महृते, रोहिणीचा उदयकाल या मुहूर्तावर पितरांसाठी जे काही होईल 
ते अक्षय ठरेल. 

गया नावाचे पितृतीर्थं सवं तीर्थात श्रेष्ठ व मंगलदायक आहे. 
तेथे पितामह स्वतः विराजमान होतात. वाराणसीनगरीही पितरांसाठी 
पुण्यप्रद आहे. विमलेइवरतीथं, पितृतीर्थं प्रयाग, दशाइवमेधिकतीर्थे, गंगा- 
द्वार (हरिद्वार), नंदा, ललिता व मंगलमयी मायापुरी (ऋषिकेश), ही 
सवं तीर्थे पितरांसाठी श्रेष्ठ आहेत. केदारतीथे, गंगासागरतीथे, शतद्रू- 
मधील ब्रह्मसरतीर्थं, नैमिषारण्यातील सर्व तीर्थे, गोमतीनदी, कांचनद्वार, 
कृतशोचतीर्थ, इक्षुमतीनदी; ही सर्वे तीर्थे पितरांना अत्यंत प्रिय आहेत. 
गंगेच्या संगमावर पितर सदा निवास करतात. सवं तीर्थात कुरुक्षेत्र हे 
पुण्यप्रद तीथे आहे. पुण्यसलिला शरयूनदी, इरावतीनदी, यमुना, देविका, 
काली (कालीसिध), चंद्रभागा (चिनाब), दुषद्वती, पुण्यतोया वेणुमती, 
सवंश्रेष्ठ वेत्रवती; या नद्या पितरांना अत्यंत प्रिय आहेत. 

जंबूमागे (भडोच) ,नीळकुंडतीथं, रुद्रसर, मानससरोवर, मंदाकिनी, 
अच्छोदा, विपाशा (व्यासनदी), सरस्वती, पूर्वेमित्रपद, वैद्यनाथ, सिप्रा- 
नदी, महाकाल, कालंजर, वंशोदूभव, हरोद्भेद, गंगोद्भेद, भद्रेश्‍वर, 
विष्णुपद, नमेदाद्वार; ही सर्वे पितृप्रियतीधे आहेत. ओंकार, कावेरी, 
कपिलोदका, चंडवेगा व नमंदा याचा संगम, अमरकंटक; इत्यादी पितर 
तीर्थात स्नानादी केल्यानें कुरक्षेत्राच्या शंभर पटींनी अधिक फळ मिळते. 
शुक्रतीर्थं, सोमेश्वरतीर्थ, कायावरोहण (गुजराथमधील कारवण), 
चमंण्वती, गोमती, वरुणा, औशषनसतीर्थ, भैरव (केदारनाथापाशी), 
भुगृतुंग, गौरीतीर्थ, वेनायकतीथं, भद्रेशवरतीर्थ, पापहरतीर्थ, पुण्यसलिला 
तपती, मूलतापी, पयोष्णी, महाबोधी, पाटला नागतीर्थे, अवन्तिका, 
वेणानदी, मद्दाश्ाळ, महारुद्र, महाछिंग, दशार्णा; हीही अत्यंत पुण्यप्रद 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


ID Inns, 


Dees is Oe = 


मत्स्यपुराण । २४९ 
अशी पितृतीर्थं आहेत. 
शतदा, शताण्हा, विश्‍्वपद, अंगारवाहिका, शोण, घर, कालिका- 
नदी, वितस्ता; ही पितृतीर्थे स्नान व दान यांसाठी प्रशस्त आहेत. येथें 
श्राद्ध केल्यास अक्षय फल मिळते. द्रोणी, वाटनदी धारानदी र री, 
गोकर्ण, गजकणे, पुरुषोत्तमक्षेत्र, द्वारका, कृष्णतीथं अर्बुदगिरी, स रस्वती, 
मणिमतीनदी, गिरिकणिका, धूतपापतीर्थ, दक्षिणसमदर; या पिततीर्थात 
थे नाथ, महाझालनदी, चक्रवाक, चमंकोट, जन्मेश्‍वर, 
अर्जुन, त्रिपुर, सिद्धेश्‍वर, श्रीज्ञैल, शांकरतीथं, नारसिहतीथं, महेंद्र 
श्रीरंग, इत्यादी तीर्थस्थानी केलेले श्राद्ध फलदायी होते. तुंगभद्वानदी' 
भीमरथीनदी, भीमेश्‍वर, इष्णावेणा, कावेरी, कुड्मलानदी, गोदावरी. 
तरिसंध्यातीर्थे, सवे तीर्थांनी नमस्कृत तरैयम्बकतीर्थ; या सव तीर्थात 
केलेला श्राद्धविधी अनेक पटींनी फलदायी होतो. 
याच प्रकारे श्रीपर्णी, ताम्रपर्णी, जयातीर्थ, मत्स्यनदी, शिवधार, 
भद्रतीथं, पंपाती्थे, रामेश्‍वर, एलापुर, अलंपुर, अंगारक, आमर्दक, 
अलबुष, आ म्रातकेश्‍वर, एकाञ्रक, गोवर्धन, हरिरचंद्र, कृपुचंद्र, पृथृदक, 
सहेस्राक्ष, हिरण्याक्ष, कदलीनदी, रामाधिवास, सौमित्रिसंगम, इंद्रकील, 
महानाद, प्रियमेलक; येथीळ श्राद्ध प्रशस्त होते. पुण्यजला बहुदानदी, 
मंगलमय सिद्धवन, पाशुपततीरथं, पावंतीनदी, अप्सरोयुग, जामदरन्यतीथं, 
सह्रलिग, राघवेइवर, पुण्यतोया इंद्रफेना, पुष्करतीथं, शालग्राम, सोम 
पानतीथं, सारस्वततीर्थ, स्वामितीर्थ, मलंदरानदी, कौशिकी, चंद्रिका, 
वेदर्भी, वेणा, पयोष्णीं, कावेरी, जाळंधरगिरी; ही सवं स्थाने थाद्धासाठी 
योग्य आहेत. 
यानंतर लोहदंडतीर्थ, चित्रकूट, विध्ययोग, गंगातट, कुव्जासरतीथं 
(ऋषिकेश), उर्वशीपुलिन, संसारमोचनतीर्थ, ऋणमोचन, अट्रहासतीयं, 
गोतमेश्‍वर, वसिष्ठतीर्थ, हारीततीथं, ब्रह्मावतं, कुशावतं, हयतीथं 
(दवारकेपाशी ), पिडारकतीरथ, शंखोद्धार, घंटेश्‍वर, विल्बक, नीलपवंत, 
धरणीतीर्थ, रामतीर्थ, अश्वतीथं; ही सवं स्थाने राद्ध व दान यांसाठी 
विख्यात आहेत. वेदशिर, ओधवतीनदी, वसुप्रद, छागळांडतीथं, बदरी० 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२५० । मत्स्यपुराण 


तीर्थे, गणतीर्थे, जयंत, विजय, शक्रतीर्थ, श्रीपतितीर्थ, रेवतकतीथ, 
शारदातीर्थ, भद्रकालेदवर, वैकुंठतीथं, भीमेश्वरतीर्थ, मातृगृहतीथं, 
करवीरपुर, कुशेशय, गौरीशिखर, नकुलेशतीथे, कदेमाळ, दिडिपुण्यकर, 
पुंडरीकपुर, सप्तगोदावरीतीर्थे; अशी तीथं श्राद्धासाठी उपयुक्त आहेत. 

अशा अनेक तीर्थाचे वर्णन सूताने केले आहे. सत्यतीर्थ, दयातीर्थ, 
इद्रियनिग्रहतीर्थे; यांनाही त्याने तीर्थरूप मानले आहे. प्रातःकाल संगव 
म्हणून प्रसिद्ध आहे. यानंतर तीन मुहूर्ताचा मध्यान्ह व नंतर तितकाच 
अपराण्हकाळ असतो. सायंकाळी श्राद्ध करू नयें. यावेळी राक्षसी समय 
असतो. सर्व कार्यांना हा निदित काळ आहे. एका दिवसात पंधरा मुहुतं 
असतात. आठवा मृहुतं कुतप नावाने प्रसिद्ध आहे. मध्यान्हकाली सूर्य 
मंद असल्याने यासमयी फळ प्राप्त होते. मध्यान्हकाळ, खड्गपात्र, 
नेपाळकंवल, चांदी, कुश, तिळ, गाय व दौहित्र (कन्येचा पुत्र); हे 
पापांना संतप्त करणारे आहेत. म्हणून ' कुतप ' या नावाने विख्यात 
आहेत. यानंतर चार मुहुते स्वघासाठी उत्तम असतात. कुश व काळे 
तीळ हे भगवान . विष्णूंच्या शरीरापासून निर्माण झाल्याने श्राद्धास 
अत्यंत उपयुक्त असतात. तीर्थात प्रवेश करून, हातात कुश घेऊन तिलां- 
सहित जलांजली द्यावी. श्राद्धाची विशेषता याने वाढते. पिंड एका 
हाताने दिला जातो. तर्पण दोनही हातांनी करतात. 


ययातीचा पुरूस उपदेश 


सदतिसाव्या अध्यायापासून ययाती व अष्टक यांच्या संवादातील 
उपदेशाचा वृत्तांत एकेचाळिसाव्या अध्यायापर्यंत आला आहे. 
छत्तिसाव्या अध्यायात ययातीने पुरूस केलेला उपदेश आहे. गंगा व 
यमुना यांच्यामधील सवं प्रदेशावर पुरूचे राज्य होते. मनुष्याने दीनता, 
शठता, क्रोध करू नये. कुटिलता, मात्सर्य, वैर करू नये. माता, पिता, 
विद्वान, तपस्वी, क्षमाशील पुरुष, बुद्धिमान मनुष्य यांचा कधी अपमान 
करू नये. शक्तिशाली पुरुषाने सदा क्षमाशील असावे. कुरूप रूपवानाचा, 
निर्धन धनवानाचा, अकर्मण्य कर्मनिष्ठाचा, अधार्मिक धामिकाचा दष 
करतो. गुणहीन मनुष्य गूणवानाचा द्वेष करतो. जो कधी क्रोध करीत 
| Je Rt ० फना व्वा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । २५१ 
नाही, तो श्रेष्ठ पुरुष असतो. सहनशील पुरुष उत्तम असतो. मर्खापेक्षा 
विद्वान उत्तम असतो. ही 

जर एखादा मनुष्य निदा करीत असेल, शिव्या देत असेल, तर 
त्याची निदा करू नये. त्याला शिवी देऊ नये. जो निंदा व शिवी सहन 
करतो, त्याचे आंतरिक दुःखच शिवी देणाऱ्यास जाळीत असते. क्रोधवश 
होऊन कोणाच्याही मर्मस्थानास दुखवू नये. कोणासही कठोर वाणीने 
बोलू नये. अनुचित उपाय करून झात्रूसही वश करू नये. दसऱ्याच्या 
जीवास दाह देणारे, त्याला उद्वेग वाटणारे शब्द मुखातून उच्चारू नयेत. 
कारण पापी लोकच असे बोलतात. जो स्वभावाने कठोर असतो, दुसऱ्यास 
दोष देतो, कटू शब्द बोलतो, तो लक्ष्मीहीन होतो. 

साधपुरुषाचा सत्कार करावा. दुष्ट लोकांचे बोलणे साधु पुरुषा- 
प्रमाणे स्वीकारावे. दुष्ट माणसाच्या तीक्ष्ण शब्दांनी मनुष्य रात्रंदिवस 
शोक व चिंताग्रस्त होतो. त्याचे वाग्वाण मर्मस्थानास दुखवितात. म्हणून 
विद्वान माणसाने कठोर वाणीचा प्रयोग करू नये. सर्वे प्राण्यांवर दया 
करावी. त्यांशी मैत्री करावी. दान द्यावे. मधुर वाणीचा प्रयोग करावा. 
पूजनीय पुरुषांचा आदरसत्कार करावा. दुसऱ्यांना दान द्यावे व स्वतः 
कधी कोणास मागू नये. 


ययाती अष्टक यांच्या संवादातील उपदेश 


ययातीचे पुण्य संपल्यावर तो खाली पृथ्वीवर आला. त्यावेळी 
त्याला राजषींत श्रेष्ठ व उत्तम धर्मविधीचा पालक बष्टकाने पाहिले. 
अष्टकाने त्याची चौकशी केली. त्याच्या पतनाचे कारण विचारले. 
अप्टकास ययातीने आपला परिचय करून दिला. सवं प्राण्यांचा अपमान 
केल्यामुळे आपले पुण्य क्षीण झाले, असेही त्याने अप्टकाला सांगितले. 
पाप पुण्यकर्मांचा नाश करते. ते नरकाची प्राप्ती करून देणार असते. 
भेष्ठ पुरुष दुराचारी पुरुषांचे अनुकरण करीत नाहीत. दुसऱ्यांची निदा 
करण्याने घन नष्ट होतेः जो लोककल्याणात संलग्न राहील तोच ञानी 
बे घीट मानावा. शरेष्ठ पुरुषाने आपल्या बुद्धीपेक्षा प्रारब्ध बलवान 
मानावेः सुख ब दुःख प्रारब्धामूळे मिळतेः आपल्या शकतात नाही. दुःखाने 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२५२ । मत्स्यपुराणं ` 


संतप्त होऊ नये. सुखाने हषित होऊ नये! सदा समभावाने राहावे. 
भाग्यास प्रबल मानून कोणत्याही प्रकारची चिता करू नये. 

दहा लाख वर्ष नंदनवनात राहाणारा ययाती भूतलावर का आला? 
या प्रश्‍नाचे उत्तर अष्टकास ययातीनेच दिले. मनुष्याचे पुण्य क्षीण झाले 
की, त्या मनुष्याचा त्याग देवराज इंद्र करीत असतो. जो मनुष्य आपल्या 
पुण्यकर्माचे वर्णन करतो, तो भौम नावाच्या नरकात पडतो. तेथे तो 
गिधाड, कोल्हा, कावळा इत्यादींनी खाण्यास योग्य अशा शरीरास प्राप्त 
करतो. म्हणून दुष्ट व निदनीय कर्मांचा त्याग करावा. कर्मांपासून उत्पन्न 
होणारा व वाढणारा मनृष्य या पृथ्वीवर विषयांत रमतो. त्याचे हे 
रमणेच भौम नावाचा नरक आहे. 

अंतरिक्षातून पडणारा प्राणी असृक्‌ (रवत) होतो. नंतर तो शरीर 
धारण करून वीर्य बनतो. पुष्पाच्या रसाशी संयुक्‍त होऊन तो कर्मानुरूप 
योनीचे अनुसरण करतो. जीव कर्मानुसार पृथ्वीवर पशू अथवा मनुष्य 
होतो. तप, दान, शम, दम, लज्जा, सरलता व समस्त प्राण्यांवर दया 
हे सात स्वगेलोकाचे दरवाजे आहेत. वेदांचे अध्ययन करून जो स्वतःस 
मोठा पंडित मानतो, दुसऱ्यांच्या यज्ञांचा नाश करतो, तो स्वतःच विनाश- 
शील होतो. त्याचे वेदज्ञान फलित होत नाही. अग्निहोत्र, मौन, अध्ययन 
व यज्ञ; ही चार कमें मनुष्याची भयापासून सुटका करतात, पण ही 
कर्मे दूषितभावाने केली तर उलटे फल मिळते. विद्वान पुरुषाने सन्मानित 
झाल्यावर आनंदी होऊ नयें. अपमानित झाल्यावर संतप्त होऊ नये. या 
रोकी संत पुरुषच सतपुरुषांचा आदर करतात. दान, स्वाध्याय, यजन 
यांत रमावे. 

यानंतर चाळिसाव्या अध्यायात ययाती व अष्टक यांचा आश्रम- 
घर्मासंबंधी झालेला संवाद आला आहे. शिष्याने गुरूने बोलविले की, 
त्यांच्या समीप जाऊन अध्ययन करावे. न सांगता गुरूची सेवा करावी. 
रात्री गुरू झोपल्यावर शिष्याने झोपावे. सकाळी त्यांच्याआधी उठावे. 
असा शिष्य विनम्र, जितेंद्रिय, धैयवान, सावधान व स्वाध्यायशीळ असावा. 
हा ब्रह्मचारी सिद्धीस पावतो. गृहस्थ पुरुषाने न्यायाने प्राप्त झालेल्या 
नाने यज्ञ करावा. त्या धनाचे दात द्यावे. सदा अतिथीसह भोजे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण ` २५३ 


करावे. दिल्याशिवाय दुसऱ्याची वस्तू घेऊ नये. वानप्रस्थ मुनीने वनात 
निवास करावा. त्याचा आहार व विहार नियमित असावा. आपल्या 
परिश्रमाने जीवननिर्वाह करावा. पापाने नाही. दुसऱ्यांना दान द्यावे. 
कोणालाही कष्ट देऊ नयेत. अशा मुनीस मोक्षाची प्राप्ती होते. संन्याशाने 
शिल्पकलेच्या साह्याने जीवननिर्वाह करू नये. शम.दम इत्यादी गुणांनी 
त्याने इंद्रियांना स्वाधीन ठेवावे. सर्वांपासून वेगळे राहावे. गृहस्थाच्या 
घरी त्याने झोपू नये. परिग्रहाचा भार वाढवू नये. अनेक स्थानी त्याने 
एकट्यानेच भ्रमण करावे. असा संन्यासीच खरा भिक्षू असतो. रूप, रस 
इत्यादी विषय जेव्हा तुच्छ वाटू लागतात, तेन्हा त्यांचा त्याग करून 
विद्वान पुरुषाने मन वश करून, सर्व वस्तूंचा त्याग करून वनवासी 
होण्याचा प्रयत्न करावा. 

मुनी कोणास म्हणावे ? अरण्यात निवास करून ज्याला ग्राम 
मागे वाटतो, ग्रामास वास करताना ज्याला अरण्य मागे वाटते, 
त्यास मुनी म्हणावे. म्हणजे काय? जो मुनी वनात निवास करून 
गावात प्राप्त होणाऱ्या वस्तूंचा उपयोग करीत नाही तो वनात राहून 
ग्राम मागे टाकतो. ज्याने अग्नी व गृह यांचा त्याग करून गोत्र व चरण 
यांचा संबंध ठेवला नाही, जो मौन राहतो, एखाद्या लंगोटीची मात्र 
जो अपेक्षा ठेवतो, प्राणरक्षणासाठीच भोजन करतो, अशा मनीस गावात 
निवास करूनही अरण्य मागे वाटते. जो मुनी सवं कामना सोडून, 
कर्मांचा त्याग करून, इंद्रियसंयमपूर्वेक सदा मोन राहतो, त्याला परम- 
सिद्धीची प्राप्ती होते. ज्याचे दात शुद्ध व स्वच्छ आहेत, ज्याची नखे व 
केस कापलेले आहेत, जो सदा स्तान करतो, जो यमनियमादींनी अलं- 
कृत आहे, शीतोष्ण सहन करून ज्याचे अंग काळे पडले आहे, ज्याचे 
आचरण उत्तम आहे. असा संन्यासी कोणास पुज्य वाटत नाही ? 

तपस्येने मांस, हाडें, रक्‍त क्षीण झाल्यावर ज्याचे शरीर कृश व 
दुबळ होते, जो सुख-दुःख, राग-द्रेष आदी दृंदांनी रहित असतो, जो 
मौनावळंबी असतो, त्याने इहलोक व परलोक जिंकला आहे. संन्यासी 
मुनी गायीबैलांप्रमाणे मुखाने आहार ग्रहण करतो, हाताने नाही. त्याने 
सर्व छोक शिकलेले असतात. तोच मोक्षाच्या प्राप्तीसाठी समथं असतो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२५४ । मत्स्यपुरांण 
पुराणांची नामावली, त्यांचा परिचय 


च्रेपज्नाव्या अध्यायात सूताने ऋषींच्या विचारण्यावरून पुराणांचा 
परिचय करून दिला आहे. सूत म्हणाला, “ऋषींनो, पुराणं सर्व- 
शास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ '-ब्रह्मदेवांनी सर्वे शास्त्रांत प्रथम 
पुराणास निर्माण केलं. “ अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गत: '- 
यानंतर त्यांच्या मुखांतून वेद प्रादुर्भूत झाले. त्या कल्पांतरात शंभर 
कोटी इलोकांत विस्तृत, पुण्यप्रद, त्रिवर्ण (तीन पुरुषार्थांचा समुदाय) 
असे एकच पुराण होते. सर्व सृष्टी जळून नष्ट झाल्यावर हयग्रीवाच्या 
` रुपाने मत्स्य भगवानांनी व्याकरणादी सहा अंगांसहित चार वेद, पुराणे, 
न्यायशास्त्र, मीमांसा, धमंशास्त्र यांचे संकलन केले.कल्पान्ताच्या आरंभी 
एकार्णवाच्या समयी मत्स्यांती या विषयांचे वर्णेन केले. तेव्हापासून 
जगतात स्वे शास्त्रे व पुराणे यांचा प्रचार झाला. कालाच्या प्रभावाने 
लोकांना पुराणावद्दळ उदासीनता वाटली. तेव्हा त्यांनी प्रत्येक द्वापरात 
व्यासरूपाने प्रकट होऊन त्या मूळ पुराणाचा संक्षेप करून ते चार लाख 
इलोकांचे वनविले. तेच आता अठरा भागांत विभक्त होऊन या भूलोकी 
प्रकासित झाले आहे. देवलोकात मात्र हे शंभर कोटींचे पुराण आजही 
आहे. 
पुर्वी ब्रह्मदेवांनी महर्षी मरीचीसाठी ब्रह्मपुराण तयार केले. त्यात 
तेरा हजार इलोक आहेत. जो मनुष्य हे पुराण लिहून जळधेनूसह वैशाखी 
पू्णिभेस ब्राह्मणास दान करतो, तो ब्रह्मलोकी पूजित होतो. ज्यावेळी 
हे जगत सुवर्णमय कमछाच्या रूपात होते, त्या समयाचा वृत्तांत ज्यात 
आला आहे, ते पद्मपुराण नावाने ओळखले जाते. याचीं इळोकसंख्या 
पंचावन्न हजार सांगितली जाते. सुवर्णनिमित कमलाबरोबर जो मनुष्य 
ज्येष्ठमासात हे पुराण दान करील, त्यास अइवमेधयज्ञाच्या फलाची 
प्राप्ती होईल. महर्षी पराशरांनी बराहकल्पाच्या वृत्तांताचा आधार 
घेऊन ज्यात संपूर्णे धर्माचे विवरण केळे आहे, त्या पुराणास विष्णुपुराण 
म्हणतात. या पुरणाची इलोकसंख्या तेवीस हजारांची आहे. (ही संख्या 
विष्णुधर्मोत्तरपुराणासहित असावी). जो मनुष्य आषाढी पुणिमेस पूत 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


धनयुक्त या पुराणाचे ह. 
नयाय दान > त्याचा आत्मा पवित्र होईल. तो 
इवेतकल्पात वायूने या मत्येलोकात ज्या धर्माचे संकलन केले 
त्याला वायवीय पुराण वा वायुपुराण वा शिवपराण म्हणतात. (ही 
दोनही पुराणे वेगर्ळ करांच्या माहात्म्यांन दात 
ही पु ही आहेत.) हे शंक तम्यांनी परिपणं 

पुण आहे. 
या पुराणाची ₹लोकसंख्या चोवीस हजार आहे. जो मनुष्य श्रावणी 
पूणिमेस गुडधेनू व वैक यांच्यासह हे पुराण कुटुंबी ब्राह्मणास दान करतो 
त्याचा पवित्रात्मा एक कल्पपर्यंत शिवलोकात निवास करतो. ज्यात गाय 
तीचा आश्रय घेऊन विश्वासपूर्वेक धर्मवर्णेन केले आहे, जे वृत्रासुरवघाने 
सयुक्त आह्‌, त्याला भागवतपुराण म्हणतात. यात सारस्वतकल्पातील 
श्रेष्ठ पुरुषांचे वृत्तांत आले आहेत. हे पुराण अठरा हजार इलोकांचे 
आहे. जो मनुष्य याचे लेखन करून हे सुवर्णमय सिंहासह भाद्रपद 

पुणिमेस दान करील, तो परमगतीस, मोक्षास जाईल. 
ज्यात बृह्त्कल्पाचा आश्रय घेऊन देवर्षी नारदांनी धर्माचा उपदेश 
केला आहे, त्याला नारदीय वा नारदपुराण म्हणतात. यात पंचवीस 
हजार इलोक आहेत. जो मनुष्य आरिवनाच्या पौणिमेस धेनूसह या 
पुराणाच दान करील, तो पुनः जन्मास येणार नाही. त्याला परमसिद्धी 
प्राप्त होईल. ज्यात पक्ष्यांचा आश्रय घेऊन एका मुनीच्या प्रश्‍नावरून 
धर्मचारी मुनींकडून धर्म व अधर्म यांचा विचार केला आहे, ज्याचे 
माकंडेयांनी वणंन केळे आहे त्यास माकंडेयपुराण म्हणतात. याची 
श्लोकसंख्या नऊ हजार आहे. जो मनुष्य हे पुराण लिहून सुवर्णनिमित 
हत्तीसह कार्तिकी पूणिमेस दान करील, त्याला पुंडरीकयज्ञाचे फळ 
आप्त होईल. ज्यात ईझ्ानकल्पातीळ वृत्तांताचा आश्रय घेऊन अग्नीने 
महर्षी वसिष्ठांना उपदेश केला आहे, त्याला आ्येय वा अस्निपुराण 
म्हणतात. याची इलोकसंख्या सोळा हजार आहे. जो मनुष्य हे लिहून 
पुस्तक सुवर्णेनिमित कमल व तिलघेनू यांच्यासहित मागंशीर्षातील 
विधिविधानासह दान करील, त्याला संपूर्ण यज्ञाचे फळ 

भाप्त होईल. 

ज्यात अघोरकल्पाच्या वृत्तांताचा आश्रय घेऊन सूर्याच्या माहा- 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२५६ ॥ मत्स्यपुराण 
त्म्याचे वर्णन ब्रह्मदेवांनी मुनीसाठी कैले व ज्यात जगाची स्थिती आणि 
प्राणिसमूह यांचे वणेन केले आहे, ज्यात प्रायः भविष्यकालीन चरित्राचे 
वर्णेन झाले आहे, त्यास भविष्यपुराण म्हणतात. त्यात चौदा हजार 
पांचशे शलोक आहेत. जो मनुष्य ईष्यद्विषरहित होऊन पोषमासाच्या 
पौर्णिमेस गुळासह पुर्ण कुंभाचे दान करतो, त्याला अग्निष्टोमयज्ञाच्या 
फलाची प्राप्ती होते. ज्यात रथन्तरकल्पातील वृत्तांताचा आश्रय घेऊन 
सावणी मनूने नारदांसाठी भगवान श्रीकृष्णांचे श्रेष्ठ माहात्म्य वर्णेन 
केले आहे, ज्यात ब्रह्मवराहाचा वृत्तांत वारंवार आला आहे, त्यास 
ब्रह्मचेवतंपुराण म्हणतात. यात अठरा हजार इलोक आहेत. जो मनुष्य 
माघमासातीरू पौणिमेस या पुराणाचे दान करतो, त्यास ब्रह्मलोक 
प्राप्त होतो. 

ज्यात कल्पांताच्या समयी अग्नीचा आश्रय घेऊन देवाधिदेव 
महेश्‍्वरांनी अग्निरिंगाच्या मध्ये राहुन धमें, अर्थ, काम, मोक्ष यांच्या 
प्राप्तीसाठी उपदेश केला आहे, त्या पुराणास स्वतः ब्रह्मदेवांनी लेंग वा 
लिंगपुराण म्हटले माहे. यात अकरा हजार. लोक आहेत. जो मनुष्य 
फाल्गुनमासाच्या पौणिमेस तिलधेनूसह या पुराणाचे दान करतो, त्याला 
जिवांच्या साम्यत्वाची प्राप्ती होते. ज्यात मानवकल्पात महावराह्वाचे 
पुनः माहात्म्य ध्यानात घेऊन भगवान विष्णूंनी पृथ्वीस उपदेश केला 
आहे, त्याला भूतलावर बारावे बराहपुराण म्हणतात. या पुराणाची 
इलोकसंख्या चोवीस हजार आहे. जो मनुष्य गरुडाची सुवणंमूर्ती बनवून 
ती तिरधेनूसह, या पुराणासह चैत्री पौणिमेस ब्राह्मणास दान करतो, 
त्याला भगवान विष्णूंच्या पदाची प्राप्ती होते. 

ज्यात कल्पांतासमयी स्वामी कातिकाने माहेश्‍वरधर्माचा आश्रय 
घेऊन शिवांचे चरित्र कथन केले आहे, त्याला स्कंदपुराण म्हणतात. 
ते तेरावे पुराण होय. हे एवक्याएँशी हजार एकशे इलोकांचे आहे. जो 
मनुष्य हे लिहून याचे सुवर्णमय त्रिशूलासह सूर्य मीनराशीवर आल्यावर 
दान करतो, त्याला शिवपद प्राप्त होते. ज्यात ब्रह्मदेवांनी त्रिविक्रमाच्या 
माहात्म्याचा आश्रय घेऊन त्रिवर्णाचे वर्णन केले आहे, त्याला वामनपुराण 
म्हणतात. हे चौदावे पुराण होय. यात दहा हजार इलोक आहेत. है 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । २५७ 


कूर्मरूपी भगवान जनार्दनांनी र्‌स लाता आळ व 

व न तलातील इंदरयुम्नाच्या कथेच्या प्रसंगाने 
धम, अर्थ, काम, मोक्ष यांचे माहात्म्य ऋषींना वर्णेन करून सांगितले 
आहे, त्यास कूर्मपुराण म्हणतात. हे पंधरावे पुराण असून लक्ष्मीकत्पाशी 
-संबंध ठेवणारे आहे. यात अठरा हजार इलोक आहेत. जो मनुष्य 
सूर्याच्या उत्तरायणाच्या व दक्षिणायनाच्या प्रारंभी सुवर्णनिमित कर्मा- 
सह या पुराणाचे दान करतो, त्याला एक हजार गोदानांचे फळ 
मिळते. 

ज्यात कल्याच्या प्रारंभी भगवान जनादंनांनी मत्स्यरूप घारण 

करून मुनींच्यासाठी नृसिहावताराचा आश्रय घेऊन सातही कल्पांचा 
वृत्तांत वर्णन केला आहे, त्याला मत्स्य वा मात्स्यपुराण म्हणतात. यात 

चौदा हजार इलोक आहेत. हे सोळावे पुराण होय. जो मनुष्य विषुव- 

योगावर सुवर्णनिमित मत्स्य, दुभती गाय यांच्यासह हे पुराण दान 

करतो, त्याला समग्र पृथ्वीच्या दानाचे फळ प्राप्त होते. ज्यात भगवान 

श्रीकृष्णांनी गरुडकल्पाच्या समयी ब्रह्मांडापासून झालेल्या गरुडाच्या 

उत्पत्तीचा आश्रय घेऊन उपदेश केला आहे, त्याला गरुडपुराण म्हणतात. 

हे सतरावे पुराण असून यात एकोणीस हजार इलोक आहेत. जो पुरुष 

सुवणेनिमित हंसासह पुराणाचे दान करतो, त्याला सिद्धी प्राप्त होऊन 

शिवलोक्रात निवास मिळतो. ज्यात ब्रह्मदेवांनी पुनः ब्रह्मांडाच्या माहा- 

त्म्याचा आश्रय घेऊन भविष्यकल्पाचे वर्णन केले आहे त्यास ब्रह्मांड- 

पुराण म्हणतात. हे शेवटचे अठरावे पुराण होय. यात वारा हजार 

दोनशे इलोक आहेत. जो मनुष्य व्यतिपात नावाच्या योगात पिवळ्या 
रंगाच्या लोकरीच्या वस्त्रासह या पुराणाचे दान करतो, त्यास राज- 
सुययज्ञाच्या फळाची प्राप्ती होते. 


आणि ही उपपुराणे 
याच अध्यायात शेवटी उपपुराणांचे वणन आले आहे. पइमपुरा- 
म...१७ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२५८ । मत्स्यपुराण 


णात जे नृसिहावताराचे वर्णन आले आहे, त्याला नुसिहपुराण म्हणतात. 
त्यात अठरा हजार इलोक आहेत. ज्यात स्वामिकातिकाने नंदीच्या 
माहात्म्याचे वर्णन केले आहे, त्यास नंदीपुराण म्हणतात. जेथे भावि- 
ष्याच्या चर्चेसहित सांबाचे वर्णन केले आहे, त्यास सांबपुराण म्हणतात. 
सूरयेमहिमा यात आहे, म्हणून आदित्यपुराण असेही याला म्हणतात. 
. वरील अठरा पुराणांशिवाय जी पुराणे आहेत, ती त्यातूनच निघाली . 
आहेत, असे समजावे. पुराणांची सर्गादी पांच अंगे असून त्यांत आख्या- 
नेही असतात. सगं (ब्रह्मदेवांनी केलेली सृष्टिरचना), प्रतिसगे (ब्रह्म- 
देवांच्या मानसपुत्रांनी केलेली सृष्टिरचना), वंश (सूर्य, चंद्र, अग्नी 
इत्यादी), मन्वन्तरे (स्वायंभुव आदी मनूंचा कार्यकाल), वंश्ानुचरित 
(पूर्वोबत बंशातीरू श्रेष्ठ व्यक्तींची चरित्रे), अशी पांच लक्षणे पुरा- 
णांची आहेत. या पांचही लक्षणांनी युक्त अशा सवें पुराणांत ब्रह्मदेव, 
विष्णू, सूर्ये व रुद्र, भूवनमाहाभम्य यांची वणेने आहेत. धमं, अथे, काम व 
मोक्ष यांचीही वणने यांत आहेत. यांच्या विरुद्ध आचरण करणाऱ्यांना 
जे फळ मिळते, त्याचे वणेन यांत आहे. 

सत्त्वगुण प्रधान पुराणांत भगवत विष्णूंच्या माहात्म्याची, रजोगण- 
प्रधान पुराणांत ब्रह्मदेवांची व तमोगुणप्रधान पुराणांत अग्नी व शिव 
यांची महती असते. उपपुराणांत सरस्वती व पितर यांचे वृत्तांत अस- 
तात सत्यवतीनंदन व्यासांनी या पुराणांची रचना करून यांतील कथा- 
नकांना संबंधित अशा: पूर्ण महाभारत नावाच्या इतिहासाची रचना 
केली. हा ग्रंथ वेदांच्या अर्थाने संपन्न आहे. याची इलोकसंख्या एक लाख 
आहे महर्षी वाल्मीकींनी ज्या रामकथेने वर्णन केले आहे, त्याच्याही 
आधी शंभर कोटी इलोकांत ब्रह्मदेवांनी ही कथा नारदांना सांगितली. 
नारदांनी ती वाल्मीकींना दिली. धर्म, अर्थ, काम यांच्या साधनेसाठी त्यांनी 
रामायणाचा प्रचार केला. विद्वान लोक या पुराणांना पुरातन कल्पांच्या 
कथा मानतात. या पुराणांचा अभ्यास धन, यश व आयुष्य यांची वृद्धी 
करणारा आहे. ही परमपवित्र व यशाचा खजिना आहेत. पितरांनाही 
परम प्रिय आहेत. देवांनाही अमृताभ्रमाणे असूनही मनुष्यांची पापे दूर 
करणारी आहेत. < 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । २५९ 


तक्षत्रपुरुष ब्रतविधी 


यानंतर चोपन्नाव्या अध्यायापासून पुढे सुमारे शंभराव्या अध्या- 
यापर्यंत विविध ब्रतविधींची माहिती आली आहे. मत्स्यभगवानांनी 
मनूसाठी या व्रतांचे वर्णेन केले आहे. पूर्वी नारदांनी एक प्रश्‍न भगवान 
झिवांना विचारला होता. कोणत्या साधनाने मनुष्यास धनसंपत्ती, सौंदर्य, 
आरोग्य, आयुष्य, भाग्य, इत्यादींचा लाभ होईल ? हा तो प्रइन होता. 
तेव्हा महादेवांनी नारदांना नक्षत्रपुरुषब्रताचा विधी समजावून दिला. 
चैत्रमासात भगवान विष्णूंचे कीतंन कर्न एक विष्णूंची मूर्ती 
बनवावी. या मूर्तीची पुजा करावी. मूलनक्षत्रात * विश्वराय नमः" 
म्हणून दोनही चरणांची, रोहिणीनक्षत्रात * अनन्ताय नमः' म्हणून 
दोनही घोटयांची, अर्विनीनक्षत्रात वरदाय नमः' म्हणून दोनही 
गुढष्यांची व मांड्यांची, पूर्वाषाढा व उत्तराषाढा नक्षत्रात ' शिवाय नमः' 
म्हणून दोनही पायांची, पूर्वाफाल्गुनी व उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रांत 
' पाञ्चशराय नमः ' म्हणून जननेद्रियाची पूजा करावी. 
कृत्तिकानक्षत्रात ' शाईगधराय नमः' म्हणून भगवान विष्णूंच्या 
कटीची पूजा करावी. पूर्वाभाद्रपदा व उत्तराभाद्रपदा या नक्षत्रात 
' केशिनिषदनाय नमः म्हणून दोनही पार्वंभागांची पूजा करावी. 
रेवतीनक्षत्रात ' दामोदराय नमः ' म्हणून दोनही कुक्षींची पूजा करावी. 
अनराधानक्षत्रात ' माधवाय नमः ' म्हणून वक्षःस्थळाची पूजा करावी. 
धनिष्ठात ' अघौघविध्वंसकराय नमः' म्हणून पृष्ठभागाची पूजा 
करावी. विज्ञाखानक्षत्रात ' ्रीशङल्चक्रासिगदाधराय नमः म्हणून 
भुजांची पूजा करावी. € र 
हस्तनक्षत्रात ' मधुसूदनाय नम: म्हणून विष्णूंच्या चारही हात 
पूजा करावी. पुनवंसुनक्षत्रात ' साम्तामधीशाय नमः न्हे ए की 
अग्रभागांची पूजा करावी. आइलेपातक्षत्रात * मत्स्यशरारभाज- पा 


त ; : उ्येष्ठानक्षत्रात ' कूर्मस्य 
शरणं ब्रजामि ' म्हणूंन नखांची पूजा करावी. ज्यप्ठानक्षत्रा कू 


{ जा करावी. श्रवणनक्षत्रात 
पादौ म ' म्हणून कंठर्थाताची पूजा क 
ब ची पूजा करावी. 


“ वराहाय नमः ' म्हणून भगवानांच्या दोनही काना 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२६० । मत्स्यपुराण 


पुष्यनक्षत्रात ' दानवसूदनाय नृसिहाय नमः ' म्हणून मुखायी अर्चना 
करावी. स्वातीनक्षत्रात * कारणवामनाय नमो नमः म्हणून वामनरूप- 
धारी भगवानांच्या दातांची पुजा करावी. शतभिषुनक्षतात ' भार्गव- 
नन्दनाय नमः” म्हणून मुखाच्या मध्यभागाची पुजा करावी. मघा 
नक्षत्रात ' रामाय नमोऽस्तु ' म्हणून रघुनंदनांच्या नाकाची पुजा करावी. 
मृगशिरानक्षत्रात ' विधूणिताक्ष राम! ते नमोऽस्तु म्हणून उत्तमांगरूप 
नेत्रांची पुजा करावी. चित्रानक्षत्रात ' शान्ताय बुद्धायं नमः' म्हणन 
त्या भगवानांच्या रूलाटाची पुजा करावी. भरणीनक्षत्रात ' विश्वेश्वर 
कल्किरूपिणे नमोऽस्तु ' म्हणून भगवान विष्णूंच्या शिराची पुजा करावी. 
आर्द्रानक्षत्रात ' हरये नमस्ते ' म्हणून भगवानांच्या केसांची पुजा करावी. 
ह वे या नक्षत्रदिवसांत श्रेष्ठ ब्राह्मणांचीही भक्तिपूर्वक पुजा 
करावी. 


आदित्यशयन व्रतविधी 


पंचावन्नाव्या अध्यायात आदित्यशयन ब्रतविधीचे विवरण आले 
. आहे. या व्रतात विधिपूर्वक भगवान शंकरांची पूजा करावी लागते. 
हस्तनक्षत्रासह सप्तमीस रविवार असेल तर ही तिथी सवे कामना पूर्ण 
करणारी असते. या दिवशी सूर्याच्या नामांनी भगवती पार्वेती व महादेव 
यांची पुजा करावी. उमापती शंकर व सूयं यांच्यांत भेद मानू नये. हस्त- 
नक्षत्रात ' सूर्याय नमः ' म्हणून त्यांच्या घोट्यांची पुजा करावी. चित्रा 
नक्षत्रात “अर्काय नमः' म्हणून दोनही घोट्यांची, स्वातीनक्षत्रात 
“ पुरुषोत्तमाय नमः ' म्हणून पिढप्यांची, ' धात्र नमः ' म्हणन गुढघ्यांची व 
अनुराधानक्षत्रात * सहस्रभानवे नम: म्हणून दोनही मांड्यांची पूजा 
करावी. ज्यष्ठानक्षत्रात ' अनंगाय नम: ' म्हणून गृह्यप्रदेशाची, मूलनक्षत्रात 
“इंद्राय नमः ' व ` भीमाय नमः ' म्हणून कटिभागाची पुजा करावी. 
पूर्वाषाढा व उत्तराषाढानक्षत्रांत ' त्वष्ट्रे नमः व । सप्ततुरंगाय 
नमः” म्हणून नाभीची, श्रवणनक्षत्रात 'तीक्ष्णांशवे नमः' म्हणून दोनही 
कुक्षींची, धनिष्ठात ' विकतेनाय नमः” म्हणन पृष्ठभागाची, शतभिष- 
नक्षत्रात ' घ्वान्तविनाश्ञाय नमः म्हणून सूर्याच्या वक्षःस्थलाची पूजा 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


| 


मत्स्यपुराण । २६१ 


करावी. पूर्वाभाद्रपदा व उत्त 
राभाद्रपदानक्षत्रात * चं 
चडकरा 
म्हणून दोनही भुजांची, रेवतीत * साम्नामधीशाय नम: ! व्या दोनही 
° ९ & 


करावी. कृत्तिकानक्षत्रात ' दिवाकराय नमः? म्हणन ग्रीवेची, रो 
“ अम्बुजेशाय नमः ' म्हणून सूर्याच्या ओठांची ति २ 
रि = > 3 
म्हणून जिव्हेची, आर्द्रा नक्षत्रात ' रुद्राय नमः” CC म 
नक्षत्रात * सवित्रे नमः ' म्हणून न व्या a 
* म्हणून नाकाची हव 
नमः ' म्हणून ललाटाची व * रिन लात 
ह्णू व * वेदशरीरधारिणे नमः ! म्हणून शिवांच्या 
सांची पुजा करावी. आररेषात ' विवुधप्रियाय नम: ' म्हणन मस्तकाची, 
मघात ' गो-गणंशाय नमः ' म्हणून दोनही कानांची, । 
¢ ग. >> . क टॅ पुर्वाफाल्गुनीत 
ह porn नसः ' म्हणून शंभूंच्या नेत्रांची आणि उत्त राफाल्ग- 
त॒ i स्वराय नमः म्हणून दोनही भुवयांची पूजा करावी. 
पाश, अकुश, त्रिशूल, कमळ, कपाळ, सर्प, चंद्रमा व घनष्य 
धारण करणाऱ्या शिवांना नमस्कार असो. गजासुर, कामदेव, त्रिपुर व्‌ 
अंधकासुर आदींच्या विनाशाचे कारण श्रीशिव यांना नमस्कार असो. ' 
अशी प्राथना करून प्रत्यक अंगाची पूजा करावी व विशत्रेरत्रराय नमः ' 
म्हणून भगवान शंकरांचे पूजन करावे. यानंतर भोजन करावे. 


भीकृष्णाष्टमी व्रतविधी 
हे ब्रत समस्त पापांचा नाश करणारे आहे. या ब्रताने मनष्यास 


शांती, मुक्ती व विजय यांची प्राप्ती होते. मा्गशीर्षात शंकरांची व पोषात 


शेभूची पुजा करावी. माघात देवाधिदेव महेइवरांची, फाल्गुनात महा- 
देवांची, चेत्रात स्थाणूंची, वेशाखात शिवांची पूजा करावी. ज्येष्ठात 
पशुपतोंची, आपाढात उग्नांची अर्चना करावी. श्रावणात शर्वांची, भाद्र- 
पदात व्यंवकांची, आर्विनात हरांची व कातिकात ईश्यानाची पूजा 
"रावा. धनसंपत्तोची इच्छा करणाऱ्याने सबं मामांच्या कृष्णपक्षातील 
अप्टमींना आपल्या शकतोस अनुसरून गाय, पृथ्वी, सुवर्ण, वस्त्र यांनी 
तिवशचक्त इाह्णांचे पूजन करावे. राशी गोमूत्र, गोघृत, योद, तिल; 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२६२ मत्स्यपुराण | 


यव, कुशोदक, गोशंगोदक, शिरीषपुष्प, मंदारपुष्प, बिल्वपत्र, दही यांच्या 
मिश्रणाने वा पंचगव्याने शंकरांची पूजा करावी. 


रोहिणोचन्द्रशयन व्रतविधी 


सत्तावन्नाव्या अध्यायात शंकरांनी नारदांना रोहिणीचंद्रशयन ब्रत- 
बिधी समजावून सांगितला आहे. चंद्राच्या नामांनी भगवान नारायणांच्या 
प्रतिमेची पूजा करावी. सोमवारी पूणिमा असल्यास अथवा पूणिमेस 
रोहिणीनक्षत्र आल्यास मनुष्याने सकाळी स्नान वगैरे करून ' आप्या- 
गस्व० ' इत्यादी मंत्रांचा एकशेआठ वेळा जप करावा. नंतर फुलांनी 
भगवान मधुसूदनांची पूजा करावी. 

“ सोमाय नमः म्हणून भगवानांच्या दक्षिणचरणाची, ` शान्ताय 
नमः? म्हणून वामचरणाची, | अनन्तधाम्ने नमः म्हणून त्यांच्या 
गृढघ्यांची व पिडऱ्यांची, ' जलोदराय नमः ? स्हणून त्यांच्या दोनही 
मांड्यांची आणि ' अनन्तबाहवे नमः ' म्हणून जननेंद्रियाची पूजा करावी. 
, कामसुखप्रदाय नमो नमः म्हणून चंद्ररूप भगवानांच्या कटिभागाची 
. अर्चना करावी. याचप्रकारे ' अमृतोदराय नमः' म्हणून उदराची व 
: शञ्ञांकाय नमः' म्हणून नाभींची पूजा करावी. ' चंद्राय. नमोऽस्तु ' 
म्हणून कंठाची व ' द्विजानामधिपाय नमः ' म्हणून दातांची पूजा करावी. 
* चंद्रमसे नमः म्हणून मुखाची, ' कुमुद्वन्तवनं्रियाय नमः * म्हणून 
ओठांची, ' वनौषधीनां नाथाय नमः ' म्हणून नाकाची, ` आनंदबीजाय 
नमः म्हणून दोनही. भुवयांची, ' इन्दीवरव्यासकराय नमः २ म्हणून 
नेत्रांची, ' समस्ताध्वरवन्दिताय देत्यनिषूदनाय नमः ` म्हणून दोनही 
कानांची, ' उदधिप्रियाय नमः म्हणून चंद्राच्या . लाटाच, ` सुपु 
` धिपतये नम: म्हणून केसांची पूजा करावी. “ शशाँकाय नमः ' म्हणा 
_ मस्तकाची व ` विश्वेश्वराय नमः ' म्हणून किरीटाची पुजा करावी. 
। रोहिणिनामलक्षम्यै सौ भाग्यसौख्यामृतसागराय पद्मश्रियै नमः म्ह 
लक्ष्मीस नमस्कार करावा. मंत्राचा उच्चार करून सुगंधित पुष्प, वे 
धूप, दीप इत्यादींनी इन्दुपत्नी रोहिणीदेवीचे पूजन करावे | द 

दुसऱ्या दिवशी स्नान केल्यावर ' पापावेनाशाय नमः हु 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । २६३ 


ब्राह्मणास घृत व सुवर्ण यांनी भरलेला जलपूर्ण कलश दान करावा. 
चंद्ररूप भगवान विष्णूंना कदंव, नीलकमळ, केवडा, जातिपुष्प, कमळ, 
शतपत्रिका, सिदुवार, चमेली, इवेतपुष्पे, करवीरपुष्प, चाफा इत्यादी 
फुले वाहावीतः य; 


जगद्धात्री सतीची आराधना 


यानतर अट्ठावन्नाव्या अध्यायात तलाव, वाग, विहीर, पुष्करणी, 
देवमंदिर यांच्या निमितीचे विधान आले आहे. पुढल्या अध्यायात वक्ष 
लावण्याचा विधी सांगितला आहेः साठाव्या अध्यायात सोभाग्यशयन- 
ब्रताचा विधी सांगून जगद्धात्री सतीची आराधना बशी करावी हे 
विशद केले आहे. 
सतीच्या आराधनेसाठी चेत्रमासाच्या शुवल तृतीयेस मनष्याने 
तिळमिश्चित जलाने स्नान करावे. या दिवशी शकरांचा विवाह सतीशी 
झाला होता. गौरी व शंकर यांची यथाविधी पूजा करावी. ' पाटलायै 
नमोऽस्तु ', ' शिवाय नमः ' या मंत्रांनी क्रमश: पार्वती व शिव यांच्या 
चरणांचे, ' जयाये नमः', ` शिवाय नमः ' म्हणून दोघांच्या जंघांचे, 
“ त्रिगुणाय रुद्राय नमः ', ' भवान्ये नमः ' म्हणून घोट्याचे, ' भद्रेश्वराय 
नमः ', ` विजयायै नमः ' म्हणून गुढघ्यांचे, ¦ हरिकेशाय नमः ', ' वरदाये 
नमः ' म्हणून ऊरूंचे, ` शंकराय नमः', “ ईशाये नमः' म्हणून दोनही 
` कटिभागाँचे, ' कोटव्ये नमः', “शूलिने नमः.' म्हणून कुक्षिभागांचे, 
. ‘शूलपाणये नमः ', “ मंगलाये नमः ' म्हणून उदरांचे पूजन करावे. 
' सर्वात्मने. नमः ', ¦ ईशान्ये नसः म्हणून दोनही स्तनांची, ` वेदात्मने 
नमः ', * रुद्राण्यै नमः ! म्हणून कंठाची, ` त्रिपुरध्याय नमः » ‹ अनन्ताये 
नमः ' म्हणून दोनही हातांची पूजा करावी. 
` यानंतर ' त्रिलोचनाय नमः”, ` कालानल प्रियाये नमः ' म्हणून 
` बाहुंची, ' सौभाग्यभवनाय नमः? म्हणून आमूषणांची पूजा .करावी- 
' स्वाहास्वधाये नमः !, * ईश्वराय नमः ” म्हणून दोघांच्या मुखमंडळाची, 
* अशोकमधवासिन्ये नमः ' या मंत्राने ऐश्वर्य प्रदान करणाऱ्या ओठांची, 
“ स्थाणवे नमः ', ' चंदरमूलप्रियाये नमः ' म्हणून मुखाची, “ अर्धनारी- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२६४ । मत्स्यपुराणं 


इवराय नमः ', ' असितांग्ये नमः ' म्हणून नाकाची, ' उग्राय नमः' 
7 ललिताये नमः म्हणून दोनही भुवयांची, ' शर्वाय नमः ', ` वासव्यै 
नमः? म्हणून केसांची, ' श्रीकंठनाथाय नमः ' म्हणून शिवांच्या केसांची 
पूजा करावी: ' भीमोग्रसमरूपिण्ये नमः , ` सर्वात्मने नमः ' म्हणून 
दोघांच्या मस्तकांची पुजा करावी: या प्रकारे दिवपावेतींची पूजा करून 
त्यांच्यासमोर सौभाग्याष्टक ठेवावे. 


अनन्ततृतीया व्रतविधी 


या ब्रतासाठी व्रतीने भाद्रपद, वेशाख, पौष अथवा मागेशीषं 
मासाच्या शुक्लपक्षातील तृतीया तिथीस स्तान करून गोरोचन, गोमूत्र, 
गोमय, दही व चंदन यांचा तिळक लावावा. हे ब्रत ललितादेवीस अत्यंत 
प्रिय आहे. देवीस पंचगव्याने स्तान घालावे. नंतर दुधाने स्नान घालून 
इवेतपुष्प, अनेक फळे, इवेत जिरे, मीठ, गूळ, दूध, तूप इत्यादींनी देवीची 
पूजा करावी. प्रत्येक शुक्लपक्षातील तृतीयेस देवीच्या मूर्तीची चरणा- 
पासून मस्तकापर्यंत संक्षेपाने पुजन करावे. 

' वरदायै नमः म्हणून दोनही चरणांचे, * श्रिये नमः ' म्हणून दोनही 
घोट्यांचे, ' अशोकायै नमः म्हणून दोनही मांड्यांचे, ' पावेत्ये नमः' 
म्हणून दोनही गुढग्यांचे, ' मंगळकारिण्ये नमः ' म्हणून दोनही ऊंचे, 
' वामदेव्ये नमः ' म्हणून कटिप्रदेशाचे, ‹ पद्मोदराये नमः' म्हणून उद- 
राचे, * कामश्रिये नमः' म्हणून वक्षःस्थलाचे अचेन करावे. “ सोभाग्य- 
दायिन्यै नमः म्हणून दोनही हातांची, ' श्रिये नमः? म्हणून बाहूंची, 
उदराची, मुखाची, ' दपेणवासिन्ये नमः ' म्हणून दातांची, ' स्मरदायै 
नम: म्हणून हास्याची, ' गौय नमः ' म्हणून नाकाची, ' उत्पलाये नमः ' 
म्हणून नेत्रांची, ' तुष्टयै नमः? म्हणून लूलाटाची, ' कात्यायन्ये नमः 
म्हणून शिराची, केसांची पूजा करावी. यानंतर “गोयें नमः', “ धिष्ण्ये 
नमः', ` कान्त्यै नमः, ' श्रिये नमः', ' रम्भायै नमः ', “ ललिताये नमः' 
* वासुदेव्ये नमः', म्हणून देवीच्या चरणांना नमस्कार करावा. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्ययुराण । २९५ 
रसकल्याणिनो व्रतविधी . 


यानंतर त्रेसष्टाव्या शिनी अज्ञा 
so अध्यायात पापनाशिनी अशा आणखी एका 
तृतीयंचे वर्णन शिवांनी नारदांसाठी केले. माघमासात 
येस प्रात:काळी बरती MR 
तृतीयस भ्रातःकाळी व्रतीने गोदुरध व तिलमिश्रित जलाने 
क न जलाने स्नान करावे. 
च्या मूतास मध व उसाचा रस यांनी स्नान घालावे. नंतर सुगंधित 
जलाने स्नान घालून तिळा कुंकवाचे अनलेपन करावे. यानतर. ; 
तायै नमः ' म्हणून देवी गाची सेव (र 
: म्हणून देवीच्या दोनही चरणांची व दोनही घोट्यांची पुजा 
करावी. ' शान्ते नमः ' म्हणून मांड्यांची व गुढघ्यांची, * श्रिये नम: ! 
म्हणून पायांची, | मदालसाये नमः ',म्हणन कटिभागाची, ' अमलायै 
. 2 सिन्य > 
नमः म्हणून उदराची, ` मदनवासिन्ये नमः ' म्हणून दोनही स्तनांची, 
a 3 . आ ज्र 
£ कुमुदाय नमः म्हणून खाद्यांची, ' माधव्यै नमः ' म्हणून भृजांचौ, 
सुजाच्या अग्रभागांची, “ कमलाये नमः ' म्हणून मुखाची व स्मिताची, 
' रुद्राण्ये नमः' म्हणून भुवयांची व ललाटाची, ' शंकराय नमः' 
म्हणून केसांची, * विश्‍्ववासिन्ये नमः” म्हणून मुकुटाची, ' कन्त्ये नमः ' 
म्हणून शिराची पूजा करावी. 
यानंतर ' मदनाये नमः ' म्हणून लूलाटाची, ' मोहनाये नमः’ म्हणून 
दोनही भुवयांची, ' चंद्राधंधारिण्ये नमः ' म्हणून दोनही ेत्रांची, ' तुष्ट्ये 
3 a « = 
नम: म्हणून सुखाची, ' उत्कण्ठिन्ये नमः ' म्हणून कंठाची, ` अमृताये नमः' 
म्हणून दोनही स्तनांची, ' रंभाये नमः? म्हणून डाव्या कुक्षीची, 
' विशोकायेनमः ' म्हणून कटिभागाची, ` मन्मथाधिष्ण्ये नमः ' म्हणून 
हृदयाची, ' पाटलाये नमः ' म्हणून उदराची, ' सुरतवासिन्ये नमः ' म्हणून 
कटिप्रदेशाची, ' चंपकप्रियायै नमः ' म्हणून ऊरूची' ` गौये नमः म्हणून 
मांड्यांची व गुढघ्यांची, 'गायत्र्ये नमः म्हणून घोटयांची,' धराधराये नमः' 
म्हणून दोनही चरणांची, ' विइवकाये नमः ' म्हणून शिराची पूजा करून 
* भवान्यै नमः ,”  कामिन्ये नमः „ “ कामदेव्ये नमः „ ˆ जगत्रयायै नम: 
म्हणून चरणांना प्रणिपात करावा. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


"२६६ । मत्स्यपुराण 
आर्ड्रानन्दकरी तृतीयात्रतविधी 


तौसष्टाव्या अध्यायात आणखी एका पापनाशिनी तृतीयेचे वणन 
आले आहे. या तिथीस आर्द्रानन्दकरी म्हणतात. शुक्लपक्षाच्या तृतीयेस 
पूर्वाषाढा वा उत्तराषाढा, रोहिणी, मृगशिरा, हस्त अथवा मूल नक्षत्र 
असेल तर त्या दिवशी कुश व चंदनमिश्चित जलाने स्नान करावे. इवेत 
वस्त्र धारण करून सवेत चंदनाचा अनुलेप करावा. महादेवांसहित दिव्य 
आसनावर भवानीची सुवर्णमय मूर्तीची इवेत पुष्पांनी आणि सुगंधित, 
'पदार्थांनी भक्तिपूर्वक पूजा करावी 

‹ वासुदेव्यै नमः ', 'शंकराय नमः ', म्हणून गौरीशंकरांच्या 
दोनही चरणांचे, ' शोकविनाशिन्ये नमः , ` आनन्दाय नमः , या 
नावांनी दोनही जंघांचे, ' रंभाये नमः', “शिवाय तमः , म्हणून 
` दोनही ऊरंची, ' आदित्यै नमः ',:* शूलपाणये नमः ', म्हणून कटिप्रदेशाचे 
' माधव्यै नमः', ' भवाय नमः ', म्हणून नाभीचे, ¦ अनन्दकारिण्ये नम 
* इन्दुधारिणे नमः ', म्हणून दोनही स्तनांचे. ¦ उत्कण्ठिन्ये नमः।',  नील- 
कण्ठाय नम: ', म्हणून कंठाचे, ' उत्पलधारिण्य नमः „ ` रुद्राय नमः , 
म्हणून दोनही हातांचे, ' परिरम्भिण्ये नमः ', ‹ त्रिशूलाय नमः , म्हणून 
दोनही भजांचे, ' विलासिन्यै नमः !, ' वृषेशाय नमः ',. म्हणून मुखाचे 
“ सस्मेरलीलायै नमः', ' विइववकत्राय नमः”, म्हणून हास्याचे, | मदनः 
वासिन्ये नमः, ' विशवधाम्ने नमः, म्हणन दोनही नेत्रांचे, ' नृत्यप्रियाय 
नमः ', ` ताण्डंवेशाय नमः ', म्हणून दोनही भुवयांचे, “. इन्द्राण्ये नमः , 
हव्यवाहाय नमः ', म्हणून रूलाटाचे, ' स्वाहाय नमः , ' गगाधराय 
नमः. म्हणून मृकुटाचे पूजन करावे. पार्वती व परमेश्‍वर यांना वदि 
करावे. यानंतर पुजनाचा. सवे विधी वर्णन केला आहे 


सोमहादशी ब्रतविधी 


यानंतर पासष्टाव्या अध्यायात अक्षयतृतीया व्रताचा विधी, सहा" 
ष्टव्यात सारस्वतब्रतविधी, सदुसष्टाव्या अध्यायात चंद्र-सूर्ये ग्रहणाच्या” 
वेळी करावयाचा स्नानविधी अड्सष्टाव्या अध्यायात सप्तमीस्तपृत- 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । २६७ 


ब्रतविधी, एकोणसत्तराव्यात भीमद्वादशी ब्रतविधी इत्यादींचे वर्णन 
आले आहे. 
माधमासाच्या शुक्लपक्षाच्या दशमीस शरीरास तूप छावून 
तिळमिश्चित जलाने स्नान करावे. ` ३#नमो नारायण ! या मंत्राने भगवान 
विष्णूची पूजा करावी. ' श्रीकृष्णाय नमः ' म्हणून दोनही चरणांची, 
. वकुंठाय नमः म्हणून काची, ' सर्वात्मने नमः ' म्हणून मस्तकाची, 
* श्रीवत्सधारिणे नमः ' म्हणून वक्षःस्थलाची अर्चना करावी. नंतर 
' शंखिने नमः ', * चक्रिणे नमः ', ' गदिने नमः ', ' वरदाय नमः' आणि 
‹ स॒र्वँ नारायणस्य ' म्हणून आवाहन करावे. 

यानंतर ' दामोदराय नम: ' म्हणून उदराची, ` पंचशराय नमः ' 

म्हणून जननेंद्रियाची, ' सोभाग्यनाथाय नमः ' म्हणून दोनही जंघांची, 
' भूतधारिणे नमः ' म्हणून दोनही गृढघ्यांची, ` नीलाय नमः' म्हणून 
पिंढऱ्यांची आणि ' विश्वसृजे नमः' म्हणून दोनही चरणांची पूजा करावी. 
यानंतर ' दैव्ये नमः ', ' शान्त्यै नमः ', ` लक्ष्म्ये नमः ', ' श्रिये नमः ', 
* पुष्ट्चै नमः ', ' तुष्टये नमः ', ` धृष्ट्ये नमः ', “हृष्ट्ये नमः या 
` मंत्रांनी भगवती लक्ष्मीची पूजा करावी. यानंतर | विहगनाथाय नमः ', 
' वायुवेगाय नमः, ' पक्षिणे नमः ', ' विषप्रमाथिने नमः ' या मंत्रांनी 

गरुडाची पूजा करावी. र 

यानंतर गंध, पुष्प, धूप, नाना प्रकारची पववानने यांनी श्रीकृष्णांची, 

` महादेवांची, गणेशांची पूजा करावी. गायीच्या दुधाच्या खिरीचे मौन- 
पुर्वक भोजन करावे. नंतर पुरुषाने शंभर पावले चालून वड वा खंर 
यांच्या काड्यांनी दात साफ करावेत. मुख धुऊन आचमन करावे. 
' सायंकालीन संध्या करावी. भगवान नारायणांना नमस्कार करावा. 

यानंतरचा सवं विधी पुढे विस्ताराने दिला आहं. | 


पण्यस्त्री ब्रतबिधी Ea 

" ` सत्तराव्या अध्यायात मूल्य देऊ खरेदी केलेल्या स्त्रीसाठी एक 
विधी भगवान शंकरांनी बरहमदेवांना सांगितला आहे. ढापरयुगात 
शीकुष्णांनी-सोळा हजार पत्नी होतील. एकदा वसंतश््तूत सर्व नाही 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२६८ । मत्स्यपुराण 


कमपुष्पांनी सुशोभित अशा सरोवराच्या तटावर जातीळ. त्यावेळी 
कोकिळपक्षी कूजन करतील. भ्रमरांचा गुंजारव होईल. शीतल, मंद व 
सुगंधित वायू सुटेल. यावेळी यदुकुलातील विश्वात्मा भगवान श्रीकृष्ण 
त्यांच्यासह भ्रमण करतील. याचवेळी अलंकारांनी सुशोभित असलेला 
सांब या सरोवरापाशी येईल. त्याला पाहून सर्वे स्त्रिया अनुरागजन्य 
दुष्टीने त्याच्याकडे पाहातील. जगदीश्वर कुष्णांना ध्यानदुष्टीने स्वे प्रकार 
समजून त्या स्त्रियांना शाप देतील. * तुमचं चोरांकडून अपहरण होईल. ' 

यानंतर श्रीकृष्णांनी भविष्यात त्यांचे कल्याण कसे होईल हेही 
सांगितले. ते म्हणाले, ' महर्षी दाल्भ्यांनी सांगितलेलं व्रत करून तुमचा 
दासीभाव संपेल. तुमचा उद्धार होईल. ' इतके बोलून श्रीकृष्ण निघून 
जातील. यानंतर अनेक दिवसांनी भगवान वासुदेव पृथ्वीचा भार उतर- 
विण्यासाठी मौसलयुद्धाचे आयोजन करतील. यदुवंशाचा विनाश होईल. 
दस्युगण अर्जुनाला पराजित करून श्रीकृष्णांच्या पत्नींचे अपहरण 
करतील. आपल्या दु्ेतीने दुःखी होऊन त्या समुद्रात निवास करतील. 
त्यावेळी योगात्मे महर्षी दारभ्य तेथे येतील. डोळ्यांत पाणी आणून त्या 
सवेजणी त्यांच्या चरणांना प्रणाम करून विलाप करतील. प्रचुरभोग, 
दिव्य पुष्पमाला, अनुलेपन, जगदीशवर पती, द्वारकापुरी, नाना रत्नांनी 
निर्माण केलेली गृहे, देवरूपी कुमार, इत्यादींचे स्मरण होऊन त्या प्रश्‍न 
करतील, र | 

“ भगवन्‌, चोरांनी बलपूर्वक आम्हास लुटलं आहे. वशीभूत केलं 
आहे. आम्ही आमच्या धर्मापासून च्यत झालो आहोत. आता आपणच 
आमचे आश्रयदाते आहात. भगवान केशवांनी आम्हास पूर्वीच सूचित 
केलं आहे. श्रीकृष्णांची सोबत होऊनही कोणत्या पापानं आम्हांस असा 
कुधमे प्राप्त झाला हे समजत नाही. तपोधना, पण्यसित्रयांना जो धमं 
असेल तो आम्हांस सांगावा. ' यानंतर दाल्भ्यांनी त्यांना पण्यस्त्रीधर्म 
विवरण करून सांगितला. ते म्हणाले, 

* नारींनो, पूर्वेकाली तुम्ही अप्सरा होता. तुम्ही सवे अग्नीच्या 
कन्या होता. तुम्ही एकदा मानससरोवरात जलक्रीडा करण्यात मग्न 
होता. याचवेळी तुमच्याजवळ नारदमुनी आले. त्यावेळी तुम्ही गर्दवश 


1 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


होऊन त्यांना प्रणाम केला ना ं 

४! देवष, भगवान नारायण लन ततार शा यावेळी ह 
तुम्हास वरदान व शाप देताना म्हटले, * तुम्ही चैत्र व re 
शुक्लपक्षातील द्वादशीस सुवर्णाच्या उपकरणांसह दोन ळी 
कराव्यात. पुढल्या जन्मी तुम्हास नारायण पती म्हणून गी र 
सुदरता व सोभाग्य यांनी अभिमानी होऊन तुम्ही भला प्रणाम ह 
केला. म्हणून नारायणांचा वियोग होऊन तुम्ही चोरांकडन बी 


इद्रान म्हटलं होतं, ' भिकां 
यानंतर त्याने एका ब्रताचा डकल अ 
र महिमाही सांगितला. रविवारी हस्त, 
उष्य अथवा पुनवसू नक्षत्र असेल तर त्या दिवशी सवोषधिमित्रित जलाने 
ध करावे. नंतर नामसंकीतंनावरोवर पुंडरीकाक्षांची अर्चना करावी. 
कामाय नमः ` म्हृणून दोन पायांची, ' मोहकारिणे नमः ' म्हणून 
जघांची, “ कंदपेनिधये नमः ' म्हणून जननेंद्रियाची, ` प्रोतिमते नमः? 
म्हणून कटीची, ' सौस्यसमुद्राय नमः ' म्हणून नाभीची, ' रामाय नम: 
म्हणून उदराची, “ हृदयेशाय नमः ' म्हणून हृदयाची, ' आल्हादकारिणे 
नमः ' म्हणून दोनही स्तनांची, ' उत्कंठाय नमः? म्हणून कंठाची, 
' आनंदकारिणे नमः ' म्हणून मृखाची, ' पुष्पचापाय नमः म्हणून 
वामांगाची, ' पुष्पबाणाय नमः ' म्हणून दक्षिणांगाची, ' मानसाय नमः' 
म्हणून छलाटाची, “ विलोलाय नमः ' म्हणून केसांची, ' सर्वात्मने नमः 
म्हणून देवाधिदेव पुंडरीकाक्षांच्या सर्वागाची पुजा करावी. 

यानंतर ' शिवाय नमः’, ‘शान्ताय नमः, ¦ पा्यांकुशधराय नमः 
* गदिने नमः”, ' पीतवस्त्राय नमः, ' शंखचक्रधराय नमः, “ नारायणाय 
नमः', 'काम देवात्मने नमः’, म्हणून भगवान विष्णूची पूज करावी. ' सवं 
शान्तेय नमः, * परीत्य नमः”, ¦ रत्यै नमः', ' श्रिये नमः', ‹ पुष्टये नमः, 
' तुष्टये नमः, ‹ सर्वार्थसम्पदे नमः', म्हणून सक्ष्मीचेही पूजन करावे. 
याप्रकारे वृतिनी नारीने चंदन, पुष्पमाला, धूप, नैवेद्य आदींनी कामदेव- 

स्वरूप भगवान विष्णूंची पुजा करावी. ब्राह्मणांना दानधमं करावा. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२७० । मत्स्यपुराण 
विज्षोकद्वाद्ी व्रतविधी 


एकाहत्तराव्या अध्यायात अशून्यशयन (द्वितीया) ब्रतविधीची 
माहिती आलेली आहे. बहात्तराव्या अध्यायात अंगारकब्रत्ताचा विधी. 
समजावून दिला आहे. पुढल्या त्र्याहत्तराव्या अध्यायात शुक्र व गुरू 
यांच्या पूजेचा विधी आलेला आहे. पुढल्या अध्यायातं कल्याणसप्तमी 
ब्रतविधीचे माहात्म्य वरणेन केले आहे. या नंतरच्या अध्यायांत विशोक 
सप्तमीव्रतविधी, फलसप्तमी ब्रतविधी, शरकंरसप्तमी व्रतविधी, कमल- 
सप्तमी व्रतविधी, मंदारसप्तमीब्रतविधी, शुभसप्तमी ब्रतविधी; इत्यादी 
बरतांची माहात्म्ये आलेली आहेत. एक्क्यांशिव्या अध्यायात विशोकद्वादशी 
ब्रतविधी सांगितला आहे. र 

व्रतीने आश्विनमासाच्या दशमीतिथीस अल्प आहार घेऊन नियम- 
पूर्वक राहावे. एकादशीस त्याने उत्तराभिमुख वा पूर्वाभिमुख बसून 
तोंड धुवावे. निराहार राहून केशवांची व लक्ष्मीची आराधना करावी. 
दुसऱ्या दिवशी उठून सर्वोषधी व पंचगव्यमिश्रित जलाने स्तान करावे. 
इवेत वस्त्र व दवेत पुष्पांची माळ भगवानांना अपण करावी, अशी पूजा 
करताना ' विशोकाय नमः, म्हणून दोन चरणांची, “ वरदाय नमः; 
म्हणून दोनही जंघांची, * श्रीशाय तमः, म्हणून दोनही गुढग्यांची, 
‹ जलशायिने नमः’, म्हणून दोनही ऊलूंची, ' कंदर्पाय नमः म्हणून 
. -गुहयप्रदेशाची, ' माधवाय नमः, म्हणून कटिप्रदेशाची, ' दामोदराय नमः, 
म्हणून उदराची, "विपुलाय नमः, म्हणून दोनही पारर्वभागांची,' 
‹ पद्मनाभाय नमः’, म्हणून नाभीची, ` मन्मथाय तमः, म्हणून हृदयाची, 
' श्रीधराय नमः, म्हणून विष्णूंच्या वक्षःस्थलाची, ` मधुजिते तमः 
म्हणून दोनही हातांची, ' चक्रिणे नमः, म्हणून डाव्या भुजाची, ' गदिने 
नमः, म्हणून उजव्या भुजांची, ` वैङुंठाय नमः, म्हणून कंठाची, “यज्ञः 
मुखाय तमः, म्हणून मुखाची, “ अशोकनिधय नमः, म्हणून, नाकाची, 
। वासुदेवाय नमः, म्हणून दोनही नेत्रांची, “ वामनाय नमः, म्हणून 
ललाटाची, ' हरये नमः, म्हणून दोनही भुवयांची, ' माधवाय तमः, 
म्हणून केसांची, ' विइवरूपिणे नमः, म्हणून किरिटाची, “ सर्वात्मने 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । २७१ 
नमः' म्हणून शिराची पूजा करावी, 
मोठ्या हर्षाने फड, पुष्पमाला, चंदन आदींनी भगवान गोविदांची 
पुजा करून “देव्ये नमः, शान्त्यै नमा, ¦ लक्ष्म्ये नमः, * श्रिये नम? 
“पुष्टे नमः, ` तुष्टे नमः, ' वृष्टये नमः', ' हृष्ट नमः”, इत्यादींचा 
उच्चार करून लक्ष्मीची अर्चना करावी. द्विजदंपतीस वस्त्र, पुष्पमाला, 
चंदन आदी अपेण करून ' जलशायिने नमोऽस्तु ' म्हणून जलशायी 
भगवानांना नमस्कार करावा. विविध प्रकारची दाने करावीत. या ब्रता- 
साठी कमल, करवीर, बाण, कुंकुम, केतकी, सिंदुवार, मल्लिका, गंधपाटला, 
कादंब कुब्जक, जाती, अशी पुष्पे प्रशस्त मानली गेली आहेत. 


नवग्रह झांतिविधी 


ब्याऐशिव्या अध्यायात गृडधेनुदानविधीचा महिमा वर्णेन केला आहे. 
यानंतरच्या अध्यायात पर्वंतदानाचे दहा भेद सांगितले आहेत. धान्यशेल, 
छवणाच, गुडाचल, हेमपवंत, तिल्शेल, कार्पासपर्वत, घृतशेल, रत्नदेल, 
रजतशेल व शर्कराशेल; या दहा पवंतदानांचा विधी विस्ताराने 
पुढील अध्यायांतून आला आहे. यानंतर त्र्याण्णव्या अध्यायात झांतिक, 
पौष्टिक कर्माच्या, नवग्रहशांतीच्या विधीचे वर्णन केले आहे. 
सूर्य, चंद्र, मंगळ, बुध, बृहस्पती, शुक्र, शनी, राहू, केतू; हे लोकांना 
हितकारी ग्रह आहेत. इवेत तांदुळांच्या वेदीच्या मध्यभागी सूर्याची, 
दक्षिणेस मंगळाची, उत्तरेस बृहस्पतीची, पूर्वोत्तरकोणात बुधाची, पूर्वेस 
शुक्राची, दक्षिणपूर्वकोणात चंद्राची, परिंचमेस शनीची, पर्चिमदक्षिण- 
कोणात राहूची व परिचिमोत्तरकोणात केतूची स्थापना करावी. या सवं 
ग्रहांत सूर्याची शिव, चंद्राची पावती, मंगळाची स्कंद, बुधाची विष्णू, 
बृहस्पतीची ब्रह्म, शुक्राची इंद्र, शनीची यम, राहूची काल, केतूची 
चित्रगुप्त; अशा अधिदेवता मानल्या गेल्या आहेत. अग्नी, जल, पृथ्वी, 
विष्णू, इंद्र, ऐन्द्री, प्रजापती, सपं, ब्रह्मा; या सर्वे क्रमशः प्रत्यधिदेवता 
आहेत. यांशिवाय विनायक, दुर्गा, वायू, आकाश, अस्विनीकुमार यांनाही - 
व्याहृतींच्या उच्चारणांसह आवाहन करावे. ज्या ग्रहाचा जो रंग, त्या 
रंगाचे फूल त्या ग्रास वाहावे. त्यांना विविध प्रकारचे नेवेद्य अपेण करावेत. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२७२ । मत्स्यपुराण 


वेदीच्या पूर्वोत्तरकोणात एका छिद्ररहित कलशाची स्थापना 
करावी. दही व अक्षता यांनी त्याला सुशोभित करावे. आम्रपल्लव, 
वस्त्र, फले, पंचरत्न यांनी त्याला अलंकृत करावे. वरुण, गंगादी नद्या, 
सवे समुद्र, सरोवरे यांना आवाहून करून स्थापन करावे. यजमानाने 
स्नान करून तूप, यव, तांदूळ, तिल; इत्यादींचे हवन करावे. मंदार, 
पलाश, खैर, आघाडा, पिपळ, औदुंबर, शमी, दुर्वा, कुश अशा नवद्नहांच्या 
समिधा असाव्यात. यजमानाने सवं देवदेवतांसाठी पृथक्‌ पृथक्‌ मंत्राने 
समिधांचे हवन करावे. चरू आदी हवनीय पदार्थांत तूप मिसळून मंत्रो- 
च्चारपूर्वक हवन करावे. नंतर व्याहूतींचा उच्चार करून तुपाच्या दहा 
आहुती द्याव्यात. श्रेष्ठ ब्राह्मणाने उत्तराभिमुख अथवा पूर्वाभिमुख बसून 
प्रत्येक देवतेस मंत्रोच्चारपूर्वंक चरू आदी पदार्थाच्या आहुती द्याव्यात. 

‹ आकृष्णेन रजसा०' या मंत्राने सूर्यासाठी हवन करावे. ' आप्या- 
यस्व०' या मंत्राने चंद्राला आहुती द्यावी. मंगळासाठी ' अग्निमूर्धा दिवः 
ककुत्‌०' या मंत्राचा पाठ करावा. बुधासाठी “ अग्ने विवस्वदुषस० * आणि 
देवगुरू बृहस्पतीसाठी “ परिदीया रथेन०' या मंत्रांचे पाठ करावेत. 
शुक्रासाठी ' शुक्रं ते अन्यद्‌०' हा मंत्र आहे. शनीसाठी * शं नो देवीर- 
भीष्टये०' या मंत्राने हवन करावे. राहूसाठी ' कया नरिचित्र आभुव०' 
हा मंत्र आहे. केतूच्या शांतीसाठी ' केतुं कण्बन्‌०' या मंत्राचा उच्चार 
करावा. 

यानंतर ' ञा वो राजानमध्वरस्य रुद्रम्‌ ' या मंत्राचा उच्चार 
करून रुद्रासाठी हवन करावे. यानंतर उमेसाठी ' आपो हि ष्ठा०' या 
मंत्राने, कातिकस्वामीसाठी, ' स्यो ना०' या मंत्राने, विष्णूंसाठी * ड्दं 
विष्णुः० या मंत्राने, ब्रह्मदेवांसाठी ' तमीशानम्‌०' या मंत्राने व इंद्रा 
साठी ' इन्द्रमिद्वेवताय ' या मंत्राने आहुती द्यावी. याच प्रकारे यमा. 
साठी ' अपं गौः०' या मंत्राने हवन करावे. कालासाठी ' ब्रह्मजज्ञानम्‌? 
हा मंत्र आहे. चित्रगुप्तासाठी ' अज्ञातम्‌०' हा मंत्र असूने अग्नीसाठी 
' झगनीं दूतं वृणीमहे ' मंत्र आहे. वरुणासाठी ' उदुत्तमं वरुणपादाम्‌ 
हा मंत्र आहे. ी 

वेदांत पृथ्वीसाठी ' पुथिव्यन्तरिक्षम्‌०' असा मंत्र आहे. विण 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराग । २७३ 


? e ° 

साठी * सह्शीर्षा पुरुष:०' हा मंत्र आहे. इद्ासाठी ' इन्द्रेन मरुत्वत०' 
हा मंत्र असून देवीसाठी ' उत्तानपर्णे सुभगे०' असा मंत्र आहे. प्रजापती- 
साठी ४) प्रजापतिः०' हा हवनमंत्र आहे. सर्पासाठी * नमोऽतु सपेभ्य:०' 
Ne ek, 
माह, प म्‌ असुन ' जातवेदसे सुनवाम०' 
हा मंत्र दुर्गामंत्र म्हणून ओळखला जातो. ' आदिप्रलस्य रेतस ०! हा 
आकाशाचा मंत्र आहे. ' क्राणां शिशुमंहीनां च०' हा वायूचा मंत्र आहे. 
' एषो उषाअपूर्व्यात्‌० ' हा अशविनीकुमारांचा मंत्र आहे. ' मूर्धानं 
दिव०' या मंत्राने हवनकुंडात पूर्णाहुती टाकावी. 

हवन समाप्त झाल्यावर मांगलिक गायन, वादन, मंगल अभिषेक 
इत्यादी कार्यक्रम व्हावा. यजमानाला चार ब्राह्मणांनी अभिषेक करताना 
म्हणावे, ' ब्रह्मा, विष्णू, महेश अभिषेक करोत. जगदीश्वर वसुदेनंदन 
श्रीकृष्ण, सामर्थ्यशाली संकर्षण (बलराम), प्रदयम्त, अनिरुद्ध या सर्वानी 
विजय प्रदान करावा. इंद्र, अग्नी, यम, नितऋहंती, वरुण, पवन, कुबेर, 
ब्रह्मासह शिव, शेषनाग, दिक्पाल या सर्वानी तुमचं रक्षण करावं. कीर्ती, 
लक्ष्मी, घृती, मेधा, पुष्टी, श्रद्धा, क्रिया, नती (नम्रता), बुद्धी, लज्जा, 
वपु, शांती, तुष्टी, कांती या सवे माता धर्माच्या पत्नी आहेत. त्यांनी 
तुम्हांस अभिषेक करावा, सूर्य, चंद्र, मंगळ, वुध, वृहस्पती, शुक्र, शनी, 
राहू, केतू या सर्वांनी तृप्त होऊन तुम्हांस अभिषेक करावा. देवता, 
दानव, गंधवे, यक्ष, राक्षस, सप, ऋषी, मुनी, गाय, देवमाता, देवपत्नी, 
वृक्ष, नाग, दैत्य, अप्सरा, अस्त्र, शस्त्र, नृपगण, वाहन, ओषध, रत्न, 
कालाचे अवयव, नद्या, सागर, पर्वत, तीर्थस्थान, मेघ, नद; या सर्वानी 
सर्वे कामनांच्या सिद्धीसाठी तुम्हांस अभिषेक करावा. 

यानंतर यजमानाने प्रसन्नचित्ताने ऋत्विजांना दक्षिणा द्यावी. दान 
देताना पृथक्‌ पृथक्‌ प्रार्थना करावी. यानंतर होमहवन, प्राथना, आहुती, 
लक्षहोम; इत्यादींचे विस्ताराने वणन आले आहे. 


म...१८ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२७४ । मत्स्यपुराण 
साहेइवर ब्रतविधो 


अध्याय चौऱ्याण्णव्या नवग्रहांच्या स्वरूपांचे वर्णन आले आहे. 
पंचाण्णव्या अध्यायात माहेश्‍वरव्रताचा विधी समजावून दिला आहे. हे 
तीनही लोकांत शिवचतुर्दशी नावाने विख्यात आहे. व्रतीने मार्गशीष 
शकल त्रयोदशीस एकदा भोजन करून शंकरांना प्रार्थना करावी. ' भगवन 
मी आपणांस हरण आलो आहे. मी चतुदेशीस निराहार राहून आपली 
नीट अचना करून सुवर्णाच्या वृषभाचं दान करीन व दुसऱ्या दिवशी 
भोजन करीन. ' असा निश्‍चय करून रात्री नियमपूर्वंक शयन करावे. 
प्रातःकाली स्तानजपादी उरकून कमलपुष्पांनी, पुष्पमालांनी, चंदनाने 
पावेतीसहित शंकरांची पूजा करावी. “ शिवाय नमः ' म्हणून दोनही 
चरणांची, ' सर्वात्मने नमः ' म्हणून शिराची, ` त्रिनेत्राय नमः ' म्हणून 
ेत्रांची, ' हरये नमः ' म्हणून ललाटाची, ' इन्दुमुखाय नमः ' म्हणून 
मुखाची, ' श्रीकंठाय नमः' म्हणून खांद्यांची, ' सद्योजाताय नमः ' म्हणून 
कानांची, ' वामदेवाय नम: म्हणून भुजांची आणि ' अघोरहृदयाय नमः' 
म्हणून हृदयाची पुजा करावी. 

* तत्पुरुषाय नमः ' म्हणून स्तनांची, ¦ ईशानाय नमः ' म्हणून 
उदराची, ' अनन्तधर्माय नमः म्हणून दोनही पाइवंभागांची, ' ज्ञान- 
भूताय नमः ' म्हणून, कटीची, ' अनन्तवेराग्यसिहाय नमः' म्हणून ऊरूंची 
अर्चना करावी. ब्रतीने | अनन्तैसवर्येनाथाय नमः ' म्हणून गुढष्यांची, 
* प्रधानाय नमः ' म्हणून जंघांची, * व्योयात्मने नमः › म्हणन घोट्यांची 
पूजा करावी. नंतर ' व्योमकेशात्मरूपाय नम: म्हणून केसांची व पाठीची 
अचना करावी. ' पुष्टये नमः ' व ' तुष्टये नमः म्हणन पार्वतीची पूजा 
करावी. यानंतर जलपूर्णं कलशासह इवेतपुष्पे, श्वेतपुष्पमाळा, वस्त्र, 
षंचरत्नयुक्त सुवर्णमय वृषभ, नानाप्रकारचे खाद्य पदार्थं यांचे दात 
करावे 

अशा रीतीने सवं चतुदेशींस शिव-पार्वतींचे पुजन करावे. प्रत्येक 
मासात प्रत्येक नामाचा उच्चार करावा. ' शंकराय नमस्तेऽस्तु”, ' नमस्ते 
करवीरक ', “ त्र्यंबकाय नमस्तेऽस्तु ', * महेशवराय नम: ', ` महादेवाय 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


EI CST 


en प. .. 


nnn 


मत्स्यपुराण । २७५ 


नमः ', ' स्थाणवे नमः', ' पशपतये नमः ', ' नाथ नमस्ते ?, * शंभवे 
नमः , “ परमानंद नमस्ते ', ' सोमार्धधारिणे नमः ', * भीमाय नम 
असे मार्गेशीर्षादी मासांतील चतुर्देशीस म्हणन पा्वतीपती शंकरांची 
अचना करावी 


विभूतिद्वादशी व राजा पुष्पवाहन 


यानतर शहाण्णव्या अध्यायात सर्वफलत्यागब्रतविध्री समजावून 
दिला आहे. सत्याण्णव्या अध्यायात ' आदित्यवारकल्पविधान ' स्पष्ट 
केले आहे. अठ्ठ्याण्णव्या अध्यायात संक्रांतिब्रताचा उद्यापनविधी आला 
आहे. नव्याण्णव्या अध्यायात विभूतिद्वादशी व्रताची माहिती आली 
आहे. या व्रताच्या संबंधात राजा पुष्पवाहनाचा वृत्तान्त शंभराव्या 
अध्यायात आला आहे. 

रथन्तरकल्पात पुष्पवाहन नावाचा एक राजा होता. त्याचे तेज 
सूर्यासारखे असून तो सवं लोकांत विख्यात होता. त्याच्या तपस्येने संतुष्ट 
होऊन ब्रह्मदेवांनी त्याला एक सोन्याच्या कमळासारखे विमान दिले. 
होते. तो इच्छेनुसार त्यायोगे कोठेही जाऊ शकत असे. सर्व देवलोक, 
सात द्वीपे यांत तो फिरत असे. पुष्करट्वीपनिवासी या पुष्पवाहनाचा 
सातव्या द्वीपावर अधिकार होता. बह्यादेवांनी विमान दिल्यामुळे त्याला 
सवे देव व दानव पुष्पवाहन म्हणत असत. त्याच्या पत्नीचे नाव लावण्य- 
वती होते. शंकरांना जशी पावती प्रिय तशी राजाला ही राणी प्रिय 
वाटे. तिला दहा हजार पुत्र होते. ते परम घाभिक व धनुर्धारी होते. 

एकदा मुनिवर वाल्मीकी राजाकडे आले. राजाने त्यांना विचारले, 
' मुनीच्द्र, कोणत्या कारणानं मला हे वेभव प्राप्त झालं ? देवांगनांना 
पराजित करणारी ही सुंदर भार्या मला कशी प्राप्त झाली ? माझ्या 
थोड्या तपानं संतुष्ट होऊन ब्रह्मदेवांनी मला हे कमलगृह कसं प्रदान 
केलं ? प्रचेत, आपण या सवें वाबींचा उलगडा करावा. 

यानंतर. वाल्मीकींनी राजास सवं वृत्तांत सांगताना म्हटले 
‹ राजन्‌, तुझा पूर्वजन्म एका भीषण अशा व्याघकुलात झाला होता. 
दिवसरात्र तू पापकर्मात रमत होळार. झं ४रीर बेडोल होतं. तुझ्या 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२७६ । मत्स्यपुराण 


त्वचेस दुर्गंधी यायची. तुझी नखं फार वाढली होती. तुझं रूपही मोठं 
कुरूप होतं. तुला त्या जन्मी कुणी मित्र नव्हता. कुणी पुत्र नव्हता. कुणी 
बंधुबांधव नव्हता. माता नव्हती, बहीण नव्हती. पिता नव्हता. तुला 
एकच एक अनुकूल अशी पत्नी होती. एकदा भयंकर अनावृष्टी झाली. 
भुकेनं पीडित होऊन तू अन्नाच्या शोधात होतास. तुळा कोणतीच खाद्य- 
वस्तू प्राप्त झाली नाही. 

* एवढ्यात तुझी दृष्टी कमळांनी शोभणाऱ्या एका सरोवरावर 
पडलीः त्यातील अनेक कमरूपुष्पं घेऊन तू वैदिश नावाच्या नगरींस गेलास. 
तू तिथं ती कमळं विकण्याचा प्रयतन केलास. सर्वे दिवसात कुणी विकत 
घेणारा तुला भेटला नाही. तेव्हा तू पत्नीसह एका भवनाच्या प्रांगणात 
गेलास. तिथं रात्री तू मंगळ शब्द ऐकलेस. मंडपाच्या मध्यभागी भगवान 
विष्णूंची पूजा होत होती. तिथं अनंगवती नावाची एक वेस्‍्या माध- 
मासातील विभूतिद्वादशीच्या व्रताची समाप्ती करून सुवर्ण कल्पवृक्ष, 
लवणाचल, शय्या यांचं दान करीत होती. तिळा पाहून तुझ्या मनात 
हातातील कमरूपुष्पांचा विचार आला. तू ती पुष्पं भगवंतांना वाहण्या- 
साठी अनंगवतीस दिलीस. 

* तुझ्यावर अनंगवती अत्यंत प्रसन्न झाली. या वेळी तुरा तीनशे 
नाणी मिळाली. पण तुम्ही दोघांनी त्यांचा स्वीकार केला नाही. तिनं 
तुम्हांस भोजनासाठी अन्न दिलं. पण तुम्ही ते त्या दिवशी स्वीकारलं 
नाही. त्या रात्री तुम्ही जागरण केलंत. दुसऱ्या दिवशी त्या अनंगवतीनं 
मादरसत्कार करून तुला निरोप दिला: राजेंद्रा, या पुण्यकृत्यामुळं या 
जन्मी तू राजराजेदवराच्या रूपात जन्मास आलास. तुझं सारं पाप 
नष्ट झालं. तुळा हे कमलमंदिर प्राप्त झालं. अनंगवती वेश्या या वेळी 
कामदेवाची पत्नीच्या सवतीच्या रूपानं जन्माला आली. या वेळी तिचं 
ताव प्रीती होतं. ती सवे लोकांना आनंद देते. म्हणून राजा, आता तू 
गंगातटावर जाऊन विभूतिद्दादशीचं अनुष्ठान कर. ' 

मुनींच्या सांगण्यानुसार राजाने अखंडब्रताचे पालन केले. 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण ` २७७ 


स्नान व तपणविधी 


यानंतर एकझषंएकाव्या अध्यायात शंकरांनी सांगितलेल्या देवव्रत, 
रुद्रव्रत, नीलब्रत, प्रीतित्रत, कामत्रत, सोम्यत्रत, सोभाग्यव्रत, आयुत्रत, 
कौतित्रत, वीरब्रत, पितृत्रत, आनंदव्रत, धृतित्रत, अहिसात्रत, सुयंत्रत, 
विष्णुव्रत, शीलब्रत, दुढबरत, धेनुत्रत, धरात्रत, महात्रत, प्राप्तित्रत, भानु- 
ब्रत, वाषंब्रत, त्र्यंवकत्रत, घृतब्रत, इंद्रत्रत, अरवब्रत, रुदरब्रत, भवानीब्रत, 
धामन्रत, शिवब्रत, विइवब्रत; इत्यादी साठ ब्रतांचा महिमा वर्णन केला 
आहे. एकशेदोनाव्या अध्यायात स्नान व तर्पणविधी यांचे माहात्म्य 
सांगितले आहे. 

शरीर व मन यांच्या शुद्धीसाठी प्रथम स्नानाचे महत्त्व सांगण्यात 
आले आहे. मूलमंत्राच्या साह्याने, ' ॐ नमो नारायणाय ' या मंत्राने 
जलात तीर्थाची कल्पना करावी. हातांत कुश धारण करून विधिपूर्वेक 
आचमन करावे. मंत्राने गंगेस आवाहन करावे. म्हणावे, ' देवी, तू 
विष्णूंच्या चरणांपासून प्रकट झाली आहेस. म्हणून तुला वेष्णवी 
म्हणतात. जन्हुनंदिनी, नलिनी, दक्षा, पृथ्वी, विहगा, विश्वकाया, 
अमृता, शिवा, विद्याधरी, सुप्रशान्ता, विश्‍वप्रसादिनी; ही सवें तुझीच 
नावं आहेत. 

यानंतर संपुटित हाताने या नामांचा जप करून आपल्या मस्तका- 
बर जळ शिंपडावे. विधिपूर्वक पृथ्वीला आमंत्रित करून शरीरास माती 
लावून स्नान करावे. जलाच्या बाहेर येऊन सवेतवस््र धारण करावे. 
उपवीती होऊन देवांना तर्पण करताना देव, यक्ष, नाग, गंधव, अप्सरा, 
असुर, कूर, सपे, गरुड, वृक्ष, शुगाल, अन्य पक्षी यांना आमंत्रित करून 
जल समर्पण करावे. सनक, सनन्दन, सनातन, कपिल, आसुरी, वोढू व 
पंचशिख यांनाही जळाने तृप्त करावे. मरीची, अत्री, अंगिरा, पुछस्त्य, 
पुलह्‌, ऋतू, प्रचेता, वसिष्ठ, भृगू, नारद; या देवर्षीना व ब्रह्मपींना 
तर्पण करावे. ह 

नंतर अपसव्य करून (जानवे उजव्या खांद्यावर घेऊन) डावा 
गुढगा जमिनीवर टेकवून भग्तिष्वात्त, सौम्य, हविष्मान्‌, उष्मप, सुकाली, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२७८ । मँत्स्यंपुरांण 
बहिषद्‌, आज्यप इत्यादी पितरांना भक्तिपूर्वक तिल, जल, चंदन आदींनी 
तृप्त करावे. हातात कुश घेऊन यम, धर्मराज, मृत्यू, अंतक, वैवस्वत, 
काल, सवेभूतक्षय, औदुंबर, दध्न, नील, परमेष्ठी, वृकोदर, चित्र, 
चित्रगुप्त; या पितरांना विधिपूर्वेक तर्पण करावे. त्यानंतर आपला पिता, 
आजोबा इत्यादींना तृप्त करावे. 

यानंतर विधिपूवंक आचमन करून भूमीवर कमलाचे चित्र रेखावे. 
अक्षद, पुष्पे यांनी सूर्याची पूजा करावी. लालचंदनमिश्चित जलाने सूर्यास 
अध्ये द्यावेत. म्हणावे, ' सूर्येदेवा, आपण विष्णुरूप आहात. आपणांस 
नमस्कार असो. आपण शिवरूप आहात: आपणांस वारंवार नमस्कार 
असो. पद्मासन, आपण सदा कुंडलं आणि बाजूबंद यांनी शोभत असता. 
आपणांस अभिवादन असो. सर्वत्र गमन करणाऱ्या सत्यदेवा, आपणांस 
प्रणाम असो. भास्करा, आपण मजवर प्रसन्न व्हावं. दिवाकरा, प्रभाकरा, 
आपणांस नमस्कार असो. ' अशी प्राथना करून सूर्यास तीनदा प्रदक्षिणा 
घालून नमस्कार करावा. ब्राह्मण, गाय, सुवर्णे यांना स्पर्शे करून घरी 
जावे. 


राजाने कसे वागावे ? 


यानंतर अध्याय दोनशेपंधरा ते दोनशेत्रेचाळीसपर्यंत भगवान 
मत्स्यांनी राजा मनूस राजाच्या कतंव्यासंबंधानें विस्ताराने उपदेश केला 
आहे. राजाने स्वत: परीक्षा करून आपले सहकारी शूर, कुलीन वंशातील, 
बलिष्ठ व संपन्न असे निवडावेत. मंत्री रूप, व्यवसाय, पराक्रम, धेये, गुण, 
क्षमा यांनी युवत असे व क्लेश सहन करणारे असावेत. ते धर्म जाणणारे, 
प्रिय भाषण करणारे, राजास हितोपदेश :करणारे असावेत. सामान्य 
गुणांच्या. छोकांची परीक्षा घेऊन त्यांच्या योग्यतेनुसार त्यांनाही कामे 
नेमून द्यावीत. | 

कुलीन, सुशील, धनुविद्येत निपुण, गज व अस्व यांच्याबद्दल कुशे, 
शकुन, अपशकुन जाणणारा, सर्व कर्माच्या कृतीचा ज्ञाता, सरळ वृद्धीचा, 
सैन्याच्या व्यूहांचा ज्ञाता, असा ब्राह्मण वा क्षत्रिय राजाचा सेनापती 
असावा. आङृतीने उंच, तेजस्वी, रूपवान, सवं कार्यांत दक्ष, ग्रिय भाषण 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


भत्स्यपुराण । २७९ 


करणारा, उन्मत्त नसणारा, सर्वाचे चित्त हरण करणारा द्वारपाल 
सजात असावा. सत्यवादी, सवे भाषांत निपुण, सशक्त, कलांचे स्वरूप 
जाणणारा, नीतिज्ञ; असा दुत राजास योग्य असतो. कुलीन, तेजस्वी, 
शूर, विश्वासू, सेवेत आसक्त, अव्यग्रचित्त; असे उत्तम पुरुष राजाने 
रक्षणासाठी नेमावेत. फितूर न होणारा, विस्वासू, मनुष्य राजास तांबूल 
देण्यास योग्य समजावा. क 

तसेच संधी (शत्रूशी सख्य), विग्रह (शत्रूंशी युद्ध), यान (शत्र 
वर स्वारी), आसन (राजाची सक्ती कुंठित झाल्यावर त्याने वाट 
पाहाणे), द्वैध (दुबेलांशी विरोध, सवलांशी सख्य), आश्रय (मित्रांस 
साह्य करणे) या सहा गुणांना जाणणारा पुरुष संधी व विग्रहासाठी 
राजाने नेमावा. राजाच्या सेवकांनी केलेल्या व न केलेल्या कार्यांचा 
ज्ञाता, आय, व्यय, सर्वे लोकांचे वृत्त जाणणारा; असा पुरुष देशाचे 
रक्षण करण्यासाठी योजावा. रूपाने सुंदर, तरुण, तेजस्वी, पूणं विश्‍्वास- 
पात्र, कुलीन, शूर व क्लेश सहन करणारा पुरुष राजाने खड्ग धारण 
करणारा नेमावा. शूर, बलाढय, गज-अस्व-रथ यांविषयी चतुर, सर्व 
दुःखे सहन करणारा, पवित्र असा पुरुष धनुष्य धारण करणारा असावा' 
शुभाशृभांचा ज्ञाता, शकुनांचा ज्ञाता, अरवविद्येत निपुण, भूमिभाग- 
ज्ञानात चतुर असा मनुष्य राजाच्या अश्‍वशालेवर असावा. 

र्‌थींचे बलाबल जाणणारा, दुष्टी स्थिर असणारा, प्रिय भाषण 
करणारा, शूर, विद्यासंपन्न असा पुरुष राजाचा सारथी असावा. फितुर 
न होणारा, पवित्र, चतुर, पाकशास्त्राचा ज्ञाता मनुष्य राजाने पाकशारू- 
वर नेमावा. पाकशालेतील पुरुषांचे केस व नें कापलेली असावीत. 
शत्रू व मित्र यांना समान लेखणारा, धर्मशास्त्र जाणणारा, कुलीन 
ब्राह्मण धर्माधिकारी असावा. सर्वं देशांतील रिपो जाणणारा, सवं 
शास्त्रांत निपुण असा पुरुष सर्वाधिकारी असावा. तो उत्तम, समांतर 
ओळींत अक्षरे लिहिणारा, साम, दान, दंड, भेंद यांत कुशल, मित- 
भाषणी असावा. द 

सुवर्णादिक धातू, वस्त्रे, व्या घ्राजिनादी पदार्थ, रत्ने, यांची परीक्षा 
करणारा, सारासार वस्तूंचा ज्ञाता, फितुर न होणारा, निरंतर पवित्र, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२८० । मंत्स्यपुराणं 


सर्वत्र निपुण, सवदा सावध असा पुरुष भांडारगृहावर अध्यक्ष असावा, 
राजानें आपल्या द्रव्यप्रातीच्या स्थानी, व्ययस्थानी धनाध्यक्ष नेमावा. 
वंशपरंपरागत, उत्तम परीक्षक, फितुर न होणारा, धर्मात्मा, कुलीन असा 
वैद्य असावा. गज, अश्व यांचे ज्ञाते राजाने नेमावेत. फितुर न होणारा, 
अति बुद्धिमान, कुलीन, सर्वे कर्माबहदल उत्सुक असा पुरुष राजाने 
किल्ल्यांच्या रक्षणासाठी नेमावा. गृहरचनेचे शास्त्र जाणणारा, इस्त- 
लाघवाने युक्‍त, दीर्घदर्शी, शूर असा पुरुष राजाने उद्यानासाठी व भाल- 
दारीसाठी नेमावा. 

मंत्राने सोडणे, हाताने मोडणे, अस्त्रांचे मंत्रांनी सोडणे, सोडलेल्या 
अस्त्रांचा उपसंहार करणे, यांबद्दलचा ज्ञाता, स्वस्थचित्त, कुशल पुरुष 
धनुविद्येचा शिक्षक असावा. वृद्ध, कुलीन, सुयुक्त भाषण करणारा, पितृ 
व पितामह यांच्या परंपरेने शुची व नञ्ज असा पुरुष राजाने आपल्या 
अंत:पुरातील कार्यांबरील अध्यक्ष नेमावा. राजाने गजाध्यक्ष, राजमहात, 
अश्वाध्यक्ष, किल्लेदार, भारदार, धनुविद्याशिक्षक, अंतःपुरातीछ अध्यक्ष 
असे सात अधिकारी नेमावेत. 

कारण अधिकारी पुरुषांच्या कर्मविपर्यासाने राजा नाश पावतो. 
म्हणून निश्चय, पराक्रम, भकती, शास्त्रादिकश्रवण, शीय, कुल, नीती 
अशा गुणांच्या पुरुषांचा राजाने संग्रह करावा. सवें मंत्र्यांशी विचार- 
विनिमय करून राजाने स्वतःच विचार करून निणेय घ्यावा. राजाने 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, धर्मशास्त्र, दंडनीतिरूप अर्थशास्त्र इत्यादी 
जाणणाऱ्या ब्राह्मणांचा संग्रह करावा. अधम शास्त्रे जाणणाऱ्या मूढांचा 
संग्रह त्याने करू नये. कारण असे लोक प्रजेस काटयाप्रमाणे दुःखच 
देणारे असतात. राजानें वयोवृद्ध व ज्ञानवृद्ध ब्राह्मणांची नित्य सेवा 
करावी. त्यांच्यापासून नम्रत्व, नीती इत्यादींचे शिक्षण घ्यावे. अनीती 
व उन्माद यांनी अनेक राजांचे ऐरवये नष्ट झाले आहे. जितेंद्रिय राजाच 
प्रजेस स्वाधीन ठेवतो. राजाने यज्ञमार्गानें परमेश्वराची आराधना 
करावी. त्याने ब्राह्मणांना दान द्यावे. सर्वाकड्न कर ग्रहण करावा. त्यानें 
प्रजेशी पिता व वंधप्रमाणे वागावे. 

राजाने संग्रामातून परांग्मच होऊ नये. युद्धातून मागे फिरू 'र्य 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । २८१ 


प्रजेचे रक्षण करावे. ब्राह्मणांची सेवा करावी. दरिद्री, अनाथ, वयोवृद्ध, 
तपोवृद्ध, विद्यावृदध, ज्ञानवृद्ध, विधवा इत्यादीचे राजाने पालनपोषण 
करावे. स्वधर्मापासुन भ्रष्ट झालेल्या लोकांना राजाने पुनः धर्मात घ्यावे. 
ऋषींच्या आश्रमांत अन्न, तेल व पात्रे यांची व्यवस्था करावी. राजाने 
सर्व ऋषींना सन्मानपूर्वक वागवावे. त्यांची नित्य पुजा करावी. त्यानें 
वक्तबुद्धीचा स्वीकार करू नये. राजाने आपले छिद्र दुसऱ्यास समजू न 
द्यावे. इतरांचे मात्र जाणावे. अविश्‍वास दाखविणाऱ्यावर विशवास ठेवू 
नये. विश्वासू पुरुषावरही अविश्‍वास ठेवू नये. 

राजाने स्वकार्याचे बकासारखे चिंतन करून पराक्रमाविषयी 
सिहासारखे असावे. छांडय्याप्रमाणे शत्रुधनाचा अपहार करावा. सशा- 
प्रमाणे स्वार्थसाधक वस्तूंचा गृप्तरीतीने संग्रह करावा. राजाने रान- 
डुकरासारखा तीक्ष्ण प्रहार शत्रूवर करावा. आपला आकार बाहेरून 
चित्रविचित्र मयूरासारखा सजवून प्रजापालनाविषयी कुत्र्यासारखे 
विश्‍वासू असावे. राजाने सर्वांशी कोकिछपक्ष्यासारखे मधुर भाषण 
करावे. त्याने काकपक्ष्यासारखे निरंतर शंकित असावे. आपली स्थिती 
कोणासही त्याने समजू देऊ नये. राजाने परीक्षा केल्याशिवाय भोजन 
व शयन करू नये. वस्त्रे, पुष्पे, अळंकार इत्यादी वस्तूंचा स्वीकार त्याने 
नीट परीक्षा केल्यावरच करावा. परीक्षा केल्याशिवाय त्याने जलाशया- 
तही प्रवेश करू नये. राजाने सर्पात्रमाणे कूर अशा गजावर वा अरवावर . 
आरोहण करू नये. अज्ञात स्त्रीशी त्याने गमन करू नये. त्याने देवांच्या 
उत्सवांत वास न करावा. 

राजाने स्वकीय राज्यलक्ष्मीचे सं रक्षण स्वतः करावे. त्याने आपल्या 
सेवकांना द्रव्यादींनी संतुष्ट करावे. जाणत्यांची सर्वत्र योजना करावी. 
स्त्रियांबद्दल नपुंसक, उग्न कर्मावर तीक्ष्ण अशी योजना करावी. तीक्ष्ण 
साधनांचा उपक्रम राजानें करू नये. त्यानें परदेशातून आलेल्यांचा बहु= 
मान करावा. वेतन दिल्याखेरीज त्याने कधी सेवा घेऊ नये. वेतनाशिवाय 
सेवक राजास भीती उत्पन्न करतात. त्यांने गुणी सेवकांचा बहुमान 
करावा. दुष्ट सेवकांना शासन करावे. त्याने व्यापारी, मंत्रविद्या व 
मसलत यांत निष्णात असलेले ज्योतिषी, वैय, संस्यासी, बातमीदार; 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२८२ । मत्स्यपुराण 


इत्यादींना नेमावे, पण त्यानें एकाच्याच प्रिय भाषणावर विश्वास मात्र 
ठेवू नये. आपणांवर प्रीती कोण करतात, आपला द्वेष कोण. करतात, हे 
राजाने जाणावे. 


राजसेवकाने कसे वागावे ? 


राजा जे वाक्य बोलेल ते श्रवण करावे. त्याच्या वचनावर आक्षेप 
घेणारे, निदामय भाषण सेवकानें कधीही करू नये. राजास अनुकूल 
असेच बोलावे. अप्रिय पण हितकारक असेल ते त्यानें राजास एकांतात 
बोलावे. सेवकाने सवत्र राजकार्यं करावे. राजधनाचा नाश होईल असे 
काही करू नये. त्याने राजासारखी क्रीडा करू नये. अप्रिय ते वावि. 
राजापेक्षा अधिक वेष करू नये. द्यूतादी कर्मात त्यानें आपले कोदाल्य 
दाखवावे. पण राजाच अधिक होईल, असे त्याने करावे. अंतःपुरातील 
अधिकारी, शत्रूंचे दूत, दूर गेलेले अधिकारी यांशी राजाज्ञेवाचून स्नेह- 
संबंध ठेवू नये. राजाचे गुह्य कृत्य सेवकाने लोकांत प्रसिद्ध करू नये. 
सेवकानें राजास प्रिय वचने वोलावीत. अतिशयोक्तीची भाषणे वारंवार 
करू नयेत. राजाच्या पुढे कपाळावर आठ्या चढवू नयेत. 

राजाची दुष्कर्म सेवकाने कोठेही 'बोळू नयेत. राजाने दिलेली 
वस्त्रे, शस्त्रे, अलंकार स्वतःच धारण करावीत. इतरांना देऊ नयेत. 
सेवकाने दिवसा निद्रा घेऊ नये. आज्ञेवाचून त्याने राजद्वारात प्रवेश 
करू नयें. सेवकाने राजाच्या दक्षिण अथवा वामभागी वसावे. त्याच्या 
पुढे बसू नये. जांभई, थुंकणे, खोकणे, क्रोध, जेठा मारून बसणे, 
भुवया वाकड्या करणे, ओकारी आणणे, ढेकर देणे; ही राजापुढे वजे 
करावीत. चतुर पुरुषाने स्वतःचेच वणेन राजापुढे करू नये. इतरांकडून 
युक्तीनें ते करवावे, सेवकाने निरंतर आलस्यरहित असावे. अंतःकरण 
निर्मेछ करून राजाविषयी प्रीती धारण करावी. सेवकाने कपट, लोभ, 
दुसऱ्याचे दोष , सुचविणे, नास्तिकत्व, क्षुद्र क्म, चपलत्व यांचा त्याग 
करावा. त्याने एकाग्र मन करून एइवर्यप्राप्तीसाठी राजांची सेवा करावी. 
राजसेवा. ऐशवयेवृद्धी करणारी. आहे. सेवकाने राजाचा पुत्र, मित्र, 
प्रधान यांना नित्य नमस्कार करावा. प्रधानांनी राजाचा विश्‍वास 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । २८३ 


कदापी धरू नये. जेणेकरून राजा आपणांविषयी अनुकूल राहील असेच 
सेवकाने वर्तावे. सेवकाविषयी राजा उदास झाला, असे कधी होऊ नये. 


राजधानी कशी असावी ? 


सावेभोम राजाने मध्यदेशात आपली राजधानी करून तेथे वास 
करावा. त्या देशात तृणे, काष्ठे भरपूर असून तो रमणीय असावा. सर्व 
मांडलिकांनाही तो देश मान्य असावा. तो देश वेस्य, शूद्र, ब्राह्मण यांनी 
यक्त असावा. शत्रूच्या स्वाधीन होण्यास तो देश अशक्य असावा. 
पर्जन्याची अपेक्षा नसेल तर नद्यादिकांच्या पाटांच्या पाण्याने धान्य 
समृद्ध असावे. अनेक फुले, फळे यांनी तो देश युक्त असावा. राजधानीचे 
स्थान आपत्काली परचक्राचा प्रवेश होण्यास दुर्घट असावे. सपं, व्याघ्र, 
चोर यांनी रहित असावे. 

अथा देशात ज्ञानसंपन्न राजाने सहा प्रकारचे किल्ले बांधावेत. 
१.- भुईकोट किल्ला, २. घनृष्यांचा किल्ला, ३. मनुष्यांचा कोट, 
४. झाडीतील किल्ला, ५. पाण्यात बांधलेला किल्ला आणि ६. पवेता- 
वरील किल्ला. यांपेकी डोंगरी किल्ला सर्वोत्तम होय. असा किल्ला 
सभोवती खंदक व बळकट तट यांनी वेढलेला असावा. त्यावर शेकडो 
तोफा, मोठमोठी यंत्रे असावीत. राजधानीचे सीमाद्रार पताकांनी 
सुशोभित असावे. राजा हत्तीवर वसून बाहेर जाईल व आत येईल 
एवढे ते उंच व रुंद असावे. राजधानीत चार मोठे राजमार्ग असावेत. 
मुख्य मार्गासमोर एक मोठे देवालय असावे. दुसऱ्या रस्त्याच्या समोर 
राजमंदिर असावे. तिसऱया मार्गावर धर्माध्यक्षाचे गृह असावे. चोथ्या 
रस्त्यावर गोपुरे व मनोरे असावेत. राजाचे नगर रांव, चतुष्कोण वा 
वर्तुळाकार असावे. 

नदीच्या तीरी वास करणाऱ्या राजाने मर्धचंद्राकार नगर वसवावे. 
राजाने स्वतःच्या प्रासादाच्या दक्षिणभागी धनाचे भांडारगृह असून 
त्याच्या दक्षिणेस गजाला असावी. या गजशालेचे मुख पूर्वेस वा उत्तरेस 
असावे. शास्त्राला, पाकशाला, शिल्पाला अग्नेयकोणात असाव्यात. 
राजमंदिराच्या उत्तरेस पुरोहिताचे गृह असावे. सवे मंत्री, वेदवत्ते, वेद्य 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२८४ । मत्स्यपुराण 


यांची घरे व धान्यागार ही राजवाड्याच्या उत्तरेस असावी. गायी, बैल 
यांचे गोठे, अश्वशाला यांची योजना राजमंदिराच्या उत्तरेस असावी. 
अदवशालेत रात्री अखंड दीप असावा. कोंबडया, वानरे, माकडे, सवत्स 
गायी यांना अरवशालेत ठेवावे. तेथेच शेळ्यांचा संग्रह करावा. पशूंचे 
शेण सूर्यास्त झाल्यावर काढू नये. या पशूंना शिकविणाऱ्यांची घरे यथा- 
स्थानी असावीत. 

योद्धे व शिल्पशास्त्रज्ञ यांना किल्ल्यात एकसारखी घरे बांधून 
द्यावीत. किल्ल्यात मोठे रोग उत्पन्न होतात. म्हणून राजाने गायी, अरव, 
गज यांच्या रोगांची चिकित्सा करून त्यांवर उपाय करणाऱ्यांची वसती 
किल्ल्यातच ठेवावी. अनेक प्रकारच्या आयुधांनी युक्त असे हजारो सैनिक 
किल्ल्यात असावेत. राजाने किल्ल्यांचे दरवाजे शत्रूस न समजतील असे 
करावेत. धनुष्य, गोफणी, भाले, गुरगुज (रवीच्या दांडयासारखे आयुध), 
बाण, तलवारी, चिलखते, लोखंडी सोटे, गोळे, व्याघ, बरच्या, पाषाण, 
मुद्गर, त्रिशूल, पट्टे, कुऱ्हाडी, संगिनी, परशू, चक्रे, कवचे, ढाली, कुदळी, 
सराटे, वेताच्या छड्या, घोडयावरीरू सामान, कोंडा, कोयते, निखारे, 
कोळसे; इत्यादींचा संग्रह राजाने किल्ल्यात करावा. 

राजानें सवं प्रकारची वादय, सबं औषधी, सवं जातींची तुणे व 
काष्ठे यांचाही संग्रह करावा. गूळ, सवे तेले, गोरस, पशूंच्या उदरातील 
चरबी, शिरांसहित अस्थी, बैलाच्या चर्माची नौबद, सवे धान्ये, अभ्रक, 
सातू, गहू, रत्ने, स्वे प्रकारची वस्त्रे, सुवर्णादिक धातू, कमलांचे वी, 
मूग, उडीद, हरभरे, तीळ, सवं धान्यांचे बी, घूल, गोमय, ताग, वृक्षाचा 
चोक, पारा, भुर्जपत्रे, कथिल, लाख, टाकणखार, इत्यादी उपयोगी 
पदाथे राजाने किल्ल्यात ठेवावेत. सपे, मदोन्मत्त हत्ती, सिंह, पक्षी 
यांचाही संग्रह राजाने करावा. 

असाणा, बेलघाटी, काकमेचक विष, आवळे, अडुळसा, साळवण, 
पिठवण, रानमूग, रानउडीद, भेदा व महामेदा, पांढरी व काळी उपळ- 
सरी, चिकणा मध, वावडिंग, रवासनाशक औषधी, भुईकोहळा, डोरली" 
मूळ, रिंगणीमूळ, अतिविष, शिंगाड्याचा वेल, नील, दर्भ, रेणुकबीज, 
शिंवणीमूळ, गुळवे, पांढरी भुईकोहळी, ऊस, धामणीचा वृक्ष, वाघंटी, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । २८५ 


कडू तोंडली, एरंड, वचनाग, रानगांजा, बडीशेप, द्राक्षी, काळा उंबर, 
ज्यष्ठमध, खजुराचा वृक्ष, शुक्रधातूचे पोषण करणारी व त्याचा नाश 
करणारी वनस्पती, पुष्करमूळ, कोथिंबीर, वेखंड, काळा वाळा, साखर, 
गूळ, काकवी, रानवांगी, महावळा, नागवला, शुभ्रकण्हेर, मोह, जस्ताचे 
फूल, राजहस नावाची वनस्पती, बाळंतशोप, पाथरी, शतावरी, साखर- 
लिंबू, चवक, माड, कुहिरीचा वृक्ष, कायफळ, राजगिरा, काळें शिरस, 
धने, उन्हाळी, गोकर्णी, महाळुंगी, सागरगोटी, मोठा ताग, किराईत, 
काकडीचे वेल, गुंजाची वेळ, पुनर्नवा, पिवळी कस्तुरी, चांदवेल, जायफळ, 
उंडणीचा वृक्ष, सालींसहित धान्ये, शेंगांतून निर्माण होणारी धान्ये, दूध, 
मध, ताक, तेल, मज्जा, वसा, घृत, कळंब, अक्रोड, वदाम, सोमवल्ली, 
शुभ्न वा निळी कोरांटी; इत्यादींचा संग्रह राजाने आपल्या पुरीत 
करावा. 

अशीच आणखीही वृक्षांची, वेलींची नावे दोनशेसतराव्या अध्या- 
यात आली आहेतः दोनशेअठराव्या अध्यायात संग्रहात ठेवण्याजोग्या 
ओषधी वनस्पतींची विस्तृत सूची आहे. बेलफळ, पाडळीची वेल, हिंग, 
पिंपळी, शिवणी, साळई, भोकरी, अतिविष, शेवगा, मोरवेल, मंजिष्ठ, 
कवठी, ईडलिंबू, लाख, एलची, हिरडा, मनशीळ, शमी, जस्ताचे फूल, 
कडू दुध्याभोपळा, कवठ, कोष्ठकोळिजन, उंदिरकानी, चक्रवर्ती, जटामांसी, 
हळद, मोचरस, सुंठ, मिरी, सेंधव, समुद्राचे मीठ, वावडिंग, मोहऱ्या, 
मदनवृक्ष, अर्जुनवृक्ष; इत्यादी अनेक वृक्षांचे व वनस्पतींचे औषधी गुण 
त्यांच्या प्रयोगांसह सांगितले आहेत. यांचा धूप ज्या घरात जळतो, त्यात 
कृमी, विष, बेटकुळया, सपं, यक्षिणी इत्यादींचा त्रास होत नाही. सबंध 
दोनशेअठरावा अध्याय या ओषधी वनस्पतींच्या प्रदीर्घ यादीसाठीच 
प्रसिद्ध आहे 
दोनशेएकोणिसाव्या अध्यायात राजाने रक्षणासाठी कोणती 
साधने राजधानीत ठेवावीत, यासंबंधी वर्णेन आहे. विष देणारा वा 
घालणारा मनष्य राजाने कसा ओळखावा, विषयुकत अन्न कसे पारखावे 
पशपक्ष्यांवर या अन्नाचा कोणता परिणाम होतो; इत्यादींची विस्तृत 


चर्चा येथे आलेली आहे. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२८६ । मत्स्यपुराण 
राजा व त्याची प्रजा 


राजाच्या पुत्राच्या गुरूने त्यास धर्मे, अर्थं व कांम यांसंबंधी कसे 
शिक्षण द्यावे, यासंबंधीचे विवेचन दोनशेविसाव्या अध्यायात आले आहे. 
गुरूने त्याला शिल्पविद्या, कौशल्यविद्या शिकवावी. राजपुत्राच्या रक्षणा- 
साठी अनेक सेवक असावेत. कोपिष्ट, विषयलुब्ध, अपमान पावलेले 
यांची संगत राजपुत्रास असू नये. राजपुत्राची योजना सर्व अधिकारांवर 
गुरूने व राजानें करावी. मृगया, मद्यप्राशन, यूत ही राजानें वज्यं 
करावीत. यांच्या सेवनाने अनेक राजांचा नाश झाला आहे. पृथ्वीपतीने 
दिवसा निद्रा घेऊ नये. 

राजाने कठोर भाषण, गालिप्रयत्न, उग्र दंड यांचा अवलंब करू 
तये. राजधानी, गाव, राजमंदिरे, किल्ले यांचा उच्छेद होऊ न देणे, 
काम, क्रोध, मद, गवे, लाभ, हर्षं यांना राजानें वज्ये करावे. राजाने 
बाह्य शत्रूंस जिकावे. शत्रूच्या पराभवाबद्दल त्याने प्रयत्नशील असावे. 
राजाने गुरूबद्दल आदराने वागावे. राजा, प्रधान, देश, किल्ला, दंड, 
भांडारगुह व मित्र ही राजाची सात अंगे आहेत. प्रधानादिकांनी राजाचे 
रक्षण करावे. राजानेही राज्याच्या हितासाठी प्रधानादिकांचे रक्षण 
करावे. राजाने मुदुवृत्तीने सकंत्र वागू नये. कोमल स्वभावाने राजाचा 
पराभव होतो. उग्र स्वभावही बरा नाही. अति कूरतेमुळे लोक भयभीत 
होतात. म्हणून राजाने प्रसंगी मृदू व प्रसंगी भयंकर अशी वृत्ती ठेवावी. 

राजाने सर्वांशी विनोद करू नये. कारण सेवक मग राजाची 
अमर्यादा करतात. राजाने सवे व्यसने व्यं करावीत. राजाने सर्वांशी 
हास्यपूर्वेक मधुर संभाषण करावे. राजाची दुष्टी प्रायः सवत्र स्थूल 
असावी. राजाने सवे कार्यात दीर्घसूत्री नसावे. दीर्घसूत्री राजाचा कार्य- 
नाश होतो. राजाने आपला संकेत गुप्त ठेवावा. राजाची मसलत प्रसिदध 
झाल्यास त्याच्यावर सवे विपत्ती येतात. राजाची सवं कार्ये सिद्ध झाल्या- 
वरच ती इतरांना समजतात. एकाकी राजाने मसलत करू तये: तशीच 
ती अनेंक लोकांशीही करू नये. नावाडघांची परीक्षा झाली नसेल तरं 
राजाने त्या नावेवर बसू नसे. पृथ्वी जिकणाऱ्या राजास जे कोणी विरोध 


* CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । २८७ 


करतील, त्यांना राजाने साम, दान, दंड व भेद यांनी वश करावे. आपली 
प्रजा वृद्धिंगत होईल, इकडे राजाने लक्ष द्यावे. 

जो राजा आपल्या राष्ट्राचे रक्षण न करता प्रजेला दुःख देतो, 
तो स्वकीय वांधवांसह लवकरच राज्यावरून पदच्युत होतो. माता-पिता 
जसे अपत्याचे रक्षण करतात. तसे राजाने आपल्या प्रजेचे रक्षण करावे. 
देविक साधन चितन करण्यास अशक्य असल्याने मनुष्यास क्रियारूप 
साधनच मुख्य आहे. पृथ्वीचे पालन करणाऱ्या राजावर जननेची प्रीती 
बसते. राज्यलक्ष्मीची वाढ होते. 


नाना नेसगिक वा देवी उत्पात ब त्यांची शांती 


यानंतर दोनशेएकविसाब्या अध्यायात दैव श्रेष्ठ की प्रयत्न श्रेष्ठ 
असा प्रश्‍न उपस्थित झाला असुन पुरुषप्रयत्नच श्रेष्ठ असल्य. चा निर्वाळा 
देण्यात आला आहे. पुढल्या अध्यायात सामादिकांचे, या चार उपायांचे 
वर्णन आले आहे. यानंतरच्या अध्यायात फितुरीचे उपाय सांगितले आहेत. 
` नंतरच्या अध्यायात दान (देणगी) या उपायाची महती वर्णन केली 
आहे. पुढल्या अध्यायात दंडाचे विवेचन आले आहे. राजाने दंड कसा, 
कोणास, किती करावा; यांसंबंधी पुढल्याही काही अध्यायांत वर्णन आले 
आहे. दंड व प्रायर्चित्तविधी यांचे वर्णन दोनशेसत्ताविसाव्या अध्याया- 
तही आले आहे. नाना अपराध व त्यांनुसार शासन यांचे विस्तृत वर्णेन 
येथे आहे. चोरी, अभक्ष्यभक्षण, व्यभिचार अशा अपराधांपासून वृक्षवेली 
तोडण्यापर्यंतच्या अनेक अपराधांच्या व दंडांच्या नोंदी केलेल्या आहेत. 

दोनशेअठ्ठाविसाव्या अध्यायात आकाञात, अंतरिक्षात, भूमीवर 
जे महान उत्पात होतात, त्यांची शांती कशी करावी, यासंबंधी उपचार 
सांगितले आहेत. अद्भुत सूचित करणाऱ्या अरिष्टांचे निवारण करण्याचे 
उपाय पुढल्या अध्यायात आले आहेत. 

उल्कापात, सवं दिशा प्रज्वलित होणे, चंद्र-सुर्यांना खळे पडणे, 
सायंकाळी आकाशात अनेक रंगांचे ढग दिसणे, धान्य व उदक यांत 
विकार उत्पन्न करणारी वृष्टी होणे, अकस्मात नाश ओढविणे, भूकंप 
होणे, सरोवरातील जलात विकार उत्पन्न होणे, इंद्रधनुष्य दिसणे, भूमीचा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२८८ । मत्स्यपुराण 


व्हास होणे, राक्षस, भूते, पिशाचे यांचे दर्शन होणे, दशदिशा अंधारून 
येणे, देवांच्या प्रतिमांनी नृत्य करणे, कंपित वा प्रज्ज्वलित होणे, मूर्तीच्या 
मुखातून घूम, तेल, रक्त, वपा येणे, मूर्तीपासून गर्जना व रुदन होणे, 
त्यांच्या अंगांतून घाम येणे, त्यांनी भोजन करणे, मूर्तीनी आयुधे फेकणे, 
प्रतिमांची मुखे खाली होणे, त्यांनी स्थलांतर करणे, देवयात्रेत ध्वज, र्थ, 
कणा यांचे उत्पात होणे; इत्यादी उत्पात व त्यांची शांती यांचे विवरण 
यात आले आहे. 

पुढल्या अध्यायांतही हाच विषय चाळू आहे. वृक्षांचे रडणे, अवेळी 
फळे व फुले येणे, शुष्क वृक्षास अंकुर फुटणे, उभे वृक्ष पडणे, पडलेले 
पुन्हा उभे राहाणे, विनाकारण वृक्षाची फांदी पडणे, वृक्षातून दूध निघणे, 
वृक्षापासून मधाचा स्राव होणे, रोग नसताना वृक्ष सुकणे, शुष्क झालेली 
झाडे पल्लवित होणे, झाडांनी अग्नीने पेटून रुदन करणे; इत्यादी दोषांचे 
राजावर होणारे परिणाम या अध्यायात सांगितले आहेत. 


उदकजनित दोषांचा परिहार 

ज्या देशात नद्या, डोह, झरे इत्यादी नगरापासून असून दूर 
जातात, किंवा समीप येतात, त्यांचे माधुयं नष्ट होते. त्यांचे प्रवाह 
निस्तेज, गढूळ, फेसयक्त झाले तर, ते कृमिकीटकांनी व्याप्त असतील 
तर राजा व प्रजा यांना सहा महिन्यांच्या आत परुचक्राचे भय असते. 
जेथे डोह, नद्या, सरोवरे यांतून शब्द उत्पन्न होतात, भूमी न खणता 
उदक निर्माण होते, सरोवरे निर्माण केली तर त्यात पाणी ठरत नाही, 
त्यांत कृमिकीटके निर्माण होतात, तेव्हा तेथील लोकांना मृत्यूचे भय 
प्राप्त होते. या उत्पातांच्या भयापासून उत्पन्न झालेल्या वृत्तीसाठी वरुण- 
देवाच्या मंत्राचा जप करावा. घृतमिश्रित परमान्न ब्राह्मणांना द्यावे. 
त्यांना शुक्न वस्त्र, गोप्रदान, उदककुंभ यांचे दान द्यावे. 


प्रसुतीची विकृती 

ज्या देशात किवा कुलात स्त्रिया अकाली प्रसवतात, ज्यांना विकृत 
मुले होतात, ज्यांना एकदम जुळी मुले होतात, एखादीस मन 
इतर संतती होते, कोणास मुखविरहित संतती होते, स्त्रियांना प्रसूतीच्या 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । २८९ 


वेळी अति विकार होतो. कित्येक कन्या अंगहीन वा काही अधिक अंगांनी 
प्रसवतात. जेथे स्तियांपासून पशू, पक्षी, सपं उत्पन्न होतात, अशा देशाचा 
वा कुलाचा नाश होतो. दोनशेपस्तिसाव्या अध्यायात हा विषय आला 
आहे. 

्रसूतीपासून अद्भुत विकार घडले तर, मानवस्त्रियांना पश, पक्षी 
झाले तर राजाने त्या सर्वांना आपल्या देशातून घालवून द्यावे. प्रसूत 
झालेल्या स्त्रियांची पुजा करावी व ब्राह्मणांना दान देऊन संतुष्ट करावे. 
म्हणजे प्रसूतीच्या संबंधीची अरिष्टे दूर होतील. 


आणखी काही विकृती 


अशाच आणखी काही नेसगिक विकृतीचे वर्णन दोनशेछत्तिसाव्या 
अध्यायात आले आहे. कधी स्थादिक वाहने अस्व इत्यादी जोडले नसता- 
नाच चालतात. अशा वेळी महाभय उत्पन्न होते. कधी नगारे इत्यादी 
वाद्ये न वाजविताच वाजली जातात, तर कधी वाजविली असताना 
वाजत नाहीत. अचल वस्तू चल होतात. चरू वस्तू अचळ होतात. 
आकाशात वाद्यांचा नाद होतो, गंधर्वांचे गायन ऐकू येते, गायी आपल्या 
पुच्छांनी स्त्रियांना प्रहार करतात, उखळासारखे पदाथ एकाएकी भंग 
पावतात; अशावेळी शस्त्रांपासून भय उत्पन्न होते. अशावेळी वायूची 
पुजा करावी. मंत्राचा जप करून ब्राह्मणांना दान द्यावे. 

अशाच आणखी काही विकृत वाबींचे वर्णन दोनशेसदतिसाव्या 
अध्यायात आलेले आहे. ज्यावेळी अरण्यातील मुग, पक्षी ग्रामात प्रवेश 
करतात, ग्रामातीरू मृग, पक्षी अरण्यात जातात, जलातील प्राणी स्थला- 
बर येतात, भूमीवरील जलात प्रवेश करतात, ते निर्भय होऊन भयंकर 
शब्द करतात, राजद्वारी वा सीमाद्वारी कोल्ही रडतात, तर दुःख होते. 
रात्री संचार करणारे दिवसा फिरतील, दिवसा फिरणारे प्राणी रात्री 
हिंडतील, तर ते ग्राम ओस पडेल. गावातील पशु-पक्षी क्रुद्ध होऊन 
सायंकाळी भयंकर शब्द करतील, मंडलाकार मण करून आक्रोश 
करतील तर ते ग्राम शून्य, निर्जन होईल. प्रदोपकाली कोंबडा आक्रोश 


म...१९ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२९० । मत्स्यपुराण 


करून ओरडेल, हेमंतऋहतूत कोकिळपक्षी शब्द करील, सूर्योदयास कोल्ही 
सूर्याकडे पाहून रुदन करतील तर तेथे भय प्राप्त होईल. पारवा वा 
कबूतर गृहात प्रवेश करील, मांसभक्षी पक्षी घरावर बसेल, घरावर मध 
गृह, माशा संचार करील, तर घराज्या यजमानास मृत्यू येईल. तट, द्वार, 
तोरण, बाजार, दुकान, ध्वजछत्र, आयुधादिक यांवर जर मांसभक्षी 
गिधाडादी पक्षी बसतील तर, तेथे वारुळे होतील तर, मधाचा स्राव 
झाला तर तो देश नाश पावेछ. 
जेथे उंदीर, टोळ अधिक होतील, तेथील लोक क्षुधेनें पीडा 
पावतील. काष्ठ, कोलीत, अस्थी, शिंग यांपेकी एखादे मुखात घेऊन 
कुत्री संचार करतील तर राष्ट्रास पीडा होईल. कावळे मुखात धान्य 
घेऊन संचार करतील तर युद्धवीर लोकांना दुःख देतील. पांढरा कावळा 
मेथुनासवत दिसेल तर त्या देशांचा राजा मृत्यू पावेल. त्या देशाचा नाश 
होईल. जेथे घरावर व दारावर घुबड दिसेल, तेथे घराचा यजमान 
मरण पावेल. त्याच्या धनाचा नाश होईल. अशावेळी शांतीसाठी ' देवा: 
कपोता ' या मंत्राने दक्षिणा देऊन होम करावा. पांच ब्राह्मणांकडून या 
मंत्राचा जप करावा. ब्राह्मणांना वस्त्रदान करावे. गोप्रदाने करावीत. 
देव, राजे यांची मंदिरे, तोरणे, गच्च्या, दारे, तट, घरे दुढ 
असताना अकस्मात पडली तर राजास मरण संभवते. असे काही उत्पात 
दोनशेअडतिसाव्या अध्यायात दिले आहेत. धुराळा, धूर यांनी दिशा 
व्याप्त झाल्या, चंद्र, सूर्य, अश्विनीनक्षत्र निस्तेज दिसले तर देशात 
भय होते. राक्षस दृष्टीस पडला तर, ब्राह्मण अधार्मिक झाले तर, ऋएुः 
'चर्या विपरीत झाली तर, अपूज्य लोकांची पूजा झाली तर राष्ट्रास 
अपाय होईल. धूमकेतूचा उदय होणे, वारंवार ग्रहणे येणे, चंद्र-सूर्याची 
मंडले सच्छिद्र दिसणे, इत्यादी लक्षणे भयदायक समजावीत. स्त्रिया सव 
कृत्यांत कलही झाल्या तर, परस्परांना ताडन करू लागल्या तर, शास्त्र- 
विहित कमे खंडित झाली तर, शांतिकर्माला अग्नी प्रदीप्त झाला नाही 
तर, मुंग्या, गिधाडे उत्तरेकडे गमन करू लागले तर, शांतिकर्मातील 
' उदककुंभ पाझरू लागला तर, होमाचे पदाथं अकस्मात नाहीसे होऊ 
छागले तर, अति हास्य आले तर, नेत्रांतून अश्रुपात फार झाला तर 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । २९१ 


देवव्राह्मणांवद्दळ विनय न राहिला तर, मंगलकार्यात वाद्ये बेसुर वाजली 
तर, गुरू व मित्र यांचा द्वेष होत असला तर, ब्राह्मयादिकांचा अपमान 
झाला तर, नास्तिकवुद्धी उत्पन्न झाली तर, राजा अथवा देश नाश 
पावतो. 

जो राजा ब्राह्मणाचे द्रव्य अपहरण करतो, त्यास ज्ञारीरिक दंड 
करतो. त्याचे स्मरण करीत नाही, त्यास पुज्य मानीत नाही, त्यावर 
कुद्ध होते, त्याची निदा करतो, प्रजेवर अनेक प्रकारचे विलक्षण कर 
बसवितो, त्याचा नाश होतो. या सवे वाईट चिन्हांच्या उपश्ञमासाठी 
शची नावाच्या पत्नीसह इंद्राची पूजा करावी. भोज्य पदार्थ, बली 
देवांना अर्पण करावेत. साधूंची, ब्राह्मणांची पुजा करून त्यांना विपु 
द्रव्य द्यावे. वरीलपेकी उत्पात झाल्यावर जर सात दिवसांत उत्तम 
पर्जन्यवृष्टी होईल तर तो उत्पात विफल होतो. 


ग्रहयज्ञ, लक्षहोम, कोटिहोम 


दोनशे एकोणचाळिसाव्या अध्यायात राजने ग्रहयज्ञ कसा करावा? 
लक्षहोम वा कोटिहोम कसा करावा ? यांसंबंधी मार्गदशन केले आहे. 
राजाने ज्योतिषशास्त्रज्ञ ब्राह्मण, गुरू, ऋत्विज यांसह नदीचा संगम, 
देवांचा अग्रभाग यांतील समांतर भूशागाची यज्ञासाठी परीक्षा करावी. 
या भूमीवर एका हाताचे उत्कृष्ट समांतर चौकोनी कुंड तयार करावे. 
लक्षहोमासाठी ओरस-चौरस कुंड करावे. कोटिहोम!साठी चार हातांचे 
समांतर चौकोनी कुंड तयार करावे. प्रतिहोमद्रव्यात दोन उत्तम 
तऋस्विज आणावेत. चार होमद्रव्यांसाठी वेदपारंगत आठ ऋत्विज 
असावेत. ग्रहयज्ञ समाप्त होईपयंत कंद, मूले व फले यांचा आहार 
असावा. दही, दूध इत्यादींचे भक्षण करावे. 

कुंडासमीप देवता स्थापनाथं घातलेल्या ओट्यावर अनेक प्रकारची 
रत्ने स्थापन करावीत. कुंड व ओटा यांच्याभोवती वाळू घाळून अग्नी 
प्रदीप्त करावा. नंतर गायत्रीमंत्राने दशसह्न होम करावा. ' मानस्तोके ' 
या मंत्राने साठ हजार आहुती, सूर्यादी नवग्रह प्रभृती तेहतीस मंत्रांनी 
प्रत्येक मंत्रास तीन आहुती, विष्णुदेवाच्या मंत्राने चार अवदाने (आहुती ), 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२९२ । मत्स्यपुराण 


कोहळ्याची पांच अवदाने, फळांच्या सोळा आहुती, दशसहस्र बोरांच्या 
आहुती, श्रीमंत्राने चवदा सहस्न आहुती, इंद्राच्या मंत्राने पांच हजार 
आहुती द्याव्यात. अशा लक्ष आहुती देऊन होमानंतर मंगलस्नान करावे. 

सुवर्णाच्या उत्तम मंगलकारक अशा सोळा कल्शांनी यजमानास 
स्नान घालावे. यामुळे ग्रहसूचित अरिष्टांची शांती होईल. ग्रहपीडेचे 
दुःख कमी होईल. यजमानाने प्रयत्न करून ब्राह्मणांना दक्षिणा द्यावी, 
गज, असव, रथ, भूमी, वस्त्रे, शेकडो गायी इत्यादींची दक्षिणा द्यावी. 
एक मास पूर्ण झाला की लक्षहोम समाप्त करावा. भागीरथी, यमुना,. 
सरस्वती, नमदा, देविका या नद्यांच्या तीरांवर कोटिहोम करावा. या 
यज्ञात सोळा ऋत्विज असावेत. चेत्र व कातिक महिन्यांत कोटिहोम 
करणाऱ्या यजमानाने ऋत्विज व मुख्य आचार्य यांच्यासह एक वर्षेपर्यंत 
होमासंबंधीची नियमपुर्वंक कंकणे बांधून दीक्षा घ्यावी. व्रतस्थ असावे. 
या कोटिहोमात संवत्सर प्रतिपदेच्या दिवशी आरंभ करावा. यजमानाने 
एक वर्षभर दूध वा फल यांचा आहार ठेवावा. सातू, गहू, मूग, सावे, 
राळे, साळी, उडीद, तीळ, मोहऱ्या, पळसाच्या समिधा हे पदार्थे होमा- 
साठी तयार ठेवावेत. तुपाची धार अधिक प्रशस्त आहे. 

कोटिहोम सुरू झाला की, यजमानाने प्रथम मासी ऋत्विजांना 
दुर्धमिश्चित खीर अपेण करावी. द्वितीय मासी त्यांना तिळमिश्चित ओदन 
(शिजलेला भातः) अर्पण करावे. हे ओदन धर्म, काम व अरथेया 
पुरुषार्थांता उपयूक्त आहे. तृतीय मासात ब्राह्मणांना सांजाचे भोजन 
द्यावे. चतुर्थ मासात त्यांना मोदकभोजन द्यावे. पांचव्या मासात दहीभात 
द्यावा. सहाव्या मासात त्यांना सातूचे भोजन यावे. सातव्या मासात 
तळलेले वडे, घारगे इत्यादी पदार्थाचे भोजन द्यावे. आठव्या मासात 
घृतपक्व धीवर, अनारसे इत्यादी पदार्थं भोजनासाठी द्यावेत. साठ 
दिवसांनी पिकणाऱ्या साळीचा भात नवव्या मासी द्यावा. दहाव्या 
मासात सातू व साळी यांचा भात द्यावा: अकराव्या मासात माषाच्ञा- 
(उडीद) सहित भोजन द्यावे. बाराव्या मासात अनेक प्रकारची पकवान 
त्यांना वाढावीत. 

यजमानाने स्वतः पवित्र असावे. नूतन वस्त्रे परिधान करून 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । २९३ 


ऋत्विजांकडून सकाळपासून मध्यान्हकालापर्यंत होम करावा. त्यांना 
प्रतिमासी होमाची दक्षिणा द्यावी. इंद्रादिक लोकपाल, सूर्यादी नवग्रह 
यांचा संतोष या होमाने झाल्यावर ते सवे मनोरथ पूर्ण करतात. ग्रह” 
यज्ञातील देवांसाठी पशुहिसेसह सवे दाने करून कोटिहोम शंभर अग्नी 
स्थापन करून करावा. प्रत्येक शंभर होमांना पूर्णाहुती द्यावी. प्रत्येक 
सहस्रहोमास त्या शतहोमांच्या पूर्णाहुतीपेक्षा द्विगुणित मोठी पूर्णाहुती 
द्यावी. लक्षहोमापर्यंत या क्रमाने शतलक्ष संस्येपर्यंत होम करावा. 

यानंतर नवग्रहादिक स्थापित सर्व देवांग्रीत्यर्थं सोळा ऋत्विजांनी 
पुरोडाश सिद्ध करावा, यजमानाने दाने देऊन ऋत्विजांना संतुष्ट करावे. 
पितरांना संतुष्ट करून शास्त्रविधीने त्यांना पिंडदान करावे. कोटि- 
होमाची समाप्ती झाल्यावर समान काटा वा दांडी करून तिला दोन 
शिकी बांधावी. यजमानाने प्रथम सुवर्णाने स्वतःची व रुप्याने पत्नीची 
तुला करावी. योग्य अशी दक्षिणा दिल्यास राजसूययज्ञाचे फल प्राप्त 
होते. यज्ञेवर कमलनयन श्रीहरी यज्ञाने प्रसन्न व्हावेत, म्हणून प्रार्थना 
करावी. सवं कर्मे परमेरवरास अपंग करावीत. तो परमेश्वर संतुष्ट 
झाला की, सवे जग संतुष्ट होते. 


राजाने आक्रमण केव्हा करावे? 


राज्यातील प्रजेच्या आक्रोशावरून राजा शत्रपासून पराजित 
झाला आहे. असे समजून येताच राजाने शत्रूवर चाल करावी. राजाचे 
अंतःकरण शुद्ध नसेल तर त्याने ही चाल करू नये. चेत्री पूणिमा वा 
मार्गेशीर्पाची पूर्णिमा पाहुन राजाने शत्रूवर स्वारी करावी. शक्‍यतो मा्े- 
शीर्षातच निघावे. कारण चेत्रातील उन्हाळा मनुष्याच्या शवतीचा नार 
करतो. शत्रूवर चाल करण्यासाठी प्रतिकूल काळ कोणता ? आकाश, 
अंतरिक्ष, भूमी यांवर उत्पात होत असतील, भूमिकंप होईल, उल्का- 
पात होईल, तिरश्च आकाशातून वीज पडेल, अह्या प्रतिकूल काळी 
राजाने शत्रवर स्वारी करावी. शत्र्‌ दुःखाने, दुभिक्षाने पीडित असेल, 
तो अति क्रोधित असेल, तेव्हा राजाने स्वारीची शीघ्ता करावी. ज्याचे 
सैन्य उवांनी त्रस्त झाले असेल, ज्याच्या देशात मधाची मोहोळे लागली 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२९४ । मत्त्यपुराण 


असतील, ज्याच्या राज्यात अकाली चिखल झाला असेल, लोक वेदांचा 
त्याग करणारे असतील, अमंगळ भाषा करणारे असतील, प्रजा राजा- 
बद्दल उदास असेल अशा राजास जिंकण्यास राजानें त्वरा करावी: 

ज्याच्या सैन्यातील नायक परस्परांचा द्वेष करीत असतील, राजा 
दुव्येसनांत गुंतला असेल, तर त्या राजावर आक्रमण करावे. ज्याच्या 
योध्यांची शस्त्रे कधी स्फुरण पावत नाहीत, ज्याच्या सेन्यातील लोक 
रात्री निद्रेत दुःस्वप्ने पाहातात, अशा स्थितीत शत्रूवर राजाने आक्रमण 
करावे. ज्या राजाच्या दक्षिणभागाच्या हस्तपादादिक अंगे स्फुरण पावत 
राहातात, शकुन होत आहेत, अशा राजाने शत्रूवर आक्रमण करावे. 
ज्योतिषशास्त्रानुसार शुभकाल पाहून राजाने शत्रूवर आक्रमण करावे. 
त्याच्याजवळ पायदळ व गज असावेत. हेमंत व शिशिर या दोन ऋतूंत 
रथ व अर्व यांची सेना असावी. ग्रीष्मात गर्देश व उंट यांची सेना 
असावी. वसंत व शरदऋतूंत रथ, गज, अश्व, पायदळ; अशी चतुरंग 
सेना असावी. या तीनही ऋतूंची कारणेही या दोनशेविसाव्या अध्यायात 
सांगितली आहेत. 


शुभाशुभ स्फुरणे 


यानंतर दोनशेएकेचाळिसाव्या अध्यायात जय-पराजय, शुभाशुभ 
यांची लक्षणे सांगितली आहेत. शरीराचे दक्षिणांग स्फुरण पावले तर 
ते शुभ समजावे. देहाचा डावा भाग स्फुरण पावला तर अशुभ समजावा, 
मस्तकात स्फुरण झाल्यास पृथ्वीचा लाभ होतो. ललाट स्फुरण पावल्यास 
स्वकीय स्थानाच्या ऐंदवर्याची वृद्धी होते. भृकुटी व नासिका स्फुरण 
पावल्यास प्रिय व्यक्ती भेटते. नेत्रस्थानी स्फुरण झाल्यास सेवक प्राप्त 
होतात. डोळयाच्या समीप झाल्यास धनाची प्राप्ती होते. नेत्रांचा मध्य” 
भाग स्फुरण पावल्यास शुभकार्याची उत्कंठा लागते. नेत्र मिटले असूनही 
स्फुरण पावल्यास संग्रामात जय प्राप्त होतो. नेत्रांचे प्रांतभाग स्फुरण 
पावल्यास सित्रयांपासुन सुख मिळते. कानांचा भाग स्फुरण पावल्यास 
प्रिय वातंचे श्रवण होते. 

नाकाच्या ठिकाणी स्फुरण पावल्यास प्रीतियुक्त सुखाची प्राप्ती 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुरांण । २९५ 


होते. खालचा ओठ स्फुरण पावला तर आनंदाची प्राप्ती होते. कंठस्थानी 
स्छुर्ण झाल्यास सुखाचा लाभ होतो. स्कंधाच्या स्थानी स्फुरण पावल्यास 
सुख मिळते. वक्षःस्थलाच्या दक्षिणभागी स्फुरण झाल्यास जय मिळतो. 
भुजांचे स्फुरण झाले की, सत्पुरुषांशी स्नेह जमतो. हाताचे स्फुरण 
झाल्यास धन प्राप्त होते. पृष्ठभाग स्फुरण पावल्यास पराजय होतो. 
कुक्षीत स्फुरण झाल्यास प्रिय मनुष्याची भेट होईल. स्त्रीचे स्तन स्फुरण 
पावले तर ती त्वरित प्रसूत होईल. नाभिस्थानी स्फुरण झाल्यास स्थान- 
भ्रंश होईल. आतडी स्फुरण पावल्यास धन प्राप्त होईल. गुढग्यांच्या 
ठिकाणी स्फुरण झाले तर बलवान शत्रूंशी तह होईल. पोटऱ्यांत स्फुरण 
झाल्यास देशाच्या काही दिशांतीछ भागांचा नाश होतो. पायांच्या 
ठिकाणी स्फुरण झाल्यास उत्तम स्थानाची प्राप्ती होते. तळपाय स्फुरण 
पावला तर लाभाची प्राप्ती होते. असे फल शरीरावरील तीळ व फुटकुळी 
यांचेही मानावे. 


स्वप्नांची शुभाशुभ फले 


दोनशेवेचाळिसाव्या अध्यायात स्वप्नांतील शुभाशुभांची फले 
सांगितली आहेत. नाभीखेरीज इतर अवयवांवर तृण वा वृक्ष उगविणे, 
मस्तकावर कास्यपात्राचे चूणं होणे, मुंडन व नग्नत्व पाहाणे, मलीन वस्त्र 
परिघान करणें, अभ्यंग करणे, चिखल अंगाला लागणे, उंच प्रदेशावरून 
खाली येणे, हिंदोल्यावर बसणं, अरवाचे मरण होणे, आरक्त पुष्पांच्या 
वृक्षांचे दर्शन होणें, वराह, अस्वल, गर्देभ, उंट यांवर बसणे, नृत्य-गायन- 
हास्य-विवाह्‌, गायन यांचा योग घडणे, तंतुवाद्यरहित वाद्ये वाजणे, 
झऱ्यात वा नदीत स्नान करण्यासाठी जाणे, गोमयाने युवत असे स्नान 
करणे, कर्देममिश्चित पाण्याने स्नान करणे, मातेच्या उदरात प्रवेश होणे, 
चितेवर चढणे, प्रतिपदेच्या दिवशी गुडी पडलेली पाहणे, चंद्र-सूर्याचे 
पतन पाहाणे, देव-ब्राह्मण-गुरू यांचा क्रोध होणे, कुमारीचे आलिंगन 
होणे, पुरुषांचे परस्पर मैथुन होणे, स्वतःच्या अवयवांची हानी होणे, रेत 
अथवा वांती होणे, फुले व फळे यांचा नाश होणे, घरे पडणे, त्यांत 
सडासंमार्जन होणे, पिशाच, राक्षस, गिघाड इत्यादी मांसभक्षक पक्षी, 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२९६ । मत्स्यपुराण 


वानर, अस्वल, मनष्य यांची क्रीडा पाहाणे, काषायवस्त्र पांघरणे 
स्त्रियांश्ञी संभोगादी क्रीडा करणे, स्त्रियांची परस्पर क्रीडा होणे, घत- 
तैलादिकांचे प्राशन करणे वा त्यांनी स्नान करणे, आरवत वर्णाची पुष्पे 
व चंदन धारण करणे; इत्यादी स्वप्ने, दुःस्वप्ने समजावीत 

ही स्वप्ने सत्पुरुषांना सांगितली तर त्यांचा परिहार होतो. या 
स्वप्नांवर पुन्हा निद्रा केली की, त्यांचे फर निष्फर होते. अथवा दुसप्या 
दिवशी प्रातःकाली तीळ व आवळा यांचा कल्क अंगाला लावून स्नान 
केल्यास, वासुदेवांची स्तुती केल्यास, भारत वा भगवत यांतील राजेद्र- 
मोक्ष श्रवण केल्यास या स्वप्नांचे अरिष्ट कमी होते. 

रात्रीच्या प्रथम प्रहराती स्वप्ने एका वर्षाने फलद्रूप होतात. 
द्वितीय प्रहरातीर स्वप्ने सहा महिन्यांनी फळास येतात. तृतीय प्रहरा- 
तील स्वप्ने तीन महिन्यांनी सफल होतात. चतुर्थ प्रहरातीछ स्वप्ने एका 
महिन्यातच फलद्रूप होतात. पहाटेची स्वप्ने दहा दिवसांनी सफल होतात. 

पवेत, देव, राजे यांची मंदिरे, अश्व, गज, वृषभ यांवर स्वप्नात 
बसणे हितकारक होते. शुभ्र पुष्पांचे वृक्ष पाहाणे, त्याकडे जाणे, उत्तम 
पुष्पमाला, तशीच वस्त्रे धारण करणे, चंद्र, सूर्य, नक्षत्रे यांना ग्रहण 
करणे, गुडीस आलिंगणे, ती उभारणे, भूमी व समुद्र यांची मृत्तिका 
भक्षण करणे, शत्रूंचा वध करणे, काही वाद, द्यूत, संग्राम यांत जय 
पावणे, आद्रे मत्स्य व पायस भक्षण करणे, सुरा, रकत, मध, दूध, उदक 
यांचे प्राशन, आकाश निरभ्र पाहाणे, म्हशी, गायी, सिंहिणी, हत्तिणी, 
घोडी यांचे दूध वासरासारखे मुखाने पिणे, देव, ब्राह्मण, गुरू, माता- 
पिता इत्यादींपासून प्रसाद प्राप्त होणे; हे सवे स्वप्नात प्रतीत झाले तर 
ते शुभकारक समजावे 

स्वप्नात गायीच्या शिगांतील उदक वा चंद्रमंडलापासून निघालेले 
जर यांचा अभिषेक मस्तकावर झाला तर राज्य मिळते. राज्याभिषेक 
होणे, शिरच्छेद होणे, मरण, अग्नीने शरीर, वस्त्र, घर जळणे, छत्र, 
चामरादी राजचिन्हांचा लाभ होणे, वीणादी तंतुवाद्ये वाजणे, उदकातं 
तरंगणे, दुर्गम स्थानांचे उल्लंघन होणे, हरितिनी, घोडी, गाय प्रसूत होणे 
मश्वावर आरूढ होणे; इत्यादी स्वप्नांतील दशने शसकारक समजाबीत्‌- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । २९७ 


सुंदर स्त्रियांचा लाभ, त्यांचे आलिंगन, शुंखलाबंधन, विष्ठालेपन; 
इत्यादी स्वप्नांतील प्रकार शुभकारक आहेत. जिवंत राजे, मित्र, देवता, 
स्वच्छ पाणी इत्यादींचे दर्शन उत्तम जाणावे. 


आणि असे शकून, अपशकून 


` यानंतर दोनशेत्रेचाळिसाव्या अध्यायात वेवस्वत मनूस भगवान 
मत्स्यांनी शकुनांचे वर्णन करून सांगितले आहे. रेचादिक अयोग्य औषधे, 
माष (उडीद) इत्यादी कृष्णवर्णीय धान्ये, कापूस, तृण, गोवऱ्या, काष्ठे, 
सधूम अग्नी, गूळ, तेल इत्यादी पदार्थं शकुनाबद्दळ अशुभ माहेत. अभ्यंग 
केलेला, मलीन, मुंडित, नग्न मनुष्य, केस मोकळे सोडलेला, रोगाने 
पीडित, काषायवस्त्री धारण केलेला, उन्मत्त, दीन, नपुंसक, चांडाल, 
श्वपच, बंदिशालेवरीछ रक्षक, प्राण्यांची हिसा करणारा, पापकर्मी, गभिणी 
स्त्री, रंगवलेली मडकी, रुदनसहित शव, इत्यादी वस्तू गमनकाली वर्ज्य 
आहेत. प्रयाणकाली ध्वज, वाहने इत्यादींवर गिधाडे आदी मांसभक्षक 
पक्षी बसणे, वाहनांचे स्खलन होणे, अंगावरील वस्त्र कोठेतरी अडकणे, 
चरातून बाहेर निघताना दारादिकांना मस्तकणे लाग, छत्र, घ्वज, वस्त्रे 
इत्यादींचे पतन; ही सर्वं अशुभ आहेत. 
शुभ्र पुष्पे, जळपूर्णं कुंभ, उदकात निर्माण झालेले पक्षी, मांस, 
मत्स्य हे प्रयाणकाली शुभशकुन आहेत. गायी, वृषभ, अश्व, गज, नाग, 
बोकड, देव, मित्र, सत्पुरुष, ब्राह्मण, निर्धूम प्रदीप्त अग्नी, वेश्या, दूर्वा, 
आद्रे गोमय (शेण), सुवणं, रौप्य, ताम्र, रले, अश्नकादी औषधे, यव 
(सातू), मोहऱ्या, पालखी, भद्रपीठ, सुवर्ण, रोप्य, ताम्र अथवा ओदुंबर- 
वृक्ष यांचे केलेले दीड हात उंचीचे आसन, खडग, छत्र, पताका, 
मृत्तिका, आयुध, छत्रचामरादी राजचिन्हे, घृत, दही, दूध, अनेक जातींची 
फले, स्वस्तिक, वर्धमान (यज्ञातील पुरोडाश करण्याचा परळ), नंद्यावतं 
(तगरीचे फूल), कोस्तुभाकृती भूषण, मंगलवाद्यांचा मधुर शब्द, गांघर- 
षड्ज-ऋषभ इत्यादी स्वर; हे सर्व शुभशकुनकारक समजावेत. 
प्रयाणसमयी वायू, रुक्ष व वाळूसह सुटला असेल, वेगात असेल 
तव्‌ ते भयदायक लक्षण मानावे. पृष्ठभागाकडून मंद व स्निग्ध बाहाणारा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२९८ । मत्स्यपुराण 
० Goss ० 


सुखकारक वायू. रुक्ष स्वरयुक्त क्रव्याद (मांसभक्षी पशू), , विदयुल्लतेने 
व्याप्त असे मागून येणारे सजल मेघ, इंद्रधनुष्य; इत्यादी प्रयाणकाली 
शुभशकुन होत. चंद्र-सूर्याची खळी, अतिवृष्टी, ही गमनाला वजये 
मानावीत. प्रयाणसमयी सवे ग्रह प्रयाणदिशेस जाणारे, विशेष करून 
तसा बृहस्पती असेल तर गमन करणारास हिताचे होते. आस्तिक्यवृद्धी, 
श्रेष्ठांच्या वाक्यावर विश्‍वास, पूज्य लोकांचा सत्कार, इत्यादी शुभकारक 
समजावेत. प्रयाणाच्या वेळी मनात उत्साह असेल तर ती जयाची खूण 
समजावी. सवंत्र विजयाचा घोष होणे, मंगलदायक पदार्थांची प्राप्ती 
होणे, शुभ लक्षणांचे श्रवण होणे; ही सवे निरंतर विजयप्राप्तीची लक्षणे 
मानावीत. 


काही कथाभाग 


यानंतर दोनशेचव्वेचाळिसाव्या अध्यायापासून पांच-सहा अध्या- 
यांत इतर पुराणांतील प्रमुख आख्याने व विषय आले आहेत. भगवान 
विष्णूंचे माहात्म्य पुढे आले असून त्यांनी भूलोकी वामनावतार धारण 
करून बलीस कसे वद्ध केले, विष्णूंचे अति लघुरूप त्र्येलोक्यव्यापी कसे 
झाले, इत्यादी कथा आलेल्या आहेत. दितीची कथाही आलेली आहे. 
यानंतर प्रल्हाद-बली यांचा संवाद आला आहे. प्रल्हादानें ध्यानयोग 
करून अदितीचे साम्यं जाणले. विप्रचित्ती, रिबी, शंकू, अयःशंकू, 
अयःसिरा, अश्वशिरा, भंगकार', महाहन्‌, प्रताप, प्रचस, शंभू, कुकुर; 
इत्यादी देत्यांची महती बली वणन करून सांगतो. प्रल्हादाने. देवांचे 
सामथ्ये वर्णेन केले. त्यानेच देवांची निंदा केल्यामुळे बळीस ऐइवयेभ्रष्ट 
होण्याचा शाप दिला. बलीच्या पराभवासाठी वामनांचा अवतार झाला. 

या अवताराची कथा दोनशेसेहेचाळिसाव्या अध्यायात आलेली 
माहे. यानंतर पुढल्या अध्यायात वराहाच्या अवताराचे आख्यान आले 
आहे. यातच सवं ब्रह्मांडाचे वर्णन आले आहे. पुढल्या अध्यायातही असेच 
ब्रह्मांडाचे वर्णन आहे. वराहाने पृथ्वीस स्वस्थानी कसे आणून सोडले, 
याचेही वर्णन आहेः पुढे अमृतमंथन, कालकूटाची उत्पत्ती, समुद्रातून 
निघालेले पदार्थ, सुरासुरांच्या युद्धात देवांचा विजय; असा कथाभाग 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । २९९ 
दोनशेंएकावच्नाव्या अध्यायापर्यंत आला आहे. 


असा हा वास्तुपुरुष 


दोनशेवावन्नाव्या अध्यायात वास्तुविद्येच्या वर्णेनास सुरुवात 
झाली आहे. देवालये, राजमंदिरे, इतर सामान्यगृहे यांची रचना कशी 
करावी ? असा एक महत्त्वाचा प्रश्‍न ऋषींनी सूतास केला. सूताने या 
प्रश्‍नाचे सविस्तर उत्तर दिले. भृगू, अत्री, वसिष्ठ, विश्वकर्मा, मयासुर, 
नारदमुनी, नग्नजितराजा, विशालाक्ष, इंद्र, ब्रह्मदेव, कुमार कार्तिकेय, 
नंदिकेश्वर, शौनक, गर्गाचायं, वासुदेव श्रीकृष्ण, अनिरुद्ध, शुक्र, बृहस्पती; 
हे वास्तुशास्त्राचे प्रवतेकाचाय आहेत. 

पुर्वी शिवांनी अंधकासुराचा वध केला. त्या भयानक युद्धप्रसंगी 
त्रिशूलधारी उग्र शंकरांच्या ललाटामधून पृथ्वीवर घाम गळाला. 
त्यापासून पृथ्वीवर अति क्रूर अशा मुखाचे प्राणी उत्पन्न झाले. त्या भूताने 
अंधकासुरांचे रवत प्राशन केले. तरी त्याची तृप्ती झाली नाहीः म्हणून 
त्याने सदाशिवांच्या अग्रभागी राहुन उग्र तप सुरू केले. त्याने त्र्यैलोक्य- 
भक्षणाविषयीच्या सामर्थ्याचा वर शिवांकडून मिळविला. ते भूत सवं 
विइवास व्यापु लागले. भयभीत झालेल्या देवांनी, ब्रह्मदेवांनी, शंकरांनी, 
दानवांनी, असुरांनी, राक्षसांनी त्या भूतास धरून ठेविलें. ज्या देवाने 
त्यास धरले तो त्याच स्थानी राहिला. अशा सवं देवांच्या निवासामुळे 
त्यास वास्तुपुरुष म्हटले गेले. याच्या शांतीसाठी प्रत्येक घरी वास्तुशांती 
नावाचा विधी सुरू झाला. 


घरबांधणीस शुभम॒हतं 


यानंतर पुढल्या दोनशेत्रेपन्नाव्या अध्यायात गृहासंवंधी उत्तम 
कालनिर्णयाचा विधी आलेला महे. जो मनुष्य चेत्रमासात गृहरचनेस 
आरंभ करतो, तो रोगग्रस्त होतो. वेशाखमासात गृहरचना करणाऱ्यास 
गायी व रत्ने यांची प्राप्ती होते. ज्येष्ठात घर बांधण्यास काढले तर 
बांधणारा मरण पावतो. आषाढात घर बांधणारा सेवक, रत्ने, गज, 
अदव इत्यादींची प्राप्ती करून घेतो. श्रावणात वांघणाऱ्यास सेवक प्राप्त 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


३०० । मंत्स्यपुराणे 


होतात. भाद्रपदात घर बांधण्यास सुरुवात केली तर काही तरी हानी 
होते. आरिवनात प्रारंभ केला तर पत्नीचा नाश होतो. कातिकात गृह- 
रचनेस प्रारंभ केला तर धनधान्य प्राप्त होते. मार्गेशीर्षात अन्नाचा लाभ 
होतो. पोषमासात आरंभ केला तर चोरांपासून भीती असते. माघमासी 
अनेंक प्रकारचा लाभ होतो. तरी घरात अग्नीची बाधा संभवते. 
फाल्गुनात आरंभ केल्यास सुवर्ण व पुत्र यांचा लाभ होतोः याचप्रमाणे 
अहिबिनी, रोहिणी, मूळ, उत्तरा, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपदा, मृग, 
स्वाती, हस्त व अनुराधा ही नक्षत्रे घर बांधण्यासाठी उत्तम आहेत. 

रवी व मंगळ यांखेरीज इतर पांचही वारी गृहारंश केल्यास 
शुभकारक होईल. व्याघात, शूळ, व्यतीपात, अतिंगंड, विष्कंभ, गंड, 
परिघ, वज या कुयोगांवर घर बांधण्यास आरंभ करू नये. इवेत, मंत्र, 
महिंद्र, गांधर्व, अभिजित, रौहिण, वेराज, सावित्र यांतील एखाद्या 
मुहुर्तावर घर बांधण्यास प्रारंभ करावा. चंद्र व सूर्य यांचे बल पाहून 
गृहाचे खांब उभे करावेत. याचप्रमाणे देवालये, राजमंदिरे, कूप, वापी 
यांच्या बांधणीच्या वेळीही मुहुर्तं पाहावा. भूमीची परीक्षा करावी. शुभ्र, 
आरक्त, पीत, कृष्ण या चार भूमींतील प्रत्येक भूमी कमाने ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य व शूद्र यांना प्रशस्त आहे. मधुर स्वादयुकत भूमी ब्राह्मणा- 
साठी, क्षत्रियात तीण रसयुक्‍त, वैश्यास कटुरसाची व शाद्रास तुरट- 
रसाची उपयुक्त होते. 

भूमीच्या परीक्षेचा आणखीही विधी सविस्तर वर्णन केला आहे. 
जी बीजे त्रिरात्रीत उगवतात ती भूमी ज्येष्ठ समजावी. पांच रात्रीत 
जीत वीजे उगवतात ती भूमी उत्तम समजावी. सात दिवसांनी बीजांना 
जीत अंकुर येतात, ती कनिष्ठ मानावी. अशा भूमीची परीक्षा करून 
पंचगव्य व यज्ञोपयोगी ओषधी यांच्या मिश्रउदकाने त्या भूमीवर सिंचन 
करावे. त्या प्रदेशात सुवर्णाच्या शळाकेने रेघा काढून त्यांत एक्याऐशी 
स्थाने निर्माण करावीत. पंचेचाळीस देवतांचे पूजन करावे. बाह्यभागा- 
वर बत्तीस देवता, आतील भागावर तेरा देवता स्थापन करून त्यांची 
पूजा करावी. 

ईंशानकोणापासुन त्या त्या देवतांची पृथक्‌ पृथक्‌ पुजा करावी. 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ३०१ 


बाह्मभागातील वत्तीस देवता अशा- १ शिखी, २ पर्जन्य, ३ जयंत, 
४. वञ्यायुध इद्र, ५ सूर्य, ६. अश्विनीकुमार, ७ भृश, ८ आकाश, ९ 
वायू, १० पूषा, ११ वितथ, १२ गृहक्षत, १३ यम, १४ गंधं 
१५ भृंगराज, १६ मृग, १७ पितृगण, १८ दोवारिक. १९ सुग्रीव, 
२० पुष्पदत. २१ जलाधिपती वरुण, २२ असुर, २३ शोष, 
२४ पाप, २५ रोग, २६ अही, २७ मुख्य, २८ भल्लाट, २९ सोम, 
३० सप, ३१ अदिती व ३२ दिती. ईशान, आग्नेय, नैक्तंत्य, 
वायव्य या चार स्थानांवर क्रमाने आप, सावित्र, जय व रुद्र असून 
त्यांचे पूजन करावे. मध्यभागाच्या नऊ स्थानांतील मध्यभागी ब्रह्मदेव 
आहेत. त्यांच्या भोवती पूर्वादींच्या क्रमाने आठ देवता असतात त्या 
अशा; १) अर्यमा, २) सविता, ३) विवस्वान्‌, ४) विवुधाधिप, 
५) मित्र, ६) राजयक्ष्मा, ७) पृथ्वीधर व ८ अपवत्स. 


आपले घर कसे असावे? 


या वास्तूच्या स्थानांचा विस्तृत विचार याच अध्यायात आला 
आहे. पुढल्या अध्यायात आकृती व नाम यांवरून चतुःशालागुहाचा 
विचार झाला आहे. पुढल्या दोनशेपंचावन्ाव्या अध्यायात वास्तूच्या 
स्तंभांचे विवरण आले आहे. स्तंभांची नावे, त्यांचे प्रकार असून रुचक, 
वज, द्विवज्य, प्रलीनक, वृत्त; हे पांच स्तंभ उत्तम असतात. वेली, वक- 
तंतू, कुंभ व पत्र यांच्या आकृतींनी स्तंभ चित्रित करावेत. ते स्तंभ 
आरश्चासारखे प्रतिबिब दिसण्यासाठी लखलखीत असावेत. या स्तंभाच्या 
नवमांशाच्या अंतराने त्यावर पद्म, कुंभ यांची आकृती असावी. 
तुळई स्तंभाएवढीच जाड असावी. तीखालची लग जाडीला थोडी 
कमी असावी. गृहांना दारे कोणत्या स्थानी असावीत ? सवं लोकांची 
घरे आत प्रवेश करताना दक्षिणभागी असावीत. सवं वास्तूंत पूर्वेकडे 
इंद्र व जयंत या देवतांच्या मध्यभागी पूर्वेद्ार असावे. दक्षिणद्वार 
यम व वितथ या देवांच्या मध्ये असावे. पर्चिमद्वार पुष्पदंत व वरुण 
यांच्या मध्यभागी असावे. भल्लाट व सोम या देवांच्या मध्यभागी 
उत्तरद्वार असावे. गृहद्वारासमोर वृक्ष असल्यास त्यापासून अनेक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


३०२ । मत्स्यपुराण 


दोष उत्पन्न होतात. स्नानादिकानंतर्चा कदेम घरासमोर आला तर 
घरात शोक उत्पन्न होतो. दारासमोर कूप आल्यास मनुष्य नित्य अप- 
स्माराने आजारी होतो. दारासमोर झरा असेल तर गृहस्वामीस व्यथा 
होते. दरवाज्यासमोर कील (खिळा वगेरे) असल्यास गृहस्वामीस भय 
निर्माण होते. स्थापित देवता गृहसन्मुख आल्यास ग॒हस्वामीचा नाश 
होतो. मलमूत्रादिक अमंगल पदार्थाचे स्थान व उकिरडा दरवाज्यासमोर 
असल्यास गृहस्वामीची पत्नी पांच पुरुषांपेक्षा अधिक पुरुषांशी व्यभिचार 
करणारी होईल. 

अंत्यजाच्या घरासमोर आपल्या गृहाचे दाय असेल तर त्यापासून 
गृहस्वामीस झास्त्रभय राहील. घराचे दार आपोआप उघडले असता 
गृहस्वामीस उन्माद होईल. ते दार आपोआप छागले गेले तर गृहपतीचा 
कुलक्षय होईल. गद्दार प्रमाणापेक्षा अधिक केले असले तर राजापासून 
भय प्राप्त होईल. द्वाराचे मान कमी झाल्यास चोराचे भय होईल. 
गृहुद्वार हे इतरांच्या जाण्यायेण्याचा मार्ग झाला तर गृहात अनेक दोष 
उत्पन्न होतील, गुगुलवृक्षाची पाने, कमले, चमत्कारिक वेली यांनी मुख्य 
द्वार सुशोभित करावे, बली, अक्षता, उदक यांनी वारंवार महाद्वारा- 
तील देवतांची पुजा करावी. 

वटवृक्ष गृहाच्या पूर्वेकडे असला तर तो गुहस्वामीचे मनोरथ पूर्ण 
करतो. गृहाच्या दक्षिणेस उंबर व पद्चिमेस पिपळ असल्यास यजमानास 
ते हितकारक आहेत. पिपरीचे झाड घराच्या उत्तरेस असेल तर गृह- 
पतीस धनाची प्राप्ती होते. कंटकयुक्त निवडुंग व फलांसहित आसनवृक्ष 
हे क्रमाने भार्या व प्रजा यांची हानी करतात. म्हणून हे अतिष्टकारक 
वृक्ष तोडावेत. पुन्नाग (उंडणी ) , अशोक, बकुल, शमी, तिलक (तिळवा), 
चंपक, डाळिंबी, पिंपळी, द्राक्षी, पुष्पवेली इत्यादी त्या अहितकारक 
बृक्षाभोवती लावल्यास ते बाधकारक होत नाहीत. जंबीर (कागदी 
लिंबू), सुपारीचा वृक्ष, फणस, केतकी, जाई, आवळी, कमर, मोगरी, 
नारळ, केळी, पाटला; इत्यादी वृक्ष गृहाची समृद्धी करतात. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ३०३ 


घराची स्थानपरीक्षा 


यानंतर दोनशेछप्पन्नाव्या अध्यायात ज्ञानसंपन्न पुरुषाने आपली 
वास्तू वाधताना स्थानपरीक्षा कशी करावी, हे सांगितले आहे. देव, 
चूत, प्रधान चव्हाटा यांच्या समीप घर वांधू नये. राजा अथवा यजमान 
यांच्याजवळ आपले घर नसावे. गृहाचे प्रदेश चार असतात. अग्रभागाचा 
प्रदेश, उत्से या नावाने प्रसिद्ध असल्याने त्या ठिकाणी ध्मंशालादिक 
केळे तर शुभदायक असते. घराच्या मागील पृष्ठभाग डाव्या बाजूने 
वतुळाकार असल्यास उत्तम समजावा. पृष्ठभाग दक्षिणभागाने वर्तुळा- 
कार असल्यास गृहस्वामीचा नाश होतो. घराचा दक्षिणभाग शीर्षक या 
नावाने प्रसिद्ध असून तोही दक्षिणभागाने वर्तुळाकार असल्यास नाश- 
कारक होतो. तो डाव्या वाजूने वर्तुळाकार असावा. 

अशी भूमी नक्की करून ज्योतिषशासत्रज्ञाने सांगितलेल्या शुभ- 
कारक मुहुर्तावर गृह वांधण्यास प्रारंभ करावा. अधोभागी रत्न घालून, 
त्यावर सवें ओषधीवीजयुकत शिळा स्थापन करावी. शुञ्च वस्त्र परिधान 
केलेल्या यजमानाने वेदपारंगत चार ब्राह्मण व शिल्पी (सुतार, गवंडी 
इत्यादी) यांच्यासह गृहासंबंधी स्तंभास स्नान घालावे. पीतरंगाच्या 
अक्षता, वस्त्रे, अळंकार इत्यादींनी त्याची पूजा करावी. वेदमंत्राच्या 
घोषात, मंगलकारक गीत व वाद्ये यांच्या स्वरांत तो स्तंभ त्या शिळेवर 
स्थापन करावा. यावेळी ' वास्तोष्पते पतिजानीहि ' या मंत्राने मध व 
घृत या द्रव्यांनी होम करावा. पायसाचे भोजन ब्राह्मणांना द्यावे. 

असा होम पांच वेळा करावा. यानंतर उजव्या हाताची तजंनी, 
मधले बोट, अंगठा या तीन बोटांनी प्रदक्षिणेच्या क्रमाने वास्तूतील 
एक्याऐशी वा चौसष्ट रेघा काढून भाग करावेत. प्रवाळ, रत्न, सुवर्णे, 
काही फळे यांचे वस्त्रगाळ चूणे करून त्याचे उदक सवें एक्याऐशी वा 
चौसष्ट भागांत शिंपडावे. भस्म, कोळसा, काष्ठ, नख, शस्त्र, चमें, शिंग, 
अस्थी, नरकपाल; यांनी वास्तूमधील स्थानभाग काढू नयेत. काढले तर 
दुःख व अय होईल. या वास्तुस्थलाचे वर्णेन विस्तृतपणे आले आहे. ह 

एकदा घर बांधले की ते वाढवू नये. वाढविल्यास सवें दिशांनी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


३०४ । मत्स्यपुराण 


वाढवावे. केवळ पूर्वेकडूनच वाढविले तर घरात राहाणाऱ्या लोकांत वैर 
उत्पन्न होते. केवळ दक्षिणेकडे वाढविल्यास घरातील लोकांचा अकाली 
मृत्यू होईल. पर्चिमेसच वाढविले तर अर्धभागाचा नाश होईल. उत्तरेस 
वाढविले तर यजमानास संतापजनक होते. पूर्वदक्षिणकोणात ते वाढविले 
तर अग्नीपासून भय निर्माण होते. नैत्रदेत्येकडून वाढविले तर घरातील 
बालकांना क्षयाचा त्रास होतो. वायव्यदिशेस वाढविले तर यजमानाच्या 
शरीरात वायुरोगाची पीडा होते. ईशान्यदिशेस घर वाढविले तर अन्न- 
नाश होतो. वास्तूतील देवतास्थान ईशान्यकोणात असावे. पाकगृह 
आग्नेयकोणात व त्याच्या उत्तरभागी उदकस्थान असावे. घराचे सवें 
साहित्य नैक्तत्यदिशेस ठेवावे. स्नान करण्याची जागा बाहेरच्या ठिकाणी 
असावी. धन, धान्यांची स्थले वायव्यदिशेस असावीत. 


घरासाठी लाकडे कोणती असावीत? 


दोनशेसत्तावन्नाव्या अध्यायात ग॒हरचनेस काष्ठे कोणती आणावीत 
हे सांगितले आहे. धनिष्ठा, शततारका, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, 
रेवती ही नक्षत्रे वज्ये करून ज्योतिषाने सांगितलेल्या मुहुर्तावर ज्ञात्याने 
वनात जावे. वृक्षाजवळ जाऊन त्याची बलिदानयुक्त पूजा करावी. वृक्ष- 
च्छेदनानंतर जे काष्ठ पूर्वेस वा उत्तरेस पडेल ते गहरचनेंस उत्तम मानावे. 
क्षीरवृक्ष (चीक निघणारा) गृहरचनेस योजू नये, पक्ष्यांनी वास केलेले 
वृक्ष, वायू व अग्नी यांनी पीडित असलेले वृक्ष, हत्तीने भग्न केलेले 
वृक्ष, विजेने दग्ध झालेले वृक्ष, अर्धवट शुष्क झालेले, भग्न झालेले, 
यज्ञस्थानावरील, देवालयाजवळचे, संगमाजवळचे, स्मशानामधीछ, 
सरोवराजवळील वृक्ष वज्ये करावेत. काटेरी वृक्ष, कळंब, निव, बेहडा, 
भोकरी आंबा असे वृक्ष गृहासांठी वापरू नयेत. असाणा, अशोक, मोह, 
सागवान, शाल, चंदन, फणस, देवदास, दारुहळद, हे वृक्ष गृहर्चनेस 
अशुभ आहेत. 

झिंशवी, श्रीपर्णी, टेंबुरणी वृक्ष योग्य समजावेत. तिवस, सुरू, 
अर्जुन, पद्मकाष्ठ या वृक्षांची लाकडे इतर लाकडांशी युक्त झाली असता 
ती इष्टकार्याची सिद्धी करीत नाहीत. कापलेल्या छाकडाचा गाभा अति 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ३०५ 


पीतवर्णाचा असला तर त्यापासून घरास पीडा होईल असे जाणावे. 
मंजिष्ठवर्णाचा असला तर बेडकांची पीडा होते. निळया रंगाचे काष्ठ 
वापरले तर घरात सर्पाचा त्रास होईल. आरक्त वर्णाच्या लाकडापासून 
सरड्यांचा उपद्रव होईल. मोक्तिकासमान शुभ्नरंगाची लाकडे वापरली 
तर घरात राघूंची वसती होईल. पिंगट रंगाच्या लाकडामळे घरात 
उंदीर होतील. गेंड्याच्या रंगाची लाकडे वापरली तर जलाची पीडा 
होई 

गृहासाठी जे लाकूड तोडले असेल ते शुभ शकुन पाहून गृह- 
रचनेच्या स्थानी आणावे. वास्तूच्या भूमीच्या रुंदीच्या संख्येने त्या 
क्ष्ाच्या छांबीस गुणावे. या गृणाकारास आठाने भागल्यावर जी संख्या 
उरेछ तो त्या वास्तूचा आय जाणावा. हा आय आठ प्रकारचा 
असतो. १) ध्वज, २) धूम, ३) सिंह, ४) इवान, ५) वृषभ, ६) खर 
(गदे), ७) हत्ती व ) ध्वांक्ष (काकपक्षी) हे आठ प्रकारचे आय 
होत. या प्रत्येक आयाची शुभाशुभ लक्षणे या अध्यायात आली आहेत. 
गृहस्वामीने हातात दही, अक्षता, आम्रपल्लव, पुष्पे, फळे यांनी सुशोभित 
कुंभ घेऊन ब्राह्मणास सुवर्ण व वस्त्रे यांचे दान करावे. शांतिकर्म 
झाल्यावर वास्तूत प्रवेश करावा. 


देव व देवांगना यांच्या प्रतिमा क्या असाव्यात ? 


दोनशेअठ्टावन्ताव्या अध्यायात ज्ञानयोगापेक्षा कमयोग महत्त्वाचा 
असल्याचे त्याचे सविस्तर वर्णन आले आहे. प्रथम सूताने ऋषींना देव- 
पूजारूप कर्मयोग सांगितला आहे. त्याने प्रथम पूजेस विष्णूंचे रूप कसे 
असावे, यासंबंधी वर्णेन केले आहे. विष्णुरूप शंख, चक्र, गदा, पद्म ही 
आयुधे चारही हातात धारण करणारे असावे. त्यांचे मस्तक छत्राकार 
असावे. त्यांचा कंठ शंखासमान असावा, कमलांसारखे सुंदर नेत्र असावेत. 
नासिका उंच असावी. शिपल्यासारखे कान असावेत. विष्णुरूप कधी 
अष्टभूज, तर कधी चतुर्भुज असते. पूजेस कधी द्विभुज विष्णूही चालतो. 
अष्टभुज विष्णूची आयुधे अशी; नंदक नावाचे खड्ग, गदा, वाण, सुंदर 


म...२० 


८८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


३०६ । मत्स्यपुराण 


पद्म; ही आयुधे दक्षिण भागातील चार हातांत व धनुष्य, खेटक (ढाळ) 
शंख व चक्र ही वामभागाच्या चार हातांत असावीत. चतुर्भुज मूर्तीत 
दक्षिणभुजांत गदा व पद्म आणि वामभुजांत शंख व चक्र अशी आयुधे 
असावीत 
भदेवीची प्रतिमा कृष्णमरर्तीच्या दोन्ही चरणांमध्ये अधोभागी 
असावी. दक्षिणभागी नञ्ज झालेल्या गरुडाची स्थापना करावी. कृष्ण- 
मर्तीच्या वामभागी लक्ष्मीची प्रतिमा करावी. तिच्या हातात कमल व 
मुख सुलक्षण असावे. श्री व पुष्टी या दोनही देवतांच्या हातांत कमल 
धारण केलेले असावे. त्या कृष्णमूर्तीच्या दोनही बाजूंना असाव्यात 
कुष्णमर्तीच्या ऊध्वेभागी तोरण बांधावे. त्यावर विद्याधर नावाचे देवगण, 
देवांच्या दुंदुभी, गंधर्वांची दांपत्ये, अनेक प्रकारची पत्रे, वेली, सिंह, 
वाघ, कल्पवृक्ष, देव इत्यादींची चित्रे काढून तोरण सुशोभित करावे 
या प्रतिमांचे मानही सांगितले आहे. ग॒हांच्या जाळचांच्या छिद्रा- 
तून आलेल्या सूर्येकिरणात जे रज दिसते, त्यास त्रसरेणू म्हणतात. असे 
आठ रेणू झाले की, त्यांना वाला असे नाव मिळते. आठ वाळाग्रांची 
{लक्षा होते. आठ रिक्षांची एक एक यूका होते. आठ यूकांचा एक यव 
होतो. आठ यवांचे एक अंगुल होतो. अशा द्वादश मंगुलांच्या मानाने 
मूर्तीचे मुख असावे. या मुखाच्या मानाने मूर्तीचे इतर अवयव असावेत. 
सुवर्ण, रूपे, तांबे, रत्ने, शिला, काष्ठ, मिश्रधातू, पितळ, ताम्र व 
काष्ठ यांचा मिश्रित धातू, चंदनादि काष्टे यांची प्रतिमा पूजेसाठी इष्ट 
आहे. प्रतिमा अंगृष्ठाच्या अग्रापासून वितीच्या मानाइतकी उंचीची 
करावी. यापेक्षा अधिक उंचीची प्रतिमा घरात पूजेसाठी उपयुक्त नाही 
देवालय, राजमंदिर यांतील प्रतिमेची उंची सोळा वितीपेक्षा अधिक 
नसावी. 
मंदिराच्या मुख्य द्वाराच्या उंचीचे जे मान असेल त्याचे आठ 
भाग करावेत. एक भाग त्यांतील वगळून जे सात राहिले त्यांचे पुन्हा 
तीन भाग करून त्यांतील भागद्दय परिमित उंचीची प्रतिमा असावी 
. एका भागाएवढे सिंहासन असावे. यापेक्षा उंच वा नीच करू नय 
प्रतिमेच्या मुखाच्या मानाने चरणांपासून मस्तकापर्यंत नऊ भागांत सव 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण 1 ३०७ 


सागत ह काची मान चार अंगुळे उंच करून एका 
तिची खोली व तिचा विस्तार क जग मती यी 
तार एक अंगुल असावा. नाभीच्या खाली 
शिन करून दोन भागांत मांड्या व गुढघे करावेत. त्यांचे मान चार 
अंगुळे असावे. खाली दोन भागांत पोटऱ्या व त्याखाली चार अंगुली 
उंचीचे चरण असावेत. मूर्तीचे मस्तक चवदा अंगुलांचे असावे. 
मूर्तीचे ललाट चार अंगुले रुंद असून नासिकेचा विस्तारही तितकाच 
असावा. हनुवटी दोन अंगुले असून ओठ दोन अंगुलांचे असावेत. आठ 
अंगुले कपाळ असावे. दोनही भकुटींचा विस्तार तितकाच असावा. 
भुवईची वक्राकार रेषा अर्धे अंगुल असावी. प्रतिमेचे नेत्र दोन बंगले 
लांबीचे व एक अंगुल रुंदीचे असावेत. नेत्रातील बुबुळस्थान उंच असावे. 
नेत्राच्या पांचव्या भागांपैकी अर्ध्या भागावर वाहुलीचा मध्यबिदू असावा. 
नासिकेचे मूळ दोन अंगुले रंद असून दोनही नाकपुड्या एक अंगुल 
रुंदीच्या असाव्यात. नाकाची छिद्रे अर्ध्या अंगुलाएवढी रंद असावीत. 
हनुवटी, भ्रुकुटी, गाल, वरचा ओठ, कणंमूल, शिखास्थान, मान, स्तने, 
त्यांची अग्ने, बाहुमूल, पायांची बोटे, टाच, हाताचा अंगठा, करंगळी 
इत्यादींचीही प्रमाणे दिलेली आहेतः प्रतिमेच्या मनगटाच्या अधोभागी 
केसांच्या रेखा कराव्यात. मूर्तीची कंवर अठरा अंगुले विस्तृत असावी. 
स्त्रियांच्या कटीचा विस्तार बावीस अंगुलांचा असावा. स्तन वारा अंगुले 
विस्तृत असावेत. 

“मूर्ती सतेज, सुंदर असून अग्रभागी थोडी आरक्त असावी. देव- 
स्त्रिया आङृतीने कृशांगयुक्त असाव्यात, स्तन, ऊरू (मांडया), जघन 
(कटीचा पुढचा भाग), हे पुष्टतेने इतर अंगांपेक्षा अधिक असावेत. 
स्त्रियांच्या मूर्ती आभूषणांनी अलंकृत असाव्यात. मस्तकावरील केसांची 


रचना सुंदर असावी. 


शिवमूर्ती कशी असावी ? 
यानंतर दोनशेएकूणसाठाव्या अध्यायात श्रीराम, विरोचनपुत्र 
बली, वराहे, नरसिंह, मत्स्य, कूम, रुद्र, शिव; इत्यादीच्या मूर्तीची 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


_ ३०८ । मत्स्यपुराण 


प्रमाणे सांगितली आहेत. शिवमर्ती अग्नितप्त सुवर्णासारखी कांतिमान 
असावी. मांड्या, भज, स्कंध या पुष्ट अवयवांनी शोभणारी असावी. ती 
शुभ्र वर्णाची असून सूर्यकिरणांसारखी तेजःपुंज असावी. चंद्रासारख्या 
प्रकाशाची असावी. जटामकुट धारण केलेली असावी. शिवप्रतिमेचे बाहू 
गजशुंडेप्रमाणे दीर्घ व सरळ असावेत. जंघा, ऊरू यांचा घेर वर्तुळाकार 
असावा. मर्ती ऊध्वेकेश व आकण विशाल नेत्र यांनी युक्त असून व्याध्- 
चमं परिधान केलेली असावी 
शिवप्रतिमेचे बाहू अनेक आभरणांनी भूषित असावेत. कर्ण 
कुंडलांनी शोभावेत. शिवमूर्ती आजानुबाहु असावी. मूर्तीच्या वामहस्तात 
ढाल असावी. दक्षिणहस्तात शंख, शवती, दंड व त्रिशूळ असावे. नरक- 
पाल, नाग व खट्वांग; ही आयुधे वामहस्तात असावीत. शिवमूर्तीची 
आकृती मयूराकार नृत्याच्या भावात उभी असावी. नृत्याकृतीत असलेली 
शिवमूर्ती दशभूजांची व गजचमे परिधान केलेली असावी. त्रिपुर दग्ध 
करणाऱ्या शिवमूर्तीस सोळा हात असावेत. इतर सहा भुजांत चक्र, गदा, 
शाङर्गधनुष्य, घंटा, पिनाकधनृष्य, विष्णुरूपी वाण यांची नियुक्ती व्हावी. 
चतुर्भुज वा अष्टभुज शिवमूर्ती ज्ञानयोगदायक असते. तीक्ष्ण 
नासिकाग्र, दात, भयंकर मुख यांनी युक्त भैरवाची मूर्ती मोठी असावी. 
ही शिंवालयाच्या सन्मुख मंदिरात असावी. मुख्य शिवालयात नसावी. 
न्यून प्रमाणाची मूर्ती, भयंकर मुखाची मूर्ती यजमानाचा नाश करील. 
अधिक प्रमाणाची मूर्ती शिल्पकारास मारील. कुश मूर्ती यजमानाच्या 
द्रव्याचा नाश करील. ज्या देशात मूर्ती कृश उदराने युवत असेलं त्या 
देशात दुर्भिक्ष पडेल. कृश मूर्ती धनाचा नाश करणारी होईल. वक्र" 
नासिकायक्त मूर्ती दुःखकारक होईल. प्रमाणापेक्षा न्यून मूर्ती यजमानास 
शय उत्पन्न करील. मूर्ती नेत्रहीन झाल्यास यजमानाच्या नेत्रांचा नाश 
करील. मूर्तीचे मुख सोंदयंहीन असेल तर पूजकास दुःख होते. हस्तपाद- 
रहित मूर्ती यजमानास नाशकारक होते. वक्षस्थलरहित मूर्ती पुत्र व मित्र 
यांचा नाश करील. 
. मध्यभागी शिव, भोवती सवं देव त्यांची प्राथंना करीत आहेत, 
असे तिचे ऐशवयं असावे. इंद्र, नंदी, प्रमथादी गणनायक, भंगी, भूत, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ३०९ 


वेताळ हे सवे शिवांची स्तुती करीत आहेत, असे असावे. गंधव, विद्या- 
धर, किन्नर, अप्सरा, गुह्यक यांचे गण, श्रेष्ठ मुनी हे सवं हातांत 
स््राक्षमाळा घेऊन कोमळ पल्लव, पुष्पे, फलादिक घेऊन शिवांना अण 
करीत आहेत, नमस्कार करीत आहेत, अशी शिवमूर्ती करावी. 


अर्धेनारीशवररूपाची मूर्तो 


` यानंतर दोनशेसाठाव्या अध्यायात शिवांच्या अर्धनारीरवरमू्तीचे 

वर्णन आले आहे. देवाधिदेव शिवांचे अर्धांग अति सुंदर स्त्री रूपात तयार 
करावे. शिवाच्या अर्धभाग वालचंद्रयुक्‍त जटाभाग तयार करावा. 
पावतींच्या अधंभागी केसांचा भांग ब कुंकुमतिलक दाखवावा. शिवांच्या 
दक्षिणकर्णात वासुकी व वामकर्णात कुंडल असावे. कुंडलाच्या ऊर्ध्वभागी 
बाळी असावी. त्रिशूलधारी देवाच्या दक्षिणहस्तात नरकपाल व त्रिशूल 
असावे. वामभागी पार्वतीच्या हातात दर्पण, कमल देऊन वामबाहू 
वाहुभूषणाने भूषित करावा. शिवांना यज्ञोपवीत, रत्नमणी, मोवितके 
दाखवावीत. 

पावेतीकडीळ अर्ध्या भागात एक पुष्ट स्तन दाखवावा. याच 
व/मार्धात कंबरेच्या खाली बहुमुल्ययुक्त कमरपट्टा असावा. शिवांकडील 
दक्षिणार्धात लिंगाचा अर्धा भाग स्पष्ट दिसण्यासारखा उंच करावा. 
अर्धा भाग नाग व कृष्णाजिन यांनी युवत असावा. पावेतीकडील अर्धा 
वामभाग परिधानवस्त्राने युक्त असून तो त्रिसूत्री कमरपट्टयात गुंतलेला 
असावा. दक्षिणार्धातील शिवांचे रूप अनेक रत्ने व नाग यांनी सुशोभित 
करावे. महादेवांचा दक्षिणचरण अधोभागी कमलाकृती करून त्यावर 
स्थापन करावा. पार्वेतीकडील अर्धांगात वामचरण नृपुराने अलंकृत 
करावा. शिवपावंतींच्या हातांच्या बोटांत अंगठ्या असाव्यात. अर्धांगी 
पार्वतीचा चरण आरक्तबर्णाचा असावा. 
उमामहेइवरांची मूर्ती 

यानंतर याच अध्यायात उमामहेश्वरांच्या मूतांचेही वर्णन आले 
आहे. उमामहेशवरांची मूर्ती चतुर्भुज वा द्विभूज असावी. मस्तकावर 
जटाभार, चंद्रभूषण, निनयन यांनी मूर्तीस शोभा आणावी. शंकरांचा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


३१० ॥ मत्स्यपुराणे 


एक हात पा्वेतीच्या स्कंधावर असावा. त्यांच्या दक्षिणहस्तांत कमल व॑ 
त्रिशूळ असावीत, त्यांचा डावा हात पार्वतीच्या स्तनावर असावा. ही 
मर्ती व्याघ्रचर्म परिधान केलेली असावी. नाना प्रकारची वस्त्रे, उत्तम 
वेष व मस्तकावर अर्धचंद्र यांनी ही मूर्ती सुशोभित असावी. पार्वतीदेवी 
उमामहेश्वरांच्या मांडीवर वामभागी बसलेली असून त्यांच्या भुजांनी 
ती आशिगित असावी. कुरळे केस, उत्तम वर्ण व कपाळावर कुंकुमतिळक 
यांनी ती शोभलेली असावी. या देदीप्यमान मूर्तीस रत्नखचित कुंडले 
कणिका (तानवडे), हार, बाहुभूषणे यांनी अलंकृत करून तिने सप्रेम 
नेत्रकटाक्षांनी शंकरांच्या मखास अवलोकन करावे. पार्वतीने देवाधि- 
देवांच्या वामस्कंधास स्पशे केलेला असावा. महादेवांचा दक्षिण स्कंध व 
दक्षिणकुशी यांना पार्वतीने किंचित स्पशे केलेला असावा. 

उमामहेश्वरांना तिहेरी कटिसूत्र असून त्याच्या साखळीचा घोंस 
कटिपर्चात्भागाच्या बाजूवर छोंबता असावा. जया, विजया, कातिक- 
स्वामी, गणपती यांना महादेवांच्या बाजूंना उभे करावे. प्रमथादिक गण, 
ग॒ह्मक, विद्याधर, वीणा ग्रहण केलेले असावेत. 


दिवतारायणांची मती 


याच अध्यायात शिवनारायणांच्या मतीचे स्वरूप विशद केले 
आहे. शिवनारायणांच्या वामार्धभागी माधवांची आकृती करून दक्षिण- 
भागी शूलपाणी शिवांची आकृती करावी. वामभागी कृष्णांच्या दोन्ही 
हातांत रत्नजडित बाहुभूषणे असावीत. हातांत शंख, चक्र धारण केलेले 
असावे. गदाधारी माधवांच्या हातात गदा असावी. वामकटीवर तेजःपुज 
कटिसूत्र असावे. त्यांना पीतवस्त्र असावे. त्यांचा चरण रत्नजडित 
भूषणाने अलंकृत असावा. | 

शिवनारायणांच्या दक्षिणार्धात जटाभार अर्धचंद्रकृती भूषणाते 
नटलेला असावा. भूजंगरूपाचा हार, कंकणे यांनी तो भाग सुशोभित व 
दक्षिणकर वरद लक्षणाने युक्त असावा. दक्षिणार्धातील शिवरूप त्रिशूल 
नावाचे आयुध व नागरूप यज्ञोपवीत यांनी यक्त असावे. अर्धेकटीत 
ग्रजचमंरूपी वस्त्र परिधान केलेले असावे. शिवाकृतीचा दक्षिणचरंण 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ३११ 
वंड्यमणी, रत्ने व नाग यांनी विभूषित असावा. 
वराहमूर्तोचे रूप 


यानंतर याच अध्यायात वराहमूतींचे रूप वर्णन करून सांगितले 
आहे. महावराहांच्या एका हातात कमर व एका हातात गदा असावी. 
तीक्ष्ण दष्द्राग्र, नासिका व मुख यांनी ते युक्‍त असावें. पथ्वी त्यांच्या 
वामकपूरावर (कोपरावर) असावी. अथवा धरणी दातरूपाने असून 
एका हातात कमळ असावे. दंष्ट्रच्या ऊर्ध्वभागी धरणीदेवी असावी. 
तिचा द्वितीय कर स्वकटीवर असावा. वराहमू्तीचा एक चरण कूर्मावर 
स्थापन केलेला असून द्वितीय चरण शेषाच्या मस्तकी असावा. भोवती 
ब्रह्मादिक लोकपाल स्तुती करताना असावेत. 
नसिहमूर्तोचे रूप 

नृसिहमूर्ती अष्टभुजांची असावी. त्यांचे सिंहासन भयंकर असुन 
ते विदारित मुख व नेत्र यांनी युक्त असावे. ती ताठ असून आयाळयुक्त 
असावी. दितिपुत्र हिरण्यकशिपूचे विदारण मूर्ती करीत असल्याचे 
दाखवावे. हिरण्यकसिपुच्या आतड्यांचा समुदाय बाहेर आलेला असावा. 
शूकुटी, मुख, नेत्र यांतून रक्तं बाहेर येत असलेले दाखवावे. इंद्रियांना 
वद्ध केल्यामुळे तो देत्य नरसिहाची निर्भत्सना करीत असलेला दाखवावा. 
त्याच्यः हातांत खड्ग व खेटक म्हणजे ढाल असावी. ब्रह्मादिक प्रमुख 
देव नरसिहांची स्तुती करीत असताना दिसावेत. 


विनायक व कात्यायनी यांच्या मूर्तो 

अशाच प्रकारे या अध्यायात त्रिविक्रम, कातिकस्वामी, मत्स्य, 
कूर्म, विनायक, कात्यायनी; इत्यादी देवदेवतांच्या मतींचे .वणंन आले 
आहे. गणपतीचे मुख गजासारखे एक दंष्ट्रायुक्‍त मोठे असावे. त्रिनेत्र, 
लंबायमान विशाल उदर, सुपासारखे कान, स्कंधांवर आलेले कणं, 
दक्षिणकरावर भक्तांनी अर्पण केलेले पदार्थ, द्वितीय दक्षिणकरात कमळ 
धारण केलेले असावे, वामकरांतील एकात मोदक व दुसऱ्यात परशू 


असावा. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


३१२ । मंत्स्यपुरांणं 


ब्रह्मदेव, विष्णू व शिव यांच्या मूर्तीतील काही साम्य कात्या- 
यनीच्या मूर्तीत असावे. मस्तकावर जटाजूट व अर्धचंद्राकृती चिन्ह 
असावे, ती त्रिनयन व कमलाकर पूर्णचंद्राप्रमाणे आल्हादकारक मुखाने 
शोभणारी असावी. देवी अतसी म्हणजे जवसाच्या पुष्पाप्रमाणे शोभणारी 
व विद्यादी सकळ कळांनी यक्त असावी. ती नित्य नूतन तरुण असावी. 
सवे आभरणांनी विभूषित असावी. दंतपंक्ती अति सुंदर असावी. पुष्ट 
व उंच तिचे स्तन असावेत. तिच्या उदराची ठेवण त्रिबळीने युक्‍त 
असावी. महिषासुराचे मर्दन करीत असलेली ती असावी. त्रिशूळ, खड्ग, 
चक्र, तीक्ष्ण बाण, शक्‍ती इत्यादी आयुधांनी ती संपन्न असावी. , 

खेटक (ढाळ), दोरी लावून सिद्ध केलेले धनुष्य, पाश, अंकुश, 
घंटा, परशू ही आयुधे तिच्या वामांगाकडीलू पांच हातांत असावीत. 
शिरच्छेद केलेला महिषासुर देवीच्या अधोभागी असावा. महिषासुराच्या 
मानेतून निघालेला दानव हातात खड्ग धारण करून वटारलेल्या 
डोळयांनी देवीकडे पाहात असून तो आरक्त वर्णाचा असावा. देवीने 
नागपाशाने बद्ध केलेला असूनही तो त्याच्या वक्र भ्रुकुटींनी भयंकर 
मुखाचा असावा. युद्धाच्या श्रमाने तो रक्‍त वमन करणारा असावा. 

देवीचा दक्षिणचरण सिंहाच्या पाठीवर मध्यभागी असून वाम- 
चरणाचा .अंगुष्ठ त्या असुराच्या मस्तकावर असावां. हा पाय टाचेच्या 
बाजूने थोडा वर केलेला असावा. सवं देव त्या देवीची स्तुती करीत 
असलेले दाखवावेत. यानंतर देवराज इंद्राच्या मूर्तीचे वर्णन आले आहे. 


सूयंदेवाच्या मूर्तीचे रूप 


यानंतर दोनशेएकसष्टाव्या अध्यायात सूर्याच्या मूर्तीचे वर्णेन 
आले आहे. सू्येदेव सुंदर डोळे व हातात कमळ धारण करणारा असावा. 
तो रथात आरूढ झालेला असावा. सूर्याचा रथ सात अश्‍व व एक चक्र 
यांनी युक्त असावा. ते कमळगर्भासारखे कोमल कांतीने सुशोभित असावे. 
दोन कमळे सूर्याने लीलेने स्कंधावर धारण केलेली असावीत. सूर्याने 
दोन वस्त्रे धारण करावीत. त्याचे चरण अभित तेजाने अदृश्य असतात- 
दोनही बाजूंनी दुं ध्रारंण केलेले पिंगट वर्णाचे द्वारपाल उभे असलेले 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यंपुराण । ३१३ 


दाखवावेत. दोनही भागी हातांत खड्ग धारण केलेले पुरुष व हातात 
लेखणी धारण केलेले अविनाशी ब्रह्मदेव एका बाजस असावेत. 

सूर्याचा अरुण नावाचा सारथी कमलपत्रासारखा आरक्तवर्णाचा 
असावा. रथास दोनहीकडे कठांत माळा असलेले दोन अश्व असावेत. ते 
सपरूपी रज्जूंनी बांधलेले असावेत. सूर्ये कमलाकार अथवा उच्चैःश्रवा 
सऱ्तमुख अश्वावर हातात पद्म धारण करून वसलेला दाखवावा. या- 
नतर अग्नी, यम, लोकपाल, वरुण, वायू, कुबेर, ईश्वर, मातृका, माहे- 
स्वरी, कौमारी, वेष्णवी, वाराही, इंद्राणी, योगीरवरी, कपालमालिनी, 
चामुंडा, लक्ष्मी, यक्षिणी, नाग, कालभे रव, मदन ; अशा प्रमख देवांच्या 
व देवींच्या मूर्तींचे वर्णन आले आहे. ट 


लक्ष्मी व मदन यांच्या मूर्तो 


लक्ष्मीची मूर्ती कशी असावी ? ही देवी नित्य षोडशावर्षातमक 
असुन उत्तम तारुण्याने युक्‍त असावी. तिचे मुख कुंकुमादी सौभाग्य- 
चिन्हांनी अलंकृत असावे. तिचे गाल पुष्ट असावेत. आरक्त ब वक्र 
भृकुटी असावी. मस्तकावरील केसांचा सुंदर भांग असावा. पद्म, 
स्वस्तिक, शंख यांच्या आकृतींची शिरोभूषणे असावीत. रत्नजडित 
कुंडलांनी शोभायमानही असावी. तिची स्तने पुष्ट असून शरणागत 
वाळकांना तृप्त करण्यासाठी उत्सुक ब उच्च आणि वर्तुळाकार असावीत. 
ती कंचुकोने आच्छादित असावीत. हारांनी ती सुशोभित व्हावीत. तिचे 
भुज गजाच्या शुंडेसारखे पुष्ट व सरळ असावेत. वाजुवंद व तेजस्वी 
कंकणे यांनी ते शोभावेत. तिच्या दक्षिणहातात श्रीफल वेर वा नारळ व 
वामहस्तात कमल असावे. 

अशी ही लक्ष्मी तप्त सुवर्णाच्या रंगाची असून कमरपट्यासारख्या 
दागिन्यांनी शोभणारी असावी. तिने इवेत वस्त्र परिघान केलेले असावे. 
तिच्या दोनही बाजूंना चवर्‍्या ढाळणाऱ्या अनेक स्त्रिया असाव्यात. ही 
लक्ष्मीदेवी पद्माकृतीच्या सिंहासनावर पद्मासन घालून आख्ढ झालेली 
असावी. तिच्या दोनही वाजूंना गज उभे असून ते स्वतःच्या शुंडाग्रांनी 
उदकपूर्णं कलशांनी तिळा स्नान घालीत असावेत. इतर दोन गज तिचे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


३१४ । मंत्स्यपुराण 


अंग प्रक्षालन करीत आहेत, सर्व लोकपाल, गंधवे, गृह्यक तिचे. स्तवन 
करीत आहेत, अशी लक्ष्मीची प्रतिमा असावी 

मदनाच्या प्रतिमेला दोन भुज असुन पुष्प हे त्याचे आयुध अंसावे. 
एका बाजूस अश्‍वमुख किन्नर स्वतःच्या हातात मत्स्यचिन्हयुक्त ध्वज 
धारण करून उभा असावा. या मदनाच्या दक्षिणहस्तात पुष्पबाण व 
डाव्या हातात पुष्पाचे धनुष्य असावे. त्याच्या दक्षिणप्रांती प्रीती नावाची 
स्त्री नाना प्रकारच्या पक्वान्नांचे भोजन घेऊन उभी असावी. त्याच्या 
वामभागी त्याची दुसरी स्त्री रती या नावाची. असावी. त्याची शय्या 
कमळपुष्पे ब उत्तम वस्त्रे यांची असावी. समीप पटह नावाचे वाद्य 
असावे. अत्यंत विषयरूंपट पुरुष हा गर्दभासारखा असतो, हे सांगण्या- . 
साठी समीपच एका कामातुर गर्देभाचे चित्र असावे. ही मदनमूर्ती 
इंद्राच्या नंदनवनात पुष्पशय्येवर आरूढ झालेली असावी. तिच्या एका 
बाजूस अमृततुल्य उदकाने भरलेली एक विहीर असावी. पुष्पायुधाने 
यक्त अशी ही मदनमूर्ती अत्यंत शोभायमान असावी 


देवांचा स्थापनाविधी 


यानंतर दोनशेबासष्टाव्या अध्यायात देवांच्या सिंहासनाचे वर्णन 
आले आहे. पुढल्या अध्यायात प्रतिमांची लक्षणे निवेदन केली आहेत 
यानंतरच्या अध्यायात देवांचा स्थापनाविधी, कुंड, मंडप, वेदी, इत्यादींचे 
वर्णन आले आहे. चेत्र, वेशाख, ज्येष्ठ, माघ, फाल्गुन या मासांत 
देवतांची स्थापना केली तर ते शुभदायक होते. शुकळपक्षातील द्वितीया; 
तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, पुणिमा व त्रयोदशी या तिथी श्रेष्ठ 
आहेत. पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, मूळ, उत्तरभाद्रपदा, हस्त, अश्विनी; 
रेवती; पुष्य, मृग, अनुराधा, स्वाती ही. नक्षत्रे देवतास्थापनेंस उत्तम 
आहेत. बुध, बृहस्पती,'शुक्र हे वार प्रशस्त आहेत 

देवालयाच्या उत्तरेस अथवा पूर्वेस मंडप बांधावा. तो सोळा हात, 
बारा हात किवा दहा हात या प्रमाणात असावा. ऊध्वेभागी तो आच्छादितं 
करावा. मंडपाच्या मध्यभागी एक वेदिका तयार करावी. चारही दिशांना 
चार द्वारे करून प्रत्येक द्वारावर तोरण बांधावे. मंडपाच्या पुर्वेस प्लक्ष 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ३१५ 
' eS 
(पिंपरी)द्वार असून दक्षिणेस ओदुंबरद्वार असावे. परिचिमेस 'अदवत्य- 
डार असुन उत्तरेस वववुक्षद्वार असावे. मंडपाची भमी संदर असून ती 
सारवून सुशोभित केलेली असावी. पुष्पे व कोमल पल्लव यांनी मंडप 
"जवावा. द्वारावर छिद्ररहित असे आठ कलश स्थापन करावेत. त्यांत 
तज:र्‍ज सुवण, सर्व ओषधी, अनेक फले, चंदन व उदक घालन त्यांना 
दोन शुभ्र वस्त्रांनी वेष्टन करावे. आम्रपल्लवांचे आच्छादन करावे. 
मडपात गंध, धूप लावून ध्वज लावावेत. मेघाकार पताका मंडपाच्या 
मध्यभागी लावावी. 
नंतर प्रत्येक ध्वजात त्याच्या देवतेच्या मंत्रांनी गंध घूपादी समपूंन 
पृथक्‌ पृथक्‌ वली द्यावा. नंतर त्या मंडपात सप्तरात्र, पंचरात्र, त्रिरात्र, 
एकरात्र अशा देवतांची स्थापना करावी. मृख्य मंडपाच्या उत्तरेस देवाचा 
स्नानमंडप करावा. तेथे लिंगाची वा मूर्तीची पुजा करावी. यजमानाने 
ऋत्विज ब्राह्मणांचे पूजन करून त्यांना दक्षिणा द्यावी. मुख्य आचार्यास 
गोप्रदान, पृथ्वी व सुवर्ण यांचे दान करावे. नंतर '३+नमो भगवते तुभ्यं०' 
या मंत्राने मुख्य आचार्याने भक्तिपुरःसर त्या मूर्तीस नेत्रचिन्ह लावावे. 
मंत्राने.मूर्तीस अभिमंत्रित करून सुवर्णाच्या शळाकेने देवाच्या नेत्रगोलांचे 
चिन्ह व त्यांतील बाहुली याच मंत्राने काढावी. यावेळी मंगलवाद्ये, गायन, 
वेदघोष इत्यादी कल्याणवुद्धीसाठी करावे. म्हणजे सवं अमंगलाचा नाश 
होतो. नेत्रचिन्ह करण्याचा प्रकारही या अध्यायात विस्ताराने सांगितला 
आहे. 
दोनशेपासष्टाव्या अध्यायात मूर्ती स्थापन करणारा व मूर्तीच्या 
ठिकाणी देवतेचे सान्निध्य यांचे वणंन आले आहे. मूर्तीच्या स्थापनेचा 
विधीही विस्तारपूर्वक आला आहे. मूर्ती स्थापन करणारा ब्राह्मण कृष्ण- 
सारमृग संचार क्रीत असलेल्या देशातील असावा. तो आङृतीने सुंदर, 
हस्तपादिक सर्वे अवयवांनी पुर्ण, वेद व मंत्र यांत प्रवीण, पुराणज्ञाता, 
तत्त्वज्ञानी, दंश, लोभरहित, अंतःशोच व वाह्यशोच यांबद्दल निरंतर 
तत्पर, वेदवाह्य कमं करणाऱ्याविषयी निस्पृह, शत्रू व मित्र यांच्याबद्दल 
समवृद्धीचा, ब्रह्मा-विष्णू-शिव यांच्यावर प्रीती करणारा, यथाथं तत्त्व 
जाणणारा, वास्तुशास्त्रात पारंगत, दोषरहित असा ब्राह्मण असावा. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


३१६। मत्स्यपुराण 


देवमूर्ती अथवा. छिंगास स्नानार्थे केलेल्या मंडपात न्यावे व तेथे 
गीत व मंगलवाद्ये यांच्या घोषात स्तान घालावे. पंचगव्याचे कषाय 
उटणे, मृत्तिका, भस्म, उदक या चार द्रव्यांनी चार वेदमंत्र म्हणून 
प्रतिमेची शुद्धी करावी. स्नानानंतर ' अभिवस्त्र ' या मंत्राचा उच्चार करून 
प्रतिमेला दोन वस्त्रांनी आच्छाहित करून देवास गंधानुळेपानादी उप- 
चारांनी पुजित करावे. नंतर ' उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते०' या मंत्राने देवास 
उठवावे. ' अमूरज०,, ' रंथेतिष्ठ० या मंत्रांनी देवासाठी केलेल्या रथात 
मूर्तीस स्थापन करून शिष्यगणांनी समारंभाने ती मूर्ती आणून 
- ' आङृष्णेन०' या मंत्राने तिला देवालयात आणावे. 
यजमानाने मंदिरात दर्भाचे आस्तरण करून पुष्पशय्या करावी व 
तीवर मूर्तीस ठेवावे, शय्येवर मूर्तीस पूर्वाभिमुख शयन करवून तिचे 
मस्तक दक्षिणेकडे असावे. देवाच्या शिरोभागी दक्षिणेकडे ' आपोदेवी०' 
व ' आपोस्मान्‌ मातरः ' या दोन मंत्रांचा जप करून निद्राकाली स्थापन 
करण्याचा उदकपूर्णं क्शवस्त्राने आच्छादित करून त्यात सुवर्णे टाकावे. 
यानंतर त्याने देवाचे नेत्र उत्तम रेशमी वस्त्राने आच्छादित करून त्याच्या 
मस्तकाखाली रेशमाची उशी द्यावी. मध व गोघृत यांनी देवाच्या नेत्रांना 
अभ्यजन (छेपन) करून शुभ्र मोहऱ्यांनी पुजा करावी. ' आप्यायस्व ', 
* याते रद्रशिवा०' या दोन मंत्रांनी देवाची गंधपुष्पांनी पूजा करावी. 
“ बाहँस्पत्य०' या मंत्राने देवास शुभ्र पुष्पांचा हार घालावा. उत्तम रेशमी 
वस्त्रांचे पडदे लावावेत. देवाच्या बाजूंना छत्र, चामरे, दर्पण लावून 
मध्यभागी पुष्पयुक्त चांदवा बांधावा. नाना प्रकारची रत्ने, औषधी, 
चित्रविचित्र पात्रे, शयने, आसने इत्यादी यजमानाने वैशवानुसार 
“अभित्वाशूर०' या मंत्राने देवाच्या मंदिरात स्थापावीत. दुर्ध, मध, 
घृत, भक्ष्यपकवान्ने, भोज्यान्न, पायस, मधुर, कटू (तिखट) कषाय (तुरट), 
आम्ल, क्षार, तिक्त (कडू). अशा षड्रसांचे उपचार देवाच्यासाठी 
तयार ठेवावेत. 
नंतर ' तर्यंबकंयजामहे०' या मंत्राने देवाच्या अष्टदिशांना बली 
समर्पेण करावा. मू्तिरक्षण करणारे ब्राह्मण बत्तीस असले तर ते प्रत्येक 
दिशेस चार अथवा सोळा असले तर प्रत्येक दिशेस दोत व आठ़ असतील 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ३१७ 
तर अ्रत्येक दिशेस एक स्थापन करावेत. चार दिशांना चार द्वारपाल 


असावेत. पुर्वेकडील द्वारपाल ऋग्वेदी असुन त्याने श्रीसूक्त, पावमान, 
सोमसूक्त, शांतिकाध्याय, इंद्रसूक्त, रकषोध्नसूक्त इत्यादींचा जप करावा. 
दक्षिणेकडील यजुवदी द्वारपालाने रुद्र, पुरुषसूक्त, शुक्रसूक्त इत्यादींचा 
जप करावा. परिचिमेकडील सामवेदी द्वारपाछाने वामदेव, बृहत्साम, 
ज्यष्ठसाम, रथतर या सामवेदातील भागांसह शांतिसूक्त, पुरुषसूक्त, 
स्द्रसूक्त, भारुडसाम यांचा जप करावा. उत्तरद्वारावरील अथर्ववेदी 
ब्राह्मणाने अंगिरस, नील, रौद्र, अपराजितादेवीचे सप्तसूक्त, रुद्रसूक्त, 
सांतिकाध्याय यांचा जप करावा. 

देवाची स्थापना करणाऱ्या मुख्य आचार्याने देवतेच्या शिर- 
स्थानीच्या कुंडात व्याहृतिपुर्वंक शांतिक व पौष्टिक या मंत्रांनी होम 
करावा. पलाश, औदुंबर, अश्वत्थ, अपामार्ग (अघाडा), शमी यांच्या 
समिधांनी एक सहस्राचा होम करून देवमूर्तीच्या चरणांना स्पर करावा. 
कुंडाच्या अष्ट दिशांना वसलेल्या ब्राह्मणांनी पुन्हा सहस्रहोम करून 
देवाच्या नाभीस, वक्षस्थलास व मस्तकावर मुख्य आचार्याने स्पशं 
करावा. मूतिरक्षक ब्राह्मणांनी नंतर योनिमुख व मेखला यांनी युक्त करून 
भक्तीने होम करावा. कुंडाच्या मेखलेवरची योनीची आकृती एक वीत 
लांबीची, पृष्ठभागी छिट्रयुक्त, दोनही वाजूंनी एक अंगुली उंच व 
गजाच्या ओष्ठासमान असावी. नाभीचा विस्तारही येथे सांगितला आहे. 

आग्नेयकोणावरील कुंड, पूरव, दक्षिण दिशांतील कुंडे यांतील 
ऋत्विजांनी उत्तराभिमूख वसून सर्वारिष्ट शांतीसाठी होम करावा. दश- 
लोकपाल, मूर्तीचे अधिपती, यांच्यासाठीही होम करावा. या मूर्ती अशा 
आहेत. १) वसुधा, २) वसुरेता, ३) यजमान, ४) दिवाकर, ५) जल, 
६) वायू, ७) सोम व ८) आकाश. या मूर्तीची स्थापना होम करणा- 
ऱ्याने त्या कुंडात आदराने करावी. शर्वे पृथ्वीचे रक्षण करतो. 
पशपती अग्नीस रक्षितो. यजमानाचे उग्रमूर्ती शंकर रक्षण करतो. 
आदित्याचे रक्षण रुद्र करतो. भवनामा शिव जलाचे रक्षण करतो. 
ईशान वायस रक्षितो. महादेश चंद्राचे व भीम नावाचे शिव आकाशाचे 
रक्षण करतात. असे हे अष्टमूर्ती सदाशिवच आठ मूर्तीचे रक्षक आहेत. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


३१८ ॥ मत्स्यपुराण 


या देवांच्यासाठी यजमानाने द्रव्य व शक्‍ती खर्च करून वेदोक्त 
मंत्रांनी होम करावा: प्रत्येक कुंडावर त्याने शांतिकारक कलश स्थापावा. 
शतहोम वा सहस्रहोम झाल्यावर पूर्णाहुती द्यावी. यजमानाने आपले 
चरण समरीतीनें पृथ्वीवर जुळवून शांतचित्ताने आहुती अग्नीत समर्पण 
करावी. होमानंतर देवाचे चरण, त्याचा कटिप्रदेश, मस्तक यांवर उदक 
शिंपडावे. प्रतिप्रहरास धूप, नेवेद्य, चंदनमिश्चित उदक इत्यादी उपचार 
समर्पण करावेत. प्रत्येक होमानंतर यजमानाने ब्राह्मणास दक्षिणा द्यावी. 
शुभ्र वस्त्रांनी ऋत्विजांचा त्याने सत्कार करावा, सुवर्णाची विचित्र कडी, 
सुवर्णाचे गोफ, अंगठ्या, शयनोपयोगी वस्त्रे ब्राह्मणांना द्यावीत. ब्राह्मणांना 
भोजन द्यावे. सवं दिशांना, भूतांना वलिदान यावे. नृत्य, गीत, पुराण- 
श्रवण इत्यादींनी रात्री मोठा उत्सव करावा. 


देवमूर्तोची स्थापना 


यानंतर दोनशेसहासष्टाव्या अध्यायात देवाची प्रतिष्ठापना, 
त्याचे कौतंन इत्यादीबहृुळ वणन आले आहे. देवालयाच्या मानाने 
लिंगाचे मान करावे. अथवा लिंगाच्या मानाने देवालयाचे मान करावे. 
अभिमंत्रित केलेल्या पुष्पयुक्त उदकाने देवाल्यास प्रोक्षण करून देवाच्या 
गाभाऱ्यात दोनही भागांत सूत्र टाकावे. महाद्वारावर सूत्र टाकावे. देवा- 
लयाच्या मध्यभागी देवाची मूर्ती पूर्वाभिमुख स्थापित करावी. देवाचे 
मुख कित्ित ईशान्यदिशेस असावे. देवाची स्थापना उत्तराभिमुख 
केल्यास आयुष्य व आरोग्य यांची प्राप्ती होते. देवाच्या सिंहासनात 
अधोभागी सवंदा कूर्मशिळा असावी. ऊध्वंभागी ब्रह्मशिला प्रमाणयुक्त 
असावी. पिडिका (सिंहासन), नाम.व लक्षण यांनी सिद्ध करून पंच- 
गव्याने तिला प्रक्षालन करावे. अइवत्थ, वट, तुरटी यांनी अभिमंत्रित 
कषायानें तिळा सवं बाजूंनी प्रक्षालित करावे. स्थापन करावयाच्या 
देवास “उत्तिष्ठ ब्राह्मणस्पते ! या मंत्राने उठवून गाभाऱ्यात. आणून 
सिहासनापाशी आणावे. त्या ठिकाणी देवास अध्येपाद्यादी उपचार देऊन 
मधुपकं द्यावा. देवाची स्थापना करण्यापूर्वी त्या ठिकाणी रत्ने घालावीत. 
वद्ध (हिरे). मौक्तिके, वेड्ये, शंख, स्फटिक, पुष्कराज, इंद्रनील, नील; 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ३१९ 


wl ब अधोभागी सिंहासनाच्या गर्तेत घालावीत. हरताल, 
' ९> स्थामवर्ण अंजन (सुरमा), काक्षी (तुरटी), काशी 
I) माक्षीक (सुवणंमुखी), गँरिक (काव) यांचा उपयोग सिहा- 
(तात, ह द व्हावा; म्हणून करावा. गोधूम (गह), यव 
न्न प मुद्ग (मूग), नीवार (देवभात), इयामाक (सावे), 
बन (हया) , ब्रीही (चाळी) ही धान्ये व चंदन, रक्तचंदन, अगरू, 
7 उशीर (वाळा), वैष्णवी (लघुशतावरी), सहदेवी (वाघांटी), 
लक्ष्मणा (जास्वंद); याही पदार्थांचा उपयोग करावा. 
सब बीजे, सुवर्णादि धातू, नवरत्ने, औषधी, कांचन, पद्मराग 
(माणिक), पारद (पारा), कमल है पदार्थ गर्तेत घालून सिंहासनावर 
कूम, पृथ्वी, वृषभ यांची स्थापना करावी. सुवणं, विरम (पोवळे), 
ताम्र, कास्य, आरकूट (पितळ), रजत, शुद्धपुष्प, लोखंड यांना सिंहा- 
सनावरील ब्रह्मस्थानी घालावे. कांचन, हरिताल, यांचाही उपयोग 
करावा. 
मुख्य प्रतिमेच्या भोवती पुर्वदिशादी क्रमाने इंद्रादि लोकपालस्वरूप 
देव न्यासपूर्वंक स्थापन करावेत. अग्नी, यम, निक्रंती, वरुण, वायू, 
चंद्र, ईश्वर, ब्रह्मदेव; इत्यादी देवांना मंत्रांसह वंदन करावे. या दहा 
लोकपालांचे मंत्र वृद्धी, पुत्र इत्यादी फळे देणारे आहेत. गर्तेस पायसाने 
लेप द्यावा. गर्ता शुभ्र वस्त्राने आच्छादित करावी. शयन करणाऱ्या 
देवास उचलून स्थापना करण्यासाठी ' ध्रुवा द्यौ ' या मंत्राने योग्य त्या 
जागी स्थापित करावे. देवाच्या मस्तकावर हात ठेवून मूर्तीत ब्रह्मस्वरूप 
देवाचे ध्यान करावे. देवब्रतसूक्त, सोमसूक्त, रुद्रसूक्त यांचा जप करावा. 
देवतांचे विविध मंत्र म्हणावेत. विष्णू, शंकर, चतुर्मुख ब्रह्मदेव, दिवा- 
कर इत्यादींच्या स्थापनेचे मंत्र त्या त्या देवास अनुसरून म्हणावेत. 
नंदिनामागण, महाकाल, वृष (नंदिकेशवर), भंगी, रिटी, कातिक- 
स्वामी, देवी, विनायक, विष्णू ब्रह्मदेव, रुद्र, इंद्र, जयंत, लोकपाल, 
अप्सरा, गंधर्व, गुह्यक यांची त्या त्या देवाभोवती स्थापना करावी. 
मुख्य देवाची स्थापना झाल्यावर यजमानाने मुख्य आचार्यास भक्तीने 
वस्त्रे, अळंकार, भूषणे इत्यादी समर्पण करावीत. अंध, दीन यांनाही 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


३२० । मत्स्यपुराण 


दाने द्यावीत. 

प्रथम दिवशी स्थापित देवास मधानें लेपन करावे. द्वितीय दिवशी 
हळद व सिद्धार्थं (मोहऱ्या) यांनी मूर्तीस लेपन करावे. तिसऱ्या दिवशी 
प्रतिमेला यवमिश्रित. चंदनाचा छप द्यावा. चोथ्या दिवशी मनशीळ व 
राळे यांच्या कल्काचा लेप द्यावा. असे मूतिलेपन सौभाग्यदायक व शझुभ- 
दायक असते. व्याधींचा नाश यामुळे होतो. कृष्णवर्णं अंजन व तिर यांचे 
लेपन पांचव्या दिवशी करावे. सहाव्या दिवशी घृतयुक्त कमलकेसर- 
मिश्रित चंदनाचा लेप करावा. गोरोचन व अगरू यांच्या कल्काचा लेप 
सातव्या दिवशी करावा. एकदा स्थापित झालेल्या देवास चकित करू 
नये. कारण त्यामुळे दोष घडतो. 

मूर्तीच्या खालील गर्तेत वाळू वगैरे घालून सवे बाजू छिद्ररहित 

कराव्यात. देवाची स्थापना झाल्यावर ब्राह्मणादिकांना अन्न, वस्त्र 
इत्यादींचे दान करून मंगल करावे. 


देवमूर्तीचा स्नानविधी 


- यानंतर दोनशे सदुसष्टाव्या अध्यायात सूताने ऋषींना देवास स्नान 
घालण्याचा विधी समजावून दिला: दही, अक्षता, दर्भे, क्षीर (उदक व 
दुध), दूर्वा, मध, यव, मोहऱ्या; या अष्टांगांचा अघ्यं उत्तम असतो. 
गज व अश्व यांचा संचारमागे, वारूळ, वराहाने उकरलेले भूमिस्थळ, 
होमशाला, तीथंस्थान, व्रज (गोळवाडा), गायींचे स्थान इत्यादी स्थानां- 
तील मृत्तिका अभिमंत्रित करून देवाच्या स्तानासाठी केलेल्या कुंभात 
घालावी व ' शंच्नोदेवी ' व ` आपोहिष्ठा ' या मंत्रांनी त्या कलशात जल 
घालावे. नंतर गायत्रीमंत्राने गोमूत्र ग्रहण करून ' गंधद्वारा ' या मंत्राने 
गोमय घ्यावे. ‹ आप्यायस्व ' या मंत्राने दूध, ' दधिक्राव्णो ' या मंत्राने 
दही, ` तेजोसि ' या मंत्राने घत, यांना एका तास्रपात्रात एकत्र करावे 
त्यात ' देवस्यत्वा ' या मंत्राने दर्भमिश्चित उदक घालावे. अशा रीतीनें 
पंचगव्य तयार करावे. 

नंतर पंचगव्याने देवास स्नान घालन ' दधिक्राव्णो ' या मंत्राने 
केवळ दधिस्तान घालून नंतर रत्नयुक्त उदकाने स्नान घालावे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An 808190 Initiative 


मत्स्यपुराण । ३२१ 


£ देवस्यत्वा ' या मंत्राने देवास दर्भयुक्त स्नान घालावे. * आयाहि ' या 
मंत्राने फलसहित स्नान घालावे. गायत्री मंत्राने अभिमंत्रित केलेल्या गंधोद- 
काने देवास स्नान चाळून सहस्र वा पांचशे कलशांनी स्थापित मूर्तीस स्तान 
घालाव. आपल्या शक्तीस अनुसरून अडीचशे, सव्वाश, चौसष्ट, बत्तीस, 
सोळा, आठ वा चार घटांनी देवास महास्नान घालावे. हे स्नानक्लश 
सुवर्णाचे, रुप्याचे, ताम्राचे, पितळेचे, कांस्याचे वा मृत्तिकेचे असावेतः 
सहदेवी (लघुशतावरी), वचा (वेखंड वा अक्कलकाढा), व्याघ्नी 
(रिंगणी ), वला (चिकणा), अतिवला ( नागवला), शंखपुष्पी (साख- 
वेळ), सिंही (डोलीं वांगी), वसुवरचला (जवसाचे झाड); या अष्ट- 
महौषधी देवाच्या स्नानाच्या उदकात घालाव्यात. त्याचप्रमाणे यव 
(सातू), गोधूम (गहु), नीवार (देवभात), तिल, श्यामाक (सांवे), 
शाली (साळीचा भेद), प्रियंगू (राळे), ब्रीही (भात); अशी धान्येही 
त्या उदकात घालावीत. 

यानंतर स्वस्तिक, पद्म, शंख, कमल, सहस्र पाकळ्यांचे कमल, 
श्रीवत्साक्ृती, दपेण,' नंद्यावर्तपुष्प, अंतरपटाच्या शेल्यावरील सुगंधी 
द्रव्याने काढलेली आकुती; यांची शुद्धी गोमयाने करावी. पंचवणंयुक्‍त 
ओदनादिक पदार्थ, पंचरंगमिश्चित रज (रांगोळी), दुर्वा, कृष्णवर्णाचे 
तीळ; हे सवे एकत्र ठेवावेत. अनेक दीपांनी देवास निरांजन दाखवावे. 
अशी आरती झाल्यावर देवास आचमन द्यावे. यासाठी सर्वपापहारक 
भागीरथीचे जरू असावे. नंतर देवास वस्त्र अपण करावे आणि म्हणावे, 
' देवाच्याच उद्देशाने काढलेले हे सूत्र आहे. यज्ञातील मुख्य दानभूत 
दक्षिणायुक्त अशा केशरादि सुगंधी द्रव्यांनी सुवासित केलेली अशी ही 
तेजःपुंज वस्त्रे आहेत. देवा, ही तुम्ही स्वीकारावीत. ' यानंतर आचार्याने 
हातांत दर्भ पवित्र घेंऊन कर्पूर व केशरयुक्त चंदनाने स्थापित देवाची 
अचंना करावी. ' त्वं सू्य-चंद्र ज्योतींषि ' या मंत्राने देवास प्रदक्षिणा 
घालून चाळीस दीप लावावेत. नंतर ' वनस्पतिरसोदिव्यो ' हा मंत्र 
म्हणून देवास धूप अर्पण करावा. देवास आभरण अपंण करून देवासाठी 


उत्सव करावा. 
म...२१ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


३२२ । मत्स्यपुराण 


सात दिवस महोत्सव केल्यावर आठव्या दिवशी यजमानाने 
आचार्याकडन स्वतःस अभिषेक करवून घ्यावा. यावेळी ' देवस्यत्वा ' हा 
मंत्र, साम व अथवे वेदांतील मंत्र, नवग्रहमखातील मंत्र ब्राह्मणांनी 
म्हणावेत. स्नान झाल्यावर त्यानें शुभ्रवस्त्रे परिधान करून स्थापित 
देवाचे पुजन करून त्याचे विसर्जन करावे. देवस्थापक मुख्य आचार्यास 
वस्त्रे, अलंकार, भषणे यांनी पूजित करावे. पुजेची भांडी, मंडप, अवांतर 
पदार्थ मुख्य आचार्यास द्यावेत. देवस्थापक आचाय संतुष्ट झाला तरच 
देव तृप्त होतो. हे देवतास्थापनकार्ये दुष्ट, दांशिक, निषिद्ध अशा पुरुषाने 
करू नयें. बेदपारंगत अशा ब्राह्मणाने हे कार्ये करावे. नाही तर यजमानाचा 
कुलक्षय होतो. देवतासान्निध्य न झाल्याने तेथे पिशाचगण फिरतात. ते 
स्थान अपवित्र होते. यजमानास शोक होतो, पण गुणसंपन्न ब्राह्मणांनी 
देवस्थापना केली तर यजमानास शुभदायक फल प्राप्त होते. देवस्थान 
सर्वांना अत्यंत पूज्य वाटते. 


वास्तुशञांतीच्या निमित्ताने बलिकमं 


यानंतर शौनकादी ऋषींनी सुतास विचारले, ' आपणांस संपत्ती 
प्राप्त झाली की, देवालयं कशा आकृतीची करावीत ? त्यांची प्रमाणं, 
लक्षणं कशी असावीत ? या प्रश्‍नांना उत्तर म्हणून सूताने देवमंदिराच्या 
रचनेंसंबंधी माहिती दिली. वास्तुस्वरूपाभिज्ञ पुरुषाने उत्तम रीतीने 
परीक्षा करून वास्तुस्थानी समिधायुक्त बरिकर्माने वास्तुशांती करावी. 
नंतर या भूमीचे एक्याएशी भाग करावेत. वास्तुपुरुषाच्या पृष्ठभागावर 
त्रिमेखलायुक्त एक हस्तप्रमाणाचे कुंड करून त्यात होम करावा. सातू, 
काळे तीळ, चीक निघणारे ओदुंबर वृक्ष, पळस, खैर, यांच्या समिधा 
वापराव्यात. मध, घृत यांनी लिप्त दभ, दुर्वा, पांच बेलफळे यांनी हा 
होम करावा. 

यानंतर अनेक भक्ष्य व भोज्य पदार्थांनी वास्तुपुरुषाच्या ठिकाणी 
बली अपण करावा, पकवान्नांचा नेवेद्य दाखवावा. बलिदानाचा प्रकार 
असा असावा. ईशान्यकोणावर घुतमिश्चित अन्न अपण करावे. फल- 
सहित घृतमिश्रित ओदन पर्जन्यदेवतेस द्यावे. पीतवर्णाचा ध्वज, पिठाचे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ३२३ 


शासनम नावाच्या देवास अपण करावे. पंचरत्ने व पिष्ठाचे वज 
इंद्रास अपण करावे. सूर्यास चांदवा द्यावा. धम्न नावाच्या देवास सातू 
धावतः पृतसहित गहू सत्य नावाच्या देवास द्यावेत. भृश नावाच्या 
देवतेस मत्स्य अपंण करावा. अंतरीक्ष नावाच्या देवास शष्कुली (करंज्या) 
याव्यात. वायूस सातू अर्पण करावेत. पुषा नावाच्या देवास लाजा 
म्हणज लाह्या अपेण कराव्यात. वितथ नावाच्या देवास चणक (हरभरे) - 
मिश्रित ओदन द्यावा. गृहक्षत नावाच्या देवतेस मधयुक्त अन्न द्यावे. 
यमास जटामांसी नावाच्या वनस्पतीने युक्त असा ओदन द्यावा. गंध- . 
युक्त ओदन गंधर्वास द्यावा. भृंगराज नावाच्या देवतेला भुंगराजपत्रे 
समपंण करावीत. मृगास यावक म्हणजे सातूंची अंबील द्यावी. पितरांना 
कृसरा म्हणजें तीळ व तांदूळ यांचे पक्वान्न समर्पण करावे. दोवारिक 
नावाच्या देवास दंतकाष्ठ व पिठाचा कृष्णवर्ण बली समर्पण करावा. 
सुग्रीवास पुष्पक व पुष्पदंतास पायस द्यावे. वरुणास दर्भाच्या झुबक्यां- 
सहित सुवर्ण कमळे व पिष्ट अपण करावे. घृतयुक्त ओदन शोष नावाच्या 
देवास निवेदन करावे. पापयक्ष्म नावाच्या देवतेस यव म्हणजे सातु- 
मिश्चित अन्न द्यावे. घृतमिश्चित लाडू रोग नावाच्या देवतेस समपंण 
करावेत. नागदेवतेस पुष्पे व फले द्यावीत. 

मुख्य नावाच्या देवास घृत द्यावे. भल्लाट नावाच्या देवाच्या 
स्थानी मुग्दान्न (खिचडी) द्यावी. सोमास घृतमिश्चित पायस द्यावे. 
भगास साळीचे पिष्ट, अदितीला पोरिका (पोळया), दितीला पूरिका 
(पुऱ्या) द्याव्यात. असा बलिभाग एक्याएशी भागांवर देण्यात यावा. 
आतील भागाच्या देवतास्थानी यमास दूध, आपवत्सास दही, सवित्रास 
लाडू, मरीच (मिरच्या वा मिरे) सहित दर्भयुक्त ओदन इत्यादींना 
समपेण करावे. सूर्यास गुडयुक्त अपूप (अनरसे), जयास घृतसहित चंदन, 
विवस्वानास रकतचंदनासह पायस असे पदार्थे द्यावेत. इंद्रास हरिताल- 
सहित घृतयुक्त ओदन, मित्रास घृतमिश्रित ओदन, रुद्रास घृतयुक्त 
पायस समर्पण करावे. राजयक्ष्म नावाच्या देवास अपक्व व पक्व असे 
मांस द्यावे. पृथ्वीधरास मांससहित कूभांडी (कोहोळी ) द्यावीत. अयेम्ण 
नावाच्या पितरांना शकंरायुक्त पायस द्यावे. पंचगव्य, सातू, तिलाक्षता- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


३२४ । मत्स्यपुराण 


मिश्चित चरूही त्यांना द्यावा. 

अश्या प्रकारचे पदार्थं दिल्यास मुख्य मुख्य देवदेवता संतुष्ट होतात 
च तेथे सववत्र शांती प्रस्थापित करतात. अनेक प्रकारची भक्ष्य, भोज्य अन्ने 
ब्रह्मदेवांना द्यावीत. त्यांच्यासाठी दुर्संपन्न एक गोप्रदान करावे. या- 
नंतर या स्थानावर राक्षसांना बली कसा द्यावा, हे पाहा. ईशान दिग्‌- 
भागाचा आश्रय करणाऱ्या चरकी नावाच्या राक्षसीला मांससहित ओदन, 
घत व रकतयुक्त कमलरज हे पदार्थ द्यावेत. मांस व हळद यांनी युक्‍त 
असा ओदन आग्नेयदिशेस असणाऱ्या विदारी नावाच्या राक्षसीला अर्पण 
करावा. रकत व अस्थी यांनी युक्त असा पीत व आरक्त दधिमिश्चित 
ओदन पुतनेला द्यावा. मत्स्यसहित मांस व सुरायुकत मध वायव्येस 
असलेल्या पापराक्षसीला द्यावा. : 

मख्य आचार्यांनी, ऋत्विजांनी सर्वे ओषधींनी : युक्त उदकाने 
यजमानाकडून स्नानविधी करवावा. नंतर यजमानाने आचार्यांची 
ब्राह्मणांची आदराने पुजा करावी. प्रासाद, देवालय, राजमंदिर, सामान्य- 
गृह, उद्यान इत्यादींच्या रचनेचा आरंभ, नवीन गृहात प्रवेश, यांबद्दल 
वरील रीतीने शांती करून रक्षोघ्नसूक्ते, पवमानसूक्त इत्यादींचा पाठ 
करून गृहादिक स्थानांना सूत्राने वेष्टित करावे. ब्राह्मणांकडून पुण्याह- 
वाचन करावे, नृत्य व मंगलवाद्ये यांच्यासहित समारंभ करावा. अशी 
-वास्तुद्यांती जो करील त्याला दुःख प्राप्त होत नाही. त्याला व्याधीभव 
उरत नाही. बंधू-बांधव यांचा क्षय होत नाही. त्याला दीधे आयुष्य 
प्राप्त होऊन तो स्वर्गलोकी नंतर निवास करतो. 


प्रासादाची रचना, त्याचे प्रकार 


यानंतर दोनशे एकणसत्तराव्या अध्यायात देवालयाच्या रचने 

विषयी आणखी विस्ताराने वर्णन आले आहे. वास्तुशांतीच्या निमित्ताने 

बलिकमं झाल्यावर देवाल्याचे सोळा भाग करून मध्यभागी चार भागांत 

गर्भं (गाभारा) करावा. गर्भाच्या भोवती बारा भाग करून प्रासादातून 

“बाहेर निघण्यासाठी चार दिशांना चार दारे असावीत. गाभाऱ्याच्या 
दारांच्या उंचीपेक्षा बाह भिती चतुर्गुणित उंच असाव्यात. या भिंतीच्या 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ३२५ 


उंचीपेक्षा शिखराची उंची दुप्पट असावी. देवाळ्यातीछ प्रदक्षिणा शिख- 
राच्या उंचीच्या चतुर्थांशाने असावी. गाभाऱ्याच्या अग्रभागी कतंव्य- 
मडपाचा विस्तार त्या गर्भसुनाच्या दुप्पट असावा. मंडप गर्भसूत्राच्या 
तिप्पट लांब असावा. तो भद्राकृतीने सुशोभित करावा. गाभाऱ्याचे 
पांच विभाग करून अग्रभागी एक लहान मंडप, मुखमंडप नावाचा 
करावा. 

चात्या माणसाने मूर्तीच्या मानाने सिंहासन करावे. सिहासनाचा 
अर्धा भाग पुजासाहित्यासाठी मोकळा ठेवावा. सिहासनाच्या रुंदीच्या 
मानाने देवालयाच्या भिंतीची रुंदी असावी. भितीच्या उंचीपेक्षा शिख- 
राची दुप्पट असावी. मंडपाच्या अर्ध्या प्रमाणात अग्रभागी मोठ्या 
मंडपात जाण्यासाठी म्हणून लहान मंडप करावा, असे देवमंदिर शिल्पीचे 
सिद्ध करावे. प्रासादाची, देवाळयाची निर्मिती करताना आणखी काही 
प्रमाणे सांगितली आहेत. शिहासनास दोनही बाजूंना मिळून सुंदर 
आङतींचे आठ पाय करावेत. एका पायाच्या पांचपट उंचीच्या शितो 
असाव्यात. शिखराचेही चार भाग करावेत. सुशोभित पाने व फळे 
यांनी देवालय नटवावे. 

देवालयाच्या रचनेचे तीन भाग करावेत. मध्यभाग रथाकृतीचा 
करावा. इतर दोन भाग दोनही वाजूंना मोकळे ठेवावे. रथाकार भागाची 
नेमी (चाकाचा घेर) एकचतुर्याश असावी. रथाकार देवालयाचा 
गाभारा नेहमीपेक्षा दुप्पट करावा. देवाल्याची द्वारे, खिडबया यांसंबं- 
धीही सूचना केल्या आहेत. देवालयाच्या गाभाऱ्याच्या मध्यभागी व 
दाराच्या मूझभागी म्हणजे उंबऱ्यावर सुवर्णं स्थापन करावे. यानंतर 
मेरू, मंदार, केलास, कुंभ, सिंह, मृग, विमानच्छंदक, चतुर, अष्टास, 
षोडशास्न, वर्तुळ, स्वेभद्रक, सिंहास्य, नंदन, नंदिवर्धनक, हस, पक 
सुवर्णेश, पद्मक, समुद्गक इत्यादी प्रासाद प्रकार सांगितले आहेत. 
त्यांची विविध लक्षणेही निवेदन केली आहेत. ने 

शंभर शिखरे व चार द्वारे यांनी युक्‍त असा प्रासाद सोळा मज- 
ल्यांचा असल्यास त्यास मेरू म्हणावे. मंदर नावाचा मासाद बारा 
सजल्यांचा असतो. केलास प्रासाद नऊ मजत्यांचा असतो. बिमानच्छंदक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


३२६ ¦ भॅत्स्यंपुराणे 

प्रासाद अनेंक शिखरांनी व द्वारांनी युवत असतो. त्याला आठ मजले 
असतात. अनेक लघ शिखरांचा प्रासाद नंदन या नावाने ओळखला 
जातो. सोळा कोणांचा प्रासाद सवेतोभद्र या नावाने प्रसिद्ध आहे. जो 
प्रासाद विचित्र सभागहांनी युक्त असून पांच मजल्यांचा असतो त्यास 
वलभीच्छंदक म्हणतात. जो प्रासाद वृषभासारखा उच व वर्तुळाकार 
असतो, कोणासहित असतो, तो मंडळ नावाचा वर्तुळ प्रासाद जाणावा 
सिंह नावाचा प्रासाद सिंहाकृतीचा असून गज प्रासाद गजाङृतीचा 
असतो. जो नऊ मजल्यांचा प्रासाद कंभाकृतीचा असतो, त्यास कुंभ 
प्रासाद म्हणतात. ज्या प्रासादाच्या वामदक्षिणभागात चद्रशाला 
(गच्च्या) असून जो दोन मजली असतो, त्यास पद्मक म्हणतात. जो 
प्रासाद तीन मजल्यांचा असून ज्यास सोळा कोन व विचित्र शिखरे 
असतात, त्यास षोडशास्त्र म्हणतात. अनेक चंद्रशालांनी युक्त असा 
शोभिवंत प्रासाद मुगराज या नावाने ओळखला जातो. कोणत्या 
प्रासादात कोणती मूर्ती स्थापन करावी हेही या अध्यायात सांगितलेले 


आहे. 
आणि असे मंडपप्रकार 


यानंतर पुढल्या दोनशेसत्तराव्या अध्यायात विविध प्रकारच्या 
मंडपांचे विवेचन आले आहे. पुष्पक, पुष्पभद्रक, सुव्रत, अमृतनंदन, 
कौशल्य, बुद्धिसंकीर्ण, गजभ्चद्र, जयावह, श्रीवत्स, विजय, वास्तुकीर्ती, 
श्रृतिजय, यज्ञभद्र, विशाल, सुरिलष्ट, शत्रूमदेन, भागपंच, नंदन, मानव, 
मलभद्रक, सुग्रीव, हरित, काणकार, दातधिक, सिंह, स्यामशद्र, सुभद्र, 
असे अनेक प्रासाद त्यांच्या लक्षणांसह या अध्यायात आले आहेत. 

ज्या मंडपात चौसष्ट स्तंभ असतात, त्यास पुष्पक म्हणतात. 
बासष्ट स्तंभांचा मंडप पुष्पभद्र या नावाने ओळखला जातो. साठ 
स्तंभांचा मंडप सुब्रत जाणावा. अट्ठावन्न स्तंभांचा मंडप अमतनंदन नावाने 
ओळखतात. छपन्न स्तंभांचा मंडप कौशल्य या नावाने जाणावा. चोपन्न 
स्तंभांचा मंडप वृद्धिसंकीर्ण जाणावा. वावन्न स्तंभांचा मंडप गजभद्र या 
नावाने जाणावा. जयावहुमंडप पन्नास स्तंभांचा असतो: थरीवत्स नावाचा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ३२७ 


मंडप अठ्ठेचाळीस स्तंभांचा असतो. विजय नावाच्या मंडपास सेहेचाळीस 
स्तभ असतात. वास्तुकीतिमंडपास चब्वेचाळीस स्तंभ असतात. अशाच 
श्रकार सव मंडपांची लक्षणे सांगितली आहेत. 

मंडपाची रचना त्रिकोण, वर्तुळ, अधंवर्तुळ, अष्टकोण, षोडश- 
कोण, चतुष्कोण यांपैकी एखादी असावी. राज्य, विजय, आयुष्य, पुत्र 
संपत्ती, पुष्टी यांची प्राप्ती या मंडपांमुळे होते, मंडपांची द्वारे कशी 
असावीत, याचाही विचार झाला आहे. प्रासादास, मंडपास, द्वारांना 
अनिष्ट काय हेही सांगितले आहे. प्रासादाभोवती वृक्ष कोणते असावेत, 
याचेही वर्णन आले आहे. जलस्थान, स्वयंपाकगृह, धनस्थान, गृहमालिका, 
यज्ञशाला, निर्माल्यस्थान, बलिस्थान यांचीही ठिकाणे नककी कशी व 
कोठे असावीत, याचा विचार याच अध्यायात आला आहे. नंदी, मदन, 
घंटा, चांदवा, चित्रयुक्त तोरण, ध्वज यांनी युक्‍त असे देवालय जो 
बांधतो, त्याचा त्याग लक्ष्मी कधीच करीत नाही. देहान्त झाल्यावर तो 
स्वगेलोकी जातो. 


भविष्यकाळातील राजे 


यानंतरच्या दोनशे एकाहत्तराव्या अध्यायापासून कलियुगातील 
झालेले व पुढे होणारे राजे यांचे वर्णन आले आहे. सूर्यवंशातील बृहद्‌- 
बछ राजाचा पुत्र उरुक्षय नावाचा होईल. त्याचा पुत्र वत्सद्रोह होईल. 
त्याचा पुत्र प्रतिव्योम, त्याचा दिवाकर. हा पुण्यकारक अयोव्यानगरीत 
राज्य करील. याचा पुत्र सहदेव होईल. याचा पुत्र भुवाइव. प्रतीपाइव, 
सुप्रतीप, मरुदेव, सुनक्षत्र, किन्नरारव, अंतरिक्ष, सुषेण, सुमित्र, वृहृद्राजा, 
कृतंजय, रणोजय, संजय, शक्य, शुद्धोदन, पुष्कल, प्रसेनजित्‌, कुद्रक, 
कुलक, सुरथ, सुमित्र; असे हे इक्ष्वाकुवंशात राजे होतील. 

यानंतर सोमाधी गिरिब्रजनगरात राज्य करीत राहील. धुतश्रवा, 
अभ्रतीपी, निरमित्र, सुरक्ष, बृहत्कर्मा, सेनाजित, संप्रयात, शुतंजय, 
विभू , शुचिनामा, क्षेमराजा, अनुत्रत, सुनेत्र, निवती, निने म 
महीनेत्र, अचल, पुरंजय इत्यादी राजे किती वर्ष राज्य करतील हे 


सांगितले आहे. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


३२८ ॥ मत्स्यपुराण 


यानंतर पुढल्या दोनशेबहात्तराव्या अध्यायात अवंतीच्या वीति- 
होत्राच्या वंशात कोण कोण राजे होतील, यासंबंधीचे निवेदन आहे. 
आपल्या यजमानाचा वध करून पुलक नावाचा राजा आपल्या पुत्रास 
राज्यावर स्थापन करील. विशाखयूप, सूर्येक, शिशुनाक, काकवणे, 
क्षेमधाम, क्षेमजित, विध्यसेन, काण्वायन, भूमिमित्र, अजातशत्रू , वंशक, 
उदासी, नंदिवर्धेन, महानंदी, शिशुनाकवंशस्थ बारा राजे इत्यादींच्या 
राज्यकालासंबंधी वर्णन आले आहे. 

इक्ष्वाकुबंशातीरू राजे, पंचालवंशातील राजे, काशेय राजे, हेहय 
राजे, कलिंग राजे, अशमक राजे, कुरुवंशीय राजे, मैथिली राजे, शूरसेन 
राजे, वीतिहोत्र राजे, इत्यादींचेही वणन आले आहे. महानंदीला शूद्र 
स्त्रीपासून झालेला कलीचा अंशभूत असा महापद्म नावाचा पुत्र 
क्षत्रियांचा संहार करील. यानंतर शूद्र राजांचे राज्य होईल. या राजांना 
कौटिल्य नावाचा मनुष्य भ्रष्ट करील. नंतर ही पृथ्वी मोयं राजांना 
प्राप्त होईल. शतधन्वा, बृहद्रथ, शक, दशरथ इत्यादी राजे राज्य 
करतील. नंतर ही पृथ्वी शुंग राजांच्या ताब्यात जाईल. पुष्यमित्र, वसू, 
वसुमित्र, अंतक, सम, पुरिदक, वज्ञमित्र, पुनर्भव, समाभाग, देवभूमी 
इत्यादी राजांनी राज्य केल्यावर वसुदेव नावाचा प्रधान राजा होईल. 
शौंग (शुंगभृत्य), काण्वायन, भूमिपुत्र, नारायण, सुदार्मा, काण्वब्राह्मण 
यांचे राज्य स्थापन होईल. 

यानंतर दोनशेत्र्याहत्तराव्या अध्यायात आणखी काही राजांचा 
उल्लेख आला आहे, आंध्रराजांचा सजातीय सिशुक नावाचा राजा 
होईल. श्रीमल्लकर्णी, पूर्णोत्संग, शांतकर्णी, लंबोदर, आपीतक, मेघस्वाती, 
स्वाती, स्कंदस्वाती, मृगेंद्रस्वातिकण, कुंतलस्वातिकर्ण, स्वातिवणे, पुलोमा, 
रिक्तवर्ण, हाल, मंदुलक, पुरीद्रसेन, शांतिकणे, स्वातिकर्ण, शिवस्वाती, 
गोतमीपुत्र, सुलोमा, शिवश्री, शिवस्कंध, यज्ञश्री, विजय, चंडश्री; असे 
आंध्र राजे राज्य करतील, आंध्रांचे भूत्य, त्यांचे वंशस्थ राजे चारशे- 
साठ वष राज्य करतील. 

यानंतर सात आंध्र, दहा आभीर राजे, सात गर्देभिल, अठरा 
शकराजे होतील. आठ य॒वृत, चवदा तुषार, तेरा गुरंड, एकोणीस हूण 


CC-0.Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ३२९ 


उ आठ यवन राजे होतील. नंतर गर्देभिलराजे पृथ्वीचा 
र होड गो. वृषल, श्रीपर्वेतीय राजे, किलकिल राजे, यवन 
त छ. हे लव्ध व खोटे जे 
रई. बोलणारे होतील. प्रजेचा क्षय 

अत्यंत अधामिक, पाखंडी, शरेष्ठ म्लेच्छ राजांमळे कळीच्या अंती 
भगवान कल्कींचा अवतार होईल. त्याआधी सवं राजवंश व वर्णाश्रम 
धम नष्ट होतील. सव प्रजा घोर संकटात पडेल. नद्यांचा व पवंतांचा 
आश्रय लोकांना घ्यावा लागेल. नंतर कृतयुगाची अवृत्ती होईल. 


महादानांत पंचलांगलदान 


यानंतर दोनशेचौऱ्याहत्तराव्या अध्यायात सूताने विविध प्रकारच्या 
दानांचे वर्णेन केले आहे. पुढल्याही अध्यायात असेच दानमाहात्म्य माळे 
आहे. तुळादान, हिरण्यगर्भेप्रदान, ्रह्मांडदान, कल्पवृक्षदान, गोसहस्रदान, 
कामधेनुदान, अश्‍वरथदान, सुवर्णेहस्तिरथदान, पंचलांगलदान, पृथ्वीदान, 
विश्‍वचक्रदान, कल्पलतादान, सप्तसागरदान, रत्नधेनुदान; इत्यादी 
दानांचे वणेन दोनशेएकोण्णवदाव्या अध्यायापर्यंत आले आहे. यांतील 
एका महांदानांचा थोडक्यात परिचय करून घेऊ. 

दोनशेत्र्याएशिव्या अध्यायात पंचछांगलदानाचे महत्त्व वणन केले 
आहे. पुण्यकारक तिथी आली की, मानवाने पांच लांगलक- (नांगर)- 
युक्त भूमीचे दान करावे. चंदनादिक उत्तम काष्ठांचे पांच नांगर, 
खिळथांसहित सुवर्णाचे पांच नांगर तयार करावेत. या नांगराचे अग्नः 
भाग धारण करणारे तारुष्यसंपन्न असे दहा वृषभ मंडपाबाहेर गोशालेत 
सिद्ध ठेवावेत. ते सुवर्णाची शिंगे, मौवितक पुच्छे, रोप्य चरण, ललाटा- 
वर रौप्यतिलक, रेशमी वस्त्रे, माला, दावी, चंदन यांनी सुशोभित 
असावेत. 

धरणी, आदित्य, रुद्र यांच्या उद्देशाने होमासाठी पायसरूप 
दुधातील चरू तयार करावा. पलाशसमिधा, घृत, कृष्णवणे तीळ यांचा 
होम करावा. लोकपालांना आवाहन करावे. नंतर यजमानाने शुभ्र माला 
व वस्त्रे घारण करून मंगल राब्दांनी ब्राह्मण दापूत्यास आहत कराव्‌. 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


३३० । मॅत्स्यपुराण 


त्यास सुवर्णसूत्रे, अंगुलिभूषणे, रेशमी वस्त्रे कडी व तोडे, नवरत्ने यांनी 
पूजित करून शय्या व दुग्धसंपन्न धेनू यांचे दान करावे. 

अष्टादश धान्ये त्या नांगराच्या भोवती पसरावीत. यजमानाने 
त्या नांगरांना प्रदक्षिणा घालावी. आणि नांगरयुक्त भूमीचे दान करावे. 
असे दान केल्याने नांगरांच्या मुखांतून जितके रजःकण निघतील, 
चषभांच्या अंगावर जितके केस असतील, तितकी वर्षे दानकर्त्यास 


केलासात स्थान प्राप्त होते. 


& तत्त्वज्ञालदर्शन 


संख्यात्मक असा सांख्ययोग 


तिसऱ्या अध्यायात ब्रह्मदेवांपासून वेद, सरस्वती, मनू इत्यादींची 
उत्पत्ती कशी झाली, यासंबंधी कथा आली आहे. याच अध्यायात मनूने 
बुद्धीपासून मोहाची उत्पत्ती कशी झाली, असा प्रश्‍न विचारला आहे. 
अहंकार, क्रोध यांच्यासंबंधीही त्याने मत्स्यदेवांना विचारले आहे. याचे 
उत्तर मत्स्यभगवानांनी तात्त्विक दृष्टीतून दिले आहे. सत्त्व, रज, तम 
या तीन गुणांची साम्यावस्या म्हणजे प्रकृती होय. काही लोक हिलाच 
प्रधान म्हणतात. काही याचा निर्देश अव्यक्त या नावाने करतात. ही 
प्रकृतीच प्रजेची निर्मिती करते. हीच तिचा विनाश करते. 

हे तीन गुण क्षुब्ध झाले की, यांतून तीन देवता उत्पन्न होतात. या 
तीन देवांची मूर्ती एकच असली तरी ब्रह्मदेव, विष्णू व महेश्वर या तीन 
देवांत ती विभक्त झाल्यासारखी दिसते. प्रधान विकृत झाल्यावर 
त्यापासून महत्तत्त्वाची उत्पत्ती होते. त्याचीच * महान ' रूपाने ख्याती 
होते. या महत्तत्वापासून मान वाढविणारा अहंकार उत्पन्न होतोः या 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ३३१ 
नहकारापासून दहा इंद्रिये निर्माण होतात. त्यांतील पांच ज्ञानाशी 


चात कमशः थोग, त्वचा, नेत्र, जिव्हा, नासिका ही पांच ज्ञानेंद्रिये 
आहेत. पायू (गुदा), उपस्थ (मूवेद्रिय), हस्त, पाद च वाणी; ही पांच 
क्मद्रिये माहूत. या दहा इंद्रियांची क्रमश: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 
उत्सग (मल, अपानवायू यांचा त्याग), भानंदन, आदान (ग्रहण करणे), 
गमन, आलाप; मश दहा काये आहेत. 

या दहा इंद्रियांच्या अतिरिक्त मन नावाचे अकरावे इंद्रिय आहे. 
त्यात कर्मेंद्रिये व ज्ञानेंद्रिये यांचे समस्त गुण असतात. या इंद्रियांचे जे 
सुक्ष्म अवयव शरीराचा आश्रय घेतात, त्यांना तन्मात्रा म्हणतात. या 
आश्रयाच्या संपर्काने तन्मात्राची उत्पत्ती होते. यासच शरीर म्हणतात. 
या शरीराचा संबंध आल्यामुळे जीवास शरीरी म्हटले जाते. सृष्टी 
निर्माण करण्यासाठी जेव्हा इच्छा मनास प्रेरित करते, तेव्हा या सृष्टीची 
निर्मिती होते. यावेळी शब्दतन्मात्राने शब्दरूप गुणाचे आकाश प्रकट 
होते. हे आकाश विकृत झाले की, वायूची उत्पत्ती होते. वायू शब्द व 
स्पशे या दोन गुणांनी युक्त असतो. यानंतर वायू व स्पशंतन्मात्रापासून 
तेजाचा आविर्भाव होतो. तेज शब्द, स्पश, रूप या तीन विकारांनी युक्त 
असते. या त्रिगुणात्मक तेजास विकार झाला की, चार गुणांच्या जलाची 
निर्मिती होते. ते रसतन्मात्रापासून उद्भूत झाल्यामुळे प्राय: रस गुण- 
प्रधान असते. यानंतर पांचही गुणांनी संपन्न अचा पृथ्वीचा प्रादुर्भाव 
होतो. पृथ्वी प्रायः गंध-गुणाने युक्त असते. या सर्वाचे यथाथ ज्ञान म्हणजे 
श्रेष्ठ बुद्धी होय. या चोवीस (पांच ज्ञानेंद्रिये, पांच कमंद्रिये, पांच महा- 
भूते, पांच तन्मात्रा, एक मन, एक बुद्धी, एक अव्यक्त, अहंकार) तत्त्वां 
पासुन संपादित अशा सुल-दुःखात्मक पंचविसावे तत्व पुरुष आहे. 
कपिलादी महर्षींनी संख्यात्मक असा हा ' सांख्य 'योग सांगितला आहे. 


ययातीचा पुरूस उपदेश 


छत्तिसाव्या अध्यायात ययातीने आपल्या पुत्रास, पुरूस केलेल्या 
उपदेशाची चर्चा आली आहे. स्वर्गात ययाती देवभवनात निवास करू 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


३३२ । मत्स्यंपुराणं 


लागला. तेथे देव, साध्य, मरुद्गण, वसू त्याचे मोठे स्वागत करीत असतः 
एकदा नुपश्रेष्ठ ययाती देवराज इंद्रापाशी आळा इंद्राने राजास विचारले, 
‹ राजन्‌, ज्यावेळी पूरू आपली वृद्धावस्था घेऊ लागला तेव्हा आपण 
त्याला काय उपदेश केला होता ?' 

तेव्हा पूलस ययातीने जे सांगितले तेच त्याने इंद्रास सांगितले. 
ययाती म्हणाला होता, ' पुत्रा, गंगा व यमुना यांच्या मधल्या प्रदेशावर 
तुझा अधिकार राहील. पृथ्वीचा हा मध्यभाग आहेः तू येथील राजा 
होशील. तुझे भाऊ सीमांत देशांचे अधिपती होतील. मनुष्यानं दीनता, 
झठता, क्रोध कधी करू नये. कुटिलता, मात्सर्य, वैर कधी करू नये! 
माता, पिता, विद्वान, तपस्वी, क्षमाशील पुरुष यांचा कधी अपमान करू 
नये. शक्तिशाली पुरुष सदा क्षमा करतो. शक्तिहीन मनुष्य क्रोधात 
असतो. दुष्ट मनुष्य साधुपुरुषाशी व दुर्बळ मनुष्य अधिक बलवानाशी 
द्वेष करतो: कुरूप मनुष्य रूपवानाचा, निर्धन धनवानाचा, अकमंण्य कमं - 
निष्ठाचा, अधार्मिक धर्मास्म्याचा द्वेष करतो. गुणहीन मनुष्य गुणवाचाचा 
द्वेष करतो. कधी क्रोध करीत नाही तो श्रेष्ठ पुरुष मानावा. असहनशील 
मनुष्यापेक्षा सहनशील उत्तम मानावा. मनृष्येतर प्राण्यांपेक्षा मनुष्य श्रेष्ठ 
आहे. मू्खपिक्षा विद्वान उत्तम आहे. क्रोधवश बनून कुणाच्या मर्मस्थानास 
जखम करू तये. कुणासही कठोर बचन बोलू नये. अनुचित उपायानं 
शन्रूसही वश करू नये. दुसऱ्यास उद्वेग वाटेल असे बोल मुखातून काढू 
नेत. जो स्वभावतःच कठोर माहे, जो इतरांच्या ममंस्थानास दुखवितो, 
तो लक्ष्मीहीन समजावा. त्याच्याकडं पाहणंही वाईट आहे. दुष्ट मनुष्याच्या 
मुखातून सदा कटुवचनरूपी बाण सुटत असतात. त्यांनी जखमी होऊन 
मनुष्य रात्रंदिवस शोक व चिता यांत बुडून जातो. विद्वान पुरुषानं 
दुसऱ्याच्या अंतःकरणास लागेछ अशी कठोर वाणी बोलू नये. सर्व 
प्राण्यांशी दया, मैत्री, मधुरवाणी यांचं वतन करावं. पूजनीय पुरुषांचा 
आदरसत्कार सदा करावा. दुसऱ्यांना दान द्यावं. स्वतः मात्र इतरां- 
पासून काही मागू नये. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्त्यपुराण । ३३३ 
अष्टक च ययातो यांच्यांतील तत्त्वचर्चा 


एकोणचाळीसाव्या अध्यायात अष्टक व ययाती यांच्या संवादा- 
तुन तात्त्विक चर्चा आलेली आहे. अष्टकाने ययातीस विचारले, 'नरेञञा, 
इतकी वर्षं आपण नंदनवनात निवास केलात. मग आपण भतछावर का 
निघालात ?' त्यावर ययाती म्हणाला, ' ज्या प्रकारानं या लोकी जात- 
भाई, सुहृद, स्वजन धन नष्ट झाल्यावर मनुष्याचा त्याग करतात, त्याच- 
प्रकारे स्वर्गलोकी ज्याचं पुण्य क्षीण होतं, त्याला देवराज इंद्रासह स्वर्गाचा 
त्याग करावा लागतो. 

यावर अष्टकाने विचारले, ' देवलोकात मनुष्याचं पुण्य कसं क्षीण 
होतं ? मग असं कोणतं धाम आहे की जिथून पुनः परत यावं लागत 
नाही ?' यावर ययाती म्हणाला, ' जे आपल्या मुखातून पुण्यकर्माचं 
वर्णेन करतात, ते सवं भोमनरकात पडतात. तेच गिधाडं, कावळे 
इत्यादींनी खाण्यायोग्य अशा शरीरख्पचारी पुत्रपोत्रादिकांना जन्म देतात. 
म्हणून या लोको दुष्ट व निद्य कर्मांचा त्याग करावा. ' तेव्हा अष्टकाने 
विचारले, ' मनुष्यास मृत्यूच्या नंतर कावळे, गिधाडं, मयूर, पतंग इत्यादी 
टोचून टोचून खातात. मग तो पुनः कोणत्या रूपात जन्मास येतो ? मी 
आपल्या तोंडून प्रथमच भोम नावाच्या नरकाचं नाव ऐकलं आहे. 

तेव्हा ययाती म्हणाला, ' कर्मानं उत्पन्न झालेला व वाढणारा हा 
देह स्वीकारल्यावर जीव सर्वांसमक्ष या पृथ्वीवर विषयांत रस घेतो. 
त्याचं हे विचरणच भोम नरक आहे. तो यात पड्न अनेक वषं गेली तरी 
त्याकडं लक्ष देत नाही. कित्येक प्राणी स्वर्गादी लोकांत साठ हजार 
वर्षापर्यंत राहातात. काही ऐशी हजार वषं राहातात. यानंतर ते भूमी- 
वर परत येतात. या जीवांस पृथ्वीवर भयानक दाढांचे प्राणी अत्यंत 
पीडा देतात.' यावर अष्टकाने विचारले, ' आकाशातून परत येणाऱ्या 
जीवांना तीक्ष्ण दाढांचे जीव सतावतात, तर ते जिवंत कसे राहातात ? 
इंद्विययुक्त कसे होतात ? गर्भात येतात तरी कसे ?' 

"यावर ययाती म्हणाला, ' अंतरिक्षातून खाली आलेला प्राणी असुक्‌ 
(रक्त) असतो. नंतर तो क्रमशः नूतन शरीराचं बीजभूत वीये बनतो. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


३३४ । मत्स्यपुराण 


नंतर तो पुष्पाच्या रसाशी संयुक्त होऊन कर्मानुसार योनीत निर्माण 
होतो. गर्भाधान करणाऱ्या पुरुषाच्या स्त्रीसंसर्गानं वीर्यातीळ जीव स्त्रीच्या 
रक्तात मिसळून जातो. नंतर तोच गर्भरूपात परिणत होतो. जीव कर्मा- 
नुसार पक्षू वा मनुष्य बनतो. ' 

यानंतर अष्टकाने विचारले, ' राजन्‌, या मनृष्ययोनीत येणारा 
जीव आपल्या शरीरासह येतो, की दुसरं शरीर धारण करतो ? गर्भा- 
तीर शरीरास डोळे, कान आदी इंद्रियं व चेतना यांचा लाभ कसा 
होतो ?' यावर ययाती म्हणाला, ' ऋतुकाळात पुष्परसाशी संयुक्त 
झालेल्या वीर्यास वायू गर्भाशयात खेचून घेतो. या गर्भास नंतर क्रमा- 
क्रमानं अवयव निर्माण होतात. गर्भे चेतनेनं युक्त बनून योनीतून बाहेर 
येतो. तो कानांनी शब्द ऐकतो, डोळ्यांनी रूप पाहातो. नाकानं वास 
घेतो. जिभेनं रसाचा आस्वाद घेतो. त्वचेनं स्पशं ओळखतो. मनानं 
आंतरिक भाव जाणतो. अशा प्रकारे महान आत्मवलानं संपन्न प्राण- 
धारियांच्या शरीरात जीवाची स्थापना होते.” 

यावर अष्टकानें विचारले, ' जो मनुष्य मरून जातो, तो अग्नीस 
समर्पण होतो. अथवा मातीत गाडला जातो. अशा प्रकारे स्थूल शरीराचा 
विनाश होतो. मग तो जीवात्मा चेतन होऊन शरीराचा आधार कसा 
घेतो ?' यावर ययाती म्हणाला, ' ज्याप्रमाणं मनुष्य शवास घेऊन प्राण- 
युक्त स्थूल शरीर सोडून स्वप्नात भ्रमण करतो, तसंच चेतन जीवात्मा 
अस्फुट शब्दोच्चारणानं मृतक स्थूळ शरीराचा त्याग करून सूक्ष्म शरी रानं 
संयुक्त होतो. नंतर पापपुण्यानुसार त्याला जन्म घ्यावा लागतो. यावर 
अष्टकाने विचारले, ' राजन्‌, मनुष्य कोणत्या कर्मानं उत्तम यश प्राप्त 
करतो ? हे यश तपानं प्राप्त होतं की विद्येनं ?' 

यावर ययाती म्हणाला, ' साधू पुरुष स्वर्गेलोकाचे सात महान 
दरवाजे सांगतात. तप, दान, शम, दम, लज्जा, सरलता व सबं प्राण्यां- 
वर दया, हे ते सात दरवाजे होत. अग्निहोत्र, मौन, अध्ययन व यज्ञ या 
चार कर्मांमुळं मनुष्य भयापासून मुक्त होतो. पण ही कमं ठीक झाली 
नाहीत तर उलट भय प्राप्त होतं. विद्वान पुरुष सन्मानित झाल्यावर 
मघिक आनंदित होत नाही. अपमानित झाल्यावर कष्टी होत नाही, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ३३५ 


दान, र स्वाध्याय यात रमून गेलं पाहिजे. जे सर्वांचं आश्रयस्थान 
आहे, जिथं सर्वांची मती कुंठित होते, तो परब्रह्म परमात्मा सर्वांसाठी 
कल्याणकारी आहे. जो त्याला जाणतो, त्याला परत इहलोकात यावं 
लागत नाही. परलोकात त्याला शांती प्राप्त होते. 

यानंतर पुढल्या अध्यायातही आश्रमधर्मासंबंधी चर्चा आलेली आहे. 
कर्मयोगाचे महत्त्व 


Es वावच्चाव्या अध्यायात कर्मयोगाची महत्ता वंन केली आहे. एकदा 
[नी सुतास विचारलें, ' सूर्यपुत्र मनूनं विचारल्यावरून भगवान 
विष्णूंनी त्याला धर्म-अधमं पूर्णेपणानं समजावून सांगितला. तो आम्हांस 
विस्तारानं सांगावा. ' तेव्हा सूताने ऋषींना विस्तारपूर्वक कर्मयोग 
समजावून सांगितला. 
कर्मयोग ज्ञानयोगापेक्षा हजार पटींनी अधिक प्रशस्त आहे. कारण 
क्मेयोगापासुनच ज्ञान प्राप्त होते. कमंज्ञानापासूनच ब्रह्म उत्पन्न होते. 
कर्माशिवाय ज्ञानास सत्ताच नाही. म्हणून कर्मयोगी मनुष्यासच अवि- 
नाशी तत्त्वाची प्राप्ती होते. सर्व वेद व वेदज्ञांचे आचारविचार 
धर्माचे मूळ आहे. त्यात आठ प्रकारचे आत्मगुण प्रधान रूपाने विद्य- 
मान असतात. सर्व प्राण्यांवर दया, क्षमा, दुःखी प्राण्यांना आर्वाः 
सन देणे, त्यांचे रक्षण करणे, कोणाचाही ईष्यद्विष न करणे, बाह्य व 
आंतरिक पवित्रता, परिश्रमरहित प्राप्त झालेल्या कार्यांना मांगलिक 
आचारव्यवहाराने संपन्न करणे, आपण मिळविलेले द्रव्य दीन-दुःखितां- 
साठी खर्चे करणे, परक्याचे धन, परक्याची स्त्री यांबद्दल निःस्पृह असणे, 
असे हे आठ सद्गुण आहेत. हाच कर्मयोग ज्ञानयोगाचे साधन आहे. 
जगात कर्मेयोगाशिवाय कोणास ज्ञानाची प्राप्ती होत नाही. म्हणून श्रुती 
व स्मृती यांत सांगितल्याप्रमाणे धर्माचे पालन प्रयत्नपूर्वक करावयास 
हवे. प्रतिंदिन देव, पितर व मनुष्य यांना यज्ञाने तृप्त करावे. पितर व 
ऋषी यांना तर्पण करावे. स्वाध्याय करून देवांची, हवनाने ऋषींची, 
श्राद्धाने पितरांची, अन्नद्वारा अतिथींची, बलिकमंद्वारा मृत प्राण्यांची 


अचेंना करावी, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


३३६। मत्स्यपुराण 


गृहस्थाच्या घरात जीवहिसा होण्याची पांच स्थाने आहेत. यातून 
होणाऱ्या पापाच्या निवृत्तीसाठी पांच प्रकारच्या यज्ञांचे विधान सांगितले 
आहे. उखळी, चाळणी, चूल, पाण्याचा घडा, प्रमाजेनी (केरसुणी) या 
ठिकाणी होणाऱ्या पापांसाठी पांच यज्ञ सांगितले आहेत. द्विजातीस यांनी 
संस्कारित चाळीस प्रकारचे संस्कार सांगितले आहेत. संस्कृत झालेला 
जो मनुष्य आत्मगृणांनी रहित असतो, याला मोक्षाची प्राप्ती होत नाही. 
गृहस्थाने मिळालेल्या धनाच्या साह्याने गायी व ब्राह्मण यांचे कल्याण 
साधले पाहिजे. व्रतस्थ राहून त्याने गाय, पृथ्वी, सुवर्णे, वस्त्र, गंध, 
माला व जळ इत्यादींनी ब्रह्मदेव, विष्णू , सूर्य, रुद्र, वसुस्वरूप शिव 
यांची श्रद्धापूर्वक विधिसहित पूजा करावी. इंद्रियांना अगोचर, परम 
ह्यांत, सुक्ष्मापेक्षाही सूक्ष्म, अव्यक्त, अविनाशी, विइवस्वरूप भगवान 
वासुदेव असून त्यांच्याच विभूती म्हणजे ब्रह्मा, विष्णू , सूये, शिव, आठ 
वसू, अकरा गणाधिप, लोकपालाधीइवर, पितर व मातृका या होत. 

चराचर जगतासह या सर्व विभूती मानल्या गेल्या आहेत. ब्रह्म- 
देव, विष्णू, शिव हे देव मूलरूपाने या जगताचे अव्यक्त अधिपती 
आहेत. म्हणन यांची पूजा अभेदभावाने करावी. म्हणून मनुष्यानें अग्नी 
अथवा ब्राह्मण यांच्या मुखांतून यांना आवाहन करावे. दान, ब्रत, उपः 
वास, जप, हवन इत्यादींनी यांची पूजा करावी. अशा प्रकारे जो कमें- 
निष्ठ, वेदान्तश्चास्त्री व स्मृती यांचा प्रेमी राहील, अधर्मास भिऊन 
राहीळ, त्याला या लोकी वा परलोकी प्राप्तव्य असे काहीच राहाणार 
नाही. त्याला सवं पदाथ हस्तगत झाल्यासारखेच असतात. 


७ उपसंहार व सहिमा 


विषयांची अनुक्रमणिका 


मत्स्यपुराणाचे एकूण अध्याय दोनशेएक्याण्णव आहेत. शेवटच्या 
अध्यायात एकूण विषयांची अनुक्रमणिका आहे. सूताने ऋषींना म्हटले, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ३३७ 


* ऋहषींनो, विश्वरूपी  मत्स्यभगवानांनी जे संपूण मत्स्यपुराण मनला 
सांगितलं ते घम, पु काम या पुरुषार्थांचं साधक आहे.' त्याने सबं 
तरर यांचा संसार आला बह दी 

रदो सून त्यांनी मनूला ब्रह्मांडकथन केले आहे. 
या मुखातून निघालेले सांख्यशास्त्र आले आहे. पुढे देव, असुर 
व वायू यांची उत्पत्ती सांगून मदनद्वादशीब्रत व लोकपालांचे पूजन यांचे 
निवेदन केले आहे. मन्वन्तरांचे कथन, पृथुराजाचे वर्णन, सूर्य, वेवस्वत- 
मनू यांची उत्पत्ती, बुधाचे पृथ्वीवर आगमन इत्यादींचे निवेदन आहे. 
, यानंतर पितुवंश, श्राद्धकाल, पितृतीर्थयात्रा, चंद्राची उत्पत्ती इत्यादी 
विषय आले आहेत. 

पुढे सोमवंश, ययातिचरित्र सांगितल्यावर कातंवीर्याचे माहात्म्य 
आले आहे. यादववंशाचे वर्णनही आले आहे. विष्णूंना झालेला शुक्रशाप, 
शक्राचार्यांनी देत्यास दिलेला शाप, पुरुषेशांचे वर्णन, अग्निवंश इत्यादी 
विषय आले आहेत. पुराणवणेन, कर्मयोग, नक्षत्रसंख्यात्रत, मातंडशयन- 
ब्रत, कुष्णाष्टमीव्रत, रोहिणीचंद्रशयनव्रत, तडागविधिमाहात्म्य, वृक्षांचा 
उत्सगेविधी, सोभाग्यशयनत्रत, अगस्त्यव्रत, अनंततृतीया, रसकल्याणिनी 
याही व्रतांचा परिचय पुढे आला आहे. आर्द्रानंदकरीतृतीया, सरस्वती- 
व्रत, ग्रहणातील अभिषेक, सप्तमीस्नपन, भीमद्वादशीव्रत, अनंगशयतत्रत, 
अश्ून्यशयनब्रत, अंगारकव्रत, सप्तसप्नमीव्रते, विशोकद्वादशीव्रत, मेरु- 
पवेताची दाने, ग्रहशांती, ग्रहस्वरूपकथन, शिवचतुदेशीव्रत, सरवेफलत्याग- 
ब्रत, सूर्येवारब्रत, संक्रांतिस्नपन, विभूतिद्वादशीव्रत, षष्टिव्रतांचेमाहात्म्य, 
स्तानविधी इत्यादींचीही माहिती यात आहेः 

यानंतर प्रयागाचे माहात्म्य, सवे तीर्थांची वर्णने, पैलाश्रमातील 
फले, द्वीपे, लोक यांचीही वर्णने आली आहेत. अंतरिक्षसंचारिलोक, 
ध्रव यांचे माहात्म्य, त्रिपुराचे वर्णन, पितरांना पिंडदानमाहातम्य, 
मन्वन्तरांचा निर्णय, वज्ञांगदेत्य व तारकासुर यांची उत्पत्ती, तारका- 
सुराचे माहात्म्य, ब्रह्मदेवाचे वर्णन, पार्वतीचा जन्म, शिवाच्या तपरूपाचे 
वर्णेन; अशी काही आस्यानेही क्रमाने यात आली आहेत. मदनाचा देह- 


म...२२ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


३३८ । मत्स्यपुराण 


दाह, रतीला झालेला शोक, पावेतीच्या तपोवनाचे वर्णन, विश्‍वनाथ 
शिवांचा पार्वतीला मिळालेला प्रसाद, शिवपावँतींचा मंगलविवाह, 
कातिकस्वामीचा जन्म, त्याचा विजय इत्यादी आख्याने आली आहेत. 

यानंतर तारकासुराचा वध, नरसिहाचा अवतार, अंधकासुराचा 
वध, अशी काही आख्याने आली आहेत. पुढे वाराणसी, नमदा यांची 
माहात्म्ये, प्रवरांचा अनुक्रम, पितृगाथांचे वणन इत्यादी विषय आले 
आहेत. यानंतर उभयमुखी गोप्रदान, कृष्णाजिनदान, सावित्रीचे आख्यान, 
राजधमे, यात्रानिमित्तांचे कथन, उत्तम स्वप्नांचे वर्णन, वामन व वराह 


यांचे अवतार; इत्यादी विषय आरे आहेत. क्षीरसमुद्रमंथन, त्यातून 


उत्पन्न झालेल्या कालकूटाची व्यवस्था, देवासुरांचे युद्ध, वास्तुशास्त्र, 
प्रतिमांची लक्षणे, देवतास्थापनाविधी इत्यादी विषयांवर विवेचन आले 
आहे. 

आणि ही फलश्षृती 


नंतर प्रासादांची मंडपांची लक्षणें, पुरूच्या वंशातील भावी राजांची 
वणेने आली असून नंतर तुलादानासारख्या महादानांचे माहात्म्यवर्णन 
आले आहे. या पुराणाचा समारोप करताना कत्यानि म्हटले आहे; 
एतत्पवित्रमायुष्यमेतत्कीतिविवर्धनम्‌ । 
एतत्पवित्रं कल्याणं महापापहरं शुभम्‌ ॥ 
(२९१-२९) 
म्हणून हे पुराण पवित्र असून, आयुष्य व कीर्ती यांची वृद्धी 
करणारे आहे. तसेच हे पुराण श्रवण करणाऱ्यास, याचा पाठ करणा- 
ऱ्यास पवित्रता व कल्याण यांची प्राप्ती करून देणारे आहे. सवे पापांचा 
नाश करून सकल मंगलकारक आहे. 
शेवटच्या इलोकात म्हटले आहे, ' फार काय सांगावे ? जो मानव 
या पुराणाचा एक चरण जरी पठण करील तरी तो सवे पापांतून मुक्‍त 
होऊन जाईल. तो या लोकी मदनासारखी दिव्य सुखे भोगून अंती 
निश्‍चयानें नारायणाच्या पदास जाईल. 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


~ -_-___) 4 वाळ ८4 22254...» 0 “ह आयता 


मत्स्यपुरांण । ३३९ 
टॅ स्तोजमंजूषा ® 
१. झुक्राचार्यांनी केलेली शिवस्तती 


नमोऽस्तु शितिकण्ठाय कनिष्ठाय सुवचंसे । 
लेलिहानाय काव्याय वत्सरायान्धसःपते । ।१॥ 
कपदिने करालाय हर्यक्ष्णे वरदाय च। 
संस्तुताय सुतीर्थाय देवदेवाय रंहसे ॥२॥ 
उष्णीषिणे सुवक्त्राय बहुरूपाय वेधसे । 
वसुरेताय रुद्राय तपसे चित्रवाससे ॥३॥ 
न्हस्वाय मुक्तकेशाय सेनान्ये रोहिताय च । 
कवये राजवृक्षाय तक्षकक्रोडनाय च ॥४॥ 
सहस्रशिरसे चेव सहस्राक्षाय मीढुषे । 

वराय भव्यरूपाय इवेताय पुरुषाय च ॥५॥ 
गिरिशाय नमोऽ्काय बलिने आज्यपाय च । 
सुतुप्ताय सुवस्त्राय धन्विने भागंवाय च ॥६॥ 
निषङिगणे च ताराय स्वक्षाय क्षपणाय च। 
तास्राय चेव भीमाय उग्राय च शिवाय च ॥७॥ 
महादेवाय शर्वाथ विश्‍वरूपशिवाय च । 
हिरण्याय वरिष्ठाय ज्येष्ठाय मध्यमाय च ॥८॥ 
वास्तोष्पते पिनाकाय मुक्तये केवलाय च । 
मृगव्याधाय दक्षाय स्थाणवे भौषणाय च ॥९॥ 
बहुनेत्राय धुर्याय त्रिनेत्रायेश्वराय च । 

कपालिने च वीराय मृत्यवे त्र्यम्बकाय च ॥१०॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


ete nim SUT NE 


३४० । मत्स्यपुराण 


बभ्रवे च पिशङझगाय पिड्गलायारुणाय च । 
पिनाकिने चेषुमते चित्राय रोहिताय च ॥११॥ 
ुन्दुभ्यायेकपादाय अजाय बुद्धिदाय च । 
आरण्याय गृहस्थाय यतये ब्रह्मचारिणे ॥१२॥ 
सांख्याय चेव योगाय व्यापिने दीक्षिताय च। 
अनाहताय शर्वाय भव्येशाय यमाय च ॥१२३॥ 
रोधसे चेकितानाय ब्रह्मिष्ठाय महर्षये । 
चतुष्पदाय मेध्याय रक्षिणे शीघ्रगाय च ॥१४॥ 
शिखण्डिने करालाय दंष्ट्रिणे विइववेधसे । 
आास्वराय प्रतीताय सुदीप्ताय सुमेधसे ॥१५॥ 
क्रायाविकृतायेव भीषणाय शिवाय च । 

सौम्याय चेव मुख्याय धामिकाय शुभाय च ॥१६॥ 
अवध्यायामतायेव नित्याय शाइवताय. च । 
व्यापृताय विशिष्टाय भरताय च साक्षिणे ॥१७॥ 
क्षेमाय सहमानाय सत्याय चामूताय च । | 
कत्रे परशवे चेव शहूलिने दिव्यचक्षषे ॥१८॥ 
सोसपायाज्यपा्येव धूमपायोष्मपाय च । 

शुचये परिधानाय सद्योजाताय मृत्यवे ॥१९॥ 
पिशिताशाय शर्वाय मेघाय वेद्य॒ताय च। 
व्यावृत्ताय वरिष्ठाय भरिताय तरक्षवे ॥२०॥ 
त्रिपुरघ्नाय तीर्थायावक्राय रोमशाय च । 
तिग्मायुधाय व्याख्याय सुसिद्धाय पुलस्तये ॥२१॥ 
रोचमानाय चण्डाय स्फोताय ऋषभाय च । 
ब्रतिने युञ्जमानाय शुचये चोध्वरेतसे ॥२२॥ 
असुरघ्नाय स्वाघ्नाय मृत्युघ्ने यज्ञियाय च । 
कृशानवे प्रचेताय वन्हये निर्मलाय च ॥२३॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


SRR ७. s CSN . ° TN 


मत्स्यपुराण । ३४१ 
रक्षोघ्नाय पशुघ्नायाविध्नाय इवसिताय च। 
विश्रान्ताय महान्ताय अत्यन्तं दुर्गमाय च ॥ २४॥ 
कृष्णाय च जयन्ताय लोकनामीइवराय च । 
अनाश्रिताय वेश्याय समत्वाधिष्ठिताय च ॥२५॥ 
हिरण्यवाहवे चेव व्याप्ताय च महाय च। 
सुकमण प्रसह्याय चेज्ञानाय सुचक्षुष ॥२६॥ 
क्षिप्रेषवे सद्शवाय शिवाय मोक्षदाय च । 
कपिलाय पिशङ्गाय महादेवाय धीमते ॥२७॥ 
महाकल्पाय दीप्ताय रोदनाय हसाय च । 
दुढधन्विने कवचिने रथिने च वरूथिने ॥२८॥ 
भृगुनाथाय शुक्राय गव्ह्रेष्ठाय वेधसे । 
अमोघाय प्रशान्ताय सुमेधाय वृषाय च ॥२९॥ 
नमोऽस्तु तुभ्यं भगवन्‌ विञ्वाय कृत्तिवाससे । 
पशूनां पतये तुभ्यं भूतानां पतये नमः॥३०॥ 
प्रणवे ऋग्यजुःसाम्ने स्वाहाय च स्वधाय च । 
वषट्कारात्मने चेव तुभ्यं मन्त्रात्मने नमः ॥३१॥ 
त्वष्ट्रे धात्रे तथा कत्रे चक्षुःश्ोत्रमयाय च। 
भूतभव्यभवेशाय तुभ्यं कर्मात्मने नम: ॥३२॥ 
वसवे चेव साध्याय रुद्रादित्यसुराय च । 
विइवाय मारुतायेव तुभ्यं देवात्मने नमः ॥३३॥ 
अग्नीषोमविधिज्ञाय पशुमन्त्रोषधाय च। 
स्वयम्भुवे जायेव अपुवप्रथमाय च । 
प्रजानां पतये चेव तुभ्यं ब्रह्मात्मने नमः ॥३४॥ 
आत्मेशायात्मवऱ्याय सर्वेशातिशयाय च। 
सर्वभूताड्गभूताय तुभ्यं भूतात्मने नमः ॥३५॥ 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


३४२ । मत्स्यपुराण 
तिर्गणाय गणज्ञाय व्याकृतायासृताय च । 
निरुपाख्याय सित्राय तुभ्यं योगयात्मने नसः ॥३६॥ 
पथिव्ये चान्तरिक्षाय महसे त्रिदिवाय च। 
जनस्तपाय सत्याय तुभ्यं लोकात्मनं नसः ।।३७॥ 
अव्यक्ताय च महते भूतादेरिन्द्रियाय च । 
आत्मज्ञाय विश्ञेषाथ तुभ्यं सर्वात्मने नमः ॥३८॥ 
नित्याय चात्सलिङगाय सुक्ष्मायेवेतराय च । 
शाद्धाय विभवे चेव तुभ्यं मोक्षात्मने नसः ॥३९॥ 
नमस्ते त्रिष लोकेषु नमस्ते परतस्त्रिषु । 
सत्यान्तेष॒ महाद्येषु चतुर्षु च नमोऽस्तु ते ॥४०॥ 
नमः स्तोत्रे मया ह्यस्मिन्‌ सदसद्‌ व्याहृतं विभो । 
सदभक्त इति ब्रह्मण्य तत्‌ सर्व क्षन्तुमहेसि ॥४१॥ 

(४७.१३४-१६८) 


(स्तोत्राचा भावार्थं कुपया पृष्ठे ७१ ते ७३ वर पाहावा.) 
२. देवांनी केलेळी झांभूंची प्रार्थना 


नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च । 
पशनां पतये नित्यमुग्राय च कपदिने ॥१॥ 
महादेवाय भीमाय त्र्यम्बकाय च शान्तये । 
ईशानाय भयघ्नाय नमस्स्वन्धकघातिने ॥२॥ 
नीलग्रीवाय भीमाय वेधसे वेधसा स्तुते । 
कुमारशात्रुनिषनाय कुसारजनकाय च ॥३॥ 


विलोहिताय धूस्राय वराय कऋथनाय च । 
नित्यं नीलशिखण्डाय शूलिने दिव्यद्ञायिने ॥४॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मत्स्यपुराण । ३४३ 
उरगाय त्रिनेत्राय हिरण्यवसुरेतसे । 
अचिन्त्यायास्विकाभत्रे सवंदेवस्तुताय च ॥५॥ 
वृषध्वजाय मुण्डाय जटिने ब्रह्मचारिणे । 
तप्यमानाय सलिले भरह्मण्यायाजिताय च ॥ ६॥ 
विइवात्मने विश्वसृजे विश्वमावृत्य तिष्ठते । 
नमोऽस्तु दिव्यरूपाय प्रभवे दिव्यशस्भवे ॥७॥ 
अभिगम्याय काम्याय स्तुत्यायाच्याय सवंदा । 
भक्तानुकम्पिने नित्यं दिशते यन्मनोगतम्‌ ।।८॥ 


(१३२.२२-२९) 


देवांनी म्हटले, ' भगवन्‌, आपण भव म्हणजे सृष्टीचे उत्पादक 
व पाळक आहात. शर्व म्हणजे प्रलयकालात सर्वांचे संहारक आहात. 
रुद्र म्हणज सवं प्राण्यांना प्राणस्वरूप आहात. वरद म्हणजे वर देणारे 
आहात. पशुपती म्हणजे सवं जीवांचे स्वामी आहात. उग्र म्हणजे कठोर 
आहात. कपर्दी म्हणजे जटाज्टधारी आहात. आपणांस नमस्कार असो. 

आपणच महादेव आहात. आपण भीम म्हणजे भयंकर आहात. 
आपण जिनेत्रधारी असल्यामुळे त्र्यम्बक आहात. आपण झांत आहात. 
आपण इंशञान म्हणजे नियते आहात. भयाचा नाश करणारे आपण 
भयघ्न आहात. अंधकासुराचा नाश करणारे आपण अंधकघाती आहात. 
निळया रंगाचा कंठ असणारे आपण नीलप्रीव आहात. आपण भयदायक 
भीम आहात. ब्रह्मस्वरूप वेधा आहात. ब्रह्मदेवांकडून स्तुत असल्यामुळे 
आपण वेधसा स्तुत आहात. कुमार कातिकेयाच्या शत्रंचा नाश करणारे 
आपण कुमारशत्रुनिघ्न आहात. स्वामी कातिकेयाचे पिता आपण कुमार- 
जनक आहात. आपण लाळरंगाची म्हणजे विलोहित आहात. आपण 
धूञ्रवर्णाचे धूसर आहात. बर देणारे श्रेष्ठ आहात. 

कृथन म्हणजे प्रलयकारी आपण आहात. आपल्या जटा नीळ- 
वर्णाच्या असल्याने आपण नीलशिखण्ड आहात. आपण त्रिशूलधारी शूलो 
आहात. आपण दिव्य समाधीत रमणारे दिव्य्षायी आहात. आपण सर्प- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


३४४ । मत्स्यपुराण 


धारी उरग आहात. आपण तीन डोळ्यांचे त्रिनेत्र आहात. सुवर्णादी 
धातंचे आपण उद्गमस्थान असल्याने हिरण्यवसुरेता आहात. आपण 
अचित्य म्हणजे अतक्यं आहात. आपण पार्वेतीपती म्हणजे अस्बिकाभर्ता 
आहात. सवे देवांनी आपली स्तुती केलेली असल्याने{आपण सवंदेवस्तुत 
आहात. बैलाच्या चिन्हाने युक्त असा आपला ध्वज असल्याने आपण 
वृषध्वज आहात. आपण मुंडधारी मुंड आहात. जटा- धारी जटी आहात. 
आपण ब्रह्मचारी आहात. 

आपण जलात तपस्या करणारे सलिले तप्यमान आहात. आपण 
ब्राह्मणाभक्त ब्रह्मण्य आहात. आपण अजेय अजित आहात. आपण 


विश्वात्मा आहात. आपण विद्वाचे स्रष्टे विइबसुक आहात. जगतास 


व्यापणारे आपण बिइबमावृत्य तिष्ठते आहात. आपण दिव्यरूप आहात. 
प्रभू म्हणजे सामर्थ्यशाली आहात. अत्यंत मंगलमय असे आपण दिव्यशंभु 
आहात. आपण शरण जाण्यास योग्य अभिगम्य आहात. आपण अत्यंत 
सुंदर असल्यामुळे काम्य आहात. आपण स्तवन करण्यास योग्य असे 
स्तुत्य आहात. आपण सदा पूजनीय म्हणून संदा अच्यं आहात. आपण 
भक्तांवर दया करणारे भक्तानुकम्पी आहात. आपण मनाची अभिलाषा 
पुर्ण करणारे यन्मनोगतं नित्यं विशते आहात. आपणांस आमचे अभिवादन 
असो. 


8) (र) US १४७५४५: री ‘ii 
NN Sel SAN INAMNANS NOIR 
1, 1” 7१ RY 


Jangemawadi Math, Varanasi 
ACS. No. Mes mse 4 4६४११०९१५०५०००१००७७ 


6% 


CC-0. Jangamwadi MathCollection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


a is 


Sn “का ७ a ~ A 7 Sten 
Sr *---४-८८- ४-५ 
रा क 


BN OR 


EN 


इजा तल 


